॥ श्रीहरि: ॥ ॥780 


श्रीदासबोध 


( मराठी ) 


लँ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 


त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 


त्वमेव सर्व॑ मम देवदेव॥ 
ees Vm 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_]_l_Front 


पुस्तकें यहाँ भी उपलब्ध हैं-- 


गीताप्रेस, गोररबपुरव्की पुस्तक-दूकान 
१-सूरत-- वैभव एपार्टमेन्ट, भटार रोड © (026) 2237362, 2238065 

२-मुम्बई- 282, सामलदास गाँधी मार्ग ( मरीन लाईन्स स्टेशनके पास ) © ( 022 ) 22030777 
३-नागपुर 857, न्यू इतवारी रोड © ( 072 ) 2734354 

४-जलगाँव-- 7, भीमसिंह मार्केट, रेलवे स्टेशनके पास © ( 0257 ) 2226393 
५-औरंगाबाद्‌- रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म नं० १ 

६-हैदराबाद--दूकान नं० 47, 4-4-7, दिलशाद प्लाजा, सुल्तान बाजार 0 ( 040 ) 2475837 


सं० २०७४ छठा पुनर्मुद्रण २,००० 
कुल मुद्रण १८,००० 


* मूल्य-₹ ११० 
(एक सौ दस रुपये) 


प्रकाशक एवं मुद्रक 
गीताप्रेस, गोरखपुर २७३००५ 
( गोबिन्दभवन-कार्यालय, कोलकाता का संस्थान ) 


फोन: ( ०५५१) २३३४७२१, २३३१२५० ; फैक्स : ( ०५५१) २३३६९९४ 
ह e-mail : booksales@ gitapress.org 
तास प्रकाशन gitapressbookshop. in से online खरीदें । 


Back 
I780 Dasbodh (Marathi)_Section_l-- 


निवेदन 


भारतवर्षात श्रीविठुलभक्ती करणारा वारकरी संप्रदाय, श्रीदत्तभक्ती 
करणारा दत्त संप्रदाय जसा प्रसिद्ध आहे, तसाच श्रीरामभक्ती 
करणारा रामदासी संप्रदाय प्रसिद्ध आहे. प्रत्येक संप्रदायाचे अंगभूत 
असे काही मौलिक ग्रंथ असतात. रामदासी संप्रदायाचे प्रवर्तक श्रीसमर्थ 
रामदासस्वामी यांनी मानवाच्या ऐहिक व पारमार्थिक उत्कर्षासाठी 
मनाचे श्लोक, दासबोध, आत्माराम या व अन्य श्रेष्ठ ग्रंथांची निर्मिती 
केली. 
त्यांपैकी दासबोध या ग्रंथात 'नराचा नारायण” बनण्यासाठी 
आवश्यक असणारा एकही विषय त्यांनी गाळला नाही. विषयाच्या 
दृष्टीने तर हा ग्रंथ अद्वितीय आहेच, पण रामदासी सांप्रदायिकांच्या 
दृष्टीने याचे आगळे महत्त्व आहे. ज्ञानेश्वरी-हरिपाठ हे जसे 
वारकऱ्यांचे, श्रीगुरुचरित्र हे जसे दत्तभक्तांचे, श्रीमद्भागवत हे जसे 
श्रीकृष्णभक्तांचे तसाच श्रीमद्‌ दासबोध हा रामदासी संप्रदायाचा 
नित्य-पठन-पारायणाचा ग्रंथ आहे. 
या ग्रंथाचे महत्त्व विशद करताना श्रीसमर्थ रामदासस्वामी 
सांगतात 
आत्माराम दासबोध । माझें स्वरूप स्वतःसिद्ध। 
असतां न करावा हो खेद । भक्तजनीं ॥१॥ 
माझी काया गेली खरें । परी मी आहे जगदाकारें। 
ऐका स्वहित उत्तरें । सांगेन तीं ॥ २॥ 
नका करू खटपट । पाहा माझा ग्रंथ नीट। 
तेणे सायुज्याची वाट । ठायीं पडे ॥३॥ 


] 
780 Dasbodh (Marathi)_Section_l_2_Front 


(४) 
राहा देहाच्या विसरें । वर्तो नका वाईट बरें। 
तेणें मुक्तीची द्वारें । चोजविती तुम्हांसी ॥४॥ 
रामी रामदास म्हणे । सदा स्वरूपीं अनुसंधान। 
करा श्रीरामाचें ध्यान । निरंतर ॥५॥ 
अशा दासबोधाची शुद्ध, ठळक अक्षरांची, सुंदर प्रत सांप्रदायिकांना 
उपलब्ध व्हावी, म्हणून श्रीसमर्थाच्या चारशेव्या जयंतीवर्षात आम्ही 
प्रकाशित करीत आहोत. याच्या पारायणाची पद्धती ग्रंथाच्या सुरुवातीला 
दिली आहे. ती पाहून श्रीरामभक्तांनी याचे पठन-पारायण करून 
स्वतःचे जीवन धन्य करावे, ही प्रार्थना. 
विनीत 
प्रकाशक 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_l _2_Back 


विषय पृष्ठ-संख्या 

१- पहिला दशक 
समास १ : ग्रंथारंभलक्षण...... १३ 
समास २ : गणेशस्तवन ........ १६ 
समास ३ : शारदास्तवन ....... १९ 
समास ४ : सद्गुरुस्तवन....... २२ 
समास ५ : संतस्तवन........... २५ 
समास ६ : श्रोतेजनस्तवन...... २७ 
समास ७ : कवेश्वरस्तवन ..... २९ 
समास ८ : सभास्तवन ......... ३३ 
समास ९ : परमार्थस्तवन ...... ३६ 

समास १० :नरदेहस्तवन- 

निरूपण............. ३८ 

२- दुसरा दशक 
समास १ : मूर्खलक्षण.......... ४५ 
समास २ : उत्तमलक्षण ........ ५१ 
समास ३ : कुविद्यालक्षण ...... ५५ 
समास ४ : भक्तिनिरूपण...... ५९ 
समास ५ : रजोगुणलक्षण...... ६१ 
समास ६ : तमोगुणलक्षण...... ६५ 
समास ७ : सत्त्वगुणलक्षण..... ६९ 
समास ८ : सद्‌विद्यानिरूपण .. ७६ 
समास ९ : विरक्तलक्षण ...... ७९ 
समास १० : पढतमूर्खलक्षण .... ८३ 

३- तिसरा दशक 
समास १ : जन्मदुःखनिरूपण ८७ 
समास २ : स्वगुणपरीक्षा ...... ९२ 
समास ३ : स्वगुणपरीक्षा ...... ९८ 


विषय 


: स्वगुणपरीक्षा .... १०२ 
: स्वगुणपरीक्षा .... १०७ 
: आध्यात्मिकताप ११२ 
: आधिभौतिकताप ... ११७ 
: आदिदैविकताप .. १२४ 
: मृत्युनिरूपण ..... १२७ 
समास १० : वैराग्यनिरूपण ... १३२ 
४- चौथा दशक 
समास १ : श्रवणभक्ती ...... १३९ 
समास २ : कोर्तनभक्ती ...... १४२ 
समास ३ : नामस्मरणभक्ती १४५ 
समास ४ : पादसेवनभक्ती .. १४७ 
समास ५ : अर्चनभक्ती 
समास ६ : वंदनभक्ती 
समास ७ : दास्यभक्ती ....... १५५ 


पृष्ठ -संख्या 


समास ८ : सख्यभक्ती ...... १५८ 
समास ९ : आत्मनिवेदन- 
भक्ती ............. १६१ 
समास १० :मुक्तिचतुष्टय ..... १६४ 
५- पाचवा दशक 


समास १ : गुरुनिश्चय ....... १६७ 
समास २ : गुरुलक्षण......... १७१ 
समास ३ : शिष्यलक्षण ...... १७७ 
समास ४ ; उपदेशलक्षण ..... १८६ 
समास ५ : बहुधाज्ञान ........ १९० 
समास ६ : शुद्धज्ञान .......... १९४ 
समास ७: बद्धलक्षण ........ २०० 


(६) 


विषय 


समास ८ : मुमुक्षुलक्षण ...... २०५ 
समास ९ : साधकलक्षण..... २०९ 
समास १० :सिद्धलक्षण....... २१४ 

६- सहावा दशक 
समास १ : देवशोधन ........ २९९ 
समास २ : ब्रह्मपावननिरूपण २२२ 
समास ३ : मायोद्धव ......... २२६ 
समास ४ : ब्रह्मनिरूपण ...... २२९ 
समास ५ : मायाब्रह्मनिरूपण २३२ 
समास ६ : सृष्टिकथन ........ २३४ 
समास ७ : सगुणभजन....... २४० 
समास ८ : दृश्यनिर्शन........ २४४ 


पृष्ठ-संख्या 


७- सातवा दशक 
समास १ : मंगव्ठाचरण ...... २५९ 
समास २ : ब्रह्मनिरूपण ...... २६५ 
समास ३ : चतुर्दशब्रह्म- 


निरूपण ........... २७० 
समास ४ : विमलब्रह्म- 
निरूपण........... २७५ 


समास ५ : द्वैतकल्पनानिर्शन २७९ 


समास ६ : बद्धमुक्तनिरूपण २८३ 


समास ७ : साधनप्रतिष्ठा- 


समास ८ : श्रवणनिरूपण .... २९७ 
समास ९ : श्रवणनिरूपण .... ३०१ 
समास १० :देहांतनिरूपण .... ३०६ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
८- आठवा दशक 
समास १ : देवदर्शन.......... ३११ 


समास २: सूक्ष्म आशंका... ३१६ 
समास ३ : सूक्ष्म आशंका... ३२१ 
समास ४ : सूक्ष्मपंचभूते- 


समास ५ : स्थूलपंचमहाभूते 
स्वरूपाकाशभेद ३३३ 
समास ६ : दुश्चीतनिरूपण .. ३३९ 
समास ७ : मोक्षलक्षण........ ३४४ 
समास ८ : आत्मदर्शन........ ३५० 
समास ९ : सिद्धलक्षण....... ३५६ 
समास १० :सुन्यत्वनिर्शन .... ३६२ 
९- नववा दशक 
समास १ : आशंका .......... ३६९ 
समास २: ब्रह्मनिरूपण ...... ३७२ 
समास ३ : निःसंदेहनिरूपण ३७५ 
समास ४ : जाणपणनिरूपण ३७९ 
समास ५ : अनुमाननिर्शन .... ३८३ 
समास ६ : गुणरूपनिरूपण .. ३८७ 
समास ७ : विकल्पनिर्शन.... ३९२ 
समास ८ : देहांतनिरूपण .... ३९७ 
समास ९ : संदेहवारण ....... ४०१ 
समास १० : स्थितिनिरूपण ... ४०५ 
१०- दहावा दशक 
समास १ : अंतःकर्ण येक ..४०९ 
समास २: देह आशंका..... ४१२ 
समास ३ : देहआशंकाशोधन ४१४ 


(७) 


विषय पृष्ठ-संख्या 


समास ४ ; बीजलक्षण ....... ४१६ 
समास ५ : पंचप्रळयनिरूपण ४२० 
समास ६ : भ्रमनिरूपण ...... ४२३ 
समास ७ : सगुणभजन- 

निरूपण ........... ४२७ 
समास ८ : प्रचितनिरूपण .... ४३० 
समास ९ : पुरुषप्रकृति ....... ४३३ 
समास १० : चळाचळनिरूपण ४३६ 

११- अकरावा दशक 

समास १ : सिद्धांतनिरूपण ४४३ 
समास २ : चत्वारदेव- 


समास ३ : सिकवणनिरूपण ४५० 
समास ४ : सारविवेक- 


समास ५ : राजकारणनिरूपण ४५६ 
समास ६ : महंतलक्षण ...... ४५९ 
समास ७ : चंचळनदी- 


निरूपण ........... ४६१ 
समास ८ : अंतरात्माविवरण ४६३ 
समास ९ ; उपदेश ............ ४६५ 


समास १० :निःस्पृह वर्तणूक ४६८ 
१२- बारावा दशक 

समास १ : विमळलक्षण .... ४७१ 

समास २; प्रत्ययनिरूपण.... ४७३ 

समास ३ : भक्तनिरूपण ..... ४७५ 

समास ४ ; विवेकवैराग्य ..... ४७८ 

समास ५ : आत्मनिवेदन ..... | 


विषय 


समास ६ : सृष्टिक्रमनिरूपण ४८२ 
समास ७ ; विषयत्याग- 


पृष्ठ-संख्या 


समास ८ : काळरूप .......... ४८८ 
समास ९ : येलसिकबण ..... ४९१ 
समास १० ;उत्तमपुरुष- 


निरूपण........... ४९४ 
१३- तेरावा दशक 
समास १ : आत्मानात्म- 
विवेक ............ ४९९ 


समास २ : सारासारनिरूपण ५०२ 
समास ३ : उभारणीनिरूपण ५०४ 


समास ४ : प्रलय.............. ५०७ 
समास ५ : कहाणीनिरूपण ५०९ 
समास ६ : लघुबोध .......... ५११ 


समास ७ : प्रत्ययेविवरण ....५१४ 
समास ८ : कर्तानिरूपण .....५१७ 
समास ९ : आत्मविवरण ....५२० 
समास १० :सिकवणनिरूपण ५२४ 
१४- चौदावा दशक 
समास १ : निस्पृहलक्षण....५२७ 
समास २ : भिक्षानिरूपण .... ५३४ 
समास ३ : कवित्वकव्ठा- 
निरूपण........... ५३६ 
समास ४ : कीर्तनलक्षण .....५४१ 
समास ५ : हरिकथालक्षण .. ५४४ 
समास ६ : चातुर्येलक्षण ...... ५४८ 
समास ७ : युगधर्मनिरूपण ..५५१ 


(८) 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
समास ८ : अखंडध्यान- समास ७: महद्भूतनिरूपण ६१० 
निरूपण ........... ५०५ | समास ८ : आत्माराम- 
समास ९ : शाश्वतनिरूपण ..५५९ निरूपण ........... ६१४ 
समास १० :मायानिरूपण .....५६२ | समास ९ : नाना उपासना- 
१५- पंधरावा दशक निरूपण ........... ६१७ 
समास १ : चातुर्यलक्षण .....५६५ | समास १० :गुणभूत- 
समास २ : निःस्पृहव्याप- निरूपण..........- ६१९ 
लक्षण ............. ५६८ | ९७- सतरावा दशक 
समास ३ : श्रेष्ठअंतरात्मा- समास १ : देवबळात्कार ....६२३ 
निरूपण ........... ५७१ समास २ : शिवशक्ती- 
समास ४ : शाश्वतब्रह्म- निरूपण ........... ६२६ 
निरूपण........... ५७३ समास ३ : श्रवणनिरूपण ....६२९ 
समास ५ : चंचळलक्षण समास ४ : अनुमाननिर्शन ....६३१ 
निरूपण........... ५७६ समास ५ : अजपानिरूपण ... ६३४ 


समास ६ : चातुर्यविवरण ....५७९ | समास ६: देहात्मनिरूपण... ६३७ 
समास ७ : अधोर्धनिरूपण... ५८२ समास ७ : जगज्जीवन- 
समास ८ : सूक्ष्मजीव- निरूपण........... ६४० 
निरूपण........... ५८५ | समास ८ : तत्त्वनिरूपण .....६४२ 
समास ९ : पिंडोत्पत्ती ........५८९ | समास ९ : तनुचतुष्टये ........ ६४६ 
समास १० :सिद्धांतनिरूपण ..५९२ समास १० : टोणपसिद्धलक्षण ६४८ 
१६- सोळावा दशक १८- अठरावा दशक 
समास १ : वाल्मीकिस्तवन.५९५ | समास १ : बहुदेवस्थान ...-- ६५१ 
समास २ : सूर्यस्तवन .......५९७ | समास २: सर्वज्ञसंग- 


समास ३ : पृथ्वीस्तवन ...... ५९९ निरूपण........... Rr 
समास ४ : आपनिरूपण .....६०१ | समास ३ : निःस्पृहसिकवण 
समास ५ : अग्निनिरूपण .... ६०४ निरूपण ...-------* कृ 
समास ६ : वायोस्तवन- समास ४ : देहेदुल्लभ- 


विषय पृष्ठ-संख्या 

समास ५ : करंटपरीक्षा- 

निरूपण ........... ६६१ 
समास ६ : उत्तमपुरुष- 

निरूपण ........... ६६५ 
समास ७ : जनस्वभाव- 

निरूपण........... ६६७ 
समास ८ : अंतर्देवनिरूपण ..६६९ 
समास ९ : निद्रानिरूपण ..... ६७१ 
समास १० : श्रोताअवलक्षण- 

निरूपण ........... ६७३ 

१९- एकोणिसावा दशक 

समास १ : लेखनक्रिया- 

निरूपण ........... ६७९ 
समास २ : विवरणनिरूपण ६८१ 
समास ३ : करंटलक्षण- 

निरूपण ........... ६८३ 
समास ४ : सदेवलक्षण- 

निरूपण ........... ६८६ 
समास ५ : देहेमान्यनिरूपण ६८९ 
समास ६ : बुद्धिवादनिरूपण ६९१ 
समास ७ : येत्ननिरूपण ...... ६९४ 


विषय पृष्ठ-संख्या 


समास ८ : उपाधीलक्षण- 


निरूपण........... ६९७ 
समास ९ : राजकारण- 

निरूपण ........... ७०० 
समास १० :विवेकलक्षण- 

निरूपण ........... ७०४ 


२०- विसावा दशक 
समास १ : पूर्णापूर्ण- 


समास २ : सृष्टित्रिविध- 

लक्षणनिरूपण ...७०९ 
समास ३ : सूक्ष्मनामाभिधान ७१२ 
समास ४ : आत्मानिरूपण ... ७१५ 
समास ५ : चत्वारजिनस.....७१७ 
समास ६ : आत्मागुण- 


समास ७ : आत्मनिरूपण ....७२३ 
समास ८ : देहक्षेत्रनिरूपण .. ७२६ 
समास ९ : सूक्ष्मनिरूपण ..... ७२९ 
समास १० : विमलनब्रह्म- 


QoQ 


श्रीदासबोध-पठन-पारायण-पद्धती 


सकाळी स्नान करून धुतलेले वस्त्र नेसून आसनावर बसावे. समोर 
व्यासपीठ ठेवून त्यावर ग्रंथ ठेवावा. आचमन, प्राणायाम करून पठनाचा किंवा 
पारायणाचा संकल्प करावा. नंतर ग्रंथाची अष्टगंध, फुले वाहून उदबत्ती, नीरांजन 
ओवाळून व प्रदक्षिणा-नमस्कार करून पूजा करावी. नंतर पुढील श्लोक म्हणावे. 
गणेशः शारदा चैव सदगुरुः सज्जनस्तथा। 
आराध्यदैवतं गुह्यं सर्व मे रघुनंदनः॥९॥ 
गणेश शारदा सदगुरू । संत सज्जन कुळेश्वरू। 


सर्वहि माझा रघुवीरू । सदगुरुरूपें ॥२॥ 
माझें आराध्यदैवत । परम गुह्य गुह्यातीत। 
गुह्यपणाची मात । न चले जेथें ॥३॥ 


यो जातो मरुदंशजः क्षितितले 

संबोधयन्‌ सज्जनान्‌ 
ग्रंथ यो रचयन्‌ सुपुण्यजनकं 

श्रीदासबोधाभिधम्‌ । 
यः कीर्त्या पठनेन सर्वविदुषां 

स्वांतापहारी सदा 
सोऽयं मुक्तिकरः क्षितौ विजयते 

श्रीरामदासो गुरुः ॥४॥ 


मला वाटते अंतरीं त्वां वसावें। 
तुझ्या दासबोधासि त्वां बोधवावें॥ 
अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा । 
महाराजया सदगुरु रामदासा ॥५॥ 


ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानपूर्ति 
द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरु तं नमामि॥६॥ 
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥७॥ 
अनेन प्रीयतां देवो भगवान्‌ जानकीपतिः। 
श्रीरामचंद्र पूर्वेषामस्माकं कुलदैवतम्‌॥ ८॥ 
॥ श्रोता वक्ता श्रीरामसमर्थ । जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 


(११) 


यानंतर श्रीमनाचे श्लोक नित्य व क्रमाने १३ म्हणून श्रीमद्दासबोधाचे 
वाचन करावे. 

श्रीमत्‌ दासबोधाचे नित्याचे/पारायणाचे वाचन झाल्यावर त्यापुढील 
समासाची पहिली ओवी वाचावी, हु 

त्यानंतर दासबोधाच्या शेवटच्या १२ ओव्या वाचाव्या. संपूर्ण पारायणानंतर 
ग्रंथातील पहिली ओवी वाचावी. त्यानंतर श्रीमत्‌ दासबोधाची आरती म्हणावी. 
आरतीनंतर पुढील श्लोक म्हणावे. 


सदा सर्वदा योग तूझा घडावा 

तुझे कारणीं देह माझा पडावा। 

उपेक्षूं नको गूणवंता अनंता 

रघूनायका मागणें हेंचि आतां॥ 

सदा चक्रवाकासि मार्तंड जैसा 

उडी घालितो संकटी स्वामि तैसा। 

हरीभक्तिचा घाव गाजे निशाणी 

नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी॥ 

मुखीं राम त्या काम बाधूं शकेना 

गुणें इष्ट धारिष्ट त्याचें चुकेना। 

हरीभक्त तो शकत कामासि मारी 

जगीं धन्य तो मारुती ब्रह्माचारी॥ 
हनुमंत आमुची कुळवल्ली । राममंडपा वेला गेली। 
श्रीरामभक्तीनें फळली । रामदास बोले या नांवें ॥९॥ 
आमुचे कुळी हनुमंत । हनुमंत आमुचें मुख्य दैवत। 
तयावीण आमुचा परमार्थ । सिद्धितें न पवे सर्वथा ॥२॥ 
साहा आम्हांसी हनुमंत । आराध्यदैवत श्रीरघुनाथ। 
श्रीगुरु श्रीरामसमर्थ । काय उणें दासासी ॥३॥ 
दाता येक श्रीरघुनंदन । वरकड लंडी देईल कोण। 
तया सोडोन आम्ही जन । कोणाप्रति मागावें ॥४॥ 
म्हणोनि आम्ही रामदास । श्रीरामचरणीं आमुचा विश्‍वास । 
कोसळोनि पडो हें आकाश । आणिकाची वास न पाहूं ॥५॥ 


(१२) 


स्वरूपसांप्रदाय अयोध्यामठ । जानकीदेवी श्रीरघुनाथदैवत। 
मारुती उपासना नेमस्त । वाढविला परमार्थ रामदासी ॥६॥ 
स्वधामासि जातां महारामराजा । हनूमंत तो ठेविला याचि काजा। 
सदासर्वदा रामदासांसि पावे । खळी गांजितां ध्यान सांडोनि धावे ॥ ७॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम्‌। 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयोभूयो नमाम्यहम्‌॥ 
नमो आदि बोधात्मरूपा परेशा नमो हंस नारायणा निर्जरेशा। 
नमो ब्रहादेवा बसिष्ठा श्रीरामा नमो मारुती रामदासाभिरामा॥ 
ध्यान करूं जातां मन हारपलें । सगुणी जाहलें गुणातीत॥ १॥ 
जेथें पाहे तेथें राघवाचें ठाण । करीं चापबाण शोभतसे॥ २॥ 
राम माझे मनीं राम माझे ध्यानीं । शोभे सिंहासनीं राम माझ्या॥ ३॥ 
रामदास म्हणे विश्रांति मागणें । जीवीचें सांगणें हितगुज॥ ४॥ 
शुकासारिखें पूर्ण वैराग्य ज्याचें। वसिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचें ॥ 
कवी वाल्मिकासारिखा मान्य ऐसा । नमस्कार माझा सदगुरु रामदासा ॥ 
॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 
॥ सदगुरु समर्थ रामदास स्वामीमहाराज की जय ॥ 
॥ महारुद्र हनुमान की जय ॥ 
॥ श्रेष्ठ गंगाधर स्वामी महाराज की जय ॥ 
॥ भगवान सदगुरु श्रीधरस्वामी महाराज की जय ॥ 
॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 
यानंतर आचमन करून ग्रंथाला साष्टांग नमस्कार घालून उठावे. 
दररोज वाचनाचा नियम असल्यास किमान दोन समास वाचावे. कमी 
जास्त न करता समासवाचनसंख्या नियमित ठेवावी. प्रत्येक ओवी वाचून 
झाल्यावर ' श्रीराम' म्हणावे. 
साप्ताहिक पारायण पद्धतीत पहिल्या दिवशी तीन दशक, दुसर्‍या दिवशी 
चार ते सहा दशक, तिसर्‍या दिवशी सात व आठ दशक, चौथ्यापासून 
सातव्या दिवसापर्यंत दररोज तीन दशक वाचावे. तसेच दररोज दासबोध 
वाचनानंतर मनाचे १३ श्लोक क्रमाने वाचून सातव्या दिवशी पूर्ण वाचावा. संपूर्ण 
पारायणानंतर दासबोधाची पहिली ओवी व पहिला मनाचा श्लोक वाचावा. 
00 


॥ श्रीराम समर्थ ॥ 


॥ श्रीमत्‌ दासबोध ॥ 
दशक पहिला : स्तवनाचा 


दशक ९: समास ९ 


ग्रंथारंभलक्षण 


॥ श्रीराम ॥ 
श्रोते पुसती कोण ग्रंथ । काय बोलिलें जी येथ । 
श्रवण केलियानें प्राप्त । काय आहे । 


ग्रंथा नाम दासबोध । गुरुशिष्यांचा संवाद । 
येथ बोलिला विशद । भक्तिमार्ग । 


नवविधा भक्ति आणि ज्ञान । बोलिले वैराग्याचें लक्षण । 
बहुधा अध्यात्मनिरोपण । निरोपिलें । 


भक्तिचेन योगें देव । निश्चये पावती मानव । 
ऐसा आहे अभिप्राव । इये ग्रंथी । 


मुख्य भक्तीचा निश्चयो । शुद्धज्ञानाचा निश्चयो। 
आत्मस्थितीचा निश्चयो । बोलिला असे । 


शुद्ध उपदेशाचा निश्चयो । सायोज्यमुक्तीचा निश्चयो । 
मोक्षप्राप्तीचा निश्चयो । बोलिला असे । 


शुद्ध स्वरूपाचा निश्चयो । विदेहस्थितीचा निश्चयो । 
अलिप्तपणाचा निश्चयो । बोलिला असे । 


मुख्य देवाचा निश्चयो । मुख्य भक्ताचा निश्चयो । 


जीवशिवाचा निश्चयो । बोलिला असे । ८ 


१४ * श्रीदासबोध * [समास १ 
ee ¬ > > 4अ4>424opopय^‰^े् िD0् 


मुख्य ब्रह्माचा निश्चयो । नाना मतांचा निश्चयो । 


आपण कोण हा निश्चयो । बोलिला असे । ९। 
मुख्य उपासनालक्षण । नाना कवित्वलक्षण । 
नाना चातुर्यलक्षण । बोलिलें असे ।१०। 
मायोद्धवाचें लक्षण । पंचभूतांचें लक्षण । 
कर्ता कोण हें लक्षण । बोलिलें असे ।११। 
नाना किंत निवारिले । नाना संशयो छेदिले। 
नाना आशंका फेडिले । नाना प्रश्‍न ।१२। 
ऐसें बहुधा निरोपिलें । ग्रंथगर्भी जें बोलिले । 
तें अवधेंचि अनुवादलें । न वचे किं कदा ।१३। 


तथापि अवघा दासबोध । दशक फोडून केलाविशद। 
जे जे दशकींचा अनुवाद । ते ते दशकीं बोलिला ।१४। 


नाना ग्रंथांच्या संमती । उपनिषदे वेदांतश्रुती। 


आणि मुख्य आत्मप्रचीती । शास्त्रेंसहित ।१५। 
नाना संमतीअन्वये । म्हणौनी मिथ्या म्हणतां न ये । 
तथापि हें अनुभवासि ये । प्रत्यक्ष आतां ।९६। 
मत्सरें यासी मिथ्या म्हणती । तरी अवघेचि ग्रंथ उछेदती । 
नाना ग्रंथांच्या संमती । भगवद्वाक्यें ।१७। 
शिवगीता रामगीता । गुरुगीता गर्भगीता । 
उत्तरगीता अवधूतगीता । वेद आणी वेदांत ।१८। 
भगवद्गीता ब्रह्मगीता । हंसगीता पांडवगीता । 
गणेशगीता येमगीता । उपनिषदे भागवत ।१९। 


इत्यादिक नाना ग्रंथ । संमतीस बोलिले येथ। 
भगवद्वाक्यें येथार्थ । निश्चयेंसीं ॥२०॥ 


समास १] * दशक १*% १५ 
समास १)? *दशक१*  _______ 


भगवद्दचनी अविस्वासे । ऐसा कोण पतित असे । 


भगवद्वाक्याविरहित नसे । बोलणें येथीचें । २१। 
पूर्ण अंथ पाहिल्याविण । उगाच ठेवी जो दूषण। 
तो दुरात्मा दुराभिमान । मत्सरें करी ।२२। 
अभिमाने उठे मत्सर । मत्सरे ये तिरस्कार । 

पुढे क्रोधाचा विकार । प्रबळे बळें ।२३। 
ऐसा अंतरी नासला । कामक्रोधें खवळला । 
अहंभावें पालटला । प्रत्यक्ष दिसे । २४। 
कामक्रोधें लिथाडिला । तो कैसा म्हणावा भला । 

अमृत सेवितांच पावला । मृत्य राहो ।२५। 
आतां असो हें बोलणें । अधिकारासारिखे घेणें। 

परंतु अभिमान त्यागणें । हे उत्तमोत्तम ।२६। 
मागां श्रोतीं आक्षेपिलें । जी ये ग्रंथी काय बोलिलें । 

तें सकळहि निरोपिलें । संकळीत मार्गे ।२७। 
आतां श्रवण केलियाचें फळ । क्रिया पालटे तत्काळ । 

तुटे संशयाचे मूळ। येकसरां ।२८। 
मार्ग सांपडे सुगम । न लगे साधन दुर्गम । 
सायोज्यमुक्तीचें वर्म । ठाई पडे ।२९। 


नासे अज्ञान दुःख भ्रांती । शीघ्रचि येथें ज्ञानप्राप्ती । 
ऐसी आहे फळश्रुती । इये गरंथीं ।३०। 
योगियांचे परम भाग्य । आंगीं बाणें तें वैराग्य । 
चातुर्यं कळे यथायोग्य । विवेकेंसहित ।३९। 
भ्रांत अवगुणी अवलक्षण । तेचि होती सुलक्षण । 
धूर्त तार्किक विचक्षण । समयो जाणती ।३२। 


१६ * श्रीदासबोध * [समास २ 
८:८2 ्््् ्तभत्््््r् 


आळसी तेचि साक्षपी होती । पापी तेचि प्रस्तावती। 


निंदक तेचि वंदूं लागती । भक्तिमार्गासी ।३३। 
बद्धचि होती मुमुक्ष । मूर्ख होती अतिदक्ष। 
अभक्तचि पावती मोक्ष । भक्तिमार्गे ।३४। 
नाना दोष ते नासती । पतित तेचि पावन होती । 
प्राणी पावे उत्तम गती । श्रवणमात्रें ।३५। 
नाना धोकें देहबुद्धीचे । नाना किंत संदेहाचे। 
नाना उद्वेग संसाराचे । नासती श्रवणें ।३६। 
ऐसी याची फलश्रुती । श्रवणें चुके अधोगती । 
मनास होय विश्रांति । समाधान ।३७। 


जयाचा भावार्थ जैसा । तयास लाभ तैसा। 
मत्सर धरी जो पुंसा । तयास तेंचि प्राप्त ।३८। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अंथारभलक्षणनाम' 


समास पहिला समाप्त. 
mim) 


दशक १: समास २ 


॥ श्रीराम ॥ 
ॐ नमोजि गणनायेका । सर्वसिद्धिफळदायेका । 

। बोधरूपा । १। 
माझिये अंतरीं भरावें । सर्वकाळ वास्तव्य करावें । 
मज वाग्सून्यास वदवावें । कृपाकटाक्षेंकरूनी कि 


समास २] * दशक १% 

तुझिये कृपेचेनि बळें । वितुळती भ्रांतीचीं पडळें । 
आणि विश्वभक्षक काळे । दास्यत्व कीजे | 
येतां कृपेची निज उडी । विघ्ने कांपती बापुडी । 


होऊनि जाती देशधडी 
म्हणौन नामै विघ्नहर 
आदि करूनी हरीहर 
बंदूनियां मंगळनिधी 
आघात अडथाळे उपाधी 
जयाचें आठवितां ध्यान 
नेत्री रिंघोनियां मन 
सगुण रूपाची टेब 
नृत्य करितां सकळ देव 
सर्वकाळ मदोन्मत 
हरुषें निर्भर उदूदित 
भव्यरूप वितंड 
विस्तीर्ण मस्तकीं उदंड 
नाना सुगंध परिमळें 
तेथें आलीं षद्पदकुळें 
मुडीव शांडादंड सरले 
लंबित अधर तिक्षण गळे 
चौदा विद्यांचा गोसावी 
फडकावी 

रलखचित मुगुटीं झळाळ 
तळपती नीळ 


। नाममात्रें । 
। आम्हा अनाथांचें माहेर । 
। अमर वंदिती । 
। कार्य करितां सर्वसिद्धी । 
। बाधूं सकेना । 
। वाटे परम समाधान । 
। पांगुळे सर्वांगी । 
। माहा लावण्य लाघव । 
। तटस्त होती । 
। सदा आनंदे डुल्लत। 
। सुप्रसन्नवदनु 

। भीममूर्ति माहा प्रचंड । 
। सिंधूर चर्चिला 

। थबथबां गळती गंडस्थळें । 
। झुंकारशब्दें 

। शोभे अभिनव आवाळें। 
। क्षणक्ष्णा मंदसत्वी 

। हरस्व लोचन ते हिलावी । 
। फडै फडै कर्णथापा 

। नाना सुरंग फांकती कीळ । 
। वरि जडिले झमकती 


१७ 


३। 


। ९। 


।१०। 


।११। 


।१२। 


।१३। 


।१४। 


१८ » श्रीदासबोध » [समास २ 
दंत शुभ्र सहट । रत्नखचित हेमकट्ट। 
तया तळवटीं पत्रें नीट । तळपती लघु लघु । १५। 
लवथवित मलपे दोंद । वेष्टित कट्ट नागबंद। 
क्षुद्र घंटिका मंद मंद । वाजती झणत्कारें । १६। 
चतुर्भुज लंबोदर । कासे कासिला पीतांबर । 
फडके दोंदिचा फणीवर । धुधूकार टाकी । १७। 
डोलवी मस्तक जिव्हा लाळी। घालून बैसला वेंटाळी । 
उभारोनि नाभिकमळीं । टकमकां पाहे ।१८। 
नाना याति कुशममाळा । व्याळपरियंत रुळती गळा । 
रत्नजडित हृदयकमळा । वरी पदक शोभे । १९। 
शोभे फरश आणी कमळ । अंकुश तिक्षण तेजाळ । 
येके करीं मोदकगोळ। तयावरी अति प्रीति ।२०। 
नट नाट्य कळा कुसरी । नाना छदें नृत्य करी। 
टाळ मृदांग भरोबरी । उपांग हुंकारे । २१। 
स्थिरता नाहीं येक क्षण । चपळविशई अग्रगण । 
साजिरी मूर्ति सुलक्षण । लावण्यखाणी । २२। 
रुणझुणां वाजती नेपुरें । वांकी बोभाटती गजरें। 
घागरियांसहित मनोहरे । पाउले दोनि ।२३। 
ईश्वरसभेसी आली शोभा । दिव्यांबरांची फांकली प्रभा । 
साहित्यविशई सुल्लभा । अष्ट नायका होती ।२४। 
ऐसा सर्वागे सुंदरु । सकळ विद्यांचा आगरू । 
त्यासी माझा नमस्कारू । साष्टांग भावें । २५। 
ध्यान गणेशांचें वर्णितां । मतिप्रकाश होये भ्रांता । 
गुणानुवाद श्रवण करितां । वोठे सरस्वती । २६। 


समास ३] * दशक १% १९ 
स न है, 


जयासी ब्रह्मादिक वंदिती । तेथें मानव बापुडे किती । 
असो प्राणी मंदमती । तेही गणेश चितावा ।२७। 
जे मूर्ख अवलक्षण । जे कां हीणाहूनि हीण । 
ते चि होती दक्ष प्रविण । सर्वविशई ।२८। 
ऐसा जो परम समर्थ । पूर्ण करी मनोरथ। 
सप्रचीत भजनस्वार्थ । कल्लौ चंडीविनायेकौ ।२९। 
ऐसा गणेश मंगळमूर्ती । तो म्यां स्तविला येथामती । 
वांछ्या धरूनि चित्तीं । परमार्थाची ।३०। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'गणेशस्तवननाम' 

समास दुसरा समाप्त. 


०० 
दशक ९: समास ३ 
शारदास्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 
आतां बंदीन वेदमाता । श्रीशारदा ब्रह्मसुता । 
शब्दमूळ वाग्देवता । माहं माया । १। 
जे उठवी शब्दांकुर । वदे वैखरी अपार। 
जे शब्दाचे अभ्यांतर । उकलून दावी । २ । 
जे योगियांची समाधी । जे धारिष्टांची कृतबुद्धी । 
जे विद्या अविद्या उपाधी । तोडून टाकी । ३। 
जे माहापुरुषाची भार्या । अति सलग्न अवस्था तुर्या । 
जयेकरितां महत्कार्या । प्रवर्तले साधु । ४ । 


जे महंतांची शांती । जे ईश्वराची निज शक्ती । 
जे ज्ञानियांची विरक्ती । नैराशशोभा tu} 


२० 


जे अनंत ब्रह्मांडे घडी । 
आपण आदिपुरुषीं दडी । 


* श्रीदासबोध * 


जे प्रत्यक्ष पाहातां आडळे । विचार घेतां तरी नाडळे । 


जयेचा पार न कळे । 
जे सर्व नाटकअंतर्कळा । 
जयेचेनि स्वानंदसोहळा । 
जे लावण्यस्वरूपाची शोभा । 
जे शब्दी वदोनि उभा । 
जे मोक्षश्रिया माहामंगळा । 
जे सत्वलीका सुसीतळा । 
जे अवेक्त पुरुषाची वेक्ती । 
जे कळीकाळाची नियंती । 
जे परमार्थमागीचा विचार । 
भवसिंधूचा पैलपार । 
ऐसी बहुवेषें नटली । 
सिद्धचि अंतरीं संचली । 
तींहीं वाचा अंतरीं आलें । 
म्हणौन कर्तुत्व जितुकें जाले । 
जे ब्रह्मादिकांची जननी । 
सृष्टिरचना लोक तिनी । 
जे परमार्थाचे मूळ । 
निवांत निर्मळ निश्चळ । 
जे योगियांचे ध्यानीं । 
जे सिद्धांचे अंतःकरणी । 


[समास ३ 
लीळाविनोदेचि मोडी । 
मारून राहे । ६ । 
ब्रह्मादिकांसी । ७ । 
जाणीव स्फूर्ति निर्मळा । 
ज्ञानशक्ती । ८। 
जे परब्रह्मसूर्याची प्रभा । 
संसार नासी । ९। 
जे सत्रावी जीवनकळा । 
लावण्यखाणी ।१०। 
विस्तारें वाढली इच्छाशक्ती । 
सद्गुरुकृपा । ११। 
निवडून दावी सारासार । 
पाववी शब्दबळें । १२। 
माया शारदा येकली । 
चतुर्विधा प्रकारें ।१३। 
तें वैखरिया प्रगट केलें । 
तें शारदागुणें ।१४। 
हरीहर जयेपासुनी । 
विस्तार जयेचा ।१५। 
नांतरी सद्विद्याचि केवळ । 
स्वरूपस्थिती ।१६। 


जे साधकांचे चिंतनीं । 
समाधिरूपें ।१७। 


समास ३] * दशक १% २१ 
बाय यतघततततनकअकअऋकडड८र:फउउस्‍उक्‍फ55्-्र रच _यशननननतत-नननककक७७७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७«७»-०»_ न 


जे निर्गुणाची वोळखण । जे अनुभवाची खूण। 


जे व्यापकपणें संपूर्ण । सर्वा घटी ।१८। 
शास्त्रें पुराणें वेद श्रुति । अखंड जयेचें स्तवन करिती । 
नाना रूपी जयेसी स्तविती । प्राणिमात्र ।१९। 
जे वेदशास्त्रांची महिमा । जे निरोपमाची उपमा । 
जयेकरितां परमात्मा । ऐसें बोलिजे ।२०। 
नाना विद्या कळा सिद्धी । नाना निश्चयाची बुद्धी । 
जे सूक्ष्म वस्तूची शुद्धी । ज्ञेप्तीमात्र । २१। 
जे हरिभक्तांची निजभक्ती । अंतरनिष्ठांची अंतरस्थिती । 
जे जीवन्मुक्तांची मुक्ती । सायोज्यता ते । २२। 
जे अनंत माया वैष्णवी । न कठे नाटक लाघवी । 
जे थोरथोरासी गोवी । जाणपणें । २३। 


जें जें दृष्टीनें देखिलें । जें जें शब्दे वोळखिलें । 
जें जें मनास भासले । तितुकें रूप जयेंचे । २४। 
स्तवन भजन भक्ति भाव । मायेवांचून नाहीं ठाव। 


या वचनाचा अभिप्राव । अनुभवी जाणती ।२५। 
म्हणौनि थोराहूनि थोर । जे ईश्वराचा ईश्वर । 
तयेसी माझा नमस्कार । तदांशेचि आतां ।२६। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'शारदास्तवननाम” 


समास तिसरा समाप्त. 
mim] 


दशक ९: समास ४ 


॥ श्रीराम ॥ 

आतां सद्गुरु वर्णवेना । जेथें माया स्पर्शो सकेना । 
तें स्वरूप मज अज्ञाना । काये कळे । १। 
न कळे न कळे नेति नेति । ऐसें बोलतसे श्रुती । 
तेथें मज मूर्खाची मती । पवाडेल कोठें । २ । 
मज न कळे हा विचारु । दुूनि माझा नमस्कारु । 
गुरुदेवा पैलपारू । पाववीं मज । ३ । 
होती स्तवनाची दुराशा । तुटला मायेचा भर्वसा । 
आतां असाल तैसे असा । सद्गुरु स्वामी । ४ । 
मायेच्या बळें करीन स्तवन । ऐसें वांछित होतें मन। 
माया जाली लज्यायमान । काय करूं । ५ । 
नातुडे मुख्य परमात्मा । म्हणौनि करावी लागे प्रतिमा । 

` तैसा मायायोगें महिमा । वर्णीन सद्गुरूचा । ६ । 
आपल्या भावासारिखा मनीं । देव आठवावा ध्यानी । 
तैसा सदगुरु हा स्तवनीं । स्तऊं आतां । ७ । 
जय जयाजि सद्गुरुराजा । विश्वंभरा विश्वबीजा । 
परमपुरुषा मोक्षध्वजा । दीनबंधु । ८ । 
तुझीयेन अभयंकरें । अनावर माया हे वोसरे । 
जैसें सूर्यप्रकाशें अंधारें । पळोन जाये ।९। 


आदित्यें अंधकार निवारे । परंतु मागुते ब्रह्मांड भरे । 
नीसी जालियांनंतरें । पुन्हा काळोखें ।१०। 


समास ४] * दशक १% २३ 


तैसा नव्हे स्वामीराव । करी जन्ममृत्य वाव । 
समूळ अज्ञानाचा ठाव । पुसून टाकी ।११। 
सुवर्णाचि लोहो कांहीं । सर्वथा होणार नाहीं। 
तैसा गुरुदास संदेहीं । पडोंचिं नेणे सर्वथा ।१२। 
कां सरिता गंगेसी मिळाली । मिळणी होतां गंगा जाली । 
मग जरी वेगळी केली । तरी होणार नाहीं सर्वथा । १३। 
परी ते सरिता मिळणीमागें । वाहाळ मानिजेत जगें। 


तैसा नव्हे शिष्य वेगें । स्वामीच होये । १४। 
परीस आपणाएसें करीना । सुवर्णे लोहो पालटेना । 
उपदेश करी बहुत जना । अंकित सदगुरुचा । १५। 


शिष्यास गुरुत्व प्राप्त होये । सुवर्णे सुवर्ण करितां न ये । 
म्हणौनि उपमा न साहे । सद्गुरुसी परिसाची ।१६। 


उपमे द्यावा सागर । तरी तो अत्यंतचि क्षार । 
अथवा म्हणों क्षीरसागर । तरी तो नासेल कल्पांती । १७। 


उपमे द्यावा जरी मेरु । तरी तो जड पाषाण कठोरु । 


तैसा नव्हे कीं सद्गुरु । कोमळ दिनाचा । १८। 
उपमे म्हणों गगन । तरी गगनापरीस तें निर्गुण । 
या कारणें दृष्टांत हीण । सद्गुरुस गगनाचा ।१९। 
धीरपणें उपमूं जगती । तरी हेहि खचेल कल्पांती । 
म्हणौन धीरत्वास दृष्टांती । हीण वसुंधरा ।२०। 
आता उपमावा गभस्ती । तरी गभस्तीचा प्रकाश किती । 
शास्त्रें मर्यादा बोलती । सद्गुरु अमर्याद ।२९। 


म्हणौनि उपमें उणा दिनकर । सदगुरु ज्ञानप्रकाश थोर । 
आता उपमावा फणीवर । तरी तोही भारवाही ।२२। 


२४ * श्रीदासबोध * [समास ४ 
अजबच गामयखाअअयबाुडययाययाववाय अजज खबलससस णात 


आतां उपमा द्यावें जळ । तरी तें काळांतरीं आटेल सकळ । 


सदगुरुूप तें निश्चळ । जाणार नाहीं ।२३। 
सदगुरुसी उपमावें अमृत । तरी अमर धरिती मृत्यपंथ । 
सदगुरुकृपा यथार्थ । अमर करी ।२४। 
सदगुरुसी म्हणावें कल्पतरु । तरी हा कल्पनेतीत विचारु । 
कल्पवृक्षाचा अंगिकारु । कोण करी ।२५। 


चिता मात्र नाहीं मनीं । कोण पुसे चिंतामणी । 
कामधेनूचीं दुभणीं । निःकामासी न लगती ।२६। 
सद्गुरु म्हणों लक्ष्मीबंत । तरी ते लक्ष्मी नाशिवंत । 


ज्याचे द्वारीं असे तिष्ठत । मोक्षलक्ष्मी । २७। 
स्वर्गलोक इंद्र संपती । हे काळांतरी विटंबती। 
सद्गुरूकृपेची प्राप्ती । काळांतरीं चळेना ।२८। 
हरीहर ब्रह्मादिक । नाश पावती सकळिक । 
सर्वदा अविनाश येक । सद्गुरूपद ।२९। 
तयासी उपमा काय द्यावी । नाशिवंत सृष्टी आघवी । 
पंचभूतिक उठाठेवी । न चलें तेथें ।३०। 
म्हणौनि सद्गुरु वर्णवेना । हे गे हेचि माझी वर्णना । 
अंतरस्थितीचिया खुणा । अंतर्निष्ठ जाणती । ३१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सद्गुरुस्तवननाम" 
समास चौथा समाप्त, 
ou 


न | दशक १: समास ५ | 


॥ श्रीराम ॥ 
. आतां वंदीन सज्जन । जे परमार्थाचें अधिष्ठान । 
` जयांचेनि गुह्यज्ञान । प्रगटे जनीं । १ । 
जे वस्तु परम दुल्लभ । जयेचा अलभ्य लाभ। 
तेचि होये सुल्लभ । संतसंगें करूनी । २। 
वस्तु प्रगटचि असे । पाहातां कोणासीच न दिसे । 
नाना साधनीं सायासें । न पडे ठाई । ३। 
जेथें परीक्षवंत ठकले । नांतरी डोळसचि अंध जाले । 
पाहात असतांचि चुकले । निजवस्तूसी । ४। 
जें दीपाचेनि दिसेना । नाना प्रकाशे गवसेना। 
ेत्रांजनेंहि बसेना । दृष्टीपुढे । ५। 
सोळां कळी पूर्ण शशी । दाखऊ शकेना वस्तूसी । 
तीव्र आदित्य कळारासी । तोहि दाखवीना । ६ । 
जया सूर्याचेनि प्रकाशे । ऊर्णतंत तोहि दिसे। 
नाना सूक्ष्म पदार्थ भासे । अणुरेणादिक । ७ । 
चिरले वाळाग्र तेहि प्रकासी । परी तो दाखवीना वस्तूसी । 
तें जयाचेनि साधकांसी । प्राप्त होये । ८ । 


जेथें आक्षेप आटले । जेथें प्रेल प्रस्तावले । 
जेथें तर्क मंदावले । तर्कितां निजवस्तूसी । ९। 
बळे विवेकाची वेंगडी । पडे शब्दाची बोबडी । 
जेथें मनाची तांतडी । कामा नये ।१०। 


२६ क श्रीदासबोध » [समास ५ 


जो बोलकेपणें विशेष । सहस्र मुखांचा जो शेष। 


तोहि सिणला निःशेष । वस्तु न संगवे ।११। 
वेदे प्रकाशिले सर्वही । वेदविरहित कांहीं नाहीं । 

तो वेद कोणासही । दाखऊं सकेना ।१२। 
तेचि वस्तु संतसंगे । स्वानुभवें कळों लागे। 
त्याचा महिमा वचनीं सांगे । ऐसा कवणु ।१३। 
विचित्र कळा ये मायेची । परी वोळखी न संगवे वस्तूची । 
मायातीता अनंताची । संत सोये सांगती । १४। 
बस्तूसी वर्णिले नवचे । तेचि स्वरूप संतांचें। 

या कारणें वचनांचे । कार्य नाहीं ।१५। 
संत आनंदाचे स्थळ । संत सुखचि केवळ। 
नाना संतोषाचें मूळ । ते हे संत ।१६। 
संत विश्रांतीची विश्रांती । संत तृप्तीची निजतृप्ती । 
नातरी भक्तीची फळश्रुती । ते हे संत ।१७। 
संत धर्माचें धर्मक्षेत्र । संत स्वरूपाचे सत्पात्र । 
नातरी पुण्याची पवित्र । पुण्यभूमी ।१८। 
संत समाधीचें मंदिर । संत विवेकाचें भांडार । 
नातरी बोलिजे माहेर । सायोज्यमुक्तीचें ।१९। 
संत सत्याचा निश्चयो । संत सार्थकाचा जयो। 

संत प्राप्तीचा समयो । सिद्धरूप ।२०। 
मोक्षश्रिया आळकृत । ऐसे हे संत श्रीमंत । 
जीव दरिद्री असंख्यात । नृपती केले । २१। 
जे 


= समर्थपणें उदार । जे कां अत्यंत दानशूर । 
तयांचेनि हा ज्ञानविचार । दिधला न वचे ।२२। 


समास ६] * दशक १% २७ 
se NII क क्रम लकी SR 
माहाराजे चक्रवर्ती । जाले आहेत पुढें होती । 
परंतु कोणी सायोज्यमुक्ती । देणार नाहीं ।२३। 
जें त्रैलोकीं नाहीं दान। तें करिती संतसज्जन। 
तयां संतांचे महिमान । काय म्हणौनि वर्णावे ।२४। 
जें त्रैलोक्याहून वेगळें । जें वेदश्रुतीसी नाकळें। 


तेंचि जयांचेनि बोळे । परब्रह्म अंतरीं ।२५। 
ऐसी संतांची महिमा । बोलिजे तितुकी उणी उपमा । 
जयांचेनि मुख्य परमात्मा । प्रगट होये ।२६। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'संतस्तवननाम' 
समास पाचवा समाप्त. 


uu 
॥ श्रीराम ॥ 
आतां वंदूं श्रोते जन । भक्त ज्ञानी संत सज्जन । 
विरक्त योगी गुणसंपन्न । सत्यवादी । १। 
येक सत्वाचे सागर । येक बुद्धीचे आगर। 
येक शते वैरागर । नाना शब्दरत्नाचे । २। 
जे नाना अर्थाबृताचे भोक्ते । जे प्रसंगी वक्तयाचे वक्ते । 
नाना संशयातें छेदिते । निश्चई पुरुष । ३। 


ज्यांची धारणा अपार । जे ईश्वराचे अवतार । 
प्रत्यक्ष सुरवर । बैसले जैसे । ४ । 


३० 


* श्रीदासबोध * 


कीं हे सरस्वतीचें निजस्थान । कीं हे नाना कळांचें जीवन । 


नाना शब्दांचे भुवन । येथार्थ होये । 
की हे पुरुषार्थाचें वैभव । कीं हे जगदेश्वराचें महत्त्व । 
नाना लाघवें सत्कोर्तीस्तव । निर्माण कवी । 
कौं हे शब्दरलाचे सागर । की हे मुक्तांचें मुक्त सरोवर । 
नाना बुद्धीचे वैरागर । निर्माण जाले । 
अध्यात्मग्रंथांची खाणी । की हे बोलके चिंतामणी । 
नाना कामधेनूची दुभणी । वोछलीं श्रोतयांसी । 
कीं हे कल्पनेचे कल्पतरु । कीं हे मोक्षाचे मुख्य पडीभरु । 
नाना सायोज्यतेचे विस्तारु । विस्तारले । 
कीं हा परलोकींचा निजस्वार्थु । कीं हा योगियांचा गुप्त पंथु । 
नाना ज्ञानियांचा परमार्थु । रूपासि आला । 
कीं हे निरंजनाची खूण । की हे निर्गुणाची वोळखण । 
मायाविलक्षणाचें लक्षण । ते हे कवी । 
कों हा श्रुतीचा भावगर्भ । की हा परमेश्वराचा अलभ्य लाभ । 
नातरी होये सुल्लभ । निजबोध कविरूपें । 


कवि मुमुक्षाचे अंजन 
कवि सिद्धांचें समाधान 


कवि स्वधर्माचा आश्रयो 
कवि धार्मिकाचा विनयो 


कवि वैराग्याचें संरक्षण 
नाना स्वधर्मरक्षण 


कवि उपासकांची वाढ कीर्ती 


। कवि साधकांचे साधन । 
।९०। 
। कवि मनाचा मनोजयो। 
।१९। 
। कवि भक्तांचे भूषण । 
।१२। 
कवि प्रेमळांची प्रेमळ स्थिती । कवि ध्यानस्थांची ध्यानमूर्ती । 
।१३। 


। निश्चयात्मक 
। विनयकर्ते 
। ते हे कवी 


। विस्तारली 


[समास ७ 


२। 


७ । 


८ ॥ 


९ । 


समास ७] 


नाना साथनाचें मूळ 
नाना कार्यसिद्धी केवळ 


आधीं कवीचा वाग्विळास 
कवीचेनि मतिप्रकाश 
कवि वित्पन्नाची योग्यता 
कवि विचक्षणाची कुशळता 
कवि कवित्वाचा प्रबंद 
कवि गद्यपद्ये भेदाभेद 
कवि सृष्टीचा आळंकार 
सकळ सिद्धीचा निर्धार 
कवि सभेचे मंडण 
नाना सुखाचें संरक्षण 
कवि देवांचे रूपकर्ते 
नाना शास्त्रांचे सामर्थ्या ते 
नस्ता कवीचा व्यापार 
म्हणौनि कवि हे आधार 
नाना विद्या ज्ञातृत्व कांहीं 
कविपासून सर्वहि 
मागां वाल्मीक व्यासादिक 
तयांपासून विवेक 
पूर्वी काव्यें होतीं केलीं 
तेणें पंडिताआंगीं बाणली 
ऐसें पूर्वी थोर थोर 
आतां आहेत पुढें होणार 


* दशक १% 


॥ 
॥ 
॥ 
। 
। 
। 
। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
। 
। 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
। 


३१ 


कवि नाना प्रेत्नाचें फळ । 


कविचेनि प्रसादें । १४। 
तरी मग श्रवणी तुंबळे रस । 
कवित्वास होये ।९५। 
कवि सामर्थ्यवंतांची सत्ता । 

नाना प्रकारें ।१६। 
कवि नाना धाटी मुद्रा छंद । 
पदप्रासकर्ते । १७। 
कवि लक्ष्मीचा शृंगार । 

ते हे कवी ।१८। 
कवि भाग्याचे भूषण । 

ते हे कवी । १९। 
कवि ऋषींचें महत्त्ववर्णिते । 

कवि वाखाणिती ।२०। 
तरी कैंचा अस्ता जगोद्धार । 
सकळ सृष्टीसी ।२१। 
कवेश्वरेविण तों नाहीं। 
सर्वज्ञता । २२। 
जाले कवेश्वर अनेक । 
सकळ जनासी ।२३। 
तरीच वित्पत्ति प्राप्त जाली । 

परम योग्यता । २४। 
जाले कवेश्वर अपार । 
नमन त्यांसी 


। २५।,__ 


क... = न + श्रीदासबोध * [समास ७ 
नाना चातुर्याच्या मूर्ती । कीं हे साक्षात्‌ बृहस्पती । 

वेद श्रुती बोलों म्हणती । ज्यांच्या मुखें ।२६। 
परोपकाराकारणें । नाना निश्चय अनुवादणें । 
सेखीं बोलिले पूर्णपणें । संशयातीत । २७। 
की हे अमृताचे मेघ बोळले । कीं हे नवरसाचे वोध लोटले । 
नाना सुखाचें उचंबळलें । सरोवर हे ।२८। 
कीं हे विवेकनिधीचीं भांडारें । प्रगट जालीं मनुष्याकारें । 
नाना वस्तूचेनि विचारें । कोंदाटले हे ।२९। 
कीं हे आदिशक्तीचें ठेवणें । नाना पदार्थास आणी उणें । 
लाधले पूर्व संचिताच्या गुणें । विश्वजनासी ।३०। 
की हे सुखाची तारुवें लोटलीं । आक्षै आनंदें उतटली । 
विश्वजनास उपेगा आलीं । नाना प्रयोगाकारणें ।३१। 
कीं हे निरंजनाची संपत्ती । की हे विराटाची योगस्थिती । 


नातरी भक्तीची फळश्रुती । फळास आली ।३२। 
कीं हा ईश्वराचा पवाड । पाहातां गगनाहून वाड । 
ब्रह्मांडरचनेहून जाड । कविप्रबंदरचना ।३३। 


आतां असो हा विचार । जगास आधार कवेश्वर । 
तयांसी माझा नमस्कार । साष्टांग भावें Ll 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'कवेश्वरस्तवननाम 


समास सातवा समाप्त. 
[3०2 


दशक २: समास ८ 


॥ श्रीराम ॥ 


आतां वंदू सकळ सभा । जये सभेसी मुक्ती सुल्लभा । 


जेथें स्वयें जगदीश उभा । तिष्ठतु भरें 


नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये रवौ। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 


नाहीं वैकुंठीचा ठाई 
माझे भक्त गाती ठाई ठाई 
याकारणें सभा श्रेष्ठ 
नामघोषें घडघडाट 
प्रेमळ भक्तांची गायनें 
वेदव्याख्यान पुराणश्रवणें 


परमेश्वराचे गुणानुवाद 
अध्यात्मविद्या भेदाभेद 
नाना समाधानें तृप्ती 
चित्तीं बैसे ध्यानमूर्ति 
भक्त प्रेमळ भाविक 
रम्य रसाळ गायक 
कर्मसीळ आचारसीळ 
सुचिस्मंत पुण्यसीळ 


योगी बीतरागी उदास 
विरक्त निस्पृह बहुवस 


नाहीं योगियांचा हृदई। 
तेथें मी तिष्ठतु नारदा 
भक्त गाती तें वैकुंठ । 
जयजयकार गर्जती 
भगवत्कथा हरिकीर्तनें । 
जेथें निरंतर 
नाना निरूपणाचे संवाद । 
मथन जेथें 
नाना आशंकानिवृत्ती । 
वाग्विळासें 
सभ्य सखोल सात्विक । 
निष्ठावंत 

दानसीळ 

अंतरशुद्ध कृपाळु 
नेमक निग्रह तापस । 
आरण्यवासी 


धर्मसीळ । 


780 Dasbodh (लभ) _3००0० 2. ._.]वणा। 


। १। 


॥ २। 


। ३। 


। ४ । 


। ५ । 


। ६ । 


॥ ७। 


। ८ । 


॥ ९ । 


३४ * श्रीदासबोध * [समास ८ 
दंडधारी जटाधारी । नाथपंथी मुद्राधारी । 
येक बाळब्रह्मच्यारी । योगेश्वर ।१०। 


पुरश्चरणी आणि तपस्वी । 
महायोगी आणि जनस्वी । 
सिद्ध साधु आणी साधक । 
येकनिष्ठ उपासक । 
संत सज्जन विद्वज्जन । 
प्रबुद्ध सर्वज्ञ समाधान । 
योगी वित्पन्न ऋषेश्वर । 
मनोजयाचे मुनेश्वर । 
ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी । 
योगाभ्यासी योगज्ञानी । 
पंडित आणी पुराणिक । 
पाठक । 

माहाभले माहाश्रोत्री । 
वैद्य आणी पंचाक्षरी । 
भविष्य वर्तमान । 
निराभिमान । 

शांती क्षमा दयासीळ । 
अंतरशुद्ध ज्ञानसीळ । 
ऐसे जे कां सभानायेक । 
त्यांचा महिमा अलोलिक । 
जेथें श्रवणाचा उपाये । 
तेथें जनासी तरणोपाये । 


भट आणी 


भूत 
बहुश्रुत 


तीर्थवासी आणि मनस्वी । 


जनासारखे ।११। 
मंत्रयंत्रशोधक । 
गुणग्राही ।१२। 
वेदज्ञ शास्त्रज्ञ माहाजन । 
विमळकर्ते ।१३। 
धूर्त तार्किक कवेश्वर । 
आणी दिग्वल्की । १४। 
तत्त्वज्ञानी पिंडज्ञानी । 
उदासीन । १५। 
विद्वांस आणी वैदिक । 
येजुर्वेदी ।१६। 
याज्ञिक आणी आग्नहोत्री । 
परोपकारकर्ते । ९७। 
जयांस त्रिकाळाचें ज्ञान । 
निरापेक्षी । १८। 
पवित्र आणी सत्वसील । 
ईश्वरी पुरुष ।१९। 
जेथे नित्यानित्यविवेक । 
काय म्हणोनि वर्णावा ।२०। 
आणी परमार्थसमुदाये । 
सहजचि होये । २१। 


I780 Dasbodh (4990) _:560007_-2_ l-Back 


समास ८] * दशक १५ ३५ 


उत्तम गुणांची मंडळी । सत्त्वधीर सत्त्वागळी । 


नित्य सुखाची नव्हाळी । जेथें वसे ।२२। 
विद्यापत्रे कळापात्रें । विशेष गुणांची सत्पत्रें । 
भगवंताची प्रीतिपात्रें । मिळाली जेथें । २३। 
प्रवृत्ती आणी निवृत्ती । प्रपंची आणी परमार्थी । 
गृहस्थाश्रमी वानप्रहस्ती । संन्यासादिक । २४। 
वृद्ध तरुण आणी बाळ । पुरुष स्त्रियादिक सकळ । 
अखंड ध्याती तमाळनीळ । अंतर्यामी ।२५। 
ऐसे परमेश्वराचे जन । त्यांसी माझे अभिवंदन । 
जयांचेनि समाधान । अकस्मात बाणे ।२६। 
एऐसिये सभेचा गजर । तेथें माझा नमस्कार । 
जेथें नित्य निरंतर । कीर्तन भगवंताचे । २७। 
जेथे भगवंताच्या मूर्ती । तेथें पाविजे उत्तम गती। 
ऐसा निश्चय बहुतां ग्रंथी । महंत बोलिले ।२८। 
कल्लौ कीर्तन वरिष्ठ । जेथें होय ते सभा श्रेष्ठ । 
कथाश्रबणें नाना नष्ट । संदेह मावळती ।२९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सभास्तवननाम' 
समास आठवा समाप्त. 
uu 


!780 pasbodh (Marathi) _Section_2_2_Fropt, 


दशक १: समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 
आतां स्तऊं हा परमार्थ । जो साधकांचा निजस्वार्थ । 
नांतरी समर्थामध्ये समर्थ । योग हा । १ । 
आहे तरी परम सुगम । परी जनासी जाला दुर्गम । 
कां जयाचें चुकले वर्म । सत्समागमाकडे । २। 
नाना साधनांचे उधार । हा रोकडा ब्रह्मसाक्षात्कार । 
वेदशास्त्री जें सार । तें अनुभवास ये । ३ । 
आहे तरी चहूंकडे । परी अणुमात्र दृष्टी न पडे । 
उदास परी येकीकडे । पाहातां दिसेना । ४ । 
आकाशमागी गुप्त पंथ । जाणती योगिये समर्थ । 
इतरांस हा गुह्यार्थ । सहसा न कळे । ५। 
साराचेहि निजसार । अखंड अक्षै अपार । 
नेऊं न सकती तश्कर । कांही केल्या । ६ । 
तयास नाहीं राजभये । अथवा नाहीं अग्निभये । 
अथवा स्वापदभये । बोलोंच नये । ७ । 
परब्रह्म तें हालवेना । अथवा ठावहि चुकेना । 
काठांतरी चळेना । जेथीचा तेथें ८] 
ऐसें ते निज ठेवणें । कदापि पालटों नेणें। 
अथवा नव्हे आदिक उणें । बहुतां काठे । ९। 
अथवा तें घसवटेना । अथवा अदृश्य होयेना। 
नातरी पाहाता दिसेना । गुरुअंजनेंविण ।१०। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_2_2_Back 


समास ९] 


* दशक १% ३७ 
मागां योगिये समर्थ । त्यांचाहि निजस्वार्थ । 
यासी बोलिजे परमार्थ । परमगुह्य म्हणौनि ।११। 
जेंही शोधून पाहिला । त्यासी अर्थ सांपडला । 
येरां असोनि अलभ्य जाला । जन्मोजन्मी ।१२। 
अपूर्वता या परमार्थाची । वार्ता नाहीं जन्ममृत्याची । 
आणि पदवी सायोज्यतेची । सन्निधचि लाभे ।१३। 
माया विवेकें मावळे । सारासार विचार कळे । 
परब्रह्म तेहि निवळे । अंतर्यामी । १४। 
ब्रह्म भासले उदंड । ब्रह्मी बुडाले ब्रह्मांड । 
पंचभूतांचें थोतांड । तुछ्य वाटे । १५। 
प्रपंच वाटे लटिका । माया वाटे लापणिका । 
शुद्ध आत्मा विवेका । अंतरीं आला ।१६। 
ब्रह्मस्थित बाणतां अंतरी । संदेह गेला ब्रह्मांडाबाहेरी । 
दृश्याची जुनी जर्जरी । कुहिट जाली । १७। 
ऐसा हा परमार्थ । जो करी त्याचा निजस्वार्थ । 
आतां या समर्थास समर्थ । किती म्हणौनि म्हणावें । १८। 
या परमार्थाकरितां । ब्रह्मादिकांसि विश्रामता । 
योगी पावती तन्मयता । परब्रह्म । १९। 
परमार्थ सकळांस विसांबा । सिद्ध साधु माहानुभावां । 
सेखी सात्त्विक जड जीवां । सत्संगेंकरूनी ।२०। 
परमार्थ जन्माचें सार्थक । परमार्थ संसारी तारक । 
परमार्थ दाखवी परलोक । धार्मिकासी । २१। 
परमार्थ तापसांसी थार । परमार्थ साधकांसी आधार | 
परमार्थ दाखवी पार । भवसागराचा ।२२। 


३८ * श्रीदासबोध + ^ तरीदासयोघ) [समास १० १० 
SS गणक... [समास१० 


परमार्थी तो राज्यधारी । परमार्थ नाहीं तो भिकारी । 
या परमार्थाची सरी । कोणास द्यावी 


।२३। 
अनंत जन्मीचे पुण्य जोडे । तरीच परमार्थ घड़े । 
मुख्य परमात्मा आतुडे । अनुभवासी । २४। 
जेणें परमार्थ बोळखिला । तेणें जन्म सार्थक केला । 
येर तो पापी जन्मला । कुलक्षयाकारणें ।२५। 
असो भगवत्यराप्तीविण । करी संसाराचा सीण । 
त्या मूखचिं मुखावलोकन । करूच नयें ।२६। 


भल्यानें परमार्थी भरावें। शरीर सार्थक करावें । 
पूर्वजांस उद्धरावें । हरिभक्ती करूनी । २७। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'परमार्थस्तवननाम' 
समास नववा समाप्तः 
०० 


दशक ९: समास १० 


॥ श्रीराम ॥ 
धन्य धन्य हा नरदेहो । येथील अपूर्वता पाहो । 
जो जो कीजे परमार्थलाहो । तो तो पावे सिद्धीतें । १ । 
या नरदेहाचेनि लागवेगें । येक लागले भक्तिसंगें । 
- येकी परम वीतरागें । गिरिकंदरे सेविलीं । २। 
येक फिरती तीर्थाटणें । येक करिती पुरश्वरणें । 
येक अखंड नामस्मरणें । निष्ठावंत राहिले । ३ ॥ 


समास १०] * दशक :१% ३९ 


येक तपें करू लागले । येक योगाभ्यासी माहाभले । 


येक अभ्यासयोगें जाले । वेदशास्त्री वित्पन्न । ४। 
येकी हटनिग्रह केला । देह अत्यंत पीडिला। 
येकी देव ठाई पाडिला । भावार्थबढे । ५ । 
येक माहानुभाव विख्यात । येक भक्त जाले ख्यात । 
येक सिद्ध अकस्मात । गगन वोळगती । ६। 
येक तेजी तेजचि जाले । येक जळीं मिळोन गेले । 
येक ते दिसतचि अदृश्य जालें । वायोस्वरूपीं । ७ । 
येक येकचि बहुधा होती । येक देखतचि निघोनि जाती । 
येक बैसलें असताची भ्रमती । नाना स्थानी समुद्री । ८ । 
येक भयानकावरी बैसती । येक अचेतनें चालविती । 
येक प्रेते उठविती । तपोबळेंकरूनी । ९। 
येक तेजे मंद करिती | येक जळे आटविती। 
येक वायो निरोधिती । विश्वजनाचा ।१०। 
ऐसे हटनिग्रही कृतबुद्धी । जयांस वोळल्या नाना सिद्धि । 
ऐसे सिद्ध लक्षावधी । होऊन गेले ।११। 
येक मनोसिद्ध येक वाचासिद्ध । येक अल्पसिद्ध येक सर्वसिद्ध । 
ऐसे नाना प्रकारीचे सिद्ध । विख्यात जाले ।१२। 
येक नवविधाभक्तिराजपंथें । गेले तरले परलोकीच्या निजस्वार्थे । 
येक योगी गुप्तपंथे । ब्रह्मभुवना पावले ।१३। 


येक बैकुंठास गेले । येक सत्यलोकीं राहिले । 
येक कैळासीं बैसले । शिवरूप होउनी । १४। 


४० * श्रीदासबोध + [समास १० 
येक इंद्रलोकीं इंद्र जाले । येक पितृलोकीं मिळाले । 
येक ते उडगणी बैसले । येक ते क्षीरसागरीं 


। १५। 
सलोकता 


समीपता । स्वरूपता सायोज्यता । 
या चत्वार मुक्ती तत्वतां। इच्छा सेऊन राहिले ।१६। 
ऐसे सिद्ध साधु संत । स्वहिता प्रवर्तले अनंत । 
ऐसा हा नरदेह विख्यात । काय म्हणौनि वर्णावा । १७। 
या नरदेहाचेनि आधारें । नाना साधनांचेनि द्वारें। 
मुख्य सारासारविचारें । बहुत सुटले ।१८। 
या नरदेहाचेनि संमंधें । बहुत पावले उत्तम पदें । 
अहंता सांडून स्वानंदें । सुखी जाले ।१९। 
नरदेहीं येऊन सकळ । उधरागती पावले केवळ । 
येथें संशयाचे मूळ । खंडोन गेलें ।२०। 
पशुदेहीं नाहीं गती । ऐसें सर्वत्र बोलती। 
म्हणौन नरदेहींच प्राप्ती । परलोकाची । २१। 
संत महंत ऋषी मुनी । सिद्ध साधु समाधानी । 
भक्त मुक्त ब्रह्मज्ञानी । विरक्त योगी तपस्वी ।२२। 
तत्त्वज्ञानी योगाभ्यासी । ब्रह्मचारी दिगंबर संन्यासी । 
शड्दर्शनी तापसी । नरदेहींच जाले ।२३। 
म्हणौनि नरदेह श्रेष्ठ । नाना देहांमधे वरिष्ठ । 
जयाचेनि चुके आरिष्ट । येमयातनेचें ।२४। 


नरदेह हा स्वाधेन । सहसा नव्हे पराधेन। 


परंतु हा परोपकारी झिजऊन । कीर्तिरूपें उरवावा ।२५। 


समास १०] * दशक १% ४१ 
न सन SE क त त Ss, 


अश्व वृषभ गाई म्हेसी । नाना पशु स्त्रिया दासी । 
कृपाळूपणें सोडितां त्यांसी । कोणी तरी धरील । २६। 
तैसा नव्हे नरदेहो । इच्छा जाव अथवा राहो । 
परी यास कोणी पाहो । बंधन करूं सकेना ।२७। 


नरदेह पांगुळ असता । तरी तो कार्यास न येता । 
अथवा थोंटा जरी असता । तरी परोपकारास नये ।२८। 


नरदेह अंध असिला । तरी तो निपटचि वायां गेला । 
अथवा बधिर जरी असिला । तरी निरूपण नाहीं ।२९। 


नरदेह असिला मुका । तरी घेतां न ये आशंका । 
अशक्त रोगी नासका । तरी तो निःकारण ।३०। 


नरदेह असिला मूर्ख । अथवा फेंफ्या समंधाचे दुःख । 


तरी तो जाणावा निरार्थक । निश्चयेंसीं ।३९। 
इतुकें हें नस्तां वेंग । नरदेह आणी सकळ सांग । 
तेणें धरावा परमार्थमार्ग । लागेवेगें ।३२। 
सांग नरदेह जोडले । आणि परमार्थबुद्धि विसरले । 
तें मूर्ख कैसें भ्रमलें । मायाजाळीं ।३३। 
मृत्तिका खाणोन घर केळे । तें माझें ऐसें दृढ कल्पिले । 
परी तें बहुतांचे हें कळलें । नाहींच तयासी ।३४। 
मूषक म्हणती घर आमुचें । पाली म्हणती घर आमुचें । 
मक्षिका म्हणती घर आमुचें । निश्चयेंसीं ।३५। 


कांतण्या म्हणती घर आमुचें । मुंगळे म्हणती घर आमुचें । 
मुंग्या म्हणती घर आमुचें । निश्चयेंसीं ।३६। 


डर * श्रीदासबोध * [समास १० 
विंचू म्हणती आमुचें घर । सर्प म्हणती आमुचें घर । 
झुरळे म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ।३७। 
भ्रमर म्हणती आमुचें घर । भिंगोऱ्या म्हणती आमुचें घर । 
आळिका म्हणती आमुचें घर । काष्ठामध्यें ।३८। 
मार्जरें म्हणती आमुचें घर । श्चानें म्हणती आमुचें घर । 
मुंगसें म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ।३९। 
पुंगळ म्हणती आमुचें घर । वाळव्या म्हणती आमुचें घर । 
पिसुवा म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ।४०। 
ढेंकुण म्हणती आमुचें घर । चांचण्या म्हणती आमुचें घर । 
घुंगर्डी म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ।४१। 
पिसोळे म्हणती आमुचें घर । गांधेले म्हणती आमुचें घर । 
सोट म्हणती आमुचें घर । आणी गोंबी ।४२। 
बहुत किड्यांचा जोजार । किती सांगावा विस्तार । 
समस्त म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ।४३। 
पशु म्हणती आमुचें घर । दासी म्हणती आमुचें घर । 
घरीचीं म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ।४४। 
पाहुणे म्हणती आमुचें घर । मित्र म्हणती आमुचें घर । 
ग्रामस्थ म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ।४५। 
तश्कर म्हणती आमुचें घर । राजकी म्हणती आमुचें घर । 
आग्न म्हणे आमुचें घर । भस्म करूं ।४६। 


समस्त म्हणती घर माझें । हें मूर्खही म्हणे माझें माझें । 
सेवट जड जालें बोझें । टाकिला देश (४७) 


` समास १०] * दशक १% ४३ 
nn 


अवघी घरें भंगली । गांवांची पांढरी पडिली । 


मग ते गृहीं राहिली । अरण्यश्चापदें ।४८। 
किडा मुंगी वाळवी मूषक । त्यांचेच घर हें निश्चयात्मक । 
हें प्राणी बापुडे मूर्ख । निघोन गेलें ।४९। 


ऐसी गृहांची स्थिती । मिथ्या आली आत्मप्रचिती । 
जन्म दों दिसांची वस्ती । कोठे तरी करावी ।५०। 
देह म्हणावें आपुलें । तरी हें बहुतांकारणें निर्मिले । 
प्राणीयांच्या माथां घर केलें । वा मस्तकीं भक्षिती ।५१। 
रोमेमुळे किडे भक्षिती । खांडुक जाल्यां किडे पडती । 
पोटामध्ये जंत होती । प्रत्यक्ष प्राणियांच्या ।५२। 
कीड लागे दांतांसी । कीड लागे डोळ्यांसी। 
कोड लागे कर्णासी । आणी गोमाशा भरती ।५३। 
गोचिड अशुद्ध सेविती । चामवा मांसांत घुसती। 
पिसोळे चाऊन पळती । अकस्मात ।५४। 
भोंगे गांधेलें चाविती । गोंबी जळवा अशुद्ध घेती । 
विंचू सर्प दंश करिती । कानटे फुसी ।५५। 
जन्मून देह पाळिलें । तें अकस्मात व्याघ्रें नेले । 
कां तें लांडगींच भक्षिलें । बळात्कारें ।५६। 
मूषकें मार्जरे दंश करिती । स्वानें अश्वे लोले तोडिती । 
रीसें मर्कटे मारिती । कासावीस करूनी ।५७। 
उष्टी डसोन उचलिती । हस्थी चिर्डून टाकिती । 
वृषभ टोचून मारिती । अकस्मात ।५८। 


डड * श्रीदासबोध ५ [समास १० 


तस्कर तडतडां तोडिती । भूतें झडपोन मारिती । 


असो या देहाची स्थिती । ऐसी असे ।५९। 
ऐसें शरीर बहुतांचे । मूर्ख म्हणे आमुचें। 
परंतु खाजे जिवांचे । तापत्रै बोलिलें ।६०। 


देह परमार्थी लाविलें । तरीच याचें सार्थक जाले । 
नाहीं तरी हें वेर्थचि गेलें । नाना आघाते मृत्यपंथें ।६९। 
असो जे प्रापंचिक मूर्ख । ते काये जाणती परमार्थसुख । 
त्या मूर्खाचें लक्षण कांहीं येक । पुढें बोलिलें असे ।६२। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे नरदेहस्तवननिरूपणनाम” 

समास दहावा समाप्त. 
जप 
दशक पहिला समाप्त 


mia] 


दशक दुसरा : मूर्खलक्षणांचा 
दशक २: समास ९ 


मूर्खलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 
ॐ नमोजि गजानना । येकदंता त्रिनयना । 
कृपादृष्टी भक्तजना । अवलोकावें । 
तुज नमू वेदमाते । श्रीशारदे ब्रह्मसुते । 
अंतरी वसे कृपावंते । स्फूर्तिरूपें । 
वंदूनी सद्गुरुचरण । करून रघुनाथस्मरण । 
त्यागार्थ मूर्खलक्षण । बोलिजेल । 
येक मूर्ख येक पढतमूर्ख । उभय लक्षणीं कौतुक । 
श्रोती सादर विवेक । केला पाहिजे । 
पढतमूख॑चिं लक्षण । पुढिले समासीं निरूपण । 
` सावध होऊनि विचक्षण । परिसोत पुढे । 
आतां प्रस्तुत विचार । लक्षणें सांगतां अपार । 
परि कांहीं येक तत्पर । होऊन ऐका । 
जे प्रांचिक जन । जयांस नाहीं आत्मज्ञान । 
जे केवळ अज्ञान । त्यांची लक्षणें । 
जन्मला जयांचे उदरीं । तयांसी जो विरोध करी । 
सखी मानिली अंतुरी । तो येक मूर्ख । 
सांडून सर्वहि गोत । खत्रीआधेन जीवित । 
सांगे अंतरीची मात । तो येक मूर्ख 


। ९ । 


४६ * श्रीदासबोध + [समास १ 
PP SRN Nes रीळ. “कतल 


परख्रीसी प्रेमा धरी 


कुळेॅविण कन्या वरी । तो येक मूर्ख ।१०। 
समर्थावरी अहंता । अंतरी मानी समता। 


सामर्थ्येविण करी सत्ता 


आपली आपण करी स्तुती 
सांगे वडिलांची कीर्ती 


अकारण हास्य करी । विवेक सांगतां न धरी। 


जो बहुतांचा वैरी 
आपुली धरूनियां दुरी 
परन्यून बोले रात्रीं 
बहुत जागते जन 
परस्थळीं बहुभोजन 
मान अथवा अपमान 
सप्त वेसनीं जयाचें मन 
धरून परावी आस 
निसुगाईचा संतोष 
घरीं विवेक उमजे 
शब्द बोलतां निर्बुजे 
आपणाहून जो श्रेष्ठ 
सिकवणेचा मानी वीट 
नायेके त्यांसी सिकवी 
जो आरजास गोवी 
येकायेकीं येकसरा 
मर्यादा सांडून सैरा 


। श्वशुरगृहीं वास करी। 
। तो येक मूर्ख । ११। 
। स्वदेशी भोगी विपत्ती । 
। तो येक मूर्ख ।१२। 
। तो येक मूर्ख ।१३। 
। पराव्यासी करी मीत्री । 
। तो येक मूर्ख । १४। 


। तयांमध्यें करी शयन । 
। करी, तो येक मूर्ख । १५। 
। स्वये करी परिच्छिन्न । 
। तो येक मूर्ख ।१६। 
। प्रेत सांडी सावकास। 
। मानी, तो येक मूर्ख । १७। 
। आणि सभेमध्ये लाजे । 
। तो येक मूर्ख ।१८। 
। तयासी अत्यंत निकट। 
। तो येक मूर्ख ।१९। 
। वडिलांसीं जाणीव दावी । 
। तो येक मूर्ख ।२०। 
। जाला विषंई निलाजिरा । 
। वर्ते, तो येक मूर्ख ।२१। 


समास १] * दशक २% ७ 
Pisses REI CNN 0034 


औषध ने घे असोन वेथा । पथ्य न करी सर्वथा। 


न मिळे आलिया पदार्था .। तो येक मूर्ख ।२२। 
संगेविण विदेश करी। वोळखीविण संग धरी। 
उडी घाली माहापुरी । तो येक मूर्ख ।२३। 
आपणास जेथें मान । तेथें अखंड करी गमन। 
रक्षुं नेणें मानाभिमान । तो येक मूर्ख । २४। 
सेवक जाला लक्ष्मीबंत । तयाचा होय अंकित । 
सर्वकाळ जो दुश्चित । तो येक मूर्ख । २५। 
विचार न करितां कारण । दंड करी अपराधेंविण । 
स्वल्पासाठी जो कृपण । तो येक मूर्ख ।२६। 
देवलंड, पितूलंड । शक्तिवीण करी तोंड। 
ज्याचे मुखीं भंडउभंड । तो येक मूर्ख ।२७। 
घरीच्यावरी खाय दाढा । बाहेरी दीन बापुडा। 
ऐसा जो कां वेडमूढा। तो येक मूर्ख । २८। 
नीच यातीसी सांगात । परांगनेसीं येकांत । 
मार्गे जाय खात खात । तो येक मूर्ख ।२९। 
स्वयें नेणें परोपकार । उपकाराचा अनोपकार । 
करी थोडे बोले फार । तो येक मूर्ख ।३०। 
तपीळ खादाड आळसी । कुश्चीळ कुटीळ मानसीं । 
धारिष्ट नाहीं जयापासी । तो येक मूर्ख ।३१। 
विद्या वैभव ना धन । पुरुषार्थ सामर्थ्थ ना मान । 
कोरडाच वाहे अभिमान । तो येक मूर्ख ।३२। 


लडी लटिका लाबाड । कुकी कुटीळ निचाड । 
निद्रा जयाची वाड । तो येक मूर्ख ।३३। 


ड्ट * श्रीदासबोध * [समास १ 
0 नव ९८ ६: // ह ती ७. ४.५६. 


उंची जाऊन वस्न नेसे। चौबारां बाहेरी बैसे । 


सर्व काळ नग्न दिसे । तो येक मूर्ख । ३४। 
दंत चक्षु आणि प्राण । पाणी वसन आणि चरण । 
सर्वकाळ जयाचे मळिण । तो येक मूर्ख ।३५। 
वैधृति आणि वितिपात । नाना कुमुहूर्ते जात । 
अपशकुनें करी घात । तो येक मूर्ख ।३६। 
क्रोधे अपमानें कुबुद्धि । आपणास आपण वधी। 
जयास नाही दृढ बुद्धि । तो येक मूर्ख ।३७। 
जिवलगांस परम खेदी । सुखाचा शब्द तोहि नेदी । 
नीच जनास वंदी । तो येक मूर्ख ।३८। 
आपणास राखे परोपरी । शरणागतांस अडब्हेरी । 
लक्ष्मीचा भर्वसा धरी। तो येक मूर्ख ।३९। 
पुत्र कळत्र आणी दारा । इतुकाची मानुनिया थारा । 
विसरोन गेला ईश्वरा । तो येक मूर्ख ॥४०॥ 
जैसें जैसें करावें । तैसें तैसें पावावे । 
हें जयास नेणवें। तो येक मूर्ख ।४१। 
पुरुषाचेनि अष्टगुणें । स्त्रियांस ईश्वरी देणें। 
ऐशा केल्या बहुत जेणें । तो येक मूर्ख ।४२। 
दुर्जनाचेनि बोलें । मर्यादा सांडून चाले। 
दिवसा झांकिले डोळे । तो येक मूर्ख ।४३। 
देवद्रोही गुरुद्रोही । मातृद्रोही पितृद्रोही । 
ब्रह्मदोही स्तामीद्रोही । तो येक मूर्ख ।४४। 


परपीडेचें मानी सुख । परसंतोषाचें मानी दुःख । 
गेले वस्तूचा करी शोक । तो येक मूर्ख ।४५। 


समास १] * दशक २+ ४९ 


आदरेविण बोलणें । न पुसतां साक्ष देणें। 


निंद्य वस्तु आंगिकारणें । तो येक मूर्ख ` ।४६। 
तुक तोडून बोले । मार्ग सांडून चाले। 
कुकर्मी मित्र केले । तो येक मूर्ख ।४७। 
पत्य राखों नेणे कदा | विनोद करी सर्वदा। 
हासतां खिजे पेटे इ्ंदा । तो येक मूर्ख ।४८। 
होड घाली अवघड । काजेंविण करी बडबड । 
बोलोंचि नेणे मुखजड । तो येक मूर्ख ।४९। 


वस्र शास्त्र दोनी नसे । उंचे स्थळीं जाऊन बैसे । 
जो गोत्रजांस विस्वासे । तो येक मूर्ख ।५०। 
तश्करासी वोळखी सांगे । देखिली वस्तु तेचि मागे । 


आपलें आन्हीत करी रागें । तो येक मूर्ख ।५१। 
हीन जनासी बरोबरी । बोल बोले सरोत्तरीं । 
वामहस्ते प्राशन करी । तो येक मूर्ख ।५२। 
समर्थासी मत्सर धरी । अलभ्य वस्तूचा हेवा करी । 
घरीच्या घरीं करी चोरी । तो येक मूर्ख ।५३। 
सांडूनियां जगदीशा । मनुष्याचा मानी भर्वसा। 
सार्थकेंविण वेंची वयसा । तो येक मूर्ख ।५४। 
संसारदुःखाचेनि गुणें । देवास गाळी देणें । 
मैत्राचें बोले उणें । तो येक मूर्ख ।५५। 
अल्प अन्याय क्ष्मा न करी । सर्व काळ धारकों धरी । 
जो विस्वासघात करी । तो येक मूर्ख ।५६। 


समर्थाचे मनींचे तुटे । जयाचेनि सभा विटे। 
क्षणा बरा क्षणा पालटे । तो येक मूर्ख ।५७। 


५० » श्रीदासबोध * [समास १ 
A नमन स्नेक 


बहुतां दिवसांचे सेवक । त्यागून ठेवी आणिक । 


ज्याची सभा निर्नायेक । तो येक मूर्ख ।५८। 
अनीतीनें द्रव्य जोडी । धर्म नीति न्याय सोडी । 
संगतीचें मनुष्य तोडी । तो येक मूर्ख ।५९। 
घरीं असोन सुंदरी । जो सदांचा परद्वारी। 
बहुतांचें उचिष्ट अंगीकारी । तो येक मूर्ख ।६०। 
आपुलें अर्थ दुसऱयापासी । आणी दुसऱयाचें अभिळासी । 
पर्वत करी हीनासी । तो येक मूर्ख ।६१। 
अतिताचा अंत पाहे । कुग्रामामधें राहे । 
सर्वकाळ चिता वाहे । तो येक मूर्ख ।६२। 
दोघे बोलत असती जेथें । तिसरा जाऊन बैसे तेथें । 
डोई खाजवी दोहीं हातें । तो येक मूर्ख ।६३। 
उदकामधें सांडी गुरळी । पायें पायें कांडोळी । 
सेबा करी हीन कुळीं । तो येक मूर्ख ।६४। 
स्त्री बाळका सलगी देणें । पिशाच्यासन्निध बैसणें । 
मयदिविण पाळी सुणें। तो येक मूर्ख ।६५। 
परखीसी कळह करी । मुकी वस्तु निघातें मारी । 
मूर्खाची संगती धरी। तो येक मूर्ख ।६६। 
कळह पाहात उभा राहे । तोडविना कौतुक पाहे । 
खरें अस्तां खोटें साहे । तो येक मूर्ख ।६७। 
लक्ष्मी आलियावरी । जो मागील वोळखी न धरी । 
देवींब्राह्मणीं सत्ता करी । तो येक मूर्ख ।६८। 


आपलें काज होये तंवरी । बहुसाल नम्रता धरी। 
पुढिलांचें कार्य न करी । तो येक मूर्ख ।६९। 


समास २] * दशक २+ ५१ 
प 405 RN RE स म स व 
अक्षरे गाळून वाची । कां तें घालीं पदरिचीं। 
नीधा न करी पुस्तकाची । तो येक मूर्ख l७ol 
आपण वाचीना कधीं । कोणास वाचावया नेदी । 


बांधोन ठेवी बंदी । तो येक मूर्ख ।७९। 
ऐसीं हें मूर्ख लक्षणें । श्रवणें चातुर्य बाणे। 
चित्त देउनियां शहाणे । ऐकती सदा ।७२। 


लक्षणें अपार असती । परी कांहीं येक येथामती । 
त्यागार्थ बोलिलें श्रोतीं । क्ष्मा केलें पाहिजे ।७३। 
उत्तम लक्षणें घ्यावी | मूर्ख लक्षणें त्यागावीं। 
पुढिले समासी आघवीं । निरोपिलीं । ७४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मूर्खलक्षणनाम' 
समास पहिला समाप्त. 


पण 
दशक २: समास २ 
॥ श्रीराम ॥ 
श्रोता व्हावें सावधान । आतां सांगतों उत्तम गुण । 
जेणें करिता बाणें खुण । सर्वज्ञपणाची । १ । 
वाट पुसल्याविण जाऊं नये । फळ वोळखिल्याविण खाऊं नये । 
पडिली वस्तु घेऊं नये । येकायेकीं । २। 


अति वाद करूं नये । पोटीं कपट धरूं नये। 
करूं नये । कुळहीन कांता [9 


५२ * श्रीदासबोध » [समास २ 
पक se MSs iia. 


विचारेंविण बोलो नये । विवंचनेविण चालो नये। 
मयदिविण हालों नये । कांहीं येक 


। ४ । 
प्रीतीविण रुसो नये । चोरास वोळखी पुसों नये । 
रात्रीं पंथ क्रमूं नये । येकायेकीं । ५। 
जनीं आर्जव तोडूं नये । पापद्रव्य जोडूं नये। 
पुण्यमार्ग सोडूं नये । कदाकाळीं । ६। 
निंदा द्वेष करूं नये । असत्संग धरूं नये । 
इ्रव्यदारा हरू नये । बळात्कारें । ७ । 
वक्तयास खोदूं नये। ऐक्यतेसी फोडूं नये। 
विद्याभ्यास सोडूं नये । कांहीं केल्या । ८। 
तोंडाछासीं भांडों नयें । वाचाळासीं तंडों नये । 
संतसंग खंडू नये । अंतर्यामी ।९। 
अतिक्रोध करू नये । जिवलगांस खेदूं नये। 
मनीं वीट मानूं नये । सिकवणेचा ।१०। 


क्षणक्षणां रुसो नये । लटिका पुरुषार्थ बोलों नये । 
केल्याविण सांगों नये । आपला पराक्रमु ।१९। 
बोलिला बोल विसरों नये । प्रसंगीं सामर्थ्य चुकों नये । 

केल्याविण निखंदूं नये । पुढिलांसि कदा ।१२। 
आळसें सुख मानूं नये । चाहाडी मनास आणूं नये । 

शोधल्याविण करूं नये । कार्य कांहीं ।१३। 
सुखा आंग देऊं नये । प्रेल पुरुषें सांडूं नये । 

कष्ट करितां त्रासों नये । निरंतर । १४। 
सभेमध्ये लाजों नये । बाष्कळपणें बोलों नये। 
पैज होड घालूं नये । कांही केल्यां ।१५। 


समास २] * दशक २% ५३ 


बहुत चिता करूं नये । निसुगपणें राहों नये। 


परस्तरीतें पाहों नये । पापबुद्धी ।१६। 
कोणाचा उपकार घेऊ नये । घेतलातरी राखों नये। 
परपीडा करू नये । विश्वासघात । ९७। 


शोच्येंविण असों नये । मळिण वस्र नेसों नये। 
जाणारास पुसों नये । कोठे जातोस म्हणौनी । १८। 
व्यापकपण सांडूं नये । पराधेन होऊ नये। 
आपलें वोझें घालूं नये । कोणीयेकासी ।१९। 
पत्रेविण पर्वत करूं नये । हीनाचें रुण घेऊ नये। 
गोहीविण जाऊं नये । राजद्वारा ।२०। 
लटिकी जाजू घेऊ नये । सभेस लटिकें करू नये । 
आदर नस्तां बोलों नये । स्वभाविक ।२१। 
आदखणेपण करू नये । अन्यायेविण गांजूं नये । 
अवनीतीनें वर्तो नये । आंगबळें ।२२। 
बहुत अन्न खाऊ नये । बहुत निद्रा करूं नये। 
बहुत दिवस राहों नये । पिसुणाचेथें ।२३। 
आपल्याची गोही देऊ नये । आपली कोर्ती वर्णू नये । 
आपलें आपण हासों नये । गोष्टी सांगोनी । २४। 
धूप्रपान घेऊ नये । उन्मत्त द्रव्य सेऊं नये। 
बहुचकांसी करू नये । मैत्री कदा ।२५। 
कामेविण राहों नये । नीच उत्तर साहों नये। 
आसुदे अन्न सेऊ नये । वडिलांचेहि । २६। 
तोंडीं सीवी असों नये । दुसऱ्यास देखोन हांसो नये । 
उणें अंगीं संचारो नये । कुळवंताचे । २७। 
देखिली ns वस्तु चोरू नये । बहुत कृपण होऊं नये । 
जिवलगांसी करूं नये । कळह कदा ।२८। 


५४ 


येकाचा घात करू 
अप्रमाण वर्तो 

चाहाडी चोरी धरू 
मागें उणें बोलों 
समई यावा चुकों 
वैरियांस दंडूं 

अल्पधनें माजों 
मयदिविण चालों 
मूर्खासीं संमंध पडो 
दुश्चितपणें विसरों 
स्नानसंध्या सांडूं 
अनाचार मांडू 

हरिकथा सांडूं 

परमार्थास मोडूं 
देवाचा नवस बुडऊं 
भलतें भरी भरों 
निष्ठुरपण धरूं 
पाऊस देखोन जाऊ 
सभा देखोन गळों 
धिःकारितां चळों 
गुरुविरहित असों 
जिणें शाश्वत मानूं 
सत्य मार्ग सांडूं 
कदा अभिमान घेऊं 


* श्रीदासबोध * [समास २ 
नये । लटिकी गोही देऊ नये। 
नये । कदाकाळीं ।२९। 
नये । परद्वार करूं नये। 

नये । कोणीयेकाचें ।३०। 
नये । सत्वगुण सांडूं नये। 
नये । शरण आलियां ।३१। 
नये । हरिभक्तीस लाजों नये। 
नये । पवित्र जनीं ।३२। 
नये । अंधारीं हात घालू नये। 

नये । वस्तु आपुली ।३३। 
नये । कुळाचार खंडूं नये। 
नये । चुकुरपणें ।३४। 
नये । निरूपण तोडूं नये। 

नये । प्रपंचबळें ।३५। 
नये । आपला धर्म उडऊं नये । 

नये । विचारेंविण ।३६। 
नये । जीवहत्या करू नये। 
नये । अथवा अवकाळी ।३७। 


नये । समई उत्तर टळों नये। 
नये । धारिष्ट आपुलें ।३८। 


नये । नीच यातीचा गुरु करूं नये । 
नये । वैभवेंसीं ।३९। 


नये । असत्य पंथे जाऊं नये । 
नये । असत्याचा ।४०। 


समास ३] * दशक २% ५५ 
—————— 3 ७७ 


अपकीर्ति ते सांडाबी । सदकीर्ति वाढवावी । 


विवेकें दृढ धरावी । वाट सत्याची ।४१। 
नेघतां ७2 उत्तम गुण । तें मनुष्य अवलक्षण । 
ऐक तयांचे लक्षण । पुढिलीये समासीं ।४२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उत्तमलक्षणनाम” 
समास दुसरा समाप्त. 


| 
दशक २: समास ३ 


॥ श्रीराम ॥ 
ऐका कुविद्येची लक्षणें । अति हीनें कुलक्षणें । 
त्यागार्थ बोलिली ते श्रवणें । त्याग घडे bX 
ऐका कुविद्येचा प्राणी । जन्मां येऊन केली हानी । 
सांगिजेल येही लक्षणी । वोळखावा । २। 
कुविद्येचा प्राणी असे । तो कठिण निरूपणें त्रासे । 
अवगुणाची समृद्धि असे । म्हणौनियां । ३। 


दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 
आज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ 
काम क्रोध मद मत्सर । लोभ दंभ तिरस्कार । 
गर्व ताठा अहंकार । द्वेष विषाद विकल्पी । ४। 
आशा ममता तृष्णा कल्पना । चिता अहंता कामना भावना । 
असूया अविद्या ईषणा वासना । अतृप्ती लोलंगता । ५। 


इछ्या वांछ्या चिकित्सा निंदा । आनित्य ग्रामणी मस्ती सदा । 
जाणीव अवज्ञा विपत्ती आपदा । दुर्वृत्त दुर्वासना । ६ । 


५६ 


स्पर्धा खटपट आणी चटपट । 
सदा खटखट आणी लटपट । 
कुरूप आणी कुलक्षण । 
दरिद्री आणी कृपण । 
आळसी आणी खादाड 


। 
तुटक आणी लाबाड । 
मूर्ख आणी तपीळ । 
लटिकें आणी तोंडाळ । 
नेणे आणी नायके । 


न करी आणी न देखे । 


अज्ञान आणी अविस्वासी । 
अभक्त आणी भक्तांसी । 


पापी आणी निंदक । 
दुःखी आणी हिंसक । 
हीन आणी कृत्रिमी। 


आचंगुल आणी अधर्मी । 


हीन देह आणी ताठा । 
बाष्कळ आणी करंटा । 


लंडी आणी उन्मत्त। 
भ्याड आणी बोलत । 
कनिष्ठ आणी गर्विष्ठ । 
आणी भ्रष्ट । 
अभिमानी आणी निसंगळ । 
आणी अनर्गळ । 


* श्रीदासबोध * 


[समास ३ 
तऱ्हे झटपट आणी वटवट । 
परम वेथा कुविद्या । ७ । 
अशक्त आणी दुर्जन । 
आतिशयेंसीं । ८ । 
दुर्बळ आणी लाताड । 
आतिशयेंसीं ।९। 
वेडे आणी वाचाळ । 
आतिशयेंसीं ।१०। 
न ये आणी न सीके। 
अभ्यासदृष्टी ।११। 
छळवादी आणी दोषी। 
देखो सकेना ।१२। 
कष्टी आणी घातक। 
आतिशयेंसीं ।१३। 
रोगी आणी कुकर्मी । 
वासना रमे । १४। 
अप्रमाण आणी फांटा । 
विवेक सांगे ।१५। 
निकामी आणी डुल्लत । 
पराक्रमु ।१६। 
नुपरतें आणी नष्ट] 
आतिशयेंसीं ।१७। 


वोडगस्त आणी खळ । 
आतिशयेंसीं १८। 


समास ३] * दशक २* -पाणापपस--आ्कर,___ फु 


वोखटे आणी विकारी । खोटे आणी अनोपकारी । 
अवलक्षण आणी धि:कारी । प्राणिमात्रांसी ।१९। 
अल्पमती आणी वादक । दीनरूप आणी भेदक । 
सूक्ष्म आणी त्रासक । कुशब्देंकरूनि ।२०। 
कठिणवचनी कर्कशवचनी । कापट्यवचनी संदेहवचनी । 
दुःखवचनी तीव्रवचनी । क्रूर निष्ठुर दुरात्मा । २१। 
न्यूनवचनी पैशून्यवचनी । अशुभवचनी अनित्यवचनी । 
द्वेषवचनी अन्नृत्यवचनी । बाष्कलवचनी थि: कारु ।२२। 
कपटी कुटिळ गाठ्याळ। कुटे कुचर नट्याळ । 
कोपी कुधन टवाळ । आतिशयेंसीं । २३। 
तपीळ तामस अविचार । पापी अनर्थी अपस्मार । 
भूत समंधी संचार । आंगीं बसे । २४। 
आत्महत्यारा ख्रीहत्यारा । गोहत्यारा ब्रह्माहत्यारा । 
मातृहत्यारा पितृहत्यारा । महापापी पतित । २५। 
उणें कुपात्र कुतकीँ । मित्रद्रोही विस्वासघातकी । 
कृतघ्न तल्पकी नारकी । आतित्याई जल्पक ।२६। 
किंत भांडण झगडा कळ्हो । अधर्म अनराहाटी शोकसंग्रहो । 
चाहाड वेसनी विग्रहो। निग्रहकर्ता 

। 

| 

। 

! 

। 

| 


। २७। 
द्वाड आपेसी वोंगळ । चाळक चुंबक लच्याळ । 
स्वार्थी अभिळासी वोढाळ । आदत्त झोड आदखणा । २८। 
शठ शुंभ कातरु। लंड तमुँड सिंतरु। 
बंड पाषांड तश्करु । अपहारकर्ता ।२९। 
धीट सैराट मोकाट । चाट चावट वाजट। 
थोट उद्धट लंपट । बटवाल कुबुद्धी ।३०। 


५८ * श्रीदासबोध * [समास ३ 
ne क ME 


मारेकरी वरपेकरी । दरवडेकरी खाणोरी। 


मैंद भोदु परद्वारी । भुररेकरी चेटकी ।३१। 
निशंक निलाजिरा कळभंट । टोणपा लौंद धट उद्धट । 
ठस ठोंबस खट नट । जगभांड विकारी ।३२। 


अधीर आळिका अनाचारी । अंध पंगु खोंकलेकरी । 
थोटा बधिर दमेकरी । तरही ताठा न संडी ।३३। 
विद्याहीन वैभवहीन । कुळहीन लक्ष्मीहीन । 
शक्तिहीन सामर्थ्यहीन । अदृष्टहीन भिकारी ।३४। 


बळहीन कळाहीन । मुद्राहीन दीक्षाहीन । 
लक्षणहीन लावण्यहीन । आंगहीन विपारा ।३५। 
युक्तिहीन बुद्धिहीन । आचारहीन विचारहीन । 
क्रियाहीन सत्वहीन । विवेकहीन संशई ।३६। 
भक्तिहीन भावहीन । ज्ञानहीन वैराग्यहीन । 
शांतिहीन क्ष्माहीन । सर्वहीन क्षुल्लकु ।३७। 


समयो नेणे प्रसंग नेणे। प्रेत्न नेणे अभ्यास नेणे। 

आर्जव नेणे मैत्री नेणे । कांहींच नेणे अभागी ।३८। 

असो ऐसे नाना विकार । कुलक्षणाचें कोठार। 

ऐसा कुविद्येचा नर । श्रोतीं वोळखावा ।३९। 

ऐसी कुविद्येची लक्षणें । ऐकोनि त्यागचि करणें । 

अभिमाने तहें भरणें । हें विहित नव्हे ।४०। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'कुविद्यालक्षणनाम' 


समास तिसरा समाप्त 
Ju 


दशक २: समास ४ 
भक्तिनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


नाना सुकृताचें फळ । 
त्याहिमधें भाग्य सफळ । 
नरदेहीं विशेष ब्राह्मण । 
सद्वासना भगवद्धजन । 
भगवद्भक्ति हे उत्तम। 
काळ सार्थक हाचि परम । 


तो हा नरदेह केवळ। 
तरीच सन्मार्ग लागे । 


त्याहीवरी संध्यास्नान । 
घडे पूर्वपुण्यें । 
त्याहीवरी सत्समागम । 


लाभ जाणावा । 
प्रेमप्रीतीचा सद्भाव । आणि भक्तांचा समुदाव । 
हरिकथा मोहोत्साव । तेणें प्रेमा दुणावे । 
नरदेहीं आलियां येक । कांहीं करावें सार्थक । 
जेणें पाविजे परलोक । परम दुल्लभ जो । 
विधियुक्त ब्रह्मकर्म । अथवा दया दान धर्म। 
अथवा करणें सुगम । भजन भगवंताचें । 
अनुतापें करावा त्याग । अथवा करणें भक्तियोग । 
नाहीं तरी धरणें संग । साधुजनाचा । 
नाना शास्त्रे धांडोळावीं । अथवा तीर्थे तरी करावी । 
अथवा पुरश्वरणें बरवीं । पापक्षयाकारणें । 
अथवा कीजे परोपकार । अथवा ज्ञानाचा विचार । 
निरूपणीं सारासार । विवेक करणें । 


पाळावी वेदांची आज्ञा । 
जेणें होईजे ज्ञाना। 


कर्मकांड उपासना । 


९ । 


अधिकारपात्र ।९०। 


६० 


काया वाचा आणि मनें 
कांही तरी येका भजनें 
जन्मा आलियाचें फळ 
ऐसें न करितां निर्फळ 
नरदेहाचें उचित 
यथानुशक्त्या चित्तवित्त 
हें कांहींच न धरी जो मनीं 
जन्मा येऊन तेणे जननी 
नाहीं संध्या नाहीं स्नान 
नाहीं मंत्र जप ध्यान 
नाहीं भक्ति नाहीं प्रेम 
नाहीं देव नाहीं धर्म 
नाहीं सद्दृद्धि नाहीं गुण 
नाहीं अध्यात्मनिरूपण 
नाहीं भल्यांची संगती 
नाहीं कैवल्याची प्राप्ती 
नाहीं नीति नाहीं न्याये 
नाहीं परत्रीची सोये 
नाहीं विद्या नाहीं वैभव 
नाहीं कळा नाहीं लाघव 
शांती नाहीं क्ष्मा नाहीं 
शुभाशुभ कांहींच नाहीं 
सुचि नाहीं स्वधर्म नाहीं 


आरत्र नाहीं परत्र नाहीं 


* श्रीदासबोध + 


[समास ४ 

। पत्रें पुष्पे फळे जीवनें। 

। सार्थक करावें ।११। 
कांहीं करावें सफळ । 
भूमिभार होये ।१२। 
कांहीं करावें आत्महित । 
सर्वोत्तमी लावावें ।१३। 
तो मृत्यप्राय वर्ते जनी । 
वायांच कष्टविली । १४। 
नाहीं भजन देवतार्चन । 
मानसपूजा ।१५। 
नाहीं निष्ठा नाहीं नेम । 
अतीत अभ्यागत ।१६। 


ऐकिले कदां ।१७। 
नाहीं शुद्ध चित्तवृत्ती । 
मिथ्यामदें ।१८। 
नाहीं पुण्याचा उपाये । 
युक्तायुक्त क्रिया ।१९। 
नाहीं चातुर्याचा भाव । 
रम्यसरस्वतीचें ।२०। 
दीक्षा नाहीं मीत्री नाहीं । 
साधनादिक । २१। 
आचार नाहीं विचार नाहीं । 

। मुक्त क्रिया मनाची 


। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। नाहीं कथा नाहीं श्रवण । 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
। 


।२२। 


समास ५] * दशक २* ६१ 


कर्म नाहीं उपासना नाहीं । ज्ञान नाहीं वैराग्य नाही । 
योग नाहीं धारिष्ट नाहीं । कांहींच नाहीं पाहातां ।२३। 
उपरती नाहीं त्याग नाहीं । समता नाहीं लक्षण नाहीं । 


आदर नाहीं प्रीति नाहीं । परमेश्वराची । २४। 
परगुणाचा संतोष नाहीं । परोपकारे सुख नाहीं। 
हरिभक्तीचा लेश नाहीं । अंतर्यामी ।२५। 
ऐसे प्रकारीचे पाहातां जन । ते जीतचि प्रेतासमान । 
त्यांसी न करावें भाषण । पवित्र जनीं ।२६। 
पुण्यसामग्री पुरती । तयासीच घडे भगवद्भक्ती । 
जे जे जैसें करिती । ते पावती तैसेचि ।२७। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे भकितिनिरूपणनाम” 
समास चौथा समाप्त. 


०9 
दशक २: समास ५ 
॥ श्रीराम ॥ 
मुळीं देह त्रिगुणाचा । सत्त्वरजतमाचा । 
त्यामध्यें सत्त्वाचा । उत्तम गुण ।१। 
सत्त्वगुणें भगवद्धक्ती । रजोगुणें पुनरावृत्ती । 
तमोगुणें अधोगती । पावति प्राणी । २। 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ 


६र » श्रीदासबोध » [समास ५ 
Rss SR SM,» 4.5/6, BSNS सी 


त्यांतहि शुद्ध आणी सबळ । तेहि बोलिजेति सकळ । 
शुद्ध तेचि जें निर्मळ । सबळ बाधक जाणावें । ३। 


शुद्धसबळाचें लक्षण । सावध परिसा विचक्षण । 


शुद्ध तो परमार्थी जाण । सबळ तो संसारिक । ४ । 
तया संसारिकाची स्थिती । देहीं त्रिगुण वर्तती। 
येक येतां दोनी जाती । निघोनियां । ५। 
रज तम आणी सत्त्व । येणेंचि चाले जीवित्व। 
रजोगुणाचें कर्तुत्व । दाखऊं आतां । ६ । 
रजोगुण येतां शरीरीं । वर्तणुक कैसी करी । 
सावध होऊनी चतुरी । परिसावें । ७ । 
माझे घर माझा संसार । देव कैंचा आणिला थोर । 
ऐसा करी जो निर्धार । तो रजोगुण । ८ । 
माता पिता आणि कांता । पुत्र सुना आणि दुहिता । 
इतुकियांची वाहे चिता । तो रजोगुण । ९। 
बरें खावें बरें जेवावें । बरें ल्यावें बरें नेसावें। 
दुसऱ्याचे अभिळाषावें । तो रजोगुण ।१०। 
कैंचा धर्म कैंचें दान । कैंचा जप कैंचें ध्यान । 
विचारीना पापपुण्य । तो रजोगुण ।१९। 
नेणे तीर्थ नेणे व्रत । नेणे अतीत अभ्यागत । 
अनाचारी मनोगत । तो रजोगुण । १२। 
धनधान्यांचे संचित । मन होये द्वव्यासक्त । 
अत्यंत कृपण जीवित्व । तो रजोगुण ।१३। 


मी तरुण मी सुंदर । मी बळाढ्य मी चतुर। 
मी सकळांमध्ये थोर । म्हणे तो रजोगुण । १४। 


समास ५] * दशक २* ६३ 


माझा देश माझा गांव 


। माझा वाडा माझा ठाव । 


ऐसी मनीं धरी हांव । तो रजोगुण ।१५। 
दुसऱ्याचे सर्व जावें । माझेचि बरें असावें । 
ऐसें आठवे स्वभावें । तो रजोगुण ।१६। 
कपट आणी मत्सर । उठे देहीं तिरस्कार । 
अथवा कामाचा विकार । तो रजोगुण ।१७। 
बाळकावरी ममता । प्रीतीनें आवडे कांता। 
लोभ वाटे समस्तां । तो रजोगुण । १८। 
जिवलगांची खंती । जेणें काळें वाटे चित्ती । 
तेणें काळें सीघ्रगती । रजोगुण आला ।१९। 
संसाराचे बहुत कष्ट । कैसा होईल सेवट । 
मनास आठवे संकट । तो रजोगुण ।२०। 
कां मागें जें जें भोगिले । तें तें मनी आठवलें। 
दुःख अत्यंत वाटलें । तो रजोगुण । २१। 
वैभव देखोनी दृष्टी । आवडी उपजली पोटीं । 
आशागुणें हिंपुटी- । करी, तो रजोगुण ।२२। 
जें जें दृष्टी पडिले । तें तें मने मागितले । 
लभ्य नस्तां दुःख जालें । तो रजोगुण ।२३। 
विनोदार्थी भरे मन । शुंघारिक करी गायेन। 
राग रंग तान मान । तो रजोगुण । २४। 


टवाळी ढबाळी निंदा । सांगणे घडे वेबादा। 


हास्य विनोद करी सर्वदा 


आळस उठे प्रबळ 
कां उपभोगाचे गोंधळ 


। तो रजोगुण ।२५। 
। कर्मणुकेचा नाना खेळ । 
। तो रजोगुण ।२६। 


६४ * श्रीदासबोध + [समास ५ 
कळावंत बहुरूपी । नटावलोकी साक्षेपी । 
नाना खेळी दान अपीं । तो रजोगुण ।२७। 
उन्मत्त द्रव्यावरी अति प्रीती । ग्रामज्य आठवे चित्तीं। 
आवडे नीचाची संगती । तो रजोगुण ।२८। 


तश्करविद्या जीवीं उठे 


नित्यनेमास मन बिटें 
देवकारणीं लाजाळु 
प्रपंची जो स्नेहाळु 

गोडग़ासी आळकेपण 

रजोगुणें उपोषण 
शृंगारिक तें आवडे 
कळालाघवीं पवाडे 

नेणोनियां परमात्मा 
बळात्कारे घाली जन्मा 
असो ऐसा रजोगुण 


प्रपंची तो सबळ जाण 
आतां रजोगुण हा सुटेना 
प्रपंची गुंतली वासना 
उपाये येक भगवद्धक्ती 
तरी येथानुशक्ती 
काया वाचा आणि मनें 
ईश्वरीं अर्पूनिया मनें 
येथानुशक्ती दानपुण्य 
सुखदुःखे परी चितन 


। परन्यून बोलावें वाटे। 


। तो रजोगुण ।२९। 
। उदरालागीं कष्टाळु । 
। तो रजोगुण ।३०। 
। अत्यादरें पिंडपोषण । 
। केलें न वचे ।३१। 
। भक्ती वैराग्य नावडे । 
। तो रजोगुण ।३२। 
। सकळ पदार्थी प्रेमा । 
। तो रजोगुण ।३३। 
। लोभें दावी जन्ममरण । 
। दारुण दुःख भोगवी ।३४। 
। संसारिक हें तुटेना। 
। यास उपाय कोण ।३५। 
। जरी ठाकेना विरक्ती । 
। भजन करावें ।३६। 
। पत्रें पुष्पें फळें जीवनें । 
। सार्थक करावें ।३७। 
। परी भगवंती अनन्य । 
। देवाचेचि करावें ।३८। 


समास ६] * दशक २» ६५ 


आदिअंती येक देव । मध्येचि लाविली माव । 


म्हणोनिया पूर्ण भाव । भगवंती असावा ।३९। 
ऐसा सबळ रजोगुण । संक्षेपे केलें कथन। 
आतां शुद्ध तो तूं जाण । परमार्थिक ।४०। 
त्याचे वोळखाीचें चिन्ह । सत्त्वगुणी असे जाण। 
तो रजोगुण परिपूर्ण । भजनमूळ ।४१। 
ऐसा रजोगुण बोलिला । श्रोतीं मनें अनुमानिला । 
आतां पुढें परिसला । पाहिजे तमोगुण ।४२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे रजोगुणलक्षणनाम” 
समास पाचवा समाप्त. 


00 
दशक २: समास & 
॥ श्रीराम ॥ 

मागां बोलिला रजोगुण । क्रियेसहित लक्षण । 
आतां ऐका तमोगुण । तोहि सांगिजेल । १। 
संसारी दुःखसंमंध । प्राप्त होतां उठे खेद । 
कां अद्भुत आला क्रोध । तो तमोगुण । २। 
शेरीरी क्रोध भरतां । नोळखे माता पिता। 
बंधु बहिण कांता । ताडी, तो तमोगुण । ३। 
दुसऱ्याचा प्राण घ्यावा । आपला आपण स्वयें द्यावा । 
विसरवी जीवभावा । तो तमोगुण । ४ । 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_3_l_Front 


६६ » श्रीदासबोध * [समास ६ 


भरले क्रोधाचे काविरें । पिश्याच्यापरी वावरे। 


नाना उपायें नावरे । तो तमोगुण । ५ । 
आपला आपण शास्रपात । पराचा करी घात। 
ऐसा समय वर्तत । तो तमोगुण । ६। 
डोळां युध्यचि पाहावें । रण पडिले तेथें जावें । 
ऐसें घेतलें जीवें । तो तमोगुण । ७ । 
अखंड भ्रांती पडे । केला निश्चय विघडे। 
अत्यंत निद्रा आवडे । तो तमोगुण । ८ । 
क्षुधा जयाची वाड । नेणे कडु अथवा गोड। 
अत्यंत जो कां मूढ । तो तमोगुण । ९। 
प्रीतिपात्र गेलें मरणें । तया लागीं जीव देणें। 
स्वयें आत्महत्या करणें । तो तमोगुण ।१०। 
किडा मुंगी आणी स्वापद । यांचा करूं आवडे वध । 
अत्यंत जो कृपामंद । तो तमोगुण । ११। 
स्त्रीहत्या बाळहत्या । द्रव्यालागी ब्रह्महत्या । 
करू आवडे गोहत्या । तो तमोगुण ।१२। 
विसाळाचेनि नेटें । वीष घ्यावेसे वाटे । 
परवध मनीं उठे । तो तमोगुण ।१३। 
अंतरी धरूनि कपट । पराचें करी तळपट। 
सदा मस्त सदा उद्धट । तो तमोगुण । १४। 
कळहो व्हावा ऐसें वाटे । झोंबी घ्यावी ऐसें उठे । 
अंतरी द्वेष प्रगटे । तो तमोगुण । १५। 
युध्य देखावें ऐकावें । स्वयें युध्यचि करावें । 
मारावें कीं मरावें । तो तमोगुण ।१६। 
मत्सरे भक्ति मोडावी । देवाळयें विघडावीं । 
फळतीं झाडे तोडावी । तो तमोगुण । १७। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_3_ I_Back 


समास ६] * दशक २% ६७ 
क क स स क ८ 


सत्कर्मे ते नावडती । नाना दोष ते आवडती । 


पापभय नाहीं चित्तीं । तो तमोगुण ।१८। 
ब्रह्मवृत्तीचा उछेद । जीवमात्रास देणें खेद । 
करू आवडे अप्रमाद । तो तमोगुण ।१९। 
आग्नप्रळये  शस्त्रप्रळये । भूतप्रळये  वीषप्रळये । 
मत्सरे करी जीवक्षये। तो तमोगुण ।२०। 
परपीडेचा संतोष । निष्ठुरपणाचा हव्यास । 
संसाराचा नये त्रास । तो तमोगुण । २१। 
भांडण लाऊन द्यावें । स्वयें कौतुक पाहावें। 
कुबुद्धि घेतली जीवें । तो तमोगुण ।२२। 
प्राप्त जालियां संपत्ति । जीवांस करी यातायाती । 
कळवळा नये चित्तीं । तो तमोगुण ।२३। 
नावडे भक्ति नावडे भाव । नावडे तीर्थ नावडे देव । 
वेदशास्त्र नलगे सर्व । तो तमोगुण ।२४। 
स्नानसंध्या नेम नसे । स्वधर्मी भ्रष्टला दिसे। 
अकर्तव्य करीतसे । तो तमोगुण ।२५। 
जेष्ठ बंधु बाप माये । त्यांची वचनें न साहे। 
सीघ्रकोपी निघोन जाये । तो तमोगुण ।२६। 
उगेंचि खावें उगेचि असावें । स्तब्ध होऊन बैसावें। 
कांहींच स्मरेना स्वभावें । तो तमोगुण ।२७। 
चेटकविद्येचा अभ्यास । शस्तरविद्येचा हव्यास। 
मल्लविद्या व्हावी ज्यास । तो तमोगुण ।२८। 
केले गळाचे नवस । राडिबेडीचे सायास। 
काष्ठयंत्र छेदी जिव्हेस । तो तमोगुण ।२९। 
मस्तकीं भदे जाळावें । पोते आंग हुरपळावें । 
स्वयें शस्त्र टोंचून घ्यावें । तो तमोगुण ।३०। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_3_2_Front 


६८ * श्रीदासबोध * [समास ६ 


देवास सिर वाहावें । कां तें आंग समपविं। 


पडणीवरून घालून घ्यावें । तो तमोगुण ।३१। 
निग्रह करून धरणें । कां तें टांगून घेणें। 
देवदवारी जीव देणें । तो तमोगुण ।३२। 
निराहार उपोषण । पंचाग्नी धूम्रपान । 
आपणास घ्यावें पुरून । तो तमोगुण ।३३। 
सकाम जें कां अनुष्ठान । कां तें वायोनिरोधन। 
अथवा राहावें पडोन । तो तमोगुण ।३४। 
नखें केश वाढवावे । हस्तचि वर्ते करावे। 
अथवा वाग्सुंन्य व्हावें । तो तमोगुण ।३५। 
नाना निग्रहे पिडावें। देहटुः खें चर्फडावें । 
क्रोधे देवास फोडाबें । तो तमोगुण ।३६। 
देवाची जो निंदा करी । तो आशाबद्धि अघोरी । 
जो संतसंग न धरी । तो तमोगुण ।३७। 
ऐसा हा तमोगुण । सांगतां तो असाधारण । 
परी त्यागार्थ निरूपण । कांहीं येक ।३८। 
ऐसें वर्ते तो तमोगुण । परी हा पतनास कारण । 
मोक्षप्राप्तीचें लक्षण । नव्हे येणें ।३९। 
केल्या कर्माचे फळ । प्राप्त होईल सकळ। 
जन्म दुःखाचे मूळ । तुटेना कीं ।४०। 
व्हावया जन्माचे खंडण । पाहिजे तो सत्त्वगुण । 
तेचि असे निरूपण । पुढिलिये समासीं ।४१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे तमोगुणलक्षणनाम' 
समास सहावा समाप्त. 
als 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_3_2_Back 


दशक २: समास ७ 


सत्त्वगुणलक्षण 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां बोलिला तमोगुण । जो दुःखदायक दारुण । 
आतां ऐका सत्त्वगुण । परम दुल्लभ । 
जो भजनाचा आधार । जो योगियांची थार । 
जो निरसी संसार । दुःखमूळ जो । 
जेणें होये उत्तम गती । मार्ग फुटे भगवंती । 
जेणें पाविजे मुक्ती । सायोज्यता ते । 


जो भक्तांचा कोवसा 
मोक्षलक्ष्मीची 


जो परमार्थचें मंडण 


। जो भवार्णवींचा भर्वसा । 


दशा । तो सत्त्वगुण । 


। जो महंतांचें भूषण। 


रजतमाचें निर्शन । जयाचेनि । 
जो परम सुखकारी । जो आनंदाची लहरी। 
देऊनियां, निवारी- । जन्ममृत्य । 
जो अज्ञानाचा सेवट । जो पुण्याचें मूळपीठ । 
जयाचेनि सांपडे वाट । परलोकाची । 
ऐसा हा सत्त्वगुण । देहीं उमटतां आपण। 
तये क्रियेचे लक्षण । ऐसें असे । 
ईश्वरी प्रेमा अधिक । प्रपंच संपादणें लोकिक । 
सदा सन्निध विवेक । तो सत्त्वगुण । 
संसारदुःख विसरवी । भक्तिमार्ग विमळ दावी । 
भजनक्रिया उपजबी । तो सत्त्वगुण 


।१०। 


७० 


» श्रीदासबोध * [समास ७ 
परमार्थाची आवडी । उठे भावार्थाची गोडी । 
परोपकारी तांतडी । तो सत्त्वगुण ।११। 
स्नानसंध्या पुण्यसीळ । अभ्यांतरींचा निर्मळ । 
शरीर वस्त्रे सोज्वळ । तो सत्त्वगुण ।१२। 
येजन आणी याजन । अध्ययन आणी अध्यापन । 
स्वयें करी दानपुण्य । तो सत्त्वगुण ।१३। 
निरूपणाची आवडी । जया हरिकथेची गोडी । 
क्रिया पालटे रोकडी । तो सत्त्वगुण । १४। 
अश्वदानें गजदानें । गोदानें भूमिदानें । 
नाना रत्नांची दानें । करी, तो सत्त्वगुण ।१५। 
धनदान वस्त्रदान । अन्नदान उदकदान । 
करी ब्राह्मणसंतर्पण । तो सत्त्वगुण ।१६। 
कार्तिकस्नानें माघस्नाने । व्रतें उद्यापनें दानें। 
निःकाम तीर्थे उपोषणें । तो सत्त्व, ण ।१७। 


सहस्रभोजनें लक्षभोजनें । विविध प्रकारींचीं दानें। 


निःकाम करी सत्त्वगुणें । कामना रजोगुण ।१८। 
तीर्थी अर्पी जो अग्रारें । बांधे वापी सरोवरें। 
बांधे देवाळयें सिखरें । तो सत्त्वगुण ।१९। 
देवद्वारी पडशाळा । पाईरीया दीपमाळा । 
वृंदावने पार पिंपळा । बांधे, तो सत्त्वगुण ।२०। 
लावी बनें उपवनें। पुष्पवाटिका जीवने । 
निववी तापस्यांची मनें । तो सत्त्वगुण । २१। 
संध्यामठ आणि भुयेरी । पाईरीया नदीतीरी । 
भांडारगृहें देवद्वारी । बांधे, तो सत्त्वगुण ।२२। 
नाना देवांची जी स्थानें । तेथें नंदादीप घालणें। 
वाहे अळंकार भूषणे । तो सत्त्वगुण ।२३। 


समास ७] के दशक 7 ट 
जेंगट मृदांग टाळ । दमामे नगारे काहळ। 

नाना वाद्यांचे कल्लोळ । सुस्वरादिक ।२४। 
नाना सामग्री सुंदर । देवाळई घाली नर। 
हरिभजनीं जो तत्पर । तो सत्त्वगुण ।२५। 
छेत्रें आणि सुखासने । दिंड्या पताका निशाणें। 

वाहे चामरें सूर्यापानें । तो सत्त्वगुण ।२६। 
वृंदावनें तुळसीवने । रंगमाळा संमार्जने । 

ऐसी प्रीती घेतली मनें । तो सत्त्वगुण ।२७। 
सुंदरे नाना उपकरणे । मंडप चांदवे आसनें। 
देवाळई समर्पणें । हा सत्त्वगुण ।२८। 
देवाकारणें खाद्य । नाना प्रकारी नैवेद्य । 

अपूर्व फळें अपीं सद्य । तो सत्त्वगुण ।२९। 
ऐसी भक्तीची आवडी । नीच दास्यत्वाची गोडी । 

स्वयें देवद्वार झाडी । तो सत्त्वगुण ।३०। 
तिथी पर्व मोहोत्साव । तेथें ज्याचा अंतर्भाव । 
काया वाचा मनें सर्व । अपां, तो सत्त्वगुण ।३९। 
हरिकथेसी तत्पर । गंधें माळा आणी धुशर । 
घेऊन उभी निरंतर । तो सत्त्वगुण ।३२। 
नर अथवा नारी । येथानुशक्ति सामग्री । 
घेऊन उभी देवद्वारी । तो सत्त्वगुण ।३३। 
महत्कृत्य सांडून मागें | देवास ये लागवेगें । 
भक्ति निकट आंत रंगें । तो सत्त्वगुण । ३४। 
थोरपणा सांडून दुरी । नीच कृत्य आंगीकारी । 
तिष्ठत उभी देवह्वारी । तो सत्त्वगुण ।३५। 
देवालागीं उपोषण । वर्जी तांबोल भोजन । 


नित्य नेम जप ध्यान 


। करी, तो सत्त्वगुण ।३६। 


७२ * श्रीदासबोध + [समास ७ 
कनान ह ici 


शब्द कठीण न बोले । अतिनेमेंसी चाले । 


योगी जेणें तोषविले । तो सत्त्वगुण ।३७। 
सांडूनिया अभिमान । निःकाम करी कीर्तन। 
श्वेद रोमांच स्फुरण । तो सत्त्वगुण ।३८। 
अंतरीं देवाचें ध्यान । तेणें निडारले नयन। 
पडे देहाचें विस्मरण । तो सत्त्वगुण ।३९। 
हरिकथेची अति प्रीती । सर्वथा नये विकृती। 
आदिक प्रेमा आदिअंती । तो सत्त्वगुण ।४०। 
मुखीं नाम हातीं टाळी । नाचत बोले ब्रीदावळी । 
घेऊन लावी पायधुळी । तो सत्त्वगुण ।४१। 
देहाभिमान गळे । विषई वैराग्य प्रबळे। 
मिथ्या माया ऐसें कळे । तो सत्त्वगुण ।४२। 
कांहीं करावा उपाये । संसारीं गुंतोन काये। 
उकलवी ऐसें हृदये। तो सत्त्वगुण ।४३। 
संसारासी त्रासे मन । कांहीं करावें भजन। 
ऐसें मनीं उठे ज्ञान । तो सत्त्वगुण ।४४। 
असतां आपुले आश्रमी । अत्यादरें नित्यनेमीं । 
सदा प्रीती लागे रामीं । तो सत्त्वगुण ।४५। 
सकळांचा आला वीट । परमार्थी जो निकट। 
आघातीं उपजे धारिष्ट । तो सत्त्वगुण ।४६। 
सर्वकाळ उदासीन । नाना भोगी विटे मन। 
आठवे भगवद्धजन । तो सत्त्वगुण ।४७। 
पदार्थी न बैसे चित्त । मनी आठवे भगवंत। 
ऐसा दृढ भावार्थ । तो सत्त्वगुण ।४८। 


लोक बोलती विकारी । तरी आदिक प्रेमा धरी । 
निश्चय बाणे अंतरी । तो सत्त्वगुण ।४९। 


समास ७] * दशक २* ७३ 


अंतरी स्फूर्ती स्फुरे । सस्वरूपी तर्क भरे। 


नष्ट संदेहे निवारे । तो सत्त्वगुण ।५०। 
शरीर लावावें कारणीं । साक्षेप उठे अंतःकर्णी । 
सत्त्वगुणाची करणी । ऐसी असे ।५१। 
शांति क्ष्मा आणि दया । निश्चय उपजे जया। 
सत्त्वगुण जाणावा तया । अंतरीं आला ।५२। 
आले अतीत अभ्यागत । जाऊं नेदी जो भुकिस्त। 
येथानशक्ती दान देत । तो सत्त्वगुण ।५३। 
तडितापडी दैन्यवाणें । आलें आश्रमाचेनि गुणें । 
तयालागी स्थळ देणें । तो सत्त्वगुण ।५४। 
आश्रमी अन्नाची आपदा । परी विमुख नव्हे कदा । 
शक्तिनुसार दे सर्वदा । तो सत्त्वगुण ।५५। 
जेणें जिकिली रसना । तृप्त जयाची वासना। 
जयास नाहीं कामना । तो सत्त्वगुण ।५६। 
होणार तैसें होत जात । प्रपंची जाला आघात । 
डळमळिना ज्याचें चित्त । तो सत्त्वगुण ।५७। 
येका भगवंताकारणें । सर्व सुख सोडिले जेणें । 
केलें देहाचे सांडणें । तो सत्त्वगुण ।५८। 
विषई धांवे वासना । परी तो कदा डळमळिना । 
ज्याचे धारिष्ट चळेना । तो सत्त्वगुण ।५९। 
देह आपदेनें पीडला । क्षुंधे तृषेनें वोसावला। 
तरी निश्चयो राहिला । तो सत्त्वगुण ।६०। 
श्रवण आणी मनन । निजध्यासें समाधान । 
शुद्ध जालें आत्मज्ञान । तो सत्त्वगुण ।६१। 
जयास अहंकार नसे । नैराशता विलसे । 


जयापासीं कृपा वसे । तो सत्त्वगुण ।६२। 


७४ 


सकळांसी नप्र बोले । 
सर्व जन तोषविले । 
सकळ जनासी आर्जव । 
परोपराकारीं वेची जीव । 
आपकार्याहून जीवीं । 
मरोन कीर्ती उरवाबी । 
पराव्याचे दोषगुण । 
समुद्राऐंसी सांठवण । 
नीच उत्तर साहाणें । 
आला क्रोध सावरणें । 
अन्यायेवीण गांजिती । 
तितुकेहि साठवी चित्तीं । 
शरीरें घीस साहाणें । 
निंदकास उपकार करणें । 
मन भलतीकडे धावें । 
इंद्रियें दमन करावें । 
सत्क्रिया आचरावी । 
वाट भक्तीची धरावी । 
जया आवडे प्रातः स्नान । 
नाना मंत्री देवतार्चन । 
पर्वकाळी  अतिसादर । 
जयंत्याची प्रीती थोर । 
विदेशी मेले मरणें। 
अथवा सादर होणें । 


* श्रीदासबोध * 


[समास ७ 
मर्यादा धरून चाले । 
तो सत्त्वगुण ।६३। 
नाहीं विरोधास ठाव । 
तो सत्त्वगुण ।६४। 
परकार्यसिद्धी करावी । 
तो सत्त्वगुण ।६५। 
दृष्टीस देखे आपण। 
तो सत्त्वगुण ।६६। 
प्रत्योत्तर न देणें) 
तो सत्त्वगुण ।६७। 
नानापरी पीडा करिती । 
तो सत्त्वगुण ।६८। 
दुर्जनासी मिळोन जाणें । 
हा सत्त्वगुण ।६९। 
तें विवेकें आवराबें। 
तो सत्त्वगुण ।७०। 
असत्क्रिया त्यागावी। 
तो सत्त्वगुण ।७१। 
आवडे पुराणश्रवण । 
करी, तो सत्त्वगुण ।७२। 
बसंतपूजेस तत्पर । 
तो सत्त्वगुण ।७३। 
तयास संस्कार देणें। 
तो सत्त्वगुण ।७४। 


समास ७] * दशक २* ७५ 
स. IR, 440, 


कोणी येकास मारी । तयास जाऊन वारी। 


जीव बंधनमुक्त करी। तो सत्त्वगुण ।७५। 
लिंगें लाखोलीं अभिशेष । नामस्मरणी विस्वास । 
देवदर्शनी अवकाश । तो सत्त्वगुण ।७६। 
संत देखोनि धावे । परमसुखे हेलावे । 
नमस्कारी सर्वभावे । तो सत्त्वगुण ।७७। 
संतकृपा होय जयास । तेणें उद्धरिला वंश । 
तो ईश्वराचा अंश। सत्त्वगुणें ।७८। 


सन्मार्ग दाखवी जनां । जो लावी हरिभजना । 
ज्ञान सिकवी अज्ञाना । तो सत्त्वगुण 


।७९। 
आवडे पुण्य संस्कार । प्रदक्षणा नमस्कार । 
जया राहे पाठांतर । तो सत्त्वगुण ।८०। 
भक्तीचा हव्यास भारी । ग्रंथसामग्री जो करी। 
धातुमूर्ति नानापरी । पूजी तो सत्त्वगुण ।८१। 
झळफळित उपकर्णे । माळा गवाळी आसनें। 
पवित्रे सोज्चळें वसने । तो सत्त्वगुण ।८२। 
परपीडेचें वाहे दुःख । परसंतोषाचें सुख । 
वैराग्य देखोन हरिख । मानी, तो सत्त्वगुण ।८३। 
परभूषणें भूषण । परदूषणें दूषण । 
परदुःखे सिणे जाण।तो सत्त्वगुण ।८४। 
आतां असो हें बहुत । देवीं धर्मी ज्यांचे चित्त । 
भजे कामनारहित । तो सत्त्वगुण ।८५। 


ऐसा हा सत्त्वगुण सात्त्विक । संसारसागरीं तारक । 
येणें उपजे विवेक । ज्ञानमार्गाचा ।८६। 


७६ » श्रीदासबोध » [समास ८ 


सत्त्वगुणें भगवद्धक्ती । सत्त्वगुणें ज्ञानप्राप्ती । 


सत्त्वगुणें सायोज्यमुक्ती । पाविजेते ।८७। 
ऐसी सत्त्वगुणाची स्थिती । स्वल्प बोलिले येथामती । 
सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान द्यावें ।८८। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सत्त्वगुणलक्षणनाम” 
समास सातवा समाप्त. 


30 
[gen २: समास ८ | 
सद्विद्यानिरूपण | 
॥ श्रीराम ॥ 
ऐका सद्विद्येची लक्षणें । परम शुद्ध सुलक्षणें । 
विचार घेतां बळेचि बाणें । सद्विद्या आंगी । १ । 


सद्विद्येचा जो पुरुष । तो उत्तमलक्षणी विशेष । 


त्याचे गुण ऐकतां संतोष । परम वाटे । २। 
भाविक सात्त्विक प्रेमळ । शांती क्ष्मा दयासीळ । 
लीन तत्पर केवळ । अमृतवचनी । ३। 
परम सुंदर आणि चतुर । परम सबळ आणि धीर । 
परम संपन्न आणि उदार । आतिशयेंसीं | ह. 


महातपस्वी आणी शांत । आतिशयेंसीं । ५ । 
वक्ता आणी नैराशता । सर्वज्ञ आणी सादरता। 
श्रेष्ठ आणी नम्रता । सर्वत्रांसी । ६ । 
राजा आणी धार्मिक । शूर आणी विवेक | 


| 
॥ 
| 
। 
| 
। 
परम ज्ञाता आणी भक्त । महापंडित आणी विरक्त । 
| 
। 
। 
| 
। 


तारुण्य आणी नेमक । आतिशयेंसीं । ७ । 


समास ८] * दशक २* ७७ 
अ. म डा ना 


वृद्धाचारी कुळाचारी युक्ताहारी निर्विकारी । 
धन्वंतरी परोपकारी । पद्महस्ती । ८ । 


कार्यकर्ता निराभिमानी । गायक आणी वैष्णव जनी । 
वैभव आणी भगवद्धजनी । अत्यादरें ९. 
तत्त्वज्ञ आणी उदासीन । बहुश्रुत आणी सज्जन । 
मंत्री आणी सगुण । नीतिवंत ।१०। 
साधु पवित्र पुण्यसीळ । अंतरशुद्ध धर्मात्मा कृपाळ । 
कर्मनिष्ठ स्वधर्मे निर्मल । निर्लोभ अनुतापी ।१९। 
गोडी आवडी परमार्थप्रीती । सन्मार्ग सत्क्रिया धारणा धृती । 
श्रुति स्मृती लीळा युक्ति । स्तुती मती परीक्षा ।१२। 
दक्ष धूर्त योग्य तार्किक । सत्य साहित्य नेमक भेदक । 
कुशळ चपळ चमत्कारिक । नाना प्रकारें ।१३। 
आदर सन्मान तार्तम्य जाणे । प्रयोग समयो प्रसंग जाणे । 
कार्याकारण चिन्हें जाणें । विचक्षण बोलिका ।१४। 
सावध साक्षेपी साधक । आगमनिगमशोधक | 
ज्ञानविज्ञाबोधक । निश्चयात्मक 


।१५। 
पुरश्चरणी तीर्थवासी । दृढव्रती कायाक्लेसी । 
उपासक निग्रहासी । करूं जाणे ।१६। 
सत्यवचनी शुभवचनी । कोमळवचनी येकवचनी । 
निश्चयवचनी सौख्यवचनी । सर्वकाळ ।१७। 
वासनातृप्त सखोल योगी । भव्य सुप्रसन्न वीतरागी । 
सौम्य सात्विक शुद्धमार्गी । निःकपट निर्वेसनी ।१८। 


सुगड संगीत गुणग्राही । अनापेक्षी लोकसंग्रही । 


आर्जव सख्य सर्वहि । प्राणीमात्रासी ।१९। 


७८ 


द्रव्यसुची दारासुची । 
प्रवृत्तिसुची निवृत्तिसुची । 
मित्रपणें परहितकारी । 
सामर्थ्यपणें वेत्रधारी । 
संशयछेदक विशाळ वक्ता । 
कथानिरूपणीं शब्दार्था । 
वेवादरहित संवादी । 
दुराशारहित अक्रोधी । 
विमळज्ञानी निश्चयात्मक । 
सिद्ध असोनी साधक । 
सुखरूप संतोषरूप । 
ऐक्यरूप आत्मरूप । 
भाग्यवंत जयवंत । 
आचारवंत क्रियावंत । 
येशवंत कीर्तिवंत । 
वीर्यवंत वरदवंत । 
विद्यावंत कळावंत । 
कुळवंत सुचिष्मंत । 


युक्तिवंत गुणवंत वरिष्ठ । 
दीक्षांत सदा 
असो ऐसे उत्तम गुण। 
अभ्यासाया निरूपण । 
रूप लावण्य अभ्यासितां न ये । 
कांहीं तरी धरावी सोये । 


* श्रीदासबोध + 


संतुष्ट । निस्पृह वीतरागी 


[समास ८ 
न्यायसुची अंतरसुची । 
सर्वसुची निःसंगपणें ।२०। 
वाग्माधुर्य परशोकहारी । 
पुरुषार्थे जगमित्र ।२१। 
सकळ क्लृप्त असोनि श्रोता । 
जाऊच नेदी ।२२। 
संगरहित निरोपाधी। 
निर्दोष निर्मत्सरी ।२३। 
समाधानी आणि भजक । 
साधन रक्षी ।२४। 
आनंदरूप हास्यरूप । 
सर्वत्रांसी ।२५। 
रूपवंत गुणवंत । 
विचारवंत स्थिती ।२६। 
शक्तिवंत सामर्थ्यवंत । 
सत्यवंत सुकृती ।२७। 
लक्ष्मीबंत लक्ष्णवंत । 
बळवंत दयाळु ।२८। 
बुद्धिवंत बहुधारिष्ट । 
।२९। 
हें सद्रिद्येचें लक्षण। 
अल्पमात्र बोलिलें ।३०। 
सहज गुणास न चले उपाये । 
अगांतुक गुणाची । ३१। 


समास ९] * दशक २% ७९ 


ऐसी हे सद्िद्या बरवी । सर्वत्रांपसी असावी । 
परी विरक्तपुरुषें अभ्यासावी । अगत्यरूप ।३२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सद्रिद्यानिरूपणनाम” 
समास आठवा समाप्त. 


ou 
दशक २: समास ९ 
॥ श्रीराम ॥ 
ऐका विरक्तांची लक्षणें । विरक्ते असावें कोण्या गुणें । 
जेणें आंगीं सामर्थ्ये बाणें । योगियाचें १ । 
जेणें सदकीर्ति वाढे । जेणें सार्थकता घडे। 
जेणेंकरिता महिमा चढे । विरक्तांसी । २। 
जेणें परमार्थ फावे । जेणें आनंद हेलावे। 
जेणें विरक्ति दुणावे । विवेकेंसहित । ३। 
जेणें सुख उचंबळे । जेणें सद्विद्या बोळे । 
जेणें भाग्यश्री प्रबळे । मोक्षेंसहित । ४ । 
मनोरथ पूर्ण होती । सकळ कामना पुरती । 
मुखीं राहे सरस्वती । मधुर बोलावया [ai 
हे लक्षणें श्रवण कीजे । आणि सदृढ जीवी धरिजे । 
तरी मग विख्यात होईजे । भूमंडळीं । ६। 
विरक्तें विवेकें असावें । विरक्ते अध्यात्म वाढवावे । 
विरक्तें धारिष्ट धरावें । दमनविषई । ७ । 


विरक्तें राखावें साधन । विरक्तें लावावें भजन । 
विरक्तें विशेष ब्रह्मज्ञान । प्रगटवावें | 


८० 


विरक्ते भक्ति वाढवावी । 
विरक्ते येले करावी । 
विरक्तें सत्क्रिया प्रतिष्ठावी । 
विरक्तें नैराशता धरावी । 
विरक्तें धर्मस्थापना करावी । 
विरक्तें क्ष्मा सांभाळावी । 
विरक्तें परमार्थ उजळावा । 
विरक्तें सन्निध ठेवावा । 
विरक्तें भाविके सांभाळावी । 
विरक्तें साबड़ीं नुपेक्षावीं । 
विरक्तें असावें परम दक्ष । 
विरक्तें वोढावा कैपक्ष । 
विरक्तें अभ्यास करावा । 
विरक्तें वगत्रृत्वें उभारावा । 
विरक्तें विमळज्ञान बोलावें । 
विरक्तें निश्चयाचें करावें । 


पर्वे करावी अचाटें । 
नाना वैभवें कचाटें । 
हरिकीर्तनें करावीं । 
भक्तिमार्गे लाजवावीं । 


बहुतांस करावें परोपकार । 


पुण्यमार्गाचा विस्तार । 
स्नानसंध्या जप ध्यान । 
नित्यनेम पवित्रपण । 
दृढनिश्चयो धरावा । 
विशव जन उद्धरावा । 


* श्रीदासबोध + 


[समास ९ 


विरक्तें शांती दाखवावी । 
विरक्ती आपुली । ९। 
विरक्ते निवृत्ति विस्तारावी । 
सदृढ जिवेंसी ।१०। 
विरक्तें नीति आवलंबावी । 
अत्यादरेंसी ।११। 
विरक्तें विचार शोधावा । 
सन्मार्ग सत्वगुण ।१२। 
विरक्तें प्रेमळें निववावीं । 
शरणागते । १३। 
विरक्तें असावें अंतरसाक्ष । 
परमार्थाचा । १४। 
विरक्तें साक्षेप धरावा । 
मोडला परमार्थ ।१५। 
विरक्तें वैराग्य स्तवीत जावें । 
समाधान । १६। 
चालवावी भक्तांची थाटे । 
उपासनामार्ग । १७। 
निरूपणें माजवावीं । 
निंदक दुर्जनें ।९८। 
भलेपणाचा जीर्णोद्धार । 
बळेंचि करावा ।९९। 
तीर्थयात्रा भगवद्धजन । 
अंतरशुद्ध असावें ।२०। 
संसार सुखाचा करावा । 
संसर्गमात्रे ।२९। 


5 फल जा : 


क ना. 
बिरक्ते असावें तत्पर । निरूपणविषई ।२२। 
विरक्ते सावध असावें । 


विरक्ते शुद्ध मार्गे जावे 
विरक्ते झिजोन उरवावें । लावावी ie 


।२३। 
विरक्ते विरक्त धुंडावें । विरक्ते साधु वोळखावे । 
विरक्ते मित्र करावें । संत योगी सज्जन । २४। 
विरक्तें करावीं पुरश्चरणें । विरक्तें फिरावी तीर्थाटणें । 
विरक्ते करावीं नानास्थानें । परम रमणीय ।२५। 


बिरक्ते उपाधी करावीं । आणी उदासतृत्ति न सांडावी । 
दुराशा जडों नेदावी। कोणयेकविषई ।२६। 


विरक्तें असावें अंतरनिष्ठ । विरक्ते नसावे क्रियाभ्रष्ट । 
विरक्ते न व्हावें कनिष्ठ । पराधेनपणें ।२७। 
विरक्तें समय जाणावा । विरक्ते प्रसंग वोळखावा । 
विरक्त चतुर असावा । सर्वप्रकारे 


।२८। 
विरक्‍्तें येकदेसी नसावें । विरक्तें सर्व अभ्यासावे । 
विरक्ते अवघें जाणावें । ज्याचें त्यापरी ।२९। 
हरिकथा निरूपण । सगुण भजन ब्रह्मज्ञान । 
पिंडज्ञान तत्त्वज्ञान । सर्व जाणावें ।३०। 
कर्ममार्ग उपासनामार्ग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमार्ग । 
प्रवृत्तिमार्ग निवृत्तिमार्ग । सकळ जाणावें । ३१। 
पेमळ स्थिती उदास स्थिती । योगस्थिती ध्यानस्थिती । 
विदेह सहज स्थिती । सकळ जाणावें ।३२। 


चिनी लक्ष मुद्रा आसने । मंत्र यंत्र विधी विधानें । 
लो मताचे देखणे । पाहोन सांडावे FR) 


८२ * श्रीदासबोध * [समास ९ 
NN मिशन. 4000. 


विरक्तें असावें जगमित्र । विरक्ते असावें स्वतंत्र । 
विरक्ते असावें विचित्र । बहुगुणी 


।३४। 
विरक्ते असावें विरक्त । विरक्ते असावें हरिभक्त । 
विरक्तें असावें नित्यमुक्त । अलिप्तपणें ।३५। 
विरक्तें शास्त्रे धांडोळावीं । विरक्तें मतें विभांडावीं । 
विरक्तें मुमुक्षें लावावी । शुद्धमार्गे ।३६। 
विरक्तें शुद्धमार्ग सांगावा । विरक्तें संशय छेदावा। 
विरक्तें आपला म्हणावा । विश्वजन ।३७। 
विरक्तें निंदक वंदावें । विरक्ते साधक बोधावें। 
विरक्तें बद्ध चेववावे । मुमुक्षनिरूपणें ।३८। 
विरक्ते उत्तम गुण घ्यावे । विरक्तें अवगुण त्यागावे । 
नाना अपाय भंगावे । विवेकबळें ।३९। 
ऐसीं हें उत्तम लक्षणें। ऐकावी येकाग्र मनें। 
याचा अव्हेर न करणें । विरक्तपुरुषें ॥४०॥ 


इतुकें बोलिलें स्वभावें । त्यात मानेल तितुकें घ्यावें । 
श्रोतीं उदास न करावें । बहु बोलिले म्हणौनी ।४१। 
परंतु लक्षणें न घेतां । अवलक्षणे बाष्कळता। 


तेणें त्यास पढतमूर्खता । येवों पाहे ।४२। 
त्या पढतमू्खाचें लक्षण । पुढिलिये समासीं निरूपण । 
बोलिलें असे सावधान । होऊन, ऐका ।४३। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विरक्तलक्षणनाम' 
समास नववा समाप्त. 
००० 


दशक २: समास १० 


पढतमूर्खलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 

मागां सांगितलीं लक्षणें । मूर्खाआंगीं चातुर्य बाणे । 
आतां ऐका शाहाणे । असोनि मूर्ख । 
तया नाव पढतमूर्ख । श्रोतीं न मनावें दुःख । 
अवगुण त्यागितां सुख । प्राप्त होये । 
बहुश्रुत आणी वित्पन्न । प्रांजळ बोले ब्रह्मज्ञान । 
दुराशा आणी अभिमान । धरी तो येक पढतमूर्ख । 
मुक्त क्रिया प्रतिपादी । सगुण भक्ति उछेदी। 
स्वधर्म आणी साधन निंदी । तो येक पढतमूर्ख । 
आपलेन ज्ञातेपणें । सकळांस शब्द ठेवणें । 
प्राणीमात्रांचें पाहे उणें । तो येक पढतमूर्ख । 
शिष्यास अवज्ञा घडे । कां तो संकटी पडे। 
जयाचेनि शब्दे मन मोडे । तो येक पढतमूर्ख 
रजोगुणी तमोगुणी । कपटी कुटिळ अंतःकरणी । 
वैभव देखोन वाखाणी । तो येक पढतमूर्ख । 
समूळ ग्रंथ पाहिल्याविण । उगाच ठेवि जो दूषण । 
गुण सांगतां अवगुण । पाहे तो येक पढतमूर्ख । 
लक्षणें ऐकोन मानी वीट । मत्सरे करी खटपट । 
नीतिन्याय उद्धट । तो येक पढतमूर्ख । 
जाणपणें भरी भरे । आला क्रोध नावरे। 
क्रिया शब्दास अंतरे । तो येक पढतमूर्ख 


९ 


।१०। 


वढ * श्रीदासबोध + [समास १० 


वक्ता अधिकारेंवीण । वगत्रृत्वाचा करी सीण। 
वचन जयाचें कठीण । तो येक पढतमूर्ख ।१९। 
श्रोता बहुश्रुतपणे । वक्तयास आणी उणें । 
वाचाळपणाचेनि गुणें । तो येक पढतमूर्ख । १२। 
दोष ठेवी पुढिलांसी । तेंचि स्वयें आपणापासी । 
ऐसें कळेना जयासी । तो येक पढतमूर्ख ।१३। 
अभ्यासाचेनि गुणें । सकळ विद्या जाणे। 
जनास निवऊ नेणें । तो येक पढतमूर्ख । १४। 
हस्त बांधीजे ऊर्णतंतें । लोभें मृत्य भ्रमरातें। 
ऐसा जो प्रपंची गुंते । तो येक पढतमूर्ख ।१५। 
स्त्रियांचा संग धरी । स्त्रियांसी निरूपण करी । 
निंद्य वस्तु आंगिकारी । तो येक पढतमूर्ख ।१६। 
जेणें उणीव ये आंगासी । तेचि दृढ धरी मानसीं । 
देहबुद्धि जयापासीं । तो येक पढतमूर्ख । १७। 
सांडूनियां श्रीपती । जो करी नरस्तुती। 
कां दृष्टी पडिल्यांची कीर्ती । वर्णी तो येक पढतमूर्ख । १८। 
वर्णी स्त्रियांचे आवेव । नाना नाटकें हावभाव । 
देवा विसरे जो मानव । तो येक पढतमूर्ख ।९९। 
भरोन वैभवाचे भरी । जीवमात्रास तुच्छ करी । 


पाषांडमत थावरी । तो येक पढतमूर्ख ।२०। 
वित्पन्न आणी वीतरागी । ब्रह्मज्ञानी माहायोगी। 
भविष्य सांगों लागे जगीं । तो येक पढतमूर्ख ।२१। 


श्रवण होतां अभ्यांतरी । गुणदोषाची चाळणा करी । 
परभूषणें मत्सरी । तो येक पढतमूर्ख । २२। 


समास १०] * दशक २* ८५ 
आ वन कळ 


नाही. भक्तीचे साधन । नाहीं वैराग्य ना भजन । 
क्रियेविण ब्रह्मज्ञान । बोले तो येक पढतमूर्ख । २३। 
न मनी तीर्थ न मनी क्षेत्र । न मनी वेद न मनी शास्त्र । 
पवित्र कुळीं जो अपवित्र । तो येक पढतमूर्ख । २४। 
आदर देखोनि मन धरी । कीर्तीविण स्तुती करी । 
सवेंचि निंदी अनादरी। तो येक पढतमूर्ख ।२५। 
मागें येक पुढे येक । ऐसा जयाचा दंडक। 
बोले येक करी येक । तो येक पढतमूर्ख ।२६। 
प्रपंचविशीं सादर । परमार्थी ज्याचा अनादर । 
जाणपणें घे अधार । तो येक पढतमूर्ख । २७। 
येथार्थ सांडून वचन । जो रक्षून बोले मन। 
ज्याचें जिणें पराधेन । तो येक पढतमूर्ख । २८। 
सोंग संपाधी वरीवरी । करूं नये तेचि करी। 
मार्ग चुकोन भरे भरी । तो येक पढतमूर्ख ।२९। 
रात्रेदिवस करी श्रवण । न संडी आपले अवगुण । 
स्वहित आपलें आपण । नेणे तो येक पढतमूर्ख ।३०। 
निरूपणी भले भले । श्रोते येऊन बैसले । 
्ु्रें लक्षुनी बोले । तो येक पढतमूर्ख ।३९। 
शिष्य जाला अनाधिकारी । आपली अवज्ञा करी। 
पुहा त्याची आशा धरी । तो येक पढतमूर्ख ।३२। 
होत असतां श्रवण । देहांस आले उणेपण। 
नच करी चिणचिण । तो येक पढतमूर्ख ।३३। 
वैभवाचे भरी । सदगुरुची उपेक्षा करी । 
परपरा चोरी । तो येक पढतमूर्ख । ३४। 


८६ * श्रीदासबोध * [समास १० 


ज्ञान बोलोन करी स्वार्थ । कृपणा ऐसा सांची अर्थ । 
अर्थासाठी लावी परमार्थ । तो येक पढतमूर्ख ।३५। 


वर्तल्यावीण सिकवी । ब्रह्मज्ञान लावणी लावी । 
पराधेन गोसावी । तो येक पढतमूर्ख ।३६। 


भक्तिमार्ग अवघा मोडे । आपणामध्यें उपंढर पड़े । 
ऐसिये कर्मी पवाडे । तो येक पढतमूर्ख ।३७। 
प्रपंच गेला हातीचा । लेश नाहीं परमार्थाचा । 
द्वेषी देवां ब्राह्मणांचा । तो येक पढतमूर्ख ।३८। 
त्यागावया अवगुण । बोलिलें पढतमूर्खाचें लक्षण । 
विचक्षणें नीउन पूर्ण । क्ष्मा केलें पाहिजे ।३९। 
परममूर्खामाजी मूर्ख । जो संसारीं मानी सुख । 


या संसारदुःखाऐसें दुःख । आणीक नाहीं ।४०। 
तेचि पुढें निरूपण । जन्मदुःखाचें लक्षण। 
गर्भवास हा दारुण। पुढे निरोपिला ।४१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पढतपूर्खलक्षणनाम" 


समास दहावा समाप्त. 
mia] 


दशक दुसरा समाप्त 
JQ 


दशक तिसरा 


; स्वगुण परीक्षा 


दशक २ : समास ९ 


छि जन्मदुःखनिरूपण |] 


॥ श्रीराम ॥ 


जन्म दुःखाचा अंकुर । 
जन्म भयाचा डोंगर । 
जन्म कर्माची आटणी । 
जन्म काळाची जाचणी । 
जन्म कुविद्येचें फळ । 
जन्म भ्रांतीचें पडळ । 
जन्म जिवासी बंधन । 
जन्म हेचि अकारण । 
जन्म सुखाचा विसर । 
जन्म वासनाविस्तार । 
जन्म जिवाची आवदसा । 
जन्म लांवेचा वळसा । 
जन्म मायेचे मैंदावें । 
जन्म मोक्षास आडवें । 
जन्म जिवाचे मीपण । 
जन्म हेचि विस्मरण । 

॥ 


जन्म विषयांची आवडी 
जन्म काळाची कांकडी । 


जन्म शोकाचा सागर । 
चळेना ऐसा | 


जन्म पातकाची खाणी । 
निच नवी । 


जन्म लोभाचें कमळ । 
ज्ञानहीन । 


जन्म मृत्यासी कारण । 
गथागोवी | 


जन्म चिंतेचा 


आगर । 
विस्तारला । 
जन्म कल्पनेचा ठसा। 
ममतारूप | 
जन्म क्रोधाचे विरावे । 
विघ्न आहे । 
जन्म अहंतेचा गुण। 
ईश्वराचें 
जन्म दुराशेची बेडी। 


भक्िताहे । 


८८ * श्रीदासबोध * [समास १ 
` ` ` 
जन्म हाचि विषमकाळ । जन्म हेंचि वोखटी वेळ । 

जन्म हा अति कुश्चीळ । नर्कपतन ।१०। 


पाहातां शरीराचें मूळ । या ऐसें नाहीं अमंगळ । 
रजस्वलेचा जो विटाळ । त्यामध्यें जन्म यासी । ११। 


अत्यंत दोष ज्या विटाळा । त्या विटाळाचाचि पुतळा । 


तेथें निर्मळपणाचा सोहळा । केवी घडे ।१२। 
रजस्वलेचा जो विटाळ । त्याचा आळोन जाला गाळ । 
त्या गाळाचेंच केवळ । शरीर हें ।१३। 
वरि वरि दिसे वैभवाचें । अंतरी पोतडें नर्काचें। 
जैसें झांकणें चर्मकुंडाचे । उघडितांच नये । १४। 
कुंड धुतां शुद्ध होतें । यास प्रत्यई धुईजेतें। 
तरी दुर्गधी देहातें । शुद्धता न ये ।१५। 


अस्तीपंजर उभविला । सीरानाडी गुंडाळिला । 
मेदमांसें सरसाविला । सांदोसांदीं भरूनी ।१६। 
अशुद्ध शब्दें शुद्ध नाहीं । तेंहि भरले असे देहीं। 
नाना व्याधी दुःखें तेहि । अभ्यांतरीं वसती । १७। 
नकचिं कोठार भरलें । आंतबाहेरी लिडीबिडिले । 


मुत्रपोतडे जमले । दुर्गधीचें ।१८। 
जंत किडे आणी आंतडी । नाना दुर्गधीची पोतडी । 
अमुप लवथविती कातडी । कांटाळवाणी ।१९। 


सर्वागास सिर प्रमाण। तेथें बळसें वाहे घ्राण । 
उठे घाणी फुटतां श्रवण । ते दुर्गंधी नेघवे ।२०। 
डोळां निघती चिपडें । नाकी दाटतीं मेकड़ें। 
प्रातःकाळी घाणी पड़े । मुखीं मळासारिखी ।२९। 


समास १] * दशक ३% ८९ 


लाळ थुंका आणी मळ । पीत शलेष्मा प्रबळ । 


तयास म्हणती मुखकमळ । चंद्रासारिखें ।२२। 
मुख ऐसें कुश्चीळ दिसे । पोटीं विष्ठा भरली असे । 
प्रत्यक्षास प्रमाण नसे । भूमंडळी ।२३। 


पोटीं घालितां दिव्यान्न । कांहीं विष्ठा कांहीं वमन । 
भागीरथीचें घेतां जीवन । त्याची होये लघुशंका ।२४। 
एवं मळ मूत्र आणी वमन । हेचि देहाचे जीवन। 
येणेचि देह वाढे जाण । यदर्थी संशय नाहीं ।२५। 
पोटीं नस्तां मळ मूत्र वोक । मरोन जाती सकळ लोक । 
जाला राव अथवा रंक । पोटीं विष्ठा चुकेना ।२६। 


निर्मळपणें काढूं जातां । तरी देह पडेल तत्त्वतां । 
एवं देहाची वेवस्ता । ऐसी असे 


। २७। 
ऐसा हा धड असतां । येथाभूत पाहों जातां। 
मग ते दुर्दशा सांगतां । शंका बाधी । २८ 
ऐसिये कारागृहीं वस्ती । नवमास बहु विपत्ती । 
नवहि द्वारें निरोधती । वायो कैंचा तेथें ।२९। 
बोका नरकाचे रस झिरपती । ते जठराग्नीस्तव तापती । 

तेणें सर्वहि उकडती । अस्थिमांस ।३०। 
त्वचेविण गर्भ खोल्ने । तंव मातेसी होती डोहळे । 
कटवतिक्षणें सर्वांग पोळे । तया बाळकाचे ।३१। 
बांधलें चमचिं मोटाळें । तेथें विष्ठेचें पेटाळें 
रसउपाय वंकनाळें । होत असे ।३२। 


विष्ठा मूत्र वांती पीत । नाकी तोंडी निघती जंत 
तेणे निर्बुजलें चित्त । आतिशयेंसी ।३३। 


९० * श्रीदासबोध + [समास १ 
eh की 


एऐसिये कारागृहीं प्राणी 


। पडिला अत्यंत दाटणी । 


कळवळोन म्हणे चक्रपाणी । सोडवी येथून आतां ।३४। 


देवा सोडविसी येथून 
गर्भवास हा चुकवीन 
ऐसी दुखवोन प्रतिज्ञा केली 
माता आक्रंदो लागली 
नाकीं तोंडीं बैसलें मांस 
तेंहि बुजलें निशेष 
मस्तकद्वार तें बुजलें 
प्राणी तळमळूं लागलें 
स्वास उस्वास कोंडला 
मार्ग दिसेनासा जाला 
चित्त बहु निर्बुजलें 
लोक म्हणती आडवें आलें 
मग ते खांडून काढिती 
हातां पडिले तेचि कापिती 
ऐसे टवके तोडिले 
मातेनेंहि सांडिलें 
मृत्य पावला आपण 
दुःख भोगिलें दारुण 
तथापी सुकृतेंकरूनी 
तर्‍्हीं आडकला जाउनी 
तये संकोचित पंथीं 
तेणें गुणें प्राण जाती 


। तरी मी स्वहित करीन । 
। पुन्हां न ये येथें ।३५। 
। तंव जन्मवेळ पुढे आली । 
। प्रसूतकाळीं ।३६। 
। मस्तकद्वारे सांडी स्वास । 
। जन्मकाळीं । ३७। 
। तेणें चित्त निर्बुजलें। 
। चहूंकडे ।३८। 
। तेणें प्राणी जाजावला । 
। कासावीस ।३९। 
। तेणें आडभरीं भरलें। 
। खांडून काढा ।४०। 
। हस्तपाद छेदून घेती । 
। मुख नासिक उदर ।४१। 
। बाळकें प्राण सोडिले । 
। कळिवर ।४२। 
। मातेचा घेतला प्राण। 
। गर्भवासीं ।४३। 


। मार्ग सांपडला योनी। 
। कंठ स्कंदीं मागुता ।४४। 
। बळेंचि वोढून काढिती । 
। बाळकाचे ।४५। 


समास १] * दशक ३* ९१ 
ROR 


बाळकाचे जातां प्राण । अंतीं होये विस्मरण । 


तेणें पूर्वील स्मरण । विसरोन गेला ।४६। 
गर्भी म्हणे सोहं सोहं । बाहेरी पडतां म्हणे कोहं । 
ऐसा कष्टी जाला बहु । गर्भवासी ।४७। 


दुःखा वरपडा होता जाला । थोरा कट्टी बाहेरी आला । 
सवेंच कष्ट विसरला । गर्भवासाचे ।४८। 
सुंन्याकार जाली वृत्ती । कांही आठवेना चित्ती । 
ज्ञानें पडिली भ्रांती । तेणें सुखचि मानिलें ।४९॥ 
देह विकार पावलें । सुखदुः खें झळंबले । 
असो ऐसें गुंडाळले । मायाजाळीं 


।५०। 
ऐसें दुःख गर्भवासी । होतें प्राणीमात्रांसी । 
म्हणोनियां भगवंतासी । शरण जावें ।५९। 
जो भगवंताचा भक्त । तो जन्मापासून मुक्त । 
ज्ञानबळें विरक्त । सर्वकाळ ।५२। 
ऐशा गर्भवासी विपत्ती । निरोपिल्या येथामती। 
सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान द्यावें ।५३। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'जन्मदुःखनिरूपणनाम” 
समास पहिला समाप्त. 
पण 


दशक ३: समास २ 


॥ श्रीराम ॥ 
संसार हाचि दुःखमूछ । लागती दुःखाचे इंगळ । 
मागां बोलिली तळमळ । गर्भवासाची । १। 
गर्भवासी दुःख जालें । ते बाळक विसरले 
पुढे वाढों लागलें । दिवसेंदिवस । २। 
बाळपणी त्वचा कोंवळी । दुःख होतांचि तळमळी । 
वाचा नाहीं तये काळीं । सुखदुःख सांगावया । ३ । 
देहास कांहीं दुःख जालें । अथवा क्षुधेनें पीडलें। 
तरी तें परम आक्रंदलें । परी अंतर नेणवे । ४। 


माता कुरवाळी वरी । परी जे पीडा जाली अंतरी । 
ते मायेसी न कळे अभ्यांतरीं । दुःख होये बाळकासी । ५। 


मागुते मागुते फुंजे रडे । माता बुझावी घेऊन कडे । 


वेथा नेणती बापुड़ें । तळमळी जीवीं । ६ । 
नाना व्याधीचे उमाळे । तेणें दुःखें आंदोळे । 
रडे पडे कां पोळे । अग्निसंगे ह| 


शरीर रक्तां नये । घडती नाना अपाये । 
खोडी अधांतरी होये । आवेवहीन बाळक हः 
अथवा अपाय चुकले । पूर्व पुण्य पुढें ठाकलें। 
मातेस बोळखों लागलें । दिवसेंदिवस ऱ्य. 


समास २] * दशक ३४५ ९३ 
Me कक ह. 


क्षणभरी मातेस न देखे । तरी आक्रंदे रुदन करी दुःखें । 
ते समई मातेसारिखें । आणीक कांहींच नाहीं ।१०। 
आस करून वास पाहे । मातेविण कदा न राहे। 
वियोग पळमात्र न साहे । स्मरण जालियां नंतें ।११। 
जरी ब्रह्मादिक देव आले । अथवा लक्ष्मीने अवलोकिलें । 
तरी नवचे बुझाविलें । आपले मातेवांचूनी ।९२। 
कुरूप अथवा कुलक्षण । सकळांहूनि करंटेपण। 
तरी नाहीं तीसमान । भूमंडळीं कोणी ।१३। 
ऐसें तें केविलवाणे । मातेविण दिसे उणें। 
रागें परतें केलें तिनें । तरी आक्रंदोनी मिठी घाली । १४। 
सुख पावे मातेजवळी। दुरी करितांचि तळमळी । 
अति प्रीति तयेकाळीं । मातेवरी लागली ।१५। 
तंव ते मातेस मरण आलें । प्राणी पोरटे जाले । 
दुःखें झुर्णी लागलें । आई आई म्हणोनी ।१६। 
आई पाहातां दिसेना । दीनरूप पाहे जना। 
आस लागलिसे मना । आई येईल म्हणोनी । १७। 
माता म्हणौन मुख पाहे । तंब ते आपुली माता नव्हे । 
मग हिंवासले राहे । दैन्यवाणें ।१८। 
मातावियोगें कष्टलें । तेणें मानसीं दुःख जालें । 
देहहि क्षीणत्व पावलें । आतिशयेंसीं ।१९। 
अथवा माताही वांचली । मायलेंकुरा भेटी जाली । 
बाळदशा ते राहिली । दिवसेंदिवस ।२०। 


बाळपण जालें उणें । दिवसेंदिवस होये शाहाणे । 
मग ते मायेचें अत्यंत पेरुणें । होतें तें राहिलें ।२१। 


९४ 


पुढे लो लागला खेळाचा 
आल्यागेल्या डावाचा 


। 
। 
मायबापें सिकविती पोटें । 
चट लागली न सुटे। 
लेंकुरांमध्यें खेळतां । 
तंव तेथेहि अवचिता । 


पडिले दांत फुटला डोळा । 
गेला माज अवकळा । 
निघाल्या देवी आणी गोवर । 
पोटसुळीं निरंतर । 
लागलीं भूतें जाली झडपणी । 
मुंज्या झोटिंग करणी । 
वेताळ खंकाळ लागला । 
नेणों चेडा वोलांडिला । 


येक म्हणती बीरेदेव । 
येक म्हणती सकळ वाव । 
येक म्हणती कोणें केलें । 
येक म्हणती चुकले । 
येक म्हणती कर्मभोग । 
वैद्य पंचाक्षरी चांग । 
येक म्हणती हा वांचेना । 
भोग भोगितो यातना । 


गर्भदुःख विसरला । 
प्राणी बहुत कष्टी जाला । 


» श्रीदासबोध + 


[समास २ 


कळप मेळविला पोरांचा । 


आनंद शोक वाहे ।२२। 
तयाचें परम दुःख वाटे । 
संगती लेकुरांची ।२३। 
नाठवे माता आणि पिता । 
दुःख पावला । २४। 
मोडले पाय जाला खुळा । 
ठाकून आली ।२५। 
उठले कपाळ लागला ज्वर । 
वायगोळा ।२६। 
जळीच्या मेसको मायेराणी । 
म्हैसोबाची ।२७। 
ब्रह्मगिर्‍हो संचरला । 
कांहीं कळेना ।२८। 
येक म्हणती खंडेराव । 
हा ब्राह्मणसमंध ।२९। 
आंगीं देवत घातलें । 
सटवाईचें ।३०। 
आंगीं जडले नाना रोग । 
बोलाऊन आणिले ।३१। 
येक म्हणती हा मरेना । 
पापास्तव ।३२। 
तो त्रिविधतापें पोळला । 
संसारदुः खें ।३३। 


समास २] * दशक ३% ९५ 


इतुकेंहि चुकोन वांचला । तरी मारमारू शहाणा केला । 


लोकिकीं नेटका जाला । नांव राखे ऐसा ।३४। 
पुढें मायेबापीं लोभास्तव । संभ्रमें मांडिला विव्हाव । 
दाऊनियां सकळ वैभव । नोवरी पाहिली ।३५। 
वर्‍हाडीवैभव दाटले । देखोन परमसुख वाटलें । 
मन हें रंगोन गेलें । सासुरवाडीकडे ।३६। 
मायबापीं भलतैसें असावें । परी सासुरवाडीस नेटकें जावें । 
द्रव्य नसेल तरी घ्यावें । रुण कळांतरें ।३७। 


आंतर्भाव ते सासुरवाडी । मायेबापें राहिली बापुडीं । 
होताती सर्वस्वे कुडकुडीं । तितुकेच कार्य त्यांचें -।३८। 
नोवरी आलियां घरा । अती हव्यास वाटे वरा । 
म्हणे मजसारिखा दुसरा । कोणीच नाहीं ।३९। 
मायबाप बंधु बहिणी । नोवरी न दिसतां वाटे काणी । 
अत्यंत लोधला पापिणी । अविद्येने भुलविला ।४०। 
संभोग नस्तां इतुका प्रेमा । योग्य जालिया उलंघी सीमा । 
प्रीती वाढविती कामा । करितां प्राणी गुंतला ।४१। 
जरी न देखे क्षण येक डोळां । तरी जीव होय उताविळा । 
प्रीतीपात्र अंतर्कळा । घेऊन गेली ।४२। 
कोवळे कोवळे शब्द मंजुळ । मर्यादा लज्या मुखकमळ । 
वक्त्रलोकनें केवळ । ग्रामज्याचे मैंदावें ।४३। 
कळवळा येतां सांवरेना । शरीर विकळ आवरेना । 
अनेत्र वेवसाई क्रमेना । हुरहुर वाटे ।४४। 
वेवसाय करितां बाहेरी । मन  लागलेंसे घरीं। 
क्षणाक्षणां अभ्यांतरीं । स्मरण होये कामिनीचें ।४५। 


९६ 


तुम्हीं माझिया जिवांतील जीव । 
दाऊनियां चित्त सर्व । 
मैंद सोइरीक काढिती । 
तैसें आयुष्य गेलियां अंतीं । 
प्रीति कामिनीसी लागली । 
तरी परम क्षिती बाटली । 
तये भार्येचेनि कैवारें । 
बोलोनियां तिरस्कारें । 
स्त्रीकारणें लाज सांडिली । 
स्त्रीकारणें विघडिली । 
स्त्रीकारणें देह विकिला । 


स्त्रीकारणें सांडवला । 
स्रीकारणे लोलंगता । 
स्त्रीकारणें पराधेनता । 


सत्रीकारणें लोभी जाला । 
स्त्रीकारणें अंतरला । 
स्रीकारणे सर्वथा कांहीं । 
तनु मनु धनु सर्वही । 
स्त्रीकारणें परमार्थ बुडविला । 
ईश्वरीं कानकोंडा जाला । 
ख्रीकारणें सोडिली भक्ती । 
ख्रीकारणें सायोज्यमुक्ती । 
येके खियेचेनि गुणें । 


जिवलगे तीं पिसुणें । ऐसें वाटली 


» श्रीदासबोध ५ 


[समास २ 


म्हणौनि अत्यंत लाघव । 
हिरोन घेतलें ।४६। 
फांसे घालून प्राण घेती । 
प्राणीयांस होये ।४७। 
जरी तयेसी कोणी रागेजलीं । 
मानसीं गुप्तरूपें ।४८। 
मायेबापासीं नीच उत्तरें । 
वेगळा निघे ।४९। 
स्त्रीकारणे सखीं सोडिलीं । 
सकळहि जिवलगें ।५०। 
सत्रीकारणें सेवक जाला । 
विवेकासी ।५९। 
सत्रीकारणें अतिनप्रता । 
अंगिकारिली ।५२। 
ख्रीकारणें धर्म सांडिला । 
तीर्थयात्रा स्वधर्म ।५३। 
शुभाशुभ विचारिलें नाहीं । 
अनन्यभावें अर्पिलें ।५४। 
प्राणी स्वहितास नाडला। 
ख्रीकारणें कामबुद्धी ।५५। 
स्त्रीकारणें सोडिली विरक्ती । 

तेहि तुछ्य मानिली ।५६। 
ब्रह्मांड मानिलें ठेंगणें। 
l५७। 


समास २] * दशक ३% ९७ 
ऐसी अंतरप्रीति जडली । सर्वस्वाची सांडी केली । 
तंव ते मरोन गेली । अकस्मात भार्या ।५८। 
तेणें मनीं शोक वाढला । म्हणे थोर घात जाला । 
आतां कैंचा बुडाला । संसार माझा ।५९। 
जिवलगांचा सोडिला संग । अवचिता जाला घरभंग । 
आतां करू मायात्याग । म्हणे दुःखें ।६०। 
सत्री घेऊन आडवी । ऊर बडवी पोट बडवी। 
लाज सांडून गौरवी । लोकांदेखतां ।६१। 
म्हणे माझें बुडालें घर । आतां न करी हा संसार । 
दुःखें आक्रंदला थोर । घोर घोषें ।६२। 
तेणें जीव वारयावेघला । सर्वस्वाचा उबग आला । 
तेणें दुःखें जाला । जोगी कां महात्मा ।६३। 
कां तें निघोन जाणें चुकले । पुन्हां मागुते लग्न केले । 
तेणें अत्यंतचि मग्न जालें । मन द्वितीय संमंधीं । ६४। 
जाला द्वितीय संमंध । सवेंचि मांडिला आनंद । 
श्रोतीं व्हावें सावध । पुढिले समासीं ।६५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे “स्वगुणपरीक्षानाम” 
समास दुसरा समाप्त. 


mia] 


दशक २: समास २ 


द्वितीय संमंध जाला 
सुख मानून राहिला 
जाला अत्यंत कृपण 
रुक्याकारणें सांडी प्राण 
कदा कल्पांती न वेची 
अंतरी असेल कैंची 
स्वयें धर्म न करी 
सर्वकाळ निंदा करी 
नेणे तीर्थ नेणे व्रत 


मुंगीमुखींचें जें सीत 


स्वयें पुण्य करवेना 
उपहास्य करी मना 
देवां भक्तांस उछेदी 
निष्ठुर शब्दें अंतर भेदी 
नीति सांडून मागें 
गर्व धरून फुगे 
पूर्वजांस सिंतरिलें 
कुळदैवत ठकिलें 
आक्षत भरिली भाणा 
आला होता पाहुणा 


॥ श्रीराम ॥ 


। दुःख मागील विसरला । 
। संसाराचे । 
। पोटे न खाय अन्न। 
। येकसरा | 
। सांचिलेंचि पुन्हा सांची। 
। सद्वासना | 
। धर्मकर्त्यासहि वारी । 
। साधुजनाची | 
। नेणे अतित अभ्यागत । 
। तेंहि वेंचून सांची । 
। केलें तरी देखवेना। 
। नये म्हणौनी । 
। आंगबळें सकळांस खेदी । 
। प्राणीमात्राचें । 
। अनीतीनें वर्तो लागे। 
। सर्वकाळ । 
। पक्षश्राद्धहि नाहीं केले । 
। कोणेपरी । 
। दुजा ब्राह्मण मेहुणा । 
। स्रियेस मूळ 


ट्‌ ॥ 


।१०। 


]780 Dasbodh (Marathi)_Section_4_ I_Back 


समास ३] * दशक ३+ ९९ 
Riis MEMS... 
कदा नावडे हरिकथा । देव नलगे सर्वथा। 
स्नानसंध्या म्हणे वृथा । कासया करावी ।११। 
अभिकाषें सांची वित्त । स्वयें करी विस्वासघात । 


मदे मातला उन्मत्त । तारुण्यपणें ।१२। 
तारुण्य आंगी भरलें । धारिष्ट नवचे धरिलें। 
करू नये तेचि केलें । माहापाप ।१३। 
खत्री केली परी धाकुटी । धीर न धरवेचि पोटी । 
विषयलोभें सेवटीं । वोळखी सांडिली । १४। 
माये बहिण न विचारी । जाला पापी परद्वारी । 
दंड पावला राजद्वारीं । तऱही पालटेना ।१५। 
परस्त्री देखोनि दृष्टी । अभिळाष उठे पोटीं। 
अकर्तव्यें हिंपुटी । पुन्हा होये ।१६। 
ऐसें पाप उदंड केलें । शुभाशुभ नाहीं उरले । 
तेणें दोषें दुःख भरलें । अकस्मात आंगीं ।१७। 
व्याधी भरली सर्वांगी । प्राणी जाला क्षयरोगी । 
केले दोष आपुले भोगी । सीप्र काळें ।९८। 
दुःखें सर्वांग फुटलें । नासिक अवघेंचि बैसले । 
लक्षण जाऊन जालें । कुलक्षण ।१९। 
देहास क्षीणता आली । नाना वेथा उद्धवली। 
तारुण्यशक्ती राहिली । खंगला प्राणी ।२०। 
सर्वांगी लागल्या कळा । देहास आली अवकळा । 
प्राणी कांपे चळचळां । शक्ति नाहीं ।२९। 


हस्तपादादिक झडले । सर्वांगी किडे पडिले । 
देखोन थुंकों लागले । लाहानथोर । २२। 


[780 Dasbodh (Marathi)_Section_4_2_Front 


१०० * श्रीदासबोध * [समास ३ 
जाली विष्टेची सारणी । भोवती उठली वर्ढाणी । 
अत्यंत खंगला प्राणी । जीवन वचे । २३। 
आतां मरण देगा देवा । बहुत कष्ट जाले जीवा । 
जाला नाहीं नेणों ठेवा । पातकाचा । २४। 
दुःखें घळघळां रडे । जों जों पाहे आंगाकडे । 
तों तों दैन्यवाणें बापुडे । तळमळी जीवीं ।२५। 
ऐसे कष्ट जाले बहुत । सकळ जालें वाताहात । 
दरवडा घालून वित्त । चोरटी नेलें ।२६। 
जालें आरत्र ना परत्र। प्रारब्ध ठाकले विचित्र । 
आपला आपण मळमूत्र । सेविला दुः खें । २७। 
पापसामग्री सरली । दिवसेदिवस वेथा हरली । 
वैद्ये औषधें दिधलीं । उपचार जाला । २८। 
मरत मरत वांचला । यास पुन्हां जन्म जाला । 
लोक म्हणती पडिला । माणसांमधें ।२९। 
येरे स्त्री आणिली । बरदो घरवात मांडिली । 
अति स्वार्थबुद्धी धरिली । पुन्हां मागुती ।३०। 
कांहीं . वैभव मेळविलें । पुन्हा सर्वहि संचिले। 
परंतु गृह बुडाले । संतान नाहीं ।३१। 
पुत्रसंतान नस्तां दुःखी । लांज नांव पडिलें लोकिकीं । 
तें न फिटे म्हणौनी लेंकी । तरी हो आतां ।३२। 
म्हणोन नाना सायास । बहुत देवास केले नवस । 
तीर्थे व्रतें उपवास । धरणें पारणें मांडिले ।३३। 
विषयसुख तें राहिलें । वांजपणें दुःखी केलें। 
तंब तें कुळदैवत पावलें । जाली वृद्धी ।३४। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_4_2_B ack 


समास ३] * दशक ३* १०१ 
ना. 


त्या लेंकुरावरी अति प्रीति । दोघेहि क्षण येक न विशंभती । 


कांहीं जाल्या आक्रंदती । दीर्घस्वरें ।३५। 
ऐसी ते दुःखिस्ते । पूजीत होती नाना दैवतें । 
तंव तेहि मेले अबचितें । पूर्वपापेंकरूनी ।३६। 
तेणें बहुत दुःख जालें । घरीं आरंधें पडिलें। 
म्हणती आम्हांस कां ठेविलें । देवें वांज करूनी ।३७। 
आम्हांस द्रव्य काये करावें । तें जावें परी अपत्य व्हावें । 
अपत्यालागीं त्यजावें । लागेल सर्व ।३८। 


वांजपण संदिसें गेलें । तों मरतवांज नांव पडिले । 
तें न फिटे कांहीं केलें । तेणें दुःखें आक्रंददी ।३९। 
आमुची वेली कां खुंटिली । हा हा देवा वृत्ती बुडाली । 
कुळस्वामीण कां क्षोभली । विझाला कुळदीप ।४०। 
आतां लेंकुराचें मुख देखेन । तरी आनंदें राडी चालेन । 
आणी गळहि टोंचीन । कुळस्वामिणीपासीं ।४१। 
आई भुता करीन तुझा । नांव ठेवीन केरपुंजा। 


वेसणी घालीन माझा । मनोरथ पुरवी ।४२। 
बहुत देवांस नवस केले । बहुत गोसावी धुंडिले । 
गटगटां गिळिले । सगळे विंचु ।४३। 
केले संमंधाचे सायास । राहाणें घातलें बहुवस । 
केळें नारिकेळें ब्राह्मणास । अंब्रदानें दिधलीं ।४४। 
केलीं नाना कवटालें । पुत्रलोभें केलीं ढालें। 
तरी अदृष्ट फिरले । पुत्र नाहीं ।४५। 


वृक्षाखालें जाऊन नाहाती । फळती झाडे करपती । 
ऐसे नाना दोष करिती । पुत्रलोभाकारणें ।४६। 


१०२ * श्रीदासबोध * [समास ४ 


सोडून सकळ वैभव । त्यांचा वारयावेधला जीव । 
तंव तो पावला खंडेराव । आणी कुळस्वामिणी ।४७। 
आतां मनोरथ पुरती । स्त्रीपुरुषें आनंदती । 
सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान द्यावें ।४८। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्वगुणपरीक्षानाम' 
समास तिसरा समाप्त. 


| दशक ३: समास ४ 
स्वगुणपरीक्षा 


॥ श्रीराम ॥ 


लेकुरे उदंड जालीं । तों ते लक्ष्मी निघोन गेली । 
बापडी भिकेसी लागलीं । कांहीं खाया मिळेना । १। 
लेकुरे खेळती धाकुटीं । येकें रांगती येकें पोटीं । 
ऐसी घरभरी जाली दाटी । कन्या आणी पुत्रांची । २। 


। 
दिवसेंदिवस खर्च वाढला । यावा होता तो खुंटोन गेला । 
कन्या उपवरी जाल्या त्यांला । उजवावया द्रव्य नाहीं । ३ । 

। 

। 

। 


OJ 


मायेबापें होतीं संपन्न । त्यांचें उदंड होतें धन। 
तेणेंकरितां प्रतिष्ठा मान । जनीं जाला होता । ४ । 
भरम आहे लोकाचारीं । पहिली नांदणूक नाहीं घरीं । 
दिवसेंदिवस अभ्यांतरीं । दरिद्र आलें । ५ । 
ऐसी घरवात वाढली । खाती तोंडें मिठाली। 
तेणें प्राणीयांस लागली । काळजी उद्ठेगाची । ६। 
कन्या उपवरी जाल्या । पुत्रांस नोवर्‍या आल्या । 
आतां उजवणी केल्या । पाहिजेत कीं । ७ । 


समास ४] 
जरी मुलें तैसीच राहिली । 
म्हणती कासया व्याली । 
ऐसी लोकलाज होईल । 
आतां रुण कोण देईल । 
मागें रुण ज्याचें घेतलें । 
ऐसे आभाळ कोसळले । 
आपण खातों अन्नासी । 
सर्वकाळ मानसीं । 
पती अवघीच मोडली । 
अहा देवा वेळ आली । 
कांहीं केला ताडामोडा । 
कांहीं पैका रोकडा । 
ऐसें रुण घेतलें । 
सकळ म्हणती नांव राखिले । 
ऐसें रुण उदंड जालें । 
मग प्रयाण आरंभिले । 
दोनी वरुषें बुडी मारिली । 
शरीरें आपदा भोगिली । 
कांहीं मेळविलें विदेशी । 
मग पुसोनियां स्वामीसी । 
तंव तें अत्यंत पीडावलीं । 
म्हणती दिवसगती कां लागली । 
आतां आम्ही काये खावें । 

संगतीस देवें । 


* दशक ३% 


१०३ 


तरी पुन्हां लोकलाज जाली । 
जन्मदारिद्र्यें । ८ । 
वडिलांचें नांव जाईल । 
लग्नापुरतें | क 
त्याचें परतोन नाहीं दिल्हे । 
उद्ठेगाचें ।१०। 
अन्न खातें आपणासी । 
चिंतातुर ।११। 
वस्तभाव गाहाण पडिली। 
आंता डिवाळ्याची ।१२। 
विकिला घरीचा पाडारेडा । 
कळांतरें कर्तला ।१३। 
लोकिकीं दंभ केलें। 
वडिलांचें । १४। 
रिणाइतीं वेढून घेतले । 
विदेशाप्रती ।१५। 
नीच सेवा अंगीकारिली । 
आतिशयेंसीं ।१६। 
जीव लागला मनुष्यांपासी । 
मुरडता जाला ।१७। 
वाट पाहात बैसली । 
काये कारणें देवा ।१८। 
किती उपवासी मराबें। 
कां पां घातलें आम्हांसी ।१९। 


१०४ 


* श्रीदासबोध * 


[समास ४ 


। परी त्याचें दुःख नेणती । 


ऐसें आपुलें सुख पाहाती 
आणी शक्ति गेलियां अंतीं 
असो ऐसी वाट पाहतां 
मुलें धांवती ताता 
सत्री देखोन आनंदली 
तंव येरे दिधली 
सकळांस आनंद जाला 
तेणें तरी आम्हांला 
ऐसा आनंद च्यारी दिवस 
म्हणती हें गेलियां आम्हांस 
म्हणौनी आणिले तें असावें 
आम्ही हें खाऊं न तों यावें 
ऐसी वासना सकळांची 
सत्री अत्यंत प्रीतीची 
विदेसीं बहु दगदला 
स्वासहि नाहीं टाकिला 
पुढें अपेक्षा जोसियांची 
वृत्ति गुंतली तयाची 
माया मात्रा सिद्ध केली 
लेकुरे दृष्टीस पाहिली 
'खियेस अवलोकिलें 
प्रारब्धसूत्र तुकलें 
कंठ सद्गदित जाला 
लेकरा आणि पित्याला 


। कोणीच कामा न येती ।२०। 
। दृष्टी देखिला अवचिता । 
। भागलास म्हणौनी । २१। 
। म्हणे आमुची दैन्यें फिटलीं । 
। गांठोडी हातीं ।२२। 
। म्हणती आमुचा वडील आला । 
। आंग्या टोप्या आणिल्या ।२३। 
। सवेंच मांडिली कुसमुस । 
। पुन्हा आपदा लागती ।२४। 
। येणें मागुतें विदेशास जावें । 
। द्रव्य मेळऊन ।२५। 
। अवघीं सोइरीं सुखाची । 
। तेहि सुखाच लागली ।२६। 
। विश्रांती घ्यावया आला । 
। तों जाणें वोढवलें । २७। 
। केली विवंचना मुहूर्ताची । 
। जातां प्रशस्त न वाटे ।२८। 
। कांहीं सामग्री बांधली । 
। मार्गस्त जाला ।२९। 
। वियोगें दुःख बहुत वाटलें । 
। रुणानबंधाचें ।३०। 


। न संवरेच गहिवरला । 
। तडातोडी जाली ।३१। 


समास ४] 


जरी रुणानबंध असेल । 
नाहीं तरी संगती पुरेल । 
ऐसें बोलोन स्वार होये । 
वियोगदुःख न साहे । 
आपुला गांव राहिला मागें । 
दुःखवला प्रपंचसंगें । 
ते समई माता आठवली । 
मजकारणें बहुत कष्टली । 
आजी जरी ते असती । 
वियोग होतां आक्रंदती । 
पुत्र वैभवहीन भिकारी । 
दगदला देखोनि अंतरीं । 
प्रपंच विचारे पाहातां । 
हें शरीर जयेकरितां । 
लांव तरी ते माया। 
परी भुलोन गेलों वायां । 
या येका कामाकारणें । 
सखीं तींच पिसुणें । 
म्हणौन धन्य धन्य ते प्रपंची जन । 
करिती न करिती मन । 
संगती सत्रीबाळकाची । 
परी मायेबापें कैंची । 
ऐसें पूर्वी होतें ऐकिले । 
मन हें बुडोन गेलें । 
हे सखीं वाटती परी पिसुणें । 
रितें जातां लाजिरवाणें । 


* दशक ३* 


१०५ 


तरी मागुती भेटी होईल । 
येचि भेटीने तुमची ।३२। 
मागुता फीरफिरों पाहे । 
परंतु कांहीं न चले ।३३। 
चित्त भ्रमलें संसारउद्वेगें । 
अभिमानास्तव । ३४। 
म्हणे धन्य धन्य ते माउली । 
परी मी नेणेंचि मूर्ख ।३५। 
तरी मजला कदा न विशंभती । 
ते पोटागि वेगळीच ।३६। 
माता तैसाचि अंगिकारी । 
त्याच्या दुःखें दुःखवे ।३७। 
हें सकळ जोडे न जोडे माता । 
निर्माण जालें ।३८। 
काय कराविया सहस्र जाया । 
मकरध्वजाचेनी ।३९। 
जिबलगांसिं इंद्र घेणें । 

ऐसीं वाटतीं ।४०। 
जे मायेबापाचें भजन । 
निष्ठुर जिवलगांसीं ।४९। 
आहे साठी जन्माची । 
मिळतील पुढें ।४२। 
परी ते समई नाहीं कळलें । 
रतिसुखाचा डोहीं ।४३। 
मिळाली वैभवाकारणें । 
अत्यंत वाटे । ४ ४। 


१०६ 


» श्रीदासबोध » [समास ४ 
आतां भलतैसें करावें । परि द्रव्य मेळऊन न्यावें । 
रितें जातां स्वभावें । दुःख आहे ।४५। 
ऐसी वेवर्धना करी । दुःख वाटलें अंतरीं। 
चितेचिये माहापुरीं । बुडोन गेला ।४६। 
ऐसा हा देह आपुला । असतांच पराधेन केला । 
ईश्वरी कानकोंडा जाला । कुटुंबकाबाडी ।४७। 
या येका कामासाठीं । जन्म गेला आटाटी। 
वय वेचल्या सेवटीं । येकलेंचि जावें ।४८। 
ऐसा मनीं प्रस्तावला । क्षण येक उदास जाला । 
सवेंचि प्राणी झळंबला । मायाजाळें ।४९। 
कन्यापुत्रे आठवलीं । मनींहुनि क्षिती वाटली । 
म्हणे लेकुरे अंतरलीं । माझी मज ।५०। 
मागील दुःख आठवले । जें जें होतें प्राप्त जालें। 
मग रुदन आरंभिलें । दीर्घ स्वरें ।५१। 
आरण्यरुदन करितां । कोणी नाहीं बुझाविता । 
मग होये विचारिता । आपुले मनीं ।५२। 
आतां कासया रडावें । प्राप्त होतें तें भोगावें। 
ऐसें बोलोनिया जीवें । धारिष्ट केलें ।५३। 
ऐसा दुःखें दगदला । मग विदेशाप्रती गेला । 
पुढें प्रसंग वर्तला । तो सावध ऐका ।५४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'स्वगुणपरीक्षानाम” 
समास चौथा समाप्त. 


mia 


दशक ३: समास ५ 
॥ श्रीराम ॥ 
पुढें गेला विदेशासी । प्राणी लागला व्यासंगासी । 
आफल्या जिवेसीं सोसी । नाना श्रम । 
ऐसा दुस्तर संसार । करितां कष्टला थोर । 
पुढें दोनी च्यारी संवत्सर । द्रव्य मेळविलें । 
सवेंचि आला देशासी । तों आवर्षण पडिले देसी । 
तेणें गुणें मनुष्यांसी । बहुत कष्ट जाले । 
येकांच्या बैसल्या अमृतकळा । येकांस चंद्री लागली डोळां । 
येकें कांपती चळचळां । दैन्यवाणी । 
येकें दीनरूप बैसली । येकें सुजलीं येकें मेली । 
ऐसी कन्यापुत्रें देखिलीं । अकस्मात डोळां । 
तेणें बहुत दुःखी जाला । देखोनियां उभड आला। 
प्राणी आक्रंदों लागला । दैन्यवाणा । 
तंव तीं अवघी सावध जालीं । म्हणती बाबा बाबा जेऊं घाली । 
अन्नालागीं मिडकलीं । झडा घालिती । 
गांठोडें सोडून पाहाती । हातां पडिले तेंचि खाती । 
कांहीं तोंडीं कांहीं हातीं । प्राण जाती निघोनी । 
तांतडी तांतडी जेऊ घाली । तों तें जेवितां जेविता कांही मेली I 
कांहीं होतीं धादावलीं । तेंहि मेलीं अजीर्णे । 
ऐसीं बहुतेकै मेलीं । येक दोनी मुलें उरली । 


८ 


९ 


दैन्यवाणी जालीं । आपले मातेवांचुनी ।१०। 


१०८ * श्रीदासबोध * [समास ५ 


ऐसें आवर्षण आलें | तेणें घरचि बुडाले । 


पुढें देसी सुभिक्ष जालें 
लेकुरां नाही वाढविते 
बहु त्रास घेतला चित्ते 
लोकीं भरीस घातलें 
द्रव्य होतें तें वेचले 
पुन्हा विदेशासी गेला 
तंव घरीं कळहो लागला 
स्त्री जाली न्हातीथुती 
भ्रताराची गेली शक्ति 
सदा भांडण पुत्रांचें 
वनिता अति प्रीतीचें 
कित बैसला मना 
म्हणोनियां पांचा जणा 
पांच जण वांटे करिती 
निवाडा नव्हेचि अंतीं 
बापलेकां भांडण जालें 
तंव ते मातेनें घेतलें 
ऐकोनि मिळाले लोक 
म्हणती बापास लेक 
ज्या कारणें केले नवस 
ते पुत्र पितीयास 


ऐसी आली पापकळी 
उभे तोडिती कळी 


। आतिशयेंसी । ११। 
। अन्न करावें लागे आपुलेन हातें । 
। स्वयंपाकाचा ।१२। 
। पुन्हां मागुतें लग्न केलें । 
। लग्नाकारणें । १३। 
। द्रव्य मेळऊन आला। 
। सावत्र पुत्रांसी । १४। 
। पुत्र देखो न सकती। 
। वृद्ध जाला ।१५। 
। कोणी नायकती कोणाचें । 
। प्रीतिपात्र ।१६। 
। येके ठाई पडेना। 
। मेळविलें ।१७। 
। तों ते पुत्र नायेकती। 
। भांडण लागलें ।१८। 
। लेकी बापास मारिलें। 
। शंखतीर्थ ।१९। 
। उभे पाहती कौतुक । 
। कामा आले ।२०। 
। ज्या कारणें केले सायास । 
। मारिती पहा ।२१। 


। आश्चिर्य मानिलें सकळी । 
। नगरलोक ।२२। 


समास ५] * दशक ३% १०९ 
enn 


पुढें बैसोन पांच जण । वांटे केले तत्समान। 


बापलेकांचें भांडण । तोडिलें तेहीं । २३। 
बापास वेगळे घातलें । कोंपट बांधोन दिधले । 
मन कांतेचें लागले । स्वार्थबुद्धी । २४। 
कांता तरुण पुरुष वृद्ध । दोघांस पडिला संमंध । 
खेद सांडून आनंद । मानिला तेही । २५। 
खरी सांपडली सुंदर । गुणवंत आणी चतुर । 
म्हणे माझें भाग्य थोर । वृद्धपणीं । २६। 
ऐसा आनंद मानिला । दुःख सर्वहि विसरला । 
तंव तो गल्बला जाला । परचक्र आलें । २७। 
अकस्मात धाडी आली । कांता बंदी धरून नेली । 
वस्तभावहि गेली । प्राणीयाची । २८। 
तेणें दुःख जाले भारी । दीर्घ स्वरें रुदन करी। 
मनीं आठवे सुंदरी । गुणवंत । २९। 
तंव तिची वार्ता आली । तुमची कांता भ्रष्टली। 
ऐकोनियाँ आंग घाली । पृथ्वीवरी ।३०। 
सव्य अपसव्य लोळे । जळे पाझरती डोळे । 
आठवितां चित्त पोळे । दुःखानळें ।३९। 
द्रव्य होतें मेळविलें । तेंहि लग्नास वेचले । 
कांतेसिहि धरून नेलें । दुराचारी ।३२। 
मजहि वृद्धाप्य आलें । लेकी वेगळें घातलें । 
अहा देवा वोढवले । अदृष्ट माझें ।३३। 


द्रव्य नाहीं कांता नाहीं । ठाव नाहीं शक्ति नाहीं । 
देवा मज कोणीच नाहीं । तुजवेगळें ।३४। 


११० * श्रीदासबोध * [समास ५ 
NS SHEN, 


पूर्वी देव नाहीं पुजिला । वैभव देखोन भुलला । 


सेखीं प्राणी प्रस्तावला । वृद्धपणीं ।३५। 
देह अत्यंत खंगलें । सर्वांग वाळोन गेलें। 
वातपीत उसळले । कंठ दाटला कर्फे ।३६। 


वळे जिव्हेचि बोबडी । कफें कंठ घडघडी। 
दुर्गधी सुटली तोंडीं । नाकी स्लेष्मा वाहे ।३७। 
मान कांपे चळचळां । डोळे गळती भळभकळां । 


वृद्धपणीं अवकळा । ठाकून आली ।३८। 
दंतपाटी उखळली । तेणें बोचरखिंडी पडिली । 
मुखीं लाळ गळों लागली । दुर्गधीची ।३९। 
डोळां पाहतां दिसेना । कानी शब्द ऐकेना। 
दीर्घ स्वरे बोलवेना । दमा दाटे iol 
शक्ती पायांची राहिली । बैसवेना मुरुकुंडी घाली । 
बृहती वाजों लागली । तोंडाच ऐसी ।४१। 
क्षुधा लागतां आवरेना । अन्न समई मिळेना । 
मिळालें तरी चावेना । दांत गेले ।४२। 
पित्ते जिरेना अन्न । भक्षीतांच होये वमन। 
तैसेचि जाये निघोन । अपानद्वारें ।४३। 
विष्टा मूत्र आणी बळस । भोवता वमनें केला नास । 
दुरून जातां कोंडे स्वास । विश्वजनाचा ।४४। 
नाना दुःखें नाना व्याधी । वृद्धपणीं चळे बुद्धी । 
तऱही पुरेना आवधी । आयुष्याची ।४५। 


पापण्या भवयाचे केश । पिकोन झडले निःशेष । 
सर्वांगी लोंबलें मांस । चिरकुटासारिखें ।४६। 


समास ५] * दशक ३५ १११ 
on) 


देह सर्व पारिखें जालें । सवंगडे निःशेष राहिले । 


सकळ प्राणीमात्र बोले । मरेना कां ।४७। 
जें जन्मून पोसली । तेचि फिरोन पडिलीं। 
अंतीं विषम वेळ आली । प्राणीयांसी ।४८। 


गेलें तारुण्य गेलें बळ । गेलें संसारीचे सळ। 
वाताहात जालें सकळ । शरीर आणि संपत्ती ।४९। 
जन्मवरी स्वार्थ केला । तितुकाहि वेर्थ गेला। 


कैसा विषम काळ आला । अंतकाळीं ।५०। 
सुखाकारणें झुरला । सेखीं दुःखें कष्टी जाला । 
पुढें मागुता धोका आला । येमयातनेचा ।५९। 
जन्म अवघा दुःखमूळ । लागती दुःखाचे इंगळ । 
म्हणोनिया तत्काळ । स्वहित करावें ।५२। 
असो ऐसें वृद्धपण । सकळांस आहे दारुण। 
म्हणोनिया शरण । भगवंतास जावें ।५३। 
पुढें वृद्धीस तत्त्वतां । गर्भी प्रस्तावा होता। 
तोचि आला मागुता । अंतकाळी । ५४। 
म्हणौनि मागुतें जन्मांतर । प्राप्त मातेचे उदर। 
संसार हा अति दुस्तर । तोचि ठाकून आला ।५५। 
भगवद्धजनावांचुनी । चुकेना हे जन्मयोनी। 
तापत्रयांची जाचणी । सांगिजेल पुढें ।५६। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'स्वगुणपरीक्षानाम' 
समास पाचवा समाप्त. 
०0 


दशक ३: समास ६ 


आध्यात्मिकता 


॥ श्रीराम ॥ 

तापत्रयाचें लक्षण । आतां सांगिजेल निरूपण । 
श्रोती करावें श्रवण । येकाग्र होऊनी । 
जो तापत्रै पोळला । तो संतसंगें निवाला । 
आर्तभूत तोषला । पदार्थ जेवी । 
क्षुधाक्रातास मिळे अन्न । तृषाक्रांतास जीवन । 
बंदी पडिल्याचें बंधन । तोडितां सुख । 
माहापुरें जाजावला । तो पैलतीरास नेला। 
कां तो स्वप्नीचा चेइला । स्वप्नदुःखी । 
कोणी येकासी मरण । येतां दिलें जीवदान । 
संकटास निवारण । तोडितां सुख । 
रोगियास औषध । सप्रचित आणी शुद्ध । 
तयासी होये आनंद । आरोग्य होता । 
तैसा संसारे दुःखवला । त्रिविधतापै पोळला । 
तोचि येक अधिकारी जाला । परमार्थासी । 
ते त्रिविध ताप ते कैसे । आतां बोलिजेत तैसे । 
येविषई॑ येक असे । वाक्याधार । 

दहेद्रियप्राणेन सुखं दुःखं च प्राप्यते। 

इममाध्यात्मिकं तापं जायते दुःखं देहिनाम्‌ ॥ 

सर्वभूतेन संयोगात्‌ सुखं दुःखं च जायते। 

द्वितीयतापसंतापः सत्यं चैवाधिभौतिकः ॥ 


समास ६] * दशक ३% ११३ 
प्त s NERS, 


शुभाशुभेन कर्मणा देहान्ते यमयातना। 
्वर्गनरकादि भोक्तव्यमिदं चैवाधिदैविकम्‌ ॥ 
येक ताप आध्यात्मिक । दुजा तो आदिभूतिक । 


तिसरा आदिदैविक । ताप जाणावा । ९। 
आध्यात्मिक तो कोण । कैसी त्याची वोळखण । 
आदिभूतिकांचें लक्षण । जाणिजे कैसें ।१०। 


आदिदैविक तो कैसा । कवण तयाची दशा। 
हेंहि विशद कळे ऐसा । विस्तार कीजे ।११। 
हां जी म्हणोनि वक्ता । जाला कथा विस्तारिता । 
आध्यात्मिक ताप आतां । सावध ऐका ।१२। 
देह इंद्रिय आणी प्राण । यांचेनि योगें आपण। 
सुखदुःखें सिणे जाण । या नांव आध्यात्मिक ।१३। 
देहामधून जें आलें । इंद्रियें प्राणें दुःख जालें । 
तें आध्यात्मिक बोलिलें । तापत्रई । १४। 
देहामधून काये आलें । प्राणें कोण दुःख जाले । 
आतां हें विशद केलें । पाहिजे कीं ।१७। 
खरुज खवडे पुळिया नारु । नखरुडें मांजऱ्या देवि गोवरु । 
देहामधील विकारु । या नांव आध्यात्मिक । १६। 
काखमांजरी केशतोड । वोखटे वर्ण काळफोड । 
व्याधी मूळव्याधी माहाजड । या नांव आध्यात्मिक । १७। 
अंगुळवेडे गालफुगी । कंड लागे जे वाउगी । 
हिरडी सुजे भरे बलंगी । या नांव आध्यात्मिक । १८॥ 
वाउगे फोड उठती । कां ते सुजे आंगकांती । 
वात आणि तिडका लागती । या नांव आध्यात्मिक ।१९। 


११४ 


नाइटे अंदु 
बैसलें टाळे फुटती कर्ण 
कुष्ट आणी बोला कुष्ट 
क्षयरोगाचे कष्ट 
वाटी वटक वायेगोळा 
भोवंडी लागे वेळोवेळां 
बोलांडा आणि वळ 
आर्धशिसी उठे कपाळ 
दुःखे माज आणि मान 
अस्तिसांदे दुःखती जाण 
कुळिक तरळ कामिणी 
विदेसी लागलें पाणी 
जळसोस आणि हिवारें 
ज्वर पाचाव आणि शरे 
शैत्य उष्ण आणि तृष्णा 
विषयतृष्णेची दुर्दशा 
आळसी मूर्ख आणी अपेसी 
विसराळ्‌ दुश्चित्त आहिर्निशी 
मूत्रकोड आणी परमे 
खडाचढाचेनि श्रमे 
मुरडा हागवण उन्हाळे 
येक वेथा असोन न कळे 
गांठी ढळली जाले जंत 
अन्न तैसेचि पडत 


* श्रीदासबोध * 


। या नांव आध्यात्मिक 


[समास ६ 


गजकर्ण । पेहाचें पोट विस्तीर्ण । 


या नांव आध्यात्मिक ।२०। 
पंड्यारोग अतिश्रेष्ठ । 

या नांव आध्यात्मिक ।२९। 
हातीं पाई लागती कळा । 

या नांव आध्यात्मिक ।२२। 
पोटसुळाची तळमळ । 

या नांव आध्यात्मिक ।२३। 
पुष्ठी ग्रीवा आणि वदन। 

या नांव आध्यात्मिक ।२४। 
मुरमा सुंठरें माळिणी। 

या नांव आध्यात्मिक ।२५। 
गिरीविरी आणि अंधारे । 

या नांव आध्यात्मिक ।२६। 
क्षुधा निद्रा आणी दिशा । 

या नांव आध्यात्मिक ।२७। 
भय उद्धवे मानसीं। 

या नांव आध्यात्मिक ।२८। 
रक्तपिती रक्तपरमें। 

या नांव आध्यात्मिक ।२९। 
दिशा कोंडतां आंदोळे । 

या नांव आध्यात्मिक ।३०। 
पडे आंब आणी रक्त । 
।३१। 


समास ६] * दशक २” ११५ 
पोटफुगी आणि तडस । भरला हिर लागला घांस । 
फोडी लागतां कासावीस । या नांव आध्यात्मिक ।३२। 
उचकी लागली उसित गेला । पीत उसळले उलाट जाला । 
खरे पडसा आणि खोंकला । या नांव आध्यात्मिक । ३३। 
उसळला दमा आणी धाप । पडजिभ ढासि आणी कफ । 
मोवाज्चर आणी संताप । या नांव आध्यात्मिक । ३४। 
कोणी सेंदुर घातला । तेणें प्राणी निर्बुजला । 
घशामध्यें फोड जाला । या नांव आध्यात्मिक । ३५। 
गळसोट्या आणी जीभ झडे । सदा मुखीं दुर्गधी पडे । 
दंतहीन लागती किडे । या नांव आध्यात्मिक ।३६। 
जरंडी घोलाणा गंडमाळा । अवचिता स्वयें फुटे डोळा । 
आपणचि कापी अंगुळा । या नांव आध्यात्मिक ।३७। 


कळा तिडका 
अधर जिव्हा 
कर्णदुः ख नत्रदुः ख 
गर्भाध आणि नपुश्यक 
फुलें वडस आणी पडळें 
दुश्चत्त भ्रमिष्ट आणी खुळें 
मुके बधीर राखोंडे 
पांगुळ कु-हें आणी पावडे 
तारसें घुलें काणें कैरें 
शडांगुळें गेंगाणें विदरें 
दांतिरें बोचिरें घानाळ 

अतिस्थूळ 


लागती 
रगडती 


कां तें दंत उन्मळती। 
या नांव आध्यात्मिक ।३८। 
नाना दुःखें घडे शोक । 
या नांव आध्यात्मिक ।३९। 
कीड गर्ता रातांधळें। 
या नांव आध्यात्मिक ।४०। 
थोटे चळलें आणी वेडे । 
या नांव आध्यात्मिक ।४९। 
गारोळें जामुन टाफरें। 
या नांव आध्यात्मिक ।४२। 
घ्राणहीन श्रोत्रहीन बरळ । 
या नांव आध्यात्मिक ।४३। 


११६ 


* श्रीदासबोध * 


[समास ६ 


तोतरे बोबडे निर्बल । रोगी कुरूप कुटीळ। 


मत्सरी खादाड तपीळ 
संतापी अनुतापी मत्सरी 
पापी अवगुणी विकारी 
उठवणें ताठा करक 
सुजी आणी चालक 
सल आडवे गर्भपात 
संसारकोडे आपमृत्य 
नखविख आणी हिंगुर्डे 
उगीच दांतखिळ पडे 
झडती पातीं सुजती भवया 
चाळसी लागे प्राणियां 


वांग तिळ सुरमें लांसे 


चुकुर होईजे मानसे 
नाना फुग आणी आवाळें 
चाईचाटी लाळ गळे 
नाना चिंतेची काजळी । 
व्याधीवांचून तळमळी 
वृद्धपणीच्या आपदा 
देह क्षीण सर्वदा 


नाना व्याधी नाना दुःखें 
प्राणी तळमळी शोर्के 


ऐसा आध्यात्मिक ताप 
सांगतां सरेना अमूप 


या नांव आध्यात्मिक ।४४। 
कामिक हेवा तिरस्कारी । 
या नांव आध्यात्मिक ।४५। 
आवटळे आणी लचक । 
या नांव आध्यात्मिक ।४६। 
स्तनगुंते सनपात । 
या नांव आध्यात्मिक ।४७। 
बाष्ट आणि वावडे । 
या नांब आध्यात्मिक ।४८। 
नेत्री होती राझणवडीया । 
या नांव आध्यात्मिक ।४९। 
चामखिळ गलंडे मसें। 
या नांव आध्यात्मिक ।५०। 
आंगी दुर्गधी प्रबळे । 
या नांव आध्यात्मिक ।५१। 
नाना दुःखें चित्त पोळी । 
या नांब आध्यात्मिक ।५२। 
नाना रोग होती सदा । 
या नांव आध्यात्मिक ।५३। 
नाना भोग नाना खांडकें । 
या नांव आध्यात्मिक ।५४। 
पूर्वपापाचा संताप । 
दु:खसागर । ५५। 


समास ७] * दशक ३० ११७ 
स “दीदी 
बहुत काय बोलावें । श्रोतीं संकेतें जाणावें । 

पुढें बोलिजे स्वभावें । आदिभूतिक ।५६। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आध्यात्मिकतापनाम” 
समास सहावा समाप्त 


० 
आधिभौतिकताप 
॥ श्रीराम ॥ 
मागां जालें निरूपण । आध्यात्मिकाचें लक्षण । 
आतां आदिभूतिक तो कोण । सांगिजेल । १। 


सर्वभूतेन संयोगात्‌ सुखं दुःखं च जायते। 
द्वितीयतापसंतापः सत्यं चैवाधिभौतिक: ।। 
सर्व भूतांचेनि संयोगें । सुख दुःख उपजो लागे । 
ताप होतां मन भंगे । या नांव आदिभूतिक । २। 
तरी या आदिभूतिकाचें लक्षण । प्रांजळ करूं निरूपण । 
जेणें अनुभवास ये पूर्ण । वोळखी तापत्रयाची । ३ । 
ठेचा लागती मोडती कांटे । विझती शस्त्रांचे घायटे । 
सल सिलका आणी सरांटे । या नांव आदिभूतिक । ४। 
अग्या आणि काचकुहिरी । आवचटा लागे शरीरी । 
येऊन दंश करी । यानांव आदिभूतिक । ५ । 
गसी गोमासी मोहळमासी । मुंगी तेलमुंगी डांस दसी । 
जळु लागे यासी । आदिभूतिक बोलिजे । ६ । 


११८ * श्रीदासबोध * [समास ७ 
पिसा पिसोळे चांचण । कुसळें मुंगळे ढेंकुण । 
विसीफ भोवर गोचिड जाण । या नांव आदिभूतिक । ७। 
गोंबी विंचु आणी विखार । व्याघ्र लांडिगे आणी शूकर । 
गौसायळ सामर । या नांव आदिभूतिक । ८ । 
रानगाई रानम्हैसे । रानशकट्ट आणी रीसें। 
रानहाती लावपिसें । या नांव आदिभूतिक । ९। 
सुसरीनें वोढून नेलें । कां तें आवचितें बुडाले । 
अथवा खळाळीं पडिले । या नाव आदिभूतिक ।१०। 
नाना विखारें आजगर । नाना मगरे जळचर। 
नाना वनचरे अपार । या नांव आदिभूतिक ।११। 
अश्व वृषभ आणी खर । स्वान शूकर जंबुक मार्जर । 
ऐसीं बहुविध क्रूर । या नांव आदिभूतिक ।१२। 
ऐसीं कर्कशें भयानकें । बहुविध दुःखदायकें । 
दुःखें दारुणें अनेकें । या नांव आदिभूतिक ।१३। 
भिंती माळवदे पडती । कडे भुयेरीं कोंसळती । 
वृक्ष आंगावरी मोडती । या नांव आदिभूतिक ।१४। 
कोणी येकाचा श्राप जडे । कोणी येकें केलें चेडे । 
आधांतरी होती वेडे । या नांव आदिभूतिक ।१५। 
कोणी येकें चाळविलें । कोणी येके भ्रष्टविलें। 
कोणी येकें धरून नेलें । या नांव आदिभूतिक ।१६। 
कोणी येकें दिलें वीष । कोणी येके लाविले दोष । 
कोणी येकें घातले पाश । या नांव आदिभूतिक ।१७। 
अवचिता सेर लागला । नेणो बिबवा चिडला । 
प्राणी धुरे जाजावला । या नांव आदिभूतिक ।१८। 
इंगळावरी पाय पडे । शिळेखालें हात सांपडे । 
धावतां आडखुळे पडे । या नांव आदिभूतिक ।१९। 


समास ७] * दशक ३४५ ११९ 


वापी कूप सरोवर। गर्ता कडा नदीतीर। 
आवचितें पडे शरीर। या नांव आदिभूतिक ।२०। 
दुर्गाखाले कोंसळती । झाडावरून पडती । 
तेणें दुःखें आक्रंदती। या नांव आदिभूतिक ।२१। 
सीते वोठ तरकती । हात पाव टांका फुटती । 
चिखल्या जिव्हाळ्या लागती । या नांव आदिभूतिक ।२२। 
अशनपानाच्िये वेळे। उष्ण रसें जिव्हा पोळे । 
दांत कस्करे आणि हरळे। या नांव आदिभूतिक ।२३। 


पराधेन बाळपणी । कुशब्दमारजाचणी । 
अन्नवस्रेंवीण आळणी। या नांव आदिभूतिक ।२४। 
सासुरवास गालोरे। ठुणके लासणें चिमोरे । 


आलें रुदन न धरे। या नांव आदिभूतिक ।२५। 
चुकता कान पितिती। कां तो डोळां हिंग घालिती । 
सर्वकाळ धारकीं धरिती । या नांव आदिभूतिक ।२६। 
नाना प्रकारीचे मार । दुर्जन मारिती अपार । 
दुरी अंतरे माहेर। या नांव आदिभूतिक ।२७। 
कर्ण नासिक विधिले । बळेचि धरून गोंधिले । 
खोडी जालिया पोळविलें । या नांव आदिभूतिक ।२८। 
परचक्रं धरून नेलें । नीच यातीस दिधले । 
दुर्दशा होऊन मेले । या नांव आदिभूतिक ।२९। 
नाना रोग उद्धवले। जे आध्यात्मिकीं बोलिले । 
वैद्य पंचाक्षरी आणिले । या नांव आदिभूतिक ।३०। 
नाना वेथेचें निर्शन। व्हावया औषध दारुण । 
बळात्कारें देती जाण । या नांव आदिभूतिक ।३९। 
नाना वल्लीचे रस। काडे गर्गोड कर्कश। 
घेतां होये कासावीस। या नांव आदिभूतिक ।३२। 


१२० 


ढाळ आणी उखाळ देती । 
अनुपान चुकतां विपत्ती । 
फाड रक्त फांसणी । 
तेणें दुःखें दुखवे प्राणी । 
रुचिक बिबवे घालिती । 
सिरा तोडिती जळवा लाविती । 
बहु रोग बहु औषधें । 
प्राणी दुखवे तेणें खेदे । 
बोलाविला पंचाक्षरी । 
नाना यातना चतुरी । 
दरवडे घालूनियां जना । 
तेणें दुःख होये मना । 
अग्नीचेनि ज्चाळे पोळे । 
हानी जालिया विवळे । 
नाना मंदिरे सुंदरें। 
दिव्यांबरें मनोहरे । 
नाना धान्यें नाना पदार्थ । 
नाना पात्रें नाना अर्थ । 
आगन लागला सेती । 
युक्षदंड जळोन जाती । 
ऐसा आगन लागला । 
हानी जाली कां पोळला । 
ऐसे सांगतां बहुत । 
तेणें दुःखें दुःखवें चित्त । 
हारपे विसरे आणि सांडे । 
असाध्य होये कोणीकडे । 


* श्रीदासबोध + 


[समास ७ 


पथ्य कठीण सांगती । 
या नांव आदिभूतिक ।३३। 
गुल्लडागांची जाचणी । 
या नांव आदिभूतिक ।३४। 
नाना दुःखें दडपे देती । 
या नांव आदिभूतिक ।३५। 
सांगतां अपारे अगाधे । 
या नांव आदिभूतिक ।३६। 
धूरमार पीडा करी। 
आदिभूतिक जाणिजे । ३७। 
तश्कर करिती यातना । 
या नांव आदिभूतिक ।३८। 
तेणे दुःखें प्राणी हरंबळे । 
या नांव आदिभूतिक ।३९। 
नाना रत्नांची भांडारे । 
दग्ध होती ।४०। 
नाना पशु नाना स्वार्थ । 
मनुष्यें भस्म होती ।४१। 
धान्यें बणव्या आणि खडकुती । 
अकस्मात ।४२। 
अथवा कोणीं लाविला । 
या नांव आदिभूतिक ।४३। 
होती वन्हीचे आघात । 
या नांव आदिभूतिक ।४४। 
नासे गाहाळे फुटे पडे । 
या नांव आदिभूतिक ।४५। 


समास ७] 


प्राणी स्थानभ्रष्ट जालें 
कन्यापुत्र गाहाळले 
तश्कर अथवा दाबेदार 
लुटिती घरें नेती खिल्लार 
नाना धान्यें केळी कापिती 
ऐसे नाना आघात करिती 
मैंद उचले खाणोरी 
ठकु सिंतरु वरपेकरी 
गठीछोडे द्रव्य सोडिती 
नाना वस्तू मूषक नेती 
बीज पडे हिंब पडे 
कां तो माहापुरीं बुडे 
भोंवरे वळणें आणी धार 
वृश्चिक गोंबी आजगर 
तयांमधें प्राणी सांपडला 
बुडत बुडत वांचला 
मनासारिखा नसे संसार 
विधवा कन्या मूर्ख पुत्र 
भूत पिशाच्च लागलें 
अबद्ध मंत्रे प्राणी चळलें 
ब्राह्मणसमंध शरीरीं 
शनेश्वराचा धोका धरी 
नाना ग्रहे काळवार 
काळवेळ घातनक्षत्र 
सिंक पिंगळा आणी पाली 
चिता काजळी लागली 


* दशक ३४५ 


१२१ 


नाना पशूतें चुकले । 
या नांव आदिभूतिक ।४६। 
आवचिता करिती संव्हार । 
या नांव आदिभूतिक ।४७। 
पानमळां मीठ घालिती । 
या नांव आदिभूतिक ।४८। 
सुवर्णपंथी भुररेकरी। 
वरपा घालिती ।४९। 
नाना आळंकार काढिती । 
या नांव आदिभूतिक ।५०। 
प्राणी प्रजंनी सांपडे । 
या नांव आदिभूतिक ।५१। 
वोसाणें लाटा अपार । 
वाहोन जाती ।५२। 
खडकी बेटी आडकला । 
या नांव आदिभूतिक ।५३। 
कुरूप कर्कश स्त्री क्रूर । 
या नांव आदिभूतिक ।५४। 
आंगावरून वारें गेलें । 
या नांव आदिभूतिक ।५५। 
बहुसाल पीडा करी। 
या नांव आदिभूतिक ।५६। 
काळतिथी घातचंद्र । 
या नांव आदिभूतिक ।५७। 
वोखटें होला काक कलाली । 
या नांव आदिभूतिक ।५८। 


१२२ 


* श्रीदासबोध + [समास ७ 
दिवटा सरवदा भाकून गेला । अंतरीं धोका लागला । 
दुः स्वप्ने जाजावला । या नांव आदिभूतिक ।५९। 
भालु भुंके स्वान रडे। पाली आंगावरी पडे। 
नाना चिन्हें चिता पवाडे । या नांव आदिभूतिक ।६०। 
बाहेरी निघतां अपशकुन । नाना प्रकारें विच्छिन्न । 
तेणें गुणें भंगे मन । या नांब आदिभूतिक ।६१। 
प्राणी बंदी सांपडला । यातने वरपडा जाला । 
नाना दुःखें दुःखवला । या नांब आदिभूतिक ।६२। 
प्राणी राजदंड पावत । जेरबंद चाबुक वेत। 
दरेमार तळवेमार होत । या नांव आदिभूतिक ।६३। 
कोरडे पारंब्या फोक । बहुप्रकारें अनेक । 
बहु ताडिती आदिभूतिक । या नांव बोलिजे । ६४। 
मोघरीमार बुधलेमार । चौखुरून डंगारणेमार । 
बुक्या गचांड्या गुडघेमार । या नांव आदिभूतिक ।६५। 
लाता चपराखा सेणमार । कानखडे दगडमार । 
नाना प्रकारीचे मार । या नांव आदिभूतिक ।६६। 
टांगणें टिपऱ्या पिछोडे । बेडी बुधनाल कोलदंडे । 
रक्षणनिग्रह चहूंकडे । या नांव आदिभूतिक ।६७। 
नाकवणी चुनवणी । मीठवणी रायवणी । 
गुळवण्याची जाचणी । या नांव आदिभूतिक ।६८। 
जळामध्यें बुचकुळिती । हस्तीपुढे बांधोन टाकिती । 
हाकिती छळिती यातायाती । या नांव आदिभूतिक ।६९। 
कर्णछेद घ्राणछेद । हस्तछेद पादछेद । 
जिव्हाछेद अधरछेद । या नांव आदिभूतिक ।७०। 
तीरमार सुळीं देती । नेत्र वृषण काढिती। 
नखोनखीं सुया मारिती । या नांव आदिभूतिक ।७१। 


समास ७] * दशक ३% १२३ 
पारड्यामध्यें घालणें । कां कडेलोट करणें । 
कां भांड्यामुखें उडवणें । या नांव आदिभूतिक ।७२। 
कानीं खुंट्या आदळिती । अपानी मेखा मारिती । 
खाल काढून टाकिती । या नांव आदिभूतिक ।७३। 
भोत आणी बोटबोटी । अथवा गळ घालणें कंठीं । 
साडस लावून आटाटी । या नांव आदिभूतिक ।७४। 
सिसे पाजणें वीष देणें । अथवा सिरछेद करणें । 
कां पायातळीं घालणें । या नांव आदिभूतिक ।७४। 
सरडे मांजरे भरिती । अथवा फांशी नेऊन देती । 
नानापरी पीडा करिती । या नांव आदिभूतिक ।७६। 
स्वानप्रळये व्याघ्रप्रळये । भूतप्रळये सुसरीप्रळयै । 
शस्त्रप्रळये विझप्रळये । या नांव आदिभूतिक ।७७। 
सीरा वोढून घेती । टेभें लाऊन भाजिती। 
ऐशा नाना विपत्ती । या नांव आदिभूतिक ।७८। 
मनुष्यहानी वित्तहानी । वैभवहानी महत्त्वहानी । 
पशुहानी पदार्थहानी । या नांव आदिभूतिक ।७९। 
बाळपणी मरे माता । तारुण्यपणीं मरे कांता । 
वृद्धपर्णी मृत्य सुता । या नांव आदिभूतिक ।८०। 
दुःख दारिद्र आणी रुण | विदेशपळणी नागवण । 
आपदा अनुपती कदान्न । या नांव आदिभूतिक ।८९। 
आकांत वाखाप्रळये । युध्य होतां पराजये। 
जिवलगांचा होये क्षये । या नांव आदिभूतिक ।८२। 
कठीण काळ आणी दुष्काळ । साशंक आणि वोखटी वेळ । 
उद्देग चिंतेचे हळाळ । या नांव आदिभूतिक ।८३। 
घाणा चरखी सिरकला । चाकाखालें सांपडला । 
नाना वन्हींत पडिला । या नांव आदिभूतिक ।८४। 


१२४ * श्रीदासबोध + [समास ८ 
स-न  अवासबोध कई [तसाम्‌ 


नाना शस्त्रे भेदिला । नाना स्वापदी भक्षिला । 
नाना बंदी पडिला । या नांव आदिभूतिक ।८५। 
नाना कुवासें निर्बुजे । नाना अपमानें लाजे। 
नाना शोकें प्राणी झिजे । या नांव आदिभूतिक ।८६। 
ऐसें सांगतां अपार । आहेत दुःखाचे डोंगर । 
श्रोतीं जाणावा विचार । आदिभूतिकाचा ।८७। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आधिभौतिकतापनाम” 
समास सातवा समाप्त. 


दशाक ३ : समास ८ 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां बोलिला आध्यात्मिक । त्याउपरी आदिभूतिक । 
आतां बोलिजेल आदिदैविक । तो सावध ऐका । १। 
शुभाशुभेन कर्मणा देहांते यमयातना। 
स्वर्गनरकादि भोक्तव्यमिदं चैवाधिदैविकम्‌ ॥ 
शुभाशुभ कर्माने जना । देहांतीं येमयातना । 
स्वर्ग नर्क भोग नाना या नांव आदिदैविक ।२। 


नाना दोष नाना पातकें । मदांधपणें अविवेकें । 
केलीं परी तें दुःखदायकें । येमयातना भोगविती । ३। 


आंगबळें द्रव्यबळे । मनुष्यबळें राजबळें । 
नाना सामर्थ्याचेनि बळें । अकृत्य करिती । ४ 


mia] 


समास ८] * दशक ३% १२५ 
नीती सांडूनियां तत्वतां । करूं नये तेंचि करितां । 
येमयातना भोगितां । जीव जाये । ५। 
डोळे झांकून स्वार्थबुद्धी । नाना अभिळाश कुबुद्धी । 
वृत्ति भूमिसिमा सांधी । द्रव्य दारा पदार्थ । ६ । 
मातलेपणें उन्मत्त । जीवधात कुटुंबघात। 
अप्रमाण क्रिया करीत । म्हणौन येमयातना । ७ । 
मर्यादा सांडूनि चालती । ग्रामा दंडी ग्रामाधिपती । 
देशा दंडी देशाधिपती । नीतिन्याय सांडितां । ८ । 
देशाधिपतीस दंडिता रावो । रायास दंडिता देवो । 
राजा न करितां नीतिन्यावो । म्हणौन येमयातना । ९। 
अनीतीनें स्वार्थ पाहे । राजा पापी होऊन राहे । 
राज्याअंती नर्क आहे । म्हणौनियां ।१०। 
राजा सांडितां राजनीति । तयास येम गांजिती । 
येम नीति सांडितां धावती । देवगण ।११। 
ऐसी मर्यादा लाविली देवें । म्हणौनि नीतीने बर्तावें। 
नीति न्याय सांडितां भोगावें । येमयातनेसी ।१२। 
देवें प्रेरिले येम । म्हणौनि आदिदैविक नाम । 
तृतीय ताप दुर्गम । येमयातनेचा ।१३। 
येमदंड येमयातना । शास्त्री बोलिले प्रकार नाना । 
तो भोग कदापि चुकेना । या नांव आदिदैविक ।१४। 
येमयातनेचे खेद । शास्त्री बोलिले विशद । 
शेरीरीं घालून अप्रमाद । नाना प्रकारें ।१५। 


पापपुण्याचीं शरीरें । स्वर्गी असती कळीवरें। 


त्यांत घालून नाना प्रकारें । पापपुण्य भोगविती ।१६। 


१२६ 


नाना पुण्यें नाना विकास 
शास्त्री बोलिले अविश्वास 
वेदाज्ञेनें न चालती 


त्यास येमयातना करिती 
अक्षोभ नकीं उदंड जीव 
बांधोन टाकिती हातपाव 
उदंड पैस लाहान मुख 
दुर्गधी उकाडा कुंभपाक 
तप्त भूमिका ताविती 
नाना सांडस लाविती 
येमदंडाचे उदंड मार 
भोग भोगिती पापी नर 
पृथ्वीमध्यें मार नाना 
मारितां उसंतचि असेना 
चौघे चौंकडे वोढिती 
ताणिती मारिती वोढूनि नेती 
उठवेना बैसवेना 
यातनेवरी यातना 
आक्रंदे रडे आणी फुंजे 
झुर्झुरों पंजर होऊन झिजे 
कर्कश वचनें कर्कश मार 
त्रास पावती दोषी नर 


मागां बोलिला राजदंड 
तेथील यातना प्रचंड 


क काला ७...) 00 यास क [समास ८ 
Ms ss be... 


। नाना दोषें यातना कर्कश । 

। मानूंच नये । १७। 
। हरिभक्ती न करिती। 

। या नांव आदिदैविक । १८। 
। जुनाट किडे करिती रवरव । 

। या नांव आदिदैविक ।१९। 
। कुंभाकार कुंड येक। 

। या नांव आदिदैविक ।२०। 
। जळत स्तंभ पोटाळविती । 

। या नाव आदिदैविक ।२१। 
। यातनेची सामग्री अपार । 

। या नांव आदिदैविक ।२२। 
। त्याहून कठीण येमयातना । 

। या नांव आदिदैविक ।२३। 
। येक तें झोकून पाडिती । 

। या नांव आदिदैविक । २४। 
। रडवेना पडवेना । 

। या नांव आदिदैविक ।२५। 
। धकाधकीनें निर्बुजे । 

। या नांव आदिदैविक ।२६। 
। यातनेचे नाना प्रकार । 

। या नांव आदिदैविक । २७। 
। त्याहून येमदंड उदंड । 

। भीमरूप दारुण । २८। 


समास ९] 


* दशक ३% १२७ 
आध्यात्मिक आदिभूतिक । त्याहूनि विशेष आदिदैविक । 
अल्पसंकेते कांहीयेक । कळावया बोलिलें । २९। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आधिदैविकतापनाम” 
समास आठवा समाप्त: 
ala 


दशक ३ : समास ९ 
मृत्युनिरूपण 


संसार म्हणजे सवेंच स्वार 
मापी लागलें शरीर 
नित्य काळाची संगती 
कर्मासारिखे प्राणी पडती 
सरतां संचिताचे शेष 
भरतां न भरतां निमिष्य 
अवचितें काळाचे म्हणियारे 
नेऊन घालिती पुढारे 
होतां मृत्याची आटाटी 
सर्वत्रांस कुटाकुटी 
मृत्यकाळ काठी निकी 
माहाराजे बळिये लोकीं 
मृत्य न म्हणे किं हा क्रूर 
मृत्य न म्हणे संग्रामशूर 
मृत्य न म्हणे किं हा कोपी 
मृत्य न म्हणे उग्ररूपी 


॥ श्रीराम ॥ 


। नाहीं मरणास उधार । 
। घडीनें घडी । 
। न कळे होणाराची गती । 
। नाना देसी विदेसीं । 
। नाहीं क्षणाचा अवकाश । 
। जाणें लागे | 
। मारित सुटती येकसरें। 
। मृत्युपंथें । 
। कोणी घालूं न सकती पाठीं । 
। मागेपुढे होतसे । 
। बैसे बळियाचे मस्तकीं । 
। राहों न सकती । 
। मृत्य न म्हणे हा जुंझार । 
। समरंगणीं । 
। मृत्य न म्हणे हा प्रतापी । 
। माहाखळ । 


१२८ * श्रीदासबोध * [समास ९ 
न क RR 


मृत्य न म्हणे बळाढ्य 
मृत्य न म्हणे आढ्य 
मृत्य न म्हणे हा विख्यात 
मृत्य न म्हणे हा अद्भुत 
मृत्य न म्हणे हा भूपती 
मृत्य न म्हणे हा करामती 
मृत्य न म्हणे हयपती 
मृत्य न म्हणे नरपती 


। मृत्य न म्हणे धनाढ्य । 


। सर्वगुणें । ९। 
। मृत्य न म्हणे हा श्रीमंत । 
। पराक्रमी ।१०। 
। मृत्य न म्हणे हा चक्रवर्ती । 
। कैवाड जाणे ।११। 
। मृत्य न म्हणे गजपती । 
। विख्यात राजा ।१२। 


मृत्य न म्हणे वरिष्ठ जनीं । मृत्य न म्हणे राजकारणी । 


मृत्य न म्हणे वेतनी 


। वेतनधर्ता ।९३। 


मृत्य न म्हणे देसाई । मृत्य न म्हणे वेवसाई। 


मृत्य न म्हणे ठाई ठाई 
मृत्य न म्हणे मुद्राधारी 
मृत्य न म्हणे परनारी 
मृत्य न म्हणे कार्याकारण 
मृत्य न म्हणे हा ब्राह्मण 
मृत्य न म्हणे वित्पन्न 
मृत्य न म्हणे विद्वज्जन 
मृत्य न म्हणे हा धूर्त 
मृत्य न म्हणे हा पंडित 
मृत्य न म्हणे पुराणिक 
मृत्य न म्हणे हा याज्ञिक 
मृत्य न म्हणे अग्निहोत्री 
मृत्य न म्हणे मंत्रयंत्री 


। पुंड राजे । १४। 
। मृत्य न म्हणे व्यापारी । 
। राजकन्या ।१५। 
। मृत्य न म्हणे वर्णावर्ण । 
। कर्मनिष्ठ ।१६। 
। मृत्य न म्हणे संपन्न। 
। समुदाई । १७। 
। मृत्य न म्हणे बहुश्रुत । 
। माहाभला ।१८। 
। मृत्य न म्हणे हा वैदिक । 
। अथवा जोसी ।१९। 
। मृत्य न म्हणे हा श्रोत्री । 


। पूर्णागमी ।२०। 


समास ९] * दशक ३५ १२९ 
तमात 0. MONI...) 


न म्हणे शास्त्रज्ञ 
मृत्य न म्हणे सर्वज्ञ 
मृत्य न म्हणे ब्रह्महत्या 


। मृत्य न म्हणे वेदज्ञ। 
। सर्व जाणे ।२१। 


। मृत्य न म्हणे गोहत्या। 


मृत्य न म्हणे नाना हत्या । ।२२। 
मृत्य न म्हणे रागज्ञानी । मृत्य न म्हणे ताळज्ञानी । 
मृत्य न म्हणे तत्वज्ञानी । तत्ववेत्ता ।२३। 
मृत्य न म्हणे योगाभ्यासी । मृत्य न म्हणे संन्यासी । 
मृत्य न म्हणे काळासी । वंचूं जाणे ।२४। 
मृत्य न म्हणे हा सावध । मृत्य न म्हणे हा सिद्ध । 
मृत्य न म्हणे वैद्य प्रसिद्ध । पंचाक्षरी । २५। 
मृत्य न म्हणे हा गोसावी । मृत्य न म्हणे हा तपस्वी । 
मृत्य न म्हणे हा मनस्वी । उदासीन ।२६। 
मृत्य न म्हणे ऋषेश्वर । मृत्य न म्हणे कवेश्वर । 
मृत्य न म्हणे दिगंबर । समाधिस्थ ।२७। 
मृत्य न म्हणे हठयोगी । मृत्य न म्हणे राजयोगी । 
मृत्य न म्हणे वीतरागी । निरंतर ।२८। 
मृत्य न म्हणे ब्रह्मच्यारी । मृत्य न म्हणे जटाधारी । 
मृत्य न म्हणे निराहारी । योगेश्वर ।२९। 
शय न म्हणे हा संत । मृत्य न म्हणे हा महंत। 
शय न म्हणे हा गुप्त । होत असे ।३०। 
तय न म्हणे स्वाधेन । मृत्य न म्हणे पराधेन । 
जीवांस प्राशन । मृत्यचि करी ।३१। 
मृत्यमार्गी लागले । येकी आर्ध पंथ क्रमिले । 
येक ते गेले । वृद्धपणीं ।३२। 


78 
0 Dasboan (Marathi)_s 


ection_S_I_ Front 


१३२ * श्रीदासबोध * [समास १० 


गेले बहुत संसारी । गेले बहुत वेषधारी । 
गेळे बहुत नानापरी । नाना छंद करूनी ।५७। 


गेले ब्राह्मणसमुदाये । गेले बहुत आच्यार्ये। 
गेले बहुत सांगों काये । किती म्हणौनि ।५८। 
असो ऐसे सकळहि गेले । परंतु येकचि राहिले । 
जे स्वरूपाकार जाले । आत्मज्ञानी ।५९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'ृत्युनिरूपणनाम” 
समास नववा समाप्त. 


uo 

दशक ३: समास १० 

बि वैराग्यनिरूपण 

॥ श्रीराम ॥ 

संसार म्हणिजे माहापूर । माजी जळचरें अपार । 
डंखूं धावती विखार । काळपर्प । ९। 
आशा ममता देहीं बेडी । सुसरी करिताती तडातोडी । 
नेऊन दुःखाचे सांकडी । माजीं घालिती । २। 
अहंकारनक्रे उडविले । नेऊनि पाताळीं बुडविले । 
तेथुनियां सोडविले । न वचे प्राणी । ३। 
काममगरमिठी सुटेना । तिरस्कार लागला तुटेना । 
मद मत्सर वोहटेना । भूलि पडिली । ४ । 
वासनाधामिणी पडिली गळां । घालून वेंटाळें वमी गरका । 
जिव्हा लाळी वेळोवेळां । भयानक । ५ । 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_5_2_B ack 


समास १०] * दशक ३* १३३ 
माथां प्रपंचाचे बोझें । घेऊन म्हणे माझें माझें । 
बुडतांहि न सोडी, फुंजे । कुळाभिमानें । ६। 
पडिले भ्रांतीचें अंधारें । नागविलें अभिमानचोरें । 
आलें अहंतेचें काविरें । भूतबाधा । ७ । 
बहुतेक आवर्ती पडिले । प्राणी वाहातचि गेले । 
जेंहिं भगवंतासी बोभाइलें । भावार्थबळें । ८ । 
देव आपण घालूनि उडी । तयांसी नेलें पैलथडी । 
येर तें अभाविकें बापुडी । वाहातचि गेलीं । ९। 
भगवंत भावाचा भुकेला । भावार्थ देखोन भुलला । 
संकटी पावे भाविकाला । रक्षितसे ।१०। 
जयास भगवंत आवडे । तयाचें देवासी सांकडें। 
संसारदुःख सकळ उडे । निज दासाचें ।११। 
जे अंकित ईश्वराचे । तयांस सोहळे निजसुखाचे । 
धन्य तेचि दैवाचे । भाविक जन ।१२। 
जैसा भाव जयापासीं । तैसा देव तयासी। 
जाणे भाव अंतरसाक्षी । प्राणीमात्रांचा ।१३। 
जरी भाव असिला माईक । तरी देव होये माहा ठक । 
नवल तयाचें कौतुक । जैशास तैसा । १४। 
जैसें जयाचें भजन । तैसेचि दे समाधान | 
भाव होतां किंचित न्यून । आपणहि दुरावे ।१५। 
दर्पणी प्रतिबिंब दिसे । जैस्यास तैसें भासे। 
तयाचें सूत्र असे । आपणाच पासीं ।१६। 
जैसे आपण करावें । तैसेचि तेणें व्हावें। 


जरी डोळे पसरूनि पाहावें । तरी तेंहि टवकारे 


। १७। 


१३४ * श्रीदासबोध * [समास १० 
न ह ल को 


भृकुटीस घालून मिठी । पाहाता क्रोधें तेहि उठी । 


आपण हास्य करितां पोटीं । तेहि आनंदे । १८। 
जैसा भाव प्रतिबिंबळा । तयाचाचि देव जाला। 
जो जैसें भजे त्याला । तैसाचि वोळे ।१९। 
भावें परमार्थाचिया वाटा । वाहाती भक्तीचिया पेठा । 
भरला मोक्षाचा चोहाटा । सज्जनसंगें ।२०। 
भावें भजनीं जे लागले । ते ईश्वरी पावन जाले । 
भावार्थबळें उद्धरिले । पूर्वज तेहीं । २१। 
आपण स्वयें तरले । जनासहि उपेगा आले । 
कीर्तिश्रवर्णे जाले । अभक्त भावार्थी ।२२। 
धन्य तयांची जननी । जे लागले हरिभजनी । 
तेहिंच येक जन्म जनीं । सार्थक केला । २३। 
तयांची वर्णू काय थोरी । जयांचा भगवंत कैवारी । 
कासे लाऊन उतरी । पार दुःखाचा । २४। 
बहुतां जन्मांचे सेवटीं । जेणें चुके अटाटी। 
तो हा नरदेह भेटी । करी भगवंतीं ।२५। 
म्हणौन धन्य ते भाविक जन । जेंहिं जोडिलें हरिनिधान । 
अनंत जन्मांतरीचे पुण्य । फळासि आलें ।२६। 
आयुष्य हेचि रत्नपेटी । माजीं भजनरत्नें गोमटी । 
ईश्वरीं अर्धूनिया, लुटी । आनंदाची करावी । २७। 
हरिभक्त वैभवें कनिष्ठ । परी तो ब्रह्मादिकां वरिष्ठ । 
सदा सर्वदा संतुष्ट । नैराशबोधें । २८। 


धरून ईश्वराची कास । केली संसाराची नैराश । 
तयां भाविकां जगदीश । सबाह्य सांभाळी । २९। 


समास १०] 


+ दशक ३५ १३५ 
जया संसाराचें दुःख । विवेकें वाटे परम सुख । 
संसारसुखाचेनि पढतमूर्ख । लोधोन पडती ।३०। 
जयांचा ईश्वरीं जिव्हाळा । ते भोगिती स्वानंदसोहळा । 
जयांचा जनावेगळा । ठेवा आक्षे ।३९। 
ते आक्षै सुखें सुखावले । संसारदुःखें विसरले । 
विषयेरंगीं वोरंगले । श्रीरंगरंगीं ।३२। 
तयांस फावली नरदेह पेटी । केली ईश्वरेंसिं साटी । 
येरे अभाविकें करंटी । नरदेह गेला ।३३। 
आवचटें निधान जोडलें । तें कवडिच्या बदल नेलें । 
तैसें आयुष्य निघोनि गेलें । अभाविकाचें ।३४। 
बहुत तपाचा सांठा । तेणें लाधला परीस गोटा । 
परी तो ठाईचा करंटा । भोगूंच नेणे ।३५। 
तैसा संसारास आला । मायाजाळीं गुंडाळला । 
अंती येकलाचि गेला । हात झाडुनी ।३६। 
या नरदेहाचेनि संगती । बहुत पावले उत्तम गती । 
येकें बापुडी यातायाती । वरपडीं जालीं । ३७। 
या नरदेहाचेनि लागवेगें । सार्थक करावें संतसंगें। 
नीचयोनीं दुःख मागें । बहुत भोगिलें ।३८। 
कोण समयो येईल कैसा । याचा न कळे किं भर्वसा । 
जैसे पक्षी दाही दिशा । उडोन जाती ।३९। 
तैसें वैभव हें सकळ । कोण जाणें कैसी वेळ । 
पुत्रकळत्रादि सकळ । विघडोन जाती ॥४०॥ 
पाहिली घडी नव्हे आपुली । वयसा तरी निघोन गेली । 
देह पडतांच ठेविली । आहे नीच योनी ।४१। 


१३६ * श्रीदासबोध * [समास १० 


स्वान शुकरादिक नीच याती 
तेथें कांही उत्तम गती 
मागां गर्भवासी आटाटी 
तेथुनियां थोरा कष्टी 
दुःख भोगिलें आपुल्या जीवें 
तैसेचि पुढें येकलें जावें 
कैंची माता कैंचा पिता 
कैंची सुहृदें कैंची वनिता 
हे तूं जाण मावेचीं 
हे तुझ्या सुखदुःखाची 
कैंचा प्रपंच कैंचें कुळ 
धन कण लक्ष्मी सकळ 
कैंचें घर कैंचा संसार 
जन्मवरी वाहोन भार 
कैंचें तारुण्य कैंचें वैभव 
हें सकळहि जाण माव 
येच क्षणीं मरोन जासी 
माझें माझें म्हणतोसी 
तुवां भोगिल्या पुनरावृत्ती 
स्त्री कन्या पुत्र होती 
कर्मयोगें सकळ मिळाली 
ते तुवां आपुली मानिली 
तुझें तुज नव्हे शरीर 
आतां येक भगवंत साचार 


। भोगणें घडे विपत्ती। 
। पाविजेत नाहीं ।४२। 
। भोगितां जालासि रे हिंपुटी । 
। सुटलासि दैवें ।४३। 
। तेथें कैंचि होतीं सर्वे। 
। लागेल बापा । ४४। 
। कैंची बहिण कैंचा भ्राता । 
। पुत्रकळत्रादिक ।४५। 
। आवघी सोइरीं सुखाची । 
। सांगाती नव्हेती ।४६। 
। कासया होतोसी व्याकुळ । 
। जाइजणें । ४७। 
। कासया करिसी जोजार । 
। सेखीं सांडून जासी ।४८। 
। कैंचे सोहळे हावभाव । 
। माईक माया ।४९। 
। तरी रघुनाथीं अंतरलासी । 
। म्हणौनियां ।५०। 
। ऐसीं मायबापें किती । 
। लक्षानलक्ष ।५१। 
। येके स्थळीं जन्मास आलीं । 
। कैसी रे पढतमूर्खा ।५२। 
। तेथें इतरांचा कोण विचार । 
। धरीं भावार्थबळें ।५३। 


समास १०] 


* दशक ३* १३७ 
येका दुर्भराकारणें । नाना नीचांची सेवा करणें । 
नाना स्तुती आणी स्तवने । मर्यादा धरावी ।५४। 
जो अन्न देतो उदरासी । शेरीर विकावें लागे त्यासी । 
मां जेणें घातलें जन्मासी । त्यासी कैसें विसरावे ।५५। 
अहिर्निशीं ज्या भगवंता । सकळ जीवांची लागली चिंता । 
मेघ वरुषे जयाची सत्ता । सिंधु मर्यादा धरी ।५६। 
भूमि धरिली धराधरे । प्रगट होईजे दिनकरें। 
ऐसी सृष्टी सत्तामात्रें । चालवी जो कां ।५७। 
ऐसा कृपाळू देवाधिदेव । नेणवे जयाचें लाघव । 
जो सांभाळी सकळ जीव । कृपाळुपणें ।५८। 
ऐसा सर्वात्मा श्रीराम । सांडून धरिती विषयकाम । 
ते प्राणी दुरात्मे अद्धम । केलें पावती ।५९। 
रामेविण जे जे आस । तितुकी जाणीव मैराश । 
माझें माझें सावकाश । सीणचि उरे ।६०। 
जयास वाटे सीण व्हावा । तेणें विषयो चिंतीत जावा । 
विषयो न मिळतां जीवा । तगबग सुटे ।६१। 
सांडून राम आनंदघन । ज्याचे मनीं विषयचिंतन । 
त्यासी कैंचे समाधान । लोलंगतासी ।६२। 
जयास वाटे सुखचि असावें । तेणें रघुनाथभजनीं लागावें । 
स्वजन सकळहि त्यागावे । दुःखमूळ जे ।६३। 
जेथें वासना झोंबोन पडे । तेणेंचि अपायें दुःख जडे । 
म्हणौनि विषयवासना मोडे । तो येक सुखी । ६४। 
विषयजनित जें जें सुख । तेथेंचि होतें परमदुःख । 
पूर्वी गोड अंतीं शोक । नेमस्त आहे ।६५। 


१३८ * श्रीदासबोध * [समास १० 


गळ गिळितां सुख वाटे 
कां तें बापुडे मृग आपटे 
तैसी विषयेसुखाची गोडी 
म्हणौनियां आवडी 
ऐकोनि बोले भाविक 
सांगा स्वामी येमलोक 


देवासी वास्तव्य कोठें 


दुःखमूळ संसार तुटे 
धडपुडी भगवत्प्राप्ती 


। वोढून घेतां घसा फाटे । 
। चारा घेऊन पळतां ।६६। 
। गोड वाटे परी ते कुडी । 
। रघुनाथीं धरावी ।६७। 
। कैसेनि घडे जी सार्थक । 
। चुके जेणें ।६८। 
। तो मज कैसेनि भेटे। 
। कोणेपरी स्वामी ।६९। 
। होऊन चुके अधोगती । 


ऐसा उपाये कृपामूर्ती । मज दीनास करावा ।७०। 


वक्ता म्हणे हो येकभावें 


। भगवद्धजन करावें । 


तेणें होईल स्वभावें । समाधान ।७१। 


कैसें करावें भगवद्धजन 
भगवद्धजनाचें लक्षण 
ऐसा म्लानवदनें बोले 
कंठ सद्गदित गळाले 
देखोन शिष्याची अनन्यता 
स्वानंद तुंबळेल आतां 


। कोठे ठेवावें हें मन। 
। मज निरोपावें ।७२। 
। धरिले सदृढ पाऊले । 
। अश्रुपात दुः खें ।७३। 
। भावें वोळला सद्गुरु दाता । 
। पुढिले समासं ।७४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'वैराग्यनिरूपणनाम' 
समास दहावा समाप्त. 


J 


दशक तिसरा समाप्त 


JQ 


दशक चौथा : नवविधा भक्ती 
दशक ४ : समास २ 


श्रवणभक्ती 
॥ श्रीराम ॥ 


जयजय जी गणनाथा । तू विद्यांवैभवें समर्था । 
अध्यात्मविद्येच्या परमार्था । मज बोलवावें । 


नमूं शारदा वेदजननी । सकछ सिद्धि जयेचेनी । 
मानस प्रवर्तले मननी । स्फूर्तिरूपे । 


आतां आठऊं सदगुरु । जो पराचाहि परु। 
जयाचेनि ज्ञानविचारु । कळों लागे । 


श्रोतेन पुसिलें बरवें । भगवद्धजन कैसें करावें । 
म्हणौनि बोलिलें स्वभावें । ग्रन्थान्तरी । 


सावध होऊन श्रोतेजन । ऐका नवविधा भजन | 
सत्शास्त्री बोलिलें पावन । होईजे येणें । 


श्रवणं कोर्तनं विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
नवविधा भजन बोलिलें । तेंचि पुढें प्रांजळ केलें । 
श्रोतीं अवधान दिधले । पाहिजे आतां । 
प्रथम भजन ऐसें जाण । हरिकथापुराणश्रवण । 
नाना अध्यात्मनिरूपण । ऐकत जावे । 
कर्ममार्ग उपासनामार्ग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमार्ग । 
योगमार्ग वैराग्यमार्ग । ऐकत जावे । 


१४० * श्रीदासबोध + ० = *तीपासबेे*  _ ' [समास३ १ 
सिकल. त SIS सासर 


नाना व्रतांचे महिमे । नाना तीर्थांचे महिमे । 
नाना दानांचे महिमे । ऐकत जावे 


। ९। 
नाना माहात्में नाना स्थानें । नाना मंत्र नाना साधनें । 
नाना तपें पुरश्चरणें । ऐकत जावीं ।१०। 
दुग्धाहारी निराहारी । फळाहारी पर्णाहारी । 
तृणाहारी नानाहारी । कैसे ते ऐकावे ।१९। 
उष्णवासं जळवास । सीतवास आरण्यवास । 
भूगर्भ आणी आकाशवास । कैसे ते ऐकावे ।९२। 
जपी तपी तामस योगी । नाना निग्रह हटयोगी । 
शाक्तआगम आघोरयोगी । कैसे ते ऐकावे ।१३। 
नाना मुद्रा नाना आसने । नाना देखणी लक्षस्थानें । 
पिडज्ञानें तत्त्वज्ञाने । कैसी तें ऐकावीं । १४। 
नाना पिंडाची रचना । नाना भूगोळरचना । 
नाना सृष्टीची रचना । कैसी ती ऐकावी ।१५। 
चंद्र, सूर्य॑ तारामंडळे । ग्रहमंडळें मेघमंडळें । 
येकवीस स्वर्गे सप्तपाताळें । कैसी तें ऐकावी ।१६। 
ब्रह्माविष्णु महेशस्थानें । इन्द्रदेबऋषीस्थानें । 
वायोवरुणकुबेरस्थानें । कैसी ते ऐकावीं ।१७। 
नव खंडे चौदा भुवनें । अष्ट दिग्पाळांचीं स्थानें । 
नाना वनें उपवनें गहनें । कैसी ते ऐकावीं । १८। 
गण गंधर्व विद्याधर । येक्ष किन्नर नारद तुंबर । 
अष्ट नायका संगीतविचार । कैसा तो ऐकावा ।१९। 
रागज्ञान ताळज्ञान । नृत्यज्ञान वाद्यज्ञान । 


अमृतवेळ प्रसंगज्ञान । कैसें तें ऐकावे ।२०। 


समास १] * दशक ४% १४१ 


चौदा विद्या चौसष्टी कळा । सामुद्रिक लक्षणें सकळ कळा । 


बत्तीस लक्षणें नाना कळा । कैशा त्या ऐकाव्या । २१। 
मंत्र मोहरे तोटके सिद्धी । नाना वल्ली नाना औषधी । 
धातु रसायण बुद्धी । नाडिज्ञाने ऐकावीं ।२२। 
कोण्या दोषें कोण रोग । कोणा रोगास कोण प्रयोग । 
कोण्या प्रयोगास कोण योग । साधे तो ऐकावा ।२३। 
रवरवादि कुभपाक । नाना यातना येमलोक । 
सुखदुःखादि स्वर्गनर्क । कैसा तो ऐकावा । २४। 


कैशा नवविधा भक्ती । कैशा चतुर्विधा मुक्ती । 
कैसी पाविजे उत्तम गती । ऐसें हें ऐकावे ।२५। 
पिंडब्रम्हांडाची रचना । नाना तत्त्वविवंचना । 
सारासारविचारणा । कैसी ते ऐकावी ।२६। 
सायोज्यता मुक्ती कैसी होते । कैसें पाविजे मोक्षातें । 
याकारणें नाना मतें । शोधित जावीं 


।२७। 
वेदशास्रें आणि पुराणें । माहावाक्याची विवरणें। 
तनुचतुष्टयनिर्शनें । कैसी तें ऐकावं ।२८। 
ऐसें हें अवधेंचि ऐकावें । परंतु सार शोधून घ्यावें । 
असार तें जाणोनि त्यागावें । या नांव श्रवणभक्ति ।२९। 
सगुणाचीं चरित्रें ऐकावी । काते निर्गुण अध्यात्मे शोधावी । 
श्रवणभक्तीचीं जाणावी । लक्षणें ऐसीं ।३०। 
सगुण देवांची चरित्रें । निर्गुणाची तत्त्वे यंत्रे । 
हे दोनी परम पवित्रे । ऐकत जावीं ।३९। 


जयंत्या उपोषणें नाना साधनें । मंत्र यंत्र जप ध्यानें। 


कीर्ति स्तुती स्तवनें भजनें । नानाविधें ऐकावीं ।३२। 


१४२ » श्रीदासबोध * [समास २ 


ऐसें श्रवण सगुणाचें । अध्यात्मनिरूपण निर्गुणाचें । 


विभक्ती सांडून भक्तीचें । मूळ शोधावें ।३३। 


श्रवणभक्तीचें निरूपण । निरोपिलें असे जाण। 


पुढें कीर्तनभजनांचें लक्षण । बोलिलें असे । ३४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणभक्तिनाम" 
समास पहिला समाप्त: 


J 


दशक ४ : समास २ 


॥ श्रीराम ॥ 
श्रोतीं भगवद्धजन पुसिलें । तें नवविधा प्रकारें बोलिलें । 
त्यांत प्रथम श्रवण निरोपिलें । दुसरें कीर्तन ऐका । 
सगुण हरिकथा करावी । भगवत्कीर्ती वाढवावी । 
अखंड वैखरी वदवावी । येथायोग्य । 
बहुत करावें पाठांतर । कंठीं धरावें ग्रन्थांतर । 
भगवत्कथा निरंतर । करीत जावी । 
आपुलिया सुखस्वार्था । केलीच करावी हरिकथा । 
हरिकथेविण सर्वथा । राहोंचि नये । 
नित्य नवा हव्यास धरावा । साक्षेप अत्यंतचि करावा । 
हरिकोर्तनें भरावा । ब्रह्मगोळ अवघा । 
मनापासून आवडी । जीवापासून अत्यंत गोडी । 
सदा सर्वदा तांतडी । हरिकीर्तनाची . । 


६ । 


समास २] * दशक ४% १४३ 
भगवंतास कीर्तन प्रिये । कीर्तने समाधान होये। 
बहुत जनासी उपाये । हरिकीर्तनें कलयुगीं । ७। 
विविध विचित्रे ध्यानें । वर्णावी आळंकार भूषणें । 
ध्यानमूर्ति अंतःकरणें । लक्षून कथा करावी । ८ । 
येश कीर्ति प्रताप महिमा । आवडी वर्णावा परमात्मा । 
जेणें भगवद्धक्तांचा आत्मा । संतुष्ट होये ।९। 
कथा अन्वय लापणिका । नामघोष करताळिका । 
प्रसंगे बोलाव्या अनेका । धात माता नेमस्त ।१०। 
ताळ मृदांग हरिकीर्तन । संगीत नृत्य तान मान। 
नाना कथानुसंधान । तुटोंचि नेदावें । ११। 
करुणाकीर्तनाच्या लोटे । कथा करावी घडघडाटे । 
श्रोतयांचीं श्रवणपुटे । आनंदें भरावीं ।१२। 
कंप रोमांच स्फुराणें । प्रेमाश्रुसहित गाणें । 
देवद्वारीं लोटांगणें । नमस्कार घालावे ।१३। 
पदें दोहडे श्लोक प्रबंद । धाटी मुद्रा अनेक छंद । 
बीरभाटिंव विनोद । प्रसंगे करावे । १४। 
नाना नवरसिक श्रृंघारिक । गद्यपद्याचें कौतुक । 
नाना वचनें प्रस्ताविक । शास्त्राधारे बोलावी ।१५। 
भक्तिज्ञान वैराग्यलक्षण । नीतिन्यायस्वधर्मरक्षण । 
साधनमार्ग अध्यात्मनिरूपण । प्रांजळ बोलावें ।१६। 
प्रसंगे हरिकथा करावी । सगुणी सगुणकीर्ति धरावी । 
निर्गुणप्रसंगें वाढवावी । अध्यात्मविद्या । १७। 


पूर्वपक्ष त्यागून सिद्धांत 
बहुधा बोलणें अव्यावेस्त 


निरूपण करावें नेमस्त । 
बोलोचि नये ।१८। 


१४४ * श्रीदासबोध * [समास २ 


करावें वेदपारायेण । सांगावें जनासी पुराण । 
मायाब्रह्मीचें विवरण । साकल्य वदावें ।१९। 
ब्राह्मण्य रक्षावे आदरें । उपासनेची भजनद्वारे । 
गुरुपरंपरा निधरि । चळोंच नेदावी ।२०। 
करावें वैराग्यरक्षण । रक्षावें ज्ञानाचे लक्षण । 
परम दक्ष विचक्षण । सर्वहि सांभाळी । २१। 
कीर्तन ऐकतां संदेह पडे । सत्य समाधान तें उडे। 
नीतिन्यायसाधन मोडे । ऐसें न बोलावें ।२२। 
सगुणकथा या नांव कीर्तन । अद्वैत म्हणिजे निरूपण । 
सगुण रक्षून निर्गुण । बोलत जावें ।२३। 
असो वगन्रुत्वाचा अधिकार । अल्पास न घडे सत्योत्तर । 
वक्ता पाहिजे साचार । अनुभवाचा ।२४। 
सकळ रक्षून ज्ञान सांगे । जेणे वेदज्ञा न भंगे। 
उत्तम सन्मार्ग लागे । प्राणीमात्रांसी ।२५। 
असो हें सकळ सांडून । करावें गुणानुवादकीर्तन । 
या नाव भगवद्धजन । दुसरी भक्ती ।२६। 


कीर्तने माहा दोष जाती । कीर्तने होये उत्तम गती । 
कीर्तनें भगवत्यराप्ती । येदर्थी संदेह नाही 


।२७। 
कीर्तने वाचा पवित्र । कीर्तने होय सत्पात्र । 
हरिकीर्तनें प्राणीमात्र । सुसिळ होती ।२८। 
कीर्तनें अवेग्रता घडे । कीर्तने निश्चये सांपडे । 
कोर्तनें संदेह बुडे । श्रोतयांवक्त्यांचा । २९। 


सदा सर्वदा हरिकोर्तन । ब्रह्मसुत करी आपण । 
तेणें नारद तोचि नारायेण । बोलिजेत आहे ।३०। 


समास ३] * दशक ४% Sa 


म्हणोनि कीर्तनाचा अगाध महिमा । कीर्तने संतोषे परमात्मा । 
सकळ तीर्थे आणी जगदात्मा । हरिकीर्तनी वसे ।३१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'कीर्तनभक्तिनाम” 
समास दुसरा समाप्त, 


Ju 
दशक ४ : समास ३ 
नामस्मरणभक्ती 
॥ श्रीराम ॥ 

मागां निरोपिलें कीर्तन । जें सकळांस करी पावन । 
आतां ऐका विष्णो: स्मरण । तिसरी भक्ती । १ । 
स्मरण देवाचें करावें । अखंड नाम जपत जावें। 
नामस्मरणें पावावें । समाधान । २। 


नित्य नेम प्रातःकाळी । माध्यानकाळीं सायंकाळी । 
नामस्मरण सर्वकाळी । करीत जावें । 


३ । 
सुख दुःख उद्वेग चिता । अथवा आनंदरूप असतां । 
नामस्मरणेंविण सर्वथा । राहोंच नये । ४ । 
हरुषकाळी विषमकाळीं । पर्वकाळीं प्रस्तावकाळीं । 
विश्रांतिकाळीं निद्राकाळी । नामस्मरण करावें । ५। 
कोडे साकडे संकट । नाना संसारखटपट । 
आवस्ता लागतां चटपट । नामस्मरण करावें । ६। 


चालतां बोलतां धंदा करितां । खातां जेवितां सुखी होतां । 
नाना उपभोग भोगितां । नाम विसरों नये । 


१४६ 


संपत्ती अथवा विपत्ती 
नामस्मरणाची स्थिती 


वैभव सामर्थ्य आणी सत्ता 
उत्कट भाग्यश्री भोगितां 


आधीं आवदसा मग दसा 


प्रसंग असो भलतैसा 
नामें संकटे नासती 
नामस्मरणें पाविजेती 


भूत पिशाच्य नाना छंद 


मंत्रचळ नाना खेद 
नामें विषबाधा हरती 
नामें होये उत्तम गती 
बाळपणी तारुण्यकाळीं 
सर्वकाळी अंतकाळीं 
नामाचा महिमा जाणे शंकर 
वाराणसी मुक्तिक्षेत्र 
उफराट्या नामासाठीं 


भविष्य वदला शतकोटी 


हरिनामें प्रल्हाद तरला 
नारायणनामें पावन जाला 
नामें पाषाण तरले 
माहापापी तेचि जाले 


परमेश्वराची अनंत नामें 
नामस्मरण करितां येमें 


* श्रीदासबोध * 


[समास ३ 


जैसी पडेल काळगती । 
सांडूंच नये । ८ । 
नाना पदार्थ चालता। 
नामस्मरण सांडूं नये । ९ । 
अथवा दसेउपरी आवदसा । 
परंतु नाम सोडूं नये ।१०। 
नामें विध्नें निवारती। 
उत्तम पदें ।११। 
ब्रह्मगिप्हो ब्राह्मणसमंध । 
नामनिष्ठें नासती ।१२। 
नामें चेडे चेटकें नासती । 
अंतकाळीं ।१३। 
कठिणकाळीं वृधाप्यकाळीं । 
नामस्मरण असावें । १४। 
जना उपदेसी विश्वेश्वर । 
रामनामेंकरूनी ।१५। 
वाल्मिक तरला उठाउठी । 
चरित्र रघुनाथाचें ।१६। 
नाना आघातांपासून सुटला । 
अजामेळ । १७। 
असंख्यात भक्त उद्धरले । 
परम पवित्र । १८। 
स्मरतां तरिजे नित्यनेमें । 
बाधिजेना ।१९। 


समास ४] * दशक ४% १४७ 


सहस्रा नामामध्यें कोणी येक । म्हणतां होतसे सार्थक । 
नाम स्मरतां पुण्यश्लोक । होईजे स्वयें ।२०। 
कांहींच न करूनि प्राणी । रामनाम जपे वाणी। 
तेणें संतुष्ट चक्रपाणी । भक्तांलागीं सांभाळी ।२९। 
नाम स्मरे निरंतर । तें जाणावें पुण्यशरीर। 


माहा दोषांचे गिरिवर । रामनामें नासती ।२२। 
अगाध महिमा न वचे वदला । नामें बहुत जन उद्धरला । 
हळहळापासून सुटला । प्रत्यक्ष चंद्रमौळी ।२३। 
चहुं वर्णा नामाधिकार । नामीं नाहीं लहानथोर । 
जड मूढ पैलपार । पावती नामें । २४। 
म्हणौन नाम अखंड स्मरावे । रूप मनीं आठवावें। 
तिसरी भक्ती स्वभावें । निरोपिली ।२५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'नामस्मरणभक्तिनाम' 
समास तिसरा समाप्त. 


दशक ४ : समास ४ 
पादसेवनभक्ती 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां जालें निरूपण । नामस्मरणाचें लक्षण। 
आतां ऐका पादसेवन । चौथी भक्ती । १। 
पादसेवन तेचि जाणावें । कायावाचामनोभावें । 
सदगुरूचे पाय सेवावे । सद्गतिकारणें । २। 


ma 


१४८ * श्रीदासबोध * [समास ४ 
NINN EMIT 


या नांव पादसेवन । सदगुरुपदीं अनन्यपण । 


निरसावया जन्ममरण । यातायाती । ३। 
सद्गुरुकृपेविण कांहीं । भवतरणोपाव तों नाहीं। 
याकारणें लवलाहीं । सद्गुरुपाय सेवावे । ४। 
सद्दस्तु दाखवी सदगुरु । सकळ सारासारविचारु । 
परब्रह्माचा निर्धारु । अंतरीं बाणे । ५। 
जे वस्तु दृष्टीस दिसेना । आणी मनास तेहि भासेना । 
संगत्यागेविण ये ना । अनुभवासी । ६। 
। 


अनुभव घेतां संगत्याग नसे । संगत्यागें अनुभव न दिसे । 


हे अनुभवीयासीच भासे । येरां गथागोवी । ७ । 
संगत्याग आणी निवेदन । विदेहस्थिती अलिप्तपण । 
सहजस्थिती उन्मनी विज्ञान । हे सप्तहि येकरूप । ८ । 
याहिवेगळीं नामाभिधानें । समाधानाचीं संकेतवचने । 
सकळ कांहीं पादसेवनें । उमजो लागे । ९ । 
वेद वेदगर्भ वेदांत सिद्ध सिद्धभावगर्भ सिद्धांत । 
अनुभव अनुर्वाच्य धादांत । सत्य वस्तु ।१०। 
बहुधा अनुभवाची आंगें। सकळ कळती संतसंगें। 
चौथे भक्तीचे प्रसंगे । गौप्य तें प्रगटे ।११। 
प्रगट वसोनि नसे । गोप्य असोनि भासे। 
भासाअभासाहून अनारिसे । गुरुगम्य मार्ग ।१२। 
मार्ग होये परी अंतरिक्ष । जेथें सर्वहि पूर्वपक्ष । 
पाहों जातां अलक्ष । लक्षवेना ।१३। 
लक्षें जयासी लक्षावें । ध्याने जयासी ध्यावें। 
तें गे तेंचि आपण व्हावें । त्रिविधा प्रचिती । १४। 


असो हीं अनुभवाची द्वारे । कळती सारासारविचारे । 
सत्संगे करून सत्योत्तरें । प्रत्ययासि येती ।१५। 


समास ४] 


* दशक ४% १४९ 
सत्य पाहातां नाहीं असत्य । असत्य पाहातां नाहीं सत्य । 
सत्याअसत्याचें कृत्य । पाहाणारापासीं ।१६। 
पाहाणार पाहाणें जया लागलें । तें तद्ूपत्वें प्राप्त जालें । 

तरी मग जाणावें बाणलें । समाधान ।१७। 
नाना समाधाने पाहतां । बाणतीं सद्गुरुकरितां । 
सदगुरुविण सर्वथा । सन्मार्ग नसे ।१८। 
प्रयोग साधनें सायास । नाना साक्षेपें विद्याअभ्यास । 
अभ्यासें कांहीं गुरुगम्यास । पाविजेत नाहीं ।१९। 
जें अभ्यासें अभ्यासितां न ये । जें साधनें असाध्य होये । 

तें हें सदगुरुविण काये । उमजों जाणे ।२०। 
याकारणें ज्ञानमार्ग । कळाया धरावा सत्संग । 
सत्संगेंविण प्रसंग । बोलोंचि नये । २१। 
सेवावे सद्गुरूचे चरण । या नांव पादसेवन । 

चौथे भक्तीचे लक्षण । तें हें निरोपिलें ।२२। 
देव ब्राह्मण माहानुभाव । सत्पात्र भजनाचें ठाव। 
ऐसिये ठाई सद्भाव । दृढ धरावा ।२३। 
हें प्रवृत्तीचे बोलणें । बोलिलें रक्षाया कारणें । 
परंतु सद्गुरुपाय सेवणें । या नांव पादसेवन ।२४। 
पादसेवन चौथी भक्ती । पावन करितसे त्रिजगती । 
जयेकरितां सायोज्यमुक्ती । साधकास होये ।२५। 
म्हणौनि थोराहूनि थोर । चौथे भक्तीचा निर्धार । 
जयेकरितां पैलपार । बहुत प्राणी पावती ।२६। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'पादसेवनभक्तिनाम” 
समास चौथा समाप्त, 


जज 


दशक ४ : समास ५ 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां जालें निरूपण । चौथे भक्तीचे लक्षण । 
आतां ऐका सावधान । पांचवी भक्ती । १ । 
पाचवी भक्ती ते आर्चन । आर्चन म्हणिजे देवतार्चन । 
शास्त्रोक्त पूजाविधान । केलें पाहिजे । २। 


। 

नाना आसनें उपकर्णे । वस्त्रें आळंकार भूषणें । 
मानसपूजा मूर्तिध्यानें । या नांव पांचवी भक्ती । ३ । 
देवब्राह्मण अग्नीपूजन । साधुसंत अतीतपूजन । 
इतिमहानुभावगाइत्रीपूजन । या नांव पांचवी भक्ती । ४। 
धातुपाषाणमृत्तिकापूजन । चित्रलेप सत्तात्रपूजन । 
आपले गृहोंचें देवतार्चन । या नांव पांचवी भक्ती । ५। 
सीळा सप्तांकित नवांकित । शालिग्राम शकले चक्रांकित । 
लिंगें सूर्यकांत सोमकांत । बाण तांदळे नर्बदे । ६ । 


भैरव भगवती मल्लारी । मुंज्या नृसिंह बनशंकरी । 


नाग नाणी नानापरी । पंचायेलपूजा । ७ । 
गणेशशारदाविठलमूर्ती । रंगनाथजगन्नाथतांडवमूर्ती । 
श्रीरंगहनुमंतगरुडमूर्ती । देवतार्चनीं पूजाव्या ८ 
मत्छकूर्मवहावमूर्ती । नृसिंहवामनभार्गवमूर्ती । 
रामकृष्णहयग्रीवमूर्ती । देवतार्चनीं पूजाव्या । ९। 
केशवनारायणमाधवमूर्ती । गोविंदविष्णुमदसूदनमूर्ती । 


त्रिविक्रमवामनश्रीधरमूर्ती । रुषीकेश पद्मनाभि ।१०। 


समास ५] 


* दशक ४% १५१ 
दामोदरसंकर्षणवासुदेवमूर्ती । प्रद्युम्मअनुरधपुरुषोत्तम मूर्ती । 
अधोक्षजनारसिंहअच्युतमूर्ती । जनार्दन आणि उपेंद्र ।१९। 
हरिहरांच्या अनंत मूर्ती । भगवंत जगदात्मा जगदीशमूर्ती । 
शिवशक्तीच्या बहुधा मूर्ती । देवतार्चनीं पूजाव्या ।१२। 
अश्वत्थनारायेण सूर्यनारायेण । लक्ष्मीनारायेण त्रिमल्लनारायेण । 
श्रीहरीनारायण आदिनारायण । शेषशाई परमात्मा । १३। 
ऐश्या परमेश्वराच्या मूर्ती । पाहों जातां उदंड असती । 
त्यांचे आर्चन करावें भक्ती । पांचवी ऐसी । १४। 
याहि वेगळे कुळधर्म । सोडूं नये अनुक्रम । 
उत्तम अथवा मध्यम । करीत जावें । १५। 
जाखमाता मायराणी । बाळा बगुळा मानविणी । 
पूजा मांगिणी जोगिणी । कुळधर्मे करावीं ।१६। 
नाना तीर्था क्षेत्रांस जावें । तेथें त्या देवांचे पूजन करावें । 
नाना उपचारीं आचविं । परमेश्वरासी । १७। 
पंचामृतें गंधाक्षतें । पुष्पें परिमळद्रव्ये बहुतें । 
धूपदीप असंख्यातें । नीराजने कर्पुराचीं ।१८। 
नाना खाद्य नैवेद्य सुंदर । नाना फळें तांबोलप्रकार । 
दक्षणा नाना आळंकार । दिव्यांबरें वनमाळा ।१९। 
सिबिका छत्रे सुखासने । माहि मेघडंब्रे सूर्यापानें । 
दिंड्या पताका निशाणें । टाळ घोळ मृदांग ।२०। 
नाना वाद्यें नाना उत्साव । नाना भक्तसमुदाव । 
गाती हरिदास सद्भाव । लागला भगवंती । २१। 
वापी कूप सरोवरें । नाना देवाळयें सिखरें । 
राजांगणें मनोहरें । वृंदावनें भुयरीं ।२२। 
मठ मंड्या धर्मशाळा । देवद्वारी पडशाळा । 
नाना उपकर्णे नक्षत्रमाळा । नाना वस्त्र सामग्री 


।२३। 


१५२ 


नाना पडदे मंडप चांदोवे । 
नाना देवाळई समर्पावे । 
आळंकार आणी आळंकारपात्रें । 
अन्नोदक आणी अन्नोदकपात्रे । 
बनें उपवनें पुष्पवाटिका । 
ऐसी पूजा जगन्नायका । 
शुक शारिका मयोरें । 
कोकिळा चितळे सामरें । 
सुगंधमृगे आणी मार्जरे । 
नाना पदार्थ आणी लेंकुरें । 
काया वाचा मनें। 
सद्धावें भगवंत आर्चनें । 
ऐसेचि सदगुरूचें भजन । 
या नाव भगवद्धजन । 
ऐसी पूजा न घडे बरवी । 
मानसपूजा अगत्य व्हावी । 
मनें भगवंतास पूजावें । 
मानसपूजेचें जाणावें । 
जें जें आपणांस पाहिजे । 
येणें प्रकारे कीजे । 


* श्रीदासबोध प © ॐ ५ 


[समास ५ 


नाना रलघोष लोंबती बरवे । 
हस्थी घोडे शक्कटें । २४। 
द्रव्य आणी द्वव्यपात्रे । 
नाना प्रकारीचीं ।२५। 
तापस्यांच्या पर्णकुटिका । 
येथासांग समर्पावी ।२६। 
बदकें चक्रवाके चकोरे । 
देवाळई समर्पावीं ।२७। 
गाई म्हैसी वृषभ वानरे । 
देवाळई समर्पावीं ।२८। 
चित्ते वित्ते जीवें प्राणें । 
या नाव आर्चनभक्ती ।२९। 
करून असावें अनन्य । 
पांचवी भक्ती ।३०। 
तरी मानसपूजा करावी । 
परमेश्वरासी ।३१। 
कल्पून सर्वही समपि । 
लक्षण ऐसें ।३२। 
तें तें कल्पून वाहिजे। 
मानसपूजा ।३३। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अर्चनभक्तिनाम” 
समास पाचवा समाप्त. 


ma 


दशक ४: समास ८ 
॥ श्रीराम ॥ 
मागां जालें निरूपण । पांचवे भक्तीचें लक्षण । 
आतां ऐका सावधान । साहावी भक्ती । 
साहावी भक्ती तें वंदन । करावें देवासी नमन । 
संत साधु आणी सज्जन । नमस्कारीत जावे । 


सूर्यासि करावे नमस्कार । देवासि करावे नमस्कार । 
सद्गुरूस करावे नमस्कार । साष्टांग भावें । 


साष्टांग नमस्कारास अधिकारु । नाना प्रतिमा देवगुरु । 
अन्यत्र नमनाचा विचारु । अधिकारे करावा । 


छपन्न कोटी वसुमती । मधें विष्णूमूर्ती असती । 
तयांस नमस्कार प्रीती । साष्टांग घालावे । 


पशुपति श्रीपति आणी गभस्ती । यांच्या दर्शने दोष जाती । 
तैसाचि नमावा मारुती । नित्य नेमें विशेष 
शंकर: शेषशायी च मार्तडो मारुतिस्तथा । 
एतेषां दर्शनं पुण्यं नित्यनेमे विशेषत: || 


भक्त ज्ञानी आणी वीतरागी । माहानुभाव तापसी योगी । 
सत्पात्रें देखोनि वेगी । नमस्कार घालावे । 


वेदज्ञ शास्त्रज्ञ आणी सर्वज्ञ । पंडित पुराणिक आणी विद्वज्जन । 
याज्ञिक वैदिक पवित्रजन । नमस्कारीत जावे 


१५४ 


* श्रीदासबोध * 


[समास ६ 


न वाप (सासद 


जेथे दिसती विशेष गुण । 
याकारणें तयासी नमन । 


तें सद्गुरुचें अधिष्ठान । 


अत्यादरें करावें । ९ । 
गणेश शारदा नाना शक्ती । हरिहरांच्या अवतारमूर्ती । 
नाना देव सांगों किती । पृथकाकारें ।१०। 
सर्व देवांस नमस्कारिले । तें येका भगवंतास पावले । 
येदर्थी येक वचन बोलिलें । आहे, तें ऐका ।१९। 

आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 

याकारणें सर्व देवांसी । नमस्कारावें अत्यादरेंसीं । 
अधिष्ठान मानितां, देवांसी । परम सौख्य वाटे ।१२। 
देव देवाची अधिष्ठानें । सत्तात्रें सदगुरुंचीं स्थाने । 
याकारणें नमस्कार करणें । उभय मार्गी ।१३। 
नमस्कारे लीनता घडे । नमस्कारे विकल्प मोडे । 
नमस्कारे सख्य घडे । नाना सत्पात्रासीं । १४। 
नमस्कारे दोष जाती । नमस्कारे अन्याय क्ष्मतीं । 
नमस्कारे मोडली जडतीं । समाधाने ।१५। 
सिसापरता नाहीं दंड । ऐसें बोलती उदंड। 
याकारणें अखंड । देव भक्त वंदावे ।१६। 
नमस्कारे कृपा उचंबळे । नमस्कारे प्रसन्नता प्रबळे । 
नमस्कारे गुरुदेव वोळे । साधकांवरी ।१७। 
निशेष करितां नमस्कार । नासती दोषांचे गिरिवर । 
आणी मुख्य परमेश्वर । कृपा करी ।१८। 
नमस्कारे पतित पावन । नमस्कारे संतांसी शरण । 
नमस्कारे जन्ममरण । दुरी दुर्‍हावे ।१९। 


समास ७] 


* दशक ४% 


१५५ 


परम अन्याय करूनि आला । 
तरी तो अन्याये क्ष्मा केला । 
याकारणें नमस्कारापरते । 
नमस्कारें प्राणीयातें । 
नमस्कारास वेचावे नलगे । 
नमस्कारास कांहींच नलगे । 
नमस्काराऐसें नाहीं सोपें । 
नाना साधनी साक्षपें । 
साधक भावें नमस्कार घाली । 
सुगम पंथें नेऊन घाली । 
याकारणें नमस्कार श्रेष्ठ । 
येथे सांगितली पष्ट। 


आणी साष्टांग नमस्कार घातला । 
पाहिजे श्रेष्ठीं ।२०। 
आणीक नाहीं अनुसरतें । 
सहुद्धि लागे । २१। 
नमस्कारास कष्टावें नलगे । 
उपकर्ण सामग्री ।२२। 
नमस्कार करावा अनन्यरूपें । 
कासया सिणावें ।२३। 
त्याची चिता साधूस लागली । 
जेथील तेथें । २४। 
नमस्कारे वोळती वरिष्ठ । 
साहावी भक्ती ।२५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'वंदनभक्तिनाम” 
समास सहावा समाप्त, 


दशक ४ : समास ७ 


कि दास्यभक्ती हि 


ma 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । 
आतां ऐका सावधान । 
सातवें भजन तें दास्य जाणावें । 
सदा सन्निधचि असावें । 


साहवें भक्तीचें लक्षण। 
सातवी भक्ती । १। 
पडिले कार्य तितुकें करावें । 
देवद्वारी पर 


१५६ * श्रीदासबोध * [समास ७ 


देवांचे वैभव सांभाळावें । न्यूनपूर्ण पडोंचि नेदावें । 


चढतें वाढतें वाढवावें । भजन देवाचें । ३। 
भंगलीं देवाळयें करावीं । मोडली सरोवरें बांधावी । 
सोफे धर्मशाळा चालवावी । नूतनचि कार्ये । ४ । 
नाना रचना जीर्ण जर्जर । त्यांचे करावे जीणोंद्धार। . 
पडिले कार्य तें सत्वर । चालवित जावें । ५। 
गज रथ तुरंग सिंहासनें । चौकिया सिबिका सुखासने । 
मंचक डोल्हारे विमानें । नूतन चि करावीं । ६। 
मेघडंब्रे छत्रे चामरे । सूर्यापानें निशाणें अपारें। 
नित्य नूतन अत्यादरें । सांभाळित जावीं । ७ । 
नाना प्रकारीचीं यानें । बैसावयाची उत्तम स्थानें । 
बहुविध सुवर्णासनें । येलें करीत जावीं । ८ । 
भुवनें कोठड्या पेट्या मांदुसा । रांझण कोहळीं घागरी बहुवसा । 
संपूर्ण द्रव्यांश ऐसा । अति येलें करावा । ९। 


भुयेरीं तळघरें आणी विवरें । नाना स्थळें गुप्त द्वारें । 
अनर्घ्ये वस्तूंची भांडारे । येतें करीत जावी ।१०। 
आळकार भूषणें दिव्यांबरें । नाना रत्ने मनोहरें। 
नाना धातु सुवर्णपात्रे । येत्नें करीत जावीं ।९९। 
पुष्पवाटिका नाना बनें । नाना तरुवरांची बनें। 
पावती करावीं जीवने । तया वृक्षांसी ।१२। 
नाना पशूंचिया शाळा । नाना पक्षी चित्रशाळा । 
नाना वाद्ये नाट्यशाळा । गुणी गायेक बहुसाल । १३। 
स्वयंपाकगृहे भोजनशाळा । सामग्रीगृहे धर्मशाळा । 
निद्विस्तांकारणें पडशाळा । विशाळ स्थळें । १४। 


` समास ७] 


नाना परिमळद्रव्यांची स्थळे । 
नाना रसांची नाना स्थळे । 
नाना वस्तांची नाना स्थानें । 
देवाचें वैभव वचनें । 
सर्वां ठाई अति सादर । 
कार्यभागाचा विसर 
जयंत्या पर्वे मोहोत्साव । 
जें देखतां स्वर्गीचे देव । 
ऐसें वैभव चालवावे । 
पडिले प्रसंगीं सावध असावें । 
जें जें कांहीं पाहिजे । 

। 

। 

| 


अत्यंत आवडी कीजे 
चरण क्षाळणें स्नानें आच्मनें 
आसनें जीवनें नाना सुमनें 
शयेनाकारणें उत्तम स्थळें 
तांबोल गायनें रसाळें । 
परिमळद्रव्यें आणी फुलेलें । 
खाद्य फळें बहुसालें । 
सडे संमार्जने करावीं । 
वसनें प्रक्षालून आणावी । 
सकळांचे करावें पारपत्य । 
ऐसी हे जाणावी सत्य । 


वचनें बोलावी करुणेचीं । 
अंतरे निवती सकळांचीं । 


* दशक ४% 


१५७ 


नाना खाद्यफळांची स्थळें । 
येतें करीत जावीं ।१५। 
भंगलीं करावीं नूतनें । 
किती म्हणौनि बोलावें ।१६। 
आणी दास्यत्वास हि तत्पर । 
पडणार नाहीं । १७। 
असंभाव्य चालवी वैभव । 
तटस्त होती । १८। 
आणी नीच दास्यत्वहि करावें । 
सर्वकाळ ।१९। 
तें तें तत्काळचि देजे। 
सकळ सेवा ।२०। 
गंधाक्षतें वसनें भूषणें। 
धूप दीप नैवेद्य । २१। 
जळें ठेवाबीं सुसीतळे । 
रागरंगें करावीं ।२२। 
नाना सुगंधेल तेले । 
सन्निधचि असावीं ।२३। 
उदकपात्रें उदकें भरावी । 
उत्तमोत्तमें ।२४। 
आलयाचें करावें आतित्य । 
सातवी भक्ती ।२५। 
नाना प्रकारे स्तुतीचीं। 
ऐसें बदावें ।२६। 


१५८ + श्रीदासबोध * [समास ८ 
RR __ जिजिजिविकिि 


ऐसी हे सातवी भक्ती । निरोपिली येथामती। 


प्रत्यक्ष न घडे तरी चित्तीं । मानसपूजा करावी । २७। 
ऐसें दास्य करावें देवाचें । येणेंचि प्रकारें सदगुरूचें । 
` प्रत्यक्ष न घडे तरी मानसपूजेचें । करित जावें । २८। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'दास्यभक्तिनाम" 
समास सातवा समाप्त, 


पप 
सख्यभक्ती 
॥ श्रीराम ॥ 

मागां जालें निरूपण । सातवे भक्तीचे लक्षण । 
आतां ऐका सावधान । आठवी भक्ती । १ । 
देवासी परम सख्य करावें । प्रेम प्रीतीने बांधावें । 
आठवें भक्तीचें जाणावें । लक्षण ऐसें । २। 
देवास जयाची अत्यंत प्रीती । आपण वतविं तेणें रीतीं । 
येणें करितां भगवंती । सख्य घडे नेमस्त । ३। 
भक्ति भाव आणी भजन । निरूपण आणी कथाकीर्तन । 
प्रेमळ भक्तांचे गायन । आवडे देवा । ४ । 
आपण तैसेचि वतविं । आपणासि तेंच आवड़ावें । 
मनासारिखें होतां स्वभावें । सख्य घडे नेमस्त । ५ । 


देवाच्या सख्यत्वाकारणें । आपलें सौख्य सोडून देणें । 
अनन्यभावे जीवें प्राणें । शरीर तेंहि वेंचावें । ६ । 


समास ८] * दशक ४% १५९ 


सांडून आपली संसारवेथा । करित जावी देवाची चिता । 


निरूपण कीर्तन कथा वार्ता । देवाच्याचि सांगाव्या । ७ । 
देवाच्या सख्यत्वासाठी । पडाव्या जिवलगांसी तुटी । 
सर्व अपवि सेवटी । प्राण तोहि वेचावा । ८। 
आपुले आवधेंचि जावें । परी देवासी सख्य रहावें । 
ऐसी प्रीती जिवें भावें । भगवंती लागावी । ९ । 


देव म्हणिजे आपुला प्राण । प्राणासी न करावें निर्वाण । 
परम प्रीतीचे लक्षण । तें हें ऐसे असें ।१०। 
ऐसें परम सख्य धरितां । देवास लागे भक्ताची चिता । 
पांडव लाखाजोहरीं जळतां । विवरद्वारे काढिले ।११। 
देव सख्यत्वें राहे आपणांसी । तें तों वर्म आपणाचि पासीं । 
आपण वचनें बोलावी जैसी । तैसीं येती पडसादें ।१२। 
आपण असतां अनन्यभावें । देव तत्काळचि पावे। 
आपण त्रास घेतां जीवें । देवहि त्रासे ।१३। 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
जैसें जयाचे भजन । तैसाचि देहि आपण। 
म्हणौन हें आवधें जाण । आपणाचि पासी । १४। 
आपुल्या मनासारिखें न घडे । तेणें गुणें निष्ठा मोडे । 
तरी गोष्टी आपणांकडे । सहजचि आली । १५। 
मेघ चातकावरी वोठेना । तरी चातक पालटेना । 
चंद्र वेळेसि उगवेना । तऱही चकोर अनन्य ।१६। 
ऐसें असावें सख्यत्व । विवेकें धरावें सत्व। 


भगवंतावरील ममत्व । सांडूचि नये ।१७। 


१६० 


* श्रीदासबोध * 


[समास ८ 


सखा मानावा भगवंत 
विद्या लक्ष्मी धन वित्त 
देवावेगळे कोणी नाहीं 
परंतु त्यांची निष्ठा कांहीं 
म्हणौनि ऐसें न करावें 
अंतरी सुदृढ धरावें 
आपुलिया मनोगताकारणें 
ऐसीं नव्हेत किं लक्षणें 
देवाचें जे मनोगत 
इच्छेसाठीं भगवंत 
देवाचे इच्छेनें वतविं 
मग सहजचि स्वभावें 
पाहतां देवाचे कृपेसी 
माता वधी बाळकासी 
देवें भक्त कोण वधिला 


शरणागतांस देव जाला । वञ्रपंजरु 


देव भक्तांचा कैवारी 
देव होये साहाकारी 
देव अनाथांचा कैपक्षी 
धांविन्नला अंतरसाक्षी 
देव कृपेचा सागरु 
देवासि भक्तांचा विसरु 
देव प्रीती राखों जाणे 
जिवलगें आवघीं पिसुणें 


। माता पिता गण गोत। 


। सकळ परमात्मा ।१८। 

। ऐसें बोलती सर्वहि। 

। तैसीच नसे ।१९। 

। सख्य तरी खरेचि करावें । 

। परमेश्वरासी ।२०। 

। देवावरी क्रोधास येणें। 

। सख्यभक्तीचीं ।२९। 

। तेचि आपुलें उचित। 

। अंतरू नये कीं ।२२। 

। देव करील तें मानावें। 

। कृपाळु देव ।२३। 

। मातेची कृपा कायेसी। 

। विपत्तिकाळीं । २४। 

। कधीं देखिला ना ऐकिला । 
।२५। 

। देव पतितांसी तारी। 

। अनाथांचा ।२६। 

। नाना संकटांपासून रक्षी । 

। गजेद्राकारणें । २७। 

। देव करुणेचा जळधरु । 

। पडणार नाहीं ।२८। 

। देवासी करावें साजणें । 

। कामा न येती ।२९। 


समास ९] * दशक ४% १६१ 


सख्य देवाचें तुटेना । प्रीति देवाची विटेना । 
देव कदा पालटेना । शरणागतांसी ।३०। 
म्हणौनि सख्य देवासी करावें । हितगुज तयासी सांगावें । 
आठवे भक्तीचें जाणावें । लक्षण ऐसें ।३१। 
जैसा देव तैसा गुरु । शास्त्री बोलिला हा विचारु । 
म्हणौन सख्यत्वाचा प्रकारु । सद्गुरुसीं असावा ।३२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सख्यभक्तिनाम” 
समास आठवा समाप्त. 


०9 
दशक ४ : समास ९ 
आत्मनिवेदनभक्ती 
॥ श्रीराम ॥ 

मागां जालें निरूपण । आठवे भक्तीचें लक्षण । 
आतां ऐका सावधान । भक्ति नवमी । १ । 
नवमी निवेदन जाणावें । आत्मनिवेदन कराबें। 
तेहि सांगिजेल स्वभावें । प्रांजळ करूनि । २। 
ऐका निवेदनाचें लक्षण । देवासि वाहावे आपण । 
करावें तत्त्वविवरण । म्हणिजे कळे । ३। 
मी भक्त ऐसें म्हणावें । आणी विभक्तपणेचि भजावें । 
हें आवधेचि जाणावें । विलक्षण । ४ । 
लक्षण असोन विलक्षण । ज्ञान असोन अज्ञान । 
भक्त असोन विभक्तपण । तें हें ऐसें । ५। 


780 Dasbodh (Marathi)_Section_6_I_Front 


१६२ * श्रीदासबोध * [समास ९ 
भक्त म्हणिजे विभक्त नव्हे । आणि विभक्त म्हणिजे भक्त नव्हे । 
विचारेंविण कांहींच नव्हे । समाधान । ६। 
तस्मात्‌ विचार करावा । देव कोण तो वोळखावा । 
आपला आपण शोध घ्यावा । अंतर्यामी । ७। 
मी कोण ऐसा निवाडा । पाहों जातां तत्वझाडा । 
विचार करितां उघडा । आपण नाहीं । ८ । 
तत्वें तत्व जेव्हां सरे । तेव्हां आपण कैंचा उरे। 
आत्मनिवेदन येणें प्रकारें । सहजचि जालें । ९। 
तत््वरूप सकळ भासे । विवेक पाहातां निरसे। 
प्रकृतिनिरासें आत्मा असे । आपण कैंचा ।१०। 
येक मुख्य परमेश्वरु । दुसरी प्रकृति जगदाकारु । 
तिसरा आपण कैंचा चोरु । आणिला मधें । ११। 
ऐसें हें सिद्धचि असतां । नाथिली लागे देहअहंता । 
परंतु विचारें पाहों जातां । कांहींच नसे ।१२। 
पाहाता तत्वविवंचना । पिंडब्रह्मांडतत्वरचना । 
विश्वाकारे वेक्ती नाना । तत्वें विस्तारलीं ।१३। 
तत्वें साक्षत्वें वोसरतीं । साक्षत्व नुरे आत्मप्रचिती । 
आत्मा असे आदिअंती । आपण कैंचा । १४। 
आत्मा एक स्वानंदधन । आणी अहमात्मा हे वचन । 
तरी मग आपण कैंचा भिन्न । उरला तेथें । १५। 
सोहं हंसा हें उत्तर । याचें पहावें अर्थांतर । 
पाहतां आत्मयाचा विचार । आपण कैंचा तेथें ।१६। 
आत्मा निर्गुण निरंजन । तयासी असावें अनन्य । 
अनन्य म्हणिजे नाहीं अन्य । आपण कैंचा तेथें ।१७। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_6_l_Back 


समास ९] + दशक ४+ १६३ 


आत्मा म्हणिजे तो अद्वैत । जेथें नाहीं द्वैताद्वैत । 


तेथें मीपणाचा हेत । उरेल कैंचा ।१८। 
आत्मा पूर्णत्वे परिपूर्ण । जेथें नाहीं गुणागुण । 
निखळ निर्गुणी आपण । कोण कैंचा । १९। 
त्वंपद तत्पद असिपद । निरसुनि सकळ भेदाभेद । 
वस्तु ठाईची अभेद । आपण कैंचा ।२०। 


निरसितां जीवशिवउपाधी 
स्वरूपी होतां दृढबुद्धी 
आपण मिथ्या साच देव 
या वचनाचा अभिप्राव 
या नांव आत्मनिवेदन । ज्ञानियांचे समाधान । 

नवमे भक्तीचे लक्षण । निरोपिलें ।२३। 


। जीवशिवचि कैंचे आधीं । 
। 
। 
। 
। 
। 

पंचभूतांमध्यें आकाश । सकळ देवांमध्यें जगदीश । 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


आपण कैचा । २१। 


देव भक्त अनन्यभाव । 
अनुभवी जाणती ।२२। 


नवविधा भक्तीमध्ये विशेष । भक्ति नवमी ।२४। 
नवमी भक्ती आत्मनिवेदन । न होतां न चुके जन्ममरण । 
हें वचन सत्य प्रमाण । अन्यथा नव्हे ।२५। 
ऐसी हे नवविधा भक्ती । केल्यां पाविजे सायोज्यमुक्ती । 
सायोज्यमुक्तीस कल्पांती । चळण नाहीं ।२६। 
तिहीं मुक्तींस आहे चळण । सायोज्यमुक्ती अचळ जाण । 
त्रैलोक्यास होतां निर्वाण । सायोज्यमुक्ती चळेना ।२७। 
आवधीया चत्वार मुक्ती । वेदशास्त्रे बोलती । 
तयांमध्ये तीन नासती । चौथी ते अविनाश ।२८। 
पहिली मुक्ती ते स्वलोकता । दुसरी ते समीपता । 
तिसरी ते स्वरूपता । चौथी सायोज्यमुक्ती ।२९। 


4780 Dasbodh (Marathi)_Section_6_2_Front 


१६४ » श्रीदासबोध » [समास १० 


ऐसिया चत्वार मुक्ती । भगवद्धजनें प्राणी पावती । 
हेंचि निरूपण प्रांजळ श्रोतीं । सावध पुढे परिसावें ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आत्मनिवेदनभक्तिनाम" 
समास नववा समाप्त, 


प्रण 
दशक ४ : समास १० 
मुक्तिचतुष्टय 
॥ श्रीराम ॥ 

मुळी ब्रह्म निराकार । तेथें स्फूर्तिरूप अहंकार । 
तो पंचभूतांचा विचार । ज्ञानदशकी बोलिला । १ । 
तो अहंकार वायोरूप । तयावरी तेजाचें स्वरूप । 
तया तेजाच्या आधारें आप । आवर्णोदक दाटलें । २ 
तया आवर्णोदकाच्या आधारें । धरा धरिली फणिवरें। 
वरती छपन्न कोटी विस्तारे । वसुंधरा हे । ३ 
इयेवरी परिघ सप्त सागर । मध्य मेरु माहां थोर । 
अष्ट दिग्पाळ तो परिवार । अंतरे वेष्टित राहिला । ४ 


तो सुवर्णाचा माहां मेरु 
चौर्‍यांसी सहस्र विस्तारु 
उंच तरी मयदिवेगळा 
तया भोवता वेष्टित पाळा 
तया ऐलिकडे हिमाचळ 
धर्म आणि तमाळनीळ 


पृथ्वीस तयाचा आधारु । 
रुंदी तयाची । 
भूमीमधें सहस्र सोळा । 
लोकालोक पर्वताचा । 
जेथें पांडव गळाले सकळ । 
पुढें गेले । 


जेथें जावया मार्ग नाहीं । मार्गी पसरले माहा अही । 
सितसुखें सुखावले तें हि । पर्वतरूप भासती । 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_6_2_Back 


७ 


८ । 


समास १०] * दशक ४% १६५ 


तया ऐलिकडे सेवटी जाण । बद्रिकाश्रम बद्रिनारायण । 
तेथें माहां तापसी निर्वाण । देहत्यागार्थ जाती । ९ । 
तया ऐलिकडे बद्रिकेदार । पाहोन येती लाहानथोर । 
ऐसा हा अवघा विस्तार । मेरुपर्वताचा ।१०। 
तया मेरुपर्वतापाठारीं । तीन श्रृंगें विषमहारी । 
परिवारें राहिले तयावरी । ब्रह्मा विष्णु महेश ।११। 
ब्रह्वाशंग तो पर्वताचा । विष्णुशृंग तो मर्गजाचा । 
शिवशृंग तो स्फटिकाचा । कैळास नाम त्याचें ।१२। 
वैकुंठ नाम विष्णुशृंगाचें । सत्यलोक नाम ब्रह्मशंगाचें । 
अमरावती इंद्राचें । स्थळ खालतें । १३। 
तेथें गण गंधर्व लोकपाळ । तेतिसकोटी देव सकळ । 
चौदा लोक सुवर्णाचळ । वेष्टित राहिले । १४। 
` तेथें कामधेनूचीं खिलारें । कल्पतरूचीं बनें अपारे । 
अमृताची सरोवरें । ठाई ठाई उचंबळतीं ।१५। 
तेथें उदंड चिंतामणी । हिरे परिसांचियां खाणी । 
तेथें सुवर्णमये धरणी । लखलखायमान ।१६। 


परम रमणीये फांकती किळा 
तेथे अखंड हरुषवेळा 
तेथें अमृताची भोजने 
अष्ट नायका गंधर्वगायनें 
तेथें तारुण्य वोसरेना 
वृधाप्य आणी मरण येना 
तेथें येकाहूनि येक सुंदर 
धीर उदार आणी शूर 
तेथें दिव्यदेह ज्योतिरूपें 
तेथें येश कीर्ति प्रतापे 


। नवरत्नाचिया पाषाणसिळा । 
। आनंदमये । १७। 
। दिव्य गंधें दिव्य सुमने । 
। निरंतर ।१८। 
। रोगव्याधीहि असेना। 
। कदाकाळीं । १९। 
। तेथें येकाहूनि येक चतुर । 
। मयदिवेगळे ।२०। 
। विद्युल्यतेसारिखीं स्वरूपे । 
। सिमा सांडिली । २१। 


१६६ » श्रीदासबोध * [समास १० 
क 


ऐसें तें स्वर्गभुवन । सकळ yr 
तयां स्थळाचे महिमान । बोलिजे तितुकें थोडें ।२२। 
येथें ज्या देवाचें भजन करावें । तेथें ते देवलोकीं राहावें । 


स्वलोकता मुक्तीचें जाणावें । लक्षण ऐसें ।२३। 
लोकीं राहावें ते स्वलोकता । समीप असावें ते समीपता । 
स्वरूपचि व्हावें ते स्वरूपता । तिसरी मुक्ती । २४। 
देवस्वरूप जाला देही । श्रीवत्स कौस्तुभ लक्ष्मी नाहीं । 
स्वरूपतेचे लक्षण पाहीं । ऐसें असे ।२५। 
सुकृत आहे तों भोगिती । सुकृत सरतांच ढकलून देती । 
आपण देव ते असती । जैसे तैसे ।२६। 


म्हणोनि तिनी मुक्ति नासिवंत । सायोज्यमुक्ति ते शाश्वत । 
तेंहि निरोपिजेल सावचित्त । ऐक आतां ।२७। 


ब्रह्मांड नासेल कल्पांती । पर्वतासहित जळेल क्षिती । 
तेव्हां अवघेच देव जाती । मां मुक्ति कैंच्या तेथें ।२८। 
तेव्हां निर्गुण परमात्मा निश्चळ । निर्गुण भक्ति तेहि अचळ । 
सायोज्यमुक्ती ते केवळ । जाणिजे ऐसी ।२९। 


निर्गुणीं अनन्य “असतां । तेणें होये सायोज्यता। 


सायोज्यता म्हणिजे स्वरूपता । निर्गुण भक्ती ।३०। 
सगुण भक्ति ते चळे । निर्गुण भक्ति ते न चळे । 
हें अवघें प्रांजळ कळे । सदगुरु केलियां ।३१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे भुक्तिचतुष्टयनाम' 
समास दहावा समाप्त, 
9० 
दशक चौथा समाप्त 


७४ 


दशक पाचवा : मंत्रांचा 


दशक ५ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 

जय जय जी सद्गुरु पूर्णकामा । परमपुरुषा आत्मयारामा । 
अनुर्वाच्य तुमचा महिमा । वर्णिला नवचे । 
जें वेदांस सांकडे । जें शब्दांसि कानडे । 
तें सत्शिष्यास रोकडे । अलभ्य लाभे । 
जें योगियांचें निजवर्म । जें शंकराचे निजधाम । 
जें विश्रांतीचें निजविश्राम । परम गुह्य अगाध | 
तें ब्रह्म तुमचेनि योगें । स्वयें आपणचि होईजे आंगें । 
दुर्घट संसाराचेनि पांगे । पांगिजेना सर्वथा । 
आतां स्वामिचेनि लडिवाळपणें । गुरुशिष्यांची लक्षणें । 
सांगिजेती तेणें प्रमाणें । मुमुक्षें शरण जावें । 
गुरु तों सकळांसी ब्राह्मण । जऱ्हीं तो जाला क्रियाहीन । 
तरी तयासीच शरण । अनन्यभावें असावें । 
अहो या ब्राह्मणाकारणें । आवतार घेतला नारायेणें । 
विष्णूने श्रीवत्स मिरवणें । तेथें इतर ते किती 

ब्राह्मणवचनें प्रमाण । होती शूद्रांचे ब्राह्मण । 
धातुपाषाणीं देवपण । ब्राह्मणाचेनि मंत्रे । 
मुंजीबंधनेविरहित । तो शूद्रचि निश्चांत। 
द्विजन्मी म्हणोनि सतंत । द्विज ऐसें नाम त्याचें । 


१ । 


२। 


।७। 


८ । 


९ । 


१६८ * श्रीदासबोध * [समास १ 


सकळांसि पूज्य ब्राह्मण । हे मुख्य वेदाज्ञा प्रमाण । 


वेदविरहित तें अप्रमाण । आप्रिये भगवंता ।१०। 
ब्राह्मणीं योग याग व्रतें दानें । ब्राह्मणीं सकळ तीर्थाटणें । 
कर्ममार्ग ब्राह्मणाविणें । होणार नाहीं ।११। 
ब्राह्मण वेद मूर्तिमंत । ब्राह्मण तोचि भगवंत । 
पूर्ण होती मनोरथ । विप्रवाक्येंकरूनी ।१२। 
ब्राह्मणपूजनें शुद्ध वृत्ती । होऊन, जडे भगवंती । 
ब्राह्मणतीर्थे उत्तम गती । पावती प्राणी ।१३। 
लक्षभोजनीं पूज्य ब्राह्मण । आन यातिसी पुसे कोण । 
तरी भगवंतासि भाव प्रमाण । येरा चाड नाहीं । १४। 
असो ब्राह्मणा सुरवर वंदिती । तेथें मानव बापुड़ें किती । 
जरी ब्राह्मण मूढमती । तरी तो जगदंद्य ।१५। 
अंत्येज शब्दज्ञाता बरवा । परी तो नेऊन काये करावा । 
ब्राह्मणासन्निथ पुजावा । हें तों न घडे कीं ।१६। 
जें जनावेगळें केलें।ते वेदे अब्हेरिले। 
म्हणोनि तयासी नाम ठेविलें । पाषांडमत ।१७। 
असो जे हरिहरदास । तयास ब्राह्मणीं विस्वास । 
ब्राह्मणभजनें बहुतांस । पावन केलें ।१८। 
ब्राह्मणें पाविजे देवाधिदेवा । तरी किमर्थ सद्गुरु करावा । 
ऐसें म्हणाल तरी निजठेवा । सद्गुरुविण नाहीं ।१९। 
स्वधर्मकर्मी पूज्य ब्राह्मण । परी ज्ञान नव्हे सद्गुरुविण । 
ब्रह्मज्ञान नस्तां सीण । जन्ममृत्य चुकेना ।२०। 


सद्गुरुविण ज्ञान कांहीं । सर्वथा होणार नाहीं । 
अज्ञान प्राणी प्रवाहीं । वाहातचि गेले । २१। 


समास १] * दशक ५% १६९ 


ज्ञानविरहित जें जें केले । तें तें जन्मासि मूळ जालें । 


म्हणौनि सद्गुरूचीं पाऊले । सुदृढ धरावीं ।२२। 
जयास वाटे देव पाहावा । तेणें सत्संग धरावा। 
सत्संगेविण देवाधिदेवा । पाविजेत नाहीं ।२३। 


नाना साधनें बापुडीं । सद्गुरुविण करिती वेडीं । 
गुरुकृपेविण कुडकुडीं । वेर्थचि होती ।२४। 
कार्तिकस्नानें माघस्नानें । व्रतें उद्यापनें दानें। 


गोरांजनें धूम्रपानें । साधिती पंचाग्नी ।२५। 
हरिकथा पुराणश्रवण । आदरें करिती निरूपण । 
सर्व तीर्थे परम कठिण । फिरती प्राणी ।२६। 
झळफळित देवताचनें । स्नानें संध्या दर्भासने । 
टिळे माळा गोपीचंदने । ठसे श्रीमुद्रांचे ।२७। 
अर्ध्यपात्रें संपुष्ट गोकर्णे । मंत्रयंत्रांची तांब्रपर्णे। 
नाना प्रकारींचीं उपकरणे । साहित्यशोभा ।२८। 


घंटा घणाघणा वाजती । स्तोत्रें स्तवनें आणि स्तुती । 
आसने मुद्रा ध्यानें करिती । प्रदक्षणा नमस्कार 


।२९। 
पंचायेत पूजा केली । मृत्तिकेची लिंगें लाखोली । 
बेले नारिकेळें भरिली । संपूर्ण सांग पूजा ।३०। 
उपोषणें निष्ठा नेम । परम सायासी केलें कर्म । 
फळचि पावती, वर्म । चुकले प्राणी । ३१। 


येज्ञादिके कर्मे केली । हृदई फळाशा कल्पिली । 
आपले इछेनें घेतली । सूति जन्मांची ।३२। 


करूनि नाना सायास । केला चौदा विद्यांचा अभ्यास । 
रिद्धिसिद्धि सावकास । वोळल्या जरी ।३३। 


१७० 


तरी सदगुरुकृपेविरहित 
येमपुरीचा अनर्थ 


जंब नाहीं ज्ञानप्राप्ती 
गुरुकृपेविण अधोगती 
ध्यान धारणा मुद्रा आसन 
सकळहि फोल, ब्रह्मज्ञान 
सदगुरुकृपा न जोडे 
जैसें आंधळे चाचरोन पडे 
जैसें नेत्री घालितां अंजन 
तैसें सद्गुरुवचनें ज्ञान- 
सदगुरुविण जन्म निर्फळ 
सदगुरुविण तळमळ 
सद्गुरुचेनि 
संसारदुः खें अपारें 
मागें जाले थोर थोर 
तयांसहि ज्ञानविज्ञानविचार 
श्रीरामकृष्ण आदिकरूनी 
सिद्ध साधु आणी संतजनीं 
सकळ सृष्टीचे चाळक 
तेहि सद्गुरुपदीं रंक 
असो जयासि मोक्ष व्हावा 
त मोक्ष पावावा 

ग सदगुरु ते कैसे 
जयांचे प्रकाशे 


* श्रीदासबोध * 


अभयंकरें 


[समास १ 
। सर्वथा न घडे स्वहित । 
। चुकेना येणें ।३४। 


। तंव चुकेना यातायाती । 
। गर्भवास चुकेना ।३५। 


। भक्ती भाव आणी भजन । 
। जंव तें प्राप्त नाहीं 


।३६। 
। आणी भलतीच कडे वावडे । 
। गारीं आणि गडधरा ।३७। 
। पडे दृष्टीस निधान। 
। प्रकाश होये ।३८। 
। सदगुरुविण दुःख सकळ । 
। जाणार नाहीं ।३९। 
। प्रगट होईजे ईश्चरें। 
। नासोन जाती ।४०। 
। संत महंत मुनेश्वर । 
। सद्गुरुचेनी । ४१। 
। अतितत्पर गुरुभजनीं । 
गुरुदास्य केले ।४२। 
। हरिहरब्रह्मादिक । 
। महत्त्वा न चढेती ।४३। 
। तेणें सद्गुरु करावा। 
। हें कल्पांती न घडे ।४४। 
। नव्हेति इतरां गुरु ऐसे । हट 


। शुद्ध ज्ञान 


समास २] * दशक ५% १७१ 
न २ क TS 3 8. 


त्या सद्गुरूची वोळखण । पुढिले समासी निरूपण । 
बोलिलें असे श्रोतीं श्रवण । अनुक्रमें करावें ।४६। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'गुरुनिश्चयनाम” 
समास पहिला समाप्त, 


गुरुल क्षण 

॥ श्रीराम ॥ 
जे करामती दाखविती । ते हि गुरु म्हणिजेती । 
परंतु सदगुरु नव्हेती । मोक्षदाते । १ । 
सभामोहन भुररीं चेटकें । साबरमंत्र कौटालें अनेके । 
नाना चमत्कार कौतुकें । असंभाव्य सांगती । २। 
सांगती औषधीप्रयोग । कां सुवर्णधातूचा मार्ग । 
दृष्टिबंधने लागवेग । अभिळाषाचा । ३। 
साहित संगीत रागज्ञान । गीत नृत्य तान मान । 
नाना वाद्ये सिकविती जन । तेहि येक गुरु 
विद्या सिकविती पंचाक्षरी । ताडेतोडे 
कां पोट भरे जयावरी । ते विद्या सिकविती 
यातीचा जो व्यापार 
तेहि गुरु परी साचार । सद्गुरु नव्हेती 
आपली माता आणी पिता । तेहि गुरुचि तत्वतां । 
परी पैलपार पावविता । तो सद्गुरु वेगळा 


JQ 


। ७। 


१७२ + श्रीदासबोध * [समास २ . 
eR | 


गाइत्रीमंत्राचा उचारु । सांगे तो साचार कुळगुरु । 


परी ज्ञानेविण पैलपारु । पाविजेत नाहीं । ८ । 
जो ब्रह्मज्ञान उपदेसी । अज्ञानअंधारे निरसी। 
जीवात्मयां परमात्मयांसी । ऐक्यता करी । ९। 
विघडले देव आणी भक्त । जीवशिवपणें द्वैत । 
तया देवभक्ता येकांत । करी तो सद्गुरु ।१०। 


भवव्याघ्रें घालूनि उडी । गोवत्सास तडातोडी । 
केली देखोनि सीघ्र सोडी । तो सदगुरु जाणावा । ११। 
प्राणी मायाजाळीं पडिले । संसारदुःखें दुःखवले । 
ऐसें जेणें मुक्त केले । तो सद्गुरु जाणावा ।१२। 
वासनानदीमाहांपुरीं । प्राणी बुडतां ग्लांती करी । 
तेथें उड़ीं घालूनि तारी । तो सद्गुरु जाणावा ।१३। 
गर्भास अति सांकडी । इछाबंधनाची बेडी । 
ज्ञान देऊन सौघ्र सोडी । तो सदगुरु स्वामी । १४। 


फोडूनि शब्दाचे अंतर । वस्तु दाखवि निजसार । 


तोचि गुरु माहेर । अनाथांचें ।१५। 
जीव येकदेसी बापुडे । तयास ब्रह्मि करी रोकडें । 
फेडी संसारसांकडें । वचनमात्रे ।१६। 
जें वेदांचे अभ्यांतरीं । तें काढून अपत्यापरी । 
शिष्य श्रवणी कवळ भरी । उद्गारवचनें [fen 
र्य शास्र माहानुभाव । पाहातां येकचि अनुभव । 
येक गुरुराव । ऐक्यरूपें ।१८। 


संदेह निःशेष जाळी । स्वधर्म आदरें प्रतिपाळी । 
टवाळी । करूच नेणे । १९। 


समास २] * दशक ५% १७३ 
निम मम बा त क म. 


जें जें मन आंगिकारी । तें तें स्वयें मुक्त करी । 


तो गुरु नव्हे भिकारी 


। झडे आला ।२०। 


शिष्यास न लविती साधन। न करविती इंद्रियेंदमन । 


ऐसे गुरु आडक्याचे तीन 


। मिळाले तरी त्यजावे ।२९। 


जो कोणी ज्ञान बोधी । समूळ अविद्या छेदी। 


इंद्रियेंदमन प्रतिपादी 


। तो सद्गुरु जाणावा ।२२। 


येक द्रव्याचे विकिले । येक शिष्याचे आखिले । 


अति दुराशेनें केले 


। दीनरूप ।२३। 


जें जें रुचे शिष्यामनीं । तैसीच करी मनधरणी । 


ऐसी कामना पापिणी । पडली गळां 


जो गुरु भीडसारु 
चोरटा मैंद पामरु 
जैसा वैद्य दुराचारी 
आणी सेखी भीड करी 
तैसा गुरु नसावा 
भीड करूनियां गोवा 
जेथें शुद्ध ब्रह्मज्ञान 
तोचि सदगुरु निधान 
देखणें दाखविती आदरें 
इतुकेंच ज्ञान तें पामरे 
बाणे तिहींची खूण 
तेथेचि रिघावें शरण 
अद्वैत निरूपणें अगाध वक्ता 
ऐसिया गुरूचेनि सार्थकता 


। २४। 
। तो अद्धमाहून अद्धम थोरु । 
। द्रव्यभोंदु ।२५। 
। केली सर्वस्वे बोहरी । 
। घातघेणा ।२६। 
। जेणें अंतर पडे देवा। 
। घाली बंधनाचा । २७। 
। आणी स्थूळ क्रियेचें साधन । 
। दाखवी डोळां ।२८। 
। मंत्र फुंकती कर्णद्वारे । 
। अंतरलीं भगवंता ।२९। 
। तोचि गुरु सुलक्षण। 
। अत्यादरें मुमुक्षें ।३०। 
। परी विषई लोलंगता । 
। होणार नाहीं ।३९। 


१७४ * श्रीदासबोध + [समास २ 
जैसा निरूपणसमयो । तैसेचि मनहि करी वायो । 
कृतबुद्धीचा जयो । जालाच नाहीं ।३२। 
निरूपणीं सामर्थ्य सिद्धी । श्रवण होतां दुराशा बाधी । 
नाना चमत्कारे बुद्धी । दंडळूं लागे ।३३। 
पूर्वी ज्ञाते विरक्त भक्त । तयांसि सादृश्य भगवंत । 
आणि सामर्थ्यहि अद्भुत । सिद्धीचेनि योगें । ३४। 
ऐसें तयांचे सामर्थ्य । आमुचें ज्ञानचि नुसदें वेर्थ । 
ऐसा सामर्थ्याचा स्वार्थ । अंतरीं वसे ।३५। 
निशेष दुराशा तुटे । तरीच भगवंत भेटे। 
दुराशा धरिती ते वोखटे । शब्दज्ञाते कामिक ।३६। 
बहुत ज्ञातीं नागवलीं । कामनेनें वेडी केलीं । 
कामना इच्छितांच मेली । बापुडीं मूर्खे ।३७। 
निशेष कामनारहित । ऐसा तो विरुळा संत। 
अवध्यां वेगळें मत । अश्षै ज्याचें ।३८। 
अक्चै ठेवा सकळांचा । परी पांगड़ा फिटेना शरीराचा । 
तेणें मार्ग ईश्वराचा । चुकोनि जाती ।३९। 
सिद्धि आणि सामर्थ्य जालें । सामर्थ्ये देहास महत्त्व आलें । 
तेणें बेंचाड बळकावले । देहबुद्धीचें ।४०। 
सांडूनि अक्षै सुख । सामर्थ्य इछिती ते मूर्ख । 
कामनेसारिखें दुःख । आणीक कांहींच नाहीं ।४१। 
ईश्वरेविण जे कामना । तेणेंचि गुणें नाना यातना । 
पावती होती पतना । वरपडे प्राणी ।४२। 
होतां शरीरासी अंत । सामर्थ्यहि निघोन जात । 
सेखीं अंतरला भगवंत । कामनागुणें ।४३। 


समास २] * दशक ५% १७५ 


म्हणोनि निःकामताविचारु । दृढबुद्धीचा निर्धारु । 


तोचि सदगुरु पैलपारु । पाववी भवाचा ।४४। 
मुख्य सदगुरूचें लक्षण । आधी पाहिजे विमळ ज्ञान । 
निश्चयाचें समाधान । स्वरूपस्थिती ।४५। 
याहिवरी वैराग्य प्रबळ । वृत्ति उदास केवळ। 
विशेष आचारे निर्मळ । स्वधर्मविषई ।४६। 
याहिवरी अध्यात्मश्रवण । हरिकथानिरूपण । 
जेथे परमार्थविवरण । निरंतर ।४७। 
जेथें सारासारविचार । तेथें होये जगोद्धार । 
नवविधा भक्तीचा आधार । बहुत जनासी ।४८। 
म्हणोनि नवविधा भजन । जेथें प्रतिष्ठलें साधन । 
हें सदगुरूचें लक्षण । श्रोतीं वोळखावे ।४९। 
अंतरीं शुद्ध ब्रह्मज्ञान । बाह्य निष्ठेचे भजन। 
तेथें बहु भक्त जन । विश्रांति पावती ।५०। 
नाहीं उपासनेचा आधार । तो परमार्थ निराधार । 
कर्मेविण अनाचार । भ्रष्ट होती ।५१। 
म्हणोनि ज्ञान वैराग्य आणि भजन । स्वधर्मकर्म आणि साधन । 
कथा निरूपण श्रवण मनन । नीति न्याये मर्यादा ।५२। 
यामधें येक उणें असे । तेणें तें विलक्षण दिसे । 
म्हणौन सर्व हि विलसे । सदगुरुपासीं ।५३। 
तो बहुतांचे पाळणकर्ता । त्यास बहुतांची असे चिता । 
नाना साधनें समर्था । सद्गुरुपासीं ।५४। 


साधनेंविण परमार्थ प्रतिष्ठे । तो मागुतां सवेंच भ्रष्टे । 
याकारणें दुरीद्रष्टे । माहानुभाव ।५५। 


१७६ » श्रीदासबोध * [समास २ 


आचार उपासना सोडिती । ते भ्रष्ट अभक्त दिसती । 


जळो तयांची महंती । कोण पुसे ।५६। 
कर्म उपासनेचा अभाव । तेथें भकाधेसि जाला ठाव । 
तो कानकोंडा समुदाव । प्रपंची हांसती ।५७। 
नीच यातीचा गुरु । तोहि कानकोंडा विचारु । 
ब्रह्मसभेस जैसा चोरु । तैसा दडे ।५८। 
ब्रह्मसभे देखतां । त्याचे तीर्थ नये घेतां। 
अथवा प्रसाद सेवितां । प्राश्चित पडे ।५९। 
तीर्थप्रसादाची सांडी केली । तेथें नीचता दिसोन आली । 
गुरुभक्ति ते सटवली । येकायेकी ।६०। 
गुरूची मर्यादा राखतां । ब्राह्मण क्षोभती तत्वतां । 
तेथें ब्राह्मण्य रक्षूं जाता । गुरुक्षोभ घडे ।६१। 
ऐसीं सांकडीं दोहींकडे । तेथें प्रस्तावा घडे । 
नीच यातीस गुरुत्व न घडे । याकारणें ।६२। 


तथापि आवडी घेतली जीवें । तरी आपणचि भ्रष्टावें। 
बहुत जनांसी भ्रष्टवावें । हें तों दूषणचि कीं ।६३। 
आतां असो हा विचारु । स्वयातीचा पाहिजे गुरु । 
नाहीं तरी भ्रष्टाकारु । नेमस्त घडे ।६४। 
जे जे कांहीं उत्तम गुण । तें तें सद्गुरूचें लक्षण । 
तथापि सांगों वोळखण । होये जेणें ।६५। 
येक गुरु येक मंत्रगुरु । येक यंत्रगुरु येक तांत्रगुरु । 
येक वस्तादगुरु येक राजगुरु । म्हणती जनीं ।६६। 
येक कुळगुरु येक मानिला गुरु । येक विद्यागुरु येक कुविद्यागुरु । 
येक असदगुरु येक यातिगुरु । दंडकर्ते ।६७। 


समास ३] * दशक ५% १७७ 
LESS स क sir uN SS रन i 


येक मातागुरु येक पितागुरु । येक राजागुरु येक देवगुरु । 


येक बोलिजे जगद्गुरु । सकळकळा ।६८। 
ऐसे हे सत्रा गुरु । याहिवेगळे आणीक गुरु । 
ऐक तयांचा विचारु । सांगिजेल ।६९। 
येक स्वप्नगुरु येक दीक्षागुरु । येक म्हणती प्रतिमागुरु । 
येक म्हणती स्वयें गुरु । आपला आपण ।७०। 
जे जे यातीचा जो व्यापार । ते ते त्याचे तितुके गुरु । 
याचा पाहातां विचारु । उदंड आहे ।७१। 


असो ऐसे उदंड गुरु । नाना मतांचा विचारु । 
परी जो मोक्षदाता सद्गुरु । तो वेगळाचि असे ।७२। 
नाना सद्विद्येचे गुण | याहिवरी  कृपाळूपण । 
हें सदगुरूचें लक्षण । जाणिजे श्रोतीं ।७३। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गुरुलक्षणनाम 
समास दुसरा समाप्तः 


uu 
दशक ५ : समास ३ 
॥ श्रीराम ॥ 
मागा सद्गुरूचें लक्षण । विशद केलें निरूपण । 
आता सच्छिष्याची वोळखण । सावध ऐका । १। 
सद्गुरुविण सच्छिष्य । तो वायां जाय निशेष। 
का सच्छिष्येविण विशेष । सदगुरु सिणे । २। 


१७८ 


उत्तम भूमि शोधिली शुद्ध । 
कां तें उत्तम बीज परि संमंध । 
तैसा सच्छिष्य तें सत्पात्र । 
तेथें अरत्र ना परत्र । 
अथवा गुरु पूर्ण कृपा करी । 
भाग्यपुरुषाचा भिकारी । 
तैसें येकाविण येक । 
परलोकीचें सार्थक । 
म्हणौनि सद्गुरु आणी सच्छिष्य । 
त्यां उभयतांचा हव्यास । 
सुभूमि आणी उत्तम कण । 
तैसें अध्यात्मनिरूपण । 
सेत पेरिलें आणी उगवले । 
साधनेंविण तैसें जालें । 
जंवरी पीक आपणास भोगे । 
पीक आलियां हि उगें । 
तैसें आत्मज्ञान जाले । 
येक वेळ उदंड जेविलें । 
म्हणौन साधन अभ्यास आणी सद्गुरु । 
सत्कर्म सद्वासना पारु । 
सदुपासना सत्कर्म । 
सत्संग आणी नित्य नेम । 
ऐसें हें अवधेंचि मिळे । 
नाहीं तरी पाषांड संचरे बळें । 


* श्रीदासबोध * 


[समास ३ 
तेथें बीज पेरिलें किडखाद । 
खडकेंसि पडिला । ३। 
परंतु गुरु सांगे मंत्र तंत्र । 
कांहींच नाहीं । ४ । 
परी शिष्य अनाधिकारी । 
पुत्र जैसा । ५। 
होत असे निरार्थक। 
तें दुऱ्हावे । ६। 
तेथें न लगती सायास । 
पुरे येकसरा । ७। 
उगवेना प्रजन्येंविण । 
नस्तां होये । ८। 
परंतु निगेविण गेलें। 
साधकांसी । ९। 
तंवरी अवघेचि करणें लागे । 
राहोचि नये ।१०। 
परी साधन पाहिजे केले । 
तऱही सामग्री पाहिजे ।९९। 
सच्छिष्य आणी सच्छा्रविचारु । 
पाववी भवाचा ।१२। 
सत्क्रिया आणी स्वधर्म । 
निरंतर ।१३। 
तरी च विमळ ज्ञान निवळे । 
समुदाई । १४। 


समास ३] 
येथे शब्द नाहीं शिष्यासी । 
सद्गुरु पालटी अवगुणासी । 
सद्गुरुचेनि असच्छिष्य पालटे 
कां जें थोरपण तुटे 
याकारणें सद्गुरु पाहिजे 
नाहीं तरी होईजे 
येथें सदगुरुचि कारण 
तथापि सांगों वोळखण 
मुख्य सच्छिष्याचें लक्षण 


अनन्यभावे शरण 
शिष्य पाहिजे निर्मळ 
शिष्य पाहिजे केवळ 
शिष्य पाहिजे नेमस्त 
शिष्य पाहिजे साक्षपी विशेष 
शिष्य पाहिजे अलक्ष 
शिष्य पाहिजे अति धीर 


शिष्य पाहिजे अति तत्पर 
शिष्य पाहिजे परोपकारी 
शिष्य पाहिजे अर्थांतरीं 
शिष्य पाहिजे परम शुद्ध 
शिष्य पाहिजे अगाध 
शिष्य पाहिजे प्रज्ञावंत 


। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 

शिष्य पाहिजे निष्ठावंत । 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 

शिष्य पाहिजे नीतिवंत । 


* दशक ५* 


१७९ 
हें अवघें सदगुरुपासी । 
नाना येत्नेकरूनी ।१५। 
परंतु सच्छिष्यें असद्गुरु न पालटे । 
म्हणौनिया ।१६। 
तरीच सन्मार्ग लाहिजे । 
पाषांडा वरपडे । १७। 
येर सर्व निःकारण। 
सच्छिष्याची । १८। 
सद्गुरुवचनीं विश्वास पूर्ण । 
त्या नांव सच्छिष्य ।१९। 
शिष्य पाहिजे आचारसीळ । 
विरक्त अनुतापी ।२०। 
शिष्य पाहिजे सुचिष्मंत । 
सर्वप्रकारीं ।२१। 
शिष्य पाहिजे परम दक्ष । 
लक्षी ऐसा ।२२। 
शिष्य पाहिजे अति उदार । 
परमार्थविषई ।२३। 
शिष्य पाहिजे निर्मत्सरी । 
प्रवेशकर्ता । २४। 
शिष्य पाहिजे परम सावध । 
उत्तम गुणाचा । २५। 
शिष्य पाहिजे प्रेमळ भक्त । 
मयदिचा ।२६। 


१८० 


* श्रीदासबोध * 


[समास ३ 


शिष्य पाहिजे युक्तिवंत । शिष्य पाहिजे बुद्धिवंत । 


शिष्य पाहिजे संतासंत । विचार घेता 


। २७। 


शिष्य पाहिजे धारिष्टाचा । शिष्य पाहिजे दृढ व्रताचा । 


शिष्य पाहिजे उत्तम कुळीचा । पुण्यसीळ 


। २८। 


शिष्य असावा सात्विक । शिष्य असावा भजक । 


शिष्य असावा साधक 
शिष्य असावा विश्वासी 


शिष्य असावा परमार्थासी 
शिष्य असावा स्वतंत्र 
शिष्य असावा सत्पात्र 


शिष्य असावा सहिद्येचा 
शिष्य असावा अंतरीचा 
शिष्य नसावा अविवेकी 
शिष्य असावा संसारदुः खी 
जो संसारदुःखे दुःखावला 
तोचि अधिकारी जाला 
बहु दुःख भोगिलें जेणें 
संसारदुःखाचेनि गुणें 
जया संसाराचा त्रास 
विस्वासबळें दृढ कास 
अविस्वासें कास सोडिली 
नाना जळचरीं तोडिलीं 
याकारणें दृढ विस्वास 
मोक्षाधिकारी विशेष 


साधनकर्ता ।२९। 
शिष्य असावा कायाक्लेशी । 
वाढऊं जाणे ।३०। 
शिष्य असावा जगमित्र । 
सर्व गुणें ।३१। 
शिष्य असावा सद्भावाचा । 
परम शुद्ध ।३२। 
शिष्य नसावा गर्भसुखी । 
संतप्तदेही ।३३। 
जो त्रिविधतापें पोळला । 
परमार्थाविषीं ।३४। 
तयासीच परमार्थ बाणे । 
वैराग्य उपजे ।३५। 
तयासीच उपजे विश्वास । 
धरिली सद्गुरुची ।३६। 
ऐसी बहुतेक भवीं बुडाली । 
मध्येंचि सुखदुः खें ।३७। 
तोचि जाणावा सच्छिष्य । 
आग्रगण्यु ।३८। 


समास ३] * दशक ५% १८१ 
सपत SRN. नका SRE RE, ८४: 


जो सदगुरुवचनें निवाला 
संसारपांगें पांगिला 
सदगुरुहून देव मोठा 
सुटला वैभवाचा फांटा 
सदगुरुस्वरूप तें संत 
तेथे कैंचे उरेल सामर्थ्य 


म्हणौन सदगुरुसामर्थ्य आधीक । जेथें आटती ब्रह्मादिक । 


अल्पबुद्धी मानवी रंक 
गुरुदेवास बराबरी 
भ्रांति बैसली अभ्यांतरीं 


देव मनुषी भाविला 


सद्गुरु न वचे कल्पिला । ईश्चराचेनि 


म्हणोनि सद्गुरु पूर्णपणें 
जयासि वर्णितां भांडणें 
असो सदगुरुपदापुढे 
देवसामर्थ्य तें केवढे 
अहो सद्गुरुकृपा जयासी 
ज्ञानबळें बैभवासी 
सद्गुरुकृपेचेनि बळें 
मायेसहित ब्रह्मांड सगळें 
ऐसें सच्छिष्याचें वैभव 
णे गुणें देवराव 
अतरी अनुतापे तापले 
पुढें सद्गुरुवचनें निवाले 


। तो सायोज्यतेचा आंखिला । 
। न वचे कदा ।३९। 
। जयास वाटे तो करंटा। 
। सामर्थ्यपिसें ।४०। 
। आणी देवांस मांडेल कल्पान्त । 
। हरिहरांचें ।४१। 
। तयांसि हें कठेना ।४२। 
। करी तो शिष्य दुराचारी । 
। सिद्धांत नेणवे ।४३। 


। मंत्री देवपणासी आला । 


।४४। 
। देवाहून आधीक कोटिगुणें । 
। वेदशास्री लागलीं ।४५। 
। दुजें कांहींच न चढे । 
। मायाजनित ।४६। 
। सामर्थ्य न चले तयापासी । 
। तृणतुछ केलें ।४७। 
। अपरोक्षज्ञानाचेनि उसाळे । 
। दृष्टीस न ये ।४८। 
। सद्गुरुवचनी दृढ भाव । 
। स्वयेंचि होती ।४९। 
। तेणें अंतर शुद्ध जाले । 
। सच्छिष्य ऐसे ।५०। 


१८२ * श्रीदासबोध * [समास ३ 
लागतां सदगुरुवचनपंथें । जालें ब्रह्मांड पालथें । 
तरी जयाच्या शुद्ध भावार्थे । पालट न धरिजे ।५९। 
शरण सद्गुरूस गेले । सच्छिष्य ऐसे निवडले । 
क्रियापालटें जाले । पावन ईश्वरीं ।५२। 
ऐसा सद्भाव अंतरीं । तेचि मुक्तीचे वाटेकरी । 
येर माईक वेषधारी । असच्छिष्य ।५३। 
वाटे विषयांचे सुख । परमार्थ संपादणें लौकिक । 
देखोवेखीं पढतमूर्ख । शरण गेले ।५४। 
जाली विषई वृत्ति अनावर । दृढ धरिला संसार। 
परमार्थचर्चेचा विचार । मळिण जाला ।५५। 
मोड घेतला परमार्थाचा । हव्यास धरिला प्रपंचाचा । 
भार वाहिला कुटुंबाचा । काबाडी जाला ।५६। 
मानिला प्रपंची आनंद । केला परमार्थे विनोद । 
भ्रांत मूढ मतिमंद । लोधला कामीं ।५७। 
सूकर पूजिलें विलेपने । म्हैसा मर्दिला चंदनें । 
तैसा विषई ब्रहाज्ञानें । विवेकें बोधिला ।५८। 
रासभ उकरडां लोळे । तयासि परिमळसोहळे । 
उलूक अंधारी पळे । तया केवी हंसपंगती ।५९। 
तैसा विषयदारींचा बराडी । घाली अधःपतनीं उडी । 
तयास भगवंत आवडी । सत्संग कैंचा ।६०। 
वर्ती करून दांताळीं । स्वानपुत्र हाडे चगळी। 
तैसा विषई तळमळी । विषयसुखाकारणें ।६१। 
तया स्वानमुखीं परमान्न । कीं मर्कटास सिंहासन । 
तैसें विषयशक्तां ज्ञान । जिरेल कैचें ।६२। 


समास ३] 


* दशक ५* 


१८३ 


र 


रासभें राखतां जन्म गेला 
न वचे तैसा आशक्ताला 
मिळाला राजहंसांचा मेळा 
लक्षून विष्ठेचा गोळा 
तैसे सज्जनांचे संगती 
विषय आमेद्य चित्तीं 
काखे घेऊनियां दारा 
तैसा विषई सैरावैरा 
असो ऐसे पढतमूर्ख 
नारकी प्राणी नर्क 
वैषेची करील सेवा 


तैसा विषयदास मानावा । भक्तराज केवी 


तैसे विषई बापुडे 
वाचाळ शाब्दिक बडबडे 
ऐसे शिष्य परमनष्ट 
हीन अविवेकी आणी दृष्ट 
ऐसे जे पापरूप 
तयांस प्राश्चीत अनुताप 
तेंहि पुन्हां शरण जावें 
कृपादृष्टी जालियां व्हावें 
स्वामीद्रोह जया घडे 
तयास उपावचि न घडे 
स्मशानवैराग्य 

गुणें उपतिष्ठलें 


आलें 


। तो पंडितांमध्ये प्रतिष्ठिला । 
। परमार्थ नाहीं ।६३। 
। तेथें आला डोंबकावळा । 
। हंस म्हणवी । ६४। 
। विषई सज्जन म्हणविती । 
। गोळा लक्षिला । ६५। 
। म्हणे मज संन्यासी करा । 
। ज्ञान बडबडी ।६६। 
। ते काय जाणती अद्वैतसुख । 
। भोगती स्वइच्छा । ६७। 
। तो कैसा मंत्री म्हणावा । 
।६८। 
। त्यांस ज्ञान कोणीकडे । 
। वरपडे जाले ।६९। 
। कनिष्ठांमध्यें कनिष्ठ । 
। खळ खोटे दुर्जन ।७०। 
। दीर्घदोषी वज्रलेप । 
। उद्धवतां आहे ।७१। 
। सदगुरूस संतोषवावे । 
। पुन्हां शुद्ध . ।७२। 
। तो यावश्चंद्र नरकीं पडे । 
। स्वामी तुष्टल्यावांचुनी ।७३। 
। म्हणोन लोटांगण घातलें । 
। नाहीं ज्ञान ।७४। 


१८४ * श्रीदासबोध * [समास ३ 


भाव आणिला जायाचा । मंत्र घेतला गुरूचा । 


शिष्य जाला दो दिसांचा । मंत्राकारणें ।७५। 
ऐसे केले गुरु उदंड । शब्द सिकला पाषांड । 
जाला तोंडाळ तर्मुंड । माहापाषांडी ।७६। 
घडी येक रडे आणी पड़े । घड़ी येक वैराग्य चढे । 
घडी येक अहंभाव जडे । ज्ञातेपणाचा ।७७। 
घडी येक विस्वास धरी । सवेंच घडी येक गुर्गुरी । 

ऐसे नाना छंद करी । पिसाट जैसा ।७८। 
काम क्रोध मद मत्सर । लोभ मोह नाना विकार । 
अभिमान कापट्य तिरस्कार । हृदई नांदती ।७९। 
अहंकार आणी देहपांग । अनाचार आणी विषयसंग । 
संसार प्रपंच उद्देग । अंतरीं वसे ।८०। 
दीर्घसूत्री कृतध्न पापी । कुकर्मी कुतर्की विकल्पी । 
अभक्त अभाव सीघ्रकोपी । निष्ठुर परघातक ।८९। 
हृदयेंसुन्य आणी आळसी । अविवेकी आणी अविस्वासी । 
अधीर अविचार संदेहासी । दृढ धर्ता ।८२। 
आशा ममता तृष्णा कल्पना । कुबुद्धी दुर्वृत्त दुर्वासना । 
अल्पबुद्धि विषयकामना । हृदई वसे ।८३। 
ईषणा असूया तिरस्कारे । निंदेस प्रवर्ते आदरें । 
देहाभिमाने हुंबरे । जाणपणें ।८४। 
क्षुधा तृष्णा आवरेना । निद्रा सहसा धरेना। 
कुटुंबचिता वोसरेना । भ्रांति पडिली ।८५। 


शाब्दिक बोले उदंड वाचा । लेश नाहीं वैराग्याचा । 
अनुताप धारिष्ट साधनाचा । मार्ग न धरी ।८६। 


भक्ति विरक्ति ना शांती । सद्वृत्ति लीनता ना दांती । 


कृपा दया ना तृप्ती । सुबुद्धि असेच ना ।८७। 
कायाक्लेसी शेरीरहीन । धर्मविषई परम कृपण । 
क्रिया पालटेना कठिण । हृदय जयाचें ।८८। 
आर्जव नाहीं जनासी । जो अप्रिये सज्जनासी । 
जयाचे जिवीं आहिर्णेसी । परन्यून वसे ।८९। 


सदा सर्वकाळ लटिका । बोले माईक लापणिका । 
क्रिया विचार पाहातां येका । वचनी सत्य नाहीं ।९०। 
परपीडेविषई तत्पर । जैसें विंचु आणि विखार । 
तैसा कुशब्दें जिव्हार । भेदी सकळांचें ।९९। 
आपले झांकी अवगुण । पुढिलांस बोले कठिण । 
मिथ्या गुणदोषेंविण । गुणदोष लावी 


।९२। 
स्वयें पापात्मा अंतरी । पुढिलांचि कणव न करी । 
जैसा हिंसक दुराचारी । परदुः खें शिणेना ।९३। 
दुःख पराव्याचे नेणती । दुर्जन गांजिलेची गांजिती । 
श्रम पावतां आनंदती । आपुले मनीं ।९४। 
स्वदुःखें झुरे अंतरीं । आणी परदुःखें हास्य करी । 
तयास प्राप्त येमपुरी । राजदूत ताडिती ।९५। 
असो ऐसें मदांध बापुडे । तयांसि भगवंत कैंचा जोडे । 
जयांस सुबुद्धि नावडे । पूर्वपातकेंकरूनी ।९६। 
तयास देहाचा अंतीं । गात्रे क्षीणता पावती । 
जिवलगें वोसंडिती । जाणवेल तेव्हां ।९७। 


असो ऐसे गुणावेगळे । ते सच्छिष्य आगळे । 
दृढ भावार्थे सोहळे । भोगिती स्वानंदाचे ।९८। 


१८६ * श्रीदासबोध * [समास ४ 


जये स्थळीं विकल्प जागे । कुळाभिमान पाठीं लागे । 


ते प्राणी प्रपंचसंगें । हिंपुटी होती ।९९। 
जेणेंकरितां दुःख जालें । तेचि मनीं दृढ धरिलें। 
तेणें गुणें प्राप्त जालें । पुन्हां दुःख ।१००। 


संसारसंगें सुख जालें। ऐसें देखिले ना ऐकिले । 
ऐसें जाणोन अनहित केले । ते दुःखी होती स्वयें ।१०१। 
संसारी सुख मानिती । ते प्राणी मूढमती । 
जाणोन डोळे झांकिती । पढतमूर्ख ।९०२। 
प्रपंच सुखें करावा । परी कांहीं परमार्थ वाढवावा । 
परमार्थ अवघाचि बुडवावा । हें विहित नव्हे ।१०३। 
मागां जालें निरूपण । गुरुशिष्यांची वोळखण । 
आतां उपदेशाचें लक्षण । सांगिजेल ।१०४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शिष्यलक्षणनाम" 
समास तिसरा समाप्त, 


दशक ७ : समास ४ 
उपदेशलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 
ऐका उपदेशाची लक्षणें । बहुविधें कोण कोणें । 
सांगतां तें असाधारणें । परी कांही येक सांगों । १ । 


बहुत मंत्र उपदेशिती । कोणी नाम मात्र सांगती । 
येक ते जप करविती । वोंकाराचा । २। 


mia] 


समास ४] + दशक ५% १८७ 


शिवमंत्र भवानीमंत्र । विष्णुमंत्र माहालक्ष्मीमंत्र । 
अवधूतमंत्र गणेशमंत्र । मार्तडमंत्र सांगती । ३। 
मछकूर्मवऱ्हावमंत्र । नृसिंहमंत्र वामनमंत्र । 
भार्गवमंत्र रघुनाथमंत्र । कृष्णमंत्र सांगती । ४ । 
भैरवमंत्र मल्लारिमंत्र । हनुमंतमंत्र येक्षिणीमंत्र । 
नारायेणमंत्र पांडुरंगमंत्र । अघोरमंत्र सांगती । ५। 
शेषमंत्र गरुडमंत्र । वायोमंत्र वेताळमंत्र । 
झोटिंगमंत्र बहुधा मंत्र । किती म्हणौनि सांगावे । ६ । 
बाळामंत्र बगुळामंत्र । काळिमंत्र कंकाळिमंत्र । 
बटुकमंत्र नाना मंत्र । नाना शक्तींचे । ७। 


पृथकाकारें स्वतंत्र । जितुके देव तितुके मंत्र । 

सोपे अवघड विचित्र । खेचर दारुण बीजाचे । ८ | 
पाहों जातां पृथ्वीवरी । देवांची गणना कोण करी । 
तितुके मंत्र वैखरी । किती म्हणौन वदवावी । 
असंख्यात मंत्रमाळा । येकाहूनि येक आगळा । 
विचित्र मायेची कळा । कोण जाणे ।१०। 
कित्येक मंत्रीं भूतें जाती । कित्येक मंत्री वेथा नासती । 
कित्येक मंत्री उतरती । सितें विंचू विखार ।१९। 
ऐसे नाना परीचे मंत्री । उपदेशिती कर्णपात्रीं । 
जप ध्यान पूजा यंत्री । विधानयुक्त सांगती ।१२। 
येक शिव शिव सांगती । येक हरि हरि म्हणविती । 
येक उपदेशिती । विठल विठल म्हणोनि ।१३। 
येक सांगती कृष्ण कृष्ण । येक सांगती विष्ण विष्णा । 

येक नारायण नारायण । म्हणौन उपदेशिती ।१४। 


१८८ » श्रीदासबोध » [समास ४ 


येक म्हणती अच्युत अच्युत । येक म्हणती अनंत अनंत । 


येक सांगती दत्त दत्त । म्हणत जावें ।१५। 
येक सांगती राम राम । येक सांगती ॐ ॐ म। 
येक म्हणती मेघशाम । बहुतां नामीं स्मरावा ।१६। 
येक सांगती गुरु गुरु । येक म्हणती परमेश्चरु । 
येक म्हणती विध्नहरु । चिंतीत जावा ।१७। 
येक सांगती शामराज । येक सांगती गरुडध्वज । 
येक सांगती अधोक्षज । म्हणत जावें “॥१८। 
येक सांगती देव देव । येक म्हणती केशव केशव । 
येक म्हणती भार्गव भार्गव । म्हणत जावें ।१९। 


येक विश्वनाथ म्हणविती । येक मल्लारि सांगती। _ 
येक ते जप करविती । तुकाई तुकाई म्हणौनी ।२०। 


हें किती म्हणौनि सांगावें । शिवशक्तीचीं अनंत नांवें । 


इछेसारिखीं स्वभावें । उपदेशिती ।२१। 
येक सांगती मुद्रा च्यारी । खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी । 
येक आसनें परोपरी । उपदेशिती ।२२। 
येक दाखविती देखणी । येक अनुहातध्वनी । 
येक गुरु पिंडज्ञानी । पिंडज्ञान सांगती । २३। 
येक सांगती कर्ममार्ग । येक उपासना मार्ग। 
येक सांगती अष्टांग योग । नाना चक्रें । २४। 


येक तपें सांगती । येक अजपा निरोपिती । 
येक तत्वें विस्तारिती । तत्वज्ञानी ।२५। 


समास ४] * दशक ५७ १८९ 
प 5 


येक सांगती सगुण । येक निरोपिती निर्गुण । 


येक उपदेशिती तीर्थाटण । फिरावें म्हणूनी ।२६। 
येक माहावाक्यें सांगती । त्यांचा जप करावा म्हणती । 
येक उपदेश करिती । सर्व ब्रह्म म्हणोनी ।२७। 
येक शाक्तमार्ग सांगती । येक मुक्तमार्ग प्रतिष्ठिती । 
येक इंद्रियें पूजन करविती । येका भावें । २८। 
येक सांगती वशीकर्ण । स्तंबन मोहन उच्चाटण । 
नाना चेटकें आपण । स्वयें निरोपिती । २९। 
ऐसी उपदेशांची स्थिती । पुरे आतां सांगों किती । 
ऐसे हे उपदेश असती । असंख्यात ।३०। 
ऐसे उपदेश अनेक । परी ज्ञानेंविण निरार्थक । 
येविषई असे येक । भगवद्वचन ।३९। 


नानाशा्रं पठेल्लोको नानादैवतपूजनम्‌ । 
आत्मज्ञानं विना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम्‌ ॥ 
शैवशाक्तागमाद्या ये अन्ये च बहवो मता: । 
अपश्रंशसमास्तेऽपि जीवानां भ्रांतचेतसाम्‌ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिदमुत्तमम्‌। 


याकारणें ज्ञानासमान । पवित्र उत्तम न दिसे अन्य । 
म्हणौन आधीं आत्मज्ञान । साधिलें पाहिजे ।३२। 


सकळ उपदेशी विशेष । आत्मज्ञानाचा उपदेश । 
येविषई जगदीश । बहुतां ठाई बोलिला ।३३। 


१९० * श्रीदासबोध * [समास ५ 


यस्य कस्य च वर्णस्य ज्ञानं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्य दासस्य दासोऽहं भवे जन्मनि जन्मनि ॥ 
आत्मज्ञानाचा महिमा । नेणे चतुर्मुख ब्रह्मा । 


प्राणी बापुडा जीवात्मा । काये जाणे । ३४। 
सकळ तीर्थांची संगती । स्नानदानाची फळश्रुती । 
त्याहूनि ज्ञानाची स्थिती । विशेष कोटिगुणें ।३५। 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्नानदानेषु यत्फलम्‌ । 

तत्फलं कोटिगुणितं  ब्रहमज्ञानसमोपमम्‌ ॥ 
म्हणौनि जें आत्मज्ञान। तें गहनाहूनि गहन। 
ऐक तयाचें लक्षण । सांगिजेल ।३६। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे -उपदेशलक्षणनाम' 
समास चौथा समाप्त. 


पण 
दशक  : समास ५ 

बहुधाज्ञान 

॥ श्रीराम ॥ 
जंव तें ज्ञान नाहीं प्रांजळ । तंब सर्व कांहीं निर्फळ । 
ज्ञानरहित तळमळ । जाणार नाहीं । १ । 
ज्ञान म्हणतां वाटे भरम । काये रे बा असेल वर्म । 
म्हणोनि हा अनुक्रम । सांगिजेल आतां । २। 


भूत भविष्य वर्तमान । ठाउकें आहे परिछिन्न। 
यासीहि म्हणिजेत ज्ञान । परी ते ज्ञान नव्हे । ३। 


समास ५] 


* दशक ५* 


१९१ 


बहुत केलें विद्यापठण । संगीतशास्त्र 
वैदिक शास्त्र वेदाधेन । हेहि ज्ञान नव्हे 
वेवसायाचें ज्ञान । नाना दीक्षेचें 


नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 


परीक्षेचें 
बनितांची 
नरांची 
अश्वांची 
स्वापदांची 
पशूंची 
भूतांची 
यानांची 
शस्त्रांची 
धातूंची 
रत्नांची 
पाषाण 
वाद्यांची 
भूमींची 
सतेज 
रसांची 


ज्ञान । हे ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना मनुष्यांची 
परीक्षा । हे ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना गजांची 
परीक्षा । हे ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना पक्षांची 
परीक्षा । हे ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना वस्त्रांची 
परीक्षा । हे ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना नाण्यांची 
परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना काष्ठांची 
परीक्षा । हे ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना जळांची 
परीक्षा । हे ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना बीजांची 


अंकुरपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे 


पुष्पांची 

वल्लींची 
दुःखांची 

चिन्हांची 


परीक्षा । नाना फळांची 
परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना रोगांची 
परीक्षा । हे ज्ञान नव्हे 


रागज्ञान । 
। ४ । 
ज्ञान । 
।५। 
परीक्षा । 
। ६। 
परीक्षा । 
। ७। 
परीक्षा । 
। ८ । 
परीक्षा । 
। ९ । 
परीक्षा । 
।१०। 
परीक्षा । 
।१९। 
परीक्षा । 
।१२। 
परीक्षा । 
। १३। 
परीक्षा । 
। १४। 
परीक्षा । 
। १५। 


१९२ * श्रीदासबोध * [समास ५ 
नाना मंत्रांची परीक्षा । नाना यंत्रांची परीक्षा । 
नाना मूर्तीची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।१६। 
नाना क्षत्रांची परीक्षा । नाना गृहांची परीक्षा । 
नाना पात्रांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे । ९७। 
नाना होणार परीक्षा। नाना समयांची परीक्षा। 
नाना तर्कांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।१८। 
नाना अनुमान परीक्षा । नाना नेमस्त परीक्षा। 
नाना प्रकार परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।१९। 
नाना विद्येची परीक्षा । नाना कळेची परीक्षा। 
नाना चातुर्यपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।२०। 
नाना शब्दांची परीक्षा । नाना अर्थांची परीक्षा । 
नाना भाषांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे । २१। 
नाना स्वरांची परीक्षा । नाना वर्णाची परीक्षा । 
नाना लेखनपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।२२। 
नाना मतांची परीक्षा । नाना ज्ञानांची परीक्षा । 
नाना वृत्तीची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।२३। 
नाना रूपांची परीक्षा । नाना रसनेची परीक्षा। 
नाना सुगंधपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।२४। 
नाना सृष्टीची परीक्षा । नाना विस्तारपरीक्षा। 
नाना पदार्थपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।२५। 
नेमकचि बोलणें । तत्काळचि प्रतिवचन देणें । 


सीघ्रचि कवित्व करणें । हें ज्ञान नव्हे ।२६। 


समास ५] * दशक ५* १९३ 
नेत्रपालवी नादकळा । करपालवी  भेदकळा । 
स्वरपालवी संकेतकळा । हे ज्ञान नव्हे । २७। 
काव्यकुशळ संगीतकळा । गीत प्रबंद नृत्यकळा । 
सभाच्यातुर्य शब्दकळा । हे ज्ञान नव्हे । २८। 
वाग्विळास मोहनकळा । रम्य रसाळ गायनकळा । 
हास्य विनोद कामकळा । हैं ज्ञान नव्हे । २९। 
नाना लाघर्वे चित्रकळा । नाना वाद्ये संगीतकळा । 
नाना प्रकारें विचित्र कळा । हें ज्ञान नव्हे ।३०। 
आदिकरूनि चौसष्टि कळा । याहिवेगळ्या नाना कळा । 
चौदा विद्या सिद्धि सकळा । हें ज्ञान नव्हे ।३९। 
असो सकळ कळाप्रवीण । विद्यामात्र परिपूर्ण । 
तरी ते कौशल्यता, परी ज्ञान । म्हणों चि नये ।३२। 
हें ज्ञान होयेसे भासे । परंतु मुख्य ज्ञान तें अनारिसें । 
जेथें प्रकृतीचे पिसे । समूळ वाव ।३३। 
जाणावें दुसऱ्याचे जीवीचें । हें ज्ञान वाटे साचें । 
परंतु हें आत्तज्ञानाचें । लक्षण नव्हे ।३४। 
माहानुभाव माहाभला । मानसपूजा करितां चुकला । 
कोणी येकें पाचारिला । ऐसें नव्हे म्हणोनी ।३५। 
ऐसी जाणे अंतरस्थिती । तयासि परम ज्ञाता म्हणती । 
परंतु जेणें मोक्षप्राप्ती । ते हें ज्ञान नव्हे ।३६। 
बहुत प्रकारीची ज्ञानें । सांगों जातां असाधारणों । 
सायोज्यप्राप्ती होये जेणें । तें ज्ञान वेगळें ।३७। 
तरी तें कैसें आहे ज्ञान । समाधानाचे लक्षण । 

हें विशद करून । मज निरोपावें ।३८। 


I780 Dasbogh (Marathi)_Section_7_I_Front 


१९४ * श्रीदासबोध * [समास ६ 
की शुद्ध ज्ञान पुसिलें । तें पुढिले समासीं निरोपिले । 
श्रोता अवधान दिधले । पाहिजे पुढें ।३९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'बहुधाज्ञाननाम” 
समास पाचवा समाप्त. 


ala] 
दशक १५ : समास ८ 
॥ श्रीराम ॥ 
ऐक ज्ञानाचे लक्षण । ज्ञान म्हणिजे आत्मज्ञान । 
पाहावें आपणासि आपण । या नांव ज्ञान । १। 
मुख्य देवास जाणावें । सत्य स्वरूप वोळखावे । 
नित्यानित्य विचारावे । या नांव ज्ञान । २। 


जेथें दृश्य प्रकृति सरे । पंचभूतिक वोसरे । 
समूळ द्वैत निवारे । या नांव ज्ञान । ३। 
मनबुद्धि अगोचर । न चले तर्काचा विचार । 
उल्लेख परेहूनि पर । या नांव ज्ञान । ४ । 
जेथें नाही दृश्यभान । जेथें जाणीव हें अज्ञान । 
विमक शुद्ध स्वरूपज्ञान । यासि बोलिजे । ५ । 
सर्वसाक्षी अवस्ता तुर्या । ज्ञान ऐसें म्हणती तया। 
परी तें जाणिजे वायां । पदार्थज्ञान । ६। 
दृश्य पदार्थ जाणिजे । त्यास पदार्थज्ञान बोलिजे । 
शुद्ध स्वरूप जाणिजे । या नांव स्वरूपज्ञान । ७ । 


I780 Dasbodh (Marathi), Section_7_l_Back 


समास ६] * दशक ५% १९५ 
VND ति १42 


जेथें सर्वचि नाहीं ठाईंचें । तेथें सर्वसाक्षत्व कैंचें । 


म्हणौनि शुद्ध ज्ञान तुर्येचें । मानूंचि नये ४८ 
ज्ञान म्हणिजे अद्वैत । तुर्या प्रत्यक्ष द्वैत। 
म्हणौनि शुद्ध ज्ञान ते सतंत । वेगळेंचि असे । ९। 
ऐक शुद्ध ज्ञानाचें लक्षण । शुद्ध स्वरूपचि आपण । 
या नांव शुद्ध स्वरूपज्ञान । जाणिजे श्रोतीं ।१०। 
माहावाक्य उपदेश भला । परी त्याचा जप नाहीं बोलिला । 
तेथीचा तो विचारचि केला । पाहिजे साधकें ।१९। 
माहावाक्यउपदेश सार । परी घेतला पाहिजे विचार । 
त्याच्या जपे अंधकार । न फिटे भ्रांतीचा ।१२। 


। 
। 
। 
। 
माहावाक्याचा अर्थ घेतां । आपण वस्तुचि तत्वतां । 
त्याचा जप करितां वृथा । सीणचि होये ।१३। 
माहावाक्याचें विवरण | हें मुख्य ज्ञानाचे लक्षण । 
। 
। 
। 


शुद्ध लक्ष्यांशें आपण । वस्तुच आहे । १४। 
आपला आपणासि लाभ । हें ज्ञान परम दुल्लभ। 
जें आदिअंतीं स्वयंभ । स्वरूपंचि स्वयें ।१५। 


जेथून हें सर्वही प्रगटे । आणी सकळही जेथें आटे । 


तें ज्ञान जालियां फिटे । भ्रांति बंधनाची ।१६। 
मतें आणी मतांतरें । जेथें होतीं निर्विकारें। 
अतिसूक्ष्म विचारें । पाहातां ऐक्य । ९७। 
जें या चराचराचें मूळ । शुद्ध स्वरूप निर्मळ । 
या नांव ज्ञान केवळ । वेदांतमतें ।१८। 
शोधितां आपलें मूळ स्थान । सहजचि उडे अज्ञान । 
या नांव म्हणिजे ब्रह्मज्ञान । मोक्षदायेक ।१९। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_7_2_Front 


१९६ * श्रीदासबोध + [समास ६ 
ल oxo MISE i 


आपणासि वोळखों जातां । आंगीं बाणे सर्वज्ञता । 


तेणें येकदेसी वार्ता । निशेष उडे ।२०। 
मी कोण ऐसा हेत । धरून पाहातां देहातीत । 
आवलोकितां नेमस्त । स्वरूपचि होये । २१। 
असो पूर्वी थोर थोर । जेणें ज्ञानें पैलपार । 
पावले ते साचार । ऐक आतां ।२२। 
व्यास वसिष्ठ माहामुनी । शुक नारद समाधानी । 
जनकादिक माहांज्ञानी । येणेचि ज्ञानें । २३। 
वामदेवादिक योगेश्वर । वाल्मीक अत्रि ऋषेश्वर । 
शोनिकादि अध्यात्मसार । वेदांतमतें । २४। 
सनकादिक मुख्यकरूनी । आदिनाथ मीन गोरक्षमुनी । 
आणीक बोलतां वचनी । अगाध असती । २५। 
सिद्ध मुनी माहानुभाव । सकळांचा जो अंतर्भाव । 
जेणें सुखें माहादेव । डुल्लत सदा । २६। 
जें वेदशास्त्राचे सार । सिद्धांत धादांत विचार । 
ज्याची प्राप्ती भाग्यानुसार । भाविकांस होये ।२७। 
साधु संत आणी सज्जन । भूत भविष्य वर्तमान । 
सर्वत्रांचें गुह्य ज्ञान । तें सांगिजेल आतां ।२८। 
तीर्थे व्रतें तपें दानें। जें न जोडे धम्रपानें। 
पंचाग्नी गोरांजनें । जें प्राप्त नव्हे ।२९। 
सकळ साधनाचे फळ । ज्ञानाची सिगचि केवळ । 
जेणें संशयाचें मूळ । निशेष तुटे ।३०। 
छपन्न भाषा तितुके ग्रन्थ । आदिकरून वेदांत । 
या इतुकियांचा गहनार्थ । येकचि आहे । ३१। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_7_2_Back 


समास ६] * दशक ५+ १९७ 
जें नेणवे पुराणीं । जेथे सिणल्या वेदवाणी । 
तेंचि आतां येचि क्षणीं । बोधीन गुरुकृपें ।३२। 
पाहिलें नस्तां संस्कृती । रीग नाहीं मऱ्हाष्ट ग्रन्थी । 
हृदई वसल्या कृपामूती । सद्गुरुस्वामी ।३३। 
आतां नलगे संस्कृत । अथवा ग्रंथ प्राकृत। 
माझा स्वामी कृपेसहित । हृदई वसे । ३४। 
न करितां वेदाभ्यास । अथवा श्रवणसायास। 
प्रेलेविण सौरस । सद्गुरुकृपा ।३५। 
न्थ मात्र. महाष्ट । त्याहून संस्कृत श्रेष्ठ । 
त्या संस्कृतामधें पष्ट । थोर तो वेदांत ।३६। 
त्या वेदांतापरतें कांहीं । सर्वथा श्रेष्ठ नाहीं। 
जेथे वेदगर्भ सर्वही । प्रगट जाला ।३७। 
असो ऐसा जो वेदांत। त्या वेदांचाहि मथितार्थ । 
अतिगहन जो परमार्थ । तो तूं ऐक आतां ।३८। 
अरे गहनाचेंही गहन । तें तूं जाण सदगुरुवचन । 
सदगुरुवचनें समाधान । नेमस्त आहे ।३९। 
सदगुरुवचन तोचि वेदांत । सदगुरुवचन तोचि सिद्धांत । 
सद्गुरुवचन तोचि धादांत । सप्रचीत आतां ॥४०॥ 
जें अत्यंत गहन । माझ्या स्वामीचे वचन । 
जेणें माझें समाधान । अत्यंत जालें ।४१। 
तें हें माझें जीवीचें गुज मी सांगैन म्हणतों तुज । 
जरी अवधान देसी मज । तरी आतां येच क्षणी ।४२। 
शिष्य म्लान्वदनें बोले । धरिले सदृढ पाउले । 


मग 


बोलों आरंभिले । गुरुदेवें 


।४३। 


१९८ # श्रीदासबोध * [समास ६ 


अहं ब्रह्मास्मि माहांवाक्य । येथीचा अर्थ अतर्क्य । 


तो ही सांगतो ऐक्य । गुरुशिष्य जेथें ।४४। 
ऐक शिष्या येथीचें वर्म । स्वयें तूंचि आहेसि ब्रह्म । 
ये विषई संदेह भ्रम । धरूचि नको ।४५। 
नवविधा प्रकारें भजन । त्यांत मुख्य तें आत्मनिवेदन । 
तें समग्र प्रकारें कथन । कीजेल आतां ।४६। 
निर्माण पंचभूते यीयें । कल्पांती नासतीं येथान्वयें । 
प्रकृति पुरुष जीयें । तेही ब्रह्म होती ।४७। 
दृश्य पदार्थ आटतां। आपणहि नुरे तत्वतां । 
ऐक्यरूपें ऐक्यता । मुळींच आहे ।४८। 
सृष्टीची नाहीं वार्ता । तेथें मुळींच ऐक्यता । 
पिंड ब्रह्मांड पाहों जातां । दिसेल कोठें ।४९। 
ज्ञानवन्ही प्रगटे । तेणें दृश्य केर आटे। 
तदाकारे मूळ तुटे । भिन्नत्वाचें ।५०। 


मिथ्यत्वें वृत्ति फिरे । तो दृश्य असतांच वोसरे । 
सहजचि येणें प्रकारें । जालें आत्मनिवेदन ।५९। 


असो गुरूचे ठाई अनन्यता । तरी तुज कायेसी रे चिता । 


वेगळेपणें अभक्ता । उरोंचि नको ।५२। 
आता हेचि दृढीकर्ण । व्हावया करीं सद्गुरुभजन । 
सदगुरुभजनें समाधान । नेमस्त आहे ।५३। 
या नांव शिष्या आत्मज्ञान । येणें पाविजे समाधान । 
भवभयाचें बंधन । समूळ मिथ्या ।५४। 


देह मी वाटे ज्या नरा । तो जाणावा आत्महत्यारा । 
देहाभिमाने येरझारा । भोगिल्याच भोगी ।५५। 


समास ६] 


+ दशक ५* १९९ 
असो चहूं देहावेगळा । जन्मकर्मासी निराळा । 
सकळ आबाळगोबळा । सबाह्य तू ।५६। 
कोणासीच नाहीं बंधन । भ्रांतिस्तव भुलले जन। 
दृढ घेतला देहाभिमान । म्हणौनियां ।५७। 
शिष्या येकांतीं बैसावें । स्वरूपी विश्रांतीस जावें । 
तेणें गुणें दृढावें । परमार्थ हा ।५८। 
अखंड घडे श्रवण मनन । तरीच पाविजे समाधान । 
पूर्ण जालियां ब्रह्मज्ञान । वैराग्य भरे आंगीं ।५९। 
शिष्या मुक्तपणें अनर्गळ । करिसी इंद्रियें बाष्कळ । 
तेणें तुझी तळमळ । जाणार नाहीं ।६०। 
विषई वैराग्य उपजले । तयासीच पूर्ण ज्ञान जाले । 
मणी टाकितांचि लाधले । राज्य जेवीं ।६९। 
मणी होता सीगटाचा । लोभ धरूनिया तयाचा। 
मूर्खपणें राज्याचा । अव्हेर केला ।६२। 
ऐक शिष्या सावधान । आतां भविष्य मी सांगेन । 
जया पुरुषास जें ध्यान । तयासि तेचि प्राप्त ।६३। 
म्हणोनी जे अविद्या- । सांडून, धरावी सुविद्या । 
तेणें गुणें जगद्वंद्या । पाविजे सीघ्र । ६४। 
सन्यपाताचेनि दुःखें । भयानक दृष्टीस देखे। 
औषध घेतांचि सुखें । आनंद पावे ।६५। 
तैसें - अज्ञानसन्यपातें । मिथ्या दृष्टीस दिसतें । 
ज्ञानऔषध घेतां तें । मुळींच नाहीं ।६६। 
मिथ्या स्वप्ने वोसणाला । तो जागृतीस आणिला । 
तेणें पूर्वदशा पावला । निर्भय जे । ६७। 


मिथ्याच परी सत्य वाटलें 
मिथ्या आणी निरसलें 


। तेणें गुणें दुःख जाले । 
। हें तों घडेना ।६८। 


२०० * श्रीदासबोध * [समास ७ 


मिथ्या आहे जागृतासी । परी वेढा लाविलें निद्रिस्तांसी । 


जागा जालियां तयासी । भयेंचि नाहीं ।६९। 
परी अविद्याझोंप येते भरें । भरे सर्वांगी काविरे। 
पूर्ण जागृती श्रवणद्वारें । मननें करावी 9० 
जागृतीची वोळखण । ऐक तयाचें लक्षण। 
जो विषई विरक्त पूर्ण । अंतरापासुनी ।७१। 
जेणें विरक्तीस न यावें । तो साधक ऐसें जाणावें । 
तेणें साधन करावें । थोरीव सांडुनी ।७२। 
साधन न मने जयाला । तो सिद्धपणें बद्ध जाला । 
त्याहूनि मुमुक्षु भला । ज्ञानाधिकारी ।७३। 
तंव शिष्ये केला प्रश्न । कैसें बद्धमुमुक्षाचें लक्षण । 
साधक सिद्ध वोळखण । कैसी जाणावी ।७४। 
याचें उत्तर श्रोतयांसी । दिधलें पुढिलीये समासी । 
सावध श्रोतीं कथेसी । अवधान द्यावें ।७५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शुद्धज्ञाननाम' 
समास सहावा समाप्तः 


दशक ७ : समास ७ 
॥ श्रीराम ॥ 


सृष्टी जे कां चराचर । जीव दाटले अपार। 
परी ते अवघे चत्वार । बोलिजेती । १ । 


JQ 


समास ७] 


ऐक तयांचे लक्षण 
बद्ध मुमुक्ष साधक जाण 
या चौघांविरहित कांहीं 
आतां असो हें सर्वही 
बद्ध म्हणिजे तो कोण 
साधक सिद्ध वोळखण 
श्रोतीं व्हावें सावध 
मुमुक्ष साधक आणि सिद्ध 
आतां बद्ध तो जाणिजे ऐसा 
चक्षुविण दाही दिशा 
भक्त ज्ञाते तापसी 
पुढें देखतां दुष्टीसी 
न दिसे नेणे कर्माकर्म 
न दिसे नेणे सुगम 


तयास न दिसे सच्छास्त्र । सत्संगति 


सन्मार्ग जो कां पवित्र 
न कळे सारासार विचार 
न कळे कैसा परोपकार 
नाहीं पोटी भूतदया 
नाहीं जनासि निववावया 
न कळे भक्ति न कळे ज्ञान 
न कळे मोक्ष न कळे साधन 


न कळे देव निश्चयात्मक 
न कळे मायेचें कौतुक 


* दशक ५* 


। चत्वार ते कोण कोण। 
। चौथा सिद्ध । 


। सचराचरीं पांचवा नाहीं। 
। विशद करू । 


। कैसें मुमुक्षाचें लक्षण । 


। कैसी जाणावी । 
। प्रस्तुत ऐका बद्ध। 
। पुढे निरोपिलें । 
। अंधारींचा अंध जैसा। 
। सुन्याकार । 
। योगी वीतरागी संन्यासी । 


। येणार नाहीं I 
। न दिसे नेणे धर्माधर्म । 
। परमार्थपंथ । 
सत्पात्र । 
। तोही न दिसे । 
। न कळे स्वधर्म आचार । 
। दान पुण्य 
। नाहीं सुचिष्मंत काया । 
। वचन मृद 
। न कळे वैराग्य न कळे ध्यान । 
। या नांव बद्ध 


। न कळे संतांचा विवेक । 
। या नांव बद्ध 


।१०। 


।११। 


।१२। 


।१३। 


२०२ 


» श्रीदासबोध * 


[समास ७ 


न कळे परमार्थाची खूण । 
न कळे आपणासि आपण । 
न कळे जीवाचें जन्ममूळ । 
न कळे तत्वतां केवळ । 
न कळे कैसें तें बंधन । 
न कळे वस्तु विलक्षण । 
न कळे शास्त्रार्थ बोलिला । 
न कळे संकल्पें बांधला । 


जयासि नाहीं आत्मज्ञान । 
तीर्थ व्रत दान पुण्य। 


दया नाहीं करुणा नाहीं । 


शांति नाहीं क्ष्मा नाहीं । 
जे ज्ञानविशि उणें । 
बहुसाल कुलक्षणें । 
नाना प्रकारीचे दोष । 
बाष्कळपणाचा हव्यास । 
बहु काम बहु क्रोध । 
बहु इंद बहु खेद। 
बहु दर्प बहु दंभ। 


बहु कर्कश बहु अशुभ । 
बहु ग्रामणी बहु मत्सर । 
बहु पापी बहु विकार । 


बहु अभिमान बहु ताठा । 
बहु कुकर्माचा सांठा । 


न कळे अध्यास्मनिरूपण । 
या नांव बद्ध 


।१४। 
न कळे साधनाचें फळ । 
या नांव बद्ध । १५। 
न कळे मुक्तीचें लक्षण । 
या नांव बद्ध ।१६। 
न कळे निजस्वार्थ आपुला । 
या नाव बद्ध । १७। 
हें मुख्य बद्धाचें लक्षण । 
कांहींच नाहीं । १८। 
आर्जव नाहीं मित्रि नाहीं । 
या नांव बद्ध ।१९। 
तेथें कैची ज्ञानाची लक्षणें । 
या नांव बद्ध ।२०। 
करितां वाटे परम संतोष । 
या नांव बद्ध ।२९। 
बहु गर्व बहु मद। 
या नांव बद्ध ।२२। 
बहु विषये बहु लोभ। 
या नांव बद्ध । २३। 
बहु असूया तिरस्कार । 
या नांव बद्ध ।२४। 
बहु अहंकार बहु फांटा । 
या नांव बद्ध ।२५। 


समास ७] + दशक ५% २०३ 
बहु कापट्य वादवेवाद । बहु कुतर्क भेदाभेद । 
बहु कूर कृपामंद । या नांव बद्ध ।२६। 
बहु निंदा बहु द्वेष । बहु अधर्म बहु अभिळाष । 
बहु प्रकारीचे दोष । या नांव बद्ध ।२७। 
बहु भ्रष्ट अनाचार । बहु नष्ट येकंकार। 
बहु आनित्य अविचार । या नांव बद्ध ।२८। 
बहु निष्ठुर बहु घातकी । बहु हत्यारा बहु पातकी । 
तपीळ कुविद्या अनेकी । या नांव बद्ध । २९। 
बहु दुराशा बहु स्वार्थी । बहु कळह बहु अनर्थी । 
बहु डाईक दुर्मती । या नांव बद्ध ।३०। 
बहु कल्पना बहु कामना । बहु तृष्णा बहु वासना । 
बहु ममता बहु भावना । या नांव बद्ध ।३९। 
बहु विकल्पी बहु विषादी । बहु मूर्ख बहु समंधी । 
बहु प्रपंची बहु उपाधी । या नांव बद्ध ।३२। 
बहु वाचाळ बहु पाषांडी । बहु दुर्जन बहु थोतांडी । 
बहु पैशून्य बहु खोडी । या नांव बद्ध ।३३। 
बहु अभाव बहु भ्रम । बहु भ्रांति बहु तम। 
बहु विक्षेप बहु विराम । या नांव बद्ध ।३४। 
बहु कृपण बहु खंदस्ती । बहु आदखणा बहु मस्ती । 
बहु असत्क्रिया व्यस्ती । या नांव बद्ध ।३५। 
परमार्थविषई अज्ञान । प्रपंचाचे उदंड ज्ञान । 
नेणे स्वयें समाधान । या नांव बद्ध ।३६। 
परमार्थाचा अनादर । प्रपंचाचा अत्यादर । 
संसारभार जोजार । या नांव बद्ध ।३७। 


२०४ 


सत्संगाची नाहीं गोडी 
देहेबुद्धीची घातली बेडी 
हातीं द्रव्याची जपमाळ 
सत्संगाचा दुष्काळ 
नेत्री द्रव्य दारा पहावी 
चिंतनी द्रव्य दारा चिंतावी 
काया वाचा आणि मन 
द्रव्यदारेचे करी भजन 
इन्द्रिये करून निश्चळ 
द्रव्यदारेसि लाबी सकळ 
द्रव्य दारा तेचि तीर्थ 
द्रव्य दारा सकळ स्वार्थ 
वेर्थ जाऊ नेदी काळ 
कथा वार्ता तेंचि सकळ 
नाना चिता नाना उद्वेग 
करी परमार्थाचा त्याग 
घटिका पळ निमिष्यभरी 
सर्वकाळ ध्यान करी 
तीर्थ यात्रा दान पुण्य 
मंत्र पूजा जप ध्यान 


जागृति स्वप्न रात्रि दिवस 
नाहीं क्षणाचा अवकाश 


* श्रीदासबोध * 


[ समास ७ 
संतनिंदेची 
या नांव बद्ध 


आवडी । 
।३८। 

सर्वकाळ । 
।३९। 

श्रवणी द्रव्य दारा ऐकावी । 
या नांव बद्ध ।४०। 

चित्त वित्त जीव प्राण । 
या नांव बद्ध ।४१। 

चंचळ होऊं नेदी पळ । 
या नांव बद्ध ।४२। 

द्रव्य दारा तोचि परमार्थ । 
म्हणे तो बद्ध ।४३। 

संसारचिता सर्वकाळ । 
या नांव बद्ध । ४४। 


कांताध्यान 
या नांव बद्ध 


नाना दुःखाचे संसर्ग। 
या नांव बद्ध ।४५। 
दुश्जीत नव्हतां अंतरीं । 
द्रव्यदाराप्रपंचाचें ।४६। 
भक्ति कथा निरूपण । 
सर्वही द्रव्यदारा ।४७। 


ऐसा लागला विषयेध्यास । 
या नांव बद्ध ।४८। 


समास ८] * दशक ५% २०५ 
बद्धाचें लक्षण । मुमुक्षपणीं पालटे जाण । 
ऐक तेही वोळखण । पुढिलीये समासीं ।४९। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बद्धलक्षणनाम' 
समास सातवा समाप्त, 
00 
दशक ५ : समास ८ | 
कि मुमुक्षुलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 
संसारमदाचेनि गुणें । नाना हीनें कुलक्षणें । 
जयाचेनि मुखावलोकनें । दोषचि लागे । १ । 
ऐसा प्राणी जो कां बद्ध । संसारीं वर्ततां अबद्ध । 
तयास प्राप्त जाला खेद । काळांतरीं । २। 
संसारदुःखें दुखवला । त्रिविधतापें पोळला । 
निरूपणें प्रस्तावला । अंतर्यामी । ३। 
जाला प्रपंची उदास । मनें घेतला विषयत्रास । 
म्हणे आतां पुरे सोस । संसारींचा । ४ । 
प्रघ जाईल सकळ । येथील श्रम तों निर्फळ । 
आतां कांहीं आपुला काळ । सार्थक करूं । ५ । 
ऐसी बुद्धि प्रस्तावली । पोटीं आवस्ता लागली । 
म्हणे माझी वयेसा गेली । वेर्थचि आवघी । ६ । 
पूर्वी नाना दोष केले । ते अवधेचि आठवले। 
७। 


पुढें येऊनि उभ्ने ठेले । अंतर्यामी 


२०६ * श्रीदासबोध * [समास ८ 


आठवे येमाची यातना 
नाहीं पापासि गणना 
नाहीं पुण्याचा विचार 
आतां दुस्तर हा संसार 
आपले दोष आछ्यादिले 
देवा म्यां वेर्थचि निंदिले 
निंदेएसे नाहीं दोष 
माझे अवगुणी आकाश 
नाहीं बोळखिले संत 
नाहीं अतित अभ्यागत 
पूर्व पाप वोढवलें 
मन अव्हाटी पडिले 
नाहीं कष्टविलें शेरीर 
नाहीं रक्षिला आचार 
भक्तिमाता हे बुडविली 
मूर्खपणें म्यां विघडिली 
आतां कैसें घडे सार्थक 
पाहों जातां विवेक 
कोण उपाये करावा 
कोण्या गुणें देवाधिदेवा 
नाहीं सद्भाव उपजला 
दंभ वरपंगें केला 
कीर्तन केलें पोटासाठी 
आहा देवा बुद्धि खोटी 


। तेणें भयेचि वाटे मना। 

। म्हणौनियां । ८ । 
। जाले पापाचे डोंगर । 

। कैसा तरों । ९। 
। भल्यास गुणदोष लाविले । 

। संत साधु सज्जन ।१०। 
। ते मज घडले कीं विशेष । 

। बुडो पाहे ।११। 
। नाहीं अर्चिला भगवंत। 

। संतुष्ट केले ।१२। 
। मज कांहींच नाहीं घडले । 

। सर्वकाळ ।१३। 
। नाहीं केला परोपकार । 

। काममदें ।१४। 
। शांति विश्रांति मोडिली । 

। सहुद्धी सद्वासना ।१५। 
। दोष केले निरार्थक। 

। उरला नाहीं ।१६। 
। कैसा परलोक पावावा । 

। पाविजेल । १७। 
। अवघा लोकिक संपादिला । 

। खटाटोप कर्माचा ।१८। 
। देव मांडिले हाटवटीं। 


। माझी मीच जाणें ।१९। 


समास ८] * दशक ५% २०७ 
en 0000 0 लयी 


पोटीं धरूनि अभिमान । शब्दीं बोलें निराभिमान । 


अंतरीं वांछूनियां धन । ध्यानस्त जालों ।२०। 
वित्पत्तीनी लोक भोंदिले । पोटासाठी संत निंदिले । 
माझे पोटी दोष भरले । नाना प्रकारीचें । २१। 
सत्य तेचि उछिदेलें । मिथ्य तेचि प्रतिपादिले । 
ऐसें नाना कर्म केलें । उदरंभराकारणें ।२२। 
ऐसा पोटीं प्रस्तावला । निरूपणें पालटला । 
तोचि मुमुक्ष बोलिला । ग्रन्थांतरीं ।२३। 
पुण्यमार्ग पोटीं धरी । सत्संगाची वांछा करी। 
विरक्त जाला संसारीं । या नांव मुमुक्ष ।२४। 
गेले राजे चक्रवर्ती । माझें वैभव तें किती। 
म्हणे धरूं सत्संगती । या नांव मुमुक्ष ।२५। 
आपुले अवगुण देखे । विरक्तिबळें वोळखे। 
आपणासि निंदी दुःखें । या नांव मुमुक्ष ।२६। 
म्हणे मी काये अनोपकारी । म्हणे मी काय दंभधारी । 
म्हणे मी काये अनाचारी । या नांव मुमुक्ष । २७। 
म्हणे मी पतित चांडाळ । म्हणे मी दुराचारी खळ । 
म्हणे मी पापी केवळ । या नांव मुमुक्ष ।२८। 
म्हणे मी अभक्त दुर्जन । म्हणे मी हीनाहूनि हीन । 
म्हणे मी जन्मलों पाषाण । या नांव मुमुक्ष ।२९। 
म्हणे मी दुराभिमानी । म्हणे मी तपीळ जनीं। 
म्हणे मी नाना वेसनी । या नांव मुमुक्ष ।३०। 


म्हणे मी आळसी आंगचोर । म्हणे मी कपटी कातर । 
म्हणे मी मूर्ख अविचार । या नांव मुमुक्ष ।३९। 


२०८ * श्रीदासबोध * [समास ८ 


म्हणे मी निकामी वाचाळ । म्हणे मी पाषांडी तोंडाळ । 


म्हणे मी कुबुद्धि कुटिळ 
म्हणे मी कांहींच नेणे 
आपलीं वर्णी कुलक्षणें 
म्हणे मी अनाधिकारी 
म्हणे मी नीच नानापरी 
म्हणे मी काये आपस्वार्थी 
म्हणे मी नव्हे परमार्थी 
म्हणे मी अवगुणाची रासी 
म्हणे मी भार जालों भूमीसी 
आपणास निंदी सावकास 
धरी सत्संगाचा हव्यास 
नाना तीर्थे धुंडाळिलीं 
नाना ग्रंथांतरे पाहिलीं 
तेणें नव्हे समाधान 


। या नांव मुमुक्ष ।३२। 
। म्हणे मी सकळाहूनि उणें । 

। या नांव मुमुक्ष ।३३। 
। म्हणे मी कुश्चिळ अघोरी । 

। या नांव मुमुक्ष ।३४। 
। म्हणे मी काये अनर्थी । 

। या नांव मुमुक्ष ।३५। 
। म्हणे मी वेर्थ आलों जन्मासी । 

। या नांव मुमुक्ष ।३६। 

। पोटीं संसाराचा त्रास । 

। या नांव मुमुक्ष ।३७। 

। शमदमादि साधनें केलीं । 

। शोधूनियां ।३८। 


। वाटे अवघाच अनुमान । 


म्हणे रिघों संतांस शरण । या नांव मुमुक्ष ।३९। 


देहाभिमान कुळाभिमान 
सांडूनि संतचरणीं अनन्य 


। द्रव्याभिमान नानाभिमान । 
। या नांव मुमुक्ष ।४०। 


अहंता सांडूनि दूरी । आपणास निंदी नानापरी । 
मोक्षाची अपेक्षा करी । या नांव मुमुक्ष ।४१। 


ज्याचें थोरपण लाजे 
संतापाई विश्वास उपजे 
स्वार्थ सांडून प्रपंचाचा 
अंकित होईन सज्जनाचा 


। जो परमार्थकारणें झिजे । 
। या नांव मुमुक्ष ।४२। 
। हव्यास धरिला परमार्थाचा । 
। म्हणे तो मुमुक्ष ।४३। 


समास ९] * दशक ५% २०९ 
ऐसा मुमुक्ष जाणिजे । संकेतचिन्है वोळखिजे । 
पुढें श्रोतीं अवधान दीजे । साधकलक्षणीं । ४४। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मुमुक्षुलक्षणनाम' 
समास आठवा समाप्त. 
aa 


दशक ५ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां मुमुक्षाचें लक्षण । संकेते केलें कथन। 
आतां परिसा सावधान । साधक तो कैसा । 
अवगुणाचा करूनि त्याग । जेणें धरिला संतसंग । 
तयासि बोलिजे मग । साधक ऐसा । 
जो संतांसि शरण गेला । संतजनी आश्वासिला। 
मग तो साधक बोलिला । ग्रंथांतरी । 
उपदेशिले आत्मज्ञान । तुटले संसारबंधन । 
दृढतेकारणें करी साधन । या नांव साधक | 
धरी श्रवणाची आवडी । अद्वैतनिरूपणाची गोडी । 
मननें अर्थांतत काढी । या नांव साधक । 
होता सारासारविचार । ऐके होऊनि तत्पर । 
संदेह छेदूनि दृढोत्तर । आत्मज्ञान पाहे 
नाना संदेहनिवृत्ती । व्हावया धरी सत्संगती । 


आत्मशास्तरगुरुप्रचीती 


। ऐक्यतेसि आणी । 


२१० 


देहबुद्धि विवेके वारी । 
श्रवण मनन केलेचि करी । 
विसंचूनि दृश्यभान । 
विचारें राखेँ समाधान । 
तोडूनि दैताची उपाधी । 
लावी ऐक्यतेची समाधी । 
आत्मज्ञान जीर्ण जर्जर । 
विवेकें पावे पैलपार । 
उत्तमें साधूची लक्षणें । 
बळेंचि स्वरूपाकार होणें । 
असत्क्रिया ते सोडिली । 
स्वरूपस्थिती बळावली । 
अवगुण त्यागी दिवसेंदिवस । 
स्वरूपी लावी निजध्यास । 
दृढ निश्चयाचेनि बळे । 
सदा स्वरूपी मिसळे । 
प्रत्यक्ष माया अलक्ष करी । 
आत्मस्थितीची धारणा धरी । 
जें या जनासि चोरले । 
तेचि जेणें दृढ केलें । 
जें बोलतांचि वाचा धरी । 
तें साधी नाना परी। 


जें साधूं जातां साधबेना । 
तेचि अनुभवे आणी मना । 


* श्रीदासबोध + 


[समास ९ 


आत्मबुद्धि सदृढ धरी । 

या नांव साधक । ८। 
दूढ धरी आत्मज्ञान। 

या नांव साधक । ९। 
अद्वैत वस्तु साधनें साधी । 

या नांव साधक ।१०। 
त्याचा करी जीर्णोद्धार । 

या नांव साधक ।९९। 
आंगिकारी निरूपणें। 

या नांव साधक ।१२। 
आणी सत्क्रिया ते वाढविली । 

या नांव साधक ।१३। 

करी उत्तम गुणाचा अभ्यास । 

या नांव साधक । १४। 

दृश्य असतांच नाडळे । 

या नांव साधक । १५। 

अलक्ष वस्तु लक्षी अंतरी । 

या नांव साधक ।१६। 

मनास न वचे अनुमानले । 

या नांव साधक । १७। 

जें पाहातांचि अंध करी । 

या नांव साधक ।९८। 

जें लक्षूं जातां लक्षवेना । 

या नांव साधक ।१९। 


समास ९] १ दशक ५% २११ 
जेथें मनचि मावळे । जेथें तर्कचि पांगुले । 

तेंचि अनुभवा आणी बळें । या नांव साधक ।२०। 
स्वानुभवाचेनि योगें । वस्तु साधी लागवेगें । 
तेचि वस्तु होये आंगें । या नांव साधक । २१। 
अनुभवाचीं आंगें जाणें । योगियांचे खुणे बाणे। 
कांहीच नहोन असणें । या नांव साधक ।२२। 
परती सारून उपाधी । असाध्य वस्तु साधनें साधी । 
स्वरूपी करी दृढ बुद्धी । या नांव साधक ।२३। 
देवाभक्ताचें मूळ । शोधून पाहे सकळ। 
साध्यचि होये तत्काळ । या नांव साधक ।२४। 
विवेकबळें गुप्त जाला । आपेंआप मावळला । 
दिसतो परी देखिला । नाहींच कोणी ।२५। 
मीपण मागें सांडिलें । स्वयें आपणास घुंडिलें । 
तुर्येसहि वोलांडिले । या नांव साधक ।२६। 
पुढें उन्मनीचा सेवटीं । आपली आपण अखंड भेटी । 
अखंड अनुभवी ज्याची दृष्टी । या नांव साधक ।२७। 
दवैताचा तटका तोडिला । भासाचा भास मोडिला । 
देहीं असोनि विदेह जाला । या नांव साधक ।२८। 
जयास अखंड स्वरूपस्थिती । नाहीं देहाची अहंकृती । 
सकळ संदेहनिवृत्ती । या नांव साधक ।२९। 
पंचभूतांचा विस्तार । जयासि वाटे स्वप्नाकार । 
निर्गुणीं जयाचा निर्धार । या नांव साधक ।३०। 
स्वप्नी भये जें वाटलें । तें जागृतीस नाहीं आले । 
सकळ मिथ्या निर्धारिलें । या नांव साधक 


।३९। 


२१२ 
मायेचें जें प्रत्यक्षपण 
स्वानुभवें अप्रमाण 


निद्रा सांडूनि चेइरा जाला 
माया सांडून तैसा गेला 


ऐसी अंतरस्थिती बाणली 


संसारउपाधी त्यागिली 
कामापासून सुटला 
मद मत्सर सांडिला 
कुळाभिमानासी सांडिलें 

परमार्थास माजविलें 

अविद्येपासून फडकला 
लोभाचे हातींचा गेला 
थोरपणासि पाडिलें 
महत्त्वासि झिंजाडिलें 


भेदाचा मडघा मोडिला 
पाई धरून आपटिला 
विकल्पाचा केला वधु 
सकळ भूतांचा विरोधु 
भवभयासी भडकाविलें 
मस्तक हाणोनि फोडिलें 


देहसमंधावरी लोटला 
कल्पनेचा घात केला 
अपधाकासि 
पाषांडास 


* श्रीदासबोध * 


[समास ९ 


जनास वाटे हें प्रमाण । 


साधकें केलें ।३२। 
तो स्वप्नभयापासून सुटला । 
साधक स्वरूपी ।३३। 
बाह्य निस्पृहता अवलंबिली । 
या नांव साधक ।३४। 
क्रोधापासूनि पळाला । 
येकीकडे ।३५। 
लोकलाजेस लाजविलें । 
विरक्तिबळें ।३६। 
प्रपंचापासून निष्टला। 
अकस्मात ।३७। 
वैभवासि लिथाडिलें । 
विरक्तिबळें ।३८। 
अहंकार सोडून पाडिला । 
संदेहशत्रु ।३९। 


थापें मारिला भवसिंधू । 
तोडून टाकिला ।४०। 
काळाचें टांगें मोडिलें । 
जन्ममृत्याचें ।४१। 
संकल्पावरी उठवला । 
अकस्मात ।४२। 


ताडिलें । लिंगदेहासि विभांडिले । 
पछ्याडिलें । विवेकबळें 


।४३। 


समास ९] * दशक ५+ २१३ 


गर्वावरी गर्व केला । स्वार्थ अनर्थी घातला । 


अनर्थ तोहि निर्दाळिला । नीतिन्यायें ।४४। 
मोहासी मधेचि तोडिलें । दुःखासि दुःधडचि केलें । 
शोकास खंडून सांडिलें । येकिकडे ।४५। 
देष केला देशधडी । अभावाची घेतली नरडी । 
धाकें उदर तडाड़ी । कुतकचें ।४६। 
ज्ञाने विवेक माजला । तेणें निश्चयो बळावला । 
अवगुणाचा संव्हार केला । वैराग्यबळें ।४७। 


अधर्मास स्वधर्मे लुटिलें । कुकर्मासि सत्कर्मे झुगटिलें । 
लांदून वाटा लाविलें । विचारें अविचारासी ।४८। 
तिरस्कार तो चिरडिला । द्वेष खिरडूनि सांडिला । 


विषाद अविषादें घातला । पायांतळीं ।४९। 
कोपावरी घालणें घातलें । कापट्य अंतरी कुटिलें। 
सख्य आपुलें मानिलें । विश्वजनीं ।५०। 
प्रवृत्तीचा केला त्याग । सुहृदाचा सोडिला संग। 
निवृत्तिपथें ज्ञानयोग । साधिता जाला ।५९। 
विषयेमैंदास सिंतरिलें । कुविद्येसि वेढा लाविलें । 
आपणास सोडविले । आप्ततश्करापासुनी ।५२। 
पराधेनतेबरी कोपला । ममतेवरी संतापला । 
दुराशेचा त्याग केला । येकायेकी ।५३। 
स्वरूपी घातलें मना । यातनेसि केली यातना। 
साक्षेप आणि प्रेला । प्रतिष्ठिलें ।५४। 


अभ्यासाचा संग धरिला । साक्षपासरिसा निघाला । 
परेल सांगाती भला । साधनपंथे ।५५। 


२१४ * श्रीदासबोध + [समास १० 


सावध दक्ष तो साधक । पाहे नित्यानित्यविवेक । 


संग त्यागूनि येक । सत्संग धरी ।५६। 
बळेचि सारिला संसार । विवेकें टाकिला जोजार । 
शुद्धाचारें अनाचार । भ्रष्टविला ।५७। 
विसरास विसरला । आळसाचा आळस केला । 
सावध नाहीं दुश्चित्त जाला । दुश्चित्तपणासी ।५८। 
आतां असो हें बोलणें । अवगुण सांडी निरूपणें । 
तो साधक ऐसा येणें प्रमाणें । बुझावा ।५९। 
बळेचि अवघा त्याग कीजे । म्हणौनि साधक बोलिजे । 
आतां सिद्ध तो जाणिजे । पुढिले समासी ।६०। 


येथें संशय उठिला । निस्पृह तोचि साधक जाला । 
त्याग न घडे संसारिकाला । तरी तो साधक नव्हे कीं ।६१। 
ऐसें श्>रोतयांचें उत्तर । याचें कैसें प्रत्योत्तर । 
पुढिले समासी तत्पर । होऊन ऐका ।६२। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'साधकलक्षणनाम' 
समास नववा समाप्त. 
eal 


दशक ५ : समास १० 


॥ श्रीराम ॥ 


मागें बोलिला संसारिक । त्यागेविण नव्हे कीं साधक । 
ऐका हो याचा विवेक । ऐसा असे । १। 


समास १०] 


* दशक ५% 


सन्मार्ग तो जीवीं धरणें । अनमार्गाचा त्याग करणें। 


संसारिकां 
कुबुद्धित्यागेविण 
संसारिकां त्याग पाहीं 
प्रपंची वीट मानिला 
तरीच पुढे आवलंबिला 
त्याग घडे अभावाचा 
त्याग घडे अज्ञानाचा 
ऐसा सूक्ष्म अंतर्त्याग 
निस्पृहास बाह्यत्याग 
संसारिकां ठाई ठाईं 
नित्यनेम श्रवण नाहीं 
फिटली आशंका स्वभावें 
पुढें कथेचा अन्वये 
मागां जालें निरूपण 
आतां सांगिजेल खूण 
साधु वस्तु होऊन ठेला 
निश्चये चळेना ऐसा जाला 


बद्धपणाचें अवगुण 
मुमुक्षपणाचें लक्षण 
साधकासि 


संशयरहित 


त्याग येणें । प्रकारें ऐसा । 
कांहीं । सुबुद्धि लागणार नाहीं। 


ऐसा असे । 
मनें विषयेत्याग केला। 
परमार्थमार्ग । 


त्याग घडे संशयाचा । 
शनै शनै । 
उभयांस घडे सांग। 
विशेष आहे । 
बाह्यत्याग घडे कांहीं। 
त्यागेंविण । 
त्यागेविण साधक नव्हे । 
सावध ऐका । 
साधकाची वोळखण । 
सिद्धलक्षणाची । 
संशय ब्रह्मांडाबाहेरि गेला । 
या नांव सिद्ध 
मुमुक्षपणी नाहीं जाण। 
साधकपणी नाहीं 


२१५ 


९। 


।१०। 


।१९। 
संदेहवृत्ती । पुढे होतसे निवृत्ती । 
याकारणें निःसंदेह श्रोतीं । साधु वोळखावा ।१२। 
ज्ञान । तेचि साधूचे लक्षण । 


सिद्धाआंगीं संशय हीन । लागेल कैसा ।१३। 


२१६ + श्रीदासबोध + [समास १० 
ST CNT OT क 


कर्ममार्ग संशयें भरला । साधनीं संशयें कालवला । 


सर्वांमधें संशयें भरला । साधु तो निःसंदेह । १४। 
संशयाचें ज्ञान खोटें । संशयाचें वैराग्य पोरटें। 
संशयाचे भजन वोखटे । निर्फळ होये ।१५। 
वेर्थ संशयाचा देव । वेर्थ संशयाचा भाव। 
वेर्थ संशयाचा स्वभाव । सर्व कांहीं ।१६। 
वेर्थ संशयाचे व्रत । वेर्थ संशयाचे तीर्थ । 
वेर्थ संशयाचा परमार्थ । निश्चयेंविण ।१७। 
वेर्थ संशयाची भक्ती । वेर्थ संशयाची प्रीती । 
वेर्थ संशयाची संगती । संशयो वाढवी । १८। 
वेर्थ संशयाचें जिणें । वेर्थ संशयाचे धरणें । 
वेर्थ संशयाचे करणें । सर्व कांहीं ।१९। 
वेर्थ संशयाची पोथी । वेर्थ संशयाची वित्पत्ती । 
वेर्थ संशयाची गती । निश्चयेविण ।२०। 
वेर्थ संशयाचा दक्ष । वेर्थ संशयाचा पक्ष। 
वेर्थ संशयाचा मोक्ष । होणार नाहीं ।२१। 
वेर्थ संशयाचा संत । वेर्थ संशयाचा पंडित। 
वेर्थ संशयाचा बहुश्रुत । निश्चयेविण ।२२। 
बेर्थ संशयाची श्रेष्ठता । वेर्थ संशयाची वित्पन्नता । 
वेर्थ संशयाचा ज्ञाता । निश्चयेविण ।२३। 
` निश्चयेविण सर्व काहीं । अणुमात्र तें प्रमाण नाहीं । 
वेर्थचि पडिले प्रवाही । संदेहाचे ।२४। 


निश्चयेंविण जें बोलणें । तें अवधेंचि कंटाळवाणे । 
बाष्कळ बोलिजे बॉचाळपणें । निरार्थक ।२५। 


समास १०] 
असो निश्चयेविण जे वल्गना । 
संशयें कांही समाधाना । 
म्हणोनि संदेहरहित ज्ञान । 
तेचि सिद्धाचे लक्षण । 
तंव श्रोता करी प्रश्‍न । 
मुख्य निश्चयाचें लक्षण । 
ऐक निश्चय तो ऐसा । 
नाना देवाचा वळसा । 
जेणें निर्मिले सचराचर । 
शुद्ध विवेकें परमेश्वर । 
मुख्य देवे तो कवण । 
असत्य सांडून वोळखण । 
आपल्या देवास वोळखावे । 
संग त्यागून राहावें । 
तोडावा बंधनाचा संशयो । 
पाहावा भूतांचा अन्वयो । 


पूर्वपक्षेसि सिद्धांत । 
मग पावाबा निवांत । 
देहाचेनि योगें संशयो । 
चळों नेदावा निश्चयो । 
सिद्ध असतां आत्मज्ञान । 
याकारणें समाधान । 
आठवता । 
पाकाएणें sa 


* दशक ५+ 


२१७ 
ते अवधीच विटंबना । 
उरी नाहीं ।२६। 
निश्चयाचें समाधान । 
निश्चयेंसीं । २७। 
निश्चय करावा कवण । 
मज निरोपावें ।२८। 
मुख्य देव आहे कैसा। 
करूचि नये ।२९। 
त्याचा करावा विचार । 
वोळखावा ।३०। 
भक्ताचें कैसें लक्षण । 
सत्याची धरावी ।३९। 
मग मी कोण हें पाहावें । 
वस्तुरूप ।३२। 
करावा मोक्षाचा निश्चयो । 
वितिरेकेंसीं ।३३। 
पाहावा प्रकृतीचा अंत। 
निश्चय देवाचा ।३४। 
करी समाधानाचा क्षयो । 
आत्मत्वाचा ।३५। 
संदेह वाढवी देहाभिमान । 
आत्मनिश्चयें राखावे ।३६। 
उडे विवेकाची शुद्धी । 
सदूढ करावी ।३७। 


२१८ * श्रीदासबोध * [समास १० 


आत्मबुद्धि निश्चयाची । तेचि दशा मोक्षश्रीची । 


अहमात्मा हें कथीचि । बिसरों नये ।३८। 
निरोपिलें निश्चयाचें लक्षण । परी हें न कळे सत्संगेविण । 
संतांसि गेलियां शरण । संशये तुटती ।३९। 
आतां असो हें बोलणें । ऐका सिद्धांची लक्षणें । 
मुख्य निःसंदेहपणें । सिद्ध बोलिजे ।४०। 
सिद्धस्वरूपीं नाहीं देहो । तेथें कैंचा हो संदेहो। 
याकारणें सिद्ध पाहो । निःसंदेही ।४१। 


देहसमंधाचेनि गुणें । लक्ष्णासि काये उणें। 
देहातीताची लक्षणें । काये म्हणोनि सांगावी ।४२। 
जें लक्षवेना चक्षूसी । त्याचीं लक्षणें सांगावी कैसीं । 
निर्मळ वस्तु सिद्ध त्यासी । लक्षणें कैसीं ।४३। 
लक्षणें म्हणिजे केवळ गुण । वस्तु ठाईची निर्गुण । 
। 
। 
। 


तेंचि सिद्धाचे लक्षण । वस्तुरूप ।४४। 
तथापि ज्ञानदशकीं बोलिलें । म्हणौनि वग्तृत्व आटोपिलें । 
न्यूनपूर्ण क्ष्मा केले । पाहिजे श्रोतीं ।४५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्धलक्षणनाम” 
समास दहावा समाप्त. 
uu 


दशक पाचवा समाप्त 
(3 


दशक सहावा : देवशोधन 


दशक ८ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 
चित्त सुचित करावें । बोलिले तें जीवीं धरावें । 
सावध होऊन बैसावें । निमिष्य येक । ९ 


कोणी येके ग्रामी अथवा देसी । राहाणें आहे आपणासी । 
न भेटतां तेथिल्या प्रभूसी । सौख्य कैंचें । 
म्हणोनि ज्यास जेथें राहाणें । तेणें त्या प्रभूची भेटी घेणें । 
म्हणिजे होये श्लाघ्यवाणें । सर्व कांहीं । ३ 

प्रभुची भेटी न घेतां । तेथें कैंची मान्यता । 
आपुलें महत्व जाता । वेळ नाहीं । ४ 

म्हणौनि रायापासूनि रंक । कोणी तरी येक नायेक । 
त्यास भेटणें हा विवेक । विवेकी जाणती । ५ 

त्यास न भेटतां त्याचे नगरीं । राहतां धरितील बेगारी । 
तेथें न करितां चोरी । आंगी लागे । ६ 
याकारणें जो शाहाणा । तेणें प्रभुसी भेटावे जाणा । 
ऐसें न करितां दैन्यवाणा । संसार त्याचा । ७ 
ग्रामी थोर आमाथिपती । त्याहूनि थोर देशाधिपती । 
देशाधिपतीहूनि नृपती । थोर जाणावा । ८ 
राष्ट्राचा a प्रभु तो राजा । बहुराष्ट्र तो माहाराजा। 
राजा । तो चक्रवती । ९ 


२२० » श्रीदासबोध + [समास १ 
ors 


येक नरपति येक गजपती । येक हयपति येक भूपती । 
सकळांमध्ये चक्रवती । थोर राजा ।१०। 


असो ऐसियां समस्तां । येक ब्रह्मा निर्माणकर्ता । 


त्या ब्रह्मयासहि निर्मिता 
ब्रह्मा विष्णु आणि हर 
तो वोळखावा परमेश्वर 


तो देव ठाई पडेना 


ब्रह्मांडनायेक चोजवेना । हें बरें नव्हे 


जेणें संसारीं घातलें 
त्यासी नाहीं वोळखिलें 
म्हणोनि देव वोळखावा 
न कळे तरी सत्संग धरावा 
जो जाणेल भगवंत 
जो शाश्वत आणि अशाश्वत 
चळेना ढळेना देव 
तोचि जाणिजे माहानुभाव 
जो जनामधें वागे 
ज्याचे अंतरीं ज्ञान जागे 
जाणिजे परमात्मा निर्गुण 


त्यावेगळें तें अज्ञान 
पोट भराव्याकारणें 
त्यासी ज्ञान म्हणती परी तेणें 


देव वोळखावा येक 
येर आवघेंचि निरार्थक 


। कोण आहे । ११। 
। त्यांसी निर्मिता तोचि थोर । 
। नाना येले ।१२। 


। तरी येमयातना चुकेना । 
।१३। 
। आवें ब्रह्मांड निर्माण केलें । 
। तोचि पतित । १४। 
। जन्म सार्थकचि करावा । 
। म्हणिजे कळे ।१५। 
। तया नांव बोलिजे संत। 
। निवाडा करी ।१६। 
। ऐसा ज्याचा अंतर्भाव। 
। संत साधु ।१७। 
। परि जनांवेगळी गोष्ट सांगे । 
। तोचि साधु । १८। 
। त्यासीच म्हणावें ज्ञान । 
। सर्वकांहीं ।१९। 
। नाना विद्या अभ्यास करणें । 
। सार्थक नव्हे ।२०। 


। तेंचि ज्ञान तें सार्थक । 
। पोटविद्या । २१। 


समास १] * दशक ६* २२१ 
Core 


जन्मवरी पोट भरिलें 
पुढे अवधेंचि वेर्थ गेलें 
येवं पोट भराव्याची विद्या 
सर्वव्यापक वस्तु सद्या 
ऐसें जयापासी ज्ञान 
तयापासीं समाधान 
अज्ञानास भेटतां अज्ञान 
करंट्यास करंट्याचें दर्शन 
रोग्यापासीं रोगी गेला 
निर्बळापासी निर्बळाला 
पिशाच्यापासीं पिशाच्य गेलें 
उन्मत्तास उन्मत्त भेटले 
भिकाऱ्यापासीं मागतां भिक्षा 
उजेड पाहातां कृष्णपक्षा 
अबद्धापासी गेला अबद्ध 
बद्धास भेटतां बद्ध 
देहापासी गेला देही 
म्हणौनि ज्ञात्यावांचून नाहीं 


। देहाचें संरक्षण केलें। 
। अंतकाळीं ।२२। 
। तयेसी म्हणों नये सद्विद्या । 
। पाविजे ते ज्ञान ।२३। 
। तोचि जाणावा सज्जन। 
। पुसिलें पाहिजे । २४। 
। तेथें कैंचें सांपडेल ज्ञान । 
। होतां भाग्य कैंचें ।२५। 
। तेथें कैंचें आरोग्य त्याला । 
। पाठी कैंची ।२६। 


। तेथें कोण सार्थक जालें । 
। त्यास उमजवी कवणु ।२७। 


। दीक्षाहीनापासी दीक्षा । 
। पाविजे कैंचा ।२८। 
। तो कैसेनि होईल सुबद्ध । 
। सिद्ध नव्हे ।२९। 
। तो कैसेनि होईल विदेही । 
। ज्ञानमार्ग ।३०। 


याकारणें ज्ञाता पाहावा । त्याचा अनुग्रह घ्यावा । 


सारासारविचारें जीवा 


। मोक्ष प्राप्त ।३९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'देवशोधननाम' 


समास 


पहिला समाप्त. 
ou 


| दशक ८ : समास २ | 


ऐका उपदेशाची लक्षणें 
नाना मतांचे पेखणें 


ब्रहाज्ञानेंविण उपदेश 
धान्येविण जैसें भूंस 
नाना कबाड़ बडविलें 
अथवा धुणचि सेविलें 
नाना साली भक्षिल्या 
खोबरें सांडून खादल्या 
तैसें ब्रहज्ञानेंविण 
सार सांडून असार कोण 


॥ श्रीराम ॥ 


। सायोज्यप्राप्ती होय जेणें । 
। कामा नये सर्वथा । 
। तो म्हणों नये विशेष । 
। खातां नये । 
। नातरी तक्रचि गुसळिलें । 
। सावकास । 
। अथवा चोइट्या चोखिल्या । 
। नरोट्या जैशा । 


। नाना उपदेशाचा सिण। 
। शाहाणा सेवी । 


आतां ब्रह्म जें कां निर्गुण । तेचि केलें निरूपण । 


सुचित करावें अंतःकर्ण 
सकळ सृष्टीची रचना 
परंतु हे तगेना 
आदिअंतीं ब्रह्म निर्गुण 
येर पंचभूतिक जाण 
येऱहवीं हें पाहातां भूतें 
भूत म्हणतां मनुष्यातें 
मां तो जगज्जनक परमात्मा 
ज्याची कळेना महिमां 


। श्रोतेजनीं । 
। ते हे पंचभूतिक जाणा । 
। सर्वकाळ | 
। तेचि शाश्चताची खूण । 
। नासिवंत । 
। देव कैसें म्हणावें त्याते । 
। विषाद वाटे । 


। त्यास आणि भूतउपमा । 
। ब्रह्मदिकांसी 


९ । 


।९०। 


समास २] * दशक ६५ २२३ 
का न क 


भूतां ऐसा जगदीश । म्हणतां उत्पन्न होतो दोष । 
याकारणें माहापुरुष । सर्व जाणती । ११। 


पृथ्वी आप तेज वायो आकाश । यां सबाह्य जगदीश । 
पंचभूतांसी आहे नाश । आत्मा अविनाशरूपी ।१२। 
जें जें रूप आणी नाम । तो तो आवघाचि भ्रम। 


नामरूपातीत वर्म । अनुभवे जाणावें ।१३। 
पंचभूते आणी त्रिगुण । ऐशी अष्टधा प्रकृति जाण । 
अष्टधाप्रकृतीस नामाभिधान । दृश्य ऐसें । १४। 
तें हें दृश्य नासिवंत । ऐसें वेद श्रुति बोलत। 
निर्गुण ब्रह्म शाश्वत । जाणती ज्ञानी । १५। 
जें शस्त्रें तोडितां तुटेना । जें पावकें जाळितां जळेना । 
कालवितां कालवेना । आपेंकरूनी ।१६। 
जें वायोचेनि उडेना । जें पडेना ना झडेना। 
जें घडेना ना दडेना । परब्रह्म तें । १७। 
ज्यासी वर्णचि नसे । जें सर्वाहूनि अनारिसें। 
परंतु असतचि असे । सर्वकाळ । १८। 
दिसेना तरी काये जालें । परंतु तें सर्वत्र संचले । 
सूक्ष्मचि कोंदाटले । जेथें तेथें ।१९। 
दृष्टीस लागली सवे । जें दिसेल तेचि पाहावें । 
परतु गुज तें जाणावें । गोप्य आहे ।२०। 
प्रगट तें जाणावें असार । आणी गुप्त तें जाणावें सार । 
गुरुमुखें हा विचार । उमजों लागे । २१। 


जें उमजेना तें उमजावें । जें दिसेना तें पाहावें । 
कळेना तें जाणावें । विवेकबळें ।२२। 


२२४ र श्रीदासबोध + [समास र 
A ही माम नाम मम कक” 


गुप्त तेचि प्रगटवावें। असाध्य तेंचि साधावें। 


कानडेचि अभ्यासार्वे । सावकास ।२३। 
वेद विरंची आणि शेष । जेथें सिणले निशेष। 
तेचि साधावें विशेष । परब्रह्म तें ।२४। 
तरीं तें कोणेपरी साधावे । तेंचि बोलिलें स्वभावें । 
अध्यात्मश्रवणें पावावे । परब्रह्म तें ।२५। 
पृथ्वी नव्हे आप नव्हे । तेज नव्हे वायु नव्हे। 
वर्णवेकत ऐसें नव्हे । अव्यक्त तें ।२६। 
तयास म्हणावें देव । वरकड लोकांचा स्वभाव । 
जितुके गांव तितुके देव । जनाकारणें ।२७। 
ऐसा देवाचा निश्चयो जाला । देव निर्गुण प्रत्यया आला । 
आतां आपणचि आपला । शोध घ्यावा ।२८। 


माझें शरीर ऐसें म्हणतो । तरी तो जाण देहावेगळाचि तो । 
मन माझें ऐसें जाणतो । तरी तो मनहि नव्हे ।२९। 


पाहातां देहाचा विचार । अवघा तत्वांचा विस्तार । 


तत्वें तत्व झाडितां सार । आत्माच उरे ।३०। 
आपणासी ठावचि नाहीं । येथें पाहाणें नलगे कांहीं । 
तत्वें ठाईंचा ठाई । विभागून गेलीं ।३९। 
बांधली आहे तों गांठोडी । जो कोणी विचारें सोडी। 
विचार पाहातां ही गांठोडी । आडळेना ।३२। 
तत्वांचे गांठोडें शरीर । याचा पाहातां विचार । 
येक आत्मा निरंतर । आपण नाहीं ।३२। 
आपणासी ठावचि नाहीं । जन्ममृत्यु कैंचें काई। 
पाहाता वस्तुचा ठाई । पापपुण्य नसे I 


पापपुण्य येमयातना । हे निर्गुणीं तों असेना । 
आपण तोचि तरी जन्ममरणा । ठाव कैंचा 


कार न र २] * दशक ६* २२५ 
बांधला । तो विवेकें मोकळा केला । 
देहातीत होतां पावला । मोक्षपद ।३६। 
जालें जन्माचे सार्थक । निर्गुण आत्मा आपण येक । 
परंतु ही विवेक । पाहिलाच पाहावा । ३७। 
जञागें होतां स्वप्न सरे । विवेक पाहातां दृश्य वोसरे । 
स्वरूपानुसंधानें तरे । प्राणीमात्र ।३८। 
आपणास निवेदावें । आपण विवेकें नुरावें। 
आत्मनिवेदन जाणावें । याचें नांव ।३९। 
आधीं अध्यात्मश्रवण । मग सद्गुरुपादसेवन । 
पुढे आत्मनिवेदन । सदगुरुप्रसादें ॥४०॥ 
आत्मनिवेदना उपरी । निखळ वस्तु निरंतरी । 
आपण आत्मा अंतरीं । बोध जाला ।४१। 
त्या ब्रह्मबोथें ब्रह्माचि जाला । संसारखेद तो उडाला । 
देहो प्रारब्धी टाकिला । सावकास ।४२। 
यासी म्हणिजे आत्मज्ञान । येणें पाविजे समाधान । 
परब्रह्म अभिन्न । भक्तचि जाला ।४३। 
आतां होणार तें होयेना कां । आणि जाणार तें जायेना कां । 
तुटली मनांतील आशंका । जन्ममृत्याची ।४४। 
संसारीं पुंडावें चुकले । देवां भक्तां ऐक्य जालें । 
मुख्य देवास वोळखिलें । सत्संगेंकरूनी [४५ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रह्मपावनतिरूपणनाम' 
समास दुसरा समाप्त. 
00 


I7, 
80 Dasbodh (Marathi)_Section_8_] _Front 


दशक ८ : समास ३ 


॥ श्रीराम ॥ 


निर्गुण आत्मा तो निर्मळ । जैसें आकाश अंतराळ । 
घनदाट निर्मळ निश्चळ । सदोदित 


। १। 
जें खंडलेचि नाहीं अखंड । जें उदंडाहूनि उदंड । 
जें गगनाहूनि वाड । आणि सूक्ष्म । २। 
जें दिसेना ना भासेना। जें उपजेना ना नासेना। 
जें येयना ना जायना । परब्रह्म तें । ३। 
जें चळेना ना ढळेना । जें तुटेना ना फुटेना। 
जें रचेना ना खचेना । परब्रह्म तें । ४ । 
जें सन्मुखचि सर्वकाळ । जेंनिःकळंक आणि निखळ । 
सर्वात आकाशपाताळ । व्यापूनि असे । ५। 
अविनाश तें ब्रह्म निर्गुण । नासे ते माया सगुण । 
सगुण आणि निर्गुण । कालवलें । ६। 
या कर्दमाचा विचार । करूं जाणती योगेश्वर । 
जैसें क्षीर आणि नीर । राजहंस निवडिती । ७। 
जड सबळ पंचभूतिक । त्यामध्यें आत्मा व्यापक । 
तो नित्यानित्यविवेक । पाहातां कळे । ८ । 
उसांमध्यें घेईजे रस । येर तें सांडिजे बाकस। 
तैसा जगामध्ये जगदीश । विवेकें वोळखावा । ९। 
रस नासिबंत पातळ । आत्मा शाश्वत निश्चळ । 
रस अपूर्ण आत्मा केवळ । परिपूर्ण जाणावा ।१०। 


I780 Dasbodh (०990) _$९८४०।_8__9०८ 


समास ३] * दशक ६* २२७ 


आत्म्यासारिखें येक असावें । मां तें दृष्टांतासि द्यावें । 


दृष्टांतमिसें समजावें । कैसें तरी । ११। 
ऐसी आत्मस्थिती संचली । तेथें माया कैसी जाली । 
जैसी आकाशीं वाहिली । झुळुक वायोची । १२। 
वायोपासूनि तेज जालें । तेजापासूनि आप निपजलें । 
आपापासूनि आकारले । भूमंडळ ।१३। 
भूमंडळापासूनि उत्पत्ती । जीव नेणों जाले किती । 
परंतु ब्रह्म आदिअंतीं । व्यापूनि आहे ।१४। 
जें जें काहीं निर्माण जालें । तें तें अवघेचि नासले । 
परी मुळीं ब्रह्म तें संचलें । जैसें तैसें ।१५। 
घटापूर्वी आकाश असे । घटामधें आकाश भासे । 
घट फुटतां न नासे । आकाश जैसें ।१६। 
तैसें परब्रह्म केवळ । अचळ आणि अढळ । 
मधें होत जात सकळ । सचराचर । १७। 
जें जें कांहीं निर्माण जालें । तें तें आधींच ब्रह्मे व्यापिले । 
सर्व नाशतां उरलें । अविनाश ब्रह्म । १८। 
ऐसें ब्रह्म अविनाश । तेंचि सेविती ज्ञाते पुरुष । 
तत्वनिर्शनें आपणास । आपण लाभे ।१९। 
तत्वें तत्व मेकविले । त्यासी देह हें नाम ठेविलें । 
तें जाणते पुरुषी शोधिलें । तत्वे तत्व ।२०। 
तत्वझाडा निशेष होतां । तेथें निमाली देहअहंता । 
निर्गुण ब्रह्मी ऐक्यता । विवेकें जाली । २१। 
विवेकें देहाकडे पाहिलें । तों तत्वें तत्व बोसरले । 
आपण कांहीं नाहीं आले । प्रत्ययासी ।२२। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_8_2_Front 


२२८ 


आपला आपण शोध घेतां । 
तत्वांती उरलें तत्वता । 
आपणाविण निर्गुण ब्रह्म । 
तत्वासरिसा गेला भ्रम । 
मी पाहातां आडळेना । 
आपण तेंचि परी कळेना । 
सारासार अवघें शोधिलें । 
पुढें सार तें उरलें । 
आधीं ब्रह्म निरोपिलें । 
सकळ आवधेंचि नासले । 
होतां विवेकें संव्हार । 
आपला आपणासि विचार । 
आपण कल्पिले मीपण । 
मीपण गेलियां निर्गुण । 
जालियां तत्वाचे निर्शन । 
कां दाखवावे मीपण । 
तत्वांमध्यें मीपण गेलें । 
सोहंभावें प्रत्यया आलें । 
आत्मनिवेदन होतां । 
साचार भक्त विभक्तता । 
निर्गुणासी नाहीं जन्ममरण । 
निर्गुणीं अनन्य होतां आपण । 
तत्वीं वेटाळून घेतला । 
आपणासी आपण भुलला । 


* श्रीदासबोध + 


[समास ३ 


आपली तों माईक वार्ता । 


निर्गुण ब्रह्म ।२३। 
हेचि निवेदनाचें वर्म । 
मीतूंपणाचा । २४। 
निर्गुण ब्रह्म तें चळेना । 
सदगुरुविण ।२५। 
तों असार तें निघोन गेलें । 
निर्गुण ब्रह्म ।२६। 
तेंचि सकळांमध्यें व्यापले । 
उरले तें केवळ ब्रह्म । २७। 
तेथें निवडे सारासार । 
ठाई पडे ।२८। 
मीपण शोधितां नुरे जाण । 
आत्मा स्वयें ।२९। 
निर्गुण आत्मा तोचि आपण । 
तत्वनिर्शनाउपरी ।३०। 
तरी निर्गुण सहजचि उरलें । 
आत्मनिवेदन ।३९। 
देवाभक्तांसी ऐक्यता । 
सांडूनि जाला ।३२। 
निर्गुणासी नाहीं पापपुण्य । 
मुक्त जाला ।३३। 
प्राणी संशयें गुंडाळला । 
कोहं म्हणे । ३ ४। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_8_2_Back 


समास ४] * दशक ६% २२९ 
22724 04 YR NN 


तत्वीं गुंतला म्हणे कोहं । विवेक पाहातां म्हणे सोहं । 


अनन्य होतां अहं सोहं । मावळली ।३५। 
याउपरी उर्वरित । तेचि स्वरूप संत। 
देहीं असोनि देहातीत । जाणिजे ऐसा ।३६। 
संदेहवृत्ति ते न भंगे । । म्हणोनि बोलिलेचि बोलावें लागे । 
आम्हासी हें घडलें प्रसंगें । श्रोतीं क्ष्मा करावें ।३७। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'मायोद्भवनाम” 
समास तिसरा समाप्तः 


ब्रह्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
कृतायुग सत्रा लक्ष अठाविस सहस्र । त्रेतायुग बारा लक्ष शाहाणौ सहस्र । 
द्वापार आठ लक्ष चौसष्टी सहस्र । आतां कल्युग ऐका । १। 
कलयुग च्यारि लक्ष बतीस सहस्र । चतय त्रेताळिस लक्ष वीस सहस्र । 
ऐसीं च्यतुर्युगें सहस्र । तो ब्रह्मयाचा येक दिवस । २ | 
ऐसे ब्रहो सहस्र देखा । तेव्हां विष्णूची येक घटिका । 
विष्णु सहस्र होतां ऐका । पळ येक ईश्वराचें । ३। 
ईश्वर जाये सहस्र वेळ । तें शक्तीचें अर्ध पळ । 
ऐसी संख्या बोलिली सकळ । शास्त्रांतरीं 


चतुर्युगसह्ताणि दिनमेकं पितामहम्‌ । 
पितामहसहस्राणि विष्णोर्घटिकमेव च॥ 


mia] 


। ५ । 


२३० * श्रीदासबोध * [समास ४ 


विष्णोरेकसहस्राणि पलमेकं महेश्वरम्‌ । 
महेश्वरसहस्राणि शक्तेर्ध पलं भवेत्‌॥ 


ऐशा अनंत शक्ती होती । अनंत रचना होति जाती । 


तरी अखंड खंडेना स्थिती । परब्रह्माची । ५। 
परब्रह्मासी कैंची स्थिती । परी हे बोलावयाची रिती । 
वेदश्रुती नेति नेति । परब्रह्मी । ६। 
च्यारि सहस्र सातसें साठीं । इतुकी कलयुगाची राहाटी । 
उरल्या कलयुगाची गोष्टी । ऐसी असे । ७ । 
च्यारि लक्ष सत्ताविस सहस्र । दोनिसें चाळीस संवछर । 
पुढें अन्योविण्य वर्णसंकर । होणार आहे । ८ । 
ऐसें रचलें सचराचर । येथें येकाहूनि येक थोर । 
पाहतां येथीचा विचार । अंत न लगे । ९। 
येक म्हणती विष्णु थोर । येक म्हणती रुद्र थोर। 
येक म्हणती शक्ति थोर । सकळांमध्यें ।९०। 
ऐसें आपुलालेपरी बोलती । परंतु अवघेचि नासेल कल्यांतीं । 
यदृष्टं तं नष्टं हे श्रुती । बोलतसे ।११। 
आपुलाली उपासना । अभिमान लागला जना । 
याचा निश्चयो निवडेना । साधुविण ।१२। 
साधु निश्चय करिती येक । आत्मा सर्वत्र व्यापक । 
येर हें अवधेचि माईक । सचराचर ।१३। 
चित्रीं लिहिली सेना । त्यांत कोण थोर कोण साना । 
हें तुम्ही विचाराना । आपुले ठाई ।१४। 


स्वप्नी उदंड देखिले । लहानथोरहि कल्पिले । 
परंतु जागें जालियां जालें । कैसें पाहा ।१५। 


समास ४] * दशक ६* २३१ 
हि अतीक NS NN, 


पाहातां जागृतीचा विचार । कोण लाहान कोण थोर । 
जाला अवघाचि विस्तार । स्वप्नरचनेचा ।१६। 
अवघाचि माईक विचार । कैंचें लाहान कैंचें थोर । 
लाहानथोराचा निर्धार । जाणती ज्ञानी । १७। 
जो जन्मासी येऊन गेला । तो मी थोर म्हणतांच मेला । 
परी याचा विचार पाहिला । पाहिजे श्रेष्ठी ।१८। 
जयांसि जालें आत्मज्ञान । तेचि थोर माहाजन । 
वेद शाख्रे पुराण । साधु संत बोलिले ।१९। 
एवं सकळांमध्यें थोर । तो येकची परमेश्वर । 


तयांमधें हरिहर । होति जाती ।२०। 
तो निर्गुण निराकार । तेथें नाहीं उत्पत्ती विस्तार । 
स्थानमानाचा विचार । ऐलिकडे । २१। 
नांवरूप स्थानमान । हा तों आवघाचि अनुमान । 
तथापी होईल निदान । ब्रह्मप्रळई ।२२। 
ब्रह्म प्रळयावेगळें । ब्रह्म नावरूपानिराळें । 
ब्रह्म कोणी येकाकाळे । जैसें तैसे । २३। 
करिती ब्रह्मनिरूपण । जाणती ब्रह्म संपूर्ण । 
तेचि जाणावे ब्राह्मण । ब्रह्मविद । २४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ब्रह्मनिरूपणनाम 
समास चोथा समाप्त 


जय 


दशक ६ : समास ५ 


मायाब्रह्मनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रोते पुसती ऐसें । माया ब्रह्म तें कैसें। 
श्रोत्यां वक्तयांच्या मिसें । निरूपण ऐका । 
ब्रह्म निर्गुण निराकार । माया सगुण साकार । 
ब्रह्मासि नाहीं पारावार । मायेसि आहे । 
ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । माया चंचळ चपळ । 
ब्रह्म निरोपाधी केवळ । माया उपाधिरूपी । 
माया दिसे ब्रह्म दिसेना । माया भासे ब्रह्म भासेना । 
माया नासे ब्रह्म नासेना । कल्पांतकाळीं । 


माया रचे ब्रह्म रचेना 
माया रुचे ब्रह्म रुचेना 
माया उपजे ब्रह्म उपजेना 
माया धरे ब्रह्म धरेना 
माया फुटे ब्रह्म फुटेना 
माया विटे ब्रह्म विटेना 
माया विकारी ब्रह्म निर्विकारी 
माया नाना रूपें धरी 
माया पंचभूतिक अनेक 
मायाब्रह्मांचा विवेक 
माया लाहान ब्रह्म थोर 
माया अर्ति पार 


माया खचे ब्रह्म खचेना । 
अज्ञानासी | 


माया मरे ब्रह्म मरेना। 
धारणेसी । 


माया तुटे ब्रह्म तुटेना । 
अविनाश तें । 


माया सर्व करी ब्रहम कांहींच न करी । 
ब्रह्म तें अरूप । 


ब्रह्म तें शाश्वत येक । 
विवेकी जाणती । 


माया असार ब्रह्म सार । 
ब्रह्मासी नाहीं 


९। 


।१०। 


समास ५] * दशक ६* २३३ 


सकळ माया विस्तारली 
परी ते निवडूनि घेतली 
गोंडाळ सांडून नीर घेइजे 
माया सांडूनि अनुभविजे 
ब्रह्म आकाशाऐसें निवळ 
ब्रह्म सूक्ष्म केवळ 
ब्रह्म ते अप्रत्यक्ष असे 
ब्रह्म ते समचि असे 
माया लक्ष ब्रह्म अलक्ष 
मायेमध्ये दोनि पक्ष 
माया पूर्वपक्ष ब्रह्म सिद्धांत 


। ब्रह्मस्थिते अछयादिली । 

। साधुजनीं ।१९। 
। नीर सांडूनि क्षीर सेविजे । 

। ब्रह्म तैसें ।१२। 
। माया वसुंधरा डहुढ । 

। माया स्थूळरूपी । १३। 
। माया ते प्रत्यक्ष दिसे। 

। माया ते विषमरूपी । १४। 
। माया साक्ष ब्रह्म असाक्ष । 

। ब्रह्मी पक्षचि नाहीं । १५। 
। माया असंत ब्रह्म संत। 


ब्रह्मासि नाहीं करणें हेत । मायेसि आहे ।९६। 


ब्रह्म अखंड घनदाट 
ब्रह्म तें निरंतर निघोट 
माया घडे ब्रह्म घडेना 


माया विघडे ब्रह्म विघडेना । जैसें तैसें 


ब्रह्म असतचि असे 
ब्रास कल्पांत नसे 


। माया पंचभूतिक पोचट । 
। माया ते जुनी जर्जरी । १७। 
। माया पडे ब्रह्म पडेना। 
। १८। 
। माया निरसितांच निरसे । 
। मायेसि आहे । १९। 


माया कठिण ब्रह्म कोमळ । माया अल्प ब्रह्म विशाळ । 


माया नासे सर्वकाळ 
वस्तु नव्हे बोलिजे ऐसी 
काळ पावेना वस्तुसी 
नाना रूप नाना रंग 
माया भंगे ब्रह्म अभंग 


। ब्रह्चि असे ।२०। 
। माया जैसी बोलिजे तैसी । 
। मायेसी झडपी ।२९। 


। तितुका मायेचा प्रसंग । 
। जैसें तैसैं ।२२। 


२३४ * श्रीदासबोध * 


आतां असो हा विस्तार 
तितुकी माया परमेश्वर 
सकळ उपाधीवेगळा 
जळीं असोनि नातळे जळा 
मायाब्रह्माचें विवरण 
संतांस गेलियां शरण 
अरे या संतांचा महिमा 
जयांचेनि जगदात्मा 


[समास ६ 


। चालत जातें सचराचर । 


। सबाह्यअभ्यंतरीं ।२३। 

। तो परमात्मा निराळा। 

। आकाश जैसें ।२४। 

। करितां चुके जन्ममरण । 

। मोक्ष लाभे ।२५। 

। बोलावया नाहीं सीमा । 

। अंतरचि होये ।२६। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मायाब्रह्मनिरूपणनाम” 

समास पाचवा समाप्तः 
uu 


॥ श्रीराम ॥ 


दशक ६ : समास & 
सृष्टिकथन 


सृष्टीपूर्वी ब्रह्म असे । तेथें सृष्टि मुळींच नसे। 
आतां सृष्टि दिसत असे । तें सत्य किं मिथ्या ७] 
तुम्ही सर्वज्ञ गोसांवी । माझी आशंका फेडावी । 
ऐसा श्रोता विनवी । वक्तयासी 
आतां ऐका प्रत्योत्तर । कथेसि व्हावें तत्पर । 
वक्ता सर्वज्ञ उदार । बोलता जाला 


जीवभूतः सनातन 


। ऐसें 


गीतेचें 


येणे वाक्यें सत्यपण । सृष्टीस आलें 


8 


। ३। 


वचन । 
॥ ४ । 


समास ६] * दशक ६% २२५ 
oO 


यद्दृष्टं तन्नष्टं येणें । वाक्य सृष्टी मिथ्यापणें । 


सत्य मिथ्या ऐसें कोणें । निबडावें । ५ । 
सत्य म्हणों तरी नासे । मिथ्या म्हणों तरी दिसे । 
आतां जैसें आहे तैसें । बोलिजेल । ६। 
सृष्टीमध्यें बहुजन । अज्ञान आणी सज्ञान। 
म्हणौनियां समाधान । होत नाहीं । ७। 
ऐका अज्ञानाचे मत । सृष्टि आहे ते शाश्चत। 
देव धर्म तीर्थ व्रत । सत्यचि आहे । ८ । 
बोले सर्वज्ञाचा राजा । मूर्खस्य प्रतिमापूजा । 
ब्रह्मप्रळयाच्या पैजा । घालूं पाहे । ९ । 


तंब बोले तो अज्ञान | तरी कां करिसी संध्यास्नान । 


गुरुभजन तीर्थाटण । कासया फिरावें ।१०। 


तीथे तीर्थे निर्मल ब्रह्मवृंदं वृंदे वृदे तत्त्वचितानुवाद: । 
वादे वादे जायते तत्वबोध: बोधे बोधे भासते चंद्रचूड: ।। 
चंद्रचूडाचें वचन । सद्गुरूचें उपासन । 
गुरुगीतानिरूपण । बोलिलें हरे ।११। 
गुरूसि कैसें भजावें । आधीं तयासि वोछखावें। 
त्याचें समाधान घ्यावें । विवेकें स्वयें ।१२। 
ब्रह्मानंद परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति 
दृंद्रातीतं गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ 


२३६ + श्रीदासबोध * [समास ६ 


गुरुगीतेचें वचन । ऐसें सदगुरूचें ध्यान। 


तेथें सृष्टिमिथ्याभान । उरेल कैंचें ।१३। 
ऐसा सज्ञान बोलिला । सदगुरु तो वोळखिला । 
सृष्टि मिथ्या ऐसा केला । निक्षितार्थ । ९४। 
श्रोता ऐसें न मनी कदा । आधीक उठिला वेवादा। 
म्हणे कैसा रे गोविंदा । अज्ञान म्हणतोसी ।१५। 
जीवभूतः सनातनः । ऐसें गीतेचे वचन। 
तयासि तूं अज्ञान । म्हणतोसि कैसा ।१६। 
ऐसा श्रोता आक्षेप करी । विषाद मानिला अंतरीं। 
याचें प्रत्योत्तर चतुरी । सावध परिसावें ।१७। 
गीतेस बोलिला गोविंद । त्याचा न कळे तुज भेद । 
म्हणौनियां वेर्थ खेद । वाहातोसी ।१८। 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां । 
माझी विभूति पिंपळ । म्हणौनि बोलिला गोपाळ । 
वृक्ष तोडितां तत्काळ । तुटत आहे ।१९। 


नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥ 


शस्त्रांचेनि तुटेना । अग्निचेनि जळेना । 
उदकामध्यें कालवेना । स्वरूप माझें ।२०। 
पिंपळ तुटे शस्त्राने । पिंपळ जळे पावकानें। 
पिंपळ कालवे उदकानें । नाशिवंत ।२९। 


तुटे जळे बुडे उडे । आतां ऐक्य कैसें घडे। 
म्हणोनि हें उजेडे । सद्गुरुमुखें ।२२। 


समास ६] ५ दशक ६% २३७ 


इंद्रियाणां मनश्चास्मि । कृष्ण म्हणे मन तो मी । 
तरी कां आवरावी उर्मी । चंचळ मनाची ।२३। 
ऐसें कृष्ण कां बोलिला । साधनमार्ग दाखविला । 
खडे मांडूनि सिकविला । वोनामा जेवी । २४। 


ऐसा आहे वाक्यभेद । सर्व जाणे तो गोबिंद । 
देहबुद्धीचा वेवाद । कामा नये । २५। 


वेद शास्त्र श्रुति स्मृती | तेथे वाक्यभेद पडती । 
ते सर्वहि निवडती । सद्गुरूचेनि वचनें ।२६। 


वेदशास्त्रांचें भांडण । शस्त्रें तोडी ऐसा कोण । 


हें निवडेना साधुविण । कदा कल्पांती । २७। 
पूर्वपक्ष आणि सिद्धांत । शास्त्री बोलिला संकेत । 
याचा होये निश्चितार्थ । साधुमुखें ।२८। 


येरवी वादाची उत्तरें । येकाहूनि येक थोरें। 
बोलों जातां अपारें । वेदशास्त्री 


।२९। 
म्हणोनि वादवेवाद । सांडून कीजे संबाद्‌। 
तेणें होये ब्रह्मानंद । स्वानुभवें ।३०। 
येके कल्पनेचे पोटीं । होति जाती अनंत सृष्टी । 
तया सृष्टीची गोष्टी । साच केवी ।३९। 
कल्पनेचा केला देव । तेथें जाला दृढभाव । 
देवालागीं येतां खेव । भक्त दुःखे दुःखबला । ३२। 


पाषाणाचा देव केला । येके दिवसी भंगोन गेला । 
तेणें भक्त दुखवला । रडे पडे आक्रंदे ।३३। 


२३८ * श्रीदासबोध * [समास ६ 
RN र ण 


देव हारपला घरी । येक देव नेला चोरी । 


येक देव दुराचारी । फोडिला बळें ।३४। 
येक देव जापाणिला । एक देव उदकीं टाकिला । 
येक देव नेऊनि घातला । पायातळीं ।३५। 
काय सांगों तीर्थमहिमा । मोडूनि गेला दुरात्मा। 
थोर सत्व होतें तें मा । काय जालें कळेना ।३६। 
देव घडिला सोनारी । देव बोतिला वोतारीं। 
येक देव घडिला पाथरी । पाषाणाचा । ३७। 
नर्बदागंडिकातीरीं । देव पडिले लक्षवरी। 
त्यांची संख्या कोण करी । असंख्यात गोटे ।३८। 
चक्रतीर्थी चक्रांकित । देव असती असंख्यात । 
नाहीं मनीं निश्चितार्थ । येक देव ।३९। 


बाण तांदळे तांब्रनाणें । स्फटिक देव्हारीं पूजणें । 
ऐसे देव कोण जाणें। खरे किं खोटे ॥४०॥ 
देव रेसिमाचा केला । तोहि तुटोनियां गेला । 


आतां नवा नेम धरिला । मृत्तिकेचा ।४१। 
आमचा देव बहु सत्य । आम्हां आकांतीं पावत । 
पूर्ण करी मनोरथ । सर्वकाळ ।४२। 
आतां याचें सत्व गेलें । प्राप्त होतें तें जाले । 
प्राप्त न वचे पालटिलें । ईश्वराचेनी ।४३। 
धातु पाषाण मृत्तिका । चित्रलेप काष्ठ देखा। 
तेथें देव कैंचा मूर्खा । भ्रांति पडिली ।४४। 


हे आपुली कल्पना । प्राप्तांऐसीं फळें जाणा । 
परी त्या देवाचिया खुणा । वेगळ्याचि ।४५। 


समास ६] * दशक ६५ २३९ 


म्हणौनि हें मायाभ्रमणें । सृष्टि मिथ्या कोटिगुणें । 


वेद शास्त्रे पुराणें । ऐसींच बोलती ।४६। 
साधुसंत मानुभाव । त्यांचा ऐसाचि अनुभव । 
पंचभूतातीत देव । सृष्टि मिथ्या ।४७। 
सृष्टीपूर्वी सृष्टि चालतां । सृष्टि अवघी संव्हारतां । 
शाश्वत देव तत्वतां । आदिअंतीं ।४८। 
ऐसा सर्वांचा निश्चयो । येदर्थौ नाहीं संशयो । 
वीतरेक आणि अन्वयो । कल्पनारूप ।४९। 
येके कल्पनेचे पोटी । बोलजेती अष्ट सृष्टि । 
तया सृष्टीची गोष्ठी । सावध ऐका ।५०। 
येकी कल्पनेची सृष्टी । दुजी शाब्दिक सृष्टी । 
तिजी प्रत्यक्ष सृष्टी । जाणती सर्व ।५९। 
चौथी चित्रलेपसृष्टी । पांचवी स्वप्नसृष्टी । 
साहावी गंधर्वसृष्टी । ज्वरसृष्टी सातवी ।५२। 
आठवी दृष्टिबंधन । ऐशा अष्ट सृष्टि जाण। 
यामधें श्रेष्ठ कोण । सत्य मानावी ।५३। 
म्हणोनि सृष्टी नासिवंत । जाणती संत महंत । 
सगुणीं भजावें निश्चित । निश्चयालागीं ।५४। 
सगुणाचेनि आधारें । निर्गुण पाविजे निधरिं। 
सारासारविचारें । संतसंगें ।५५। 
आतां असो हें बहुत । संतसंगे कळे नेमस्त । 
येहवीं चित्त दुश्चित । संशई पडे ।५६। 


तव शिष्ये आक्षेपिलें । सृष्टी मिथ्या ऐसें कळलें । 
परी हें अवघें नाथिलें। तरी दिसतें कां ।५७। 


२४० * श्रीदासबोध * [समास ७ 
हक त NER nis MORNE 5, pid 


दृश्य प्रत्यक्ष दिसतें । म्हणोन सत्यचि वाटतें । 


यासि काय करावें तें । सांगा स्वामी ।५८। 
याचें प्रत्योत्तर भलें । पुढिलें समासी बोलिलें । 
श्रोतां श्रवण केलें । पाहिजे पुढें ।५९। 


एवं सृष्टी मिथ्या जाण । जाणोनि रक्षावें सगुण । 
ऐसी हे अनुभवाची खूण । अनुभवी जाणती ।६०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सृष्टिकथननाम” 
समास सहावा समाप्त. 


ud 
दशक ८ : समास ७ 
सगुणभजन 
॥ श्रीराम ॥ 

ज्ञानें दृश्य मिथ्या जालें । तरी कां पाहिजे भजन केलें । 
तेणें काये प्राप्त जालें । हें मज निरोपावें । ९। 
ज्ञानाहूनि श्रेष्ठ असेना । तरी कां पाहिजे उपासना । 
उपासनेने जना । काये प्राप्त । २। 
मुख्य सार तें निर्गुण । तेथें दिसेचिना सगुण । 
भजन केलियाचा गुण । मज निरोपावा । ३ । 
जें समस्त नासिवंत । त्यासि भजावे किंनिमित्य । 
सत्य सांडून असत्य । कोणें भजावे । ४ । 


असत्याचा प्रत्यये आला । तरी मग नेम कां लागला । 
सत्य सांडून गल्बला । कासया करावा । ५ । 


समास ७] 


* दशक ६* 2१ 
निर्गुणानें मोक्ष होतो । प्रत्यक्ष प्रत्यया येतो। 
सगुण काये देऊं पाहातो । सांगा स्वामी । ६। 
सगुण नासिवंत ऐसें सांगतां । पुन्हा भजन करावें म्हणतां । 
तरी काशासाठी आतां । भजन करू । ७ 
स्वामीचे भिडेनें बोलवेना । येऱहवीं हें कांहींच मानेना । 
साध्यचि जालियां साधना । कां प्रवतविं । ८ । 
ऐसें श्रोतयाचें बोलणें । शब्द बोले निर्बुजलेपणें । 
याचें उत्तर ऐकणें । म्हणे वक्ता । ९ । 
गुरुचे वचन प्रतिपाळण । हें मुख्य परमार्थाचें लक्षण । 
वचनभंग करितां विलक्षण । सहजेंचि जाले । १०। 
म्हणोनि आज्ञेसी वंदावे । सगुणभजन  मानावें। 
श्रोता म्हणे हें देवें । कां प्रयोजिले ।११। 
काय मानिला उपकार । कोण जाला साक्षात्कार । 
किवा प्रारब्धाचें अक्षर । पुसिलें देवें ।१२। 
होणार हें तों पालटेना । भजनें काय करावें जना । 
हें तों पाहातां अनुमाना । कांहींच नये ।९३। 
स्वामीची आज्ञा प्रमाण । कोण करील अप्रमाण । 
परंतु याचा काय गुण । मज निरोपावा । १४। 
वक्ता म्हणे सावधपणें । सांग ज्ञानाची लक्षणें । 
तुज कांहीं लागे करणें । किंवा नाहीं । १५। 
करणें लागे भोजन । करणें लागे उदकप्राशन । 
मळमूत्रत्यागलक्षण । तेंहि सुटेना । १६। 
जनाचें समाधान राहावें । आपुलें पारिखें वोळखावें । 
आणि भजनचि मोडावें । हें कोण ज्ञान ।१७। 


२४२ 


ज्ञानविवेकें मिथ्या जालें 


तरी मग भजनेचि काय केलें 


साहेबास लोटांगणी जावें 


आणी देवास न मनावें। हें कोण ज्ञान 


* श्रीदासबोध + 


[समास ७ 
। परंतु अवघें नाहीं टाकिले । 
। सांग बापा ।१८। 
। नीचासारिखें व्हावें । 
।१९। 


हरीहर ब्रह्मादिक । हे जयाचे आज्ञाधारक । 
तूं येक मानवी रंक । भजेसिना तरी काय गेलें ।२०। 
आमुचे कुळी रघुनाथ । रघुनाथें आमुचा परमार्थ । 
जो समर्थाचाहि समर्थ । देवां सोडविता । २१। 
त्याचे आम्ही सेवकजन । सेवेकरितां जालें ज्ञान । 
तेथें अभाव धरितां पतन । पाविजेल कीं ।२२। 
गुरु सांगती सारासार । त्यास कैसें म्हणावें असार । 
तुज काय सांगणें विचार | शाहाणे जाणती । २३। 
समर्थाचे मनीचें तुटे । तेंचि जाणावें अदृष्ट खोटे । 
राज्यपदापासून करंटे । चेबले जैसें ।२४। 
मी थोर वाटे मनीं । तो नव्हे ब्रहाज्ञानी। 
विचार पाहातां देहाभिमानी । प्रत्यक्ष दिसे ।२५। 
वस्तुभजन करीना । ना न करीं ऐसेंही म्हणेना । 
तरी हे जाणावी कल्पना । दडोन राहिली ।२६। 
ना तें ज्ञान ना तें भजन । उगाचि आला देहाभिमान । 
येथें नाहीं किं अनुमान । प्रत्यय तुझा ।२७। 
तरी आतां ऐसें न करावें । रघुनाथभजनी लागावें। 
तेणेचि ज्ञान बोलावें । चळेना ऐसें ।२८। 


समास ७] * दशक ६% २४३ 


करी दुर्जनाचा संव्हार । भक्तजनासी आधार । 


ऐसा हा तों चमत्कार । रोकडा चाले । २९। 
मनीं धरावें तें होतें । विघ्न अवधेचि नासोन जातें । 
कृपा केलियां रघुनाथें । प्रचित येते ।३०। 
रघुनाथभजनें ज्ञान जालें । रघुनाथभजनें महत्त्व वाढलें । 
म्हणौनियां तुवां केले । पाहिजे आधीं । ३१। 
हैं तों आहे सप्रचित । आणी तुज बाटेना प्रचित । 
साक्षात्कारें नेमस्त । प्रत्ययो करावा ।३२। 
रघुनाथ स्मरोनि कार्य करावें । तें तत्काळचि सिद्धि पावे । 
कर्ता राम हें असावें । अभ्यांतरीं ।३३। 
कर्ता राम मी नव्हे आपण । ऐसें सगुणनिवेदन । 
निर्गुणीं तें अनन्य । निर्गुणचि होईजे । ३४। 
मी कर्ता ऐसें म्हणतां । कांहींच घडेना सर्वथा । 
प्रचित पाहासी तरी आतां । सीघ्रचि पाहें ।३५। 
मी कर्ता ऐसें म्हणसी । तेणें तूं कष्टी होसी। 
राम कर्ता म्हणतां पावसी । येश कीर्ती प्रताप ।३६। 
येके भावनेसाठीं । देवासी पडे तुटी। 


कां ते होये कृपादृष्टी । देव कर्ता भावितां ।३७। 
आपण आहे दों दिसांचा । आणी देव बहुतां काळांचा । 
आपण थोडे वोळखिचा । देवासि त्रैलोक्य जाणे ।३८। 


याकारणें रघुनाथभजन । त्यासी मानिती बहुत जन । 
ब्रह्मादिक आदिकरून । रामभजनी तत्पर ।३९। 


२४४ * श्रीदासबोध * [समास ८ 
अ 


ज्ञानबळें उपासना । आम्ही भक्त जरी मानूं ना । 
तरी या दोषाच्या पतना । पावो अभक्तपणें 


।४०। 
देव उपेक्ष थोरपणें । तरी मग त्याचें तो जाणे। 
अप्रमाण तें इलाघ्यवाणें । नव्हे किं श्रेष्ठा ।४१। 
देहास लागली उपासना । आपण विवेकें उरेना। 
ऐसी स्थिति सज्जना । अंतरीची ।४२। 
सकळ मिथ्या होऊन जातें । हे रामभजनें कळों येतें । 
दृश्य ज्ञानियांचेनि मतें । स्वप्न जैसें ।४३। 
मिथ्या स्वप्नविवंचना । तैसी सृष्टीची रचना। 
दृश्य मिथ्या साधुजना । कळों आलें ।४४। 
आक्षेप जाला श्रोतयांसी । मिथ्या तरी कां दिसतें आम्हांसी । 
याचें उत्तर पुढीले समासी । बोलिलें असे ।४५। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सगुणभजननाम” 
समास सातवा समाप्त. 
०० 


दृश्यनिर्शन 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां श्रोतीं पुसिलें होतें । दृश्य मिथ्या तरी कां दिसतें । 
याचें उत्तर बोलिजेल तें । सावध ऐका EF. 


देखिलें तें सत्यचि मानावें । हें ज्ञात्याचें देखणें नव्हे । 
जड मूढ आज्ञान जीवें । हें सत्य मानिजे । २। 


समास ८] * दशक ६* 

येक्या  देखिल्यासाठीं । लटिक्या कराव्या ग्रंथकोटी । 
संतांमहंतांच्या गोष्टी । त्याहि मिथ्या मानाव्या । 
माझें दिसतें हेचि खरें । येथें चालेना दुसरे । 
ऐशिया संशयाच्या भरें । भरोंचि नये । 
मृगें देखिलें मृगजळ । तेथें धावते बरळ। 
जळ नव्हे मिथ्या सकळ । त्या पशूस कोणे म्हणावें । 
रात्रौ स्वप्न देखिले । बहुत द्रव्य सांपडलें। 


बहुत जनांसी वेव्हारिलें । तें खरें कैसेनि मानावे । 


कुशळ चितारी विचित्र 
देखतां उठे प्रीति मात्र 


नाना वनिता हस्ति घोडे 
दिवसां पाहातां कातडे 
काष्ठी पाषाणी पुतळ्या 
परम सुंदर वाटल्या 
नाना गोपुरी पुतळ्या असती 
लाघव देखतां भरे वृत्ती 
खेळतां नेटके दशावतारी 
नेत्र मोडिती कळाकुंसरी 
सृष्टी बहुरंगी असत्य 
तुज वाटे दृश्य सत्य 
मिथ्या साचासारिखें देखिलें 
दृष्टी तरळतां 


भासले 


। तेणें निर्माण केलें चित्र । 
। परतु तेथें मृत्तिका । 
। रात्रौ देखतां मन बुडे । 
। कंटाळवाणे । 


। नाना ठकारें निर्मिल्या । 
। परंतु तेथें पाषाण । 
। वक्रांगें वक्रदृष्टी पाहाती । 
। परंतु तेथें त्रिभाग 
। तेथें येती सुंदर नारी । 
। परंतु अवघे धटिंगण 
। बहुरूपाचे हें कृत्य । 
। परी हे जाण अविद्या 


। परि तें पाहिजे विचारिले । 
। तें साच कैसे मानावें 


२४५ 


३ । 


$: 


।१०। 


।१९। 


।१२। 


। १३। 


२४६ » श्रीदासबोध * [समास ८ 
RNR vb MP लक 


वरी पाहातां पालथें आकाश । उदकी पाहातां उताणें आकाश । 
मध्यें चांदिण्याहि प्रकाश । परी तें अवघें मिथ्या ।१४। 
नृपतीनें चितारी आणिले । ज्याचे त्याऐसे पुतळे केले । 
पाहातां तेचि ऐसे गमले । परी अवघे माईक ।१५। 
नेत्री कांहीं बाहोलhि नसे । जेव्हां जें पाहावें तेव्हा तें भासे । 


डोळां प्रतिबिंब दिसे । तें साच कैसेनी ।१६। 
जितुके बुडबुडे उठती । तितुक्यांमध्यें रूपें दिसती । 
क्ष्णामध्यें फुटोन जाती । रूपें मिथ्या । १७। 
लघुदर्पणें दोनि च्यारी हातीं । तितुकी मुखें प्रतिबिंबती । 
परी तें मिथ्या आदिअंतीं । येकचि मुख ।१८। 
नदीतीरे भार जातां । दुसरा भार दिसे पालथा । 
कां पडसादाचा अवचिता । गजर उठे ।१९। 


वापीसरोवराचें तीर । तेथें पशु पक्षी नर वानर । 
नाना पात्रें वृक्षविस्तार । दिसे दोहि सवा ।२०। 
येक शस्त्र झाडूं जातां । दोनि दिसती तत्वतां । 
नाना तंतु टणत्कारितां । द्विधा भासती ।२१। 
कां तें दर्पणाचे मंदिरी । बैसली सभा दिसे दुसरी । 
बहुत दीपांचिये हारी । बहुत छ्याया दिसती ।२२। 
ऐसें हें बहुविध असे । साचासारिखेंचि दिसे। 
परि हें सत्य म्हणौनि कैसें । विश्वासावें । २३। 
माया मिथ्या बाजीगरी । दिसे साचाचिये परी । 
परी हे जाणत्यानें खरी । मानूंचि नये कीं । २४। 


समास ८] * दशक ६* २४७ 


लटिकें साचाऐसें भावावें । तरी पारखी कासया असावें । 


येवं ये अविद्येचे यावे । ऐसेचि असती ।२५। 
मनुष्यांची बाजीगरी । बहुत जनास वाटे खरी । 
सेवट पाहातां निर्धारी । मिथ्या होये ।२६। 
तैसीच माव राक्षेसांची । देवांसहि वाटे साची। 
पंचवटिकेसि मृगाची । पाठी घेतली रामें । २७। 
पूर्वकाया पालटिती । येकाचेचि बहुत होती । 
रक्तबिंदींच जन्मती । रजनीचर । २८। 
नाना पदार्थ फल्ठेंचि जाले । द्वारकेमथें प्रवेशले । 
कृष्णें दैत्य किती वधिले । कपटरूपी । २९। 
कैसें कपट रावणाचें । सिर केलें माबेचें। 
काळनेमीच्या आश्रमाचें । अपूर्व कैसें ।३०। 
नाना दैत्य कपटमती । जे देबांसहि नाटोपती। 
मग निर्माण होऊन शक्ती । संव्हार केला ।३९। 
ऐसी राक्षेसांची माव । जाणों न सकती देव। 
कपटविद्येचें लाघव । अघटित ज्यांचें ।३२। 
मनुष्यांची बाजीगरी । राक्षसांची वोडंबरी । 
भगवंताची नाना परी । विचित्र माया ।३३। 
हे साचासारिखीच दिसे । विचारितांच नसे । 
मिथ्याचि आभासे । निरंतर पाहातां ।३४। 


साच म्हणावी तरी हे नासे । मिथ्या म्हणावी तरी हे दिसे । 
दोही पदार्थी अविश्वासे । सांगतां मन ।३५। 


२४८ 


परंतु हें नव्हे साचार । 
दिसतें हें स्वप्नाकार । 


* श्रीदासबोध * 


[समास ८ 


मायेचा मिथ्या विचार । 


जाण बापा । ३६। 
तथापि असो तुजला । भासचि सत्य वाटला । 
तरी येथें चुका पडिला । ऐक बापा । ३७। 
दृश्यभास अविद्यात्मक । तुझाहि देहो तदात्मक । 
म्हणौनि हा अविवेक । तेथें संचरला ।३८। 
दृष्टीनें दृश्य देखिले । मन भासावरी बैसले । 
तरी तें लिंगदेह जालें । अविद्यात्मक । ३९। 
अविद्येनें अविद्या देखिली । म्हणोनि गोष्टि विश्वासली । 
तुझी काया अवघी संचली । अविद्येची ॥४०॥ 
तेचि काया मी आपण । हें देहबुद्धीचें लक्षण । 
येणें करितां जालें प्रमाण । दृश्य आवधें ।४९। 
इकडे सत्य मानिला देहो । तिकडे दृश्य सत्य हा निर्वाहो । 
दोहींमधें माहां संदेहो । पैसावला बळें ।४२। 
देहबुद्धी केली बळकट । आणि ब्रह्म पाहों गेला धीट । 
तों दृश्याने रुधिली वाट । परब्रह्माची ।४३। 
तेथें साच मानी दृश्याला । निश्चयचि बाणोनि गेला । 
पाहा हो केवढा चुका पडिला । अकस्मात ।४४। 
आतां असो हें बोलणें । ब्रह्म न पविजे मीपणें। 
देहबुद्धीचीं लक्षणें । दृश्य भाविती ।४५। 
अस्तिचा देहीं मांषाचा डोळा । पाहेन म्हणे ब्रह्माचा गोळा । 
तो ज्ञाता नव्हे आंधळा । केवळ मूर्ख ।४६। 


डर 
समास ९] * दशक ६% र 


दृष्टीसि दिसे मनासि भासे । तितुकें काळांतरीं नासे । 


म्हणोनि दृश्यातीत असे । परब्रह्म तें ।४७। 
परब्रह्म तें शाश्वत । माया तेचि अशाश्वत। 
ऐसा बोलिला निश्चितार्थ । नाना शास्त्री ।४८। 
आतां पुढें निरूपण । देहबुधीचें लक्षण । 
चुका पडिला तो मी कोण । बोलिलें असे ।४९। 
मी कोण हें जाणावें । मीपण त्यागूनि अनन्य व्हावें । 
मग समाधान तें स्वभावें । आंगीं बाणें ।५०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'दृष्यनिर्शननाम! 
समास आठवा समाप्त. 


दशक ६ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 


गुप्त आहे उदंड धन । काये जाणती सेवक जन । 
तयांस आहे तें ज्ञान । बाह्याकाराचें 


Oulu 


। ९। 
गुप्त ठेविलें उदंड अर्थ । आणी प्रगट दिसती पदार्थ । 
शाहाणे शोधिती स्वार्थ । अंतरीं असे । २। 
तैसें दृश्य हें माईक । पाहात असती सकळ लोक । 

परी जयांस ठाउका विवेक । ते तदनंतर जाणती । ३। 
द्रव्य ठेऊन जळ सोडिले । लोक म्हणती सरोवर भरलें । 
तयाचें अभ्यांतर कळलें । समर्थ जनासी 


। ४। 


२५० * श्रीदासबोध + [समास ९ 


तैसे ज्ञाते ते समर्थ । तेहि वोळखिला परमार्थ । 


इतर ते करिती स्वार्थ । दृश्य पदार्थाचा । ५। 
काबाडी वाहाती काबाड । श्रेष्ठ भोगिती रत्नें जाड । 
हें जयाचें तयास गोड़ । कर्मयोगें । ६। 
येक काष्ठस्वार्थ करिती । येक शुभा येकवाटिती । 
तैसे नव्हेत कीं नृपति । सारभोक्ते । ७ । 
जयांस आहे विचार । ते सुकासनीं जाले स्वार । 
इतर जवळील भार । वाहातचि मेले । ८ । 
येक दिव्यान्नें भक्षिती । येक विष्ठा सावडिती। 
आपण वर्तल्याचा घेती । साभिमान । ९। 
सार सेविजे श्रेष्ठीं । असार घेयिजे वृथापृष्ठीं । 
साराअसाराची गोष्टी । सज्ञान जाणती ।१०। 
गुप्त परीस चिंतामणी । प्रगट खडे कांचमणी । 
गुप्त हेमरत्नखाणी । प्रगट पाषाण मृत्तिका । ११। 
अव्हाशंख अव्हावेल । गुप्त वनस्पति अमोल । 
येरंड धोत्रे बहुसाल । प्रगट सिंपी ।१२। 


कोठे दिसेना कल्पतरु । उदंड सेरांचा विस्तारु । 
पाहातां नाहीं मळियागरु । बोरि बाभळा उदंडी ।१३। 
कामधेनु जाणिजे इंद्रे सृष्टीत उदंड खिल्लारे । 
महद्धाग्य भोगिजे नृपवरें । इतर कर्मानुसार । १४। 
नाना व्यापार करिती जन । आवधेचि म्हणती सकांचन । 
परंतु कुबेराचें महिमान । कोणासीचिनये । १५। 


समास ९] 


* दशक ६% २५१ 
तैसा ज्ञानी योगेश्वर । गुप्तार्थलाभाचा ईश्वर । 
इतर ते पोटाचे किंकर । नाना मतें धुंडिती ।१६। 
तस्मात सार तें दिसेना । आणी असार तें दिसे जना । 
सारासारविवंचना । साधु जाणती ।१७। 
इतरांस हें काये सांगणें । खरें खोटें कोण जाणे। 
साधुसंतांचिये खुणे । साधुसंत जाणती । १८। 
दिसेना जें गुप्त घन । तयासि करणें लागे अंजन । 
गुप्त परमात्मा सज्जन- । संगती शोधावा । १९। 
रायाचे सन्निध होतां । सहजचि लाभे श्रीमंतता । 
तैसा हा सत्संग धरितां । सहस्तु लाभे ।२०। 
सद्वस्तूस लाभे सइस्तु । अव्यावेस्तास अव्यावेस्तु । 
पाहातां प्रशस्तास प्रशस्तु । विचार लाभे । २१। 
म्हणौनि हें दृश्यजात । आवघेंचि आहे अशाश्वत । 
परमात्मा अच्युत अनंत । तो या दृश्यावेगळा ।२२। 
दृश्यावेगळा दृश्याअंतरीं । सर्वात्मा तो सचराचरीं। 
विचार पाहातां अंतरीं । निश्चये बाणे ।२३। 
संसारत्याग न करितां । प्रपंचउपाधी न सांडितां। 
जनामध्यें सार्थकता । विचारेंचि होये । २४। 
हें प्रचितीचें बोलणें । विवेकें प्रचित पाहाणें। 
प्रचित पाहे तें शाहाणे । अन्यथा नव्हे ।२५। 


सप्रचित आणि अनुमान । 
मानसपूजा प्रत्यक्ष दर्शन । 


उधार आणी रोकडे धन । 
यांस महदांतर ।२६। 


२५२ * श्रीदासबोध * [समास ९ 
प bins ORNS चे 


पुढें जन्मांतरी होणार । हा तों अवघाच उधार । 


तैसा नव्हे सारासार । तत्काळ लाभे ।२७। 
तत्काळचि लाभ होतो । प्राणी संसारी सुटतो। 
संशय अवघाचि तुटतो । जन्ममरणाचा ।२८। 
याचि जन्मे येणेचि काळे । संसारीं होइजे निराळें । 
मोक्ष पाविजे निश्चळें । स्वरूपाकारें ।२९। 
ये गोष्टीस करी अनुमान । तो सिद्धचि पावेल पतन । 
मिथ्या वदे त्यास आण । उपासनेची ।३०। 
हें येथार्थचि आहे बोलणें । विवेकें सीघ्रचि मुक्त होणें । 
असोनी कांहींच नसणें । जनामधें ।३१। 
देवपद आहे निर्गुण । देवपदीं अनन्यपण । 
हाचि अर्थ पाहातां पूर्ण । समाधान बाणे ।३२। 
देहींच विदेह होणें । करून कांहींच न करणें । 
जीवनमुक्तांची लक्षणें । जीवन्मुक्त जाणे ।३३। 
येरवीं हें खरें न वटे । अनुमानेचि संदेह वाटे। 
संदेहाचें मूळ तुटे । सदगुरुवचनें ।३४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सारशोधननाम" 
समास नववा समाप्त. 
00 


दशक ६ : समास १० 
अनुर्वाच्य 


॥ श्रीराम ॥ 


समाधान पुसतां कांही 
तरी तें कैसें आहे सर्वही 
मुक्याने गूळ खादला 
याचा अभिप्राव मजला 
अनुभवहि पुसों जातां 
कोणापासी पुसों आतां 
जे ते अगम्य सांगती 
विचार बैसे माझे चित्तीं 


ऐसें श्रोत्यांचे उत्तर 
निरोपिजेल तत्पर 
जें समाधानाचे स्थळ 
तें स्वरूप प्रांजळ 


जें बोलास आकळेना 
जयासी कल्पितां कल्पना 


तें जाणावें परब्रह्म 
धरितां संतसमागम 
तेंचि आतां सांगिजेल 


ऐक अनुभवाचे बोल 
सांगतां न ये तें सांगणें 
ऐसें हें सदगुरुविणें 


। म्हणती बोलिजे ऐसें नाहीं । 
। निरोपावें 

। गोडी न स्ये सांगाव्याला । 
। निरोपण कीजे । 
। म्हणती न ये कि सांगतां । 
। समाधान । 
। न ये माझिये प्रचिती । 
। ऐसें करावें । 
। याचें कैसें प्रत्योत्तर । 
। होऊन ऐका । 
। कि तो अनुभवचि केवळ । 
। बोलोन दाऊं । 
। बोलिल्याविणहि कठेना । 
। हिपुटी होये | 
। जें वेदांचें गुह्य परम । 
। सर्वहि कळे । 
। जें समाधान सखोल। 
। अनुर्वाच्य वस्तु । 
। गोडी कळाया गूळ देणें । 
। होणार नाहीं 


।१०। 


२५४ 


सद्गुरुकृपा कळे त्यासी । 
पुढें कळे अनुभवासी । 
दृढ करूनिया बुद्धि । 
तेणें लागे समाधी । 
आपलें मूळ बरें शोधिता । 
पुढें वस्तुच तत्वतां । 
आत्मा आहे सर्वसाक्षी । 
जो कोणी सिद्धांत लक्षी । 
सिद्धांतवस्तु लक्षं जातां । 


आत्मा तीहून पर्ता । 
पदार्थज्ञान जेव्हां सरे। 
ते समई उतरे । 


जेथे मुरालें मीपण । 
अनुर्वाच्य समाधान । 
अत्यंत विचाराचे बोल । 
शब्द सबाह्य सखोल । 
शब्दाकरितां कळे अर्थ । 
शब्द सांगे तें येथार्थ । 
शब्दाकरितां वस्तु भासे। 
शब्द फोल अर्थ असे । 
भुंसाकरितां धान्य निपजे । 
तैसें शब्द भूंस जाणिजे । 


* श्रीदासबोध + 


[समास १० 


जो शोधील आपणासी । 


आपेंआप वस्तु ।१९। 
आधीं घ्यावी आपशुद्धी । 
अकस्मात ।१२। 
आपली तों माईक वार्ता । 
समाधान ।१३। 
हें बोलिजे पूर्वपक्षी । 
तोचि सिद्ध । १४। 
सर्वसाक्षी ते अवस्ता । 
अवस्तातीत । १५। 
द्रष्टा द्रष्टेपणें नुरे। 

फुंज मीपणाचा ।९६। 
तेचि अनुभवाची खूण । 

या कारणें बोलिजे ।९७। 
तरी ते माईक फोल । 
अर्थचि अवघा ।१८। 
अर्थ पाहातां शब्द वेर्थ । 

परी आपण मिथ्या ।१९। 
वस्तु पाहातां शब्द नासे । 
घनवटपणें ।२०। 
धान्ये घेऊन भूंस टाकिजे । 

अर्थ धान्य 


।२१। 


समास १०] * दशक ६* २५५ 
पोचटामधें घनवट । घनवटीं उडे पोचट । 
तैसा शब्द हा फलगट। परब्रह्मी ।२२। 
शब्द बोलोनि राहे । अर्थ शब्दापूर्वीच आहे । 
या कारणें न साहे । उपमा तया अर्थासी ।२३। 
भूंस सांडून कण घ्यावा । तैसा वाच्यांश त्यजावा । 
कण लक्ष्यांश लक्षावा । शुद्ध स्वानुभवें ।२४। 
दृश्यावेगळें बोलिजे । त्यासी वाच्यांश म्हणिजे । 
त्याचा अर्थ तो जाणिजे । शुद्ध लक्ष्यांश ।२५। 
ऐसा जो शुद्ध लक्ष्यांश । तोचि जाणावा पूर्वपक्ष । 
स्वानुभव तो अलक्ष । लक्षिला नवचे ।२६। 
जेथें गाळून सांडिलें नभा । जो अनुभवाचा गाभा । 
ऐसा तोहि उभा । कल्पित केला ।२७। 
मिथ्या कल्पनेपासूनि जाला । खरेंपण कैंचें असेल त्याला । 
म्हणौनि तेथें अनुभवाला । ठावचि नाहीं । २८। 
दुजेविण अनुभव । हें बोलणेंचि तों वाव। 
याकारणें नाहीं ठाव । अनुभवासी । २९। 
अनुभवें त्रिपुटी उपजे । अद्दैतीं द्वैतचि लाजे। 
म्हणौनि बोलणें साजे । अनुर्वाच्य ।३०। 
दिवसरजनीचें परमित्य । करावया मूळ आदित्य । 
तो आदित्य गेलियां उर्वरित । त्यासी काये म्हणावें ।३१। 
शब्दमौन्याचा विचार । व्हावया मूळ वोकार । 
तो वोंकार गेलिया उच्चार । कैसा करावा ।३२। 


२५६ * श्रीदासबोध * [समास १० 


अनुभव आणि अनुभविता । सकळ ये मायेचि करितां । 
ते माया मुळीं नस्तां । त्यासी काये म्हणावें ।३३। 
वस्तु येक आपण येक । ऐसी अस्ती वेगळिक । 
तरि अनुभवाचा विवेक । बोलों येता सुखें ।३४। 


वेगळेपणाची माता । ते लटिके वंधेची सुता । 
म्हणोनिया अभिन्नता । मुळींच आहे 


।३५। 
अजन्मा होता निजेला । तेणें स्वप्नी स्वप्न देखिला । 
सद्गुरूस शरण गेला । संसारदुःखें ।३६। 
सदगुरुकृपेस्तव । जाला संसार वाव। 
ज्ञान जालिया ठाव । पुसे अज्ञानाचा ।३७। 
आहे तितुकें नाहीं जालें । नाहीं नाहींपणें निमालें । 
आहे नाहीं जाऊन उरलें । नसोन कांहीं ।३८। 
सुन्यत्वातीत शुद्धज्ञान । तेणें जालें समाधान । 
ऐक्यरूपें अभिन्न । सहजस्थिती ।३९। 
अट्वैतनिरूपण होतां । निमाली द्वैताची वार्ता। 
ज्ञानचर्चा बोलो जातां । जागृती आली ।४०। 
श्रोता व्हावें सावधान । अर्थी घालावें मन। 
खुणे पावतां समाधान । अंतरीं कळे ।४९। 
तेणें जितुकें ज्ञान कथिले । तितुकें स्वप्नावारीं गेले । 
अनुर्वाच्य सुख उरलें । शब्दातीत ।४२। 


तेथें शब्देविण ऐक्यता । अनुभव ना अनुभविता। 
ऐसा निवांत तो मागुतां । जागृती आला ।४३। 


समास १०] * दशक ६* २५७ 
गजलमा नन 


तेणें स्वप्नीं स्वप्न देखिला । जागा होऊनि जागृती आला । 


तेथें शब्द कुंठित जाला । अंत नलगे ।४४। 
या निरूपणाचें मूळ । केलेचि करूं प्रांजळ । 
तेणें अंतरी निवळ । समाधान कळे ।४५। 
तंव शिष्ये विनविलें । जी हें आतां निरोपिलें । 
तें पाहिजे बोलिलें । मागुतें स्वामी ।४६। 


मज कळाया कारण । केलेंचि करावें निरूपण । 
येथील जे कां निजखूण । ते मज अनुभवावी ।४७। 


अजन्मा तो सांग कवण । तेणें देखिला कैसा स्वप्न । 
तेथे कैसें निरूपण । बोलिलें आहे ।४८। 


जाणोनी शिष्याचा आदर । स्वामी देती प्रत्योत्तर । 
तेंचि आतां अति तत्पर । श्रोतीं येथें परिसावें ।४९। 


ऐक शिष्या सावधान । अजन्मा तो तूंच जाण। 
तुवां देखिला स्वप्नीं स्वप्न । तोहि आतां सांगतों ।५०। 
स्वप्नीं स्वप्नाचा विचार । तो तूं जाण हा संसार । 


येथें तुवां सारासार । विचार केला ।५१। 
रिघोनी सद्गुरूस शरण । काढून शुद्ध निरूपण । 
याची करिसी ऊणखूण । प्रत्यक्ष आतां ।५२। 


याचाचि घेतां अनुभव । बोलणें तितुकें होतें वाव । 
निवांत विश्रांतीचा ठाव । ते तूं जाण जागृती ।५३। 


ज्ञानगोष्टीचा गल्बला । सरोन अर्थ प्रगटला । 
याचा विचार घेतां आला । अंतरीं अनुभव । ५४। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_9_I_Front 


२५८ * श्रीदासबोध + [समास १० 


तुज वाटे हे जागृती । मज जाली अनुभवप्राप्ती । 


या नांव केवळ भ्रांती । फिटलीच नाहीं ।५५। 
अनुभव अनुभवी विराला । अनुभवेविण अनुभव आला । 
हाहि स्वप्नींचा चेईला । नाहींस बापा ।५६। 
जागा जालियां स्वप्नउर्मी । स्वणीं म्हणसी अजन्मा तो मी । 
जागेपणें स्वप्नउर्मी । गेलीच नाहीं ।५७। 
स्वप्नी वाटे जागेपण । तैसी अनुभवाची खूण । 
आली परी तें सत्य स्वप्न । भ्रमरूप ।५८। 
जागृती या पैलिकडे। तें सांगणें केवि घडे। 
जेथें धारणाचि मोडे । विवेकाची ।५९। 
म्हणोनि तें समाधान । बोलतांचि न ये ऐसें जाण । 
निशब्दाची ऐसी खूण । वोळखावी ।६०। 
ऐसें आहे समाधान । बोलतांच न ये जाण। 
इतुकेन बाणली खूण । निशब्दाची ।६९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अनुर्वाच्यनाम” 
समास दहावा समाप्त. 


दशक सहावा समाप्त 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_9_]_Back 


दशक सातवा : चौदा ब्रह्मांचा 


दशक ७ : समास ९ 


मंगलाचरण 


॥ श्रीराम ॥ 
विद्यावंताचां पूर्वजु । मत्ताननु येकद्विजु । 
त्रिनयेन चतुर्भुजु । फरशपाणी । 


कुबेरापासूनि अर्थ । वेदापासून परमार्थ । 
लक्ष्मीपासून समर्थ । भाग्यासि आले । 
तैसी मंगळमूर्ती अद्या । पासूनि जाल्या सकळ विद्या । 
तेणें कवी लाघव गद्या । सत्पात्रें जाले । 
जैसी समर्थाची लेंकुरें । नाना आळंकारीं सुंदरें । 
मूळ पुरुषाचेनि द्वारें । तैसे कवी 
नमूं एऐसिया गणेंद्रा । विद्याप्रकाशें पूर्णचंद्रा । 
जयाचेनि बोधसमुद्रा । भरिते दाटे बळें 
जो कर्तुत्वास आरंभ । मूळपुरुष 

जो परात्पर स्वयंभ । आदिअंतीं 
तयापासून 
आदित्यापासून 


। 
मुळारंभ । 

। 
प्रमदा । इछा कुमारी शारदा। 
गोदा । मृगजळ वाहे । 
जे मिथ्या म्हणतांच गोवी । माईकपणें लाघवी । 
वक्तयास वेढा लावी । वेगळेपणें । 
780 Dasbodh (Marathi)_Section 9_2_Front 


दशक सातवा : चोदा ब्रह्मांचा 
दशक ७ : समास ९ 


| मंगलाचरण | 


॥ श्रीराम ॥ 
विद्यावंताचां पूर्वजु । मत्ताननु येकद्विजु । 
त्रिनयेन चतुर्भुजु । फरशपाणी । १। 
कुबेरापासूनि अर्थ । वेदापासून परमार्थ । 
लक्ष्मीपासून समर्थ । भाग्यासि आले । २। 
तैसी मंगळमूर्ती अद्या । पासूनि जाल्या सकळ विद्या । 
तेणें कवी लाघव गद्या । सत्पात्रे जाले । ३। 
जैसी समर्थाची लेकुरे । नाना आळंकारीं सुंदरें। 
मूळ पुरुषाचेनि द्वारें । तैसे कवी । ४ । 
नमूं एसिया गणेंद्रा । विद्याप्रकाशें पूर्णचंद्रा । 
जयाचेनि बोधसमुद्रा । भरितें दाटे बळें । ५ । 
जो कर्तुत्वास आरंभ । मूळपुरुष मुळारंभ । 
जो परात्पर स्वयंभ । आदिअंतीं । ६। 
तयापासून प्रमदा । इछा कुमारी शारदा। 
आदित्यापासून गोदा । मृगजळ वाहे । ७। 
जे मिथ्या म्हणतांच गोवी । माईकपणें लाघवी । 
वक्तयास वेढा लावी । वेगळेपणें । ८ । 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_9_2_Front 


२६० 


जे द्वैताची जननी 
मूळमाया गवसणी 
किं ते अवदंबरी वल्ली 
मूळपुरुषाची माउली 
वंदू ऐसी वेदमाता 


आतां आठवीन समर्था । सद्गुरूसी 


* श्रीदासबोध * [समास १ 


। कि ते अद्वैताची खाणी । 
। अनंत ब्रह्मांडाची । ९। 
। अनंत ब्रह्मांडी लगडली । 
। दुहितारूपें ।१०। 
। आदिपुरुषाची जे सत्ता। 


।१९। 
जयाचेनि कृपादृष्टी । होये आनंदाची वृष्टी । 
तेणें सुखें सर्व सृष्टी । आनंदमये ।१२। 
किं तो आनंदाचा जनक । सायोज्यमुक्तीचा नायेक । 
कैवल्यपददायक । अनाथबंधु ।१३। 
मुमुक्ष चातकीं सुस्वर । करुणा पाहिजे अंबर। 
वोळे कृपेचा जळधर । साधकांवरी ।१४। 
कि तें भवार्णवींचें तारू । बोधे पाववी पैलपारु । 
माहा आवर्ती आधारु । भाविकांसी ।१५। 
कि तो काळाचा नियंता । नांतरी संकटीं सोडविता । 
किं ते भाविकांची माता । परम स्नेहाळ ।९६। 
कि जो परत्रींचा आधार । किं ते विश्रांतीची थार । 
नांतरी सुखाचें माहेर । सुखस्वरूप ।१७। 
ऐसा सदगुरू पूर्णपणी । तुटे भेदाची कडसणी । 
देहविण लोटांगणी । तया प्रभूसी ।१८। 
साधु संत आणी सज्जन । वंदूनियां श्रोतेजन । 
आतां कथानुसंघान । सावध ऐका ।१९। 
संसार हाचि दीर्घ स्वप्न । लोभें बोसणाती जन। 
माझी कांता माझें धन । कन्या पुत्र माझे ।२०। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_9_2_Back 


समास १] * दशक ७% २६१ 


ज्ञानसूर्य मावळला । तेणें प्रकाश लोपला । 


अंधकारें पूर्ण जाला । ब्रह्मगोळा आवघा । २१। 
नाहीं सत्वाचें चांदिणें । कांहीं मार्ग दिसे जेणें । 
सर्व भ्रांतीचेनि गुणें । आपेंआप न दिसे ।२२। 
देहबुद्धिअहंकारें । निजेले घोरती घोरें। 
दुःखें आक्रंदती थोरें । विषयसुखाकारणें ।२३। 
निजेले असतांच मेले । पुन्हा उपजतांच निजेले । 
ऐसे आले आणी गेले । बहुत लोक । २४। 
निदसुरेपणेचि सैरा । बहुतीं केल्या येरझारा । 
नेणोनियां परमेश्वरा । भोगिले कष्ट ।२५। 
तया कष्टाचे निर्शन । व्हावया पाहिजे आत्मज्ञान । 
म्हणोनि हें निरूपण । अध्यात्मग्रंथ ।२६। 


सकळ विद्येमध्यें सार । अध्यात्मविद्येचा विचार । 
दशमोध्याई सारंगधर । भगवद्गीतेसि बोलिला ।२७। 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । 
याकारणें अद्दैतग्रंथ । अध्यात्मविद्येचा परमार्थ । 
पाहावया तोचि समर्थ । जो सर्वांगे श्रोता ।२८। 
जयाचें चंचल हृदये । तेणें ग्रंथ सोडूंचि नये। 
सोडितां अलभ्य होये । अर्थ येथीचा ।२९। 
जयास जोडला परमार्थ । तेणें पाहावा हा ग्रंथ । 
अर्थ शोधितां परमार्थ । निश्चये बाणे ।३०। 


जयासि नाहीं परमार्थ । तयासि न कळे येथीचा अर्थ । 
नेत्रेंविण निधानस्वार्थ । अंधास कळेना ।३९। 


२६२ * श्रीदासबोध » [समास १ 
येक म्हणती मऱ्हाटे काये । हें तों भल्यांसि ऐकों नये । 
तीं मूर्खे नेणती सोये । अर्थान्वयाची ।३२। 
लोहाची मांदुस केली । नाना रत्ने साठविली । 
ते अभाग्यानें त्यागिली । लोखंड म्हणौनी ।३३। 
तैसी भाषा प्राकृत । अर्थ वेदांत आणि सिद्धांत । 
नेणोनि त्यागी भ्रांत । मंदबुद्धिस्तव ।३४। 
आहाच सांपडतां धन । त्याग करणें मूर्खपण । 
द्रव्य घ्यावें सांठवण । पाहोंचि नये ।३५। 


परिस देखिला आंगणी । मार्गी पडिला चिंतामणी । 
आव्हावेल माहांगुणी । कूपांमधें 


।३६। 
तैसें प्राकृतीं अद्वैत । सुगम आणी सप्रचित। 
अध्यात्म लाभे अकस्मात । तरी अवश्य घ्यावें ।३७। 
न करितां वित्पत्तीचा श्रम । सकळ शास्त्रार्थ होये सुगम । 
सत्समागमाचें वर्म । तें हें ऐसें असे ।३८। 

जें वित्यत्तीनें न कळे । तें सत्समागमें कळे। 
सकळ शास्त्रार्थ आकळे । स्वानुभवासी ।३९। 
म्हणौनि कारण सत्समागम । तेथें नलगे वित्पत्तीश्रम । 
जन्मसार्थकाचें वर्म । वेगळेचि आहे ॥४०॥ 


भाषाभेदाश्व वर्तन्ते ह्यर्थ एको न संशयः। 

पात्रद्वये यथा खाद्यं स्वादभेदो न विद्यते ॥ 
भाषापालटें कांहीं । अर्थ वायां जात नाहीं। 
कार्यसिद्धि ते सर्वही । अर्थाचपासीं ।४९। 


समास १] * दशक ७* २६३ 


तथापी प्राकृताकरितां । संस्कृताची सार्थकता । 


येहबीं त्या गुप्तार्था । कोण जाणे ।४२। 
आतां असो हें बोलणें । भाषा त्यागूनि अर्थ घेणें । 
उत्तम घेऊन त्याग करणें । सालीटरफलांचा ।४३। 
अर्थ सार भाषा पोचट । अभिमानें करावी खटपट । 
नाना अहंतेनें वाट । रुधिली मोक्षाची ।४४। 
शोध घेतां लक्ष्यांशाचा । तेथें आधी वाच्यांश कैंचा । 
अगाध महिमा भगवंताचा । कळला पाहिजे ।४५। 
मुकेपणाचें बोलणें । हें जयाचें तोचि जाणे। 
स्वानुभवाचिये खुणे । स्वानुभवी पाहिजे ।४६। 
अर्थ जाणे अध्यात्माचा । ऐसा श्रोता मिळेल कैंचा । 
जयासि बोलतां वाचेचा । हव्यासचि पुरे ।४७। 
परीक्षवंतांपुढे रत्न । ठेवितां होये समाधान । 
तैसें ज्ञानियांपुढे ज्ञान । बोलावें वाटे i४८। 
मायाजाळें दुश्चीत होये । तें निरूपणीं कामा न ये। 
सांसारिकां कळे काये । अर्थ येथीचा ।४९। 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन । 
बहुशाखा ह्यनंताश्च॒ बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
वेवसाई जो मळिण । त्यासि न कळे निरूपण । 
येथें पाहिजे सावधपण । अतिशयेंसीं ।५०। 
नाना र्ने नाना नाणीं । दुश्चीतपणें घेतां हानी । 
परीक्षा नेणतां प्राणी । ठकला तेथें ।५९। 


२६४ 


तैसें निरूपणी जाणा 
मरहाटेचि उमजेना 
जेथें निरूपणाचे बोल 
तें संस्कृतापरीस खोल 


मायाब्रह्म बोळखावें 
तरी तें मायेचे जाणावें 


माया सगुण साकार 
माया जाणिजे विस्तार 


माया दृश्य दृष्टीस दिसे 


माया क्षणभंगुर नासे 
माया अनेक विश्वरूप 
मायेची सीमा अमूप 
माया बहुरूपी बहुरंग 
माया पाहातां अभंग 
माया सृष्टीची रचना 
माया तोडितां तुटेना 


ऐसी माया निरोपिली 
पुढे वृत्ति सावध केली 
पुढें 


* श्रीदासबोध * 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
। 
। 


ब्रह्मनिरोपण । निरोपिलें 
जेणें तुटे मायाभान । येकसरें 


[समास १ 


आहाच पाहातां कळेना । 
कांहीं केल्यां ।५२। 
आणि अनुभवाची वोल । 
अध्यात्मश्रवण ।५३। 
तयास अध्यात्म म्हणावें । 
स्वरूप आधीं । ५४। 
माया सर्वस्व विकार । 
पंचभूतांचा ।५५। 
माया भास मनासि भासे । 
विवेकें पाहातां ।५६। 
माया विष्णूचे स्वरूप । 
बोलिजे तितुकी ।५७। 
माया ईश्वराचा संग । 
अखिळ वाटे ।५८। 
माया आपुली कल्पना । 
ज्ञानेविण ।५९। 
स्वल्प संकेते बोलिली । 
पाहिजे श्रोतीं ।६०। 
ब्रह्मज्ञान । 
।६९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'मंगलाचरणनाम' 
समास पहिला समाप्त 


mal 


दशक ७ : समास २ 


॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म निर्गुण निराकार । ब्रह्म निःसंग निर्विकार । 
ब्रह्मासि नाहीं पारावार । बोलती साधु । 
ब्रह्म सर्वांस व्यापक । ब्रा अनेकी येक । 
ब्रह्म शाश्वत हा विवेक । बोलिला शास्त्री । 
ब्रह्म अच्युत अनंत । ब्रह्म सदोदित संत। 
ब्रह्म कल्पनेरहित । निर्विकल्प । 
ब्रह्म या दृश्यावेगळे । ब्रह्म सुन्यत्वास निराळें । 
ब्रह्म इंद्रियांच्या मेळे । चोजवेना । 
ब्रह्म दृष्टीस दिसेना । ब्रह्म मूर्खासी असेना । 
ब्रह्म साधुविण येना । अनुभवासी । 
ब्रह्म सकळांहूनि थोर । ब्रह्मा ऐसें नाहीं सार। 
ब्रह्म सूक्ष्म अगोचर । ब्रह्मादिकांसी । 
ब्रह्म शब्दी ऐसें तैसें । बोलिजे त्याहूनि अनारिसें । 
परी तें श्रवणअभ्यासें । पाविजे ब्रह्म । 
ब्रह्मास नामें अनंत । परी तें ब्रह्म नामातीत । 
ब्रह्मास हेतदृष्टांत । देतां न शोभती । 
ब्रह्मासारिखें दुसरें । पाहातां काय आहे खरें। 
ब्रह्म दृष्टांत उत्तरे । कदान साहे । 
यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह । 


२६६ * श्रीदासबोध * [समास २ 


जेथें वाचा निवर्तती । मनासी नाहीं ब्रह्मप्राप्ती । 


ऐसी बोलिली श्रुती । सिद्धांतवचन ।१०। 
कल्पनारूप मन पाहीं । ब्रह्मी कल्पनाचि नाहीं। 
म्हणौनि वाक्य कांहीं । अन्यथा नव्हे ।१९। 
आतां मनासि जें अप्राप्त । तें कैसें होईल प्राप्त । 
ऐसें म्हणाल तरी कृत्य । सद्गुरुविण नाहीं ।१२। 
भांडारगृहें भरली । परी असती आडकिलीं । 
हातास न येतां किली । सर्वही अप्राप्त ।१३। 
तरी ते किली ते कवण । मज करावी निरूपण । 
ऐसा श्रोता पुसे खूण । वक्तयासी । १४। 
सद्गुरुकृपा तेचि किली । जेणें बुद्धि प्रकाशली । 
द्वैतकपाटें उघडलीं । येकसरीं ।१५। 
तेथें सुख असे वाड । नाहीं मनास पवाड । 
मनेंविण कैवाड । साधनाचा ।१६। 
त्याची मनेंविण प्राप्ती । किं वासनेविण तृप्ती । 
तेथें न चले वित्पत्ती । कल्पनेची । १७। 
तें परेहूनि पर । मनबुद्धीअगोचर । 
संग सोडितां सत्वर । पाविजेतें ।१८। 
संग सोडावा आपुला । मग पाहावें तयाला । 
अनुभवी तो या बोला । सुखावेल गा ।९९। 
आपण म्हणिजे मीपण । मीपण म्हणिजे जीवपण । 
जीवपण म्हणिजे आज्ञान । संग जडला ।२०। 


सोडितां तया संगासी। ऐक्य होये निःसंगासी । 
कल्पनेविण प्राप्तीसी । अधिकार ऐसा ।२१। 


समास २] * दशक ७% २६७ 
अंक ०७ ०० त MN ह क MN 


मी कोण ऐसें नेणिजे । तया नांव अज्ञान बोलिजे । 


अज्ञान गेलियां पाविजे । परब्रह्म तें ।२२। 
देहबुद्धीचें थोरपण । परब्रह्मी न चले जाण । 
तेथें होतसे निर्वाण । अहंभावासी ।२३। 
उंचनीच नाहीं परी । राया रंका येकचि सरी। 
जाला पुरुष अथवा नारी । येकचि पद ।२४। 
ब्राह्मणाचे ब्रह्म तें सोंवळे । शूद्राचें ब्रह्म तें वोवळें । 
ऐसें वेगळें आगळे । तेथें असेचिना ।२५। 
उंच ब्रह्म तें रायासी । नीच ब्रह्म तें परिवारासी । 
ऐसा भेद तयापासीं । मुळींच नाहीं ।२६। 
सकळांसि मिळोन ब्रह्म येक । तेथें नाहीं हे अनेक । 
रंक अथवा ब्रह्मादिक । तेथेंचि जाती ।२७। 
स्वर्ग मृत्य आणि पाताळ । तिहीं लोकीचे ज्ञाते सकळ । 
सकळांसि मिळोन येकचि स्थळ । विश्रांतीचें ।२८। 
गुरुशिष्या येकचि पद । तेथें नाही भेदाभेद । 
परी या देहाचा समंध । तोडिला पाहिजे ।२९। 
देहबुद्धीचा अंतीं । सकळांसि येकचि प्राप्ती । 
येक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति । हें श्रुतिवचन ।३०। 
साधु दिसती वेगळाले । परी ते स्वरूपी मिळाले । 
अवधे मिळोन येकचि जाले । देहातीत वस्तु ।३९। 
ब्रह्म नाहीं नवें जुनें ब्रह्म नाहीं अदिक उणें। 
उणें भाविल तें सुणें । देहबुद्धीचे ।३२। 


देहबुद्धीचा संशयो । करी समाधानाचा क्षयो । 
चुके समाधानसमयो । देहबुद्धीयोगें ।३३। 


२६८ * श्रीदासबोध * [समास २ 


देहाचे जें थोरपण । तेचि देहबुद्धीचें लक्षण । 
मिथ्या जाणोनि विचक्षण । निंदिती देहो 


।३४। 
देह पावे जंवरी मरण । तंवरी धरी देहाभिमान । 
पुन्हा दाखवी पुनरागमन । देहबुद्धि मागुती ।३५। 
देहाचेनि थोरपणें । समाधानासी आले उणें । 
देहो पडेल कोण्या गुणें । हेंहि कळेना ।३६। 
हित आहे देहातीत । म्हणौनि निरोपिती संत । 
देहबुद्धीने अन्हित । होंचि लागे । ३७। 
सामर्थ्यबळें देहबुद्धी । योगियांसि तेहि बाधी। 
देहबुद्धीची उपाधी । पैसावों लागे ।३८। 
म्हणौनि देहबुद्धि हे झडे । तरीच परमार्थ घडे । 
देहबुद्धीनें विघडे । ऐक्यता ब्रह्मीची ।३९। 
विवेक वस्तूकडे ओढी । देहबुद्धि तेथूनि पाडी । 
अहंता लाऊन निवडी । वेगळेपणें I४०। 
विचक्षणें याकारणें । देहबुद्धि त्यजावी श्रवणें । 
सत्यन्रह्मी साचारपणें । मिळोन जावें ।४१। 
सत्यब्रह्य तें कवण । ऐसा श्रोता करी प्रश्‍न । 
प्रत्योत्तर दे आपण । वक्ता ओरोतयासी ।४२। 
म्हणे ब्रह्म येकचि असे । परी तें बहुविध भासे । 
अनुभव देहीं अनारिसें । नाना मती ।४३। 
जें जें जया अनुभवले । तेचि तयासि मानले । 
तेथेचि त्याचें विस्वासलें । अंत:कर्ण ।४४। 


ब्रह्म नामरूपातीत । असोनि नामें बहुत । 


निर्मळ निश्चळ निवांत । निजानंद ।४५। 


समास २] * दशक ७* २६९ 


अरूप अलक्ष अगोचर 
अदृश्य अतर्क्ये अपार 


नादरूप ज्योतिरूप 


साक्षरूप सस्वरूप 
सुन्य आणी सनातन 
सर्वात्मा जगजीवन 


सहज आणी सदोदित 
शाश्वत आणी शब्दातीत 


। अच्युत अनंत अपरांपर । 


विशाळ विस्तीर्ण विश्वंभर | विमळ वस्तु व्योमाकार । 


आत्मा परमात्मा परमेश्वर 
परमात्मा ज्ञानघन 
चिद्रूप चिन्मात्र जाण 
ऐसी नामें असंख्यात 
त्याचा करावा निश्चितार्थ 
तो विश्रांतीचा विश्राम 
तें येकचि परब्रह्म 


तेंचि कळायाकारणें 
सांगिजेती तेणें श्रवणें 


। ऐसीं नामें ।४६। 
। चैतन्यरूप सत्तारूप । 
। ऐसी नामें ।४७। 
। सर्वेश्वर आणी सर्वज्ञ । 
। ऐसी नामें ।४८। 
। शुद्ध बुद्ध सर्वातीत। 
। ऐसीं नामें ।४९। 
। ऐसीं नामें ।५०। 
। येकरूप पुरातन । 
। नामें अनाम्याचीं ।५१। 
। परी तो परेश नामातीत । 
। ठेविली नामें ।५२। 
। आदिपुरुष आत्माराम । 
। दुसरें नाहीं ।५३। 
। चौदा ब्रह्मांची लक्षणें । 
। निश्चयो बाणे ।५४। 


खोटें निबडितां येकसरें । उरलें तें जाणिजे खरें । 
चौदा ब्रह्मे शास्राधारेँ । बोलिजेती ।५५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रह्मनिरूपणनाम” 
समास दुसरा समाप्त. 


mia 


दशक ७ : समास ३ 
चतुर्दशब्रह्मनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
श्रोता व्हावें सावधान । आतां सांगतो ब्रह्मज्ञान । 
जेणें होये समाधान । साथकाचें । १। 
रत्ें साधायाकारणें । मृत्तिका लागे येकवटणें । 
चौदा ब्रह्माची लक्षणें । जाणिजे तैसीं । २। 
पदार्थेविण संकेत । द्वैतावेगळा दृष्टांत । 
पूर्वपश्षेविण सिद्धांत । बोलतांचि न ये । ३ । 
आधीं मिथ्या उभारावें । मग तें वोढखोन सांडावें । 
पुढें सत्य तें स्वभावें । अंतरीं बाणे । ४ । 
म्हणौन चौदा ब्रह्मांचा संकेत । बोलिला कळाया सिद्धांत । 
येथें श्रोतीं सावचित । क्षण येक असावें ।५। 
पहिलें तें शब्दब्रह्म । दुजें मीतिकाक्षरब्रह्म । 
तिसरें खंब्रह्म । बोलिली श्रुती । ६। 
चौथे जाण सर्वब्रह्म । पांचवें चैतन्यब्रह्म । 
साहावें सत्ताब्रह्म । साक्षब्रह्म सातवें । ७। 
आठवें सगुणब्रह्म । नवें निर्गुणब्रह्म । 
दाहावें वाच्यब्रहा । जाणावें पै । ८ । 
अनुभव तें अक़ावें । आनंदब्रह्म तें बारावें । 
तदाकार तेराबें । चौदावें अनुर्वाच्य । ९ । 


ऐसीं हे चौदा ब्रह्मे । यांची निरोपिली नामें। 
आतां स्वरूपाची वर्मे । संकेत दाऊ ।१०। 


समास ३] * दशक ७% २७१ 


अनुभर्वेविण भ्रम । या नांव शब्दब्रह्म । 
आतां मीतिकाक्षरब्रह्म । तें येकाक्षर ।११। 
खंशब्दें आकाशब्रह्म । महदाकाश व्यापकधर्म । 
आतां बोलिलें सूक्ष्म । सर्वब्रह्म ।१२। 
पंचभूतांचें कुवाडे । जें जें तत्व दृष्टी पडे। 
तें तें ब्रह्मचि चोखडे । बोलिजेत आहे ।१३। 
या नांव सर्वब्रह्म। श्रुतिआश्रयाचें वर्म । 
आतां चैतन्यब्रह्म । बोलिजेल । १४। 
पंचभूतादि मायेतें । चैतन्य चि चेतवितें। 
म्हणौनि त्या चैतन्यातें । चैतन्यब्रह्म बोलिजे ।१५। 
चैतन्यास ज्याची सत्ता । ते सत्ताब्रह्म तत्वता । 
तये सत्तेस जाणता । या नाव साक्षब्रहा ।१६। 
साक्षत्व जयापासुनी । तें हि आकळिलें गुणी । 
सगुणब्रा हे वाणी । तयासि वदे ।१७। 
जेथें नाहीं गुणवार्ता । तें निर्गुणब्रह्म तत्वता । 
वाच्यब्रह्म तें हि आतां । बोलिजेल ।१८। 
जें वाचें बोलतां आलें । तें वाच्यब्रहा बोलिलें । 
अनुभवासि कथिले । न वचे सर्वथा ।१९। 
या नांव अनुभव ब्रह्म । आनंदवृत्तीचा धर्म । 
परंतु याचेंहि वर्म । बोलिजेल ।२०। 
ऐसें हें ब्रा आनंद। तदाकार तें अभेद। 
अनुर्वाचीं संवाद । तुटोन गेला । २१। 


ऐसीं हे चौदा ब्रह्में। निरोपिली अनुक्रमें। 
साधकें पाहातां भ्रमें । बाधिजेना ।२२। 


२७२ 


* श्रीदासबोध + [समास ३ 
ब्रह्म जाणावें शाश्वत । माया तेचि अशाश्वत । 
चौदा ब्रह्मांचा सिद्धांत । होईल आतां । २३। 
शब्दब्रह्म तें शाब्दिक । अनुभवेंबिण माईक । 
शाश्वताचा विवेक । तेथें नाहीं ।२४। 
जें क्षर ना अक्षर । तेथें कैंचें मीतिकाक्षर। 
शाश्वताचा विचार । तेथेहि न दिसे ।२५। 
खंब्रह्म ऐसें वचन । तरी सुन्यातें नासी ज्ञान । 
शाश्वताचें अधिष्ठान । तेथेहि न दिसे ।२६। 
सर्वत्रास आहे अंत । सर्वब्रह्म नासिबंत । 
प्रळये बोलिला निश्चित । वेदांतशास्तरी ।२७। 
ब्रह्मप्रळये मांडेल जेथें । भूतान्य कैचा तेथें। 
म्हणौनियां सर्वब्रह्मातें । नाश आहे ।२८। 
अचळासि आणी चळण । निर्गुणास लावितां गुण । 
आकारास विचक्षण । मानीतना ।२९। 
जें निर्माण पंचभूत । तें प्रत्यक्ष नासिबंत। 
सर्वब्रहया हे मात । घडे केवी ।३०। 
असो आतां हें बहुत । सर्वब्रह्म नासिवंत । 
वेगळेपणास अंत । पाहाणे कैचें ।३९। 
आतां जयास चेतवाबें । तेचि माईक स्वभावें । 
तेथें चैतन्याच्या नावें । नास आला ।३२। 
परिवारेंविण सत्ता । ते सत्ता नव्हे तत्वता । 
पदार्थेविण साक्षता 


। तेहि मिथ्या ।३३। 


समास ३] 


* दशक ७५ २०२ 
सगुणास नाश आहे । प्रत्यक्षास प्रमाण काये । 
सगुणब्रह्म निश्चये । नासिबंत ।३४। 
निर्गुण ऐसें जें नाव । त्यानांवास कैचा ठाव। 
गुणेंविण गौरव । येईल कैंचें ।३५। 
माया जैसें मृगजळ । ऐसें बोलती सकळ । 

कां तें कल्पनेचें आभाळ । नाथिलेंचि ।३६। 
ग्रामो नास्ति कुतः सीमा । जन्मेंविण जीवात्मा । 
अद्वैतासी उपमा । द्वैताची ।३७। 
मायेविरहित सत्ता । पदार्थेविण जाणता। 
अविद्येविण चैतन्यता । कोणास आली ।३८। 
सत्ता चैतन्यता साक्षी । सर्वहि गुणाचपासी । 
ठाईचें निर्गुण त्यासी । गुण कैंचे ।३९। 
ऐसें जें गुणरहित । तेथें नामाचा संकेत । 
तोचि जाणावा अशाश्चत । निश्चयेंसी ।४०। 
निर्गुण ब्रह्मासि संकेतें । नामें ठेविली बहुत 

तें वाच्यब्रह्म त्यातें । नाश आहे ।४१। 
आनंदाचा अनुभव । हाहि वृत्तीचाचि भाव | 
तदाकारीं ठाव । वृत्तीस नाहीं ।४२। 
अनुर्वाच्य याकारणें । संकेत वृत्तीच्या 

तया संकेतास उणें । निवृत्तीनें आणिले ।४३। 
अनुर्वाच्य ते निवृत्ती । तेचि उन्मनीची स्थिती । 
निरोपाधी विश्रांति । योगियांची 


। ४ ४। 


२७४ * श्रीदासबोध * [समास ३ 


वस्तु जे कां निरोपाधी । तेचे सहज समाधी । 


जेणें तुटे आदिव्याधी । भवदुखाची ।४५। 
जो उपाधीचा अंत । तोचि जाणावा सिद्धांत । 
सिद्धांत आणी वेदांत । धादांत आत्मा ।४६। 
असो ऐसे जे शाश्वत ब्रह्म जेथें नाहीं मायाभ्रम। 
अनुभवी जाणे वर्म । स्वानुभवें ।४७। 
आपुलेन अनुभवें । कल्पनेसि मोडावें । 
मग सुकाळी पडावें । अनुभवाचे ।४८। 
निर्विकल्पास कल्पावें । कल्पना मोडे स्वभावें । 
मग नसोनि असावें । कल्पकोटी ।४९। 
कल्पनेचे येक बरें । मोहरितांच मोहरे । 
स्वरूपी घालिता भरे । निर्विकल्पीं ।५०। 
निर्विकल्पासि कल्पितां । कल्पनेचि नुरे वार्ता । 
निःसंगास भेटो जातां । निःसंग होइजे ।५१। 
पदार्थएऐसें ब्रह्म नव्हे । मा तें हातीं धरून द्यावें । 
असो हें अनुभवावें । सदगुरुमुखें ।५२। 
पुढे कथेचा अन्वये । केलाचि करू निश्चये। 
जेणें अनुभवासि ये । केवळब्रह्म ।५३। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चतुर्दशब्रह्मनिरूपणनाम' 
समास तिसरा समाप्त, 
mls 


दशक ७ : समास ४ 
विमलब्रह्मनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


नभाहून निर्मळ । पाहातां तैसेंचि पोकळ । 
आणी विशाळ । मयदिवेगळें । 


येकविस स्वर्गे सप्त पाताळ । मिळोन एक ब्रह्मगोळ । 


ब्रह्म 

अरूप 

ऐसीं अनंत तें निर्मळ 
अनंत ब्रह्मांडांखालतें 
तेणेविण स्थळ रिते 
जळीं स्थळीं काष्ठी पाषाणी 
तेणेंविण रिता प्राणी 
जळचरांस जैसें जळ 


तैसें ब्रह्म हें केवळ 
जळावेगळा ठाव आहे 
म्हणौनि उपमा न साहे 
आकाशाबाहेरी पळों जातां 

तया अनंता 
परी जे अखंड भेटले 
अति निकट परी चोरलें 
तयामधेंचि असिजे 
उमजे भास नुमजे 
आकाशामधें आभाळ 
परी तें मिथ्या निवळ 


व्यापून असे 
अनंत ब्रह्मांडांवरुतें । 
अणुमात्र नाहीं । 
ऐसी वदे लोकवाणी । 
येकहि नाहीं | 
बाह्याभ्यांतरी निखळ । 


जीवमात्रासी | 


ब्रह्माबाहेरी जातां नये। 
जळाची तया । 


पुढें आकाशचि तत्वता । 
अंतचि नाहीं । 


सर्वांगास लिगटले । 
सकळांसि जें । 
परी तयास नेणिजे। 
परब्रह्म तें । 
तेणें आकाश वाटे डहुळ । 
आकाशचि असे 


।१०। 


२७६ * श्रीदासबोध * [समास ४ 
नेहार देतां आकाशीं । चक्रे दिसती डोळ्यांसी । 
तैसें दृश्य ज्ञानियांसी । मिथ्यारूप 


।११। 
मिथ्याच परी आभासे । निद्रिस्तांस स्वप्न जैसें । 
जागा जालिया अपैसें । बुझों लागे ।१२। 
तैसें आपुलेन अनुभवें । ज्ञानै जागृतीसि यावें। 
मग माईक स्वभावें । कळों लागे ।१३। 
आतां असो हें कुवाडें । जे ब्रह्माडापैलिकडे । 
तेचि आता निबाडें । उमजोन दाऊं ।१४। 
ब्रह्म ब्रह्मांडी कालवले । पदार्थासी व्यापून ठेलें। 
सर्वांमधें विस्तारले । अंशमात्रें । १५। 
ब्रह्मामधें सृष्टी भासे । सृष्टीमध्ये ब्रह्म असे। 
अनुभव घेतां आभासे । अंशमत्रें । १६। 
अंशमात्रे सृष्टीभीतरी । बाहेरी मर्यादा कोण करी । 
सगळें ब्रह्म ब्रह्मांडोदरीं । माईल कैसें । १७। 
अमृतीमधें आकाश । सगळें सांठवतां प्रयास । 
म्हणौन तयाचा अंश । बोलिजेतो ।१८। 
ब्रह्म तैसें कालवले-। परी तें नाहीं हालवले । 
सर्वामधें परी संचले । संचलेपणें ।१९। 
पंचभूतीं असे मिश्रित । परंतु तें पंचभूतातीत । 
पंकी आकाश अलिप्त । असोनि जैसें ।२०। 
ब्रह्मास दृष्टांत न घडे । बुझावया देणें घडे। 
परी दृष्टांती साहित्य पडे । विचारितां आकाश ।२९। 


खंब्रह्म ऐसी श्रुती । गगनसदृशं हे स्मृती। 
म्हणौनि ब्रह्मास दृष्टांती । आकाश घडे ।२२। 


समास ४ ] * दशक ७% २७७ 
bids hse MISE क टी? SE 


काळिमा नस्तां पितळ । मग तें सोनेंचि केवळ । 
सुन्यत्व नस्तां निवळ । आकाश ब्रह्म ।२३। 
म्हणौनि ब्रह्म जैसें गगन । आणि माया जैसा पवन । 
आडळे परी दर्शन । नव्हे त्याचें ।२४। 
शब्दसृष्टीची रचना । होत जात क्षणक्षणा। 
परंतु ते स्थिरावेना । वायुच ऐसी 


।२५। 
असो ऐसी माया माईक । शाश्वत तें ब्रह्म येक। 
पाहों जातां अनेक । व्यापून आहे ।२६। 
पृथ्वीसी भेदून आहे । परी ते ब्रह्म कठीण नव्हे । 
दुजी उपमा न साहे । तया मृदत्वासी ।२७। 
पृथ्वीहूनि मृद जळ । जळाहूनि तो अनळ। 
अनळाहूनि कोमळ । वायो जाणावा ।२८। 
वायोहून तें गगन । अत्यंतचि मृद जाण। 
गगनाहून मृद पूर्ण । ब्रह्म जाणावें ।२९। 
वत्रास असे भेदिलें । परी मृदत्व नाही गेले । 
उपमेरहित संचलें । कठिण ना मृद ।३०। 
पृथ्वीमधें व्यापून असे । पृथ्वी नासे तें न नासे । 


जळ शोषे तें न शोषे। जळी असोनी ।३९। 


तेजी असे परी जळेना । पवनीं असे परी चळेना । 
गगनीं असे परी कळेना । परब्रह्म तें 


।३२। 
शेरीर अवघें व्यापले । परी तें नाहीं आडळले । 
जवळिच दुरावले । नवल कैसें ।३३। 
सन्मुखचि 


चहुंकडे । तयामधें पाहाणें घडे । 
बाहयाभ्यांती रोकडें। सिद्धि आहे ।३४। 


२७८ * श्रीदासबोध * [समास ४ 


तयामधेचि आपण । आपणा सबाह्य तें जाण । 
दृश्यावेगळी खूण । गगनासारिखी 


। ३५। 
कांहीं नाहींसें वाटलें । तेथेचि ते कोंदाटले । 
जैसें न दिसे आपले । आपणासि धन ।३६। 
जो जो पदार्थ दृष्टी पडे । तें त्या पदार्था ऐलिकडे । 
अनुभवे हें कुवाडे । उकलावें । ३७। 
मागें पुढें आकाश । पदार्थेवेण जो पैस। 
पृथ्वीविण भकास । येकरूप ।३८। 
जें जें रूप आणी नाम । तो तो नाथिलाच भ्रम। 
नामरूपातीत वर्म । अनुभवी जाणे ।३९। 
नभी धूम्राचो डोंगर । उचलती थोर थोर। 
तैसें दावी वोडंबर । मायादेवी ॥४०॥ 


ऐसी माया अशाश्वत । ब्रह्म जाणावें शाश्वत । 
सर्वा ठाई सदोदित । भरले असे ।४१। 
पोथी वाचूं जातां पाहे । मातृकांमधेंचि आहे। 
नेत्री निघोनि राहे । मृदपणें ।४२। 
श्रवणें शब्द ऐकतां । मनें विचार पाहतां। 
मना सबाह्य तत्वतां । परब्रह्म तें ।४३। 
चरणें चालतां मार्गी । जें आडळे सर्वांगी । 
करें घेतां वस्तुलागी । आडवे ब्रह्म । ड ४। 
असो इंद्रियेंसमुदाव । तयामधें वर्ते सर्व । 
जाणों जातां मोडे हांव । इंद्रियांची ।४५। 
तें जबळिच असे । पाहों जातां न दिसे। 
न दिसोन वसे । कांही येक ।४६। 


समास ५] * दशक ७% २७९ 
खा. स्‍ 


जें अनुभवेंचि जाणावें । सृष्टीचेनि अभावें । 


आपुलेन स्वानुभवें । पाविजे ब्रह्म ।४७। 
ज्ञानदृष्टीचें देखणें । चर्मदृष्टी पाहों नेणे। 
अंतरवृत्तीचिये खुणे । अंतरवृत्ति साक्ष ।४८। 
जाणे ब्रह्म जाणे माया । जाणे अनुभवाच्या ठाया । 
ते येक जाणावी तुर्या । सर्वसाक्षिणी ।४९। 


साक्षत्व वृत्तीचे कारण । उन्मनी ते निवृत्ति जाण । 
जेथें विरे जाणपण । बिज्ञान तें 


।५०। 
जेथें अज्ञान सरे।ज्ञान तेहि नुरे। 
विज्ञानवृत्ति मुरे । परब्रह्मी ।५१। 
ऐसें ब्रह्म शाश्वत । जेथें कल्पनेसी अंत। 
योगी जना येकांत । अनुभवे जाणावा ।५२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विमलब्रह्मनिरूपणनाम” 
समास चौथा समाप्त. 


00 
दशक ७ : समास १, 
द्वैतकल्पना निर्शन 
॥ श्रीराम ॥ 
केवळ ब्रह्म जें बोलिलें । तें अनुभवास आले । 
आणी मायेचेंहि लागलें । अनुसंधान । १। 


ब्रह्म छ अंतरीं प्रकाशे । आणी मायाहि प्रत्यक्ष दिसे । 
आतां हें ह्वैत निरसे । कवणेपरी हो । २। 


२८० 


तरी आतां सावधान 
माया ब्रह्म हे कवण 
सत्य ब्रह्माचा संकल्प 
ऐसिया हैताचा जल्प 
जाणे ब्रह्म जाणे माया 
सर्व जाणे म्हणोनिया 
ऐक तुर्येचें लक्षण 
सर्वि नाहीं कवण 
संकल्पविकल्पाची सृष्टी 
तें मनचि मिथ्या सेवटीं 


साक्षत्व चैतन्यत्व सत्ता 
आरोपले जाण 


वृथा 
घटमठाचेनि गुणें 
मायेचेनि खरेंपणें 
जंव खरेंपण मायेसी 
मायेअविद्येचे निरासीं 
म्हणोनि सर्वसाक्षी मन 
मग तुर्यारूप ज्ञान 
जयास द्वैत भासले 
द्वैताअद्वैताचें तुटलें 
येवं द्वैत आणी अद्वैत 
वृत्ति जालिया निवृत्त 
वृत्तिहित जें ज्ञान 


जेथें तुटे अनुसंधान 


* श्रीदासबोध + 


। येकाग्र करूनिया मन । 
। जाणताहे । 
। मिथ्या मायेचा विकल्प । 
। मनचि करी । 
। ते येक जाणावी तुर्या। 
। सर्वसाक्षिणी । 
। जेथें सर्व जाणपण। 
। जाणेल गा 
। जाली मनाचिये पोटी। 
। साक्षी कवणु 
। हे गुण ब्रह्माचिया माथां । 
। मायागुणें 
। त्रिविधा आकाश बोलणें । 
। गुण ब्रह्मी 
। तंवचि साक्षत्व ब्रह्मासी । 
। द्वैत कैचें 

। तेचि जालिया 
। तें मावळोन गेलें 
। ते मन उन्मन जालें। 


उन्मन । 


। अनुसंधान 

। होये वृत्तीचा संकेत। 
। द्वैत कैंचें 

। तेचि पूर्ण समाधान। 
। मायाब्रह्मीचें 


[समास ५ 


३ । 


& 


।१०। 


।११। 


।१२। 


।१३। 


। १४। 


समास ५] 


* दशक ७* २८१ 
मायाब्रहा ऐसा हेत । मनें कल्पिला संकेत । 
ब्रह्म कल्पनेरहित । जाणती ज्ञानी ।१५। 
जञ मनबुद्धिअगोचर । जें कल्पनेहून पर। 

तें अनुभविता साचार । द्वैत कैंचें । १६। 
द्वैत पाहातां ब्रह्म नसें । ब्रह्म पाहातां द्वैत नासे । 
द्वैताद्वैत भासे । कल्पनेसी ।१७। 
कल्पना माया निवारी । कल्पना ब्रह्म थावरी। 
संशय धरी आणी वारी । तेहि कल्पना ।१८। 
कल्पना करी बंधन । कल्पना दे समाधान । 
ब्रह्मी लावी अनुसंधान । तेहि कल्पना ।९९। 
कल्पना द्वैताची माता । कल्पना जञेप्ती तत्वता । 
बद्धता आणी मुक्तता । कल्पनागुणें ।२०। 
कल्पना अंतरीं सबळ । नस्ते दावी ब्रह्मगोळ । 
क्षणा येकातें निर्मळ । स्वरूप कल्पी । २१। 
क्षणा येका धोका वाहे । क्षणा येका स्थिर राहे । 
क्षणा येका पाहे । विस्मित होउनी ।२२। 
क्षणा येकातें उमजे । क्षणा येकातें निर्बुजे । 
नाना विकार करिजे । ते कल्पना जाणावी ।२३। 
कल्पना जन्माचे । कल्पना भक्तीचें फळ । 
कल्पना तेचि केवळ । मोक्षदाती । २४। 
असो ऐसी हे कल्पना । साधनें दे समाधाना 
येरवी हे पतना । मूळच कीं ।२५। 
म्हणौन सर्वाचे मूळ । ते हे कल्पनाच केवळ F 
इचे केलियां निर्मूळ । ब्रहाप्राप्ती 


- ।२६। 


२८२ * श्रीदासबोध * [समास ५ 
श्रवण आणी मनन । निजध्यासें समाधान । 
मिथ्या कल्पनेचे भान । उडोन जाये । २७। 


शुद्ध ब्रह्याचा निश्चयो 
निश्चितार्थे संशयो 
मिथ्या कल्पनेचे कोडे 
जैसें सूयचिनि उजेडें 
तैसें ज्ञानाचेनि प्रकाशें 
मग हें तुटे अपैसें 
कल्पनेने कल्पना उडे 


। करी कल्पनेचा जयो। 
। तुटोन गेला ।२८। 


। कैसें राहे साचापुढें। 
। नासे तम । २९। 


। मिथ्या कल्पना हे नासे। 
। द्वैतानुसंधान ।३०। 


। जैसा मृगें मृग सांपडे। 


कां शरे शर आतुडे । आकाशमार्गी ।३१। 
शुद्ध कल्पनेचे बळ । जालियां नासे सबळ। 
हेचि वचन प्रांजळ । सावध ऐका ।३२। 
शुद्ध कल्पनेची खूण । स्वयें कल्पिजे निर्गुण । 
सस्वरूपीं विस्मरण । पडोंचि नेदी ।३३। 
सदा स्वरूपानुसंघान । करी द्वैताचें निर्शन। 
अद्वयनिश्चयाचें ज्ञान । तेचि शुद्ध कल्पना ।३४। 
अद्वैत कल्पी ते शुद्ध । द्वैत कल्पी ते अशुद्ध । 
अशुद्ध तेचि प्रसिद्ध । सबळ जाणावी ।३५। 
शुद्ध कल्पनेचा अर्थ । अद्वैताचा निश्चितार्थ । 
आणी सबळ वेर्थ । द्वैत कल्पी ।३६। 
अद्वैतकल्पना प्रकाशे तेचि क्षणीं द्वैत नासे। 
द्वैतासरिसी निरसे । सबळ कल्पना ।३७। 
कल्पनेने कल्पना सरे। ऐसी जाणावी चतुरें। 
सबळ गोलियां नंतरें । शुद्ध उरली ।३८। 


समास ६] * दशक ७५ २८३ 
क नकम त र या र 


शुद्ध कल्पनेचें रूप । तेंचि जें कल्पी स्वरूप । 


स्वरूप कल्पितां तद्रूप । होये आपण ।३९। 
कल्पनेसी मिथ्यत्व आलें । सहजचि तद्रूप जालें। 
आत्मनिश्चयें नासिलें । कल्पनेसी ।४०। 


जेचि क्षणीं निश्चये चळे । तेचि क्षणीं द्वैत उफाळे । 
जैसा अस्तमानीं प्रबळे । अंधकार ।४१। 
तैसें ज्ञान होतां मळिण । अज्ञान प्रबळे जाण | 
याकारणें श्रवण । अखंड असावें ।४२। 
आतां असो हें बोलणें जालें । आशंका फेडूं येका बोलें । 
जयास द्वैत भासले । तें तूं नव्हेसी सर्वथा ।४३। 
मागील आशंका फिटली । इतुकेन हे कथा संपली । 
पुढें वृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ।४४। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे द्रैतकल्पनानिरसननाम” 

समास पाचवा समाप्त. 
पण 
दशक ७ : समास & 


॥ श्रीराम ॥ 
अद्वैत ब्रह्म निरोपिलें । जें कल्पनेरहित संचले । 
क्षणयेक तदाकार केलें । मज या निरूपणें । ९। 
परी म्यां तदाकार व्हावें । ब्रहाचि होऊन असावें। 
पुन्हा संसारास न यावें । चंचळपणें सर्वथा । २। 


२८४ * श्रीदासबोध * [समास ६ 
५ ली NNR णत पी 


कल्पनारहित जें सुख । तेथें नाहीं संसारदुःख । 


म्हणोनि तेचि येक । होऊन असावें । ३। 
ब्रहचि होईजे श्रवणें । पुन्हा वृत्तीवरी लागे येणें । 
ऐसें सदा येणें जाणें । चुकेना कीं । ४ । 
मनें अंतरिक्ष जावें । क्षणयेक ब्रह्मचि व्हावें । 
पुन्हा तेथून कोंसळावें । वृत्तीबरी मागुतें । ५। 
प्रत्यावृत्ती सैरावैरा । किती करू येरझारा । 
पाई लाउनियां दोरा । कीटक जैसा । ६। 
उपदेशकाळी तदाकार । होतां पडे हें शरीर । 
अथवा नेणे आपपर । ऐसें जालें पाहिजे । ७ । 


ऐसें नस्तां जें बोलणें । तेचि बाटे लाजिरवाणें। 
ब्रह्म होऊन संसार करणें । हेंहि विपरीत दिसे । ८ । 


जो स्वयें ब्रह्मचि जाला। तो मागुता कैसा आला । 


ऐसें ज्ञान माझें मजला । प्रशस्त न बटे । ९। 
ब्रह्मचि होऊन जावें । कां तें संसारींच असावें । 
दोहींकडे भरंगळावें । किती म्हणूनी ।१०। 
निरूपणीं ज्ञान प्रबळे । उठोन जातां तें मावळे । 
मागुता कामक्रोध खवळे । ब्रह्मरूपासी ।११। 
ऐसा कैसा ब्रह्म जाला । दोहींकडे अंतरला । 
बोडगस्तपणेंचि गेला । संसार त्याचा ।१२। 


घेतां ब्रह्मसुखाची गोडी । संसारिक मागें बोडी । 
संसार करितां आवडी । ब्रह्मी उपजे मागुती ।१३। 
ब्रह्मसुख नेलें संसारे । संसार गेला ज्ञानद्वारें। 
दोनी अपुरी पुरें । येकहि नाहीं । १४। 


समास ६] * दशक ७५ २८५ 
प ०० य पत >. “प 


याकारणें माझें चित्त । चंचळ जालें दुश्वीत । 


काये करणें निश्चीत । येकहि नाहीं । १५। 
ऐसा श्रोता करी विनती । आतां राहावें कोणे रीतीं । 
म्हणे अखंड माझी मती । ब्रह्माकार नाहीं ।१६। 
आतां याचें प्रत्योत्तर । वक्ता देईल सुंदर । 
श्रोतीं व्हावें निरोत्तर । क्षणयेक आतां ।१७। 
ब्रह्मचि होऊन जे पडिले । तेचि मुक्तपदास गेले । 
येर ते काये बुडाले । व्यासादिक । १८। 
श्रोता विनती करी पुढती । शुको मुक्तो वामदेवो वा हे श्रुती । 
दोघेचि मुक्त आदिअंतीं । बोलतसे ।१९। 
वेदें बद्ध केले सर्व । मुक्त शुक वामदेव । 
वेदवचनीं अभाव । कैसा धरावा ।२०। 
ऐसा श्रोता वेदाधारें । देता झाला प्रत्योत्तरे । 
दोघेचि मुक्त अत्यादरें । प्रतिपाद्य केलें ।२९। 
वक्ता बोले याउपरी । दोधेचि मुक्त सृष्टीवरी । 
ऐसें बोलतां उरी । कोणास आहे ।२२। 
बहु ऋषि बहु मुनी । सिद्ध योगी आत्मज्ञानी । 
जाले पुरुष समाधानी । असंख्यात ।२३। 


महणादनारदपराशरपुंडरीकव्यासांबरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान्‌ । 
रुक्मांगदार्जुनवसिष्ठबिभीषणादीन्‌ पुण्यानिमान्‌परमभागवतानूस्मरामि | 


कविर्हरिरंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविहाँत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥ 


२८६ * श्रीदासबोध * [समास ६ 
याहि वेगळे थोर थोर । ब्रह्माविष्णुमहेश्वर । 
आदिकरून दिगंबर । विदेहादिक । २४। 
शुक वामदेव मुक्त जाले । येर हे अवधेचि बुडाले । 
या वचना विश्वासले । ते पढतमूर्ख ।२५। 


तरी वेद कैसें बोलिला । तो काये तुम्ही मिथ्या केला । 
ऐकोन वक्ता देता जाला । प्रत्योत्तर ।२६ 
बेद बोलिला पूर्वपक्ष । मूर्ख तेथेचि लावी लक्ष । 
साधु आणी वित्पन्न दक्ष । त्यांस हें न मने । २७। 
तथापी हें जरी मानलें । तरी वेदसामर्थ्य बुडाले । 
वेदांचेनि उद्धरिलें । न बचे कोणा ।२८। 
वेदाआंगी सामर्थ्य नसे । तरी या वेदास कोण पुसे । 
म्हणौनि वेदीं सामर्थ्य असे । जन उधरावया । २९। 
वेदाक्ष घडे ज्यासी । तो बोलिजे पुण्यरासी । 
म्हणौन वेदीं सामर्थ्यासी। काये उणें ।३०। 
वेदशास्तरपुराण । भाग्ये जालियां श्रवण । 
तेणें होईजे पावन । हें बोलती साधु ।३९। 
श्लोक अथवा श्लोकार्ध । नाहीं तरी श्लोकपाद । 
श्रवण होतां येक शब्द । नाना दोष जाती ।३२। 
वेदशास्तरी पुराणीं । ऐशा वाक्याच्या आईणी । 
अगाध महिमा व्यासवाणी । वदोन गेली ।३३। 
येकाक्षर होतां श्रवण । तत्काळचि होईजे पावन । 
ऐसें ग्रंथाचे महिमान । ठाई ठाई बोलिलें ।३४। 
दोहीवेगळा तिजा नुधरे । तरी महिमा कैंचा उरे। 
असो हें जाणिजे चतुरें । येरां गथागोवी ।३५। 


समास ६] * दशक ७% २८७ 


वेदशास्त्रे पुराणें । कैसी होतीं अप्रमाणें । 
दोघांवांचून तिसरा कोणें । उद्धरावा ।३६। 
म्हणसी काष्ठीं लागोन पडला। तोचि येक मुक्त जाला । 
शुक तोहि अनुवादला । नाना निरूपणें ।३७। 
शुक मुक्त ऐसें वचन । वेद बोलिला हें प्रमाण । 
परी तो नव्हता अचेतन । ब्रह्माकार ।३८। 
अचेतन ब्रह्माकार । असता शुक योगेश्वर । 
तरी सारासारविचार । बोलणें न घडे ।३९। 
जो ब्रह्माकार जाला । तो काष्ठ होऊन पडिला । 
शुक भागवत बोलिला । परीक्षितीपुढें ।४०। 
निरूपण हें सारासार । बोलिला पाहिजे विचार । 
धांडोळावें सचराचर । दृष्टांताकारणें ।४९। 
क्षण येक ब्रह्मचि व्हावें । क्षण येक दृश्य धांडोळावें । 
नाना दुष्टांती संपादावें। वगतृत्वासी ।४२। 
असो भागवतनिरूपण । शुक बोलिला आपण । 
तया आंगीं बद्धपण । लाऊ नये कीं ।४३। 
म्हणोनी बोलतां चालतां । निचेष्टित पडिले नस्तां । 
मुक्ति लाभे सायोज्यता । सद्गुरुबोधें ।४४। 
येक मुक्त येक नित्यमुक्त । येक जाणावे जीवन्मुक्त । 
येक योगी विदेहमुक्त । समाधानी ।४५। 
सचेतन ते जीवन्मुक्त । अचेतन ते विदेहमुक्त । 
दोहिवेगळे नित्यमुक्त । योगेश्वर जाणावे ।४६। 


स्वरूपबोधें स्तब्धता । ते जाणावी ताटस्तता। 
ताटस्तता आणी स्तब्धता । हा देहसमंधु ।४७। 


२८८ * श्रीदासबोध * [समास ६ 


येथें अनुभवासी कारण । येर सर्व निःकारण । 
तृप्ती पावावी आपण । आपुल्या स्वानुभवें ।४८। 


कंठमर्याद जेविला । त्यास म्हणती भुकेला । 
तेणें शब्दे जाजावला । हें तों घडेना 


।४९। 
स्वरूपी नाहीं देहो। तेथे काईसा संदेहो। 
बद्ध मुक्त ऐसा भावो । देहाचकडे ।५०। 
देहबुद्धि धरून चिती । मुक्त ब्रह्मादिक नव्हेती । 
तेथें शुकाची कोण गती । मुक्तपणाची ।५१। 
मुक्तपण हेचि बद्ध । मुक्त बद्ध हें अबद्ध । 
सस्वरूप स्वतसिद्ध । बद्ध ना मुक्त ।५२। 
मुक्तपणाची पोटीं शिळा । बांधतां जाईजे पाताळा । 
देहबुद्धीचा आगळा । स्वरूपीं न संटे ।५३। 
मीपणापासून सुटला । तोचि येक मुक्त जाला । 
मुका अथवा बोलिला । तरी तो मुक्त । ५४। 
जयास बाधाबें तें वाव । तेथें कैंचा मुक्तभाव । 
पाहों जातां सकळ वाव । गुणवार्ता ।५५। 

बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुत: । 

गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बंधनम्‌ ॥ 
तत्वज्ञाता परमशुद्ध । तयासी नाहीं मुक्त बद्ध । 
मुक्त बद्ध हा विनोद । मायागुणें ।५६। 


जेथें नामरूप हें सरे । तेथें मुक्तपण कैंचें उरे । 


मुक्त बद्ध हें विसरे । विसरलेपणेंसीं ।५७। 


समास ६] 


* दशक ७* २८९ 
बद्ध मुक्त जाला कोण । तो तरी नव्हे कीं आपण । 
बधक जाणावें मीपण । धर्त्यास बाधी ।५८। 
एवं हा अवघा भ्रम । अहंतेचा जाला श्रम। 
मायातीत जों विश्राम । सेविला नाहीं ।५९। 
असो बद्धता आणी मुक्तता । आली कल्पनेच्या माथां । 
ते कल्पना तरी तत्वता । साच आहे ।६०। 
म्हणौनि हें मृगजळ । माया नाथिलें आभाळ । 
स्वप्न मिथ्या तत्काळ । जागृतीसी होये ।६१। 
स्वप्नीं बद्ध मुक्त जाला । तो जागृतीस नाहीं आला । 
कैंचा कोण काये जाला । कांहीं कळेना ।६२। 
म्हणोनि मुक्त विश्वजन । जयास जालें आत्मज्ञान । 
शुद्धज्ञानें मुक्तपण । समूळ वाव ।६३। 
बद्ध मुक्त हा संदेहो । धरी कल्पनेचा देहो। 
साधु सदा निःसंदेहो । देहातीत वस्तु ।६४। 
आतां असो हें पुढती । पुढे रहावें कोणे रिती । 
तेचि निरूपण श्रोतीं । सावध परिसावें ।६५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'बद्धमुक्तनिरूपण' नाम 
समास सहावा समाप्त. 


जज 


!780 Dasbodh (Marathi)_Section_I0_l_Front 


दशक ७ : समास ७ 
साधनप्रतिष्ठानिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


वस्तूसि जरी कल्पावें । तरी ते निर्विकल्प स्वभावें । 
तेथें कल्पनेच्या नांवें । सुन्याकार 


। 
तथापि कल्पूँ जातां । न ये कल्पनेच्या हातां। 
वोळखी ठाई न पडे चित्ता । भ्रंश पडे । 
कांहीं दृष्टीसचि न दिसे । मनास तेहि न भासे। 
न भासे न दिसे कैसें । बोळखावें 
पाहों जातां निराकार । मनासि पडे सुन्याकार । 
कल्पूं जातां अंधकार । भरला वाटे । 
कल्पूँ जातां वाटे काळें । ब्रह्म काळे ना पिवळे । 
आरक्त निळें ना धवळें । वर्णरहित । 
जया वर्णवेक्ती नसे । भासाहून अनारिसें । 
रूपचि नाहीं कैसें । वोळखावें । 
न दिसतां वोळखण । किती धरावी आपण। 
हें तों श्रमासीच कारण । होतसे 
जो निर्गुण गुणातीत । जो अदृश्य अवेक्त। 
जो अचिंत्य चिंतनातीत । परम पुरुष । 
अचित्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः ॥ 


]780095000) (Marathi)_Section_I0_I_Back 


समास ७] * दशक ७* २९१ 


अचिंत्य तेंचि चितावें । अव्यक्तास आठवावें। 


निर्गुणास वोळखावें । कोणेपरी । ९॥ 
जें दृष्टीसचि न पडे । जें मनासहि नातुडे। 
तया कैसें पाहाणें घडे । निर्गुणासी ।१०। 
असंगाचा संग धरणें । निरावलंबीं वास करणें । 
निशब्दासी अनुवादणें । कोणेपरी ।१९। 
अचित्यासी चितूं जातां । निर्विकल्पासी कल्पितां । 
अद्वैताचें ध्यान करितां । द्वैतचि उठे ।१२। 
आतां ध्यानचि सोडावें । अनुसंधान तें मोडावें । 
तरी मागुते पडावें । माहां संशई ।१३। 
द्वैताच्या भेणें अंतरी । वस्तु न पाहिजे तरी। 
तेणें समाधाना उरी । कदा असेचिना । १४। 


सवे लावितां सवे पडे । सवे पडतां वस्तु आतुडे । 
नित्यानित्यविचारै घडे । समाधान ।१५। 


वस्तु चिंतितां द्वैत उपजे । सोडी करितां कांहींच नुमजे । 
सुन्यत्वसंदेहीं पडिजे । विवेकेंविण ।१६। 
म्हणोनि विवेक धरावा । ज्ञानें प्रपंच सारावा। 
अहंभाव वोसरावा । परी तो वोसरेना ।१७। 


परब्रह्म तें अद्वैत । कल्पितांच उठे द्वैत। 
तेथें हेत आणी दृष्टांत । कांहींच न चले ।१८। 


तें आठवितां विसरिजे । कां तें विसरोनि आठविजे । 
जाणोनियां नेणिजे । परब्रह्म तें ।१९। 


त्यास न भेटतां होये भेटी । भेटों जातां पडे तुटी । 
, ऐखी हे नवल गोष्टी । मुकेपणाची ।२०। 


780 Dasbodh (Marathi)_Section_l 0_2_Front 


२९२ 


* श्रीदासबोध + [समास ७ 
तें साधूं जातां साधवेना । नांतरी सोडितां सुटेना । 
लागला समंध तुटेना । निरंतर ।२१। 
तें असतचि सदां असे । नांतरी पाहातां दुरासे । 

न पाहातां प्रकाशे । जेथें तेथें ।२२। 
जेथें उपाये तोचि अपाये । आणी अपाये तोचि उपाये । 
हैं अनुभवेंविण काये । उमजो जाणें ।२३। 
तें नुमजतांच उमजे । उमजोन कांहींच नुमजे । 
तें वृत्तीविण पाविजे । निवृत्तिपद । २४। 
तें ध्यानीं धरितां नये । चितनीं चिंतावें तें काये । 
मनामधें न समाये । परब्रह्म तें ।२५। 
त्यास उपमे द्यावें जळ । तरी तें निर्मळ निश्चळ । 
विश्व बुडाले सकळ । तरी तें कोरडेंचि असे ।२६। 
नव्हे प्रकाशासारिखें । अथवा नव्हे काळोखें। 
आतां तें कासयासारिखें। सांगावें हो ।२७। 
ऐसें ब्रह्म निरंजन । कदा नव्हे दृश्यमान । 
लावावें तें अनुसंधान । कोणेपरी ।२८। 
अनुसंधान लाऊं जातां । कांहीं नाहीं वाटे आतां । 
तेणें मनाच्या माथां । संदेह वाजे ।२९। 
लटिकेंचि काये पाहावें । कोठे जाऊन राहावें। 
अभाव घेतला जीवें । सत्य स्वरूपाचा ।३०। 
अभावचि म्हणों सत्य । तरी वेदशास्त्र कैसें मिथ्य । 
आणी व्यासादिकांचें कृत्य । वाउगे नव्हे ।३१। 
म्हणोनि मिथ्या म्हणतां नये । बहुत ज्ञानाचे उपाये । 
बहुतीं निर्मिले तें काये । मिथ्या म्हणावें ।३२। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_l0_2_Back 


समास ७] * दशक ७% २९३ 


अद्वैतज्ञानाचा उपदेश । गुरुगीता तो महेश। 


सांगता होये पार्वतीश । पार्वतीप्रती ।३३। 
अवधूतगीता केली । गोरक्षीस निरोपिली। 
ते अवधूतगीता बोलिली । ज्ञानमार्ग ।३४। 
विष्णु होऊन राजहंस। विधीस केला उपदेश । 
ते हंसगीता जगदीश । बोलिला स्वमुखें ।३५। 
ब्रह्मा नारदा उपदेशित । चतुश्लोकी भागवत । 
पुढे व्यासमुखें बहुत । विस्तारले ।३६। 
वसिष्ठसार वसिष्ठक्रषी । सांगता जाला रघुनाथासी । 
कृष्ण सांगे अर्जुनासी । सप्तश्लोकी गीता ।३७। 
ऐसें सांगावें तें किती । बहुत ऋषी बोलिले बहुतीं । 
अद्वैत ज्ञान आदिअंतीं । सत्यचि असे ।३८। 
म्हणोनि मिथ्या आत्मज्ञान । म्हणतां पाविजे पतन । 
प्रज्ञेहित जे जन । तयांसी हें कळेना ।३९। 
जेथे शेषाची प्रज्ञा मंदली । श्रुतीस मौन्यमुद्रा पडिली । 
जाणपणें न वचे वदली । स्वरूपस्थिती ।४०। 
आपणास नुमजे बरवें । म्हणोनि मिथ्या कैसें करावें । 
नातरी सदृढ धरावें । सदगुरुमुखे ।४१। 
मिथ्य तेंचि सत्य जालें । सत्य असोन मिथ्य केले । 
संदेहसागरी बुडालें । अकस्मात मन ।४२। 
मनास कल्पायाची सवे । मनें कल्पिले तें नव्हे। 
तेणे गुणें संदेह धावे । मीपणाचेनि पंथे ।४३। 


तरी तो पथचि मोडावा । मग परमात्मा जोडावा । 
समूळ संदेह तोडावा । साधुचेनि संगतीं ।४४। 


२९४ 


* श्रीदासबोध * [समास ७ 
मीपण शस्त्रे तुटेना । मीपण फोडितां फुटेना । 
मीपण सोडितां सुटेना । कांहीं केल्यां ।४५। 
मीपणे वस्तु नाकळे । मीपणें भक्ति मावळे । 
मीपणें शक्ति गळे । वैराग्याची ।४६। 
मीपणें प्रपंच न घडे । मीपणें परमार्थ बुडे । 
मीपणे सकळहि उडे । येशकीर्तिप्रताप ।४७। 
मीपणें मीत्री तुटे । मीपणें प्रीति आटे। 
मीपणें लिगटे । अभिमान आंगीं ।४८। 
मीपणें विकल्प उठे । मीपणें कळह सुटे। 
मीपणें संमोह फुटे । ऐक्यतेचा ।४९। 
मीपण कोणासिच न साहे । तें भगवंती कैसेनि साहे । 
म्हणौनि मीपण सांडून राहे । तोचि समाधानी I५०। 
मीपण कैसें त्यागावें । ब्रह्म कैसें अनुभवावे । 
समाधान कैसे पाबावें। कोणा प्रकारें ।५१। 
मीपण जाणोनि त्यागावें । ब्रह्म होऊन अनुभवावे । 
समाधान तें पावावे । निःसंगपणे ।५२। 
आणीक येक समाधान । मीपणेंविण साधन । 
करूं जाणे तोचि धन्य । समाधानी ।५३। 
मी तों ब्रह्माचि जालों स्वता । साधन कोण करील आतां। 
ऐसें मनीं कल्पूं जातां । कल्पनाचि उठे ।५४। 
ब्रह्मी कल्पना न साहे । तेचि तेथें उभी राहे। 
तयेसि शोधून पाहे । तोचि साधु ।५५। 


समास ७] * दशक ७५ २९५ 


निर्विकल्पासी कल्पावें । परी कल्पिते आपण न व्हावें । 


मीपणासि त्यागावें । येणें रिती ।५६। 
या ब्रहमाविद्येच्या लपणी । कांहींच नसावें असोनी । 
दक्ष आणी समाधानी । तोचि हें जाणे ।५७। 
जयासी आपण कल्पावें । तेचि आपण स्वभावें । 
येथें कल्पनेच्या नांवें । सुन्य आलें ।५८। 
पदीहून चळों नये । करावें साधन उपाये। 
तरीच सांपडे सोये । अलिप्तपणाची ।५९। 
राजा राजपदीं असतां । उगीच चाले सर्व सत्ता । 
साध्यचि होऊन तत्वतां । साधन करावें ।६०। 
साधन आलें देहाच्या माथां । आपण देह नव्हे सर्वथा । 
ऐसा करूनि अकर्ता । सहजचि जाला ।६१। 


देह आपण ऐसें कल्पावें । तरीच साधन त्यागावें। 
देहातीत अस्तां स्वभावें । देह कैचां ।६२। 
नातें साधन ना तें देह । आपला आपण निःसंदेह । 
देहींच असोन विदेह । स्थिति ऐसी ।६३। 
साधनेंविण ब्रह्म होतां । लागों पाहे देहममता । 
आळस प्रबळे तत्वतां । ब्रह्मज्ञानमिसें । ६४। 
परमार्थमिसें अर्थ जागे । ध्यानमिसें निद्रा लागे। 
मुक्तिमिसें दोष भोगे । अनर्गळता ।६५। 
निरूपणमिसें निंदा घडे । संवादमिसें वेबाद पडे । 
उपाधीमिसें येऊन जडे । अभिमान आंगीं ।६६। 
तैसा ब्रह्मज्ञानमिसें । आळस अंतरीं प्रवेशे । 
म्हणे साधनाचें पिसें । काये करावें ।६७। 


२९६ * श्रीदासबोध + [समास ७ 
Ce UES 


किं करोमि क्व गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किम्‌ । 
आत्मना पूरितं सर्व महाकल्पांबुना यथा॥ 


वचन आधारीं लाविले । जैसें शस्त्र फिराविले । 
स्वता हाणोन घेतलें । जयापरी 


।६८। 
तैसा उपायाचा अपाये । विपरीतपणें स्वहित जाये । 
साधन सोडितां होये । मुक्तपणे बद्ध ।६९। 
साधन करितां च सिद्धपण । हातीचें जाईल निघोन । 
तेणें गुणें साधन । करूच नावडे ।७०। 
लोक म्हणती हा साधक । हेचि लज्या वाटे येक । 
साधन करिती ब्रह्मादिक । हें ठाउकें नाहीं ।७१। 
आतां असो हे अविद्या | अभ्याससारणी विद्या । 
अभ्यासें पाविजे अद्या । पूर्ण ब्रह्म ।७२। 
अभ्यास करावा कवण । ऐसा श्रोता करी प्रश्‍न । 
परमार्थाचें साधन । बोलिले पाहिजे ।७३। 
याचें उत्तर श्रोतयांसी । दिधले पुढिले समासी । 
निरोपिलें साधनासी । परमार्थाच्या ।७४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'साधनाप्रतिष्छानाम” 
समास सातवा समाप्त, 


ma 


दशक ७ : समास ८ 


श्रवणनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


ऐका परमार्थाचें साधन । जेणें होये समाधान । 
तेंतूं जाण गा श्रवण । निश्चयेंसीं । 


श्रवणें आतुडे भक्ती 
श्रवणें तुटे आसक्ती 
श्रवणें घडे चित्तशुद्धी 
श्रवणें तुटे उपाधी 
श्रवणें निश्चयो घडे 
श्रवणें अंतरी जडे 
श्रवणें आशंका फिटे 
श्रवण होतां पालटे 
श्रवणें आवरे मन 
श्रवणें तुटे बंधन 
श्रवणें मीपण जाये 
श्रवणें नाना अपाये 
श्रवणें होये कार्यसिद्धी 
श्रवणें घडे सर्व सिद्धी 
सत्संगावरी 


श्रवणें उद्धवे विरक्ती । 
विषयांची । 
श्रवणें होये दृढबुद्धी । 
अभिमानाची । 
श्रवणें ममता मोडे। 
समाधान | 
श्रवणें संशय तुटे। 
पूर्वगुण आपुला । 


श्रवणें घडे समाधान । 
देहबुद्धीचें । 
श्रवणें धोका न ये। 
भस्म होती । 
श्रवणें लागे समाधी । 
समाधानासी । 


श्रवण । तेणें कळे निरूपण। 


श्रवणें होईजे आपण । तदाकार । 


श्रवणें प्रबोध वाढे 


श्रवणें विषयांचे वोढे । तुटोन जाती 


श्रवणें प्रज्ञा चढे। 


।१०। 


२९८ 


* श्रीदासबोध » [समास ८ 
श्रवणें विचार कळे । श्रवणें ज्ञान हें प्रबळे । 
श्रवणें वस्तु निवळे । साधकासी ।११। 
श्रवणें सद्बुद्धि लागे । श्रवणें विवेक जागे । 
श्रवणें मन हे मागे । भगवंतासी ।१२। 
श्रवणें कुसंग तुटे । श्रवणें काम वोहटे। 
श्रवणें धोका आटे । येकसरां ।१३। 
श्रवणें मोह नासे । श्रवणें स्फूर्ति प्रकाशे । 
श्रवणें सद्वस्तु भासे । निश्चयात्मक । १४। 
श्रवणें होय उत्तम गती । श्रवणें आतुडे शांती। 
श्रवणें पाविजे निवृत्ती । अचळ पद । १५। 
श्रवणा ऐसें सार नाहीं । श्रवणें घडे सर्व काहीं । 
भवनदीचा प्रवाहीं । तरणोपाव श्रवणें ।१६। 
श्रवण भजनाचा आरंभ । श्रवण सर्वी सर्वारंभ। 
श्रवणें होये स्वयंभ । सर्व कांहीं । ९७। 
प्रवृत्ती अथवा निवृत्ती । श्रवणेंविण न घडे प्राप्ती । 
हे तों सकळांस प्रचिती । प्रत्यक्ष आहे ।१८। 
ऐकिल्याविण कळेना । हें ठाउकें आहे जना। 
याकारणें मूळ प्रेला । श्रवण आधीं ।१९। 
जें जन्मीं ऐकिलेचि नाहीं । तेथें  पडिजे संदेहीं। 
म्हणोनियां दुजें कांहीं । साम्यता न घडे ।२०। 
बहुत साधनें पाहातां । श्रवणास न घडे साम्यता । 
श्रवणेंविण तत्वतां । कार्य न चले ।२९। 
न देखतां दिनकर । पडे अवघा अंधकार। 
श्रवणेंविण प्रकार । तैसा होये 


।२२। 


समास ८] 


कैसी नवविधा भक्ती । 
कैसी आहे सहजस्थिती । 
न कळे शड्कर्माचरण । 
न कळे कैसें उपासन। 
नाना व्रतें नाना दाने । 
नाना योग तीर्थाटणें । 
नाना विद्या पिंडज्ञान । 
नाना कळा ब्रह्मज्ञान । 
आठराभार वनस्पती । 
येका रसें उत्पत्ती । 
सकळ जीवां येक पृथ्वी । 
सकळ जीवां वर्तवी । 
सकळ जीवां येक पैस । 
सकळ जीवांचा वास । 
तैसें सकळ जीवांस मिळोन । 
तें हें जाण श्रवण । 
नाना देश भाषा मतें । 
सर्वांस श्रवणापरतें । 
श्रवणें घडे उपरती । 
मुमुक्षाचे साधक अती । 
साधकाचे होती सिद्ध । 

। 

| 

। 


हें तों आहे प्रसिद्ध 
ठाईचे खळ चांडाळ 
ऐसा गुण तत्काळ 


* दशक ७% 


२९९ 


कैसी चतुर्विधा मुक्ती । 
हें श्रवणेंविण न कळे ।२३। 
न कळे कैसें पुरश्चरण । 
विधियुक्त ।२४। 
नाना तपें नाना साधनें । 
श्रवणेंविण न कळती ।२५। 
नाना तत्त्वांचे शोधन। 
श्रवणेंविण न कळे ।२६। 
येका जळे प्रबळती। 
सकळ जीवांची ।२७। 
सकळ जीवां येक रवी । 
येक वायो ।२८। 
जयास बोलिजे आकाश । 
येका परब्रह्म ।२९। 
सार येकचि साधन। 
प्राणीमात्रांसी ।३०। 
भूमंडळीं असंख्याते । 
साधनचि नाहीं ।३९। 
बद्धाचे मुमुक्ष होती। 
नेमेंसिं चालती ।३२। 
आंगीं बाणतां प्रबोध । 
सकळांस ठाउकें ।३३। 
तेचि होती पुण्यसिळ । 
श्रवणाचा ।३४। 


३०० 


» श्रीदासबोध * [समास ८ 
जो दुर्बुद्धि दुरात्मा । तोचि होये पुण्यात्मा। 
अगाध श्रवणाचा महिमा । बोलिला न वचे ।३५। 
तीर्थात्रतांची फळश्रुती । पुढें होणार सांगती । 
तैसें नव्हे हातीचा हातीं । प्रचित श्रवण ।३६। 
नाना रोग नाना व्याधी । तत्काळ तोडिजे औषधी । 
तैसी आहे श्रवणसिद्धी । अनुभवी जाणती ।३७। 
श्रवणाचा विचार कळे । तरीच भाग्यश्री प्रगटे बळे । 
मुख्य परमात्माच आकळे । स्वानुभवासी ।३८। 
या नाव जाणावें मनन । अर्थालागी सावधान । 
निजध्यासें समाधान । होत असे ।३९। 


बोलिल्याचा अर्थ कळे 
अकस्मात अंतरी बोळे 
संदेह जन्माचे मूळ 
पुढें सहजचि प्रांजळ 
जेथें नाहीं श्रवण मनन 
मुक्तपणाचें बंधन 
मुमुक्ष साधक अथवा सिद्ध 
श्रवणमननें शुद्ध 
जेथें नाहीं नित्य श्रवण 
तेथें साधकें येक क्षण 
जेथें नाहीं श्रवणस्वार्थ 
मागें केले तितुकें वेर्थ 
तस्मात्‌ श्रवण करावें 
नित्यनेमें तरावें 


। तरीच समाधान निवळे । 
। निःसंदेहता 


।४०। 
। तें श्रवणें होये निर्मूळ । 
। समाधान ।४९। 
। तेथें कैचें समाधान। 
। जडले पाईं ।४२। 
। श्रवणेंविण तो अबद्ध । 
। चित्तवृत्ति होये ।४३। 
। तें जाणावें विलक्षण । 
। क्रमूं नये सर्वथा ।४४। 
। तेथें कैंचा हो परमार्थ । 
। श्रवणेंविण होये ।४५। 
। साधन मनीं धरावें । 
। संसारसागरीं ।४६। 


समास ९] * दशक ७* ३०१ 


सेविलेच सेवावें अन्न 
तैसें श्रवणमनन 
श्रवणाचा अनादर 
त्याचा होय अपहार 
आळसाचें संरक्षण 
याकारणें श्रवण 


आतां श्रवण कैसें करावें 
पुढिले समासी आधघवों 


। घेतलेचि घ्यावें जीवन । 
। केलेचि करावें ॥४७॥ 
। आळसें करी जो नर। 
। स्वहितविषई ।४८। 
। परमार्थाची बुडवण । 
। केलेचि पाहिजे ।४९। 
। कोण्या पंथास पाहावें । 
। सांगिजेल ।५०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'श्रवणनिरूपणनाम” 
समास आठवा समाप्त. 


ale 
दशक ७: समास ९ 
॥ श्रीराम ॥ 

आतां श्रवण कैसें करावें । तेंहि सांगिजेल अघवें। 
श्रोतां अवधान द्यावें । येकचित्तें । १ । 
येक वगतृत्व श्रवणीं पडे । तेणें जालें समाधान मोडे । 
केला निश्चय विघडे । अकस्मात । २। 
तें वगतृत्व त्यागावें। जें माईक स्वभावें। 
जेथें निश्चयाचा नांवें । सुन्याकार । ३। 


येक्या ग्रंथें निश्चय केला । तो दुजयानें उडविला । 
तेणें संशयोचि वाढला । जन्मवरी । ४ । 


yA 


३०२ * श्रीदासबोध * [समास ९ 
जेथें संशय तुटती । होये आशंकानिवृत्ती । 
अद्वैत ग्रंथ परमार्थी । श्रवण करावे । ५। 
जो मोक्षाचा अधिकारी । तो परमार्थयंथ धरी। 
प्रीति लागली अंतरीं । अद्ठैतग्रंथाची । ६। 


जेणें सांडिला इहलोक 


जो परलोकींचा साधक । 


। 

। 

। 

। 
तेणें पाहावा विवेक । अद्वैतशास्तरी । ७ । 
जयास पाहिजे अद्वैत । तयापुढे ठेवितां द्वैत । 
तेणें क्षोभलें उठे चित्त । तया श्रोतयाचें । ८ । 
आवडीसारिखें मिळे । तेणें सुखचि उचंबळे । 
नाहीं तरी कंटाळे । मानस ऐकतां । ९ । 
ज्याची उपासना जैसी । त्यासी प्रीति वाटे तैसी । 
तेथें वर्णिता दुजयासी । प्रशस्त न वटे ।१०। 
प्रीतीचे लक्षण ऐसें । अंतरी उठे अनायासें। 
पाणी पाणवाटे जैसें । आपणचि धांवे ।११। 
तैसा जो आत्मज्ञानी नर । तयास नावडे इतर। 
तेथें पाहिजे सारासार । विचारणा ते ।९२। 
जेथें कुळदेव्या भगवती । तेथें पाहिजे सप्तशती । 
इतर देवांची स्तुती । कामा न ये सर्वथा ।१३। 
घेतां अनंताच्या व्रता । तेथें नलगे भगवद्गीता । 
साधुजनासी वार्ता । फळाशेची नाहीं । १४। 
वीरकंकण घालितां नाकीं । परी तें शोभा पावेना कीं । 
जेथील तेथें आणिकीं । कामा न ये सर्वथा ।१५। 
नाना माहात्में बोलिली । जेथील तेथें वंद्य जाली । 
विपरीत करून वाचिलीं । तरी तें विलक्षण ।१६। 
मलारमाहात्म द्वारकेसी । द्वारकामाहात्म नेलें कासी । 
कासीमाहात्म वेंकटसीं । शोभा न पवे । १७। 


समास ९] * दशक ७* ३०३ 


ऐसें सांगतां असे वाड 


तैसी ज्ञानीयांस चाड 
योगीयांपुढें राहाण 
पंडितांपुढें डफगाण 
वेदज्ञापुढें जती 
ज्ञानीयांपुढें पोथी 
ब्रह्मचर्यापुढें नाचणी 
राजहंसापुढें पाणी 
तैसें अंतर्निष्ठांपुढें 
तेणें त्याचें कैसें घडे 


रायास रंकाची आशा 


। परी जेथील तेथेंचि गोड । 
। अद्वैत ग्रंथाची । १८। 
। परीक्षवंतांपुढें पाषाण । 
। शोभा न पवे ।१९। 
। निस्पृहापुढे फळश्रुती । 
। कोकशास्त्राची ।२०। 
। रासक्रीडा निरूपणीं । 
। ठेविलें जैसें । २१। 
। ठेविलें श्रृंघारिक टिपडे । 
। समाधान ।२२। 


। तक्र सांगणें पीयूषा। 


संन्याशासी वोवसा । उचिष्ट चांडाळी ।२३। 


कर्मनिष्ठां वशीकर्ण 
तेथें भंगे अंतःकर्ण 
तैसे परमार्थिक जन 
ग्रंथ वाचितां समाधान 


आतां असो हें बोलणें 


तेणें सदा विचरणें। अद्वैतग्रंथीं 


आत्मज्ञानी येकचित्त 
येकांत स्थळी निवांत 


बहुत प्रकारें पाहातां 
परमार्थास तत्वतां 
इतर जे प्रपंचिक 
हित नव्हे तें पुस्तक 
जेणें परमार्थ वाढे 
भक्तीसाधन आवडे 


। पचाक्षरी निरूपण । 
। सहजचि त्याचें । २४। 


। तयांस नस्तां आत्मज्ञान । 
। होणार नाहीं ।२५। 
। जयासि स्वहित करणें। 


।२६। 
। तेणें पाहाणे अद्वैत । 


। समाधान ।२७। 
। ग्रंथ नाहीं अद्वैतापरता । 
। तारूच कीं ।२८। 
। हास्य विनोद नवरसिक । 
। परमार्थासी ।२९। 


। आंगीं अनुताप चढे। 
। त्या नांव ग्रंथ ।३०। 


३०४ क श्रीदासबोध * [समास ९ 
NS ESS 


जो ऐकतांच गर्व गळे । कां ते भ्रांतीच मावळे । 


नातरी येकसरें वोळे । मन भगवंती । ३१। 
जेणें होये उपरती । अवगुण पालटती । 
जेणें चुके अधोगती । त्या नांव ग्रंथ ।३२। 
जेणें धारिष्ट चढे । जेणें परोपकार घडे। 
जेणें विषयवासना मोडे । त्या नांव ग्रंथ ।३३। 
जेणें परत्रसाधन । जेणें ग्रंथे होये ज्ञान । 
जेणें होईजे पावन । या नांव ग्रंथ ।३४। 
अंथ बहुत असती । नाना विधानें फळश्रुती । 
जेथें नुपजे विरक्ती भक्ती । तो ग्रंथचि नव्हे ।३५। 
मोक्षेविण फळश्रुती । ते दुराशेची पोथी । 
ऐकतां ऐकतां पुढती । दुराशाचि वाढे ।३६। 
श्रवणी लोभ उपजेल जेथें । विवेक कैंचा असेल तेथें । 
बैसली दुराशेचीं भूतें । तया अधोगती ।३७। 
ऐकोनिच फळश्रुती । पुढें तरि पावोन म्हणती । 
तयां जन्म अधोगती । सहजचि जाली ।३८। 
नाना फळें पक्षी खाती । तेणेंचि तयां होये तृप्ति । 
परी त्या चकोराचे चित्तीं । अमृत वसे ।३९। 


तैसें संसारी मनुष्य । पाहे संसाराची वास। 
परी ते भगवंताचे अंश । भगवंतचि इछिती ।४०। 


ज्ञानियास पाहिजे ज्ञान । भजकास पाहिजे भजन । 


साधकास पाहिजे साधन । इछेसारिखें ।४९। 
परमार्थ्यास परमार्थ । स्वार्थ्यास पाहिजे स्वार्थ । 
कृपणास पाहिजे अर्थ । मनापासुनी ।४२। 


योगियांस पाहिजे योग । भोगियांस पाहिजे भोग । 
रोगियांस पाहिजे रोग- । हर्ति मात्रा ।४३। 


समास ९] * दशक ७+ ३०५ 
कवीस पाहिजे प्रबंद । तार्किकांस तर्कवाद । 
भाविकांस संवाद । गोड वाटे ।४४। 
पंडितांस पाहिजे वित्पत्ती । विद्वांसास अधेनप्रीती । 
कळावंतां आवडती । नाना कळा ।४५। 
हरिदासा आवडे कीर्तन । सुचिस्मंतां संध्यास्नान । 
कर्मनिष्ठां विधिविधान । पाहिजे तें ।४६। 
प्रेमळांस पाहिजे करुणा । दक्षता पाहिजे विचक्षणां । 
चातुर्य पाहे शाहाणा । आदरेंसीं ।४७। 
भक्त पाहे मूर्तिध्यान । संगीत पाहे ताळज्ञान। 
रागज्ञानी तानमान । मूर्छना पाहे ।४८। 
योगाभ्यासी पिंडज्ञान । तत्वज्ञासि तत्वज्ञान । 
नाडिज्ञानी मात्राज्ञान । पाहातुसे ।४९। 
कामिक पाहे कोकणशास्त्र । चेटकी पाहे चेटकमंत्र । 
यंत्री पाहे नाना यंत्र । आदरेंसीं ।५०। 
टवाळां आवडे विनोद । उन्मत्तास नाना छंद । 
तामसास अप्रमाद । गोड वाटे ।५९। 
मूर्ख होये नादलुब्धी । निंदक पाहे उणी संधी । 
पापी पाहे पापबुद्धि । लाऊन आंगीं ।५२। 
येकां पाहिजे रसाळ । येकां पाहिजे पाल्हाळ । 
येकां पाहिजे केवळ । साबडी भक्ती ।५३। 
आगमी पाहे आगम । शूर पाहे संग्राम। 
येक पाहाती नाना धर्म । इछेसारिखे ।५४। 
मुक्त पाहे मुक्तलीका । सर्व पाहे सर्व कळा। 
जोतिषी भविष्य पिंगळा । वर्णू पाहे ।५५। 


३०६ * श्रीदासबोध * [समास १० 
RONDO oN 


ऐसें सांगावें तें किती । आवडीसारिखें ऐकती । 
नाना पुस्तकें वाचिती । सर्वकाळ ।५६। 
परी परत्र साधनेंविण । म्हणों नये तें श्रवण। 
जेथें नाहीं आत्मज्ञान । तया नांव कर्मणा ।५७। 
गोडीविण गोडपण । नाकेंविण सुलक्षण । 
ज्ञानेविण निरूपण । बोलोंचि नये ।५८। 
आतां असो हें बहुत । ऐकावा  परमार्थग्रंथ । 
परमार्थग्रेथेविण वेर्थ । गथागोवी ।५९। 
म्हणोनि नित्यानित्यविचार । जेथें बोलिला सारासार। 
तोचि ग्रंथ पैलपार । पाववी विवेवें ।६०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणनिरूपणनाम” 
समास नववा समाप्त. 


ud 
दशक ७ : समास ९० 
॥ श्रीराम ॥ 
मिथ्या तेचि जालें सत्य । सत्य तेचि जालें असत्य । 
मायाविभ्रमाचें कृत्य । ऐसें असे पाहातां । १ । 
सत्य कळाया कारणें । बोलिलीं नाना निरूपणें। 
तरी उठेना धरणें । असत्याचें ।२। 
असत्य अंतरीं बिंबलें । न सांगतां तें दृढ जालें । 
सत्य असोन हारपले । जेथील तेथें । ३ । 


वेदशाख्रें पुराणें सांगती । सत्याचा निश्चय करिती । 
तरी नये आत्मप्रचिती । सत्यस्वरूप Le 


समास १०] * दशक ७% ३०७ 


सत्य असोन आछ्यादले । मिथ्या नसोन सत्य जालें । 


ऐसें विपरीत वर्तले । देखत देखतां । ५ । 
ऐसी मायेची करणी । कळों आली तत्क्षणी । 
संतसंगें निरूपणीं । विचार घेतां । ६। 
मागां जालें निरूपण । देखिले आपणासि आपण । 
तेणें बाणली खूण । परमार्थाची । ७ । 
तेणें समाधान जालें । चित्त चैतंनी मिळाले । 
निजस्वरूपे वोळखिलें । निजवस्तुसी । ८ । 
प्रारब्धी टाकिला देहो । बोधें फिटला संदेहो। 
आतांचि पडो अथवा राहो । मिथ्या कळीवर । ९। 
ज्ञानियांचें जें शेरीर । तें मिथ्यत्वें निर्विकार । 
जेथें पडे तेचि सार । पुण्यभूमी ।१०। 
साधुदर्शनें पावन तीर्थ । पुरती त्यांचे मनोरथ। 
साधु न येतां जिणें वेर्थ । तयां पुण्यक्षेत्रांचे ।११। 
पुण्यनदीचें जें तीर । तेथें पडावें शरीर। 
हा इतर जनाचा विचार । साधु नित्यमुक्त ।१२। 
उत्तरायेण तें उत्तम । दक्षणायेन तें अधम। 
हा संदेहीं वसे भ्रम । साधु तो निःसंदेह ।१३। 
शुक्लपक्ष उत्तरायेण । गृहीं दीप दिवा मरण । 
अंती राहावें स्मरण । गतीकारणें ।१४। 
इतुकें नलगे योगियांसी । तो जीतचि मुक्त पुण्यरासी । 
तिळांजुळी पापपुण्यासी । दिधली तेणें ।१५। 


देहाचा अंत बरा आला । देह सुखरूप गेला। 
त्यासी म्हणती धन्य जाला । अज्ञान जन ।१६। 


३०८ * श्रीदासबोध * [समास १० 
22 क. 55 
जनाचें विपरीत मत । अंती भेटतो भगवंत । 
ऐसें कल्पून घात । करिती आपुला स्वयें ।१७। 
जितां सार्थक नाहीं केलें । वेर्थ आयुष्य निघोन गेलें । 


मुळीं धान्येचि नाहीं पेरिलें । तें उगबेल कैंचें ।१८। 
जरी केलें ईश्वरभजन । तरीच होईजे पावन | 
जैसें वेव्हारितां धन । रासि माथां लाभे ।१९। 
दिधल्याविण पाविजेना । पेरल्याविण उगवेना। 
ऐसें हें वाक्य जना । ठाउकेंचि आहे ।२०। 
न करितां सेवेच्या व्यापारा । स्वामीस म्हणे कोठे मुशारा । 
तैसें अंतीं अभक्त नरां । स्वहित न घडे ।२९। 
जितां नाहीं भगवद्धक्ती । मेल्या कैंची होईल मुक्ती । 
असो जे जे जैसें करिती । ते ते पावती तैसें ।२२। 


एवं न करितां भगवद्धजन । अंतीं नव्हीजे पावन। 
जरी आलें बरें मरण । तरी भक्तीविण अधोगति। २ ३। 
म्हणौन साधूने आपलें । जीत अस्ताच सार्थक केले । 


शरीर कारणी लागलें । धन्य त्याचें । २४। 
जे कां जीवन्मुक्त ज्ञानी । त्यांचें शरीर पडो रानी । 
अथवा पडो स्मशानी । तरी धन्य जालें ।२५। 
साधूचा देह खितपला । अथवा श्रानादिकीं भक्षिला । 
हें प्रशस्त न बटे जनाला । मंदबुद्धीस्तव ।२६। 
अत बरा नव्हेचि म्हणोन । कष्टी होती इतर जन। 
परी बापुडे अज्ञान । नेणती वर्म । २७। 


जो जन्मलाच नाहीं ठाईंचा । त्यास मृत्य येईल कैंचा । 
विवेकबळें जन्ममृत्याचा । घोट भरिला जेणें । २८। 


समास १०] 


स्वरूपानुसंधानबळें । 
तयाचा पार न कळे । 
तो जीतिच असतां मेला । 
जन्ममृत्य न स्मरे त्याला । 
जो जनीं दिसतो परी वेगळा । 
दृश्यपदार्थ त्या निर्मळा । 
असो ऐसे साधुजन । 
तेणें भजनें पावन । 
सद्गुरूचा जो अंकित साधक । 
विवेक केलियां तर्क । 
हेंचि साधकासी निरवणें । 
तुमचेंहि समाधान बाणे । 
जो संतांस शरण गेला । 
इतर जनास उपेगा आला । 


ऐसें संतांचे महिमान । 
सत्संगापरतें साधन । 
गुरुभजनाचेनि आधारें । 
क्रियाशुद्ध निधरिं । 
परमार्थाचे जन्मस्थान । 
सद्गुरुभजनें समाधान । 
देह मिथ्या जाणोनि जीवें । 
भजनभावें तोषवावें । 


शरणांगतांची वाहे चिता । 
बाळक वाढवी माता । 


म्हणौन सद्गुरूचें भजन । 
सद्गुरुविण समाधान । 


* दशक ७% 


३०९ 
सगळी मायाच नाडळे । 
ब्रह्मादिकासी ।२९। 
मरणास मारून ज्याला । 
विवेकबळें ।३०। 
वर्ततां भासे निराळा । 
स्पर्शलाचि नाहीं ।३१। 
त्यांचें घडलियां भजन । 
इतर जन होती ।३२। 
तेणें केलाचि करावा विवेक । 
फुटे निरूपणीं ।३३। 
अद्वैत प्रांजळ निरूपणें । 
साधूच ऐसें ।३४। 
तो संतचि होऊन ठेला । 
कृपाळूपणें ।३५। 
संतसंगे होतें ज्ञान। 
आणीक नाहीं ।३६। 
निरूपणाचेनि विचारें । 
पाविजे पद ।३७। 
तेंचि सदगुरूचें भजन । 
अकस्मात बाणे ।३८। 
याचें सार्थकचि करावे । 
चित्त सद्गुरूचें ।३९। 
तो येक सद्गुरू दाता । 
नाना येलें करूनी ।४०। 
जयासि घडे तोचि धन्य । 
आणीक नाहीं 


।४९। 


३१० * श्रीदासबोध * [समास १० 


सरली शब्दाची खटपट । आला ग्रंथाचा सेवट । 
येथें सांगितलें पष्ट । सद्गुरुभजन ।४२। 
सद्गुरुभजनापरतें कांहीं । मोक्षदायेक दुसरें नाहीं। 
जयास न मने तेंहीं । अवलोकावी गुरुगीता ।४३। 
तेथें निरोपिलें बरवें । पार्वतीप्रति सदाशिवें । 


याकारणें सद्धावें । सद्गुरुचरण सेवावे ।४४। 
जो ये ग्रंथींचा विवेक । विवंचूनि पाहे साधक । 
तयास सांपडे येक । निश्चय ज्ञानाचा ।४५। 
जें ग्रंथी बोलिलें अद्वैत । तो म्हणों नये प्राकृत । 
सत्य जाणावा वेदांत । अर्थविषई ।४६। 
प्राकृते वेदांत कळे । सकळ शास्त्रीं पाहातां मिळे । 
आणी समाधान निवळे । अंतर्यामी ।४७। 


तें प्राकृत म्हणों नये । जेथें ज्ञानाचे उपाये । 
मूर्खास हें कळे काये । मर्कटा नारिकेळ जैसें ।४८। 
आतां असो हें बोलणें । अधिकारपरत्वे घेणें । 
शिंपीमधील मुक्त उणें । म्हणों नये ।४९। 
जेथे नेति नेति श्रुती । तेथें न चले भाषावित्पत्ती । 
परब्रह्म आदिअंतीं । अनुर्वाच्य 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'देहान्तनिरूपणनाम” 


समास दहावा समाप्त, 


।५०। 


30० 
दशक सातवा समाप्त 


दशक आठवा : मायोद्धव अथवा 
ज्ञानदशक 
दशक ८ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 
श्रोती व्हावें सावध । विमळ ज्ञान बाळबोध । 


गुरुशिष्यांचा संवाद । अति सुगम परियेसा । 
नाना शास्त्रें धांडोळितां । आयुष्य पुरेना सर्वथा । 
अंतरी संशयाची वेथा । वाढोंचि लागे । 


। 
। 
। 

नाना तीर्थे थोरथोरें । सृष्टीमध्यें अपारें । 
। 
। 
। 


सुगमें दुर्गमे दुष्करें । पुण्यदायकें । 
ऐसी तीर्थे सर्वहि करी । ऐसा कोण रे संसारी। 
फिरों जातां जन्मवरी । आयुष्य पुरेना । 


नाना तपें नाना दानें । नाना योग नाना साधनें । 
हैं सर्वहि देवाकारणें । करिजेत आहे । 
पावावया देवाधिदेवा । बहुविध श्रम करावा । 
तेणें देव ठाई पाडावा । हें सर्वमत । 
पावावया भगवंतातें । नाना पंथ नाना मतें। 
तया देवाचें स्वरूप तें । कैसें आहे । 
बहुत देव सृष्टीवरी । त्यांची गणणा कोण करी । 
येक देव कोणेपरी । ठाई पडेना । 


३१२ 


बहुविध उपासना । 
तो तेथेचि राहिला मना । 
बहु देव बहु भक्त । 
बहु ऋषी बहु मत । 
बहु निवडितां निवडेना । 
शास्त्रे भांडती पडेना 
बहुत शास्त्रीं बहुत भेद । 
ऐसा करितां वेवाद । 
सहस्रामधें कोणी येक । 
परी त्या देवाचें कौतुक । 
ठाई न पडे कैसें म्हणतां । 
देव राहिला परता । 
आतां असों हे बोलणें । 
तो देव कोण्या गुणें । 
देव कोणासी म्हणावें । 
तेंचि बोलणें स्वभावें । 
जेणें केलें चराचर । 
सर्वकर्ता निरंतर । 
तेणें केल्या मेघमाळा । 
तेज दिधले रविमंडळा । 
ज्याची मर्यादा सागरा । 
जयाचेनि गुणें तारा । 
च्यारी खाणी च्यारी वाणी । 
जेणें निर्मिले लोक तिनी । 


* श्रीदासबोध * 


[समास १ 


ज्याची जेथें पुरे कामना । 


सदृढ करूनि । ९। 
इछ्या जाळे आसक्त । 
वेगळाले ।९०। 
येक निश्चय घडेना। 

। निश्चय ठाई । ११। 
मतांमतांस विरोध । 
बहुत गेले ।१२। 
पाहे देवाचा विवेक । 
ठाई न पडे ।१३। 
तेथें लागली अहंता। 
अहंतागुणे । ९४। 
नाना योग ज्याकारणें। 
ठाई पडे ।१५। 
कैसें तयासी जाणावें । 
बोलिजेल ।१६। 
केले सृष्ट्यादि व्यापार । 
नाम ज्याचें । १७। 
चंद्रबिबीं अमृतकळा । 
जया देवें ।१८। 
जेणें स्थापिले फणिवरा । 
अंतरिक्ष ।१९। 
चौच्यासि लक्ष जीवयोनी । 
तया नांव देव ।२०। 


समास १] * दशक ८* Ge 


ब्रह्मा विष्णु आणी हर 
तोचि देव हा निर्धार 
देव्हाराचा उठोनि देव 
तयाचेनि ब्रह्मकटाव 
ठाई ठाई देव असती 
चंद्र सूर्य तारा जीमूती 
सर्वकर्ता तोचि देव 
ज्याची कळा लीळा लाघव 
येथें आशंका उठिली 
आतां वृत्ती सावध केली 
पैस अवकाश आकाश 
तये निर्मळी वायोस 
वायोपासून जाला वन्ही 
ऐसी जयाची करणी 
उदकापासून सृष्टि जाली 
ऐसी विचित्र कळा केली 


। हे जयाचे अवतार। 


। निश्चयेंसीं । २१। 
। करू नेणे सर्व जीव । 
। निर्मिला न वचे ।२२। 
। तेहिं केली नाहीं क्षिती । 
। तयांचेनि नव्हे ।२३। 
। पाहों जातां निरावेव। 
। नेणती ब्रह्मादिक ।२४। 
। ते पुढीलीये समासी फिटली । 
। पाहिजे श्रोतीं ।२५। 
। कांहींच नाहीं जें भकास । 
। जन्म जाला ।२६। 
। वन्हीपासुनी जालें पाणी । 
। अघटित घडली ।२७। 
। स्तंभेंविण उभारली । 
। या नांव देव ।२८। 


देवें निर्मिली हे क्षिती । तिचे पोटीं पाषाण होती । 


तयासचि देव म्हणती 
जो सृष्टिनिर्माणकर्ता 
मग हे तयाची सत्ता 
कुल्लाळ पात्रापूर्वी आहे 
तैसा देव पूर्वीच आहे 
मृत्तिकेचे शैन्य केलें 
कार्यकारण येक केलें 


। विवेकहीन ।२९। 
। तो ये सृष्टीपूर्वी होता । 
। निर्माण जाली ।३०। 
। पात्रें कांहीं कुल्लाळ नव्हे । 
। पाषाण नव्हे सर्वथा ।३९। 
। कर्ते वेगळे राहिले । 
। तरी होणार नाहीं ।३२। 


३१४ 


* श्रीदासबोध + 


= = ` [मिह १ 
तथापि होईल पंचभूतिक । निर्गुण नव्हे कांहीं येक । 
कार्यकारणाचा विवेक । भूतांपरता नाहीं ।३३। 
अवघी सृष्टि जो कर्ता । तो ते सृष्टीहूनि पर्ता। 
तेथें संशयाची वार्ता । काढूंचि नये । ३४। 


खांबसूत्रींची बाहुली 
तोचि बाहुली हे बोली 
छायामंडपीची सेना 
सूत्रें चाळी परी तो नाना 
तैसा सृष्टिकर्ता देव 
जेणें केले नाना जीव 
जें जें जया करणें पडे 
म्हणोनि वायांचि बापुडे 
सृष्टि ऐसेंचि स्वभावें 
परी तो गोपुर कर्ता नव्हे 
तैसें जग निर्मिले जेणें 
येक म्हणती मूर्खपणें 
एवं जगदीश तो वेगळा 
तो सर्वांमधें परी निराळा 
म्हणोनि भूतांचा कर्दमु 
अविद्यागुणें मायाभ्रमु 
मायोपाधी जगडंबर 
ऐसा हा विपरीत विचार 
म्हणोनि जग मिथ्या साच आत्मा 
अंतर्बाह्य अंतरात्मा 


। जेणें पुरुषें नाचविली । 
। घडे केवी 


। ३५। 
। सृष्टीसारिखीच रचना। 
। वेक्ति नव्हे ।३६। 
। परी तो नव्हे सृष्टिभाव। 
। तो जीव कैसेनी ।३७। 
। तें तें तो हें कैसें घडे । 
। संदेहीं पडती ।३८। 
। गोपुर निर्मिले बरवें। 
। निश्चयेंसीं ।३९। 
। तो वेगळा पूर्णपणें । 


। जग तोचि जगदीश ।४०। 
। जग निर्माण त्याची कळा । 


। असोन सर्वी ।४९। 
। यासी अलिप्त आत्मारामु । 
। सत्यचि वाटे ।४२। 
। आहे सर्वहि साचार। 
। कोठेचि नाहीं ।४३। 


। सर्वापर जो परमात्मा। 
। व्यापूनि असे ।४४। 


समास १] * दशक ८* ३१५ 
समास १? श्दकक८,/ रे: 


तयास म्हणावें देव । येर हें अवधेंचि वाव । 


ऐसा आहे अंतर्भाव । वेदांतीचा ।४५। 
पदार्थवस्तु नासिबंत । हें तों अनुभवास येत। 
याकारणें भगवंत । पदार्थविगळा ।४६। 
देव विमळ आणी अचळ । शास्त्रें बोलती सकळ । 
तया निश्चळास चंचळ । म्हणों नये सर्वथा ।४७। 
देव आला देव गेला । देव उपजला देव मेला । 
ऐसें बोलतां दुरिताला । काये उणें ।४८। 
जन्ममरणाची वार्ता । देवास लागेना सर्वथा । 


देव अमर ज्याची सत्ता । त्यासी मृत्य कैसेनी 


।४९। 
उपजणें आणी मरणें । येणें जाणें दुःख भोगणे । 
हें त्या देवाचें करणें । तो कारण वेगळा ।५०। 
अंतःकरण पंचप्राण । बहुतत्वीं पिंडज्ञान । 
यां सर्वांस आहे चळण । म्हणोनि देव नव्हेती ।५१। 
येवं कल्पनेरहित । तया नाव भगवंत । 
देवपणाची मात । तेथें नाहीं ।५२। 
तंव शिष्ये आक्षेपिलें । तरी कैसें ब्रह्मांड केले । 
कर्तेपणो कारण पडिले । कार्यामधें ।५३। 
रष्टेपणें द्रष्टा दृश्यीं । जैसा पडे अनायासी । 
कर्तेपणें निर्गुणासी । गुण तैसे । ५४। 
ब्रह्मांडकर्ता कवण । कैसी त्याची वोळखण । 
देव सगुण किं निर्गुण । मज निरोपावा ।५५। 


येक म्हणती त्या ब्रह्मातें । इछल्यामात्रें सृष्टिकर्ते । 
सृष्टिकर्ते त्यापर्ते । कोण आहे ।५६। 


३१६ * श्रीदासबोध * [समास २ 
RRS अप 0 220 2030 


आतां असो हे बहु बोली । सकळ माया कोठून जाली । 


ते हे आतां निरोपिली । पाहिजे स्वामी ।५७। 
ऐसें ऐकोनि वचन । वक्ता म्हणे सावधान । 
पुढिले समासी निरूपण । सांगिजेल ।५८। 
ब्रह्मी माया कैसी जाली । पुढें असे निरोपिली। 
श्रोतीं वृत्ति सावध केली । पाहिजे आतां ।५९। 
पुढें हेचि निरूपण । विशद केलें श्रवण। 
जेणें होये समाधान । साधकांचे ।६०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देवदर्शननाम” 
समास पहिला समाप्त 


aa) 
दशक ८ : समास २ 
॥ श्रीराम ॥ 

मागां श्रोतीं आक्षेपिले । तें पाहिजे निरोपिले । 
निरावेवी कैसें जाले । चराचर । ९ ॥ 
याचें ऐसें प्रतिवचन । ब्रह्म जे कां सनातन। 
तेथें माया मिथ्याभान । विवर्तरूप भासे । २। 
न येक परब्रह्म । नित्यमुक्त अक्रिय परम । 

अव्याकृत सूक्ष्म । जाली मूळमाया । ३। 


आद्यमेकं पञ्ह् नित्यमुक्तमविक्रियम्‌ 
म्‌ । 
तस्य मायासमावेशो जीवमव्याकृतात्मकम्‌ ॥ 


समास २] * दशक ८* 

आशंका । 
येक ब्रह्म निराकार ।मुक्त अक्रिये निर्विकार । 
तेथें माया वोडंबर । कोठून जाली 
ब्रह्म अखंड निर्गुण । तेथें इच्छा धरी कोण। 
निर्गुणीं सगुणेविण । इछा नाहीं । 
मुळीं असेचिना सगुण । हाणोनि नामें निर्गुण । 
तेथें जालें सगुण । कोणेपरी । 
निर्गुणचि गुणा आलें 


लागों पाहे येणें बोलें 
येक म्हणती निरावेव 
त्याची लीळा बापुडे जीव 
येक म्हणती तो परमात्मा 
प्राणी बापुडा जीवात्मा 
उगाच महिमा सांगती 
बळेचि निर्गुणास म्हणती 
मुळीं नाहीं कर्तव्यता 
कर्ता अकर्ता हे वार्ता 
जे ठाईचें निर्गुण 
तरी ते इछा धरी कोण 
इछा परमेश्वराची 
परी त्या निर्गुणास इछा कैंची 
तरी हें इतुकें कोणें केले 
देवेविण उभारलें 


देबेंविण 


जालें सर्व 
येथें 


देवाचा अभाव 


। ऐसें जरी अनुवादलें। 
। मूर्खपण । 
। करून अकर्ता तो देव। 
। काये जाणती । 


। कोण जाणे त्याचा महिमा । 
। काये जाणे । 


। शास्त्रार्थ अवघा लोपिती । 
। करूनि अकर्ता 


। कोण करून अकर्ता 
। समूळ मिथ्या 


। किंवा आपणचि जाले । 
। कोणेपरी 


३१७ 


९ । 


।१०। 


। १३। 


। १४। 


। मग देवास कैंचा ठाब | 
। दिसोन आला 


। १५। 


४६८ __ = कीनि श्रीदासबोध * [समास २ 
३१८ नश्रीदा ना 
देव म्हणों सृष्टिकर्ता । तरीं येवं पाहे सगुणता । 


निर्गुणपणाची वार्ता । देवाची बुडाली । १६। 
देव ठाईंचा निर्गुण । तरी सृष्टिकर्ता कोण। 
कर्तेपणाचें सगुण । नासिवंत । १७। 


येथे पडिले विचार । कैसें जालें सचराचर । 
माया म्हणों स्वतंतर । तरी हेंहि विपरीत दिसे । १८। 
माया कोणीं नाहीं केली । हे आपणचि विस्तारली । 


ऐसें बोलतां बुडाली । देवाची वार्ता ।१९। 
देव निर्गुण स्वतसिद्ध । त्यासी मायेसि काये समंध । 
ऐसें बोलतां विरुद्ध । दिसोन आलें ।२०। 
सकळ कांहीं कर्तव्यता । आली मायेच्याचि माथां । 
तरी भक्तांस उद्धरिता । देव नाहीं कीं ।२९। 
देवेंविण नुस्ती माया । कोण नेईल विलया। 
आम्हां भक्तां सांभाळाया । कोणीच नाहीं ।२२। 
म्हणोनि माया स्वतंतर । ऐसा न घडे कीं विचार । 
मायेस निर्मिता सर्वेश्वर । तो येकचि आहे ।२३। 
तरी तो कैसा आहे ईश्वर । मायेचा कैसा विचार । 
तरी हें आतां सविस्तर । बोलिलें पाहिजे । २४। 
श्रोता व्हावें सावधान । येकाग्र करूनियां मन । 
आता कथानुसंधान । सावध ऐका ३४ 
त आशंकेचा भाव । जनीं वेगळाले अनुभव । 
सर्व । येथानुक्रमें [55 
येक म्हणती देवे 


केली । म्हणोनि हे विस्तारली । 
रँछ्या नस्ती जाली । तरी हे माया कैंची [RS 


समास २] * दशक ८* ३१९ 
य ० ० ह वरक. CT IIS 


येक म्हणती देव निर्गुण । तेथें इछा करी कोण । 


माया मिथ्या हे आपण । जालीच नाहीं ।२८। 
येक म्हणती प्रत्यक्ष दिसे । तयेसी नाहीं म्हणतां कैसे । 
माया हे अनादि असे । शक्ती ईश्वराची ।२९। 


येक म्हणती साच असे । तरी हे ज्ञानें कैसी निरसे । 
साचासारिखीच दिसे । परी हे मिथ्या 


।३०। 
येक म्हणती मिथ्या स्वभावें । तरी साधन कासया करावें । 
भक्तिसाधन बोलिलें देवें । मायात्यागाकारणें ।३९। 
येक म्हणती मिथ्या दिसतें । भये अज्ञानसन्येपातें । 
साधन औषधही घेईजेतें । परी तें दृश्य मिथ्या ।३२। 
अनंत साधनें बोलिली । नाना मतें भांबाबली । 

तरी माया नवचे त्यागिली । मिथ्या कैसी म्हणावी ।३३। 
मिथ्या बोले योगवाणी । मिथ्या वेदशास्तरीं पुराणी । 
मिथ्या नाना निरूपणी । बोलिली माया । ३४। 
माया मिथ्या म्हणतां गेली । हे वार्ता नाहीं ऐकिली । 
मिथ्या म्हणतांच लागली । समागमें ।३५। 
जयाचे अंतरी ज्ञान । नाहीं वोळखिले सज्जन । 
तयास मायामिथ्याभान । सत्यचि वाटे ।३६। 
जेणें जैसा निश्चये केला । तयासी तैसाचि फळला | 

पाहे तोचि दिसे बिंबला । तैसी माया ।३७। 
येक म्हणती माया कैंची । आहे तें सर्व ब्रह्मि । 
थिजल्या बिघुरल्या घृताची । ऐक्यता न मोडे ।३८। 
थिजलें आणी विघुरलें । हें स्वरूपी नाहीं बोलिले । 
साहित्य भंगले येणें बोलें । म्हणती येक 


।३९। 


३२० * श्रीदासबोध * [समास २ 
३२०_______ ५०७). 


येक म्हणती सर्व ब्रह्म 
तयाचे अंतरींचा भ्रम 
येक म्हणती येकचि देव 
सर्व ब्रह्म हें अपूर्व 
येक म्हणती येकचि खरें 
सर्व ब्रह्म येणें प्रकारें 
सर्व मिथ्या येकसरें 
ऐसीं वाक्यें शास्त्राधारें 
आळंकार आणी सुवर्ण 
आटाआटी वेर्थ सीण 
हीन उपमा येकदेसी 
वर्णवेकती अव्यक्तासी 
सुवर्णौ दृष्टी घालितां 
आळंकार सोने पाहातां 
मुळीं सोनेंचि हें वेक्त 
पूर्णास अपूर्णाचा दृष्टांत 
दृष्टांत तितुका येकदेसी 
सिंधु आणी लहरीसी 
उत्तम मधेम कनिष्ठ 
येका दृष्टांतें नष्ट 
कैंचा सिंधु कैंची लहरी 
साचाऐसी वोडंबरी 
बोडंबरी हे कल्पना 
येरबी हे जाणा 


। हें न कळे जयास वर्म । 


। गेलाच नाहीं ।४०। 
। तेथें कैंचें आणिलें सर्व । 

। आश्चिर्य वाटे ।४१। 
। आनुहि नाहीं दुसरे। 

। सहजचि जालें ।४२। 
। उरलें तेंचि ब्रह्म खरें। 

। बोलती येक ।४३। 
। तेथें नाहीं भिन्नपण । 

। म्हणती येक ।४४। 
। कैसी साहेल वस्तूसी । 

। साम्यता न घडे ।४५। 
। मुळींच आहे वेक्तता। 

। सोनेचि असे ।४६। 
। जड येकदेसी पीत। 

। केवीं घडे ।४७। 
। देणें घडे कळायासी। 

। भिन्नत्व कैंचें ।४८। 
। येका दृष्टांते कळे पष्ट । 

। संदेह वाढे ।४९। 
। अचळास चळाची सरी । 

। मानूंच नये ।५०। 


। नाना भास दाखवी जना । 
। ब्रह्मचि असे ।५१। 


समास ३] * दशक ८% ३२१ 
I 


ऐसा वाद येकमेकां । लागतां राहिली आशंका । 
तेचि आतां पुढें ऐका । सावध होउनि ।५२। 


माया मिथ्या कळों आली । परी ते ब्रह्मी कैसी जाली । 
म्हणावी ते निर्गुणें केली । तरी ते मुळींच मिथ्या ।५३। 
मिथ्या शब्दीं कांहींच नाहीं । तेथें केलें कोणें काई । 


करणें निर्गुणाचा ठाईं । हेंहि अघटित ।५४। 
कर्ता ठाईंचा अरूप । केलें तेंहि मिथ्यारूप । 
तथापी फेडूं आक्षेप । श्रोतयांचा ।५५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मआशंकानिरूपणनाम” 
समास दुसरा समाप्त. 


दशक ८ : समास ३ 
सूक्ष्म आशंका 


॥ श्रीराम ॥ 


अरे जे जालेंचि नाहीं । त्याची वार्ता पुससी काई । 
तथापि सांगो जेणें कांहीं । संशय नुरे 


mle) 


। १। 
दोरीकरितां भुजंग । जळाकरितां तरंग । 
मार्तडाकरितां चांग । मृगजळ वाहे । २। 
कल्पनेकरितां स्वप्न दिसे । सिंपीकरितां रूपें भासे । 
जळाकरितां गार वसे । निमिष्य येक ।३। 
मातीकरितां भिंती जाली । सिंधुकरितां लहरी आली । 
तिळाकरितां पुतळी । दिसों लागे । ४। 


]780 Dasbodh (Marathi)_Section_ll_I_Front 


३२२ * श्रीदासबोध * [समास ३ 
सोन्याकरितां आळंकार । तंतुकरितां जालें चीर । 
कासवाकरितां विस्तार । हातापायांचा । ५। 
तूप होतें तरी थिजलें । तरीकरितां मीठ जालें। 
बिंबाकरितां बिंबलें । प्रतिबिंब । ६। 
पृथ्वीकरितां जालें झाड । झाडाकरितां छ्याया वाड । 
धातुकरितां पवाड । उंच नीच वर्णाचा । ७। 
आतां असो हा दृष्टांत । अद्वैतास कैंचें हत । 
द्वैतेविण अद्वैत । बोलतांच न ये । ४: । 
भासाकरितां भास भासे । दृश्याकरितां अदृश्य दिसे । 
अदृश्यास उपमा नसे । म्हणोनि निरोपम । ९। 
कल्पनेविरहित हेत । दृश्यावेगळा दृष्टांत । 
द्वैतावेगळें द्वैत । कैसें जालें ।१०। 
विचित्र भगवंताची करणी । वर्णवेना सहस्रफणी। 
तेणें केली उभवणी । अनंत ब्रह्मांडाची ।१९। 
परमात्मा परमेश्वर । सर्वकर्ता जो ईश्वरु । 
तयापासूनि विस्तारु । सकळ जाला ।१२। 
ऐसीं अनंत नामें धरी । अनंत शक्ती निर्माण करी । 
तोचि जाणावा चतुरीं । मूळपुरुष । १३। 
त्या मूळपुरुषाची वोळखण । ते मूळमायाचि आपण । 
सकळ कांहीं कर्तेपण । तेथेंचि आलें ।९४। 
कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
हें उघड बोलतां नये । मोडों पाहातो उपाये। 
येरवी हें पाहातां काये । साच आहे ।१५। 
_L_Back 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_l 


समास ३] * दशक ८+ ३२३ 
देवापासून सकळ जालें । हें सर्वांस मानलें। 
परी त्या देवास वोळखिलें । पाहिजे कीं ।१६। 
सिद्धांचे जें निरूपण । तें साधकांस न मने जाण । 
पक्व नाहीं अंतःकर्ण । म्हणोनियां । १७। 
अविद्यागुणें बोलिजे जीव । मायागुणें बोलिजे शिव । 
मूळमायागुणें देव । बोलिजेतो ।१८। 
म्हणौनि कारण मूळमाया । अनंत शक्ती धरावया । 
तेथीचा अर्थ जाणावया । अनुभवी पाहिजे ।१९। 
मूळमाया तोचि मूळपुरुष । तोचि सर्वांचा ईश। 
अनंतनामी जगदीश । तयासीचि बोलिजे ।२०। 
अवघी माया विस्तारली । परी हे निशेष नाथिली। 
ऐसिया वचनाची खोली । विरुळा जाणे ।२९। 
ऐसें अनुर्वाच्य बोलिजे । परी हें स्वानुभवें जाणिजे । 
संतसंगेंविण नुमजे । कांहीं केल्यां ।२२। 
माया तोचि मूळपुरुष । साधकां न मने हें निशेष । 
परी अनंतनामी जगदीश । कोणास म्हणावें ।२३। 
नामरूप माये लागले । तरी हें बोलणें नीटचि जालें । 
येथें श्रोतीं अनुमानिलें । कासयासी ।२४। 
आता असो हे सकळ बोली । मागील आशंका राहिली । 
निराकारीं कैसी जाली । मूळमाया ।२५। 
दृष्टीबंधन मिथ्या सकळ । परीतो कैसा जाला खेळ । 
हेंचि आतां अवघें निवळ । करून दाऊ ।२६। 
आकाश असतां निश्चळ । मधें वायो जाला चंचळ । 
तैसी जाणावी केवळ । मूळमाया । २७। 


780 Dasbodh (Marathi)_Section_ll_2_Front 


३२४ * श्रीदासबोध + [समास "श्रीदासबोध [समास 


Rs... vas, 3, 
रूप वायोचें जालें । तेणें आकाश भंगले । 


ऐसें हें सत्य मानलें । नवचे किं कदा ।२८। 
तैसी मूळमाया जाली । आणी निर्गुणता संचली । 
येणें दृष्टांते तुटली । मागील आशंका । २९। 
वायु नव्हता पुरातन । तैसी मूळमाया जाण। 
साच म्हणतां पुन्हां लीन । होतसे ।३०। 
वायो रूपें कैसा आहे । तैसी मूळमाया पाहें । 
भासे परी तें न लाहे । रूप तयेचें । ३१। 
वायो सत्य म्हणों जातां । परी तो न ये दाखवितां । 
तयाकडे पाहों जातां । धुळीच दिसे ।३२। 
तैसी मूळमाया भासे । भासे परी ते न दिसे । 
पुढें विस्तारली असे । माया अविद्या ।३३। 
जैसें वायोचेनि योगें । दृश्य उडे गगनमार्गे । 
मूळमायेच्या संयोगें । तैसें जग । ३४। 
गगनीं अभाळ नाथिलें । अकस्मात उद्भवले । 
मायेचेनि गुणें जालें । तैसें जग ।३५। 
नाथिलेचि गगन नव्हतें । अकस्मात आलें तेथें। 
तैसें दृश्य जालें येथें । तैसियापरी ।३६। 
परी त्या अभाळाकरितां । गगनाची गेली निश्चळता । 
वाटे परी ते तत्वता । तैसीच आहे ।३७। 
तैसें मायेकरितां निर्गुण । वाटे जालें सगुण। 
परी तें पाहतां संपूर्ण । जैसें तैसें ।३८। 
आभाळ आलें आणि गेलें । तरी गगन तें संचलें। 
तैसें गुणा नाहीं आलें । निर्गुण ब्रह्म । २९। 


780 Dasbodh (Marathi)_Section_ll_2_Bac 


समास ३] * दशक ८% ३२५ 
nm MRR ND 


नभ माथां लागलें दिसे 
तैसें जाणावें विश्वासे 
ऊर्ध पाहातां आकाश 
परी तो जाणिजे मिथ्या भास 
आकाश पालथे घातलें 
वाटे विश्वास कोंडिले 
पर्वती निळा रंग दिसे 
अलिप्त जाणावें तैसें 
रथ धावतां पृथ्वी चंचळ 
तैसें परब्रह्म केवळ 
अभाळाकरितां मयंक 
परी तें अवघें माईक 
झळे अथवा अग्निज्चाळ 
वाटे परी तें निश्चळ 
तैसें स्वरूप हें संचले 
ऐसें कल्पनेसि गमले 


दृष्टिबंधनाचा खेळ 
वस्तु शाश्वत निश्चळ 
ऐसी वस्तु निरावेव 


ईचा ऐसाच स्वभाव 
माया पाहाता मुळींच नसे 
उद्भवे आणि निरसे 


ऐसी माया उद्भवली 
अहं ऐसी स्फूर्ति जाली 


। परी तें जैसें तैसें असे । 
। निर्गुण ब्रह्म ।४०। 
। निळिमा दिसे सावकास । 
। भासलासे ।४१। 
। चहूंकडे आटोपले । 
। परी तें मोकळेचि असे ।४२। 
। परी तो तया लागला नसे । 
। निर्गुण ब्रह्म ।४३। 
। वाटे परी ते असे निश्चळ । 
। निर्गुण जाणावें ।४४। 
। वाटे धावतो निशंक। 
। अभाळ चळे ।४५। 
। तेणें कंपित दिसे अंत्राळ । 
॥ जैसें तैसें ।४६। 
। असतां वाटे गुणा आले । 
। परी तें मिथ्या ।४७। 
। तैसी माया हे चंचळ | 
। जैसी तैसी ।४८। 
। माया दाखवी अवेब। 
। नाथिलीच हे ।४९। 
। परी हे साचाऐसी भासे । 


। अभाळ जैसें ५७ 


। वस्तु निर्गुण संचली । 
। तेचि माया ।५१। 


३२६ * श्रीदासबोध * [समास ३ 
HNN SS NN 


गुणमायेचे पवाडे 
परी हें घडे आणी मोडे 
जैसी दृष्टी तरळली 
पाहातां आकाशींच जाली 
मिथ्या मायेचा खेळ 
नाना तत्वांचा पाल्हाळ 
तत्वें मुळींच आहेती 
तेथीचा अर्थ जाणती 
मूळमायेचें चळण 
सूक्ष्म तत्त्वें तेचि जाण 
ऐसीं पंचमाहांभूतें 
पुढें जालीं वेक्तें 
मूळमायेचें लक्षण 
त्याची पाहे वोळखण 
आकाश वायोविण 
इच्छाशक्ति तेचि जाण 
मृदपण तेचि जळ 
ऐसी मूळमाया सकळ 
येक येक भूतांपोटीं 
सर्व कळे सूक्ष्मदृष्टी 
पुढें जडत्वास आलीं 
ऐसी माया विस्तारली 


। निर्गुणीं हें काहींच न घडे । 
। सस्वरूपीं ।५२। 
। तेणें सेनाच भासली। 
। परी ते मिथ्या ।५३। 
। उद्भव बोलिला सकळ । 
। सांडूनियां ।५४। 
। वोंकार वायोची गती। 
। दक्ष ज्ञानी ।५४। 
। तेंचि वायोचें लक्षण। 
। जडत्वा पावलीं ।५६। 
। पूर्वी होती अवेक्तें। 
। सृष्टिरचनेसी ।५७। 
। तेचि पंचभूतिक जाण । 
। सूक्ष्म दृष्टी ।५८। 
। इछ्याशब्द॒ करी कोण । 
। तेजस्वरूप ।५९। 
। जडत्व पृथ्वी केवळ । 


। पंचभूतिक जाणावी ।६०! 
। पंचभूतांची राहाटी। 
। घालून पाहातां ।६१। 
। तरी असतीं कालवलीं । 
। पंचभूतिक रा 


समास ४] * दशक ८% ३२७ 


मूळमाया पाहातां मुळीं । अथवा अविद्या भूमंडळीं । 
स्वर्ग मृत्य पाताळीं । पांचचि भूतें ।६३। 
स्वगे मृत्यौ पाताले वा यत्किचित्सचराचरम्‌ । 
सर्व पंचभूतकं राम षष्ठं किंचिन्न दृश्यते ॥ 
सत्य स्वरूप आदिअंतीं । मध्यें पंचभूते वर्तती । 


पंचभूतिक जाणिजे श्रोतीं । मूळमाया ।६४। 
येथें उठिली आशंका । सावध होऊन ऐका। 
पंचभूते जालीं येका । तमोगुणापासुनी ।६५। 
मूळमाया गुणापरती । तेथें भूतें कैंची होती। 
ऐसी आशंका हे श्रोतीं । घेतली मागां ।६६। 
ऐसें श्रोतीं आक्षेपिलें । संशयास उभें केले । 
याचें उत्तर दिधले । पुढिले समासी ।६७। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सूक्ष्मआशाकानाम” 
समास तिसरा समाप्त. 


| दशक ८ : समास ४ 
सूक्ष्मपंचभूतेनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
मागील आशंकेचें मूळ । आतां होईल प्रांजळ । 
वृत्ति करावी निवळ । निमिष्य येक । १। 


बरही मूळमाया जाली । तिच्या पोटा माया आली । 
मग ते गुणा प्रसवली । म्हणौनि गुणक्षोभिणी । २। 


J 


३२८ * श्रीदासबोध * [समास ४ 
iets NRIs: +» sys: MSR, 


पुढे तिजपासाव कोण । सत्वरजतमोगुण । 


तमोगुणापासून निर्माण । जालीं पंचभूतें । ३। 
ऐसीं भूतें उद्धवलीं । पुढें तत्वें विस्तारली । 
एवं तमोगुणापासून जालीं । पंचमाहांभूतें । ४ । 
मूळमाया गुणापरती । तेथें भूतें कैची होतीं। 
ऐसी आशंका हे श्रोतीं । घेतली मागां । ५। 
आणीक येकयेके भूती । पंचभूतें असतीं । 
तेहि आतां कैसी स्थिती । प्रांजळ करू । ६। 
सूक्ष्मदृष्टीचें कौतुक । मूळमाया पंचभूतिक । 
श्रोतीं विमळ विवेक । केला पाहिजे । ७ । 
आधीं भूतें तीं जाणावी । रूपें कैसी वोळखावीं। 
मग ते शोधून पाहावी । सूक्ष्मदृष्टी । ८ । 
वोळखी नाहीं अंतरीं । ते बोळखावी कोणेपरी । 
म्हणोनि भूतांची वोळखी चतुरी । नावेक परिसावी । ९। 
जें जें जड आणी कठिण । तें तें पृथ्वीचे लक्षण । 
मृद आणी वोलेपण । तितुकें आप ।१०। 
जें जें उष्ण आणी सतेज । तें तें जाणावें पैं तेज । 
आतां वायोहि सहज । निरोपिजेल ।१९। 
चैतन्य आणी चंचळ । तो हा वायोचि केवळ। 
सुन्य अवकाश निश्चळ । आकाश जाणावें ।१२। 
ऐसीं पंचमाहांभूतें । बोळखी धरावी संकेतें । 
आतां येकीं पांच भूतें । सावध ऐका ।९३। 


जें त्रिगुणाहूनि पर । त्याचा सूक्ष्म विचार । , 
यालागी अति तत्पर । होऊन ऐका न 


समास ४] * दशक ८* ३२९ 


सूक्ष्म आकाशीं कैसी पृथ्वी । तेचि आधीं निरोपावी । 


येथें धारणा धरावी । श्रोतेजनीं । १५। 
आकाश म्हणजे अवकाश सुन्य । सुन्य म्हणिजे तें अज्ञान । 
अज्ञान म्हणिजे जडत्व जाण । तेचि पृथ्वी ।१६। 
आकाश स्वयें आहे मृद । तेचि आप स्वतसिद्ध । 
आतां तेज तेंहि विशद । करून दाऊं । १७। 
अज्ञाने भासला भास । तोचि तेजाचा प्रकाश । 
आतां वायो सावकाश । साकल्य सांगों । १८। 
वायु आकाशा नाहीं भेद । आकाशाइतुका असे स्तब्ध । 
तथापी आकाशीं जो निरोध । तोचि वायो । १९। 


आकाशीं आकाश मिसळलें । हें तों नलगे किं बोलिले । 
येणें प्रकारें निरोपिलें । आकाश पंचभूत ।२०। 


वायोमध्यें पंचभूतें । तेहि ऐका येकचित्तें। 


बोलिजेती ते समस्तें । येथान्वयें । २१। 
हळु फूल तरी जड । हळु वारा तरी निबिड। 
वायो लागतां कडाड । मोडती झाडें ।२२। 
तोलेविण झाड मोडे । ऐसें हें कहींच न घडे । 
तोल तोचि तये जडे । पृथ्वीचा अंश ।२३। 
येथें श्रोते आशंका घेती । तेथें कैंची झाडें होतीं। 
झाडें नव्हतीं तरी शक्ती । कठिणरूप आहे ।२४। 
वन्हीस्फुलिंग लाहान । कांहीं तऱही असे उष्ण । 
तैसें सूक्ष्मी जडपण । सूक्ष्मरूपें ।२५। 
मृदषण तेचि आप । भास तेजाचें स्वरूप । 


वायो तेथें चंचळरूप । सहजचि आहे ।२६। 


[समास ४ 


EA 
[स मिळोन आकाश । सहजचि आहे अवकाश । 
माच अंश । वायोमधें निरोपिले । २७। 

आतां तेजाचें लक्षण । भासलेंपण तें कठिण । 
तेजी ऐसी वोळखण । पृथ्वीयेची । २८। 
भासला भास वाटे मृद । तेजी आप तेंचि प्रसिद्ध । 
तेजी तेज स्वतसिद्ध । सांगणेंचि नलगे । २९। 
तेजी वायो ते चंचळ । तेजी आकाश निश्चव्ठ । 
तेजी पंचभूते सकळ । निरोपिलीं ।३०। 
आतां आपाचें लक्षण । आप तेंचि जें मृदपण । 
मृदपण तें कठिण । तेचि पृथ्वी । ३१। 
आपी आप सहजचि असे । तेज मृदपणें भासे। 
वायो स्तब्धपणें दिसे । मृदत्वाआंगी ।३२। 
आकाश नलगे सांगावें । तें व्यापकचि स्वभावें । 
आपीं पंचभूतांची नांवें । सूक्ष्म निरोपिलीं ।३३। 
आतां पृथ्वीचे लक्षण । कठिण पृथ्वी आपण | 
कठिणत्वीं मृदपण । तेचि आप ।३४। 
कठिणत्वाचा जो भास । तोचि तेजाचा प्रकाश । 
कठिणत्वी निरोधांश । तोचि वायो ।३५। 
आकाश सकळांस व्यापक । हा तो प्रगटचि विवेक । 
आकाशींच कांहीं येक । भास भासे ।३६। 


आकाश तोडितां तुटेना । आकाश फोडितां फुटेना । 
आकाश परतें होयेना । तिळमात्र ।३७। 


ने आतां पृथ्वीअंत । दाविला भूतांचा संकेत । 
के भूती पंचभूत । तेहि निरोपिले । ३८। 


समास ४] * दशक ८+ ३३१ 
परी हें आहाच पाहातां नातुडे । बळेंचि पोटी संदेह पडे । 
भ्रांतिरूपे अहंता चढे । अकस्मात ।३९। 
सूक्ष्मदृष्टीनें पाहातां । वायोचि वाटे तत्वतां । 
सूक्ष्म वायो शोधूं जातां । पंचभूते दिसती ॥४०॥ 
एवं पंचभूतिक पवन । तेचि मूळमाया जाण । 
माया आणी सूक्ष्म त्रिगुण । तेहि पंचभूतिक ।४१। 
भूतें गुण मेळविजे । त्यासी अष्टधा बोलिजे । 
पंचभूतिक जाणिजे । अष्टधा प्रकृती ।४२। 
शोधून पाहिल्यावीण । संदेह धरणें मूर्खपण । 
याची पाहावी वोळखण । सूक्ष्मदृष्टी ।४३। 
गुणापासुनी भूतें । पावली पष्ट दशेतें। 
जडत्वा येऊन समस्तें । तत्वें जालीं डॅड 
पुढें तत्वविवंचना । पिंडब्रह्माड तत्वरचना । 
बोलिली असे ते जना । प्रगटचि आहे ।४५। 
हा भूतकर्दम बोलिला । सूक्ष्म संकेतें दाविला । 
ब्रह्मगोळ उभारला । तत्पूर्वी ।४६। 
या ब्रह्मांडापैलिकडिल गोष्टी । जैं जाली नव्हती सृष्टी । 
मूळमाया सूक्ष्मदृष्टी । वोळखावी ।४७। 
सप्तकंचुक प्रचंड । जालें नव्हतें ब्रह्मांड । 
मायेअविद्येचें बंड । ऐलिकडे ।४८। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । हा ऐलिकडिल विचार । 
पृथ्वी मेरु सप्त सागर । ऐलिकडे ।४९। 
नाना लोक नाना स्थानें । चंद्र सूर्य तारांगणें। 
सप्त द्वीपे चौदा भुवनें । ऐलिकडे ।५०। 


sii श्रीदासबोध * 


[समास ४ 


शेष कूर्म सप्त पाताळ । येकविस स्वर्गे अष्ट दिग्पाळ । 


तेतिस कोटी देव सकळ 
बारा आदित्य अक्रा रुद्र 
नाना देवांचे अवतार 
मेघ मनु चक्रवती 
आतां असो सांगों किती 
सकळ विस्ताराचे मूळ 
मागां निरोपिली सकळ 
सूक्ष्मभूते जे बोलिलीं 
ते सकळहि बोलिली 
पंचभूते पृथकाकारें 
वोळखीकारणें अत्यादरें 
पंचभूतिक ब्रह्मयोळ 
दृश्य सांडून केवळ 
माहाद्वार बोलांडावें 
तैसें दृश्य हें सांडावें 
म्हणोनि दृश्याचा पोटीं 
येकपणें पडिली मिठी 
एवं पंचभूतांचेचि दृश्य 
श्रोतीं करून अवकाश 


। ऐलिकडे ।५१। 
। नव नाग सप्त ऋषेश्वर । 
। ऐलिकडे ।५२। 
। नाना जीवांची उत्पत्ती । 
। विस्तार हा ।५३। 
। ते मूळमायाच केवळ । 
। पंचभूतिक । ५४। 
। तेचि पुढें जडत्वा आलीं । 
। पुढिले समासीं ।५५। 


। पुढें निरोपिलीं विस्तारे । 
। श्रोतीं श्रवण करावीं ।५६। 
। जेणें कळे हा प्रांजळ । 


। वस्तुच पाविजे ।५७। 
। मग देवदर्शन घ्यावें। 
। जाणोनियां ।५८। 
। आहे पंचभूतांची दाटी । 
। दृश्य पंचभूतां ।५९। 
। सृष्टी रचली सावकास । 
। श्रवण करावें ।६०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सूक्ष्मपंचभूतेनिरूपणनाम 
समास चौथा समाप्त. 


० 


दशक ८ : समास ५ 
स्थूळ पंचमहाभूते स्वरूपाकाशभेद 


॥ श्रीराम ॥ 
केवळ मूर्ख तें नेणे । हाणौन घडले सांगणें। 
पंचभूतांचीं लक्षणें । विशद करूनि । 
पंचभूतांचा कर्दम जाला । आतां नवचे वेगळा केला । 
परंतु कांही येक वेगळाला । करून दाऊं । 
पर्वत पाषाण शिळा शिखरें । नाना वर्णे लाहान थोरें। 
खडे गुंडे बहु प्रकारें । जाणिजे पृथ्वी । 
नाना रंगांची मृत्तिका । नाना स्थळोस्थळी जे कां । 
वाळुकें वाळु अनेका । मिळोन पृथ्वी । 
पुरें पटणे मनोहरें । नाना मंदिरे दामोदरें। 
नाना देवाळयें शिखरें । मिळोन पृथ्वी । 
सप्त द्वीपावती पृथ्वी । काये हाणोनि सांगावी । 
नव खंडे मिळोन जाणावी । वसुंधरा I 
नाना देव नाना नृपती । नाना भाषा नाना रिती। 
लक्ष चौर्‍यासी उत्पत्ती । मिळोन पृथ्वी । 
नाना उद्धसें जें बनें । नाना तरुवरांची बनें। 
गिरीकंदरे नाना स्थानें । मिळोन पृथ्वी 
नाना रचना केली देवीं । जे जे निर्मिली मानवीं । 
सकळ मिळोन पृथ्वी । जाणिजे श्रोतीं । 
नाना धातु सुवर्णादिक । नाना रत्में जे अनेक । 


९ 


नाना काष्ठवृक्षादिक । मिळोन पृथ्वी ।१०। 


३३४ » श्रीदासबोध * [समास ५ 
ररेछक// शश्रीदासबर” ४7 -- 


आतां असो हें बहुवस । जडांश आणी कठिणांश । 


सकळ पृथ्वी हा विश्वास । मानिला पाहिजे । ११। 
बोलिलें पृथ्वीचे रूप । आतां सांगिजेल आप । 
श्रोती वोळखावे रूप । सावध होऊनी ।१२। 
वापी कूप सरोवर । नाना सरितांचें जें नीर । 

मेघ आणी सप्त सागर । मिळोन आप ।१३। 

्षारक्षीरसुरासर्पिर्दधि इक्षुर्जलं तथा । 

क्षारसमुद्र दिसताहे । सकळ जन दृष्टीस पाहे । 

जेथें लवण होताहे । तोचि क्षारसिंधु । १४। 
येक दुधाचा सागर । त्या नांव क्षीरसागर। 

देवें दिधला निरंतर । उपमन्यासी ।१५। 
येक समुद्र मद्याचा । येक जाणावा घृताचा। 

येक निखळ दह्याचा । समुद्र असे । १६। 
येक उसाच्या रसाचा । येक तो शुद्ध जळाचा। 

ऐसा सातां समुद्रांचा । वेढा पृथ्वीयेसी । १७। 
एवं भूमंडळीचें जळ । नाना स्थळींचें सकळ । 
मिळोन अवघें केवळ । आप जाणावें । १८। 
पृथ्वीगर्भी कितियेक । पृथ्वीतळी आवर्णोदक । 
तिहीं लोकींचें उदक । मिळोन आप ।१९। 
नाना वल्ली बहुवस । नाना तरुबरांचे रस। 

मध पारा अमृत विष । मिळोन आप ।२०। 


नाना रस स्नेहादिक । याहि वेगळे अनेक । 
जळावेगळें अवश्यक । आप बोलिजे । २१। 


समास ५] * दशक ८% ३२५ 


सारद्र आणी सीतळ 


जळासारिखें पातळ । 


। 
शुक्लीत श्रोणीत मूत्र लाळ । आप बोलिजे । २२। 
आप संकेतें जाणावें । पातळ वोलें वोळखावें। 
मृद्‌ सीतळ स्वभावें । आप बोलिजे ।२३। 
जाला आपाचा संकेत । पातळ मृद गुळगुळित। 
स्वेद श्लेष्मा अश्रु समस्त । आप जाणावें ।२४। 
तेज ऐका सावधपणें। चंद्र सूर्य॑ तारांगणें। 
दिव्य देह सतेजपणें । तेज बोलिजे । २५। 
वन्ही मेघीं विद्युल्यता । वन्ही सृष्टी संव्हारिता । 
वन्ही सागरा जाळिता । वडवानळु ।२६। 
वन्ही शंकराचे नेत्रींचा । वन्ही काळाचे क्षुधेचा। 
वन्ही परीघ भूगोळाचा । तेज बोलिजे । २७। 
जें जें प्रकाशरूप । तें तें तेजाचे स्वरूप । 
शोषक उष्णादि आरोप । तेज जाणावें ।२८। 
वायो जाणावा चंचळ । चैतन्य चेतवी केवळ। 
बोलणें चालणें सकळ । वायोमुळें ।२९। 
हाले डोले तितुका पवन । कांहीं न चले पवनेविण । 
सृष्टी चाळाया कारण । मूळ तो वायो ।३०। 
चळण वळण आणी प्रासारण । निरोध आणी अकोचन। 
सकळ जाणावा पवन । चंचळरूपी । ३१। 
प्राण अपान आणी व्यान । चौथा उदान आणी समान । 
नाग कूर्म कर्कश जाण । देवदत्त धनंजये ।३२। 


जितुकें कांहीं होतें चळण । तितुकें वायोचें लक्षण । 
चंद्र सूर्य तारांगण । वायोचि धर्ता ।३३। 


३३६ 


कि मासिक 


आकाश जाणावें पोकळ 
अवकाशरूप सकळ 
आकाश सकळांस व्यापक 
आकाशामध्ये कौतुक 
आकाशाएसें नाहीं सार 
पाहाता आकाशाचा विचार 
तंव शिष्यें केला आक्षेप 
तरी आकाशचि स्वरूप 
आकाश स्वरूपा कोण भेद 


आकाश वस्तुच स्वतसिद्ध । 


वस्तु अचळ अढळ 
तैसेचि आकाश केवळ 


ऐकोनि वक्ता बोले वचन 
आकाशाआंगीं सप्त गुण 
काम क्रोध शोक मोहो 

ऐसा सप्तविध स्वभाव 


ऐसें शास्त्राकारें बोलिलें 
स्वरूप निर्विकार संचले 


काचबंदि आणी जळ 


परी येक काच येक जळ । शाहाणे जाणती 


रुवामध्यें स्फटिक पडिला । लोकीं तद्रूप देखिला । 


तेणें कपाळमोक्ष जाला । कापुस न करी 


खडे । तंदुलासारिखेच वांकुडे । 
दांत पडे । तेव्हां कळे 


तंदुलामधें श्वेत 
चाऊं जातां 


* श्रीदासबोध + [समास ५ 
। निर्मळ . आणी निश्चळ । 
। आकाश जाणावें । ३४। 
। आकाश अनेकी येक। 
। चहूं भूतांचें ।३५। 
। आकाश सकळांहून थोर । 
। स्वरूपासारिखा ।३६। 
। दोहींचें सारखेंचि रूप । 
। कां म्हणों नये ।३७। 
। पाहातां दिसती अभेद । 
कां न म्हणावी ।३८। 
। वस्तु निर्मळ निश्चळ । 
चस्तुसारिखें ।३९। 
। वस्तु निर्गुण पुरातन । 
। शास्त्रीं निरोपिले ।४०। 
। भय अज्ञान सुन्यत्व पाहो । 
। आकाशाचा ।४१। 
। हाणौनि आकाश भूत जालें । 
। उपमेरहित ।४२। 
। सारिखेंच बाटे सकळ । 
।४३। 
।४४। 


। ४५। 


समास ५] * दशक ८% ३३७ 
त्रिभागामधें खडा असे । त्रिभागासारिखाच भासे । 
शोधूं जातां वेगळा दिसे । कठिणपणें ।४६। 
गुळासारिखा गुळदगड । परी तो कठिण निचाड । 
नागकांडी आणी वेखंड । येक म्हणों नये ।४७। 
सोनें आणी सोनपितळ । येकचि वाटती केवळ। 
परी पितळेसी मिळतां ज्वाळ । काळिमा चढे ।४८। 
असो हे हीन दृष्टांत । आकाश म्हणिजे केवळ भूत । 
तें भूत आणि अनंत । येक कैसे ।४९। 
वस्तुसी वर्णाचे नसे । आकाश शामवर्ण असे । 
दोहींस साम्यता कैसे । करिती विचक्षण ।५०। 
श्रोते म्हणती कैंचें रूप । आकाश ठाईचें अरूप । 
आकाश वस्तुच तद्रूप । भेद नाहीं ।५१। 
चहूं भूतांस नाश आहे । आकाश कैसें नासताहे । 
आकाशास न साहे । वर्ण बेक्ती विकार ।५२। 
आकाश अचळ दिसतें । त्याचें काये नासो पाहाते । 
पाहातां आमुचेनि मतें । आकाश शाश्वत ।५३। 
ऐसें ऐकोन वचन । वक्ता बोले प्रतिवचन । 
ऐका आतां लक्षण । आकाशाचें ।५४। 
आकाश तमापासून जालें । म्हणौन कामक्रोधें वेष्टिलें । 
अज्ञान सुन्यत्व बोलिलें । नाम तयाचें ।५५। 
अज्ञाने कामक्रोधादिक । मोहो भये आणी शोक । 
हा अज्ञानाचा विवेक । आकाशागुणें ।५६। 


३३८ * श्रीदासबोध * [समास RR... [सगात 
चड स र SN 


नास्तिक नकारवचन । तेंचि सुन्याचें लक्षण । 
तयास म्हणती हुदयसुन्य । अज्ञान प्राणी ।५७। 


आकाश स्तब्धपर्णे सुन्य । सुन्य म्हणिजे तें अज्ञान । 
अज्ञान म्हणिजे कठिण । रूप तयाचें ।५८। 
कठिण सुन्य विकारवंत । तयास कैसें म्हणावें संत । 
मनास वाटे हें तहत । आहाच दृष्टी ।५९। 


अज्ञान कालवले आकाशीं । तया कर्दमा ज्ञान नासी । 
म्हणोनिया आकाशासी । नाश आहे 


।६०। 
तैसें आकाश आणि स्वरूप । पाहातां वाटती येकरूप । 
परी दोहींमधें विक्षेप । सुन्यत्वाचा ।६९। 
आहाच पाहातां कल्पनेसी । सारिखेंच वाटे निश्चयेंसी । 
परी आकाश स्वरूपासी । भेद आहे ।६२। 
उन्मनी आणि सुषुप्ति अवस्ता । सारिखेंच वाटे तत्वता । 
परी विवंचून पाहों जातां । भेद आहे ।६३। 
खोटे खऱ्यासारिखें भाविती । परी परीक्षवंत निवडिती । 
कां कुरंगें देखोन भुलती । मृगजळासी । ६४। 
आतां असो हा दृष्टांत । बोलिला कळाया संकेत । 
म्हणौनि भूत आणी अनंत । येक नव्हेती ।६५। 
आकाश वेगळेपणें पाहावें । स्वरूपी स्वरूपचि व्हावें । 
वस्तुचे पाहाणें स्वभावें । ऐसें असे ।६६। 
येथें आशंका फिटली । संदेहवृत्ती मावळली । 
भिन्नपणें नवचे अनुभवली । स्वरूपस्थिती ।६७। 


आकाश अनुभवा येतें । स्वरूप अनुभवापरतें । 
म्हणोनिया आकाशातें । साम्यता न घडे ।६८। 


समास ६] * दशक ८* ३३९ 


दुग्यासारिखा जळांश । निवडूं जाणती राजहंस । 


तैसें स्वरूप आणी आकाश । संत जाणती ।६९। 
सकळ माया गथागोवी । संतसंगे हे उगवावी। 
पाविजे मोक्षाची पदवी । सत्समागमें ।७०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्थृब्ठपंचमहाभूतेंस्वरूपाकाश- 
भेदोनाम” समास पाचवा समाप्त. 


जप 
दशक ८ : समास & 
॥ श्रीराम ॥ 

श्रोता विनवी वक्तयासी । सत्संगाची महिमा कैसी । 

मोक्ष लाभे कितां दिवसीं । हें मज निरोपाबें । १ । 
धरितां साधूची संगती । कितां दिवसां होते मुक्ती । 

हा निश्चय कृपामूर्ती । मज दीनास करावा । २। 
मुक्ती लाभे तत्क्षणी । विश्वासतां निरूपणी । 
दुश्चीतपणें हानी । होतसे । ३। 
सुचितपणें दुश्जीत । मन होतें अकस्मात । 
त्यास करावें निवांत । कोणे परीं । ४ । 


मनाच्या तोडून बोढी । श्रवणीं बैसावे आवडी । 
सावधपणें घड़ीनें घडी । काळ सार्थक करावा ।५। 
अर्थप्रमेय ग्रंथांतरीं । शोधून घ्यावें अभ्यांतरीं । 
दुश्वीतपण आलें तरी । पुन्हां श्रवण करावें । ६ । 


२४० » श्रीदासबोध » >>> ऑदालनोध + सिमास ६ ६ 
pci ERM... 
अर्थांतर । उगेंचि करी जो श्रवण । 
तो श्रोता नव्हे पाषाण । मनुष्यवेषें । ७। 
येथें श्रोते मानितील सीण । आम्हांस केले पाषाण । 
तरी पाषाणाचें लक्षण । सावध ऐका । ८ । 
वांकुडा तिकडा फोडिला । पाषाण घडून नीट केला । 
दुसरे वेळेसी पाहिला । तरी तो तैसाचि असे । ९ । 
टांकीने खपली फोडिली । ते मागुती नाहीं जडली । 
मनुष्याची कुबुद्धि झाडिली । तरी ते पुन्हा लागे ।१०। 
सांगता अवगुण गेला । पुन्हा मागुता जडला। 
याकारणें माहांभला । पाषाणगोटा ।११। 
ज्याचा अवगुण झडेना । तो पाषाणाहून उणा। 
पाषाण आगळा जाणा । कोटिगुणें ।१२। 
कोटिगुणें कैसा पाषाण । त्याचेहि ऐका लक्षण | 
श्रोतीं करावें श्रवण । सावध होउनी । १३। 
माणीक मोती प्रवाळ । पाचि वैडूर्य वज्रनीळ । 
गोमेदमणी परिस केवळ । पाषाण बोलिजे । १४। 
याहिवेगळे बहुत । सूर्यकांत सोमकांत। 
नाना मोहरे सप्रचित । औषधाकारणें ।१५। 
याहिवेगळे पाषाण भले । नाना तीर्थी जे लागले । 
वापी कूप सेखीं जाले । हरिहरमूर्ती ।१६। 
याचा पाहातां विचार । पाषाणाएसें नाहीं सार । 
मनुष्य तें काये पामर । पाषाणापुढें । १७। 


तरी तो ऐसा नव्हे पाषाण । जो अपवित्र निःकारण । 


तयासारिखा देह जाण । दुश्चीत अभक्तांचा 


।१८। 


समास ६] * दशक ८% ३४१ 
आतां असो हें बोलणें । घात होतो दुश्वीतपणें । 
दुश्चीतपणाचेनि गुणें । प्रपंच ना परमार्थ । १९। 
दुश्वीतपर्णे कार्य नासे । दुश्चीतपणें चिता वसे । 
दुश्वीतपर्णे स्मरण नसे । क्षण येक पाहातां ।२०। 
दुश्चीतपणें श्रुजिणें । दुश्चीतपणें जन्ममरणे । 
दुश्नीतपणाचेनि गुणें । हानी होये । २१। 
दुश्नीतपणें नव्हे साधन । दुश्वीतपणें न घडे भजन । 
दुश्वीतपर्णे नव्हे ज्ञान । साथकांसी ।२२। 
दुश्वीतपर्णे नव्हे निश्चयो । दुश्वीतपणे न घडे जयो । 
दुश्चीतपणें होये क्षयो । आपुल्या स्वहिताचा । २३। 
दुश्चीतपणें न घडे श्रवण । दुश्वीतपणें न घडे विवरण । 
दुश्चीतपणें निरूपण । हातीचें जाये । २४। 
दुश्वीत बैसलाचि दिसे । परी तो असतचि नसे । 
चंचळ चक्री पडिलें असे । मानस तयाचें ।२५। 
वेडे पिशाच्य निरंतर । अंध मुके आणी बधिर । 
तैसा जाणावा संसार । दुश्चीत प्राणियांचा ।२६। 
सावध असोन उमजेना । श्रवण असोन ऐकेना । 
शान असोन कळेना । सारासारविचार । २७। 
ऐसा जो दुश्वीत आळसी । परलोक कैंचा त्यासी । 
जयाचे जिवी अहर्निशी । आळस वसे । २८। 
दुश्वीतपणापासूनि सुटला । तरी तो सवेंच आळस आला । 
आल्साहातीं प्राणीयांला । उसंतचि नाहीं । २९। 
आळसें राहिला विचार । आळसें बुडाला आचार । 
आळसें नव्हे पाठांतर । कांहीं केल्यां ।३०। 


३४२ 


आळसें घडेना श्रवण । 
आळसें परमार्थाची खूण 


* श्रीदासबोध + 


[समास ६ 


आळसे नव्हे निरूपण । 
मळिण जाली 


। ।३१। 
आळसें नित्यनेम राहिला । आळसें अभ्यास बुडाला । 
आळसें आळस वाढला । असंभाव्य ।३२। 
आळसे गेली धारणा धृती । आळसे मळिण जाली वृत्ती । 
आळसें विवेकाची गती । मंद जाली ।३३। 
आळसें निद्रा वाढली । आळसें वासना विस्तारली । 
आळसें सुन्याकार जाली । सद्बुद्धि निश्चयाची ।३४। 
दुश्चीतपणासवें आळस । आळसें निद्राविळास । 
निद्राविळासें केवळ नास । आयुष्याचा ।३५। 
निद्रा आळस दुश्चीतपण । हेचि मूर्खाचें लक्षण । 
येणेंकरितां निरूपण । उमजेचिना ।३६। 
हें तिन्ही लक्षणें जेथें । विवेक कैंचा असेल तेथें । 
अज्ञानास यापरतें । सुखचि नाहीं ।३७। 
क्षुधा लागतांच जेविला । जेऊन उठतां आळस आला । 
आळस येतां निजेला । सावकास ।३८। 
निजोन उठतांच दुश्चीत । कदा नाहीं सावचित। 
तेथें कैचें आत्महित । निरूपणीं ।३९। 
मर्कटापासी दिल्हे रत्न । पिशाच्याहातीं निधान । 
दुश्चीतापुढे निरूपण । तयापरी होये ॥४०॥ 
आतां असो हे उपपत्ती । आशंकेची कोण गती । 
कितां दिवसां होते मुक्ती । सज्जनाचेनि संगें । ४ १। 
ऐका याचें प्रत्योत्तर । कथेसि व्हावें निरोत्तर । 
संतसंगाचा विचार । ऐसा असे ।४२। 


समास ६] * दशक ८% ३४३ 
पात a ese र स नल 

लोहो परीसेसीं लागला । थेंबुटा सागरीं मिळाला । 

गंगे सरिते संगम जाला । तत्क्षणी ।४३। 
सावध साक्षपी आणी दक्ष । तयास तत्काळचि मोक्ष । 
इतरांस तें अलक्ष । लक्षिलें नवचे ।४४। 
येथें शिष्यप्रज्ञाच केवळ । प्रज्ञावंतां नलगे वेळ। 
अनन्यास तत्काळ । मोक्ष लाभे ।४५। 
प्रज्ञांत आणी अनन्य । तयास नलगे येक क्षण। 
अनन्य भावार्थेविण । प्रज्ञा खोटी ।४६। 
प्रज्ञेविण अर्थ न कळे । विश्वासेंविण वस्तु ना कळे । 
्रज्ञाविश्वासें गळे । देहाभिमान ।४७। 
देहाभिमानाचे अंतीं । सहजचि  वस्तुप्राप्ती । 
सत्संगें सद्गती । विलंबचि नाहीं ।४८। 
सावध साक्षपी विशेष । प्रज्ञात आणी विश्वास । 
तयास साधनी सायास । करणेंचि नलगे ।४९। 
इतर भाविक साबडे । तयांसहि साधनें मोक्ष जोडे । 
साधुसंगें तत्काळ, उडे । विवेकदृष्टी ।५०। 
परी तें साधन मोडूं नये । निरूपणाचा उपाये। 
निरूपणे लागे सोये । सर्वत्रांसी ।५१। 
आतां मोक्ष आहे कैसा । कैसी स्वरूपाची दशा। 
त्याचे प्राप्तीचा भर्वसा । सत्संगें केवी ।५२। 
ऐसें निरूपण प्रांजळ । पुढें बोलिलें असे सकळ । 
श्रोतीं होऊनियां निश्चळ । अवधान द्यावें ।५३। 


डेड * श्रीदासबोध + श्रीदासबोध [समास७ ७ 
प डड. ... 5. ८. 


अवगुण त्यागावयाकारणें । न्यायनिष्ठुर लागे बोलणें । 
श्रोतीं कोप न धरणें । ऐसिया वचनाचा 


। ५४। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'दुश्चीतनिरूपणनाम” 
समास सहावा समाप्त, 

ala 
॥ श्रीराम ॥ 
मागां श्रोतयांचा पक्ष । कितां दिवसां होतो मोक्ष । 
तेचि कथा श्रोते दक्ष । होऊन ऐका । १। 
मोक्षास कैसें जाणावें । मोक्ष कोणास हाणावें । 
संतसंगें पावावें । मोक्षास कैसें । २। 
तरी बद्ध म्हणिजे बांधला । आणी मोक्ष म्हणिजे मोकळा जाला । 
तो संतसंगे कैसा लाधला । तेंहि ऐका । ३। 
प्राणी संकल्पें बांधला । जीवपणें बद्ध जाला। 
तो विवेकें मुक्त केला । साधुजनीं । ४। 
मी जीव ऐसा संकल्प । दृढ धरितां गेले कल्प। 
तेणें प्राणी जाला अल्प । देहबुद्धीचा । ५। 
मी जीव मज बंधन । मज आहे जन्ममरण । 
केल्या कर्माचे फळ आपण । भोगीन आतां । ६। 


पापाचें फळ तें दुख । आणी पुण्याचें फळ तें सुख । 
पापपुण्य अवश्यक । भोगणे लागे । ७ । 


समास ७] * दशक ८% ३४५ 
ai sah स क 


सुटेना । आणी गर्भवासहि तुटेना । 


ऐसी जयाची कल्पना । दृढ जाली । ८ । 
तया नांव बांधला । जीवपणें बद्ध जाला। 
जैसा स्वयें बांधोन कोसला । मृत्य पावे । ९ । 
तैसा प्राणी तो अज्ञान । नेणें भगवंताचे ज्ञान। 
ह्मणे माझें जन्ममरण । सुटेचिना ।१०। 


। 
। 
। 
। 
। 
आतां कांहीं दान करूं । पुढिल्या जन्मास आधारु । 
तेणें सुखरूप संसारु । होईल माझा । ११। 
पूर्वी दान नाहीं केलें । हाणोन दरिद्र प्राप्त जालें । 
। 
। 
। 
॥ 
। 


आतां तरी कांहीं केलें । पाहिजे कीं ।१२। 
म्हणौनी दिलें वस्त्र जुनें । आणी येक तांब्र नाणें। 
म्हणे आतां कोटिगुणें । पावेन पुढें ।१३। 
कुशावर्ती कुरुक्षेत्रीं । महिमा ऐकोन दान करी । 
आशा धरिली अभ्यांतरीं । कोटिगुणांची । ९४। 


रुका आडका दान केला । अतितास टुकडा घातला । 


हाणे माझा ढीग जाला । कोटि टुकड्यांचा ।१५। 
तो मी खाईन पुढिलिये जन्मी । ऐसें कल्पी अंतर्यामी । 
वासना गुंतली जन्मकर्मी । प्राणीयांची ।१६। 
आतां मी जें देईन । तें पुढिले जन्मीं पावेन । 
ऐसें कल्पी तो अज्ञान । बद्ध जाणावा ।१७। 
बहुतां जन्मांचे अंतीं । होये नरदेहाची प्राप्ती । 
येथें न होतां ज्ञानें सद्गती । गर्भवास चुकेना ।९८। 


गर्भास नरदेहीं घडे । ऐसें हें सर्वथा न घडे। 
अकस्मात भोगणें पडे । पुन्हा नीच योनी ।१९। 


३४६ * श्रीदासबोध + ____"श्रदसबोध*  [समास७ ७ 


ऐसा निश्चयो शास्त्रांतरी । बहुतीं केला बहुतांपरी । 
नरदेह संसारीं । परम दुल्लभ असे ।२०। 
` गापपुण्य समता घडे । तरीच नरदेह जोडे । 
येरवीं हा जन्म न घडे । हें व्यासवचन भागवतीं । २१। 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवान्धि न तरेत्स आत्महा ॥ 
नरदेह दुल्लभ । अल्प संकल्पाचा लाभ | 
गुरु कर्णधारी स्वयंभ । सुख पाववी ।२२। 
देव अनुकूळ नव्हे जया । स्वयें पापी तो प्राणीया । 
भवाब्धी न तरवे तया । आत्महत्यारा बोलिजे ।२३। 


ज्ञानेंविण प्राणीयांसी । जन्ममृत्य लक्ष चौर्‍यासी । 
तितुक्या आत्महत्या त्यासी । हाणौन आत्महत्यारा 


।२४। 
नरदेहीं ज्ञानेविण । कदा न चुके जन्ममरण । 
भोगणें लागती दारुण । नाना नीच योनी ।२५। 
रीस मर्कट श्वान सूकर । अश्व वृषभ हौसा खर | 
काक कुर्कुट जंबुक मार्जर । सरड बेडुक मक्षिका ।२६। 
इत्यादिक नीच योनी । ज्ञान नस्तां भोगणे जनी । 
आशा धरी मूर्ख प्राणी । पुढिलिया जन्माची ।२७। 
हा नरदेह पडतां । तोचि पाविजे मागुतां । 
ऐसा विश्वास धरितां । लाज नाहीं ।२८। 


कोण पुण्याचा संग्रहो । जे पुन्हां पाविजे नरदेहो । 
दुराशा धरिली पाहो । पुढिलिया जन्माची । २९। 


समास ७] * दशक ८* ३४७ 
ऐसे मूर्ख अज्ञान जन । केलें संकल्पें बंधन । 

शत्रू आपणासि आपण । होऊन ठेला ।३०। 

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः । 

ऐसें संकल्पाचे बंधन । संतसंगे तुटे जाण। 

ऐक तयाचें लक्षण । सांगिजेल । ३१। 
पांचा भूतांचे शरीर । निर्माण जालें सचराचर । 
प्रकृतिस्वभावें जगदाकार । वर्तो लागे ।३२। 
देह अवस्ता अभिमान । स्थानें भोग मात्रा गुण । 
शक्ती आदिकरून लक्षण । चौपुटी तत्वांचे ।३३। 
ऐसी पिंड ब्रह्मांड रचना । विस्तारे वाढली कल्पना । 
निर्धारितां तत्वज्ञाना । मतें भांबावलीं ।३४। 
नाना मती नाना भेद । भेदे वाढती वेवाद । 

परी तो ऐक्यतेचा संवाद । साधु जाणती ।३५। 
तया संवादाचें लक्षण । पंचभूतिक देह जाण । 

त्या देहामध्यें कारण । आत्मा वोळखावा ।३६। 
देह अंती नासोन जाये । त्यास आत्मा ह्मणो नये । 

नानां तत्वांचा समुदाये । देहामध्ये आला ।३७। 
अंतःकर्ण प्राणादिक । विषये इंद्रियें दशक । 

हा सूक्ष्माचा विवेक । बोलिला शास्त्री ।३८। 
घेतां सूक्ष्माची शुद्धी । भिन्न अंतःकरण मन बुद्धी । 

नाना तत्वांचे उपाधी । वेगळा आत्मा ।३९। 
स्थूळ सूक्ष्म कारण । माहाकारण विराट हिरण्य । 
अव्याकृत मूळप्रकृति जाण । ऐसे अष्टदेह 


।४०। 


३४८ 


* श्रीदासबोध » 


० ४ तिषा `` > [समासे ७ 
च्यारी पिंडी च्यारी ब्रह्मांडी । ऐसी अष्टदेहाची प्रौढी । 
प्रकृतिपुरुषांची वाढी । दशदेह बोलिजे ।४१। 
ऐसें तत्वांचें लक्षण । आत्मा साक्षी विलक्षण । 
कार्य कर्ता कारण । दृश्य तयाचें ।४२। 
जीवशिव पिंड ब्रह्मांड । मायेअविद्येचें बंड । 
हें सांगतां असे उदंड । परी आत्मा तो वेगळा ।४३। 


पाहों जातां आत्मे च्यारी 
हें जाणोनि अभ्यांतरीं 
येक जीवात्मा दुसरा शिवात्मा 
चौथा जाणिजे निर्मळात्मा 
भेद उंच नीच भासती 
येविषीं दृष्टांतसंमती 
घटाकाश मठाकाश 
अवघे मिळोन आकाश 
तैसा जीवात्मा आणी शिवात्मा 
अवघा मिळोन आत्मा 
घटीं व्यापक जें आकाश 
पिंडी व्यापक ब्रह्मांश 
मठीं व्यापक जें आकाश 
तैसा ब्रह्मांडी जो ब्रह्माश 
मठाबाहेरील आकाश 
ब्रह्मांडाबाहेरील ब्रह्मांश 
उपाधीवेगळें आकाश 
तैसा निर्मळात्मा परेश 


। त्यांचें लक्षण अवधारी । 
। सदृढ धरावें ।४४। 
। तिसरा परमात्मा जो विश्वात्मा । 
। ऐसे च्यारी आत्मे ।४५। 
। परी च्यारी येकचि असती । 
। सावध ऐका ।४६। 
। महदाकाश चिदाकाश । 
। येकचि असे ।४७। 
। परमात्मा आणी निर्मळात्मा । 
। येकचि असे ।४८। 
। तया नांव घटाकाश । 
। त्यास जीवात्मा बोलिजे ।४९। 
। तया नांव मठाकाश। 
। त्यास शिवात्मा बोलिजे ।५०। 
। तया नांव महदाकाश। 
। त्यास परमात्मा बोलिजे ।५१। 
। तया नांव चिदाकाश । 
तो उपाधीवेगळा ।५२। 


समास ७] * दशक ८+ ३४९ 


उपाधीयोगें वाटे भिन्न । परी तें आकाश अभिन्न । 


तैसा आत्मा स्वानंदन । येकचि असे ।५३। 
दृश्यासबाह्य अंतरीं । सूक्ष्मात्मा निरंतरीं । 
त्याची वर्णावया थोरी । शेष समर्थ नव्हे ।५४। 


ऐसें आत्म्याचे लक्षण । जाणतां नाहीं जीवपण । 
उपाधी शोधितां, अभिन्न । मुळींच आहे 


।५५। 
जीबपणें येकदेसी । अहंकारें जन्म सोसी। 
विवेक पाहातां प्राणीयांसी । जन्म कैंचा ।५६। 
जन्ममृत्यापासून सुटला । या नांव जाणिजे मोक्ष जाला । 
तत्वें शोधितां पावला । तत्वतां वस्तु ।५७। 
तेचि वस्तु ते आपण । हें माहावाक्याचें लक्षण । 
साधु करिती निरूपण । आपुलेन मुखें ।५८। 
जेचि क्षणीं अनुग्रह केला । तेचि क्षणी मोक्ष जाला । 
बंधन कांहीं आत्मयाला । बोलोंचि नये ।५९। 
आताँ आशंका फिटली । संदेहवृत्ती मावळली । 
सतसंगें तत्काळ जाली । मोक्षपदवी ।६०। 
स्वनामधें जो बांधला । तो जागृतीनें मोकळा केला । 
शानविवेकें प्राणीयाला । मोक्षप्राप्ती ।६१। 
बे अंतीं । संकल्पदुः खें नासती । 
तेणें गुणें होये प्राप्ती । तत्काळ मोक्षाची ।६२। 
तोडावया स्वप्नबंधन । नलगे आणीक साधन । 
तयास प्रेत्न जागृतीवीण । बोलोंचि नये ।६३। 
तैसा संकल्पे बांधला जीव । त्यास आणीक नाहीं उपाव । 
विवेक पाहातां वाव । बंधन होये 


। ६४। 


३५० * श्रीदासबोध ५ ० ` ` मित ८ 
त 


विवेक पाहिल्याविण । जो जो उपाव तो तो सीण । 
विवेक पाहातां आपण । आत्माच असे ।६५। 
आत्मयाचा ठाई कांहीं । बद्ध मोक्ष दोनी नाहीं। 
जन्ममृत्य हें सर्वहि । आत्पत्वीं न घडे ।६६। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'मोक्षलक्षणनाम” 
समास सातवा समाप्त; 


aa] 
॥ श्रीराम ॥ 
मागां जालें निरूपण । परमात्मा तो तूंचि जाण । 
तया परमात्मयाचें लक्षण । तें हें ऐसें असे । ९। 
जन्म नाहीं मृत्य नाहीं । येणें नाहीं जाणें नाही । 
बद्ध मोक्ष दोनी नाहीं । परमात्मयासी । २। 
परमात्मा निर्गुण निराकार । परमात्मा अनंत अपार । 
परमात्मा नित्य निरंतर । जैसा तैसा । ३। 
परमात्मा सर्वांस व्यापक । परमात्मा अनेकीं येक । 
परमात्मयाचा विवेक । अतर्क्य आहे । ४ | 
ऐसी परमात्मयाची स्थिती । बोलताती वेद श्रुती । 
परमात्मा पाविजे भक्ती । येथें संशय नाहीं । ५ । 


तये भक्तीचें लक्षण । भक्ती नवविधा भजन । 
नवविधा भजनें पावन । बहु भक्त जाले (६. 


समास ८] 


तया नवविधामध्ये सार 


तयेचा करावा बिचार 
आपुलिया स्वानुभवें 
आत्मनिवेदन जाणावें 
महत्पूजेचा अंतीं 
तैसी आहे निकट भक्ती 
आपणांस निवेदिती 


आपणास कैसें निवेदावें 
किंवा 
ऐसें ऐकोन 
श्रोतं सावधान होणें 
आत्मनिवेदनाचें 
मग परमात्मा 
देवाभक्ताचें शोधन 
देव आहे पुरातन 
देवास बोळखों जातां । 
देवभक्तविभक्तता । 
विभक्त नाहीं म्हणोन भक्त । 
अयुक्त नाहीं बोलणें युक्त । 
देवाभक्ताचें पाहातां मूळ । 
येक परमात्मा सकळ । 
तयासि होतां मिळणी । 
देव भक्त हे कडसणी । 


मस्तक तोड़ावें 
बोलणें 


लक्षण 


निर्गुण 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
तयांस परमात्मा मुक्ती । 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


* दशक ८% ३५१ 
आत्मनिवेदन थोर । 
स्वानुभवें स्वयें । ७ । 
आपणास निवेदावें । 
ऐसें असे । ८ । 
देवास मस्तक वाहाती । 
आत्मनिवेदनाची (4 
ऐसे भक्त थोडे असती । 
तत्काळ देतो ।१०। 
कोठें जाऊन पडाबें। 
देवापुढें । ११। 
वक्ता वदे सर्वज्ञपणें। 
येकाग्र चित्तें ।१२। 
आधीं पाहावें मी कोण । 
तो बोळखावा ।१३। 
करितां होतें आत्मनिवेदन । 
भक्त पाहे । १४। 
तेथें जाली तद्ूपता। 
मुळींच नाहीं ।१५। 
बंद्धन नाहीं म्हणोनि मुक्त । 
शास्त्राधारें ।१६। 
होये भेदाचें निर्मूळ । 
दृश्यावेगळा । १७। 
उरी नाहीं दुजेपणी । 
निरसोन गेली । १८। 


३५२ क ब ss... क [समास ८ 
हला ककल 02... तिस 
आत्मनिवेदनाचे अंतीं । जें कां घडली अभेद भक्ती । 

तये नांव । सत्य जाणावी ।१९। 


जो संतांस शरण गेला । अद्वैतनिरूपणें बोधला । 
मग जरी वेगळा केला । तरी होणार नाहीं ।२०। 


नदी मिळाली सागरीं । ते निवडावी कोणेपरी । 
लोहो सोनें होतां माघारी । काळिमानये 


। २१। 
तैसा भगवंती मिळाला । तो नवचे वेगळा केला । 
देव भक्त आपण जाला । विभक्त नव्हे । २२। 
देव भक्त दोनी येक । ज्यासी कळला विवेक । 
साधुजनीं मोक्षदायेक । तोचि जाणावा ।२३। 
आतां असो हें बोलणें । देव पाहावा भक्तपणें । 
तेणें त्याचें ऐश्वर्य बाणे । तत्काळ आंगीं । २४। 
देहचि होऊन राहिजे । तेणें देहदुःख साहिजे । 
देहातीत होतां पाविजे । परब्रह्म तें ।२५। 
देहातीत कैसें होणें । कैसें परब्रह्म पावणें । 
ऐश्वर्याची लक्षणें । कवण सांगिजे । २६। 
ऐसें श्रोता आक्षेपिलें । याचें उत्तर काये बोलिले । 
तेचि आतां निरोपिलें । सावध ऐका ।२७। 
देहातीत वस्तु आहे। तें तूं परब्रह्म पाहे। 
देहसंग हा न साहे । तुज विदेहासी । २८। 
ज्याची बुद्धी होये ऐसी । वेद वर्णिती तयासी । 
शोधितां नाना शास्त्रांसी । न पडे ठाईं ।२९। 


ऐश्वर्य ऐसें तत्वतां । बाणे देहबुद्धि सोडितां । 
देह मी ऐसें भावितां । अधोगती ।३०। 


समास ८] + दशक ८% ३५३ 
याकारणें साधुवचन । मानूं नये अप्रमाण । 
मिथ्या मानितां दूषण । लागों पाहे ।३९। 
साधुवचन तें कैसें । काये धरावें विश्वासें। 
येक वेळ स्वामी ऐसें । मज निरोपावें ।३२। 
सोहं आत्मा स्वानंदन । अजन्मा तो तूंचि जाण । 
हेचि साधूचें वचन । सदृढ धरावें ।३३। 
महावाक्याचें अंतर । तूंचि ब्रह्म निरंतर । 
ऐसिया वचनाचा विसर । पडोंचि नये । ३४। 
देहासि होईल अंत । मग मी पावेन अनंत। 
ऐसें बोलणें निभ्रांत । मानूंचि नये ।३५। 
येक मूर्ख ऐसें म्हणती । माया नासेल कल्पांती । 
मग आम्हांस ब्रह्मप्राप्ती । येरवी नाहीं ।३६। 
मायेसी होईल कल्पांत । अथवा देहासी येईल अंत । 
तेव्हां पावेन निवांत । परब्रह्म मी ।३७। 
हें बोलणें अप्रमाण । ऐसें नव्हे समाधान । 
समाधानाचे लक्षण । वेगळेंचि असे ।३८। 
शैन्य अवघेचि मरावें । मग राज्यपद प्राप्त व्हावे । 
शैन्य अस्तांचि राज्य करावें । हें कळेना ।३९। 
माया असोनिच नाहीं । देह असतांच विदेही । 
समाधान कांहीं । वोळखावें ॥४०॥ 
राज्यपद हातासी आलें । मग परिवारें काय केले । 
परिवारा देखतां राज्य गेलें । हें तों घडेना ।४९। 
णत जालियां आत्मज्ञान । तैसें दृश्य देहभान । 
देशे पडतां समाधान । जाणार नाहीं ।४२। 


780 
04७०0 (Marathi )_$ 


ection_I2_I_Front 


३५४ 


* श्रीदासबोध * [ 


माला आलम 200 000004000056 त त 2..3५८० ५ ८ 
` = ` [सर्द 


मार्गी मुळी सर्पाकार । 
कळतां तेथीचा विचार । 
तैसी माया भयानक । 
मग तयेचा धाक । 
देखतां मृगजळाचे पूर । 
कळतां तेथीचा विचार । 
देखतां स्वप्न भयानक । 
जागृती आलीयां साशंक । 
तथापी माया कल्पनेसी दिसे । 
तेथें उद्वेग काईसे । 
अंतीं मती तेचि गती । 
तुझा अंतीं तुझी प्राप्ती । 
चौदेहांचा अंत । 
अंतांप्रांतासी अलिप्त । 
जयासी ऐसी आहे मती । 
गती आणी अवगती । 
मति खुंटली वेदांची । 
आत्मशास्त्रगुरुप्रचितीची 
जीवपणाची फिटली भ्रांती । 
प्राणी पावला उत्तम गती । 
सद्गुरुबोध जेव्हां जाला । 
तेणें निजध्यास लागला । 
तेणें निजध्यासें प्राणी । 
सायोज्यमुक्तीचा धनी । 


देखतां भये आलें थोर । 
मग मारणें काये 


।४३। 
विचार पाहातां माईक । 
कासया धरावा ।४४। 
म्हणे कैसा पावों पैलपार । 
सांकडे कैंचें ।४५। 
स्वप्नीं वाटे परम धाक । 
कासया व्हावें ।४६। 
आपण कल्पनेतीत असे । 
निर्विकल्पासी ।४७। 
ऐसें सर्वत्र बोलती । 
सहजचि जाली ।४८। 


आणी जन्म मुळाचा प्रांत । 
तो तू आत्मा ।४९। 
तयास ज्ञानें आत्मगती । 
वेगळाचि तो ।५०। 
तेथें गती आणी अवगती कैंची । 
ऐक्यता आली ।५९। 
वस्तु आली आत्मप्रचिती । 
सद्गुरुबोधें ।५२। 
चौंदेहांस अंत आला । 
सस्वरूपीं ।५३। 
ध्येयचि जाला निर्वाणी । 
होऊन बैसला ।५४। 


ack 
I780 Dasbodh (Marathi)_Section_2_l-B 


समास ८] 
पदार्थ वोसरतां 
नेहटून विचारें पाहातां 
मिथ्या मिथ्यत्वें पाहिलें 
श्रोतीं पाहिजे ऐकिलें 
हृदई धरी 
श्रवण मनन केलेंचि करी 
जेथें आटती दोनी पक्ष 
या नांव जाणिजे मोक्ष 
जेथें ध्यान धारणा सरे 
केवळ ज्ञेप्तिमात्र उरे 
भवमृगजळ आटले 
अजन्म्यास मुक्त केलें 
निःसंगाची संगव्याधी 
विवेकें तोडिली उपाधी 


आहैताचें तोडिलें द्वैत 
अनतास दिला अंत 
जागृतीस चेवविलें 
निजबोधास प्रबोधिले 
अमृतास केलें अमर 
संयोगास निरंतर 
निर्गुणास निर्गुण केले 

दिवसां भेटले 
तुटला द्रैताचा पडदा 
भूतपंचकाची बाधा 


* दशक ८% ३५५ 


। आवघा आत्माचि तत्वतां । 


। दृश्य मुळींच नाहीं ।५५। 


। मिथ्यापणें अनुभवा आलें । 

। या नांव मोक्ष ।५६। 

। तोचि मोक्षाचा अधिकारी । 

। अत्यादरें ।५७। 

। तेथें लक्ष ना अलक्ष। 

। नेमस्त आत्मा ।५८। 

। कल्पना निर्विकल्पं मुरे । 

। सूक्ष्म ब्रह्म ।५९। 

। लटिकें बंधन सुटलें। 

। जन्मदुः खापासुनी ।६०। 

। विदेहाची देहबुद्धी । 

। निःप्रपंचाची ।६१। 
। येकांतास दिला येकांत। 

। अनंताचा ।६२। 
। चेईऱयास सावध केले । 

। आत्मज्ञान ।६३। 
। मोक्षास मुक्तीचे घर। 

। योग केला । ६४। 
। सार्थकाचे सार्थक जालें । 

। आपणासि आपण ।६५। 
। अभेदे तोडिलें भेदा। 

। निरसोन गेली ।६६। 


I 80 D, 
asbodh (Marathi )_Section_I2_2_Front 


३५६ * श्रीदासबोध * [समास ९ 


जालें साधनाचे फळ । निश्चकास केलें निश्चळ । 


निर्मळाचा गेला मळ । विवेकबळें ।६७। 
होतें सन्निध चुकले । ज्याचें त्यास प्राप्त जालें । 
आपणा देखतां फिटले । जन्मदुःख ।६८। 
दुष्ट स्वप्ने जाजावला । ब्राह्मण नीच याती पावला । 
आपणासि आपण सांपडला । जागेपणें ।६९। 
ऐसें जयास जालें ज्ञान । तया पुरुषाचे लक्षण। 
पुढिले समासी निरूपण । बोलिलें असे - ॥७०॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मदर्शननाम" 
समास आठवा समाप्त. 


ua 
दशक ८ : समास ९ 
॥ श्रीराम ॥ 
अंतरीं गेलियां अमृत । बाहय काया लखलखित । 
अंतरस्थिति बाणतां संत- । लक्षणें कैसीं । १ । 
जालें आत्मज्ञान बरवें । हे कैसेनि पां जाणावें । 
म्हणोनि बोलिली स्वभावें । साधुलक्षणें । २। 
ऐक सिद्धांचें लक्षण । सिद्ध म्हणिजे स्वरूप जाण । 
तेथें पाहातां वेगळेपण । मुळींच नाहीं [8 
स्वरूप होऊन राहिजे । तया नांव सिद्ध बोलिजे । 
सिद्धस्वरूपींच साजे । सिद्धपण । ४ । 


| k 
I780 Dasbodh (Marathi)_Section_I2_2-Bac 


समास ९] * दशक ८% ३५७ 
२३,३३३. 


तथापी बोलों कांहीं येक 
सिद्धलक्षणाचें कौतुक 
अंतरस्थित स्वरूप जाली 
जैसी स्वप्नींची नाथिली 
तथापी सिद्धांचें लक्षण 
जेणें बाणे अंतर्खूण 
सदा स्वरूपानुसंधान 
जनीं असोन आपण 
स्वरूपी दृष्टी पडतां 
पुढें लागली ममता 
हें साधकाचे लक्षण 
सिद्धलक्षण साधकेंविण 
बाह्य साधकाचे परी 
सिद्धलक्षण तें चतुरी 
संदेहरहित साधन 
अंतर्बाह्य समाधान 
अचळ जाली अंतरस्थिती 
स्वरूपी लागतां वृत्ती 
मग तो चळतांच अचळ 
निश्चळ असोन चंचळ 
स्वरूपी स्वरूपचि जाला 
अथवा उठोनि पळाला 


। सस्वरूप स्वतसिद्ध । 


। अन्यथा न घडे । ५ । 
। साधकास कळाया विवेक । 

। तें हें ऐसें असे । ६। 
। पुढें काया कैसी वर्तली । 

। स्वप्नरचना । ७ । 
। कांहीं करू निरूपण । 

। परमार्थाची । ८ । 
। हें मुख्य साधूचें लक्षण । 

। जनावेगळा । ९ । 
। तुटोन गेली संसारचिता । 

। निरूपणाची ।१०। 
। परी सिद्धाआंगीं असे जाण । 

। बोलोंच नये ।११। 
। आणि स्वरूपाकार अंतरी । 

। जाणिजे ऐसें ।१२। 
। तेंचि सिद्धांचें लक्षण । 

। चळेना ऐसें ।१३। 
। तेथें चळणास कैंची गती । 

। स्वरूपचि जाली । १४। 
। चंचळपणें निश्चळ । 

। देह त्याचा । १५। 
। मग तो पडोनिच राहिला । 

। 


तरी चळेना ।१६। 


३५८ 


येथें कारण अंतरस्थिती । 
अतर लागलें भगवंती । 
बाह्य भलतैसें असावें । 
लक्षणें दिसती स्वभावें । 
राजी बैसतां अबलिळा । 
स्वरूपी लागतां जिव्हाळा । 
येरव्हीं अभ्यास करितां । 
स्वरूपी राहावें तत्वतां । 
अभ्यासाचा मुगुटमणी । 
संतसंगें निरूपणीं । 
ऐसीं लक्षणें बरवी । 
स्वरूप सोडितां गोसावी । 
आतां असो हें बोलणें । 
जेणें समाधान बाणे । 
स्वरूपी भरतां कल्पना । 
म्हणौनियां साधुजना । 
कल्पिला विषयो हातींचा जावा । 
साधुजनाचा अक्षै ठेवा । 
म्हणोनि ते क्रोधरहित । 
नासिवंत हे पदार्थ । 
जेथें नाहीं दुसरी परी । 
क्रोधरहित सचराचरी । 


आपुला आपण स्वानंद । 
याकारणें वादवेवाद । 


* श्रीदासबोध + 


[समास लि 
अंतरींच पाहिजे निवृत्ती । 
तोचि साधु ।१७। 
परी अंतर स्वरूपी लागावें । 
साधुआंगीं ।१८। 
आंगीं बाणे राजकळा । 
लक्षणें बाणती ।१९। 
हातां न चढती सर्वथा । 
स्वरूप होऊनी ।२०। 


वृत्ती राहावी निर्गुणी। 
स्थिती बाणे 


। २१। 
स्वरूपाकारे अभ्यासावी । 
भांबावती ।२२। 
ऐका साधूची लक्षणें । 
साधकाआंगीं ।२३। 
तेथें कैची उरेल कामना । 
कामचि नाहीं । २४। 
तेणें गुणें क्रोध यावा । 
जाणार नाहीं ।२५। 
जाणती स्वरूप संत। 
सांडुनियां । २६। 
क्रोध यावा कोणावरी । 
साधुजन वर्तती ।२७। 
कोणावरी करावा मद । 
तुटोन गेला । २८। 


स ९] 
साधु स्वरूप निर्विकार 
आपला आपण मत्सर 
साधु वस्तु अनायासें 

मदमत्सराचें पिसें 
साधु स्वरूप स्वयंभ 
जेथें द्वैताचा आरंभ 
जेणें दृश्य केलें विसंच 
याकारणें निः प्रपंच 
अवधे ब्रह्मांड त्याचें घर 
मिथ्या जाणोन सत्वर 
याकारणें लोभ नसे 
जयाची वासना समरसे 
आपुला आपण आघवा 
म्हणोनि साधु तो जाणावा 


दृश्य सांडून नासिवंत 
याकारणें शोकरहित 
शोके दुखवावी वृत्ती 
हाणौनि साधु आदिअंतीं 
मोहे 0 लि मन 

साधुजन 
साधु वस्तु अद्वये 
परब्रह्म तें निर्भये 
याकारणें भयातीत 


सकळांस मांडेल अंत 


* दशक ८% 


३५९ 


। तेथें कैंचा तिरस्कार । 
। कोणावरी करावा ।२९। 
। याकारणें मत्सर नसे। 
। साधुसी नाहीं ।३०। 
। तेथें कैंचा असेल दंभ। 
। जालाच नाहीं ।३१। 
। तयास कैंचा हो प्रपंच । 
। साधु जाणावा ।३२। 
। पंचभूतिक हा जोजार। 
। त्याग केला ।३३। 
। साधु सदा निर्लोभ असे। 
। शुद्धस्वरूपीं ।३४। 
। स्वार्थ कोणाचा करावा । 
। शोकरहित ।३५। 
। स्वरूप सेविलें शाश्वत । 
। साधु जाणावा ।३६। 
। तरी ते जाहाली निवृत्ती । 
। शोकरहित । ३७। 
। तरी तें जाहाले उन्मन । 
। मोहातीत ।३८। 
। तेथें कैंचें वाटेल भये। 
। तोचि साधु ।३९। 
। साधु निर्भय निवांत । 
। साधु अनंतरूपी ॥४०॥ 


२६७ + श्रीदासबोध + नी ५.2५ ९ 
काका डक...“ डा... 


सत्यस्वरूपें अमर जाला । भये कैंचें वाटेल त्याला । 

याकारणें साथुजनाला । भयेचि नाहीं ।४९। 
जेथें नाहीं इंदभेद । आपला आपण अभेद । 
तेथे कैंचा उठेल खेद । देहबुद्धीचा ।४२। 
बुद्धीनें नेमिले निर्गुणा । त्यास कोणीच नेईना । 
याकारणें साधुजना । खेदचि नाहीं ।४३। 
आपण येकला ठाईंचा । स्वार्थ करावा कोणाचा । 

दृश्य नस्तां स्वार्थाचा । ठावचि नाहीं । ४४। 
साधु आपणचि येक । तेथें कैंचा दुःखशोक । 

दुजेविण अविवेक । येणार नाहीं ।४५। 


आशा धरितां परमार्थाची । दुराशा तुटली स्वार्थाची । 
म्हणोन नैराशता साधूची । वोळखण 


।४६। 
मृदपणें जैसें गगन । तैसें साधूचे लक्षण। 
याकारणें साधुवचन । कठीण नाहीं ।४७। 
स्वरूपाचा संयोगी । स्वरूपचि जाला योगी। 
याकारणें वीतरागी । निरंतर ।४८। 
स्थिती बाणतां स्वरूपाची । चिंता सोडिली देहाची । 
याकारणें होणाराची । चिता नसे ।४९। 
स्वरूपी लागतां बुद्धी । तुटे अवधी उपाधी। 
याकारणें निरोपाधी । साधुजन ।५०। 
साधु स्वरूपींच राहे । तेथें संगचि न साहे। 
म्हणोनि साधु तो न पाहे । मानापमान ।५१। 


अलक्षास लाबी लक्ष । म्हणोन साधु परम दक्ष । , 
बोढू जाणती कैपक्ष । परमार्थाचा ।५२ 


क * दशक ८% ३६१ 
समास अअ 
समास९] _ 


स्वरूपी न साहे मळ 


साधु स्वरूपचि केवळ । म्हणोनियां 


।५३। 
सकळ धर्मामथें धर्म । स्वरूपी राहाणें हा स्वधर्म । 
हेचि जाणिजे मुख्य वर्म । साधुलक्षणाचें ।५४। 
धरितां साधूची संगती । आपषाच लागे स्वरूपस्थिती । 
स्वरूपस्थितीनें बाणती । लक्षणे आगी : ।७५५। 
ऐसी साधूची लक्षणें । आंगीं बाणती निरूपणें । 
परंतु स्वरूपी राहाणें । निरंतर ।५६। 
निरंतर स्वरूपी राहाता । स्वरूपचि होईजे तत्वतां । 
मग लक्षणें आंगीं बाणतां । वेळ नाहीं ।५७। 
स्वरूपी राहिल्या मती । अवगुण अवघेचि सांडती । 
परतु यासी सत्संगती । निरूपण पाहिजे ।५८। 
सकळ सृष्टीचा ठाई । येकचि नाही । 
तो बोलिजेल सर्वही । isha (म 
कोणें स्थितीने राहाती । कैसा अनुभव पाहाती । 
म्हणे श्रोतीं । अवधान देणें ।६०। 


। हाणौन साधु तो निर्मळ । 


uu 


सुन्यत्वनिर्शन 


॥ श्रीराम ॥ 


जनाचे अनुभव पुसतां 
हा कथाकल्लोळ श्रोतां 
येक म्हणती हा संसारु 
आपला नव्हे की जोजारु 
येक म्हणती हें न घडे 
पोटस्तें करणें घडे 
येक म्हणती स्वभावें 
कांहीं दानपुण्य करावें 
येक म्हणती संसार खोटा 
येणें स्वर्गलोकींच्या वाटा 
येक म्हणती कोठे जावें 
आपुले आश्रमी असावें 
येक म्हणती कैंचा धर्म 
ये संसारीं नाना कर्म 
येक म्हणती बहुतांपरी 
येणेंचि तरिजे संसारीं 
येक म्हणती कारण भाव 
येर हें अवघेचि वाव 
येक म्हणती वडिले जीवीं 
मायेबापें पूजित जावी 


कळहो उठिला अवचिता । 
कौतुकें ऐकावा । 
करितां पाविजे पैलपारु । 
जीव देवाचे । 
लोभ येऊन आंगीं जडे । 


सेवा कुटुंबाची । 
संसार करावा सुखें नावें । 
सद्गतीकारणें । 
बैराग्यें घ्यावा देशवटा । 
मोकळ्या होती । 
वेर्थची कासया हिंडावें । 
आश्रमधर्म करूनी । 
अवघा होतसे अधर्म । 
करणें लागे । 
वासना असावी बरी। 
अनायासें । 
भावेंचि पाविजे देव। 
गथागोवी । 
अवघीं देवचि मानावीं । 
येकाभावें 


९ 


।१०। 


समास १०] * दशक ८% ३६३ 
हक SRE Ee SF So cI त 0 0453. 


येक म्हणती देवब्राह्मण 
मायेबाप नारायेण 
येक म्हणती शास्त्र पाहावें 
तेणें प्रमाणेंचि जावें 
येक म्हणती अहो जना 
याकारणें साधुजना 
येक म्हणती सांडा गोठी 
सर्वांस कारण पोटीं 
येक म्हणती येकचि बरवें 
अंतकाळी नाम घ्यावें 
येक म्हणती पुण्य असेल 
नाहीं तरी भुली पडेल 
येक म्हणती जीत असावें 
येक म्हणती फिरावें 
येक म्हणती हें अटाटी 
चुबकुळ्या मारितां हिंपुटी 
येक म्हणती सांडी वाचाळी 
दर्शनमात्रे होये होळी 
येक म्हणती तीर्थ स्वभावें 
येक म्हणती कीर्तन करावें 
येक म्हणती योग बरवा 
अमरचि करावा 

येक म्हणती ऐसें काये 
म्हणती धरावी सोये 


। त्यांचें करावें पूजन। 


काळवंचना करू नये। 
भक्तिमार्गाची ।२२। 


। विश्वजनाचा ।११। 
। तेथें निरोपिलें देवें। 

। परलोकासी ।१२। 
। शास्त्र पाहातां पुरवेना । 

। शरण जावें ।१३। 
। वायांचि करितां चाउटी । 

। भूतदया असावी । ९ ४। 
। आपुल्या आचारें असावें । 

। सर्वोत्तमाचें ।१५। 
। तरीच नाम येईल। 

। अंतकाळीं ।९६। 
। तंवचि सार्थक करावें। 

। तीर्थटण ।१७। 
। पाणीपाषाणाची भेटी। 

। कासाविस व्हावें ।१८। 
। अगाध महिमा भूमंडळी । 

। माहापातकाची ।१९। 
। कारण मन अवरावें। 

। सावकास ।२०। 
। मुख्य तोचि आधीं साधावा । 

। अकस्मात । २१। 
। 

। 


३६४ * श्रीदासबोध * जम 0000 ता १० 
प dp ५५ «५४ 


येक म्हणती ज्ञान बरवें । येक म्हणती साधन करावें। 
येक म्हणती मुक्त असावें । निरंतर 


। २३। 
येक म्हणती अनर्गळा । धरीं पापाचा कंटाळा। 
येक म्हणती रे मोकळा । मार्ग आमुचा । २४। 
येक म्हणती हें विशेष । करूं नये निंदा द्वेष । 
येक म्हणती सावकास । दुष्टसंग त्यागावा ।२५। 
येक म्हणती ज्याचें खावें । त्या सन्मुखचि मरावें । 
तेणें तत्काळचि पावावें । मोक्षपद ।२६। 
येक म्हणती सांडा गोठी । आधीं पाहिजे ते रोटी। 
मग करावी चाउटी । सावकास । २७। 
येक म्हणती पाउस असावा । मग सकळ योग बरवा | 
कारण दुष्काळ न पडावा । म्हणिजे बरें ।२८। 
येक म्हणती तपोनिधी- । होतां, वोळती सकळ सिद्धी । 
येक म्हणती रे आधीं । इंद्रपद साधावे ।२९। 
येक म्हणती आगम पाहावा । वेताळ प्रसन्न करून घ्यावा । 
तेणें पाविजे देवा । स्वर्गलोकीं ।३०। 
येक म्हणती अघोरमंत्र । तेणें होईजे स्वतंत्र । 
शरीरी जयेचा कळत्र । तेचि वोळे । ३१। 
ती लागले सर्व धर्म । तेथें कैंचें क्रियाकर्म । 
येक म्हणती कुकर्म । तिच्या मदें ।३२। 
येक म्हणती येक साक्षप । करावा मृत्युंजयाचा जप । 
तेणें गुणें सर्व संकल्प । सिद्धीतें पावती ।३३। 


येक म्हणती बटु भैरव । तेणें पाविजे वैभव। 
येक म्हणती झोटिंग सर्व । पुर्वितसे (३७ 


समास १०] * दशक ८* ३६५ 


RR 


येक म्हणती काळी कंकाळी । येक म्हणती भद्रकाळी । 


येक म्हणती उचिष्ट चांडाळी । साहें करावी ।३५। 
येक म्हणती विघ्नहर । येक म्हणती भोळा शंकर । 
येक म्हणती सत्वर । पावे भगवती ।३६। 


येक म्हणती मल्लारी । सत्वरचि सभाग्य करी । 
येक म्हणती माहा बरी । भक्ति वेंकटेशाची ।३७। 


येक म्हणती पूर्व ठेवा । येक म्हणती प्रेल करावा । 


येक म्हणती भार घालावा । देवाचवरी ।३८। 
येक म्हणती देव कैंचा । अंतचि पाहातो भल्याचा । 
येक म्हणती हा युगाचा । युगधर्म ।३९। 


येक आश्चीर्य॑ मानिती । येक विस्मयो करिती । 
येक कंटाळोन म्हणती । काये होईल तें पाहावें ।४०। 
ऐसे प्रपंचिक जन । लक्षणें सांगतां गहन। 
परंतु कांहीयेक चिन्ह । अल्पमात्र बोलिलें ।४१। 
आतां असो हा स्वभाव । ज्ञात्यांचा कैसा अनुभव । 
तोहि सांगिजेल सर्व । सावध ऐका ।४२। 
येक म्हणती करावी भक्ती । श्रीहरी देईल सद्गती । 
येक म्हणती ब्रह्मप्राप्ती । कर्मेचि होये ।४३। 
येक म्हणती भोग सुटेना । जन्ममरण हें तुटेना । 
येक म्हणती उर्मी नाना । अज्ञानाच्या ।४४। 
येक म्हणती सर्व ब्रह्म । तेथें कैंचे क्रियाकर्म । 
येक म्हणती हा अधर्म । बोलोंचि नये ।४५। 
येक म्हणती सर्व नासे । उरलें तेचि ब्रह्म असे । 
येक म्हणती ऐसें नसे । समाधान ।४६। 


३६६ * श्रीदासबोध * [समास १० 
Le MRIS cx ME... 


सर्व ब्रह्म केवळ ब्रह्म । दोनी पूर्वपक्षाचे भ्रम। 
अनुभवाचे वेगळें वर्म । म्हणती येक । ४७। 
येक म्हणती हें न घडे । अनुर्वाच्य वस्तु घडे । 
जें बोलतां मोन्य पडे । वेदशास्तरांसी ।४८। 


तंव श्रोता अनुवादला । म्हणे निश्चये कोण केला । 
सिद्धांतमतें अनुभवाला । उरी कैंची 


।४९। 
अनुभव देहीं वेगळाले । हें पूर्वीच बोलिले । 
आतां कांहीं येक केलें । नवचे कीं ।५०। 
येक साक्षत्वें वर्तती । साक्षी वेगळाची म्हणती । 
आपण द्रष्टा ऐसी स्थिती । स्वानुभवाची ।५१। 
दृश्यापासून द्रष्टा वेगळा । ऐसी अलिप्तपणाची कळा । 
आपण साक्षत्वे निराळा । स्वानुभवें ।५२। 
सकळ पदार्थ जाणतां । तो पदार्थाहून पर्ता। 
देहीं असोन अलिप्तता । सहजचि जाली ।५३। 
येक ऐसें स्वानुभवें । म्हणती साक्षत्वें वतविं । 
दृश्य असोनि वेगळें व्हावें । द्रष्टेपणें ।५४। 
येक म्हणती नाहीं भेद । वस्तु ठाईंची अभेद । 
तेथें कैंचा मतिमंद । द्रष्टा आणिला ।५५। 
अवधी साकरचि स्वभावें । तेथें कडु काय निवडावें । 
ष्टा कैंचा स्वानुभवें । अवघेचि ब्रह्म ।५६। 
प्रपंच परब्रह्म अभेद । भेदवादी मानिती भेद । 
परी हा आत्मा स्वानंद । आकारला ।५७। 
विघुरलें तुप थिजले | तैसें निर्गुणचि गुणा आलें । 
तेथें काये वेगळें केले । द्रष्टेपण (पड! 
म्हणौनि इष्टा आणि दृश्य । अवघा येकचि जगदीश । 
द्रष्टेपणाचे 


सायास । कासयासी ।५९। 


समास १०] * दशक ८% २६७ 
क सतक SSE 38 


ब्रह्मच आकारले सर्व 
ऐसे हे दोनी स्वभाव 
अवघा आत्मा आकारला 
दुसरा अनुभव बोलिला 
ऐक तिसरा अनुभव 
कांहीं नाहीं तोचि देव 
दृश्य अवघें वेगळें केलें 

ब्रह्म अनुभविलें 
परी तें ब्रह्म म्हणों नये 
सुन्यत्वास ब्रह्म काये 
दृश्य अवघे बोलांडिलें 
ब्रह्म म्हणौनि मुरडलें 
इकडे दृश्य तिकडे देव 
तयास मंद बुद्धीस्तव 
रायास नाहीं वोळखिलें 
परी तें अवघें वेर्थ गेलें 
तैसें सुन्यत्व कल्पिले ब्रह्म 
सुन्यत्वाचा अवघा भ्रम 
परी हा सूक्ष्म आडताळा 
जैसें दुग्ध घेऊन जळा 
आधीं दृश्य सोडिले 
पूळमायेपरतें देखिले 
वेगळेपणें पाहाणें घडे 
पोटी संदेह पवाडे 

भिन्नपणें अनुभविलें 
वस्तु लक्षिता अभिन्न जाले 


। ऐसा येकांचा अनुभव । 
निरोपिले 


। निरोपिले ।६०। 
। आपण भिन्न कैंचा उरला । 

। ऐसियापरी ।६१। 
। प्रपंच सारुनियां सर्व । 

। ऐसें म्हणती ।६२। 
। केवळ अदृश्यचि उरलें । 

। म्हणती येक ।६३। 
। उपायासारिखा अपाये। 

। म्हणों येईल । ६४। 
। अदृश्य सुन्यत्वीं पडिले । 

। तेथुनिच मागें ।६५। 
। मध्यें सुन्यत्वाचा ठाव। 

। प्राणी ब्रह्म ह्मणे ।६६। 
। सेवकास रावसें कल्पिले । 

। राजा देखतां । ६७। 
। पुढे देखतां परब्रह्म । 

। तुटोन गेला ।६८ 
। वारी विवेकें वेगळा । 

। राजहंस सांडी ।६९। 
। मग सुन्यत्व वोलांडिलें । 

। परब्रह्म ।७०। 
। तेणें वृत्ति सुन्यत्वी पडे । 

। सुन्यत्वाचा ।७९। 
। तयास सुन्य ऐसें बोलिले । 


। पाहिजे आधीं ।७२। 


रे६८ 


* श्रीदासबोध ५ ० ` ` होतात हेर १० 
वस्तु आपणचि होणें । ऐसें वस्तूचे पाहाणं । 
निश्चयेसीं भिन्नपणें । सुन्यत्व लाभे ।७३। 
याकारणें सुन्य कांहीं । परब्रह्म होणार नाहीं । 
वस्तुरूप होऊन पाहीं । स्वानुभवें ।७४। 
आपण वस्तु सिद्धचि आहे । मन मी ऐसें कल्पूं नये । 
साधु सांगती उपाये । तूंचि आत्मा ।७५। 
मन मी ऐसें नाथिले । संती नाहीं निरोपिलें । 
मानावे कोणाच्या बोलें । मन मी ऐसें ।७६। 
संतवचनीं ठेवितां भाब । तोचि शुद्ध स्वानुभव । 
मनाचा तैसाच स्वभाव । आपण वस्तु ।७७। 
जयाचा घ्यावा अनुभव । तोचि आपण निरावेव । 
आपुला घेती अनुभव । विश्वजन ।७८। 
लोभी धन साधूं गेले । तंव ते लोभी धनचि जाले । 
मग तें भाग्यपुरुषीं भोगिलें । सावकास ।७९। 
तैसें देहबुद्धि सोडितां । साधकास जालें तत्वतां । 
अनुभवाची मुख्य वार्ता । हे ।८०। 
आपण वस्तु मुळीं येक । ऐसा ज्ञानाचा विवेक । 
येशून हा ज्ञानदशक । संपूर्ण जाला ।८९। 
आत्मज्ञान निरोपिलें । येथामतीनें बोलिले । 

दैमा केलें । पाहिजे श्रोतीं ।८२। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सुन्यत्वनिर्शननाम” 
समास दहावा समाप्त, 
०० 


दशक आठवा समाप्त 


IJJGQ 


दशक नववा : गुणरूप 


दशक ९: समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 


निराकार म्हणिजे काये । निराधार म्हणिजे काये। 


निर्विकल्प म्हणिजे काये । मज निरोपावें 


। १ 


निराकार म्हणिजे आकार नाहीं । निराधार म्हणिजे आधार नाहीं । 


निर्विकल्प म्हणिजे कल्पना नाहीं । परब्रह्मासी 


। २ 


निरामय म्हणिजे काये । निराभास म्हणिजे काये । 


निरावेव म्हणिजे काये । मज 


निरोपावें। ३ 


निरामय म्हणिजे जळमये नाहीं । निराभास म्हणिजे भासचि नाहीं । 


निरावेव म्हणिजे अवेव नाहीं । परब्रह्मासी 


निःप्रपंच म्हणिजे काये । निःकळंक म्हणिजे काये । 


निरोपाधी म्हणिजे काये । मज निरोपावें 


। ५ 


निःप्रपंच म्हणिजे प्रपंच नाहीं । निःकळंक म्हणिजे कळंक नाही । 


निरोपाधी म्हणिजे उपाधी नाहीं । परब्रह्मासी 


। ६ 


निरोपम्य म्हणिजे काये । निरालंब म्हणिजे काये । 


निरापेक्षा म्हणिजे काये । मज निरोपावें 


॥ ७ 


निरोपम्य म्हणिजे उपमा नाहीं । निरालंब म्हणिजे अवलंबन नाहीं । 


म्हणिजे अपेक्षा नाहीं । परब्रह्मासी 


। ८ 


निरंजन म्हणिजे काये । निरंतर म्हणिजे काये । 


म्हणिजे काये । मज निरोपावें 


। ९ 


३७० 


* श्रीदासबोध + sR | १ 
०-८. मि २ 
निरंजन म्हणिजे जनचि नाहीं । निरंतर म्हणिजे अंतर नाहीं । 
निर्गुण म्हणिजे गुणचि नाहीं । परब्रह्मासी ।१०। 
निःसंग म्हणिजे काये । निर्मळ म्हणिजे काये। 
निश्चळ म्हणिजे काये । मज निरोपावें ।१९। 
निःसंग म्हणिजे संगचि नाहीं । निर्मळ म्हणिजे मळचि नाहीं । 
निश्चळ म्हणिजे चळण नाहीं । परब्रह्मासी ।१२। 
निशब्द म्हणिजे काये । निर्दोष म्हणिजे काये । 
निवृत्ती म्हणिजे काये । मज निरोपावें ।१३। 
निशब्द म्हणिजे शब्दचि नाहीं । निर्दोष म्हणिजे दोषचि नाहीं । 
निवृत्ती म्हणिजे वृत्तिच नाहीं । परब्रह्मासी । १४। 
निःकाम म्हणिजे काये । निर्लेप म्हणिजे काये । 
निःकर्म म्हणिजे काये । मज निरोपावें ।१५। 
निः काम म्हणिजे कामचि नाहीं । निर्लेप म्हणिजे लेपचि नाहीं । 
निःकर्म म्हणिजे कर्मचि नाहीं। परब्रह्मासी ।१६। 
अनाम्य म्हणिजे काये । अजन्मा म्हणिजे काये। 
अप्रत्यक्ष म्हणिजे काये । मज निरोपावें । १७। 
अनाम्य म्हणिजे नामचि नाही । अजन्मा म्हणिजे जन्मचि नाहीं । 
अप्रत्यक्ष म्हणिजे प्रत्यक्ष नाही । परब्रह्म तें । १८। 


अगणीत म्हणिजे काये । अकर्तव्य म्हणिजे काये । 
अक्षै म्हणिजे काये । मज निरोपावें । १९। 
अगणीत म्हणिजे गणीत नाहीं । अकर्तव्य म्हणिजे कर्तव्यता नाहीं । 
अक्षे म्हणिजे क्षयचि नाहीं । परब्रह्मासी ।२०। 
अरूप म्हणिजे काये । अलक्ष म्हणिजे काये । 
अनंत म्हणिजे काये । मज निरोपावें । २१। 


१] * दशक ९+ ३७१ 
समास 
नक क म इट किरा ०. य का ना साड 


म्हणिजे रूपचि नाहीं । अलक्ष म्हणिजे लक्षत नाहीं । 
ते अंतचि नाहीं । परब्रह्मासी ।२२। 
अपार म्हणिजे काये । अढळ म्हणिजे काये। 
अतक्ये म्हणिजे काये । मज निरोपावें ।२३। 
अपार म्हणिजे पारचि नाहीं । अढळ म्हणिजे ढळचि नाहीं । 
अतक्ये म्हणिजे तर्कत नाहीं । परब्रह्म तें । २४। 


अरत म्हणिजे काये । अदृश्य म्हणिजे काये । 
अच्युत म्हणिजे काये । मज निरोपावें ।२५। 


अद्वैत म्हणिजे द्वैतचि नाहीं । अदृश्य म्हणिजे दृश्यचि नाहीं । 
अच्युत म्हणिजे चेवत नाहीं । परब्रह्म तें ।२६। 


अछेद म्हणिजे काये । अदाह्य म्हणिजे काये । 
अक्लेद म्हणिजे काये । मज निरोपावें । २७। 


अछेद म्हणिजे छेदेना । अदाह्य म्हणिजे जळेना । 
अक्लेद म्हणिजे कालवेना । परब्रह्म तें ।२८। 


"जहा म्हणिजे सकळांपरतें । तयास पाहातां आपणचि तें । 
हें कळे अनुभवमतें । सद्गुरु केलियां ।२९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आशंकानाम 
समास पहिला समाप्त, 


Ju 


दशक ९ : समास २ 


जें जें कांहीं साकार दिसे 
स्वरूप ते असतचि असे 


जें सकळांमध्यें सार 
जें कां नित्य निरंतर 
तें भगवंताचे निजरूप 
याहि वेगळीं अमूप 
त्यास नामाचा संकेत 
परी तें स्वरूप नामातीत 
दृश्यासबाह्य संचले 
जवळिच नाहींसें जालें 
ऐसा ऐकोनियां देव 


पाहों जातां दिसे सर्व 
दृष्टीचा विषयो दूश्य 
तेणें दृष्टी पावे संतोष 
दृष्टीस दिसे तें नासे 
म्हणौन जें दृष्टीस दिसे 
स्वरूप तें निराभास 
भासास बोलिला नास 
आणी पाहातां दृश्यचि भासे 

पाहातां दिसे 


॥ श्रीराम ॥ 
। तें तें कल्पांती नासे। 
। सर्वकाळ 
। मिथ्या नव्हे तें साचार । 
। संचले असे । २। 
। त्यासि बोलिजे स्वरूप । 

। नामें तयाचीं । ३ । 
। कळावया हा दृष्टांत । 

। असतचि असे ।४। 
। परी तें विश्वास चोरले । 

। असतचि कैसें 
। उठे दृष्टीचा 

। दृश्यचि आवधें 
। तोचि जालियां सादृश्य । 

। परी तें देखणें नव्हे । ७। 
। येतद्विषई श्रुति असे। 

। तें स्वरूप नव्हे 

। आणी दृश्य भासले साभास । 
। वेदांतशास्तरी 


। वस्तु दृश्यावेगळी असे । | 
। दृश्यासबाह्य ।१० 


। १। 


।५। 
भाव । 
। ६। 


। ८ । 


। ९। 


समास २] 


+ दशक ९+ 


जें निराभास निर्गुण । त्याची काये सांगावी खूण । 


परी तें स्वरूप जाण 
जैसा आकाशीं भासला भास 
तैसा जाणिजे जगदीश 
उदकामधें परी भिजेना 
वन्हीमधें परी सिजेना 
तें रेंद्यामध्यें परी बुडेना 
सुवर्णी असे परी घडेना 
ऐसें जें संचले सर्वदा 
अभेदामाजी वाढवी भेदा 
तिच्या स्वरूपाची खूण 
अहतेचें निरूपण 
जे स्वरूपाकडे पावे 
अनुभवाचे शब्द आघवे 


म्हणे आतां मीच स्वरूप 
निराकारीं आपेंआप 
स्वयें मीच आहे ब्रह्म 
ऐसिये सूक्ष्मी सूक्ष्म 
कल्पना आकळी हेत 
म्हणौन नाकळे अंत 
अन्वये आणी वीतरेक 

अंतरविवेक 
आधी घेईजे वाच्यांश 


लक्ष्यांशी पाहातां वाच्यांश 


३७३ 
सन्निधचि असे । ११। 
आणि सकळांमधें आकाश । 
सबाह्य अभ्यांतरीं ।१२। 
पृथ्वीमधें परी झिजेना । 
स्वरूप देवाचें ।१३। 
तें वायोमधें परी उडेना । 
सुवर्णासारिखें । १४। 
परी तें आकळेना कदा । 
ते हे अहंता ।१५। 
सांगों कांहीं वोळखण । 
सावध ऐका ।१६। 
अनुभवासवें झेंपावे। 
बोलोन दावी । १७। 
तेचि अहंतेचें रूप। 
वेगळी पडे ।१८। 
ऐसा अहंतेचा भ्रम। 
पाहातां दिसे । १९। 
वस्तु कल्पनातीत । 
अनंताचा ।२०। 
हा शब्दभेद कोणीयेक । 
शोधिला पाहिजे । २१। 


मग वोळखिजे लक्ष्यांश । 
असेल कैंचा ।२२। 


३७४ * श्रीदासबोध + मि सस २ 


सर्वब्र आणी विमळब्रहा । हा वाच्यांशाचा अनुक्रम । 
शोधितां लक्ष्यांशाचें वर्म । वाच्यांश नसे 


। २३। 
सर्व विमळ दोनी पक्ष । वाच्यांशीं आटती प्रत्यक्ष । 
लक्ष्यांशीं लावितां लक्ष । पक्षपात घडे । २४। 
हें लक्ष्यांशें अनुभवणे । येथें नाहीं वाच्यांश बोलणें । 
मुख्य अनुभवाचे खुणे । वाचारंभ कैंचा ।२५। 
परा पश्यंती मधेमां वैखरी । जेथें वोसरती च्यारी । 
तेथें शब्दकळाकुंसरी । कोण काज ।२६। 
शब्द बोलतां सवेंच नासे । तेथें शाश्वतता कोठे असे । 
प्रत्यक्षास प्रमाण नसे । बरें पाहा । २७। 
शब्द प्रत्यक्ष नासिवंत । म्हणोन घडे पक्षपात । 
सर्व विमळ ऐसा हेत । अनुभवी नाहीं ।२८। 
ऐक अनुभवाचे लक्षण । अनुभव म्हणिजे अनन्य जाण । 
ऐक अनन्याचें लक्षण । ऐसें असे ।२९। 
अनन्य म्हणिजे अन्य नसे । आत्मनिवेदन जैसें । 
संगभंगें असतचि असे । आत्मा आत्मपणें ।३०। 
आत्म्यास नाहीं आत्मपण । हेचि निः संगाचें लक्षण । 
हें वाच्यांशें बोलिलें जाण । कळावया कारणें ।३९। 
येरवीं लक्ष्यांश तो वाच्यांशें । सांगिजेल हें घडे कैसे । 
वाक्यविवरणें अपैसें । कळों लागे ।३२। 
करावें तत्वविवरण । शोधावे ब्रह्म॒ निर्गुण । 
पाहावें आपणास आपण । म्हणिजे कळे ।३३। 


हें न बोलतांच विवरिजे । विवरोन विरोन राहिजे । 
मग अबोलणेंचि साजे । माहापुरुषीं ।३४। 


समास ३] * दशक ९% ३७५ 
8009 नखरा कु रु रुकुमका 


निशब्द होती 
हैं तों आलें आत्मप्रचिती 
प्रचित आलियां अनुमान 
तरी आतां मी अज्ञान 
प्री लठिका माझें बोलणें लटिकें 
मी माझें अवघेंचि लटिकें 
मज मुळींच नाहीं ठाव 
हा प्रकृतीचा स्वभाव 


प्रकृति आणी पुरुष 
तेथें मीपण विशेष 
जेथें सर्वही अशेष जालें 


मी मौनी म्हणतां भंगलें 
आता मौन्य न भ॑ंगावें 
असोन निशेष नसावें 


। श्रुति नेति नेति ह्मणती । 

। प्रत्यक्ष आतां ।३५। 
। हा तों प्रत्यक्ष दुराभिमान । 

। मज कांहींच न कळे ।३६। 
। मी लटिका माझें चालणें लटिकें । 

। कल्पनिक ।३७। 
। माझें बोलणें अवघेचि वाव । 

। प्रकृती लटिकी ।३८। 

। यां दोहींस जेथें निरास । 

। हें केंवि घडे ।३९। 

। तेथें विशेष कैंचें आलें । 

। मौन्य जैसें ।४०। 

। करून कांहींच न करावें। 

। विवेकबळें ।४९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ब्रह्मनिरूपणनाम" 
समास दुसरा समाप्त. 


प्रण 

दशक ९ : समास ३ 
निःसंदेह निरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
की केला अनुमान । ऐसें कैसें ब्रह्मज्ञान । 
नाहीं असोन । हें केंबि घडे । १। 
वन्य करून अकर्ता । सकळ भोगून अभोक्ता । 
४ 


अलिप्तता 


। येईल कैसी । २ । 


३७६ * श्रीदासबोध * [समास ३ 
SS NNN, 


तथापी तुम्ही म्हणतां । योगी भोगून अभोक्ता । 


स्वर्गनर्कहि आतां । येणें न्यायें । ३। 
जन्म मृत्य भोगीलेच भोगी । परी तो भोगून अभोक्ता योगी । 
यातनाहि तयालागीं । येणेंचि पाडें । ४। 
कुटून नाहीं कुटिला । रडोन नाहीं रडला। 
कुंथोन नाहीं कुंथिला । योगेश्वर । ५। 
जन्म नसोन घातला । पतित नसोन जाला। 
यातना नसोन पावला । नानापरी । ६। 
ऐसा श्रोतयांचा अनुमान । श्रोतीं घेतलें आडरान । 
आतां याचें समाधान । केलें पाहिजे । ७। 
वक्ता म्हणे सावध व्हावें । तुम्ही बोलतां बरबें। 
परी हें तुमच्याच अनुभवे । तुम्हास घडे ।८। 


ज्याचा अनुभव जैसा । तो तो बोलतो तैसा। 
संपदेविण जो धिवसा । तो निरार्थक ।९। 


नाहीं ज्ञानाची संपदा । आज्ञानदारिद्रें आपदा। 


भोगिल्याच भोगी सदा । शब्दज्ञाने ।१०। 
योगी वोळखावा योगेश्वरे । ज्ञानी बोळखावा ज्ञानेश्चरें । 
माहाचतुर तो चतुरें । वोळखावा । ११। 


अनुभवी अनुभवियास कळे । अलिप्त अलिप्तपणें निवळे । 
विदेहाचा देहभाव गळे । विदेही देखतां ।१२। 
बद्धासारिखा सिद्ध । आणी सिद्धासारिखा बद्ध । 
येक भावील तो अबद्ध । म्हणावाच नलगे ।१३। 
झडपला तो देहधारी । आणी देहधारक पंचाक्षरी । 
परंतु दोघां येकसरी । कैसी द्यावी ।१४। 


समास ३] * दशक ९% ३७७ 
तैसा अज्ञान पतित । आणी ज्ञानी जीवन्मुक्त । 
दोघे समान मानील तो युक्त । कैसा म्हणावा ।१५। 
आतां असो हे दृष्टांत । प्रचित बोलों कांहीं हेत। 
येथें श्रोतीं सावचित्त । क्षणयेक व्हावें ।१६। 
जो जो ज्ञानें गुप्त जाला । जो विवेकें विराला। 
जो अनन्यपणें उरला- । नाहींच कांहीं । ९७। 
तयास कैसें गवसावें । शोधूं जातां तोचि व्हावें । 
तोचि होतां म्हणावें । नलगे कांहीं । १८। 
देहीं पाहातां दिसेना । तत्तें शोधितां भासेना। 
ब्रा आहे निवडेना- । कांही केल्यां ।१९। 
दिसतो तरी देहधारी । परी कांहींच नाहीं अंतरीं । 
तयास पाहातां वरिवरी । कळेल कैसा ।२०। 
कळाया शोधावे अंतर । तंब तो नित्य निरंतर । 
जयास धुंडितां विकार । निर्विकार होती ।२९। 
तो परमात्मा केवळ । तयास नाहीं मायामळ । 
अखंड हेतुचा विटाळ । जालाच नाहीं ।२२। 
ऐसा जो कां योगीराज । तो आत्मा सहजी सहज । 
पूर्णब्रह्म वेदबीज । देहाकारें कळेना ।२३। 
देह भावितां देहचि दिसे । परी अंतर अनारिसें असे । 
प्यास शोधितां नसे । जन्ममरण ।२४। 
जयास जन्ममरण व्हावें । तें तो नव्हेचि स्वभावें । 
तें आणावे । कोठून कैंचें ।२५। 
जन्म कल्पिला । अथवा निर्गुण उडविला । 
तरी उडाला आणी जन्मला । आपला आपण ।२६। 


३७८ 


माध्यानीं थुंकितां सूर्यावरी । 
दुसऱ्यास चिंतितां अंतरीं । 
समर्थ रायाचें महिमान । 
परंतु भुंकों लागले स्वान । 
ज्ञानी तो सत्यस्वरूप । 
भावासारेखा  फळदूप । 
देव निराकार निर्गुण । 
पाषाण फुटतो निर्गुण । 
देव सदोदित संचला । 
परंतु बहुविध जाला । 
तैसा साधु आत्मज्ञानी । 
विवेकें आत्मनिवेदनी । 
जळोन काष्ठाचा आकार । 
परी काष्ठ होईल हा विचार । 
कर्पूर असे तो जळतां दिसे । 
तयास जन्मवितां कैसें । 
बीज भाजले उगवेना । 
वोघ निवडितां निवडेना 
वोध गंगेमागें दिसे 
साधु कांहींच न भासे 
सुवर्ण नव्हे लोखंड 
अज्ञान प्राणी जडमूढ । 
अंधास कांहींच न दिसे । 
सन्नपातें बरळतसे । 


* श्रीदासबोध * 


[समास ३ 


तो थुंका पडेल आपणाच वरी । 
आपणास घडे ।२७। 
जाणतां होतें समाधान । 
तरी तें स्वानचि आहे ।२८। 
अज्ञान देखे मनुष्यरूप । 
देव तैसा ।२९। 
लोक भाविती पाषाण । 
फुटेल कैसा ।३०। 
लोकीं बहुविध केला । 
हें तो घडेना ।३९। 
बोधें पूर्ण समाधानी । 
आत्मरूपी ।३२। 
अग्नि दिसे काष्ठाकार । 
बोलोंच नये ।३३। 
तैसा ज्ञानीदेह भासे। 
कर्दळीउदरीं ।३४। 
वस्त्र जळाले उकलेना । 
गंगेमधें ।३५। 
गंगा येकदेसी असे। 
आणी आत्मा सर्वगत ।३६। 
साधूस जन्म थोतांड । 
तयास हें उमजेचिना ।३७। 


तरी ते लोक आंधळे कैसे । 
सन्नपाती ।३८। 


समास ४] * दशक ९* ३७९ 
न न रा मुमा कक ककुकुक, 
ज्ञो स्वपामधें भ्याला । तो स्वप्नभयें वोसणाला । 

हें भये जागत्याला । केवि लागे ।३९। 


मुळी सर्पाकार देखिली । येक भ्याला येके वोळखिली । 
दोघांची अवस्ता लेखिली । सारिखीच कैसी ॥४०॥ 


हाती धरितांहि डसेना । है येकास भासेना। 


तरी ते त्याची कल्पना । तयासीच बाधी ।४१। 
विचु सर्प डसला । तेणें तोचि जाकळला। 
तयाचेनि लोक जाला । कासावीस कैसा ।४२। 
आतां तुटला अनुमान । ज्ञानियांस कळे ज्ञान। 
अज्ञानास जन्ममरण । चुकेचिना ।४३। 
येका जाणण्यासाठी । लोक पडिले अटाटी। 
नेणपणें हिंपुटी होती । जम्ममृत्यें ।४४। 
तेचि कथानुसंधान । पुढे केलें परिछिन्न। 
सावधान सावधान । म्हणे वक्ता ।४५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'निःसंदेहनिरूपणनाम” 
समास तिसरा समाप्त, 


uu 
दशक ९ : समास ड 


जाणपणनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वीमधें लोक सकळ । येक संपन्न येक दुर्बळ । 
येक निर्मळ येक बोंगछ । काय निमित्य । १। 
कित्येक राजे नांदती । कित्येक दरिद्र भोगिती । 
कितीयेकांची उत्तम स्थिती । कित्येक अधमोद्धम । २। 


३८० 


* श्रीदासबोध * [समास ४ 
ऐसें काय निमित्य जालें । हें मज पाहिजे निरोपिलें। 
याचें उत्तर ऐकिले । पाहिजे श्रोतीं । ३। 
हे सकळ गुणापासी गती । सगुण भाग्यश्री भोगिती । 
अवगुणास दरिद्रप्राप्ती । येदर्थी संदेह नाहीं । ४। 
जो जो जेथें उपजला तो ते वेवसाई उमजला । 
तयास लोक म्हणती भला । कार्यकर्ता । ५ । 
जाणता तो कार्य करी । नेणता कांहींच न करी। 
जाणता तो पोट भरी । नेणता भीक मागे । ६। 
हें तों प्रगटचि असे । जनी पाहातां प्रत्यक्ष दिसे । 
विद्येवीण करंटा वसे । विद्या तो भाग्यवंत । ७। 
आपुली विद्या न सिकसी । तरी काये भीक मागसी । 
जेथें तेथें बुद्धी ऐसी । बढिलें सांगती [हे 
वडिल आहे करंटा । आणी समर्थ होये धाकुटा । 
कां जे विद्दोनें मोठा । म्हणोनियां । ९। 
विद्या नाहीं बुद्धि नाहीं । विवेक नाहीं साक्षेप नाहीं । 


कुशळता नाहीं व्याप नाहीं 


इतुकेहि जेथें वसे 
वैभव सांडितां अपैसें 
वडिल समर्थ धाकुटा भिकारी 
वडिलाऐसा व्याप न करी 
जैसी विद्या तैसी हांव 
तोलासारिखा हावभाव 
विद्या नसे वैभव नसे 


। म्हणौन प्राणी करंटा ।१०। 
। तेथें वैभवास उणें नसे । 
। पाठीं लागे । ११। 
। ऐका याची कैसी परी । 
। म्हणोनियां । १२। 
। जैसा व्याप तैसें वैभव । 
। लोक करिती ।१३। 
। तेथें निर्मळ कैंचा असे । 


करंटपणें वोखटा दिसे । बोंगछ आणी विकारी । १४। 


समास ४] 0002004 ० 


७५४० ककमलर 
गुण नस्तां जिणें वेर्थ 


गुण नाहीं गौरव नाहीं 
कुशळता नाहीं तर्क नाहीं 
याकारणें उत्तम गुण 
लक्षणेविण अवलक्षण 
जनामधें जो जाणता 
कोणी येक विद्या असतां 
प्रपंच अथवा परमार्थ 
नेणता जाणिजे वेर्थ 
नेणतां विंचु सर्प डसे 
नेणतां कार्य नासे 
नेणतां प्राणी सिंतरे 
नेणपणें ठके विसरे 
नेणतां वैरी जिंकिती 
नेणतां संव्हारती, घडती- 
आपुलें स्वहित न कळे जना 
शान नेणतां अज्ञाना 
मायाब्रह्म जीवशिव 
जाटिल्यासाठीं होतें बाव 
कोण कर्ता निश्येंसीं 

जाणतां प्राणियांसीं 
जाणिजे देव निर्गुण 
अनन्यलक्षण 


। त्यास कृपा करी समर्थ। 
। प्राणीमात्रांचें । १५। 
। सामर्थ्य नाहीं महत्त्व नाहीं । 
। प्राणीमात्रांसी ।१६। 
। तेचि भाग्याचें लक्षण । 
। सहजचि जालें ।१७। 
। त्यास आहे मान्यता। 
। महत्व पावे ।१८। 
। जाणता तोचि समर्थ । 
। निःकारण ।१९। 
। नेणतां जीवघात असे। 
। कोणी येक ।२०। 
। नेणपणें तहे भरे। 
। पदार्थ कांहीं । २१। 


। नेणतां अपाई पडती । 
। जीव नास ।२२। 


। तेणें भोगिती यातना । 
। अधोगती ।२३। 
। सारासार भावाभाव । 
। जन्ममरण । २४। 
। बद्ध मोक्ष तो कोणासी । 
। सुटिका घडे ।२५। 


। जाणिजे मी तो कोण। 
। म्हणिजे मुक्त ।२६। 


रे८२ 


* श्रीदासबोध * 


जितुकें जाणोन सांडिलें । तितुकें दृश्य वोलांडिलें । 


जाणत्यास जाणतां तुटलें । मूळ मीपणाचें 


न जाणतां कोटीवरी 
तरी मोक्षास अधिकारी 
मायाब्रह्म वोळखावें 
इतुक्यासाठी स्वभावें 
जाणतां समर्थाचे अंतर 
भाग्य वैभव अपार 
म्हणौन जाणणे नव्हे सामान्य 
कांहींच नेणतां अमान्य 
पदार्थ देखोन भूत भावी 
मिथ्या आहे उठाठेवी 
जाणत्यास कळे वर्म 
सकळ कांहीं धर्माधर्म 
नेणत्यास येमयातना 
सकळ जाणोन, विवंचना- 
नेणतां कांहीं राजकारण 
नेणतां कठीण वर्तमान 
म्हणोनियां नेणणे खोटे 
जाणतां विवरतां तुटे 
म्हणोन अलक्ष करूं नये 
जाणता सांपडे सोये 
जाणणें सकळांस प्रमाण 
परतु अलिप्तपणाची खूण 


[समास ४ 
। २७। 
साधनें केलीं परोपरी । 
होणार नाहीं ।२८। 
आपणास आपण जाणावें । 
चुके जन्म ।२९। 
प्रसंगे वर्ते तदनंतर । 
तेणेचि पावे ।३०। 
जाणतां होईजे सर्वमान्य । 
सर्वत्र करिती ।३९। 
नेणतें झडपोन प्राण ठेवी । 
जाणते जाणती ।३२। 
नेणत्याचें खोटे कर्म । 
जाणतां कळे ।३३। 
जाणत्यास कांहींच लागेना । 
करी तो मुक्त । ३४। 
अपमान करून घेती प्राण । 
समस्तांस होये ।३५। 
नेणते प्राणी ते करंटे । 
जन्ममरण ।३६। 
जाणणें हाचि उपाये । 
परलोकाची ।३७। 


मूर्खास वाटे अप्रमाण । 
जाणतां कळे ।३८। 


समास ५] * दशक ९% ३८३ 
प. कक 


येक जाणणें करून परतें । कोण सोडी प्राणीयांतें । 
कोणी येक कार्य जें ते । जाटिल्याविणनकळे ।३९। 


जाणणें म्हणिजे स्मरण । नेणणें म्हणिजे विस्मरण । 


दोहींमधें कोण प्रमाण । शाहाणे जाणती ॥४०॥ 
जाणते लोक शाहाणे । नेणते वेडे दैन्यवाणे । 
विज्ञान तेंहि जाणपणें । कळों आलें ।४१। 
जेथें जाणपण खुंटले । तेथें बोलणेंही तुटले । 
हेतुरहित जालें । समाधान ।४२। 
श्रोते म्हणती हें प्रमाण । जालें परम समाधान । 
परी पिंडब्रह्मांडऐक्यलक्षण । मज निरोपावें ।४३। 
ब्रह्मांडी तेचि पिंडी असे । बहुत बोलती ऐसें। 
परंतु याचा प्रत्यय विलसे । ऐसें केलें पाहिजे ।४४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'जाणपणनिरूपणनाम” 
समास चौथा समाप्त. 


na 
दशक ९ : समास ५ 
॥ श्रीराम ॥ 
पिंडासारिखी ब्रह्मांडचना । नये आमुच्या अनुमाना । 
प्रचित पाहातां नाना । मतें भांबावती । १ । 
जे पिंडी तेचि ब्रह्मांडी । ऐसी बोलावयाची प्रौढी । 
हैं वचन घडीनें घडी । तत्वज्ञ बोलती । २। 


पिंड ब्रह्मांड येक राहाटी । ऐसी लोकांची लोकधाटी । 
परी प्रत्ययाचे परीपाटी । तगों न सके । ३। 


३८४ 


परी यास पारखी पाहिजे 
परीक्षा नस्तां राहिजे 
विष्णु चंद्र आणी ब्रह्मा 
यां पाचांचीं अंत: कर्णपंचकें आम्हा 


पारखीनें निश्चय लाहिजे । 
अनुमानसंशई ।१२। 
नारायेण आणी रुद्रनामा । 
स्वामी निरोपावी । १३। 


* श्रीदासबोध * [समास ५ 
स्थूळ सूक्ष्म कारण माहाकारण । हे च्यारी पिंडींचे देह जाण । 
बिराट हिणय अकृत मगत हे खूण । ब्रह्मांडींची । ४। 
हे शाखधाटी जाणावी । परी प्रचित कैसी आणावी । 
प्रचित पाहातां गथागोवी । होत आहे । ५। 
पिंडी आहे अंतःकरण । तरी ब्रह्मांडी विष्णु जाण । 
पिंडी बोलिजेतें मन । तरी ब्रह्मांडी चंद्रमा । ६। 
पिंडी बुद्धी ऐसें बोलिजे । तरी ब्रह्मांडी ब्रह्मा ऐसें जाणिजे । 
पिंडी चित्त ब्रह्मांडी वोळखिजे । नारायेणु । ७ । 
पिंडी बोलिजे अहंकार । ब्रह्मांडी रुद्र हा निर्धार । 
ऐसा बोलिला विचार । शास्त्रांतरी । ८ । 
तरी कोण विष्णूचे अंतःकर्ण । चंद्राचे कैसें मन। 
ब्रह्मयाचें बुद्धिलक्षण । मज निरोपावें । ९। 
नारायेणाचें कैसें चित्त । रुद्रअहंकाराचा हेत। 
हा विचार पाहोन नेमस्त । मज निरोपावा ।१०। 
प्रचितनिश्चयापुढें अनुमान । जैसें सिंहापुढे आलें स्वान । 
ख्यापुढें खोटें प्रमाण । होईल कैसें ।१९। 
। 
। 
। 
। 
। 


येथें प्रचित हें प्रमाण 
अथवा शास्त्री तरी पाहोन 
प्रचितीवीण जें बोलणें 
तोंड पसरून जैसें सुणें 


नलगे शास्त्राचा अनुमान । 
। प्रत्ययो आणावा । १४। 
। तें अवधेंचि कंटाळवाणे । 
। रडोन गेलें । १५। 


समास ५] दरक ९७ ७७ 
समास५] “दशक९५ २३८५ 


तेथें काये हो ऐकावें । आणी काये शोधून पाहावें । 


जेथें प्रत्ययाच्या नांवें । सुन्याकार ।१६। 
आवघे आंधळेचि मिळाले । तेथें डोळसाचें काय चाले । 
अनुभवाचे नेत्र गेले । तेथें अंधकार ।१७। 


नाहीं दुग्ध नाहीं पाणी । केली विष्ठेची सारणी । 
तेथें निवडायाचे धनी । ते एक डोंबकावळे ।१८। 
आपुले इछेनें बोलिलें । पिंडाऐसें ब्रह्मांड कल्पिले । 
परी तें प्रचितीस आलें । कोण्या प्रकारें ।१९। 
म्हणोन हा अवघाच अनुमान । अवघें कल्पनेचे रान । 
भली न घ्यावें आडरान । तश्करी घ्यावें ।२०। 
कल्पून निर्मिले मंत्र । देव ते कल्पनामात्र । 
देव नाहीं स्वतंत्र । मंत्राधेन । २१। 
येथें न बोलतां जाणावें । बोलणें विवेका आणावे । 
आंधळे पाउलीं बोळखावें । विचक्षणें ।२२। 
जयास जैसे भासले । तेणें तैसें कवित्व केलें । 
परी हें पाहिजे निवडिलें । प्रचितीनें ।२३। 
ब्रहायाने सकळ निर्मिले । ब्रह्मयास कोणें निर्माण केले । 
विष्णूनें विश्व पाळिले । विष्णूस पाळिता कवणु ।२४। 
रुद्र विश्वसंव्हारकर्ता । परी कोण रुद्रास संहारिता । 
कोण काळाचा नियंता । कळला पाहिजे 


।२५। 
याचा कळेना विचार । तो अवघा अंधकार । 
म्हणोनियां सारासार । विचार करणें ।२६। 
ब्रह्मांड कह ताचे जालें । परंतु हें पिंडाकार कल्पिले । 
परी प्रत्यया आलें । नाहीं कदा ।२७। 


I78 : 
0 Dasbodh (Marathi)_Section_ 3_I_ Front 


३८६ 


* श्रीदासबोध * [समास ५ 


पाहातां ब्रह्मांडाची प्रचिती । कित्येक संशय उठती । 


हें काल्पनिक श्रोतीं । नेमस्त जाणावें । २८। 
पिंडासारिखी ब्रह्मांडचना । कोण आणितो अनुमाना । 
ब्रह्मांडी पदार्थ नाना । ते पिंडी कैंचे । २९। 
औटकोटी भूतावळी । औटकोटी तीर्थावढी । 
औटकोटी मंत्रावळी । पिंडी कोठे ।३०। 
तेतीस कोटी सुरवर । अठ्यासि सहस्र ऋषेश्वर । 
नवकोटी कात्यायेणीचा विचार । पिंडी कोठें । ३१। 
च्यामुंडा छपन्न कोटी । कित्येक जीव कोट्यानुकोटी । 
चौच्यासी लक्ष योनींची दाटी । पिंडी कोठे ।३२। 
ब्रह्मांडी पदार्थ निर्माण जाले । पृथकाकारे वेगळाले । 
तेहि तितुके निरोपिले । पाहिजेत पिंडीं ।३३। 
जितुक्या औषधी तितुकीं फळे । नाना प्रकारीं रसाळें। 
नाना बीजें धान्यें सकळें । पिंडी निरोपावीं ।३४। 
हें सांगतां पुरवेना । तरी उगेंचि बोलावेना। 
बोलिलें न येतां अनुमाना । लाजिरवाणे ।३५। 
तरी हें निरोपिलें नवचे । फुकट बोलतां काय वेचे । 
याकारणें अनुमानाचें । कार्य नाहीं ।३६। 
पांच भूतें ते ब्रह्मांडी । आणी पांचचि वर्तती पिंडीं । 
याची पाहावी रोकडी । प्रचीत आतां ।३७। 
पांचा भूतांचें ब्रह्मांड । आणी पंचभूतिक हें पिंड । 
यावेगळें तें उदंड । अनुमानज्ञान ।३८। 
जितुकें अनुमानाचें बोलणें । तितुकें बमनप्राये त्यागणें । 
निश्चयात्मक तेचि बोलणें । प्रत्ययाचें ।३९। 


I780 Dasbodh (Marathi) _Section_I3_l_Back 


समास ६] * दशक ९५ ३८७ 


जेचि पिंडी तेंचि ब्रह्मांडी । प्रचित नाहीं कीं रोकडी । 


पंचभूतांची तांतडी । दोहीकडे ॥४०॥ 
म्हणोनि देहींचे थानमान । हा तों अवघाचि अनुमान । 
आतां येक समाधान । मुख्य तें कैसें ।४१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अनुमाननिर्शननाम” 
समास पाचवा समाप्त 


दशक ९ : समास ६ 
गुणरूपनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


आकाश जैसें निराकार । तैसा ब्रह्माचा विचार । 
तेथें वायोचा विकार । तैसी मूळमाया 


[_] (_] 


। १ । 
हैं दासबोधीं असे बोलिलें । ज्ञानदशकीं प्रांजळ केलें । 
मूळमायेंत दाखविलें । पंचभूतिक । २। 
तेथें जाणीव तो सत्वगुण । मध्य तो रजोगुण। 
नेणीव तमोगुण । जाणिजे श्रोतीं । ३। 
म्हणाल तेथें कैंची जाणीव । तरी ऐका याचा अभिप्राव । 
पिंडी माहाकारण देहीं सर्व । साक्षिणी अवस्था । ४ । 
तैसी मूळप्रकृती ती ब्रह्मांडीचें । देह माहाकारण साचें । 
म्हणोन तेथें जाणीवेचें । अधिष्ठान आलें । ५। 
असो मूळमायेभीतरीं । गुप्त त्रिगुण वास करी । 
"ष्ट होती संधी चतुरी । जाणावी गुणक्षोभिणी । ६ | 


३८८ + श्रीदासबोध * [समास ६ 
नय त? 0 0020 ताको) 44 2.५ 


जैसा तृणाचा पोटराकळा । पुढें उकलोन होये मोकळा । 
तैसी मूळमाया अवलीका । गुणा प्रसवली । ७ । 


मृळमाया वायोस्वरूप । ऐक गुणक्षोभिणीचें रूप । 
गुणविकार होतांचि अल्प । गुणक्षोभिणी बोलिजे । ८। 


पुढें जाणीव मध्यस्त नेणीव । मिश्रित चालिला स्वभाव। 


तेथें मातृकास ठाव । शब्द जाला । ९। 
तों शब्दगुण आकाशींचा । ऐसा अभिप्राव येथीचा । 
शब्देचि वेदशास्त्रांचा । आकार जाला ।१०। 
पंचभृतें त्रिगुणाकार । अवघा वायोचा विकार । 
जाणीवनेणीवेचा विचार । वायोचिकरितां ।११। 
वायो नस्तां कैंची जाणीव । जाणीव नस्तां कैंची नेणीव । 
जाणीवनेणीवेस ठाव । वायोगुणें ।१२। 
जेथें मुळींच नाहीं चळण । तेथें कैंचें जाणीवलक्षण । 
म्हणोनि वायोचा गुण । नेमस्त जाणावा । १३। 
येकापासून येक जालें । हें येक उगेचि दिसोन आले । 
स्वरुप मुळींच भासले । त्रिगुणभूतांचें । १४। 
ऐसा हा मुळींचा कर्दमु । पुढें पष्टतेचा अनुक्रमु । 
सांगतां देकापासून येक उगमु । हेहि खरें ।१५। 
वायोचा कर्दम बोलिला । तयापासून अग्नि जाला । 
तोहि पाहातां देखिला । कर्दमुचि ।१६। 
अग्नीपासून जाले आप । तेहि कर्दमस्वरूप । 
आपापासून पृथ्वीचे रूप । तेंहि कर्दमरूपी । १७। 
येथे आशंका उठिली । भूतांस जाणीव कोठें देखिली । 
तरी भूतांत जाणीव हे ऐकिली । नाहीं वार्ता १८ 


है ack 
I780 Dasbodh (Marathi)_Section_l3_2-B 


समास ६] * दशक ९% ३८९ 


जाणीव म्हणिजे जाणतें चळण । तेचि वायोचें लक्षण । 


वायोआंगीं सकळ गुण । मागां निरोपिले ।१९। 
म्हणोन जाणीवनेणीवमिश्रीत । अवघें चालिले पंचभूत । 
म्हणोनियां भूतांत । जाणीव असे ।२०। 


कोठे दिसे कोठें न दिसे । परी ते भूतीं व्यापून असे । 
तिक्षण बुद्धि करितां भासे । स्थूळ सूक्ष्म 


।२९। 
पंचभूतें आकारलीं । भूती भूतें कालवली । 
तरी पाहातां भासली । येक स्थूळ येक सूक्ष्मे ।२२। 
निरोधवायो न भासे । तैसी जाणीव न दिसे। 
न दिसे परी ते असे । भूतरूपें ।२३। 


काष्ठी अग्नी दिसेना । निरोधवायो भासेना । 
जाणीव तैसी लक्षेना । येकायेकीं । २४। 
भूतें वेगळालीं दिसती । पाहातां येकचि भासती । 
बहुत धूर्तपणे प्रचिती । वोळखावी 


ब्रह्मपासून मूळमाया । मूळमायेपासून गुणमाया | ब 
पणयाययासून ke । वडा ।२६। 
का मे समस्तें | निरोपिलीं eR | २७। 
आकाश गुणापासून जालें हें नाहीं घडले 

डळ | नची 00 | २८। 
तया वेड्याची सा | रसीक ba 
सहे ह । वमजविल्याहि उमजेना 


३९० * श्रीदासबोध * [समास ६ 
32०3 SRE PO choy 3B DA 


भूताहून भूत थोर । हाहि दाविला विचार। 


परी भूतांवडिल स्वतंत्र । कोण आहे । ३१। 
जेथें मूळमाया पंचभूतिक । तेथें काये राहिला विवेक । 
मूळमायेपरतें येक । निर्गुणब्रह्म ।३२। 
ब्रह्मी मूळमाया जाली । तिची लीळा परीक्षिली। 
तंव ते निखळ वोतली । भूते त्रिगुणांची ।३३। 
भूतें विकारवंत चत्वार । आकाश पाहातां निर्विकार । 
आकाश भूत हा विचार । उपाधीकरितां ।३४। 
पिंडीं व्यापक म्हणोन जीव । ब्रह्मांडी व्यापक म्हणोन शिव । 
तैसाच हाहि अभिप्राव । आकाशाचा ।३५। 
उपाधीमधें सापडले । सूक्ष्म पाहातां भासले । 
इतुक्यासाठी आकाश जालें । भूतरूप ।३६। 
आकाश अवकाश तो भकास । परब्रह्म तें निराभास। 
उपाधी नस्तां जें आकाश । तेंचि ब्रह्म ।३७। 
जाणीव नेणीव मध्यमान । हेचि गुणांचें प्रमाण । 

येथें निरोपिलें त्रिगुण । रूपेंसहित ।३८। 
प्रकृती पावली विस्तारातें । पुढें येकाचें येकचि होतें । 
विकारवंतचि तयातें । नेम कैंचा । ३९। 
काळें पांढरें मेळवितां । पारवें होतें तत्वतां । 
काळें पिवळे मेळवितां । हिरवें होये ॥४०॥ 
ऐसे रंग नानापरी । मेळवितां पालट धरी । 

तैसें दृश्य हें विकारी । विकारवंत ।४९। 


येका जीवनें नाना रंग । उमटों लागती तरंग। 
पालटाचा लागवेग । किती म्हणोन पाहावा ।४२। 


समास ६] * दशक ९% ३९१ 


येका उदकाचे विकार । पाहातां दिसती अपार । 
पांचा भूतांचे विस्तार । चौच्यासी लक्ष योनी ।४३। 


नाना देहाचें बीज उदक । उदकापासून सकळ लोक । 


किडा मुंगी स्वापदादिक । उदकेंचि होयें ।४४। 
शुक्लीत श्रोणीत हाणिजे नीर । त्या नीराचें हें शरीर । 
नखें दंत अस्तिमात्र । उदकाच्या होती ।४५। 
मुळ्यांचे बारीक पागोरे । तेणें पंथें उदक भरे । 
त्या उदकेंचि विस्तारे । वृक्षमात्र ।४६। 
अंब्रवृक्ष मोहरा आले । अवधे उदकाकरितां जाले । 
फळीं फुली लगडलें । सावकास ।४७। 
खोड फोडून अंबे पाहतां । तेथें दिसेना सर्वथा । 
खांद्या फोडून फळें पाहातां । बोलीं सालें ।४८। 
मुळापासून सेवटवरी । फळ नाहीं तदनंतरीं । 
जळरूप फळ चतुरी । विवेकें जाणावें ।४९। 


तेचि जळ सेंड्या चढे । तेव्हां वृक्षमात्र लगडे । 
येकाचे येकचि घडे । येणें प्रकारें 


।५०। 
पत्रें पुष्पे फळें भेद । किती करावा अनुवाद । 
सूक्ष्म दृष्टीनें विशद । होत आहे ।५१। 
भूतांचे विकार सांगों किती । क्षणक्षणा 

पालटती । 
Ra येकचि होती । नाना वर्ण ।५२। 
` पाहों ( 
८७१ लटपट । पाहों जातां हे खटपट । 


बहु पालट । किती म्हणोन सांगावा । ५३। 


३९२ » श्रीदासबोध » [समास ७ 
पा??? 
ये प्रकृतीचा निरास । विवेकें वारावा सावकास । 

मग परमात्मा परेश । अनन्यभावें भजावा ।५४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गुणरूपनिरूपणनाम" 
समास सहावा समाप्त, 


॥ श्रीराम ॥ 


आधीं स्थूळ आहे येक । तरी मग अंत:कर्णपंचक । 
जाणतेपणाचा विवेक । स्थूळाकरितां । १ । 


तैसेंचि ब्रह्मांडेंबीण कांहीं । मूळमायेसि जाणीव नाहीं। 


min] 


स्थूळाच्या आधारें सर्वहि । कार्य चाले । २। 
तें स्थूळचि नस्तां निर्माण । कोठें राहेल अंत:कर्ण । 
ऐसा श्रोतीं केला प्रश्‍न । याचें उत्तर ऐका । ३। 
कोसले अथवा कांटेघरें । नाना पृष्ठिभागीं चालती घरें । 
जीव करिती लहानथोरें । शक्तीनुसार । ४ । 
शंख सिपी घुला कवडे । आधी त्यांचें घर घडे । 
किवा आधीं निर्माण किडे । हें विचारावें । ५ । 
आधीं प्राणी ते होती । मग घरें निर्माण करिती । 

तों प्रत्यक्ष प्रचिती । सांगणें नलगे ॥ 8.2 
तैसें आधीं 


येणें दृष्टे सूक्ष्म जाण । मग स्थूळ होतें निर्माण । 
येणें शेते प्रश्न । फिटला श्रोतयांचा LR 


समास ७] क दशक ९% ३९३ 
wale Rs iia त 2 


तंब श्रोता पुसे आणीक । जी आठवले कांहीं येक । 


जन्ममृत्याचा विवेक । मज निरोपावा । ८ । 
कोण जन्मास घालितें । आणी मागुता कोण जन्म घेतें । 
हैं प्रत्यया कैसें येतें । कोण्या प्रकारें । ९ । 
ब्रह्मा जन्मास घालितो । विष्णु प्रतिपाळ करितो । 
रुद्र अवघें संव्हारितो । ऐसें बोलती ।१०। 
तरी हें प्रवृत्तीचें बोलणें । प्रत्ययास आणी उणें। 
प्रत्यय पाहातां श्लाघ्यवाणें । होणार नाहीं ।११। 


ब्रह्मास कोणें जन्मास घातलें । विष्णूस कोणें प्रतिपाळिले' । 
रुद्रास कोणे संव्हारिलें । माहाप्रळई ।१२। 
म्हणौनि हा सृष्टीभाव । अवघा मायेचा स्वभाव । 
कर्ता म्हणों निर्गुण देव । तरी तो निर्विकारी ।१३। 
म्हणावें माया जन्मास घाली । तरी हे आपणचि विस्तारली । 
आणी विचारितां थारली । हेहि घडेना 


। १४। 
आतां जन्मतो तो कोण । कैसी त्याची वोळखण । 
आणी संचिताचें लक्षण । तेहि निरोपावें ।१५। 
पुण्याचे कैसें रूप । आणी पापाचें कैसें स्वरूप । 
याहि शीड शब्दाचा आक्षेप । कोण कर्ता ।१६। 
रका न ये अनुमाना । म्हणती जन्म घेते वासना । 
कबि ते पाहातां दिसेना । ना धरितां न ये । १७। 
र कामना आणी कल्पना । हेतु भावना मति नाना । 
अनत वृत्ती जाणा । अंतः कर्णपंचकाच्या ।१८। 
असो हे अवघें जाणीवयंत्र 


त्या । जाणीव म्हणिजे स्मरणमात्र । 
“णास जनसूत्र । कैसें लागे [00 


३९४ * श्रीदासबोध * [समास ७ 


देहो निर्माण पांचा भूतांचा । वायो चाळक तयाचा । 
जाणणें हा मनाचा । मनोभाव ।२०। 
ऐसें हें सहजचि घडलें । तत्वांचे गुंथाडें जालें । 
कोणास कोणें जन्मविलें । कोण्या प्रकारें 


।२९। 
तरी हें पाहातां दिसेना । म्हणोन जन्मचि असेना । 
उपजला प्राणी येना । मागुतां जन्मा ।२२। 
कोणासीच जन्म नाहीं । तरी संतसंगें केलें काई । 
ऐसा अभिप्राव सर्वहि । श्रोतयांचा ।२३। 
पूर्वी स्मरण ना विस्मरण । मधेंचि हें जालें स्मरण । 
अंतर्यामी अंतःकर्ण । जाणती कळा । २४। 
सावध आहे तों स्मरण । विकळ होतां विस्मरण । 
विस्मरण पडतां मरण । पावती प्राणी । २५। 
स्मरण विस्मरण राहिलें । मग देहास मरण आले । 
पुढें जन्मास घातले । कोणास कोणें ।२६। 
म्हणोनि जन्मचि असेना । आणी यातनाहि दिसेना । 
अवघी वेर्थचि कल्पना । बळावली । २७। 
म्हणौन जन्मचि नाहीं कोणासी । श्रोतयांची आशंका ऐसी । 
मरोन गेलें तें जन्मासी । मागुते न ये ।२८। 
वाळलें काष्ठ हिरवळेना । पडिले फळ तें पुन्हां लागेना । 
तैसें पडिलें शरीर येना । जन्मास मागुते ।२९। 
मड़कें अवचितें फुटले । फुटलें तें फुटोनिच गेलें । 
तैसेचि पुन्हां जन्मले । नाहीं मनुष्य ।३०। 


येथें अज्ञान आणी सज्ञान । सारिखेच जालें समान । 
ऐसा बळावला अनुमान । श्रोतयांसी ।३९। 


समास ७] + दशक ९% ३९५ 


[ड 


वक्ता म्हणे हो ऐका । अवघें पाषांड करू नका । 


अनुमान असेल तरी विवेका । अवलोकावें ।३२। 
प्रेलेीण कार्य जालें । जेविल्यावीण पोट भरलें । 
ज्ञनेंवीण मुक्त जालें । हें तों घडेना ।३३। 
स्वयें आपण जेविला । त्यास वाटे लोक धाला । 
परंतु हें समस्तांला । घडलें पाहिजे । ३४। 
पोहणें सिकला तो तरेल । पोहणें नेणे तो बुडेल । 
येथेहि अनुमान करील । ऐसा कवणु ।३५। 


तैसें जयांस ज्ञान जालें । ते ते तितुकेच तरले । 
ज्याचें बंधनचि तुटले । तोचि मुक्त 


।३६। 
मोकळा म्हणे नाही बंधन । आणी प्रत्यक्ष बंदी पडिले जन । 
त्यांचे कैसें समाधान । तें तुम्ही पहा । ३७। 
मेणे दुसऱ्याची तळमळ । तें मनुष्य परदुःखसीतळ । 
तैसाच हाहि केवळ । अनुभव जाणावा ।३८। 
जयास आत्मज्ञान जालें । तत्वे तत्व विवंचिले । 
खुणेसी पावतांच बाणलें । समाधान ।३९। 
शने चुके जन्ममरण । सगट बोलणें अप्रमाण । 
वेदशा्र आणी पुराण । मग कासयासी ।४०। 
पड । माहानुभावांची मंडळी 
व लोक सकळी । हे मानीतना ॥ । 
ही पक अप्रमाण Pe काय प्रमाण । 
अवघेच Sr ज्ञान मुक्त ।४२। 
शानेविण हे नर । हाहि ज्ञानाचा उद्गार । 
उद्धार । होणार नाहीं 


।४३। 


३९६ 


» श्रीदासबोध » [समास ७ 
आत्मज्ञान कळों आलें । म्हणोन दृश्य मिथ्या जालें । 
परंतु वेढा लाविलें । सकळांस येणें ।४४। 
आतां प्रश्न हा फिटला । ज्ञानी ज्ञाने मुक्त जाला । 
अज्ञान तो बांधला । आपले कल्पनेनें ।४५। 
विज्ञानासारिखें अज्ञान । आणी मुक्तासारिखें बंधन । 
निश्चयासारिखा अनुमान । मानूंचि नये ।४६। 
बंधन म्हणिजे कांहींच नाहीं । परी वेढा लाविलें सर्व हि । 
यास उपावचि नाहीं । कळल्याबांचुनी ।४७। 
कांहींच नाहीं आणी बाधी । हेंचि नवल पाहा आधी । 
मिथ्या जाणिजेना बद्धि । म्हणोन बद्ध ।४८। 
भोळा भाव सिद्धी जाव । हा उधाराचा उपाव। 
रोकडा मोक्षाचा अभिप्राव । विवेकें जाणावा ।४९। 
प्राणी व्हावया मोकळा । आधीं पाहिजे जाणीवकळा । 
सकळ जाणतां निराळा । सहजचि होये ।५०। 
कांहींच नेणिजे तें अज्ञान । सकळ जाणिजे तें ज्ञान । 
जाणीव राहातां विज्ञान । स्वयेचि आत्मा ।५१। 
अमृत सेऊन अमर जाला । तो म्हणे मृत्य कैसा येतो जनाला । 
तैसा विवेकी म्हणे बद्धाला । जन्म तो कैसा ।५२। 
जाणता म्हणे जनते । तुम्हांस भूत कैसें झडपितें । 
तुम्हांस वीष कैसें चढतें । निर्विष म्हणे ।५३। 
आधीं बद्धासारिखें व्हावें । मग हें नलगेचि पुसावें । 
विवेक दुरी ठेऊन पाहावें । लक्षण बद्धाचें ।५४। 
निजेल्यास चेईला तो । म्हणे हा कां रे बोसणातो । 


अनुभव पाहाणेचि आहे तो 


। तरी मग निजोन पाहावा ।५५। 


समास ८] * दशक ९* २९७ 


ज्ञात्याची उगवली वृत्ती । बद्धऐसी न पडे गुंती । 


भुकेल्याची अनुभवप्राप्ती । धाल्यास नाहीं ।५६। 
इतुकेन आशंका तुटली । ज्ञानें मोक्षप्राप्ती जाली । 
विवेक पाहातां बाणली । अंतरस्थिती | ।५७। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विकल्पनिर्शननाम" 
सातवा समास समाप्त, 


दशक ९ : समास ८ 


॥ श्रीराम ॥ 


जाता सुटला ज्ञानमतें । परंतु जन्म कैसा बद्धातें । 
बद्धाचें काये जन्मते । अंतकाळी 


mm] 


। १। 
बद्ध प्राणी मरोन गेले । तेथें कांहींच नाहीं उरले । 
जाणीवेचें विस्मरण जालें । मरणापूर्वी । २। 
ऐसी घेतली आशंका । याचें उत्तर ऐका। 
आतां दुश्वीत होऊं नका । म्हणे वक्ता । ३। 
पंचप्राण स्थळें सोडिती । प्राणरूप 
वासनामिश्रित प्राण जाती । देह सोडुनियां । ४ । 
हट वासना गेली । ते वायोरूपेचि राहिली । 
पहा जन्म घेऊन आली । हेतुपरत्वे । ५ । 


hi मरती । पुन्हा मागुते जीव येती । 
ढकलून दिल्हे तेणे दुखवती । हस्तपादादिक । ६ । 


३९८ * श्रीदासबोध * [समास ८ 
पक क न che 


सर्पदृष्टी जालियांवरी । तीं दिवसां उठवी धन्वंतरी । 


तेव्हां ते माघारी । वासना येते कीं । ७। 
कित्येक सेवें होऊन पडती । कित्येक तयांस उठविती । 
येमलोकीहून आणिती । माघारे प्राणी । ८ । 


कित्येक पूर्वी श्रापिले । ते शापें देह पावले । 
उश्रापकाळीं पुन्हां आले । पूर्वदेही 


। ९। 
कित्येकों बहु जन्म घेतले । कित्येक परकाया प्रवेशले । 
ऐसे आले आणी गेले । बहुत लोक ।१०। 
फुंकिल्यासरिसा वायो गेला । तेथें वायोसुत निर्माण जाला । 
म्हणोन वायोरूप वासनेला । जन्म आहे । ११। 
मनाच्या वृत्ती नाना । त्यांत जन्म घेते वासना । 
वासना पाहतां दिसेना । परंतु आहे ।१२। 
वासना जाणिजे जाणीवहेत । जाणीव मुळींचा मूळतंत । 
मूळमायेंत असे मिश्रित । कारणरूपें ।१३। 
कारणरूप आहे ब्रह्मांडी । कार्यरूपें वर्ते पिंडी । 
अनुमानितां तांतडीं । अनुमानेना ।१४। 
परंतु आहे सूक्ष्मॅरूप । जैसें वायोचें स्वरूप । 
सकळ देव वायोरूप । आणी भूतसृष्टि ।१५। 
वायोमधें विकार नाना । वायो तरी पाहातां दिसेना । 
तैसी जाणीववासना । अति सूक्ष्म ।१६। 


त्रिगुण आणी पंचभूतें । हे वायोमध्यें मिश्रिते । 
अनुमानेना म्हणोन त्यातें । मिथ्या म्हणों नये । १७। 


+ दशक ९५ २९९ 


i मल हुमा सती ८] 
सहज वायो चाले । तरी सुगंध दुर्गंध कळों आले । 
उष्ण सीतळ तप्त निवाले । प्रत्यक्ष प्राणी ECR 
वायोचेनि मेघ वोळती । वायोचेनि नक्षत्रें चालती । 
सकळ सृष्टीची वर्तती गती । सकळ तो वायो ।१९। 
बायोरूपें देवते भूतें । आंगीं भरती अकस्माते । 
बीध केलियां प्रेते । सावध होतीं ।२०। 
बारें निराळें न बोले । देहामधें भरोन डोले । 
आळी घेऊन जन्मा आले । कित्येक प्राणी । २१। 
राहणें ब्राह्मणसमंध जाती । राहाणें ठेवणी सांपडती । 
नाना गुंतले उगवती । प्रत्यक्ष राहाणें ।२२। 
ऐसा वायोचा विकार । येवंचे कळेना विस्तार । 
सकळ कांहीं चराचर । वायोमुळें ।२३। 
वायो स्तब्धरूपें सूष्टीधर्ता । वायो चंचळरूपें सृष्टीकर्ता । 
न कळे तरी विचारी प्रवर्ता । म्हणिजे कळे ।२४। 
पुळापासून सेवटवरी । वायोचि सकळ कांहीं करी। 
कयोवेगळें कर्तुत्व चतुरी । मज निरोपावे ।२५। 
जाणीवरूप मूळमाया । जाणीव जाते आपल्या ठाया । 
एत प्रगट होऊनियां विश्वीं 
खोटे गुण कोहं अगे । जैसे जीवन षा 
पुढें मागुता प्रगटे । जैसें जीवन उफाळे आटे । 

वोध लोटे । भूमंडळी 
तैसाच वायोमधें । २ ७ ॥ 


४० ____  'अीवासबोष* ¬ [समास ८ 
डफ न लिन म मक सतक 


वारी आंगावरून जाती 
वारा वाजतां करपती 
नाना रोगांची नाना वारी 
बीज कडाडी अंबरीं 
वायोकरितां रागोद्धार 
दीप लागे मेघ पडे हा चमत्कार 
वायो फुंकितां भुली पडती 
वायोकरितां चालती 
मंत्रे देव प्रगटती 
बाजीगरी वोडंबरी करिती 
राक्षसांची मावरचना 
विचित्र सामर्थ्ये नाना 
धडचि पिसे करावें 
नाना विकार सांगावे 
मंत्री संग्राम देवांचा 
महिमा मंत्रसामर्थ्याचा 
मंत्री पक्षी आटोपिती 
मंत्री माहांसर्प खिळिती 
आतां असो हा प्रश्न जाला 
मागील प्रश्न फिटला 


। तेणें हातपाये वाळती । 

। आलीं पिकें ।२९। 
। पीडा करिती पृथ्वीवरी । 

। वायोमुळें ।३०। 
। कळे वोळखीचा निर्धार । 

। रागोद्धारीं ।३९। 
। वायो फुंकितां खांडकें करपती । 

। नाना मंत्र ।३२। 

। मंत्रे भूतें अखरकिती । 

। मंत्रसामर्थ्ये ।३३। 

। ते हे देवांदिकां कळेना । 

। स्तंबनमोहनादिकें । ३४। 

। पिसेंच उमजवावें । 

। किती म्हणोनी ।३५। 
। मंत्री साभिमान ऋषींचा । 

। कोण जाणे ।३६। 
। मूशकें स्वापदें बांधती । 

। आणी धनलाभ ।३७। 
। बद्धाचा जन्म प्रत्यया आला । 

। श्रोतयाचा ।३८। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहांतनिरूपणनाम' 
समास आठवा समाप्त. 


als] 


दशक ९ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 


ब्र वारितां वारेना । ब्रह्म सारितां सरेना। 
ब्रा कांहीं वोसरेना । येकीकडे 


। १। 
ब्रह भेदितां भेदेना । ब्रह्मा छेदितां छेदेना। 
ब्रह परते होयेना । केले तरी र) 
ब्र खंडेना अखंड । ब्रह्मी नाहीं दुसरें बंड । 
तरी कैसें हें ब्रह्मांड । सिरकलें मधें । ३। 
पर्वत पाषाण सिळा सिखरें । नाना स्थळें स्थळांतरें । 
भूगोळरचना कोण्या प्रकारें । जाली परब्रह्मी । ४ । 
भूगोक्ष आहे ब्रह्मामधें । ब्रह्म आहे भूगोळामधें । 
पहातां येक येकामधें । प्रत्यक्ष दिसे । ५। 
री भूगोळें पैस केला । आणी भूगोळहि ब्रह्मे भेदिला । 
विचार पाहातां प्रत्यय आला । प्रत्यक्ष आतां । ६। 
ब्रह्मांड भेदिलें । हेंतों पाहातां नीटचि जालें । 
परी शास ब्रह्मांडे भेदिलें । हें विपरीत दिसे । ७ । 
ह नाहीं म्हणावें । तरी ब्रह्मी ब्रह्मांड स्वभावें । 
ही सकळांस अनुभवे । दिसत आहे । ८ । 
गता कैसें जाले । विचारून पाहिजे बोलिलें । 
का आक्षेपिले । आक्षेपवचन । ९। 
याचें 


येथे हे प्रत्योत्तर । सावध ऐका निरोत्तर । 
पडिले को विचार । संदेहाचे (२6 


४०२ » श्रीदासबोध * [समास ९ 
ब्रह्मांड नाही म्हणों तरी दिसे । आणी दिसे म्हणों तरी नासे । 
आतां हें समजती कैसें । श्रोतेजन ।९९। 


तंब श्रोते जाले उद्दित । 


प्रसंगे बोलों उचित । 
आकाशीं दीपास लाविलें । 
हें तों घडेना पाहिलें । 
आप तेज अथवा पवन । 
गगन पाहातां सघन । 
अथवा कठीण जाली मेदिनी । 
पृथ्वीचे सर्वांग भेदुनी । 


याची प्रचित ऐसी असे । 
आकाश जैसें तैसें असे । 
वेगळेपणें पाहावें । 
अभिन्न होतां स्वभावें । 
तस्मात आकाश चळेना । 
भासले ब्रह्म तयास जाणा । 
निर्गुण ब्रह्मसें भासले । 
म्हणोन आकाश बोलिलें । 
कल्पनेसि भासे भास । 


परब्रह्म निराभास । 
पचभूतांमधें वास । 
भूतांतरीं जो ब्रह्मांश। 


आहों म्हणती सावचित । 


प्रत्योत्तर ।१२। 
दीपें आकाश परतें केलें । 
पाहिजे श्रोतीं । १३। 
सारू न सकती गगन। 
चळे कैसें । १४। 
तरी गगनें केली चाळणी । 
राहिलें गगन ।१५। 
जें जडत्वा आलें तितुकें नासे । 
चळणार नाहीं ।१६। 
तयास आकाश म्हणावें । 
आकाश ब्रह्म । १७। 
भेद गगनाचा कळेना । 
आकाश म्हणावें ।१८। 
कल्पूं जातां अनुमानले । 
कल्पनेसाठीं ।१९। 
तितुकें जाणावें आकाश । 
निर्विकल्प ।२०। 
म्हणौन बोलिजे आकाश । 
तेंचि गगन ।२१। 


समास ९] * दशक ९% ०३ 
ट्क 


प्रत्यक्ष होतें जातें । अचळ कैसें म्हणावें त्यात । 


म्हणोनियां गगनातें । भेदिले नाहीं ।२२। 
पृथ्वी विरोन उरे जीवन । जीवन नस्तां उरे अग्न । 
अग्न विझतां उरे पवन । तोहि नासे ' ।१३। 


मिथ्या आलें आणी गेलें । तेणें खरें तें भंगले । 
ऐसें हें प्रचितीस आलें । कोणेंपरी । २४। 
भ्रमें प्रत्यक्ष दिसतें । विचार पाहातां काये तेथें । | 
भ्रममूळ या जगातें । खरे कैसें म्हणावें ।२५। 
भ्रम शोधितां कांहींच नाहीं । तेथें भेदिलें कोणें काई । 
भ्रमें भेदिलें म्हणतां ठाई । भ्रमचि मिथ्या 


।२६। 
भ्रमाचें रूप मिथ्या जालें । मग सुखें म्हणावें भेदिलें । 
मुळीं लटिकें त्यानें केलें । तेहि तैसें ।२७। 
लटिक्यानें उदंड केलें । तरी आमुचें काये गेले । 
केलें म्हणतांच नाथिलें । शाहाणे जाणती ।२८। 
सागरामधें खसखस । तैसें परब्रह्म दृश्य । 
मतीसारिखा मतिप्रकाश । अंतरी वाढे ।२९। 
मती करितां विशाळ । कवळो लागे अंतराळ । 
पाहातां भासे ब्रह्मगोळ । कवीठ जैसें ।३०। 
वृत्ति त्याहून विशाळ । करिता ब्रह्मांड बद्रिफळ । 
ब्रह्माकार होतां केवळ । कांहींच नाहीं ।३९। 


आपण विवेकें विशाळला । मर्यादेवेगळा 


जाला । 
मग ब्रह्मगोळ देखिला । वटबीजन्यायें ।३२। 


होतां त्याहून विस्तीर्ण । वटबीज कोटिप्रमाण । 


आपण होतां परिपूर्ण । कांहींच नाहीं ।३३। 
आपण भ्रमें लाहानाळला । केवळ देहधारी जाला । 
तरी मग ब्रह्मांड त्याला । कवळेल कैसें ।३४। 
वृत्ति ऐसी वाढवावी । पसरून नाहींच करावी । 
पूर्णब्रह्मास पुरवावी । चहूंकडे ।३५। 
जंव येक सुवर्ण आणितां । तेणें ब्रह्मांड मढवितां । 
कैसें होईल तें तत्वतां । बरें पाहा ।३६। 
वस्तु वृत्तीस कवळे । तेणें वृत्ति फाटोन वितुळे । 
निर्गुण आत्माच निवळे । जैसा तैसा ।३७। 
येथें फिटली आशंका । श्रोते हो संदेह धरूं नका । 
अनुमान असेल तरी विवेका । अवलोकावें ।३८। 


विवेकें तुटे अनुमान । विवेकें होये समाधान । 
विवेकें आत्मनिवेदन । मोक्ष लाभे ।३९। 


केली मोक्षाची उपेक्षा । विवेकें सारिलें पूर्वपक्षा । 


सिद्धांत आत्मा प्रत्यक्षा । प्रमाण नलगे ।४०। 
हे प्रचितीचीं उत्तरें । कळती सारासारविचारें । 
मननध्यासें साक्षात्कारे । पावन होईजे ।४१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'संदेहवारणनाम” 
समास नववा समाप्त. 


ma 


दशक ९ : समास ९० 


॥ श्रीराम ॥ 
देउळामधें जगन्नायेक । आणी देउळावरी बैसला काक । 
परी तो देवाहून अधिक । म्हणों नये कीं | 
सभा बैसली राजद्वारीं । आणी मर्कट गेलें स्तंभावरी । 
परी तें सभेहून श्रेष्ठ चतुरी । कैसें मानावें । 
ब्राह्मण स्नान करून गेले । आणी बक तैसेचि बैसले । 
परी ते ब्राह्मणापरीस भले । कैसे मानावे । 
ब्राह्मणामधें कोणी नेमस्त । कोणी जाले अव्यावेस्त । 
आणी स्वान सदा ध्यानस्त । परी तें उत्तम नव्हे । 
ब्राह्माण लक्षमुद्रा नेणे । मार्जर लक्षविषई शाहाणे । 
परी ब्राह्मणापरीस विशेष कोणें । म्हणावें तयासी । 
ब्राह्मण पाहे भेदाभेद । मक्षिका सर्वांस अभेद । 
परी तीस जाला ज्ञानबोध। हे तों न घडे कीं । 


उंच वस्रे नीच ल्याला । आणि समर्थ उघडाच बैसला । 
परी तो आहे परीक्षिला । परीक्षवंती 

बाह्याकार केला अधीक । परी तो अवघा लोकिक । 
येथें पाहिजे मुख्य येक । अंतरनिष्ठा 

लोकिक बरा संपादिला । परी अंतरीं सावध नाहीं जाला । 
मुख्यदेवास चुकला । तो आत्मघातकी 
देवास भजतां देवलोक । घित्रांस भजतां पित्रलोक । 
भूतास भजतां भूतलोक । पाविजेतो । 


१ ॥। 


। ७। 


। ८ । 


९ 


१०। 


४०६ 


* श्रीदासबोध * [समास १० 
जेणें जयास भजावें । तेणें त्या लोकासी जावें । 
निर्गुणीं भजतां व्हावें । निर्गुणचि स्वयें ।१९। 


निर्गुणाचें कैसें भजन 
अनन्य होतां होईजे धन्य 
सकळ केलियाचें सार्थक 
आपण कोण हा विवेक 
देव पाहातां निराकार 
सोहं आत्मा हा निर्धार 
आतां अनुमान तो काई 

देहभाव कांहींच नाहीं 
सिद्धास आणी साधन 
मुक्तास आणी बंधन 
साधनें जें कांहीं साधावें 
आतां साधकाच्या नांवें 
कुल्लाळ पावला राजपदवी 
कुल्लाळपणाची उठाठेवी 
तैसा अवघा वृत्तीभाव 
साध्य जालियां कैंचा ठाव 

साधनें काय साधावे 
आपण वस्तु भरंगळावें 
देह तरी पांचा भूतांचा 
परमात्मा तरी अनन्याचा 


। निर्गुणी असावें अनन्य । 
। निश्चयेंसी । 


।१२। 
। देव बोळखावा येक। 
। पाहिला पाहिजे । १३। 
। आपला तों माईक विचार । 
। बाणोन गेला । १४। 
। वस्तु आहे वस्तुचा ठाई । 
। धांडोळितां ।१५। 
। हा तों अवधाच अनुमान । 
। आडळेना ।१६। 
। तें तों आपणचि स्वभावें । 
। सुन्याकार ।९७। 
। आतां रासभें कासया राखावी । 
। कासया पाहिजे ।१८। 
। नाना साधनाचा उपाव। 
। साधनासी ।१९। 
। नेमें काये फळ घ्यावें । 
। कासयासी (२० 
। जीव तरी अंश ब्रह्मींचा । 
।२१। 


। ठाव पाहा 


समास १०] * दशक ९% ४०७ 
42:22: र ER सी? छ 422 


उगेचि पाहातां मीपण दिसे । शोध घेतां कांहींच नसे । 


तत्वें तत्व निससें । पुढे निखळ आत्मा ।२२। 
आत्मा आहे आत्मपणें । जीव आहे जीवपणें। 
माया आहे मायापणें । विस्तारली ।२३। 
ऐसें अवधेचि आहे । आणी आपणहि कोणीयेक आहे । 
हें सकळ शोधून पाहे । तोचिज्ञानी । २४। 


शोधूं जाणे सकळांसी । परी पाहों नेणे आपणासी । 
ऐसा ज्ञानी येकदेसी । वृत्तिरूपें 


।२५। 
तें वृत्तिरूप जरी पाहिलें । तरी मग कांहींच नाहीं राहिलें। 
प्रकृतिनिरासें अवधेंचि गेलें । विकारबंत ।२६। 
उरलें ते निखळ निर्गुण । विवंचितां तेंचि आपण । 
ऐसी हे परमार्थाची खूण । अगाध आहे ।२७। 
फळ येक आपण येक । ऐसा नाहीं हा विवेक । 
फळांचे फळ कोणीयेक । स्वयेंचि होईजे ।२८। 
रंक होतां राजा जाला । बरे पाहातां प्रत्यये आला । 
रंकपणाचा गल्बला । रंको करावा ।२९। 
वेद शास्रे पुराणें । नाना साधनें निरूपणे । 
सिद्ध साधु ज्याकारणे । नाना सायास करिती ।३०। 
ते ब्रह्मरूप आपणचि आंगें । सारासारविचारप्रसंगे । 
ह न करणें वाउगें । कांहींच नाहीं ।३९। 
रक राजआज्ञेसि भ्याले । तेंचि पुढे राजा जाले । 
मग तें भयेचि उडाले । रंकपणासरिसें 


। ३२। 


४०८ » श्रीदासबोध » [समास १० 
बेदें वेदाज्ञेनें चालावें । सच्छास्त्रे शास्त्र अभ्यासावें । 
तीर्थे तीर्थास जावें । कोण्याप्रकारें ।३३। 
अमृतें सेवावे अमृत । अनंते पाहावा अनंत। 
भगवंतें लक्षावा भगवंत । कोण्या प्रकारें । ३४। 
संते असंत त्यागावे । निर्गुणें निर्गुणासी भंगावें । 
स्वरूपे स्वरूपी रंगावें । कोण्याप्रकारें ।३५। 
अंजनें ल्यावें अंजन । धने साधावे धन। 
निरंजनें निरंजन । कैसें अनुभवावे ।३६। 


साध्य करावें साधनासी । ध्येये धरावें ध्यानासी। 


उन्मनें आवरावे मनासी 


। कोण्याप्रकारें ।३७। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे “स्थितिनिरूपणनाम” 
समास दहावा समाप्त: 
०0 


दशक नववा समाप्त 


mia] 


दशक दहावा : जगज्ज्योती 


दशक ९० : समास ९ 


अंतःकर्ण येक 


॥ श्रीराम ॥ 
सकळांचे अंत:करण येक । किंवा येक नव्हे अनेक । 
ऐसें हें निश्चयात्मक । मज निरोपावें । 
ऐसें श्रोतयानें पुसिलें । अंतःकरण येक किं वेगळालें । 
याचें उत्तर ऐकिले । पाहिजे श्रोतीं । 
समस्तांचें अंतःकर्ण येक । निश्चयो जाणावा नेमक । 
हा प्रत्ययाचा विवेक । तुज निरोपिला । 


श्रोता म्हणे वक्तयासी । अंतःकर्ण येक समस्तांसी । 
तरी मिळेना येकयेकासी । काये निमित्य | 


येक जेवितां अवघे धाले । येक निवतां अवघे निवाले । 
येक मरतां अवघे मेले । पाहिजेत कीं | 
येक सुखी येक दुःखी । ऐसें वर्तते लोकिकी । 
येका अंतःकरणाची वोळखी । कैसी जाणावी । 


जनीं वेगळाली भावना । कोणास कोणीच मिळेना । 
म्हणौन हें अनुमाना । येत नाहीं । 


अंतःकर्ण येक असतें । तरी येकाचें येकास कळों येतें । 
कांहीं चोरितांच न येतें । गौप्य गुह्य । 
याकारणें अनुमानेना । अंतकर्ण येक हें घडेना । 
विरोध लागला जना । काये निमित्य । 


१ । 


र] 


९। 


४१० 


* श्रीदासबोध * [समास = कल ४ टोसिकोर्े ॐ. ` 5८५, ५४५ 


हि नानक AHRENS SPIES छु 


सर्प डसाया येतो 


येक अंत:करण तरी तो। 


ऐसी श्रोतयाची आशंका 
सावध होऊन ऐका 
अंतः कर्ण ह्मणिजे जाणीव 
देहरक्षणाचा उपाव 
सर्प जाणोन डंखूं आला 
दोहींकडे जाणीवेला 
दोहींकडे जाणीवेसी पाहिलें 
विचारितां प्रत्यया आलें 
जाणीवरूपें अंतःकर्ण 
जीवमात्रांस जाणपण 
येके दृष्टीचे देखणं 
ऐकर्णे स्पर्शणें वास घेणें 
पशु पक्षी किडा मुंगी 
जाणीवकळा सर्वालागीं 
सर्वांस जळ तें सीतळ 
सर्वास अंतःकर्ण केवळ 
आवडे नावडे ऐसें जालें 
परतु हें कळों आलें 
सर्वाचें अंतःकर्ण येक 
जाणती याचें कौतुक 
इतुकेन फिटली आशंका 
जाणणें तितुकें येका 


प्राणी भेऊन पळतो । 
विरोध नसावा ।१०। 
वक्ता म्हणे चळों नका । 
निरूपण ।११। 
जाणीव जाणता स्वभाव । 
जाणती कळा 


।१२। 
प्राणी जाणोन पळाला । 
बरें पाहा ।१३। 
तरी अंतःकर्ण येकचि जालें । 
जाणीवरूपें । १४। 
सकळांचे येक हें प्रमाण । 
येकचि असे । १५। 
येके जिव्हेचें चाखणों । 
सर्वत्रांस येक ।१६। 
जीवमात्र निर्माण जगीं । 
येकचि आहे ।१७। 
सर्वास अग्नि तेजाळ । 
जाणती कळा ।९८। 
तरी हें देहस्वभावावरी गेलें । 
अंतः कर्णयोगें ।१९। 
ऐसा निश्चयो निश्चयात्मक । 
चहुंकडे ।२०। 


आतां अनुमान करूं नका । 
अंतःकर्णाचें । २१। 


समास १] 


* दशक १०५ ४११ 


जाणोन जीव चारा घेती । जाणोन भिती लपती। 
जाणोनियां पळोन जाती । प्राणीमात्र ।२२। 


किडामुंगीपासून ब्रह्मादिक । समस्तांस अंतःकर्ण येक । 


ये गोष्टीचें कौतुक 
थोर लाहान तरी अग्नी 
न्यून पूर्ण तरी प्राणी 
कोठे उणें कोठें अधीक 
जंगम प्राणी कोणीयेक 


। प्रत्ये जाणावें ।२३। 
। थोडें बहु तरी पाणी। 
। अंतःकर्णे जाणती ।२४। 


। परंतु जिनसमासला येक । 
। जाटिल्याविण नाहीं ।२५। 
जाणीव ह्यणिजे अंतःकर्ण । अंत: 


कर्ण विष्णूचा अंश जाण । 


विष्णू करितो पाळण । येणें प्रकारे ।२६। 
नेणतां प्राणी संव्हारतो । नेणीव तमोगुण बोलिजेतो । 
तमोगुणें रुद्र संव्हारितो । येणें प्रकारे ।२७। 
कांहीं जाणीव कांहीं नेणीव । हा रजोगुणाचा स्वभाव । 
जाणतां नेणतां जीव । जन्मास येती ।२८। 
जाणीवेनें होतें सुख । नेणीवेनें होतें दुःख। 
सुखदुःख अवश्यक । उत्पत्तिगुणें ।२९। 
जाणण्यानेणण्याची बुद्धि । तोचि देहीं जाणावा विधी । 
स्थूळ देहीं ब्रह्मा त्रिशुद्धि । उत्पत्तिकर्ता ।३०। 
ऐसा उत्पत्ति स्थिति संव्हार । प्रसंगे बोलिला विचार । 
परतु याचा निर्धार । प्रत्ये पाहावा ।३९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अंतः कर्ण येकनाम” 
समास पहिला समाप्त. 


mim] 


दशक ९० : समास २ 


॥ श्रीराम ॥ 
स्वामीने विचार दाखविला । येथें विष्णूचा अभाव दिसोन आला । 
ब्रह्मा विष्णु महेशाला । उरी नाहीं । १। 
उत्पत्ति स्थिती संव्हार । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । 
याचा पाहातां विचार । प्रत्ययो नाहीं । २। 


ब्रह्मा उत्पत्तिकर्ता चौमुखांचा । येथें प्रत्ययो नाहीं त्याचा । 
पाळणकर्ता विष्णु चौभुजांचा । तोही ऐकोन जाणों । ३। 
महेश संव्हार करितो । हाही प्रत्ययो कैसा येतो। 


लिंगमहिमा पुराणीं तो । विपरीत बोलिला । ४ । 
मूळमायेस कोणें केलें । हें तों पाहिजे कळलें । 
तिही देवांचे रूप जालें । ऐलिकडे । ५। 
मूळमाया लोकजननी । तयेपासून गुणक्षोभिणी । 
गुणक्षोभिणीपासून त्रिगुणी । जन्म देवां । ६। 
ऐसें बोलती शास्त्रकारक । आणि प्रवृत्तीचेहि लोक । 
प्रत्यये पुसतां कित्येक । अकांत करिती । ७ । 
म्हणोन त्यास पुसावेना । त्यांचेन प्रत्ययो आणवेना । 
प्रत्ययेंविण प्रेल नाना । ठकाठकी । ८ । 
प्रचितीवीण वैद्य म्हणवी । उगीच करी उठाठेवी । 
तया मूर्खाला गोवी । प्राणीमात्र । ९ । 


तैसाच हाहि विचार । प्रत्ययें करावा निर्धार । 
प्रत्ययें नस्तां अंधकार । गुरुशिष्यांसी ।१०। 


समास २] * दशक १०% ४१३ 


बरें लोकांस काये म्हणाबें । लोक म्हणती तेंचि बरवें । 


परंतु स्वामीने सांगावें । विशद करूनी ।१९। 
म्हणों देवीं माया केली । तरी देवांची रूपें मायेत आली। 
जरी म्हणों मायेनें माया केली । तरी दुसरी नाहीं ।१२। 


जरी म्हणों भूतीं केली । तरी ते भूतांचीच वळली । 
म्हणावें जरी परब्रहनों केली । तरी ब्रह्मी कर्तुत्व नाहीं ।१३। 
आणी माया खरी असावी । तरी ब्रह्म कर्तुत्वाची गोवी । 
माया मिथ्या ऐसी जाणावी । तरी कर्तुत्व कैंचें 


। १४। 
आतां हें अवधेंचि उगवे । आणी मनास प्रत्यये फावे | 
ऐसें केले पाहिजे देवें । कृपाळुपणें ।१५। 
वेद मातृकावीण नाहीं । मातृका देहावीण नाहीं । 
देह निर्माण होत नाहीं । देहावेगळा ।१६। 
तया देहामधें नरदेहो । त्या नरदेहांत ब्राह्मणदेहो । 
तया ब्राह्मणदेहास पाहो । अधिकार वेदीं ।१७। 


असो वेद कोठून जाले । देह कासयाचे केले । 
देव कैसे प्रगटले । कोण्या प्रकारें ।१८। 


ऐसा बळावला अनुमान । केलें पाहिजे समाधान । 
वक्ता म्हणे सावधान । होई आतां 


।१९। 
प्रत्यये पाहातां सांकड़ी । अवघी होते विघडाविघड़ी । 
अनुमानितां घडीनें घड़ी । काळ जातो ।२०। 
लोकधाटी शास्त्रनिर्णये । येथें बहुधा निश्चये । 
म्हणोनियां येक प्रत्यये । येणार नाहीं 


।२१। 
॥ 
।२२। 


आतां शास्त्राची भीड धरावी । तरी सुटेना हे गथागोवी 
हे उगवावी । तरी शास्त्रभेद दिसे 


४१४ * श्रीदासबोध * [समास ३ 


शास्त्र रक्षून प्रत्यये आणिला । पूर्वपक्ष त्यागून सिद्धांत पाहिला । 
शाहाणा मूर्ख समजाविला । येका वचनें ।२३। 
शास्त्रींच पूर्वपक्ष बोलिला । पूर्वपक्ष म्हणावें लटक्याला। 
विचार पाहातां आम्हांला । शब्द नाहीं ।२४। 
तथापि बोलों कांहींयेक । शास्त्र रक्षून कौतुक । 
श्रोती सादर विवेक । केला पाहिजे 


।२५। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'देहआशकानाम” 
समास दुसरा समाप्त 
an 
दशक १० : समास ३ 
देहआशंकाशोधन 
॥ श्रीराम ॥ 
उपाधीविण जें आकाश । तेचि ब्रह्म निराभास। 
तें निराभासीं मूळमायेस । जन्म जाला । ९। 
तें मूळमायेचें लक्षण । वायोस्बरूपचि जाण। 
पंचभूते आणि त्रिगुण । वायोआंगीं । २। 
आकाशापासून वायो जाला । तो वायोदेव बोलिला । 
वायोपासून अग्नी जाला । तो अग्निदेव । ३। 
अग्नीपासून जालें आप । तें नारायेणाचें स्वरूप । 
आपापासून पृथ्वीचें रूप । तें बीजाकारें । ४ । 


ते पृथ्वीचे पोटीं पाषाण । बहु देवांचे लक्षण | | 
नाना प्रचित प्रमाण । पाषाणदेवीं । ५ । 


सीतळापासून आप अमृत 


चंद्र तारा आणी सीत। 


समास ३] * दशक १०+ ४१५ 
नाना वृक्ष मृत्तिका । प्रचित रोकडी विश्वलोकां । 
समस्त देवांचा थारा येका । वायोमध्यें । ६। 
देव यक्षिणी कात्यायेणी । चामुंडा जखिणी मानविणी । 
नाना शक्ति नाना स्थानीं । देशपरत्वें । ७ । 
पुरुषनामें कित्येक । देव असती अनेक । 
भूतें देवते नपुषक । नामें बोलिजेती । ८ । 
देव देवता देवतें भूतें । पृथ्वीमध्यै असंख्यातें । 
परंतु या समस्तांतें । वायोस्वरूप बोलिजे । ९ । 
वायोस्वरूप सदा असणें । प्रसंगें नाना देह धरणें। 
गुप्त प्रगट होणें जाणें । समस्तांसी ।१०। 
वायोस्वरूपें विचरती । वायोमध्यें जगज्जोती । 
जाणतीकळा वासना वृत्ति । नाना भेदें ।११। 
आकाशापासून वायो जाला । तो दों प्रकारें विभागला । 
सावधपणें विचार केला । पाहिजे श्रोतीं ।१२। 
येक वारा सकळ जाणती । येक वायोमधील जगज्जोती । 
जगज्जोतीच्या अनंत मूर्ती । देवदेवतांच्या ।१३। 
वायो बहुत विकारला । परंतु दों प्रकारें विभागला । 
आतां विचार ऐकिला । पाहिजे तेजाचा । १४। 
वायोपासून तेज जालें । उष्ण सीतळ प्रकाशले । 
द्विविध रूप ऐकिले । पाहिजे तेजाचें ।१५। 
उष्णापासून जाला भानु । प्रकाशरूप दैदीप्यमानु । 
सर्वभक्षक हुताशनु । आणी विद्युल्यता ।१६। 
। 
। 


आतां परिसा सावचित्त 


होऊन श्रोते । १७। 


४१६ * श्रीदासबोध ५ [समास ४ 
तेज बहुत विकारलें । परंतु द्विविधाच बोलिलें। 
आप हि द्विविधाच निरोपिलें । आप आणी अमृत ।१८। 


ऐकें पृथ्वीचा विचार । पाषाण मृत्तिका निरंतर । 
आणीक दुसरा प्रकार । सुवर्ण परीस नाना रत्ने ।१९। 


बहुरत्ना वसुंधरा । कोण खोटा कोण खरा। 
अवघें कळे विचारा- । रूढ होतां ।२०। 
मनुष्ये कोठून जालीं । हे मुख्य आशंका राहिली । 
पुढें वृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ।२९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'देहआशंकाशोधननाम” 
समास तिसरा समाप्त. 


ma] 


| दशक १० : समास ४ 
बीजलक्षण जी 
॥ श्रीराम ॥ 

आतां पाहों जातां उत्पत्ती । मनुष्यांपासून मनुष्यें होती । 
पशुपासून पशु निपजती । प्रत्यक्ष आतां । १ । 
खेचरे आणी भूचरें । वनचरे आणी जबचरें। 
नाना प्रकारीचीं शरीरें । शेरीरांपासून होती । २। 
प्रत्यक्षास आणी प्रमाण । निश्चयास आणि अनुमान । 


मार्ग देखोन आडरान । घेऊंच नये । ३ । 


विपरीतापासून विपरीतें होती । परी शरीरेंच बोलिजेती । 
शरीरावांचून उत्पत्ती । होणार नाहीं । ४ । 


समास ४] » दशक ९०० 


तरी हे उत्पत्ति कैसी जाली । कासयाची कोणें केली । 


जेणें केली त्याची निर्मिली । काया कोणें । 
ऐसें पाहातां उदंड लांबलें । परी मुळीं शेरीर कैसें जालें । 
कासयाचें उभारिलें । कोणें कैसें । 
ऐसी हे मागील आशंका । राहात गेली ते ऐका । 
कदापी जाजु घेऊं नका । प्रत्ययो आलियानें । 
प्रत्ययोचि आहे प्रमाण । मूर्खास वाटे अप्रमाण । 
पिंडे प्रचितशब्दे जाण । विश्वासासी । 
ब्रह्मी मूळमाया जाली । तेचि अष्टधा प्रकृति बोलिली । 
भूतीं त्रिगुणी कालवली । मूळमाया । 
ते मूळमाया वायोस्वरूप । वायोमध्यें जाणीवेचें रुप । 
तेचि इच्छा परी आरोप । ब्रह्मी न घडे 
तथापि ब्रह्मी कल्पिला । तरी तो शब्द वायां गेला । 
आत्मा निर्गुण संचला । शब्दातीत 
आत्मा निर्गुण वस्तु ब्रह्म । नाममात्र तितुका भ्रम । 
कल्पून लाविला संभ्रम 


तथापि आग्रहें लाविला । जरी धोंडा मारिला आकाशाला । 
आकाशावरी कुंथिला । तरी तें तुटेना 


तैसें ब्रह्म निर्विकार । निर्विकारी लाविती विकार | 
विकार नासे निर्विकार । जैसे तैसें 


४१७ 


।१०। 


।११। 


। तरी तो लागणार नाहीं ।१२। 


।१३। 


। १४। 
आता ऐका प्रत्ययो 


। जाणोनि धरावा निश्चयो । 
तरीच पाविजे जयो । अनुभवाचा 


।१५। 
मायाब्रह्मी जो समीर 


। त्यांत जाणता तो ईश्वर । 
। तयासीच बोलिजे 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section _ I4_I_Front 


ईश्वर आणि सर्वेश्वर 


।१६। 


४१८ * श्रीदासबोध » [समास न फक ५0:00 [माष 


TR... RRR... 
तोचि ईश्वर गुणासी आला । त्याचा त्रिगुणभेद जाला । 


ब्रह्मा विष्णु महेश उपजला । तये ठाई । १७। 
सत्व रज आणि तम । हे त्रिगुण उत्तमोत्तम । 
याच्या स्वरूपाचा अनुक्रम । मागां निरोपिला ।१८। 


जाणता विष्णू भगवान । जाणतानेणता चतुरानन । 
नेणता महेश पंचानन । अत्यंत भोळा ।१९। 


त्रिगुण त्रिगुणी कालवले । कैसे होती वेगळाले । 
परी विशेष न्यून भासले । ते बोलावे लागती । २०। 
वायोमध्यें विष्णु होता । तो वायोस्वरूपचि तत्वतां । 


पुढें जाला देहधर्ता। चतुर्भुज । २१। 
तैसाच ब्रह्मा आणि महेश । देह धरिती सावकास । 
गुप्त प्रगट होतां तयांस । वेळ नाहीं ।२२। 
आतां रोकडी प्रचिती । मनुष्ये गुप्त प्रगटती । 
मां त्या देवांच्याच मूर्ती । सामर्थ्यवंत । २३। 
देव देवता भूतें देवतें । चढते सामर्थ्य आहे तेथें। 
येणेंचि न्यायें राक्षसांतें । सामर्थ्यकळा ।२४। 
झोटिंग वायोस्वरूप असती । सवेंच खुळखुळा चालती । 
खोबरीं खारिका टाकून देती । अकस्मात ।२५। 
अवघेचि न्याल अभावे । तरी हें बहुतेकांस ठावें । 
आपुलाल्या अनुभवें । विश्वलोक जाणती ।२६। 
मनुष्ये धरिती शरीरवेष । नाना परकायाप्रवेश । 
मां तो परमात्मा जगदीश । कैसा न धरी ।२७। 
म्हणोनि वायोस्वरूपे देह धरिले । ब्रह्मा विष्णु महेश जाले । 
पुढें तेचि विस्तारले । पुत्रपौत्री ।२८। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_I4_l_Back 


समास ४] * दशक १०% ४१९ 


अंतरींच स्त्रिया कल्पिल्या । तो त्या कल्पितांच निर्माण जाल्या । 


परी तयापासून प्रजा निर्मिल्या । नाहींत कदा ।२९। 
इछून पुत्र कल्पिले । तेते प्रसंगीं निर्माण जाले । 
येणें प्रकारे वर्तले । हरिहरादिक ।३०। 
पुढे ब्रह्मयानें सृष्टी कल्पिली । इछेसरिसी सृष्टी जाली । 
जीवसृष्टि निर्माण केली । ब्रह्मदेवें ।३९। 
नाना प्रकारीचे प्राणी कल्पिले । इछेसरिसे निर्माण जाले । 
अवघे जोडेचि उदेले । अंडजजारजादिक ।३२। 
येक जळस्वेदापासून जाले । ते प्राणी स्वेदज बोलिले । 
येक वायोकरितां जाले । अकस्मात उद्विज ।३३। 
मनुष्यांची गौडविद्या । राक्षसांची वोडंबरीविद्या । 
ब्रह्मयाची सृष्टिविद्या । येणें प्रकारें ।३४। 
कांहींयेक मनुष्यांची । त्याहून विशेष राक्षेसांची । 
त्याहून विशेष ब्रह्मयाची । सृष्टिविद्या ।३५। 
जाणते नेणते प्राणी निर्मिले । वेद वदोन मार्ग लाविले । 
ब्रह्मयानें निर्माण केले । येणे प्रकारें ।३६। 
मग शरीरांपासून शरीरें । सृष्टि वाढली विकारें। 
सकळ शरीरे येणें प्रकारे । निर्माण जालीं ।३७। 
येथें आशंका फिटली । सकळ सृष्टी विस्तारली । 
विचार पाहातां प्रत्यया आली । येथान्वयें ।३८। 
ऐसी सृष्टि निर्माण केली । पुढें विष्णूने कैसी प्रतिपाळिली । 
हेहि विवंचना पाहिली । पाहिजे श्रोतीं ।३९। 
सकळ प्राणी निर्माण जाले । ते मूळरूपें जाणोन पाळिले। 
शरीरें दैत्य निर्दाळिले । नाना प्रकारींचे ।४०। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_]4_2_Front _ . 0 


४२० * श्रीदासबोध * [समास ५ 


नाना अवतार धरणें । दुष्टांचा संव्हार करणें । 


धर्म स्थापायाकारणें । विष्णूस जन्म ।४१। 
म्हणोन धर्मस्थापनेचे नर । तेहिं विष्णूचे अवतार । 
अभक्त दुर्जन रजनीचर । सहजचि जाले ।४२। 
आतां प्राणी जे जन्मले । ते नेणोन संव्हारले । 
मूळरुपें संव्हारिले । येणे प्रकारे ।४३। 
शरीरें रुद्र खवळेल । तैं जीवसृष्टि संव्हारेल । 
अवघें ब्रह्मांचि जळेल । संव्हारकाळीं ।४४। 
एवं उत्पत्ती स्थिती संव्हार । याचा ऐसा आहे विचार । 
श्रोतीं होऊन तत्पर । अवधान द्यावें ।४५। 
कल्पांती संव्हार घडेल । तोचि पुढे सांगिजेल। 
पंचप्रळय वोळखेल । तोचि ज्ञानी ।४६। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बीजलक्षणनाम" 
समास चोथा समाप्त, 


ज्य 
दशक २० : समास ५ 
पंचप्रळयनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 

ऐका प्रळयाचें लक्षण । पिंडी दोनी प्रळये जाण । 
येक निद्रा येक मरण । देहांतकाळ । १ । 
देहधारक तिनी मूर्ती । निद्रा जेव्हां संपादिती । 
तो निद्राप्रळय श्रोतीं । ब्रह्मांडीचा जाणावा । २। 
तिनी मूर्तीस होईल अंत । ब्रह्मांडास मांडेल कल्पांत । 
तेव्हां जाणावा नेमस्त । ब्रह्मप्रळये जाला । ३ । 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_l 4_2_Back 


समास ५] * दशक १०* ४२१ 
दोनी पिंडीं दोनी ब्रह्मांडी । च्यारी प्रळय नवखंडीं। 
पांचवा प्रळय उदंडी । जाणिजे विवेकाचा । ४। 
ऐसे हे पांचहि प्रळये । सांगितले येथान्वयें । 
आतां हे अनुभवास ये । ऐसें करूं । ५। 
निद्रा जेव्हा संचरे । तेव्हां जागृतीव्यापार सरे । 
सुषुप्ति अथवा स्वप्न भरे । अकस्मात आंगीं । ६। 
या नांव निद्राप्रळये । जागृतीचा होये क्षये। 
आतां ऐका देहांतसमये । म्हणिजे मृत्यप्रळये । ७ । 
देहीं रोग बळावती । अथवा कठीण प्रसंग पडती । 
तेणे पंचप्राण जाती । व्यापार सांडुनी [ईः 
तिकडे गेला मनपवनु । इकडे राहिली नुस्ती तनु । 
दुसरा प्रळये अनुमानु । असेचिना । ९। 
तिसरा ब्रह्मा निजेला । तों हा मृत्यलोक गोळा जाला । 
अवघा व्यापार खुंटला । प्राणीमात्रांचा ।१०। 
तेव्हां प्राणीयांचे सूक्ष्मांश । वायोचक्रीं करिती वास । 
कित्येक काळ जातां ब्रह्मयास । जागृती घडे । ११। 
पुन्हा मागुती सृष्टि रची । विसंचिले जीव मागुतें संची । 
सीमा होतां आयुष्याची । ब्रह्मप्रळय मांडे ।१२। 
शत वरुषें मेघ जाती । तेणें प्राणी मृत्य पावती । 
असंभाव्य तर्के क्षिती । मयदिवेगळी ।१३। 
सूर्य तपे बाराकळी । तेणें पृथ्वीची होय होळी । 
अग्नि पावतां पाताळी । शेष विष वमी । १४। 
आकाशीं सूर्याच्या ज्वाळा । पाताळी शेष विष वमी गरका । 
दोहिकडून जळतां भूगोळा । उरी कैंची ।१५। 


४२२ * श्रीदासबोध ५ [समास तास [साह 


Fann iss ans १2 
सूर्यास खडतरता चढे । हलकालोळ चहुंकडे । 
कोंसळती मेरुचे कड़े । घडघडायमान ।१६। 
अमरावती सत्यलोक । वैकुंठ कैळासादिक । 
याहिवेगळे नाना लोक । भस्मोन जाती । १७। 
मेरू अवघाचि घसरे । तेथील महिमाच वोसरे । 
देवसमुदाव वावरे । वायोचक्रीं । १८। 
भस्म जालियां धरत्री । प्रजन्य पडे शुंडाधारी । 
मही विरे जळांतरीं । निमिष्यमात्रे ।१९। 
पुढे नुसतें उरेल जळ । तयास शोषील अनळ । 
पुढें येकवटती ज्वाळ । मयदिवेगळे ।२०। 


समुद्रींचा वडवानळ । शिवनेत्रींचा नेत्रानळ । 
सप्तकंचुकींचा आवर्णनळ । सूर्य आणि विद्युल्यता । २१। 


ऐसे ज्वाळ येकवटती । तेणें देव देह सोडिती । 


पूर्वरूपे मिळोन जाती । प्रभंजनीं ।२२। 
तो वारा झडपी वैश्वानरा । वन्ही विझेल येकसरा । 
वायो धांवे सैरावैरा । परब्रह्मा ।२३। 


धूम्र वितुळे आकाशीं । तैसें होईल समीरासी । 
बहुतांमध्यें थोडियासी । नाश बोलिला ।२४। 


वायो वितुळतांच जाण । सूक्ष्म भूतें आणी त्रिगुण । 


ईश्वर सांडी अधिष्ठान । निर्विकल्पीं । २५। 
तेथें जाणीव राहिली । आणी जगज्जोती निमाली । 
शुद्ध सारांश उरली । स्वरूपस्थिती । २६। 


जितुकी कांहीं नामाभिधानें । तये प्रकृतीचेनि गुणें । 
प्रकृती नस्तां बोलणें । कैसें बोलावें ।२७। 


समास ६] * दशक १०% ४२३ 


प्रकृती अस्तां विवेक कीजे । त्यास विवेकप्रळये बोलिजे। 
पांचहि प्रळय वोजें । तुज निरोपिले । २८। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'पंचप्रळयनिरूपणनास” 
समास पाचवा समाप्त, 


दशक १० : समास ८६ 


भ्रमनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


उत्पत्ती स्थिति संव्हार । याचा निरोपिला वेव्हार । 
परमात्मा निर्गुण निराकार । जैसा तैसा 


mim] 


। १। 
होतें वर्तते आणी जातें । याचा समंध नाहीं तेथें । 
आद्य मध्य अवसाने तें। संचलेचि आहे । २। 
परब्रह्म असतचि असे । मरध्येचि हा भ्रम भासे । 
भासे परंतु अवघा नासे । काळांतरीं । ३। 
उत्पत्तीस्थितीसंव्हारत । मध्येहि अखंड होत जात । 

पुढे सेवटीं कल्पांत । सकळांस आहे । ४ । 
यामधें ज्यास विवेक आहे । तो आधींच जाणताहे । 
सारासार विचारें पाहें । म्हणोनियां । ५। 
बहुत भ्रमिष्ट मिळाले । त्यांत उमजल्याचें काय चाले । 
सृष्टीमधें उमजले । ऐसे थोडे । ६। 
त्या उमजल्यांचे लक्षण । कांहीं करूं निरूपण । 
भ्रमाहून विलक्षण । माहापुरुष 


। ७। 


४२४ 

भ्रम हा नसेल जयासी 
ऐक आतां भ्रमासी 
येक परब्रह्म संचले 
त्यावेगळें भासले 
जयासी बोलिला कल्पांत 
हें अवघेचि समस्त 
मी तूं हा भ्रम 


ईश्वरभाव हाहि भ्रम 


* श्रीदासबोध * 


[समास ते ` [समास ६ 


। मनीं बोळखावें तयासी । 
। निरोपिजेल 


भ्रमेणाहं भ्रमेण त्वं भ्रमेणोपासका जना: | 


भ्रमेणेश्वरभावत्वं 
याकारणें सृष्टि भासत 
यामध्यें जे विचारवंत 
आतां भ्रमाचा विचारु 
दृष्टांतद्वारे विवरू 
भ्रमण करितां दुरी देसीं 
कां वोळखी मोडे जीवलगांसी 
कां उन्मत्त द्रव्य सेविलें 
नाना वेथां कां झडपिलें 
दशावतारी वाटती नारी 
उगाच संदेह अंतरीं 
ठेविला ठाव तो विसरला 
पट्टणामधें भांबावला 


। ८ । 

। कदापी नाहीं विकारलें। 

। ते भ्रमरूप । ९। 

। त्रिगुण आणि पंचभूत । 

। भ्रमरूप ।१०। 

। उपासनाहि भ्रम । 

। निश्चयेंसी ।११। 
भ्रममूलमिदे जगत्‌॥ 

। परंतु भ्रमचि हा समस्त । 

। तेचि धन्य ।१२। 

। अत्यंतचि प्रांजळ करू । 

। श्रोतयांसी ।९३। 

। दिशाभूलि आपणासी । 

। या नांव भ्रम । १४। 

। तेणें अनेक भासों लागलें । 

। भूतें तो भ्रम ।१५। 

। कां ते मांडली बाजीगरी । 

। या नांव भ्रम ।१६। 

। कां मार्गी जातां मार्ग चुकला । 

। या नांव भ्रम ।९७। 


समास ६] 


* दशक १०५ ४२५ 
वस्तु आपणापासीं असतां । गेली म्हणोनि होये दुचिता । 
आपलें आपण विसरतां । या नांव भ्रम ।१८। 
कांहीं पदार्थ विसरोन गेला । कां जें सिकला तें विसरला। 
स्वप्नदुःखें घाबिरा जाला । या नांब भ्रम ।१९। 
दुश्चिन्हें अथवा अपशकुन । मिथ्या वार्तेनें भंगे मन । 
वचके पदार्थ देखोन । या नांब भ्रम ।२०। 
वृक्ष काष्ठ देखिलें । मनांत बाटे भूत आलें। 
कांहींच नस्तां हडबडिले । या नांब भ्रम । २१। 
काच म्हणोन उदकांत पडे । कां सभा देखोन दर्पणी पवाडे । 

द्वारा चुकोन भलतीकडे । जाणें या नांव भ्रम ।२२। 
येक अस्तां येक वाटे । येक सांगतां येक निबटे । 

येक दिसतां येक उठे । या नांव भ्रम ।२३। 
आतां जें जें देइजेतें । ते तें पुढें पाविजेतें । 

मेलें माणुस भोजना येतें । या नांब भ्रम ।२४। 
ये जन्मींचें पुढिले जन्मी । कांहीं येक पावेन मी। 
प्रीती गुंतली मनुष्याचे नामीं । या नांव भ्रम ।२५। 
मेले मनुष्य स्वप्ना आलें । तेणें कांहीं मागितले । 
मनीं अखंड बैसले । या नांव भ्रम ।२६। 
अवघें मिथ्या म्हणौन बोले । आणि सामर्थ्यावर मन चाले । 

ज्ञाते वैभवें दपटले । या नांव भ्रम । २७। 
कर्मठपणें ज्ञान विटे । कां ज्ञातेपणें बळे भ्रष्टे । 
कोणीयेक सीमा फिटे । या नांब भ्रम ।२८। 
देहाभिमान कर्माभिमान । ज्यात्याभिमान कुळाभिमान । 
ज्ञानाभिमान मोक्षाभिमान । या नांव भ्रम 


।२९। 


४२६ 


कैसा न्याय तो न कळे । 
उगाच अभिमाने खवळे । 


* श्रीदासबोध + 


मागील कांहीं आठवेना । पुढील विचार सुचेना । 


अखड आरूढ अनुमाना । 


प्रचीतिविण औषध घेणें । 
प्रचीतीवीण ज्ञान सांगणें । 


फळश्रुतीवीण प्रयोग 
उगाच शरीरें भोगिजे भोग 
ब्रह्म 


ऐशा प्रकारीच्या गोष्टी 
उदंड भ्रम विस्तारला 
अल्प संकेते बोलिला 
भ्रमरूप विश्व स्वभावें । 
निर्गुण ब्रह्मावेगळें अवघें । 


। 
। 
लिहितो अद्ष्टी । 
। 
। 
। 


ज्ञात्यास नाही संसार । 
गत ज्ञात्याचे चमत्कार । 
येथे आशंका उठिली 


तेथें कांही प्रचित आली 
तैसेचि अवतारी संपले । 
तरी ते काये गुंतले । 


ऐसी आशंका उद्धवली । 
इतुकेन हे समाप्त जाली । 


[समास ६ 
केला अन्याये तो नाडळे । 
या नांब भ्रम ।३०। 
या नांव भ्रम ।३१। 
प्रचित नस्तां पथ्य करणें । 
या नांव भ्रम ।३२। 
ज्ञानेंविण नुस्ता योग। 
या नांव भ्रम ।३३। 
आणि वाचून जाते सटी । 
या नांव भ्रम । ३४। 
अज्ञानजनी पैसावला । 
कळावयाकारणें ।३५। 
तेथें काये म्हणोन सांगावें । 
भ्रमरूप ।३६। 
ऐसें - बोलती अपार । 
या नांव भ्रम ।३७। 

। ज्ञात्याची समाधी पूजिली । 

। किवा नाहीं ।३८। 
त्यांचेहि सामर्थ्य उदंड चाले । 
वासना धरूनि ।३९। 
समर्थे पाहिजे निरसिली । 
कथा भ्रमाची ।४०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ्रमनिरूपणनाम” 
समास सहावा समाप्तः 


जि 


॥ श्रीराम ॥ 


अवतारादिक ज्ञानी संत 
त्यांचे सामर्थ्य चालत 
हे श्रोतयांची आशंका 
सावध होऊन ऐका 
ज्ञानी मुक्त होऊन गेले 
परंतु ते नाहीं आले 
लोकांस होतो चमत्कार 
परंतु याचा विचार 
जीत अस्तां नेणों किती 
ऐसियाची  सद्यप्रचिती 
तो तरी आपण नाहीं गेला 
ऐसा हा चमत्कार जाला 
तरी हा लोकांचा भावार्थ 
अनेत्र कल्पना वर्थ 
आवडे तें स्वप्नी देखिले 
म्हणाल तेणें आठविलें 
एवं आपली कल्पना 
परी ते पदार्थ चालतीना 
येथें तुटली आशंका 
उमजेना तरी विवेका 


। सारासारविचारे मुक्त । 


। कोण्या प्रकारें । 


। पाहातां प्रश्न केला निका । 
। म्हणे वक्ता । 


। मागें त्यांचें सामर्थ्य चाले । 


। वासना धरूनी । 


। लोक मानिती साचार। 
। पाहिला पाहिजे । 
। जनामधें चमत्कार होती । 
। रोकडी पाहावी । 


। लोकी प्रत्यक्ष देखिला । 
। यास काय म्हणावें । 


। भाविका देव येथार्थ । 
। कुतर्काची । 
। तरी काय तेथून आलें। 
। तरी द्रव्य कां दिसे ॥ 


। स्वप्नी येती पदार्थ नाना । 


। अथवा आठऊ नाही । 


। ज्ञात्यास जन्म कल्पूँ नका । 
।१०। 


। बरे पाहा 


९ 


४२८ 


ज्ञानी मुक्त होऊन गेले 
कां जे पुण्यमार्गे चालिले 
याकारणें पुण्यमार्गे चालावें 


* श्रीदासबोध * 


[समास ७ 
त्यांचें सामर्थ्य उगेंचि चाले । 


म्हणोनियां । ११। 
भजन देवाचें वाढवावे । 


। 
। 
। 
न्याये सांडून न जावें । अन्यायमार्गे । १२। 
नाना पुरश्वरणें करावीं । नाना तीर्थाटणें फिरावी । 
नाना सामर्थ्ये वाढवावी । वैराग्यबळें ।९३। 
निश्चये बैसे वस्तूकडे । तरी ज्ञानमार्गेहि सामर्थ्य चढे । 
कोणीयेक येकांत मोडे । ऐसें न करावें । १४। 
येक गुरु येक देव । कोठें तरी असावा भाव। 
भावार्थ नस्तां वाव । सर्व कांहीं ।१५। 
निर्गुणी ज्ञान जाले । म्हणोन सगुण अलक्ष केले । 
तरी तें ज्ञाते नागवले । दोहिंकडे ।१६। 
नाहीं भक्ति नाहीं ज्ञान । मधेंच पैसावला अभिमान । 
म्हणौनियां जपध्यान । सांडूंच नये । १७। 
सांडील सगुणभजनासी । तरी तो ज्ञाता परी अपेसी । 
म्हणौनियां सगुणभजनासी । सांडूंचि नये ।१८। 
निःकाम बुद्धीचिया भजना । त्रैलोकीं नाहीं तुळणा । 
सामर्थेविण घडेना । निःकाम भजन ।१९। 
कामनेनें फळ घडे । निःकाम भजनें भगवंत जोडे । 
फळ भगवंता कोणीकडे । महदांतर ।२०। 
नाना फळें देवापासी । आणी फळ अंतरी भगवंतासी । 
याकारणें परमेश्वरासी । नि:काम भजावें ।२१। 
निःकामभजनाचें फळ आगळें । सामर्थ्य चढे मयदिवेगळें । 
तेथें बापुडी फळें । कोणीकडे ।२२। 


समास ७] * दशक १०% ४२९ 


भक्तें जे मनीं धराबें । तें देवें आपणचि करावें । 
तेथें वेगळें भावावें । नलगे कदा ।२३। 


दोनी सामर्थ्ये येक होतां । काळास नाटोपे सर्वथा । 
तेथें इतरांची कोण कथा । कीटक्यायें 


। २४। 
म्हणोनि निःकाम भजन । वरी विशेष ब्रह्मज्ञान । 
तयास तुळितां त्रिभुवन । उणें वाटे ।२५। 
येथें बुद्धीचा प्रकाश । आणीक न चढे विशेष । 
प्रताप कीर्ती आणि येश । निरंतर ।२६। 
निरूपणाचा विचार । आणी हरिकथेचा गजर । 
तेथें होती तत्पर । प्राणीमात्र ।२७। 
जेथें भ्रष्टाकार घडेना । तो परमार्थहि दडेना। 
समाधान विघडेना । निश्चयाचें ।२८। 
सारासारविचार करणें । न्यायेअन्याये अखंड पाहाणे । 
बुद्धि भगवंताचे देणें । पालटेना ।२९। 
भक्त भगवंती अनन्य । त्यासी बुद्धि देतो आपण । 
येदर्थी भगवद्वचन । सावध ऐका ।३०। 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते। 
म्हणोन सगुण भजन । वरी विशेष ब्रह्मज्ञान । 
प्रत्ययाचे समाधान । दुल्लभ जगी ।३१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सगुणभजन 
निरूपणनाम” समास सातवा समाप्त 


जज 


दशक १० : समास ८ 
॥ श्रीराम ॥ 


ऐका प्रचितीचीं लक्षणें । प्रचित पाहेल तें शाहाणें । 
येर वेडे दैन्यवाणे । प्रचितीविण 


। १। 
नाना रलें नाना नाणीं । परीक्षुन न घेतां हानी । 
प्रचित न येतां निरूपणीं । बैसोंच नये । २। 
तुरंग शस्त्र दमून पाहिलें । बरें पाहातां प्रचितीस आले । 
तरी मग पाहिजे घेतलें । जाणते पुरुषी । ३। 
बीज उगवेलसें पाहावें । तरी मग द्रव्य घालून घ्यावें । 
प्रचित आलियां ऐकावें । निरूपण । ४ । 
देहीं आरोग्यता जाली । ऐसी जना प्रचित आली । 
तर मग आगत्य घेतली । पाहिजे मात्रा । ५। 
प्रचितीविण औषध घेणें । तरी मग धडचि विधडणें । 
अनुमानें जें कार्य करणें । तेंचि मूर्खपण । ६। 
प्रचितीस नाहीं आलें । आणी सुवर्ण करविले । 
तरी मग जाणावें ठकिलें । देखतदेखतां । ७ । 
शोधून पाहिल्याविण । कांहींतरी येक कारण । 
होणार नाहीं निर्वाण । प्राणास घडे । ८ । 
म्हणोनी अनुमानाचें कार्ये । भल्यांनी कदापि करूं नये । 
उपाय पाहातां अपाये । नेमस्त घडे । ९ । 


पाण्यांतील म्हैसीची साटी । करणें हें बुद्धिच खोटी । 
शोधिल्याविण हिंपुटी । होणें घडे ।१०। 


समास ८] * दशक १०% ४३१ 


विश्वासे घर घेतलें । ऐसें किती नाहीं ऐकिले । 
मैदें | मैंदावें केलें । तरी तें शोधिलें पाहिजे ।११। 
शोधल्याविण अन्नवस्त्र घेणें । तेणें प्राणास मुकणें । 
लटिक्याचा विश्वास धरणें । हेंचि मूर्खपण 


।१२। 
संगती चोराची धरितां । घात होईल तत्वतां । 

ठकु सितरु शोधितां । ठाई पडे ।१३। 
गैरसाळ तामगिरी । कोणी ९०, मुद्रा करी । 
नाना कपट परोपरी । शोधून पाहावें । १४। 
दिवाळखोराचा मांड । पाहातां वैभव दिसे उदंड । 

परी तें अवघें थोतांड । भंड पुढें ।१५। 
तैसें प्रचितीवीण ज्ञान । तेथें नाहीं समाधान । 
करून बहुतांचा अनुमान । अन्हीत जालें ।१६। 
मंत्र यंत्र उपदेसिले । नेणतें प्राणी तें गोविलें । 

जैसें झांकून मारिले । दुखणाईत । १७। 
वैद्य पाहिला परी कच्चा । तरी प्राण गेला पोराचा । 

येथें उपाये दुसऱ्याचा । काये चाले ।१८। 
दुःखें अंतरीं झिजे। आणी वैद्य पुसतां लाजे । 
तरीच मग त्यासी साजे । आत्महत्यारेपण ।१९। 
ह गर्व केला । तरी नेणत्याकरितां बुडाला । 

येथें कोणाचा घात जाला । बरें पाहा ।२०। 
पापाची खंडणा जाली । जन्मयातना चुकली 

ऐसी स्वयें प्रचित आली । म्हणिजे बरे ee 
परमेश्वरास 


वोळखिलें । आपण कोणसें कळले । 
आत्मनिवेदन जालें । म्हणिजे बरें ।२२। 
ब्रह्माइ कोणें केले । कासयाचे उभारले 
मुख्य कर्त्यास बोळखिले । म्हणिजे बरें i 


४३२ 


येथें अनुमान राहिला । 
प्राणी संशई बुडाला । 
हें परमार्थाचे वर्म । 
लटिकें मानी तो अधमोद्धम । 
येथें बोलण्याची जाली सीमा । 
असत्य नाहीं सर्वोत्तमा । 
माझे उपासनेचा बडिवार । 
मिथ्या बोलतां उत्तर । 
म्हणोनि सत्यचि बोलिले । 
मायोद्धवाचें शोधिलें । 
तेचि पुढे निरूपण । 
श्रोतीं सावध अंतःकर्ण । 
सूक्ष्म निरूपण लागलें । 
श्रोत्यांस पाहिजे उमजले । 
प्रचित पाहातां निकट । 
म्हणोनि हे खटपट । 
परिपाठेचि जरी बोलिलें । 
प्रचितसमाधान राखिले । 
ऐसी सांकडी दोहींकडे । 
दोनी राखोनियां कोडे । 
परिपाठ आणी प्रचित प्रमाण । 
श्रोते परम विचक्षण । 


» श्रीदासबोध + 


[समास ८ 


तरी परमार्थ केला तो वायां गेला । 
प्रितीविण 


। २४। 
लटिकें बोले तो अधम। 
येथार्थ जाणावा ।२५। 
नेणतां न कळे परमात्मा । 
तूं जाणसी ।२६। 
ज्ञान सांगावे साचार। 
प्रभूस लागे ।२७। 
कर्त्यास पाहिजे वोळखिलें । 
पाहिजे मूळ ।२८। 
बोलिलेंचि बोलिलें प्रमाण । 
घातलेचि घालावें ।२९। 
तेथे बोलिलेचि मागुतें बोलिले । 
म्हणौनियां ।३०। 
उडोन जाती परिपाठ । 
करणें लागे ।३१। 
तरी प्रचितसमाधान बुडाले । 
तरी परिपाठ उडे ।३२। 
म्हणौन बोलिलेचि बोलणें घडे । 
उकलून दाऊं ।३३। 
दोनी राखोन निरूपण । 
विवरोत पुढें ।३४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रचितनिरूपणनाम” 
समास आठवा समाप्त. 


mia] 


॥ श्रीराम ॥ 
आकाशीं वायो जाला निर्माण । तैसी ब्रह्मी मूळमाया जाण । 
त्या वायोमधें त्रिगुण । आणी पंचभूतें । १ । 
वटबीजी असे वाड । फोडून पाहातां न दिसे झाड । 
नाना वृक्षांचे जुंबाड । बीजापासून होती । २। 
तैसी बीजरूप मूळमाया । विस्तार जाला तेथूनियां । 
तिचें स्वरूप शोधुनियां । बरें पाहावें । ३। 
तेथें दोनी भेद दिसती । विवेकें पाहावी प्रचिती । 
निश्चळीं जे चंचळ स्थिती । तोचि वायो । ४ । 
तयामधें जाणीवकळा । जगज्जोतीचा जिव्हाळा । 
वायो जाणीव मिळोन मेळा । मूळमाया बोलिजे 


। ५। 
सरिता म्हणतां बायको भासे । तेथें पाहातां पाणीच असे । 
विवेकी हो समजा तैसें । मूळमायेसी । ६। 
वायो जाणीव जगज्जोती । तयास मूळमाया म्हणती । 
पुरुष आणी प्रकृती । याचेंच नांव । ७। 
वायोस म्हणती प्रकृती । आणि पुरुष म्हणती जगज्जोती । 
पुरुषप्रकृती शिवशक्ती । याचेंच नांव । ८ । 
वायोमधें जाणीव विशेष । तोचि प्रकृतीमधें 

प्रकृतीमधें पुरुष । 
ये गोष्टीचा विश्वास । धरिला पाहिजे i । ९। 


वायो शक्ति जाणीव ईश्वर । अर्धनारीनटेश्वर 


लोक म्हणती निरंतर । येणें प्रकारें | 


।१०। 


४३४ * श्रीदासबोध * [समास ९ 
वायोमध्यें जाणीव गुण । तेंचि ईश्वराचे लक्षण । 
तयापासून त्रिगुण । पुढें जालें । ११। 


तया गुणांमधें सत्वगुण । निखळ जाणीवलक्षण । 
त्याचा देहधारी आपण । विष्णु जाणा 


।१२। 
त्याच्या अंशें जग चाले । ऐसें भगवद्गीता बोले । 
गुंतले तेचि उगवले । विचार पाहातां ।१३। 
येक जाणीव वांटली । प्राणीमात्रांस विभागली । 
जाणजाणों वांचविली । सर्वत्र काया ।१४। 


तयेचें नांव जगज्जोती । प्राणीमात्र तिचेन जिती । 
याची रोकडी प्रचिती । प्रत्यक्ष पाहावी ।१५। 


पक्षी श्वापद किडा मुंगी । कोणीयेक प्राणी जगीं । 
जाणीव खेळे त्याचा आंगी । निरंतर 


।१६। 
जाणोनी काया पळविती । तेणें गुणें वांचती। 
दडती आणी लपती । जाणजाणों ।१७। 
आवघ्या जगास वांचविती । म्हणोनि नामें जगज्जोती । 
ते गेलियां प्राणी मरती । जेथील तेथें ।१८। 
मुळींचे जाणीवेचा विकार । पुढे जाला विस्तार । 
जैसे उदकाचे तुषार । अनंत रेणु ।१९। 


तैसे देव देवता देवतें भूतें । मिथ्या म्हणों नये त्यांतें। 
आपलाल्या सामर्थ्ये ते । सृष्टीमर्धे फिरती ।२०। 
सदा विचरती वायोस्वरूपें । स्वइच्छा पालटिती रूपें । 
आज्ञानप्राणी भ्रमें संकल्पें । त्यास बाधिती ।२१। 
ज्ञात्यास संकल्पचि असेना । म्हणोन त्यांचेच बाधवेना । 
याकारणें आत्मज्ञाना । अभ्यासावे ।२२। 


समास ९] * दशक १०% ४३५ 
en WN SN 


अभ्यासिलीयां आत्मज्ञान । सर्वकर्मास होये खंडण । 
हे रोकडी प्रचित प्रमाण । संदेह नाहीं ।२३। 
जञानेविण कर्म विघडे। हें तों कदापि न घडे। 
सद्गुरुवीण ज्ञान जोडे । हेंहि अघटीत ।२४। 
म्हणोन सद्गुरु करावा । सत्संग शोधून धरावा । 
तत्वविचार विवरावा । अंतर्यामी ।२५। 
तत्वें तत्व निरसोन जातां । आपला आपणचि तत्वता । 
अनन्यभावे सार्थकता । सहजचि जाली ।२६। 
विचार न करितां जें केलें। तें तें वाउगें वेर्थ गेलें । 
म्हणोनि विचारी प्रवर्तले । पाहिजे आधीं ।२७। 
विचार पाहेल तो पुरुषु । विचार न पाहे तो पशु । 
ऐसी वचनें सर्वेशु । ठाई ठाई बोलिला ।२८। 
सिद्धांत साधायाकारणें । पूर्वपक्ष लागे उडवणें । 
परंतु साधकां निरूपणे । साक्षात्कार ।२९। 


श्रवण मनन निजध्यास । प्रचितीनें बाणतां विश्वास । 
रोकडा साक्षात्कार सायास । करणेंचि नलगे ।३०। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'पृरुषप्रकृतिनाम” 


समास नववा समाप्त, 


Ju 


दशक ९० : समास ९० 
चळाचळनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 

गगनासारिखें ब्रह्म पोकळ । उदंड उंच अंतराळ । 
निर्गुण निर्मळ निश्चळ । सदोदित । १। 
त्यास परमात्मा म्हणती । आणिक नामें नेणों किती । 

परी तें जाणिजे आदिअंतीं । जैसें तैसें । २। 
विस्तीर्ण पसरला पैस । भोंबता दाटला अवकाश । 
भासचि नाहीं निराभास । जैसें तैसें । ३। 
चहूंकडे पाताळतळीं । अंतचि नाहीं अंतराळीं। 
कल्पांतकाळीं सर्वकाळी । संचलेंचि असे । ४ । 
ऐसें कांहीं एक अचंचळ । तें अचंचळीं भासे चंचळ । 
त्यास नामेंहि पुष्कळ । त्रिविधा प्रकारें । ५। 
न दिसतां नांव ठेवणें । न देखतां खूण सांगणें। 

असो हें जाणायाकारणें । नामाभिधानें । ६। 
मूळमाया मूळप्रकृति । मुळपुरुष ऐसें ह्मणती । 
शिवशक्ति नामें किती । नाना प्रकारे । ७ । 
परी जें नाम ठेविलें जया । आधीं बोळखावें तया। 
प्रचितीवीण कासया । वलगना करावी । ८ । 
रूपाचि न धरितां सोये । नामासरिसें भरंगळों नये । 
प्रत्ययाविण गळंगा होये । अनुमानज्ञानें । ९ । 


निश्चळ गगनीं चंचळ वारा । वाजों लागला भरारां। 
परी त्या गगना आणि समीरा । भेद आहे ।१०। 


समास १०] * दशक १०% ४३७ 


तैसें निश्चळ परब्रह्म । 
त्या भ्रमाचा संभ्रम । 
जैसा गगनीं चालिला पवन । 
इछा स्फूर्तिलक्षण । 
अहंपणें जाणीव जाली । 
माहाकारणकाया रचली । 
महामाया मूळप्रकृती । 
सूक्ष्म हिरण्यगर्भ म्हणती । 
ऐसें पंचीकर्ण शास्रप्रमये । 
हाणोन हें बोलणें होये । 
परमात्मा परमेश्वर । 
जगदीश जगदात्मा जगदेश्वरु । 
सत्तारूप ज्ञानस्वरूप । 
कारणरूप चिद्रूप । 
आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा । 
क्षेत्रज्ञ शिवात्मा जीवात्मा । 
इंद्रात्मा ब्रह्मात्मा हरिहरात्मा । 
वरुणवायोकुबेरात्मा । 
गण गंधर्व विद्याधर । 
सर्व लोकांचे अंतर । 
चंद्र सूर्य तारामंडळें । 
येकवीस स्वर्गे सप्त पाताळें । 


चंचळ माया भासला भ्रम । 


करून दाऊं । ११। 
तैसें निश्चळीं जालें चळण । 
स्फूर्णरूप ।१२। 
तेचि मूळप्रकृति बोलिली । 
ब्रह्माडीची ।१३। 
कारण ते अव्याकृती। 
विराट ते स्थूळ । १४। 
ईश्वरतनुचतुष्टये । 
जाणीव मूळमाया ।१५। 
परेश ज्ञानघन ईश्वरु । 
पुरुषनामें ।१६। 


प्रकाशरूप जोतिरूप । 
शुद्ध सूक्ष्म अलिप्त । १७। 
द्रष्टा साक्षी सर्वात्मा। 
देही कूटस्त बोलिजे ।१८। 
येमात्मा धर्मात्मा नैरुत्यात्मा । 
ऋषीदेवमुनिधर्ता ।१९। 
येक्ष किन्नर नारद तुंबर । 
तो सर्वातरात्मा बोलिजे । २०। 
भूमंडळें मेघमंडळे । 
अंतरात्माच वर्तवी । २१। 


४३८ * श्रीदासबोध * [समास १० 


गुप्त वल्ली पाल्हाळली । तिची पुरुषनामें घेतलीं । 
आतां स्त्रीनामें ऐकिलीं । पाहिजे श्रोतीं ।२२। 


मूळमाया जगदेश्वरी । परमविद्या परमेश्वरी । 
विश्ववंद्या विश्वेश्वरी । त्रैलोक्यजननी 


।२३। 
अंतहेतु अंतर्कळा । मौन्यगर्भ जाणीवकळा । 
चपळ जगज्जोती जीवनकळा । परा पश्यंती मध्यमा ।२४। 
युक्ति बुद्धि मति धारणा । सावधानता नाना चाळणा । 
भूत भविष्य वर्तमाना । उकलून दावी । २५। 
जागृति स्वप्न सुषुप्ती जाणे । तुर्या ताटस्ता अवस्ता जाणे । 
सुख दुःख सकळ जाणे । मानापमान । २६। 
ते परम कठीण कृपाळु । ते परम कोमळ स्नेहाळु । 
ते परम क्रोधी लोभाळु । मयदिवेगळी ।२७। 
शांती क्ष्मा विरक्ती भक्ती । अध्यात्मविद्या सायोज्यमुक्ति । 
विचारणा सहजस्थिती । जयेचेनी ।२८। 
पूर्वी पुरुषनामें बोलिली । उपरी स्त्रीनामें निरोपिलीं । 
आतां नपुषकनामें ऐकिलीं । पाहिजे चंचळाचीं । २९। 
जाणणें अंतःकर्ण चित्त । श्रवण मनन चैतन्य जीवित । 
येतें जातें सुचीत । होऊन पाहा ।३०। 
मीपण तूंपण जाणपण । ज्ञातेपण सर्वज्ञपण । 
जीवपण शिवपण ईश्वरपण । अलिप्तपण बोलिजे ।३९। 


ऐसी नामें उदंड असती । परी ते येकचि जगज्जोती । 
विचारवंत ते जाणती । सर्वातरात्मा ।३२। 


समास १०] * दशक १०* ४३९ 
DUST ee रके... आ... वकक 22 22 


आत्मा जगज्जोती सर्वज्ञपण । तीनी मिळोन येकचि जाण । 


अंतःकर्णचि प्रमाण । ज्ञेप्तीमात्र ।३३। 
ढीग जाले पदार्थाचे । पुरुष स्त्री नपुंसक नामाचे । 
परंतु सृष्टीरचनेचें । किती ह्यणोन सांगावे ।३४। 
सकळ चाळिता येक । अंतरात्मा वर्तवी अनेक । 
मुंगीपासून ब्रह्मादिक । तेणेंचि चालती ।३५। 
तो अंतरात्मा आहे कैसा । प्रस्तुत वोळखावा आमासा । 
नाना प्रकारींचा तमासा । येथेचि आहे ।३६। 


तो कळतो परी दिसेना । प्रचित येते परी भासेना । 
शरीरीं असे परी वसेना । येके ठाई 


।३७। 
तीक्षणपणें गगनीं भरे । सरोवर देखतांच पसरे । 
पदार्थ लक्षून उरे । चहुकडे ।३८। 
जैसा पदार्थ दृष्टीस दिसतो । तो त्यासारिखाच होतो । 
वायोहूनि विशेष तो । चंचळविषई ।३९। 
कित्येक दृष्टीनें देखे । कितीयेक रसनेनें चाखे । 
कितीयेक ते वोळखे । मनेंकरूनि ।४०। 
श्रोत्री बैसोन शब्द ऐकतो । घ्राणेंद्रियें वास घेतो । 
त्वचेइंद्रियें जाणतो । सीतोष्णादिक ।४९। 
ऐशा जाणे अंतर्कळा । सकळामधें परी निराळा । 
पाहातां त्याची अगाध लीळा । तोचि जाणे ।४२। 


तो पुरुष 


ना सुंदरी । बाळ तारुण्य ना कुमारी । 
नपुंसकाचा 


देहधारी । परी नपुंसक नव्हे ।४३। 


४० * श्रीदासबोध * [समास १० 


तो चालवी सकळ देहासी । करून अकर्ता म्हणती त्यासी । 
तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रवासी । देही कूटस्त बोलिजे ।४४। 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
दोनी पुरुष लोकीं असती । क्षराक्षर बोलिजेती । 
सर्व भूतें क्षर म्हणती । अक्षर कूटस्त बोलिजे ।४५। 
उत्तम पुरुष तो आणीक । निःप्रपंच निःकळंक । 
निरंजन परमात्मा येक । निर्विकारी ।४६। 
च्यारी देह निरसावे । साधकें देहातीत व्हावें । 
देहातीत होतां जाणावें । अनन्य भक्त ।४७। 
देहमात्र निरसुनी गेला । तेथें अंतरात्मा कैसा उरला । 
निर्विकारी विकाराला । ठाव नाहीं ।४८। 
निश्चळ परब्रह्म येक । चंचळ जाणावें माईक । 
ऐसा प्रत्यय निश्चयात्मक । विवेकें पाहावा ।४९। 
येथें बहुत नलगे खळखळ । येक चंचळ येक निश्चळ । 
शाश्वत कोणतें केवळ । ज्ञानें वोळखावें ।५०। 
असार त्यागून घेईजे सार । म्हणोन सारासारविचार । 
नित्यानित्य निरंतर । पाहाती ज्ञानी ।५१। 
जेथे ज्ञानचि होते विज्ञान । जेथें मनचि होतें उन्मन । 
तेथें कैंचें चंचळपण । आत्मयासी ।५२। 
सांगणोवांगणीचें काम नव्हे । आपुल्या अनुभवें जाणावें। 
प्रत्ययाविण सिणावें । तेंचि पाप ।५३। 


समास १०] * दशक १०% ४४१ 
नाहीं 

सत्यायेवढें सुकृत नाहीं । असत्यायेवढे पाप नाहीं । 

प्रचितीविण कोठेचि नाहीं । समाधान ।५४। 


सत्य म्हणिजे स्वरूप जाण । असत्य माया हें प्रमाण । 
येथें निरोपिलें पापपुण्य । रूपेंसहित 


।५५। 
दृश्य पाप वोसरलें । पुण्य परब्रह्म उरले । 
अनन्य होतांच जालें । नामातीत ।५६। 
आपण वस्तु स्वतसिद्ध । तेथें नाहीं देहसमंध । 
पापरासी होती दग्ध । येणें प्रकारें ।५७। 
येरवीं ब्रह्मज्ञानेंबीण । जें जें साधन तो तो सीण । 
नाना दोषांचे क्षाळण । होईल कैसें ।५८। 
पापाचे वळलें शरीर । पापचि घडे तदनंतर । 
अंतरीं रोग वरीवरी उपचार । काय करी ।५९। 
नाना क्षेत्री हें मुंडिलें । नाना तीर्थी हें दंडिले । 
नाना निग्रही खंडिले । ठाई ठाई ।६०। 
नाना मृत्तिकेनें घांसिलें । अथवा तप्तमुद्ेनें लासिले । 
जरी हें वरीवरी तासिलें । तरी शुद्ध नव्हे ।६१। 
सेणाचे गोळे गिळिले । गोमुत्राचे मोघे घेतले । 
माळा रुद्राक्ष घातले । काष्ठमणी ।६२। 
वेष वरीवरी केला । परी अंतरीं दोष भरला । 
त्या दोषाच्या दहनाला । आत्मज्ञान पाहिजे ।६३। 


नाना व्रतें नाना दानें । नाना योग तीर्थाटणें । 
सर्वाहुनी कोटीगुणे । महिमा आत्मज्ञानाचा ।६४। 


४४२ * श्रीदासबोध * [समास १० 


आत्मज्ञान पाहे सदा । त्याच्या पुण्यास नाहीं मर्यादा । 
दुष्ट पातकाची बाधा । निरसोन गेली ।६५। 


वेदशास्त्री सत्यस्वरूप । तेंचि ज्ञानियांचे रूप । 
पुण्या जालें अमूप । सुकृतें सीमा सांडिली ।६६। 
या प्रचितीच्या गोष्टी । प्रचित पाहावी आत्मदृष्टी । 


प्रचितवेगळे कष्टी । होऊंच नये । ६७। 
आगा ये प्रचितीचे लोक हो । प्रचित नस्तां अवघा शोक हो । 
रघुनाथकृपेनें राहो । प्रत्यय निश्चयाचा ।६८। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चळाचव्यनिरूपणनाम” 
समास दहावा समाप्त. 
पाप 


दशक दहावा समाप्त 
| 


दशक अकरावा ; भीमदशक 


दशक ९९ : समास ९ | 
सिद्धांतनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
आकाशापासून वायो होतो । हा तों प्रत्यये येतो। 
वायोपासून अग्नी जो तो । सावध ऐका । 
वायोची कठिण घिसणी । तेथें निर्माण जाला वन्ही । 
मंद वायो सीतळ पाणी । तेथुनि जालें । 
आपापासून जाली पृथ्वी । ते नाना बीजरूप जाणावी । 
बीजापासून उत्पत्ति व्हावी । हा स्वभावचि आहे । 
मुळीं सृष्टी कल्पनेची । कल्पना आहे मुळींची । 
जयेपासून देवत्रयाची । काया जाली । 
निश्चव्ठामधें चंचळ । तेचि कल्पना केवळ । 
अष्टधा प्रकृतीचे मूळ । कल्पनारूप । 
कल्पना तेचि अष्टधा प्रकृति । अष्टधा तेचि कल्पनामूर्ती । 
मुळाग्रापासून उत्पत्ति । अष्टधा जाणावी । 
पांच भूतें तीन गुण । आठ जालीं दोनी मिळोन । 
म्हणौनि अष्टधा प्रकृति जाण । बोलिजेते । 
मुळीं कल्पनारूप जाली । पुढें तेचि फांपावली । 
केवळ जडत्वास आली । सृष्टिरूपें । 


मुळीं जाली ते मूळमाया । त्रिगुण जाले ते गुणमाया । 
जडत्व पावली ते अविद्या माया । सृष्टिरूपें । 


डड 


००८ ९ सिमात * श्रीदासबोध + [समास १ 


पुढें च्यारी खाणी जाल्या । च्यारी वाणी विस्तारल्या । 
नाना योनी प्रगटल्या । नाना वेक्ती 


।१०। 
ऐसी जाली उभारणी । आतां ऐका संव्हारणी । 
मागील दशकीं विशद करूनि । बोलिले असे ।११। 
परतु आतां संकळित । बोलिजेल संव्हारसंकेत । 
श्रोते वक्ते येथें चित्त । देऊन ऐका ।१२। 
शत वर्षें अनावृष्टि । तेथे आटेल जीवसृष्टि । 
ऐशा कल्पांताच्या गोष्टी । शास्त्री निरोपिल्या ।१३। 
बाराकळीं तपे सूर्य । तेणें पृथ्वीची रक्षा होये । 
मग ते रक्षा विरोन जाये । जळांतरीं । १४। 
तें जळ शोषी वैश्वानरु । वन्ही झडपी समीरु। 
समीर वितुळे निराकारु । जैसे तैसें । १५। 
ऐसी सृष्टिसंव्हारणी जाली । मागां विस्तारे बोलिली । 
मायानिरासें उरली । स्वरूपस्थिति । १६। 
तेथें जीवशिव पिंडब्रह्मंड । आटोन गेलें थोतांड । 
मायेअविद्येचें बंड । वितळोन गेलें ।१७। 
विवेकेचि बोलिला क्षये । म्हणोनि विवेकप्रळये । 
विवेकी जाणती काये । मूर्खास कळे । १८। 
सृष्टि शोधितां सकळ । येक चंचळ येक निश्चळ । 
चंचळास कर्ता चंचळ । चंचळरूपी ।१९। 
जो सकळ शरीरीं वर्ते । सकळ कर्तुत्वास प्रवर्ते । 
करून अकर्ता हा वर्ते । शब्द जया ।२०। 


राव रंक ब्रह्मादिक । सकळांमधें वर्ते येक। 
नाना शरीरें चाळक । इंद्रियेंद्वारें ।२९। 


समास १] * दशक ११% ४४५ 


त्यास परमात्मा बोलती । सकळ कर्ता ऐसें जाणती । 
परि तो नासेल प्रचिती । विवेकें पाहावी ।२२। 
जो स्वानामधें गुरुगुरितो । जो सूकरांमधें कुरुकुरितो । 
गाढवी भरोन भुकतो । आटाहास्यें । २३। 


लोक नाना देह देखती । विवेकी देहांत पाहाती । 
पंडित समदर्शनें घेती । येणें प्रकारें । २४। 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चैव श्वपाके च पंडिता: समदर्शिन: ॥ 
देह पाहातां वेगळाले । परंतु अंतर येकचि जालें । 


प्राणीमात्र देखिलें । येकांतरें । २५। 
अनेक प्राणी निर्माण होती । परी येकचि कळा वर्तती । 
तेथे नांव जगज्जोती । जाणती कळा ।२६। 
श्रोत्री नाना शब्द जाणे । त्वचेमधे सीतोष्ण जाणे । 
चक्षुमधें पाहों जाणे । नाना पदार्थ ।२७। 
रसनेमधें रस जाणे । घ्राणामधें वास तो जाणे। 
कर्मइंद्रियामधें जाणे । नाना विषयस्वाद ।२८। 
सूक्ष्म रूपें स्थूळ रक्षी । नाना सुखदुःखें परीक्षी। 
त्यास म्हणती अंतरसाक्षी । अंतरात्मा ।२९। 


आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा । चैतन्य सर्वात्मा सूक्ष्मात्मा । 
जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा । द्रष्टा साक्षी सत्तारूप ।३०। 
विकारामधील विकारी । अखंड नाना विकार करी । 
तयास वस्तु म्हणती भिकारी। परम हीन ।३१। 


४४६ * श्रीदासबोध * [समास १ 
ee SN 2. 


सर्व येकचि दिसती । अवघा येकंकार करिती । 


ते अवघी माईक स्थिती 
चंचळ माया ते माईक 
नित्यानित्यविवेक 

जातो जीव तो प्राण 
जन्मतो जीव तो जाण 
ऐक्य जीव तो ब्रह्मांश 
येथें सांगितले विशेष 
असो हें अवघे चंचळ 
निश्चळ तें निश्चळ 
आद्य मध्य अवसान 
निर्विकारी निर्गुण निरंजन 
उपाधिनिरासें तत्वतां 
विवंचून पाहों जातां 


। चंचळामध्यें ।३२। 
। निश्चळ परब्रह्म येक। 
। याकारणें ।३३। 
। नेणे जीव तो अज्ञान। 
। वासनात्मक । ३४। 
। जेथें पिंडब्रह्मांडनिरास । 
। चत्वार जीव ।३५। 
। चंचळ जाईल सकळ । 
। आदिअंतीं ।३६। 
। जे वस्तु समसमान। 
। निःसंग निः प्रपंच ।३७। 
। जीवशिवास ऐक्यता । 
। उपाधि कैंची ।३८। 


असो जाणणें तितुकें ज्ञान । परंतु होतें विज्ञान । 


मनें वोळखावे उन्मन 
वृत्तीस न कळे निवृत्ति 
गुणातीत साधक संतीं 
श्रवणापरीस मनन सार 
निजध्यासें साक्षात्कार 
निर्गुणं जे अनन्यता 
लक्ष्यांश वाच्यांश आतां 
अलक्षी राहिलें लक्ष 


। कोण्या प्रकारें ।३९। 
। गुणास कैंची निर्गुणप्राप्ती । 
। विवेकें केलें ।४०। 
। मननें कळे सारासार । 
। निःसंग वस्तु ।४१। 
। तेचि मुक्ति सायोज्यता । 
। पुरे जाला ।४२। 
। सिद्धांतीं कैंचा पूर्वपक्ष । 


अप्रत्यक्षास कैंचें प्रत्यक्ष । असोन नाहीं ।४३। 


समास २] * दशक ११% ४४७ 
कक. उ 


असोन माईक उपाधी । तेचि सहजसमाधी । 
श्रवणें वळावी बुद्धी । निश्चयाची ।४४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सिद्धाततरिरूपणनाम” 
समास पहिला समाप्त, 
पण 
दशक ९९ : समास २ 


चत्वारदेवनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 

येक निश्चळ येक चंचळ । चंचकीं गुंतले सकळ । 
निश्च तें निश्चळ । जैसें तैसें । १। 
पाहे निश्चळाचा विवेक । ऐसा लक्षांमधें येक । 
निश्चळाऐसा निश्चयात्मक । निश्चळचि तो । २। 
या निश्चळाच्या गोष्टी सांगती । पुन्हां चंचळाकडे धांवती । 
चंचळचक्रीं निघोन जाती । ऐसे थोडे । ३। 
चंचळीं चंचळ जन्मले । चंचळाचिमधें वाढलें । 
अवघें चंचळचि बिंबले । जन्मवरी । ४। 
पृथ्वी अवघी चंचळाकडे । करणें तितुकें चंचळी घडे । 
चंचळ सांडून निश्चळीं पवाडे । ऐसा केंचा ।५। 
चंचळ कांहीं निश्चलेना । निश्चळ कदापी चळेना । 
नित्यानित्यविवेकें जना । उमजे कांहीं । ६ । 
कांहीं उमजले तरी नुमजे । कांहीं 


कांही हीं समजलें तरी न समजे । 
| बुझे तरी निर्बुजे । किंचित मात्र । ७ । 


संदेह अनुमान आणि भ्रम । अवघा चंचळामधें श्रम । 
निश्वळीं कदा नाहीं वर्म । समजलें पाहिजे । ८ । 


४४८ 


चंचळाकरी तितुकी माया 
लाहान थोर म्हणावया 
सगट माया विस्तारली 
चित्रविचित्र विकारली 
नाना उत्पत्ती नाना विकार 
नाना पदार्थ मकार 
विकारवंत विकारलें 
अमर्याद दिसों लागलें 
मग नाना शरीरें निर्माण जालीं 
भाषापरत्वें कळों आलीं 
मग नाना रीति नाना दंडक 
वर्तो लागले सकळ लोक 
अष्टधा प्रकृतीची शरीरें 
पुढें आपुलाल्या प्रकारें 
नाना मतें निर्माण जालीं 
नाना प्रकारीचीं उठिलीं 
जैसा प्रवाह पडिला 
कोण वारील कोणाला 
पृथ्वीचा जाला गळांठा 
कोण खरा कोण खोटा 
आचार बहुकचित पडिला 
अवघा वरपंगचि जाला 
देव जाले 
भूतादेवतांचे 


» श्रीदासबोध + 


थोतांड । येकचि जालें 


[समास २ 


माईक जाये विलया। 


कार्य नाहीं । ९। 
अष्टधा प्रकृति फांपावली । 
नाना रूपें ।१०। 
नाना प्राणी लाहान थोर । 
नाना रूपें ।११। 
सूक्ष्म जडत्वास आले । 
कांहींचाबाहीं ।१२। 
नाना नामाभिधानें ठेविली । 
कांहीं कांहीं ।१३। 
आचार येकाहून येक । 
लोकाचारे । १४। 
निर्माण जालीं लाहानथोरें । 
वर्तो लागती । १५। 
नाना पाषांडे वाढली । 
नाना बंडें ।१६। 
तैसाच लोक चालिला । 
येक नाहीं ।१७। 
येकाहून येक मोठा। 
कोण जाणे ।१८। 
। कित्येक पोटासाठी बुडाला । 
साभिमानें ।१९। 
उदंड । देवांचे मांडले भंड । 
।२०। 


समास २] * दशक ९९७ 2. 
मुख्य देव तो कळेना । काशास कांहींच मिळेना । 
येकास येक वळेना । अनावर । २१। 
ऐसा नासला विचार । कोण पाहातो सारासार । 
कैंचा लहान कैंचा थोर । कळेचिना ।२२। 
शास्त्रांचा बाजार भरला । देवांचा गल्बला जाला । 
लोक कामनेच्या व्रताला । झोंबोन पडती ।२३। 
ऐसें अवघें नासले । सत्यासत्य हारपले । 
अवघें अनायेक जालें । चहूंकडे । २४। 
मतामतांचा गल्बला । कोणी पुसेना कोणाला । 
जो जे मती सांपडला । तयास तेचि थोर । २५। 
असत्याचा अभिमान । तेणें पाविजे पतन । 
हाणोनियां ज्ञाते जन । सत्य शोधिती ।२६। 
लोक वर्ती सकळ | तें ज्ञात्यास करतळामळ । 
आतां ऐका केवळ । विवेकी हो ।२७। 
लोक कोण्या पंथें जाती । आणि कोण्या देवास भजती । 
ऐसी हे रोकडी प्रचिती । सावध ऐका ।२८। 
मृत्तिका धातु पाषाणादिक । ऐसिया प्रतिमा अनेक । 
लोकांचा दंडक । प्रतिमादेवीं ।२९। 
नाना देवांचे अवतार । चरित्रे ऐकती येक नर | 
जप ध्यान निरंतर । करिती पूजा ।३०। 
येक सकळांचा अंतरात्मा । विश्वी बरे जो विश्वात्मा । 
ष्टा साक्षी ज्ञानात्मा । मानिती येक ।३९। 
क क वि ie । कदापी नव्हेति चंचळ। 
। वस्तुच ते ।३२। 


I780 Dasbodh (Marathi )_Section_ 


I5_I_ Front 


४५० * श्रीदासबोध » [समास ३ 
येक नाना प्रतिमा । दुसरा अवतारमहिमा। 
तिसरा तो अंतरात्मा । चौथा तो निर्विकारी ।३३। 
ऐसे हे चत्वार देव । सृष्टीमधील स्वभाव। 
यावेगळा अंतर्भाव । कोठेंचि नाहीं । ३४। 
अवघें येकचि मानिती । ते साक्ष देव जाणती । 
परतु अष्टधा प्रकृति । बोळखिली पाहिजे ।३५। 
प्रकृतीमधील देव । तो प्रकृतीचा स्वभाव। 
भावातीत माहानभाव । विवेकें जाणावा 


।३६। 
जो निर्मळास ध्याईल । तो निर्मळचि होईल । 
जो जयास भजेल । तो तद्रूप जाणावा ।३७। 
क्षीर नीर निवडिती। ते राजहंस बोलिजेती । 
सारासार जाणती । ते माहानभाव ।३८। 
अरे जो चंचळास ध्याईल । तो सहजचि चळेल। 
जो निश्चळास भजेल । तो निश्चळचि ।३९। 


प्रकृतीसारिखें चालावे । परी अंतरीं शाश्वत वोळखावे । 
सत्य होऊन वतविं । लोकांऐसें ।४०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चत्वारदेवनिरूपणनाम” 
समास दुसरा समाप्त 


aa] 
दशक १९: समास ३ 
॥ श्रीराम ॥ 
बहुतां जन्मांचा सेवट । नरदेह सांपडे अवचट । 
येथें वर्तावें चोखट । नीतिन्यायें । १। 


॥780 Dasbodh (Marathi)_Section._I5-l_Back 


समास ३] * दरक ११० ७७, 
प्रपंच करावा नेमक । पाहावा परमार्थविवेक । 
जेणेंकरितां उभय लोक । संतुष्ट होती २५ 
शत वरुषें वय नेमिले । त्यात बाळपण नेणतां गेलें । 
तारुण्य अवघें वेचले । विषयांकडे । ३। 
वृद्धधणी नाना रोग । भोगणें लागे कर्मभोग । 
आतां भगवंताचा योग । कोणे वेळे । ४ । 
राजिक देविक उदेग चिता । अन्न वस्त्र देहममता । 
नाना प्रसंगे अवचिता । जन्म गेला । ५ । 
लोक मरमरों जाती । वडिले गेलीं हे प्रचिती । 
जाणत जाणत निश्चिती । काये मानिलें । ६। 
अग्न गृहासी लागला । आणि सावकास निजेला । 
तो कैसा म्हणावा भला । आत्महत्यारा । ७। 
पुण्यमार्ग अवघा बुडाला । पापसंग्रह उदंड जाला । 
येमयातनेचा झोला । कठीण आहे । ८ । 
तरी आता ऐसें न करावें । बहुत विवेकें बर्तावें। 
इहलोक परत्र साधावे । दोहींकडे द 
आळसाचें फळ रोकडे । जांभया देऊन निद्रा पडे । 
5 म्हणौन आवडे । आळसी लोकां ।१०। 
साक्षेप करितां कष्टती । परंतु पुढें सुरवाडती 
खाती जेविती सुखी होती । येत्नेंकरूनी गा 
आळस उदास । 
आळसें ला पी । ह की 0000 | 
०७०, आळस नसावा । तरीच पाविजे वा. 
परत्री जीवा। समाधान डा 


"7800950 (Marathi) Soin 


व्हि 5.2. Front, 


४५२ 


प्रेल करावा तो कोण । 
सावध करून अंतःकरण । 
प्रात: काळीं उठावें । 
येथानशक्ति आठवावे । 
मग दिशेकडे जावें । 
शौच्य आच्मन करावें । 
मुखमार्जन प्रातःस्नान । 
पुढें वैश्यदेव उपासन । 
कांहीं फळाहार घ्यावा । 
सुशब्दें राजी राखावा । 
ज्या ज्याचा जो व्यापार । 
दुश्चितपणें तरी पोर । 
चुके ठके विसरे सांडी । 
दुश्रित आळसाची रोकडी । 
याकारणें सावधान । 
तरी मग जेवितां भोजन । 
पुढे भोजन जालियांवरी । 
येकांती जाऊन विवरी । 
तरीच प्राणी शाहाणा होतो । 
लोक खाती आपण पाहातो । 
ऐक सदेवपणाचें लक्षण । 
प्रपंचवेवसायाचें ज्ञान । 
कांहीं मेळवी मग जेवी 
शरीर कारणी लावी । 


* श्रीदासबोध * 


[समास ३ 
हेचि ऐका निरूपण । 
निमिष्य येक (९३ 
कांहीं पाठांतर करावें । 
सर्वोत्तमासी ।१५। 
जे कोणासिच नव्हे ठावें । 
निर्मळ जळें ।१६। 
संध्या तर्पण देवतार्चन । 
येथासांग । ९७। 
मग संसारधंदा करावा । 
सकळ लोक ।१८। 
तेथें असावें खबर्दार । 
वेढा लावी ।१९। 
आठवण जालियां चर्फडी । 
प्रचित पाहा ।२०। 
येकाग्र असावें मन। 
गोड वाटे ।२९। 
कांही वाची चर्चा करी। 
नाना ग्रंथ ।२२। 


नाहीतरी मूर्खचि राहातो । 
दैन्यवाणा ।२३। 


रिकामा जाऊं नेदी येक क्षण । 
बरें पाहे । २४। 


गुंतल्या लोकांस उगवी । 
कांहीं तरी ।२५। 


I780 Dasbodh (Marathi) Section I5_2_Back 


समास ४] * दशक ११% ४५३ 
स क क NNN NN 


कांहीं धर्मचर्चा पुराण । हरीकथा निरूपण । 


वायां जाऊं नेदी क्षण । दोहींकडे ।२६। 
ऐसा जो सर्वसावध । त्याचा कैंचा असेल खेद । 
विवेकें तुटला समंध । देहबुद्धीचा ।२७। 
आहे तितुकें देवाचें । ऐसे वर्तणें निश्चयाचें। 
मूळ तुटे उद्वेगाचें । येणें रीतीं । २८। 
प्रपंची पाहिजे सुवर्ण । परमार्थी पंचिकर्ण । 
महावाक्याचें विवरण । करितां सुटे ।२९। 


कर्म उपासना आणि ज्ञान । येणें राहे समाधान । 
परमार्थाचे जें साधन । तेचि ऐकत जावें ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सिकवणनिरूपणनाम” 
समास तिसरा समाप्त, 


दशक १९ : समास ४ 
सारविवेकनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म म्हणिजे निराकार । गगनासारिखा विचार । 
विकार नाहीं निर्विकार । तेचि ब्रह्म 


mi 


। १। 
ब्रह्म म्हणिजे निश्चळ । अंतरात्मा तो चंचळ । 
द्रा साक्षी केवळ । बोलिजे तया । २। 
तो अंतरात्मा म्हणिजे देव । त्याचा चंचळ स्वभाव । 
पाळिताहे सकळ जीव । अंतरीं वसोनी । ३। 


त्यावेगळे जड पदार्थ । तेणेंवीण देह वेर्थ। 


तेणेचि कळे परमार्थ । सकळ कांहीं । ४ । 


डए्ड 


* श्रीदासबोध * [समास ४ 
कर्ममार्ग उपासनामार्ग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमार्ग। 
्रवृततिमार्ग निवृत्तिमार्ग । देवचि चालवी ।५। 
चंचळेविण निश्चळ कळेना । चंचळ तरी स्थिरावेना । 
ऐसे हे विचार नाना । बरे पाहा । ६। 
चंचळनिश्चछाची संधी । तेथें भांबावते बुद्धि । 
कर्ममार्गाचे जे विधी । ते मग ऐलिकडे । ७ । 
देव या सकळांचें मूळ । देवास मूळ ना डाळ | 
परब्रह्म तें निश्चळ । निर्विकारी । ८ । 
निर्विकारी आणि विकारी । येक म्हणेल तो भिकारी । 
विचाराची होते वारी । देखतदेखतां । ९। 
सकळ परमार्थास मूळ । पंचीकर्ण माहावाक्य केवळ । 
तेचि करावें प्रांजळ । पुनःपुन्हा ।१०। 
पहिला देह स्थूळकाया । आठवा देह मूळमाया । 
अष्ट देह निर्शलियां । विकार कैंचा । ११। 
याकारणें विकारी । साचाऐसी बाजीगरी। 
येक समजे येक खरी । मानिताहे ।१२। 
उत्पत्ति स्थिती संव्हार । यावेगळा निर्विकार । 
कळायासाठी सारासार । विचार केला ।१३। 
सार असार दोनी येक । तेथें कैंचा उरला विवेक । 
परीक्षा नेणती रंक । पापी करंटे ।१४। 
जो येकचि विस्तारला । तो अंतरात्मा बोलिला । 
नाना विकारी विकारला । निर्विकारी नव्हे ।१५। 


समास ४] * दशक ११५ ४५५ 


ऐसें प्रगटचि आहे । आपुल्या प्रत्ययें पाहें । 


काय राहे काय न राहे । हें कळेना । १६। 
जें अखंड होत जातें । जें सर्वदा संव्हारतें । 
रोकडे प्रचितीस येतें । जनामधें । १७। 
येक रडे येक चर्फडी । येकांची धरी नरडी। 
येकमेकां झोंबती बराडी । दुकळळले जैसे । १८। 
नाहीं न्याये नाहीं नीति । ऐसे हे लोक वर्तती। 
आणि अवधेंच सार म्हणती । विवेकहीन ।१९। 
धोंडे सांडून सोनें घ्यावें । माती सांडून अन्न खावे । 
आणि आवधेचि सार म्हणावें । बाष्कळपणें ।२०। 
म्हणौनि हा विचार करावा । सत्यमार्ग तोचि धरावा । 
लाभ जाणोन घ्यावा । विवेकाचा । २१। 
सारगार येकचि सरी । तेथें परीक्षेस कैंची उरी । 
याकारणें चतुरीं । परीक्षा करावी ।२२। 


जेथें परीक्षेचा अभाव । तेथें दे घाव घे घाव। 
सगट सारिका स्वभाव । लौंदपणाचा ।२३। 
घेव ये तेचि घ्यावें । घेव न ये तें सांडावे । 
उच नीच वोळखावे । त्या नांव ज्ञान । २४। 
संसारसांतेस आले । येक लाभें अमर जाले । 
येक ते करंटे ठकले । मुदल गेलें ।२५। 
जाणत्यानें ऐसें न करावें । सार तेंचि शोधून घ्यावें । 
असार तें जाणोन त्यागावें । वमक जैसें ।२६। 
तें छै वमक करी प्राशन । तरी तें स्वानाचें लक्षण । 
सुचिस्मंत ब्राह्मण । काय करी । २७। 


[समास ५ 


००00 000.) न ककवा जि 
जेहिं जैसें संचित केलें । तयास तैसेचि घडलें । 
जें अभ्यासीं पडोन जडलें । तें तों सुटेना । २८। 
येक दिव्यान्नें भक्षिती । येक विष्ठा सावडिती । 
आपल्या वडिलांचा घेती । साभिमान ।२९। 
असो विवेकेंविण । बोलणें तितुका सीण। 
कोणीयेकें श्रवण मनन । केलेचि करावें ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सारविवेकनिरूपणनाम' 
समास चौथा समाप्त. 


aa 
दशक ९९ : समास ५ 
राजकारणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 

कर्म केलेचि करावें । ध्यान धरिलेचि धरावें । 
विवरलेंचि विवरावें । पुन्हां निरूपण । १ । 
तैसें आम्हांस घडलें । बोलिलेचि बोलणें पडिलें । 

कां जें विघडलेचि घडलें । पाहिजे समाधान । २। 
अनन्य राहे समुदाव । इतर जनास उपजे भाव । 
ऐसा आहे अभिप्राव । उपायाचा । ३। 
मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण। 
तिसरे तें सावधपण । सर्वविषई । ४ । 
चौथा अत्यंत साक्षेप । फेडावे नाना आक्षेप । 
अन्याये थोर अथवा अल्प । क्ष्मा करीत जावे । ५ । 


जाणावें पराचे अंतर । उदासीनता निरंतर । 
नीतिन्यायासि अंतर । पडोंच नेदावें I! 


समास ५] * दशक ११% ४५७ 


संकेतें लोक वेधावा । येकूनयेक बोधावा । 


प्रपंचहि सावरावा । येथानशक्त्या । ७ । 
प्रपंघलभयो वोळखावा । धीर बहुत असावा। 
संमंध पडों नेदावा । अति परी तयाचा । ८ । 
उपाधीसी विस्तारावें । उपाधींत न संपडावें। 
नीचत्व पहिलेच घ्यावें । आणि मूर्खपण ॥ ९३ 


दोष देखोन झांकावे । अवगुण अखंड न बोलावे । 
दुर्जन सांपडोन सोडावे । परोपकार करूनी ।१०। 


तहे भरोंच नये। सुचावे नाना उपाये। 
नव्हे तेचि करावें कार्ये । दीर्घ प्रेलें । ११। 


फड नासोंचि नेदावा । पडिला प्रसंग सांवरावा । 
अतिवाद न करावा । कोणीयेकासी 


।१२। 
दुसऱ्याचे अभिष्ट जाणावें । बहुतांचे बहुत सोसावे । 
न सोसे तरी जावें । दिगांतराप्रती ।१३। 
दुःख दुसर्‍याचे जाणावें । ऐकोन तरी वांटून घ्यावे । 
बरे वाईट सोसावे । समुदायाचें । १४। 
अपार असावें पाठांतर । सन्निधचि असावा विचार । 
सदा सर्वदा तत्पर । परोपकारासी ।९५। 
शांती करून करवावी । तहे सांडून सांडवावी । 
हल करूनी करवावी । बहतां ।१६। 
करणें असेल अपाये । तरी बोलोन दाखऊं नये । 
प्रत्यये । प्रचितीस आणावा । १७। 
वी च सोसीना । त्यास बहुत लोक मिळेना । 


उरेना । महत्व आपुले ह 


४५८ * श्रीदासबोध * [समास "श्रीदासबोध * [समास ५ 
न अब 3 जल. 2... लन 


राजकारण बहुत करावें । परंतु कळोंच नेदावें। 
परपीडेवरी 


नसावें । अंतःकरण ।१९। 
लोक पारखून सांडावे । राजकारणें अभिमान झाडावे । 
पुन्हा मेळवून घ्यावें । दुरील दोरे ।२०। 


हिरवटासी दुरी धरावें । कचरटासी न बोलावें । 

समंध पडतां सोडून जावें । येकीकडे ।२१। 
ऐसें असो राजकारण । सांगतां तें असाधारण । 

सुचित अस्तां अंतःकरण । राजकारण जाणे ।२२। 
वृक्षी रूढासी उचलावे । युद्धकर्त्यास ढकलून द्यावें । 
कारबाराचें सांगावें । आंग कैसें ।२३। 
पाहातां तरी सांपडेना । कीर्ति करूं तरी राहेना । 
आलें वैभव अभिळासीना । कांही केल्या । २४। 
येकांची पाठी राखणें । येकांस देखो न सकणें। 

ऐसीं नव्हेत कीं लक्षणें । चातुर्याची 


।२५। 
न्याय बोलतांहि मानेना । हित तेचि न ये मना। 
येथें कांहींच चालेना । त्यागेंविण ।२६। 
श्रोतीं कळोन आक्षेपिलें । म्हणौन बोलिलेचि बोलिलें । 
न्यूनपूर्ण क्ष्मा केलें । पाहिजे श्रोतीं । २७। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'राजकारणनिरूपणनाम” 
समास पाचवा समाप्त. 
०0 


दशक १९ : समास ८ 


॥ श्रीराम ॥ 
शुद्ध नेटकें ल्याहावें । लेहोन शुद्ध शोधावें। 
शोधून शुद्ध बाचावें । चुकों नये । 
विशकळित मात्रुका नेमस्त कराव्या । धाट्या जाणोन सदृढ धराव्या । 
रंग राखोन भराव्या । नाना कथा । 
जाणायाचें सांगतां न ये । सांगायाचें नेमस्त न ये। 


समजल्याविण कांहींच न ये । कोणीयेक । 
हरिकथा निरूपण । नेमस्तपणें राजकारण । 
वर्तायाचें लक्षण । तेंही असावें । 


पुसों जाणे सांगों जाणे । अर्थात करू जाणे। 
सकळिकांचें राखों जाणे । समाधान । 


दीर्घ सूचना आधीं कळे । सावधपणें तर्क प्रबळे । 
जाणजाणोनि निवळे । येथायोग्य । 
ऐसा जाणे जो समस्त । तोचि महंत बुद्धिवंत । 
यावेगळें अंतवंत । सकळ कांहीं । 
ताळवेळ तानमानें । प्रबंद कविता जाड वचनें । 
मज्यालसी नाना चिन्हें । सुचती जया । 
जो येकांतास तत्पर । आधीं करी पाठांतर। 
अथवा शोधी अर्थांतर । ग्रंथगर्भीचें । 
आधींच सिकोन जो सिकवी । तोचि पावे श्रेष्ठ पदवी । 


९ 


गुंतल्या लोकांस उगवी । विवेकबळें ।१०। 


४६० * श्रीदासबोध * [समास ६ 
अक्षर सुंदर वाचणें सुंदर । बोलणें सुंदर चालणें सुंदर । 
भक्ति ज्ञान वैराग्य सुंदर । करून दावी । ११। 
जयास येत्नचि आवडे । नाना प्रसंगीं पवाडे । 
धीटपणें प्रगटे, दडे- । ऐसा नव्हे ।१२। 
सांकडीमधें वर्तो जाणे । उपाधीमधें मिळों जाणे । 
अलिप्तपणे राखों जाणे । आपणासी ।१३। 
आहे तरी सर्वा ठाई । पाहों जातां कोठेंचि नाहीं । 
जैसा अंतरात्मा ठाईंचा ठाई । गुप्त जाला । १४। 
त्यावेगळे कांहींच नसे । पाहों जातां तो न दिसे। 
न दिसोन वर्तवीतसे । प्राणीमात्रांसी । १५। 
तैसाच हाहि नानापरी । बहुत जनास शाहाणे करी । 
नाना विद्या त्या विवरी । स्थूळ सूक्ष्मा ।१६। 
आपणाकरितां शाहाणे होती । ते सहजचि सोये धरिती । 
जाणतेपणाची महंती । ऐसी असे । १७। 
राखों जाणें नीतिन्याय । न करी न करवी अन्याये । 
कठीण प्रसंगी उपाये । करूं जाण ।१८। 
ऐसा पुरुष धारणेचा । तोचि आधार बहुतांचा । 
दास म्हणे रघुनाथाचा । गुण घ्यावा ।१९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'महंतलक्षणनाम” 
समास सहावा समाप्त, 
पय 


दशक १९१ : समास ७ 


चंचळनदीनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
चंचळ नदी गुप्त गंगा । स्मरणें पावन करी जगा । 
प्रचित रोकडी पाहा गा । अन्यथा नव्हे । 
केवळ अचंचळीं निर्माण जाली । अधोमुखें बळे चालिली । 
अखंड वाहे परी देखिली । नाहींच कोणीं । 
वळणें वांकाणें भोवरे । उकळ्या तरंग झरे । 
लादा लाटा कातरे । ठाई ठाई । 
शुष्क जळाचे चळाळ । धारा धबाबे खळाळ । 
चिपळ्या चळक्या भळाळ । चपळ पाणी । 
फेण फुगे हेलाबे । सैरावैरा उदक धावे । 
थेंब फुई मोजावे । अणुरेणु किती । 
वोसाणे वाहाती उदंड । झोतावे दर्कुटे दगड । 
खडके बेटें आड । वळसा उठे । 
शद भूमी तुटोन गेल्या । कठीण तैश्याचि राहिल्या । 
ठाई ठाई उदंड पाहिल्या । सृष्टीमधें । 
येक ते वाहतचि गेले । येक वळशामधें पडिले । 
येक सांकडीत आडकले । अधोमुख । 
येक आपटआपटोंच गेलीं । येक चिरडचिडोच मेली । 
कितीयेक ते फुगलीं । पाणी भरले 


| 
बळाचे निवडले । ते पोहतचि उगमास गेले । 

पवित्र जाले । तीर्थरूप 
ब्रह्मादिकांची भुवनें । ब्रह्मांडदेवतांची स्थानें 
उफराटी गंगा पाहातां मिळणें । सकळांस तेथें हे 


७ 


८ 


९ 


।१०। 


।१९। 


४६ 
र कः ` माम श्रीदासबोध + 


[समास ७ 
त्या जळाऐसें नाहीं निर्मळ । त्या जळाएसें नाहीं चंचळ । 
८५७१ केवळ । बोलिजे त्यासी ।१२। 

परी अंतराळी । प्रत्यक्ष वाहे सर्वकाळी । 
त ककी । पसरली पाहा ।१३। 
अष्टह दिशा । तिचें 
जाणते जाणती जगदीशा । साति हि | १४। 
अनंत पात्री उदक भरलें । कोठे पाझपाझरोंच गेलें। 
कितीयेक तें वेचले । संसारासी ।१५। 
येक्यासंगें तें कडवट । येक्यासंगे ते गुळचट । 
येक्यासंगें तें तिखट । तुरट क्षार ।१६। 
ज्या ज्या पदार्थास मिळे । तेथें तदूूपचि मिसळे । 
सखोल भूमीस तुंबळे । सखोलपणे ।१७। 
विषामधें विषचि होतें । अमृतामधें मिळोन जातें । 
सुगंधी सुगंध तें । दुर्गधी दुर्गंध ।१८। 
गुर्णी अवगुणी मिळे । ज्याचें त्यापरी निवळे । 
त्या उदकाचा महिमा न कळे । उदकेविण ।१९। 


उदक वाहे अपरांपर । न कळे नदी कीं सरोवर । 
जळवास करून नर । राहिले कितीयेक ।२०। 
उगमापैलिकडे गेले । तेथें परतोन पाहिलें। 


तंव तें पाणीच आटलें। कांही नाहीं । २१। 
वृत्तिसुन्य योगेश्वर । याचा पाहावा विचार। 
दास म्हणे वारंवार । किती सांगों ।२२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चंचळनदीनिरूपणनाम” 
समास सातवा समाप्त. 
०० 


दशक ९९ : समास ८ 


अंतरात्माविवरण 


॥ श्रीराम ॥ 
आधीं वंदू सकळकर्ता । समस्त देवांचा जो भर्ता। 
त्याचे भजनीं प्रवर्ता । कोणीतरी । 
तेणेंविण कार्य न चले । पडिलें पर्ण तेहि न हाले । 
अवघें त्रैलोक्येचि चाले । जयाचेनी । 
तो अंतरात्मा सकळांचा । देवदानवमानवांचा । 
चत्वारखाणीचत्वारवाणीचा । प्रवर्तकु । 
तो येकलाचि सकळां घटी । करी भिन्नभिन्ना राहाटी । 
सकळ सृष्टीची गोष्टी । किती म्हणौन सांगावी । 
ऐसा जो गुप्तेश्वर । त्यास म्हणावें ईश्वर । 
सकळ ऐश्वर्य थोर थोर । जयाचेनि भोगिती । 
ऐसा जेणें बोळखिला । तो विश्वंभरचि जाला । 


समाधी सहजस्थितीला । कोण पुसे । 
अवघे त्रैलोक्य विवरावें । तेव्हां वर्म पडेल ठावें 
आवचटे घबाड सिणावें । नलगेचि कांहीं | 
पाहातां ऐसा कोण आहे । जो अंतरात्मा विवरोन 

अल्प स्वल्प कळोन राहे । समाधानें ऱ्ह | 
आरे हें पाहिलेंच पाहावें । विवरलेचि मागुतें विवरावे । 
वाचिलेचि वाचावें । पुन्हपुन्हा । 
अतरात्मा केवढा कैसा । पाहाणाराची कोण 

देखिल्या ऐसा । विवेक सांगे नागा 


९ 


। १०। 


ne * श्रीदासबोध + [समास ८ 
= ___*तीदासबीष+ [समासे 


उदंड ऐकिले देखिले । अंतरात्म्यास नवचे पुरवलें । 
प्राणी देहधारी बाउले । काये जाणे 


।१९। 
पूर्णास अपूर्ण पुरेना । कां जें अखंड विवरेना । 
विवरतां विवरतां उरेना । देवावेगळा । १२। 
विभक्तपणें नसावें । तरीच भक्त म्हणवावें। 
नाहीतरी वेर्थचि सिणावें । खटाटोपें ।१३। 
उगाच घर पाहोन गेला । घरधनी नाहीं वोळखिला । 
राज्यामधूनचि आला । परी राजा नेणे । १४। 


देहसंगें विषये भोगिले । देहसंगें प्राणी मिरवले । 
देहधर्त्यास चुकले । नवल मोठें ।१५। 
ऐसे लोक अविवेकी । आणि म्हणती आम्ही विवेकी । 
बरें ज्याची जैसी टाकी । तैसें करावें 


।१६। 
मूर्ख अंतर राखों नेणे । म्हणौन असावें शाहाणे । 
ते शाहाणेहि दैन्यवाणे । होऊन गेले ।१७। 
अंतरीं ठेवणें चुकले । दारोदारी धुंडूं लागलें । 
तैसें अज्ञानास जालें । देवन कळे ।१८। 
या देवाचें ध्यान करी । ऐसा कोण सृष्टीवरी । 
वृत्ती येकदेसी तर्तरी । पवाडेल कोठें ।१९। 
ब्रह्मांडी दाटले प्राणी । बहुरूपें बहुवाणी । 
भूगर्भी आणि पाषाणी । कितीयेक ।२०। 


इतुके ठाई पुरवला । अनेकीं येकचि वर्तला। 
गुप्त आणि प्रगटला । कितीयेक ।२१। 


समास ९] * दशक ११* ४६५ 
94224 RES र स पट कक 


चंचळें न होईजे निश्चळ । प्रचित जाणावी केवळ । 


चंचळ तें नव्हे निश्चळ । परब्रह्म तें ।२२। 
तत्वें तत्व जेव्हां उडे । तेव्हां देहबुद्धि झडे। 
निर्मळ निश्चळ चहुकडे । निरंजन ।२३। 


आपण कोण कोठे कैचा । ऐसा मार्ग विवेकाचा । 
प्राणी जो स्वयें काचा । त्यास हें कळेना ।२४। 
भल्यानें विवेक धरावा । दुस्तर संसार तरावा। 
अवघा वंशचि उधरावा । हरिभक्ती करूनी ।२५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अंतरात्माविवरणनाम” 
समास आठवा समाप्त. 


दशक १९१ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 
आधीं कर्माचा प्रसंग । कर्म केलें पाहिजे सांग । 
कदाचित पडिले व्यंग । तरी प्रत्यवाय घडे । ९। 
म्हणौन कर्म आरंभिले । कांहीयेक सांग घडलें । 
जेथजेथे अंतर पडिलें । तेथें हरिस्मरण करावें । २। 
तरी तो हरी आहे कैसा । विचार पाहावा ऐसा । 
संधेपूर्वी जगदीशा । चोविसां नामीं स्मरावे । ३ । 


सहस्त्रनामी । अनंतनामी तो अनामी। 
तो कैसा आहे अंतर्यामी । विवेकें वोळखावा । ४ । 


ma 


REL... MS 
ब्राह्मण स्नानसंध्या करून आला । मग तो देवार्चनास बैसला । 
येथासांग तो पूजिला । प्रतिमादेवो Md 
नाना देवांच्या नाना प्रतिमा । लोक पूजिती धरून प्रेमा । 
ज्याच्या प्रतिमा तो परमात्मा । कैसा आहे । ६ । 
ऐसें वोळखिलें पाहिजे । वोळखोन भजन कीजे । 
जैसा साहेब नमस्कारिजे । वोळखिल्याउपरी । ७ । 
तैसा परमात्मा परमेश्वर । बरा वोळखावा पाहोन विचार । 
तरीच पाविजे पार । भ्रमसागराचा ॥:&.॥ 
पूजा घेताती प्रतिमा । आंगा येतो अंतरात्मा । 
अवतारी तरी निजधामा । येऊन गेले । ९। 
परी ते निजरूपें असती । तें निजरूप ते जगज्जोती । 
सत्वगुण तयेस म्हणती । जाणती कळा ।१०। 
तये कळेचे पोटीं । देव असती कोट्यानुकोटी । 

या अनुभवाच्या गोष्टी । प्रत्यये पाहाव्या ।१९। 
देहपुरामधें ईश । म्हणोन तया नांव पुरुष । 
जगामधे जगदीश । तैसा वोळखावा ।१२। 
जाणीवरूपें जगदांतरें । प्रस्तुत वर्तती शरीरे । 
अंतःकरणविष्णु येणें प्रकारें । वोळखावा ।१३। 
तो विष्णु आहे जगदांतरीं । तोचि आपुले अंतरी । 

कर्ता भोक्ता चतुरीं । अंतरात्मा वोळखावा ।९४। 
ऐके देखे हुंगे चाखे । जाणोन विचारे वोळखे । 
कित्येक आपुले पारिखे । जाणताहे ।१५। 


४६७ 


समास ९] * दशक ११* 

येकचि जगाचा जिव्हाळा । परी देहलोभाचा आडताळा । 
देहसमंधें वेगळा । अभिमान धरी । १६। 
उपजे वाढे मरे मारी । जैशा उचलती लहरीवरी लहरी । 
चंचळ सागरी भरोवरी । त्रैलोक्य होत जातें ।१७। 
त्रैलोका वर्तवितो येक । म्हणौन त्रैलोक्यनायेक । 

ऐसा प्रत्ययाचा विवेक । पाहाना कैसा । १८। 
ऐसा अंतरात्मा बोलिला । परी तोहि तत्वांमधें आला । 

पुढें विचार पाहिजे केला । माहावाक्याचा ।१९। 


। 
। 
। 
। 
आधीं देखिला देहधारी । मग पाहावें जगदांतरी । 
। 
। 
। 


तयाचेनियां उपरी । परब्रह्म पावे ।२०। 
परब्रह्माचा विचार । होतां निवडे सारासार । 
चंचळ जाईल हा निर्धार । चुकेना कीं ।२९। 
उत्पत्ति स्थिति संव्हार जाण । त्याहून वेगळा निरंजन । 
येथें ज्ञानाचे विज्ञान । होत आहे ।२२। 
अष्टदेह थानमान । जाणोन जालियां निर्शन । 
पुढें उरे निरंजन । विमळ ब्रह्म ।२३। 
विचारेचि अनन्य जाला । पाहाणाराविण प्रत्यय आला । 
तेहि वृत्तिनिवृत्तीला । बरें पाहा । २४। 
येथें राहिला वाच्यांश । पाहोन सांडिला लक्ष्यांश । 
लक्ष्यांशासरिसा वृत्तिलेश । तोहि गेला । २५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'उपदेशनाम' 
समास नववा समाप्त. 
०० 


दशक ९९ : समास ९० 


॥ श्रीराम ॥ 


मूर्ख येकदेसी होतो 
जैसा बहुधा होऊन भोगितो 
तोचि अंतरात्मा महंत 
प्रशस्त जाणता समस्त 


कर्ता भोक्ता तत्वतां 
त्यावेगळा त्यास ज्ञाता 
ऐसें महंते असावें 


पाहों जातां न संपडावें 
कीर्तिरूपें उदंड ख्यात 
वेश पाहातां शाश्वत 
प्रगट कीर्ति ते ढळेना 
पाहों जातां आडळेना 
वेषभूषण तें दूषण 
चाळणेविण येक क्षण 
त्यागी वोळखीचे जन 
लोक शोधून पाहाती मन 
पुर्ते कोणाकडे पाहेना 
पुर्ते येके स्थळीं राहेना 
जातें स्थळ तें सांगेना 


आपुली स्थिती अनुमाना । येवोंच 


चतुर सर्वत्र पाहातो । 
नाना सुखें 


तो कां होईल संकोचित । 
विख्यात योगी । 
भूमंडळीं सर्व सत्ता । 
पाहेसा कवणु । 


सर्व सार शोधुन घ्यावें । 
येकायेकी | 


जाणती लाहान थोर समस्त । 
येकही नाहीं । 
बहुत जनास कळेना । 
काये कैसें । 
कीर्तिभूषण तें भूषण। 
जाउच नेदी । 
सर्वकाळ नित्य नूतन । 
परी इछा दिसेना । 
पुर्ते कोणांसि बोलेना । 
उठोन जातो । 
सांगितले तेथें तरी जायेना । 
नेदी 


।१०। 


Re 


समास १०] * दशक ११+ ४६९ 
लोकीं केलें तें चुकावी । लोकीं भाविले तें उलथवी । 
लोकीं तर्किलें तें दावी । निर्फळ करूनी ।११। 


लोकांस पाह्याचा आदर । तेथें याचा अनादर । 
लोक सर्वकाळ तत्पर । तेथें याची अनिछया ।१२। 


एवं कल्पितां कल्पेना । ना तर्कितांहि तर्केना। 


कदापी भावितां भावेना । योगेश्वर ।१३। 
ऐसें अंतर सांपडेना । शरीर ठाई पडेना। 
क्षणयेक विशंभेना । कथाकीर्तन । १४। 


लोक संकल्प विकल्प करिती । ते अवघेचि निर्फळ होती । 
जनाची जना लाजवी वृत्ति । तेव्हां योगेश्वर ।१५। 
बहुती शोधून पाहिलें । बहुतांच्या मनास आले । 
तरी मग जाणावें साधिलें । महत्कृत्य ।१६। 
अखंड येकांत सेवावा । अभ्यासचि करीत जावा । 
काळ सार्थकचि करावा। जनासहित । १७। 
उत्तम गुण तितुके घ्यावे । घेऊन जनास सिकवावे । 
उदड समुदाये करावे । परी गुप्तरूपें ।१८। 
अखड कामाची लगबग । उपासनेस लावावें जग । 
लोक समजोन मग । आज्ञा इछिती ।१९। 
आधीं कष्ट मग फळ । कष्टचि नाहीं तें निर्फळ । 
साक्षेपेंविण केवळ । वृथापुष्ट ।२०। 
लोक बहुत शोधावे । त्यांचे अधिकार जाणावे । 
जाणजाणोन धरावे । जवळी दुरी । २१। 


४७० * श्रीदासबोध » "ण __*दसबोध* [समास १० १० 
en 


अधिकारपरत्वें कार्य होते । अधिकार नस्तां वेर्थ जातें । 
जाणोनि शोधावी चित्ते । नाना प्रकारें 


।२२। 
अधिकार पाहोन कार्य सांगणें । साक्षेप पाहोन विश्वास धरणें । 
आपला मगज राखणे । कांहींतरी ।२३। 
हें प्रचितीचें बोलिलें । आधीं केलें मग सांगितलें । 
मानेल तरी पाहिजे घेतलें । कोणीयेकें । २४। 
महंतें महंत करावे । युक्तिबुद्धीनें भरावे । 
जाणते करून विखरावे । नाना देसी ।२५। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे निःस्पृह वर्तणूकनाम” 
समास दहावा समाप्तः 
uu 


दशक अकरावा समाप्त 


3-३ 


दशक बारावा : विवेक वैराग्य 


दशक १२ : समास २ 


॥ श्रीराम ॥ 
आधीं प्रपंच करावा नेटका । मग घ्यावें परमार्थविवेका । 
येथें आळस करू नका । विवेकी हो । 
प्रपंच सांडून परमार्थ कराल । तेणें तुम्ही कष्टी व्हाल । 
प्रपंच परमार्थ चालवाल । तरी तुम्ही विवेकी । 
प्रपंच सांडून परमार्थ केला । तरी अन्न मिळेना खायाला । 
मग तया करंट्याला । परमार्थ कैंचा । 


परमार्थ सांडून प्रपंच करिसी । तरी तूं येमयातना भोगिसी । 
अंती परम कष्टी होसी । येमयातना भोगितां । 


साहेबकामास नाहीं गेला । गृहींच सुरवाडोन बैसला । 
तरी साहेब कुटील तयाला । पाहाती लोक । 
तेव्हां महत्वचि गेले । दुर्जनाचें हांसे जाले । 
दुःख उदंड भोगिलें । आपुल्या जीवें 


। 
तैसेचि होणार अंती । म्हणौन भजावें भगवंती । 
प्रचिती । रोकडी घ्यावी | 
संसारीं असतां मुक्त । तोचि जाणावा संयुक्त । 
अखंड पाहे युक्तायुक्त । विचारणा हे । 
क, जो सावधान । तो परमार्थ करील जाण। 
मड जो ben । तो परमार्थी खोटा । 

ऐसे सावधानपणें । प्रपं चालवणों 
ऐसें न करितां भोगणे । ७७७ दा 


€ | 


।१०। 


४७२ 


* श्रीदासबोध * [समास १ 
पर्णाळि पाहोन उचले । जीवसृष्टि विवेकें चाले । 
आणि पुरुष होऊन भ्रमले । यासी काये म्हणावें ।११। 
म्हणौन असावी दीर्घ सूचना । अखंड करावी चाळणा । 
पुढील होणार अनुमाना । आणून सोडावे ।१२। 
सुखी असतो खबर्दार । दुःखी होतो बेखबर । 
ऐसा हा लोकिक विचार । दिसतच आहे ।१३। 
म्हणौन सर्वसावधान । धन्य तयाचें महिमान । 
जनीं राखें समाधान । तोचि येक । १४। 
चाळणेचा आळस केला । तरी अवचिता पडेल घाला । 
ते वेळे सावरायाला । अवकाश कैंचा ।१५। 
म्हणौन दीर्घसूचनेचे लोक । त्यांचा पाहावा विवेक । 
लोकांकरितां लोक । शाहाणे होती ।१६। 
परी ते शाहाणे वोळखावे । गुणवंताचे गुण घ्यावे । 
अवगुण देखोन सांडावे । जनामधें ।१७। 
मनुष्य पारखूं राहेना । आणि कोणाचें मन तोडीना । 
मनुष्यमात्र अनुमाना । आणून पाहे ।१८। 
दिसे सकळांस सारिखा । पाहातां विवेकी नेटका । 
कामी निकामी लोकां । बरें पाहे ।१९। 
जाणोन पाहिजेत सर्व । हेचि तयाचें अपूर्व । 
ज्याचें त्यापरी गौरव । राखों जाणे ।२०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विमळलक्षणनाम' 
समास पहिला समाप्त. 


ms] 


दशक १५२ : समास २ 


प्रत्ययनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


ऐका संसारासी आले हो । स्त्री पुरुष निस्पृह हो। 


सुचितपणें पाहो 
काये म्हणते वासना 
अंतरीचे तरंग नाना 


बरें खावें बरें जेवावें 


मनासारिखें असावें 
ऐसें आहे मनोगत 
बरें करितां अकस्मात 
येक सुखी येक दुःखी 
कष्टी होऊनियां सेखीं 
अचुक येल करवेना 
आपला अवगुण जाणवेना 
जो आपला आपण नेणे 
न्यायें सांडितां दैन्यवाणे 
लोकांचें मनोगत कळेना 
मूर्खपणें लोकीं नाना 
मग ते कळो वाढती 
प्रेम राहातां अंतीं 
ऐसी नव्हे वर्तणुक 
समजले पाहिजे नेमक 


अर्थांतर 

काये कल्पिते कल्पना । 
प्रकारे उठती । 
बरें ल्यावें बरें नेसावें । 
सकळ कांहीं । 
तरी ते कांहींच न होत । 
बाईट होतें । 
प्रत्यक्ष वर्तते लोकीं । 
प्रारब्धावरी घालिती । 
म्हणौन केलें तें सजेना । 
कांहीं केल्यां । 
तो दुसप्याचें काये जाणे । 
होती लोक | 
लोकांसारिखें वर्तवेना । 
कळह उठती । 
परस्परे कष्टी होती। 
श्रमचि होये 


। परीक्षावे नाना लोक। 


। ज्याचें 


त्यापरी 


९ 


।१०। 


RN) 


+ श्रीदासबोध * [समास २ 


फा ल लिक 


शब्दपरीक्षा अंतरपरीक्षा । कांहीं येक कळे दक्षा । 


मनोगत नतद्रक्षा 
दुसऱ्यास शब्द ठेवणें 
पाहों जातां लोकिक लक्षणें 
लोकीं बरें म्हणायाकारणें 
न सोसितां भंडवाणें 
आपणास जें मानेना 
उरी तोडून जावेना 
बोलतो खरें चालतो खरें 
न्याये अन्याये परस्परे 
लोकांस कळेना तंवरी 
तेणेंकरितां बराबरी 
जंवरी चंदन झिजेना 
चंदन आणि वृक्ष नाना 
जंव उत्तम गुण न कळे 
उत्तम गुण देखतां निवळे 
जगदांतर निबळत गेलें 


मग जाणावें वोळले 
जनींजनार्दन वोळला 
राजी राखाबें सकळांला 
पेरिलें तें उगवतें 
वर्म काढितां भंगतें 


। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
। 
॥ 


लोकिकी बरेंपण केलें । तेणें सौख्य वाढले । 


उत्तरासारिखें 


आलें । प्रत्योत्तर 


काय कळे ।११। 
आपला कैपक्ष घेणें। 
बहुतेक ऐसीं ।१२। 
भल्यांस लागतें सोसणं । 
सहजचि होये । १३। 
तेथें कदापि राहावेना। 
कोणीयेकें । १४। 
त्यास मानिती लहानथोरें। 
सहजचि कळे । १५। 
विवेकें क्ष्मा जो न करी। 
होत जाते । १६। 
तंव तो सुगंध कळेना । 
सगट होती । १७। 
तों या जनास काये कळे । 
जगदांतर ।१८। 
जगदांतरीं सख्य जालें । 
विश्वजन ।१९। 
तरी काये उणें तयाला । 
कठीण आहे ।२०। 
उसिणे द्यावें घ्यावें लागतें । 
परांतर ।२१। 
।२२। 


* दशक १२* १४७५ 


र ३] 
हैं. आवघे आपणांपासीं । येथें बोल नाहीं जनासी । 
सिकवावें आपल्या मनासी । क्षणक्षणा ।२३। 


खळ दुर्जन भेटला । क्षमेचा धीर बुडाला । 
तरी मोनेंचि स्थळत्याग केला । पाहिजे साधकें । २४। 
लोक नाना परीक्षा जाणती । अंतरपरीक्षा नेणती । 
तेणें प्राणी करंटे होती । संदेह नाहीं ।२५। 
आपणास आहे मरण । म्हणौन राखावें बरेंपण । 


कठिण आहे लक्षण । विवेकाचे ।२६। 
थोर लहान समान । आपले पारिखे सकळ जन । 
चढते वाढतें सनेधान । करितां बरें । २७। 


बरें करितां बरें होतें । हें तों प्रत्ययास येतें। 
आतां पुढे सांगावें तें। कोणास काये ।२८। 
हरिकथानिरूपण । बरेपणें राजकारण । 
प्रसंग पाहिल्याविण । सकळ खोटें ।२९। 
विद्या उदंडचि सिकला । प्रसंगमान चुकतचि गेला । 
तरी मग तये विद्येला । कोण पुसे ।३०। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रत्ययनिरूपणनाम” 

समास दुसरा समाप्त. 
00 


दशक १२: समास हे 


॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वीमधें बहुत लोक । तेहिं पाहावा विवेक । 
इहलोक आणि परलोक । बरा पाहावा । १। 


क क कणव तोदासनोत न._____.._ [समा ३ क [समास ३ 


इहलोक साधायाकारणें । जाणत्याची संगती धरणें । 
परलोक साधायाकारणें । सद्गुरु पाहिजे । २। 
सदगुरुसी काये पुसावें । हेहि कळेना स्वभावें । 
अनन्यभावे येकभावे । दोनी गोष्टी पुसाव्या । ३ । 
दोनी गोष्टी त्या कोण । देव कोण आपण कोण । 
या गोष्टीचें विवरण । केलेचि करावें 


। ४। 
आधीं मुख्य देव तो कोण । मग आपण भक्त तो कोण । 
पंचीकर्ण माहावाक्यविवरण । केलेचि करावें । ५ । 
सकळ केलियाचें फळ । शाश्वत वोळखावें निश्चळ । 
आपण कोण हा केवळ । शोध घ्यावा । ६। 
सारासार विचार घेतां । पदांस नाहीं शाश्वतता । 
आधी कारण भगवंता । वोळखिलें पाहिजे । ७ । 
निश्चळ चंचळ आणी जड । अवघा मायेचा पवाड । 
यामधें वस्तु जाड । जाणार नाहीं । ८ । 
तें परब्रह्म धुँडावें । विवेकें त्रैलोक्य हिंडावें । 
माईक विचारें खंडावें । परीक्षवंतीं । ९। 
खोटें सोडून खरें घ्यावें । परीक्षबंती परीक्षावें। 
मायेचें अवघेचि जाणावें । रूप माईक । १०। 
पंचभूतिक हे माया । माईक जाये विलया। 
पिडब्रह्मांड अष्टकाया । नासिवंत । ११। 
दिसेल तितुकें नासेल । उपजेल तितुकें मरेल । 
रचेल तितुकें ख्चेल । रूप मायेचें ।१२। 


वाढेल तितुकें मोडेल । येईल तितुकें जाईल । 
भूतांस भूत खाईल । कल्पांतकाळीं । १३। 


समास ३] * दशक १२% १४७७ 


देहधारक तितुके नासती 
उत्पत्ति 


अन्न नस्तां रेत कैंचें 
बोषधीस जीणें कैंचें 
आप नस्तां पृथ्वी नाहीं 
बायो नस्तां तेज नाहीं 
अंतरात्मा नस्तां वायो कैंचा 
निर्विकारी विकार कैंचा 
पृथ्वी नाहीं आप नाहीं 
अंतरात्मा विकार नाहीं 
निर्विकार जें निर्गुण 
अष्टधा प्रकृति संपूर्ण 
नासिवंत समजोन पाहिलें 
सारासारे कळों आलें 


विवेकें पाहिला विचार 


। हे तों रोकडी प्रचिती । 
। रेत कैंचें । १४। 
। वोषधी नस्तां अन्न कैंचें । 
। पृथ्वी नस्तां ।१५। 
। तेज नस्तां आप नाहीं। 
। ऐसें जाणावें ।१६। 
। विकार नस्तां अंतरात्मा कैंचा । 
। बरें पाहा । १७। 
। तेज नाहीं वायो नाहीं। 
। निर्विकारीं ।१८। 
। तेचि शाश्चताची खूण । 
। नासिवंत ।१९। 
। तों तें अस्तांचि नसतें जालें । 
। समाधान ।२०। 


। मनास आले सारासार । 


येणेंकरितां विचार । सदूढ जाला । २१। 
शाश्वत देव तो निर्गुण । ऐसी अंतरीं बाणली खूण । 


देव कळला मी कोण 


मी कोण पाहिजे कळलें । देहतत्व तितुकें शोधिले । 


मनोवृत्तीचा ठाई आलें 
सकळ देहाचा शोध घेतां 
मीतूंपण हें तत्वतां 
दृश्य पदार्थच वोसरे 
मीतूंपण हें कैंचें उरे 


। कळलें पाहिजे ।२२। 
। मीतूंपण ।२३। 
। मीपण दिसेना पाहातां । 

। तत्वीं मावळले । २४। 


। तत्वें तत्व तेव्हां सरे । 
। तत्वतां वस्तु । २५। 


४७८ 


* श्रीदासबोध » 


[समास ४ 


Srl. issih. 


पंचीकर्ण तत्वविवर्ण । माहावाक्यें वस्तु आपण । 
निसंगपणें निवेदन । केले पाहिजे ।२६। 
देवाभक्तांचें मूळ । शोधून पाहातां सकळ। 
उपाधीवेगळा केवळ । निरोपाधी आत्मा ।२७। 
मीपण तें बुडालें । विवेकें वेगळेपणें गेलें । 
प्राप्त जालें । उन्मनीपद ।२८। 
विज्ञानी राहिलें ज्ञान । ध्येये राहिलें ध्यान। 
सकळ कांहीं कार्याकारण । पाहोन सांडिले ।२९। 
जन्ममरणाचें चुकले । पाप अवघेंचि बुडाले । 
येमयातनेचें जालें । निसंतान ।३०। 
निर्बद अवघाचि तुटला । विचारें मोक्ष प्राप्त जाला । 
जन्म सार्थकचि वाटला । सकळ कांहीं । ३१। 
नाना किंत निवारले । धोके अवघेचि तुटले । 
ज्ञानविवेकें पावन जाले । बहुत लोक ।३२। 
पतितपावनाचे दास । तेहि पावन करिती जगास । 
ऐसी हे प्रचित मनास । बहुतांच्या आली ।३३। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'भक्तनिरूपणनाम” 
समास तिसरा समाप्त, 
a0 


दशक १२ : समास ४ 


महद्धाग्य हातासी आलें 


तैसें वैराग्य उत्पन्न जालें । परी विवेक नाहीं 


॥ श्रीराम ॥ 


। परी भोगू नाहीं जाणितलें । 
। १ । 


समास ४] + दशक १२* ४७९ 
sic SIR. SS आ. 


आदळतें आफळतें । कष्टी होतें दुःखी होतें । 
ऐकतें देखतें येतें । वैराग्य तेणें । २। 
नाना प्रपंचाच्या वोढी । नाना संकटें सांकडीं। 
संसार सांडुनी देशधडी । होये तेणें । ३ । 
तो चिंतेपासून सुटला । पराधेनतेपासूनि पळाला । 
दुःखत्यागें मोकळा जाला । रोगी जैसा ॥४॥ 
परी तो होऊं नये मोकाट । नष्ट भ्रष्ट आणी चाट । 
सीमाच नाहीं सैराट । गुरू जैसें । ५ । 
विवेकेंविण वैराग्ये केलें । तरी अविवेकें अनर्थी घातलें । 
अवघें वेर्थचि गेलें । दोहिंकडे । ६। 
ना प्रपंच ना परमार्थ । अवघें जिणेंचि जालें वेर्थ । 
अविवेकें अनर्थ । ऐसा केला । ७ । 
कां वेर्थचि ज्ञान बडबडिला । परी वैराग्ययोग नाहीं घडला । 
जैसा कारागृहीं अडकला । पुरुषार्थ सांगे (८. 
वैराग्येविण ज्ञान । तो वेर्थचि साभिमान । 
लोभदंभें घोळसून । कासाविस केला । ९। 
स्वान बांधलें तरी भुंके । तैसा स्वार्थमुळे थिके । 
पराधीक देखों न सके । साभिमानें । १०। 
हैं येकेंबिण येक । तेणें उगाच वाढे शोक । 
आतां वैराग्य आणि विवेक । योग ऐका ।११। 
विवेकें अंतरीं सुटला । वैराग्यें प्रपंच तुटला । 
अंतर्बाह्य मोकळा जाला । निःसंग योगी ।१२। 
जैसें मुखें ज्ञान बोले । तैसीच सवें क्रिया चाले । 


दीक्षा देखोनी चक्कित जाले । सुचिस्मंत ।९३। 


४८० * श्रीदासबोध * आ... 0 मात ५ 
आस्था नाही त्रैलोक्याची । स्थिति बाणली वैराग्याची । 
येलविवेकधारणेची । सीमा नाहीं । १४। 
संगीत रसाळ हरिकीर्तन । ताळबद्ध तानमान । 
प्रेमळ आवडीचे भजन । अंतरापासुनी ।१५। 
तत्काळचि सन्मार्ग लागे । ऐसा अंतरी विवेक जागे । 
वगतृत्व करितां न भंगे । साहित्य प्रत्ययाचे ।१६। 
सन्मार्गे जगास मिळाला । म्हणिजे जगदीश वोळला । 
प्रसग पाहिजे कळला । कोणीयेक । १७। 
प्रखर वैराग्य उदासीन । प्रत्ययाचें ब्रह्मज्ञान । 
स्नानसध्या भगवद्धजन । पुण्यमार्ग । १८। 
विवेकवैराग्य तें ऐसें । नुस्तें वैराग्य हेंकाडपिसें। 
शब्दज्ञान येळिलसें । आपणचि वाटे । १९। 
म्हणौन विवेक आणि वैराग्य । तेचि जाणिजे महद्धाग्य । 
रामदास म्हणे योग्य । साधु जाणती ।२०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विवेकवैराग्यनाम” 
समास चौथा समाप्त, 


प्रण 
दशक २१५२ : समास ५ 
॥ श्रीराम ॥ 
रेखेचें गुंडाळे केलें । मात्रुकाक्षरी शब्द जाले । 
शब्द मेळऊन चाले । शलोक गद्य प्रबंद । १ । 
वेदशास्त्र पुराणें । नाना काव्यें निरूपणे । 


अंथभेद अनुवादणें । किती म्हणोनि IR 


समास ५] 


* दशक १२० 


४८१ 


नाना ऋषी नाना मतें 
भाषा लिपी जेथ तेथें 
वर्ग ऋचा श्रुति स्मृति 
प्रसंग मानें समास पोथी 
नाना पदें नाना श्लोक 
नाना साख्या दोहडे अनेक 
डफगाणें माचिगाणें 
नाना मानें नाना जसनें 
ध्वनि घोष नाद रेखा 


वाचारूपेहि ऐका 
उन्मेष परा ध्वनि पश्यंती 
वैखरीपासून उमटती 
अकार उकार मकार 
औटमात्रा तदनंतर 
नाना भेद रागज्ञान 
अर्थभेद तत्वज्ञान 


तत्वांमध्यें मुख्य तत्व 
अर्धमात्रा महत्तत्व 
नाना तत्वें लाहानथोरें 
अष्टधा 


वारें नस्तां जें गगन 
अष्ट देहाचे निर्शन 
ब्रह्मांपिंडउभार 

दोहिवेगळें सारासार 


पाहों जातां असंख्यातें । 
काये उणें । 
अधे स्वर्ग स्तबक जाती । 
बहुधा नामें । 
नाना बीर नाना कडक । 
नामाभिधानें । 
दंडिगाणें कथागाणें। 
नाना खेळ । 
चहुं वाचामध्ये देखा । 
नाना भेद । 
नाद मध्यमा शब्द चौथी । 
नाना शब्दरत्ने । 
अर्थमात्राचें अंतर । 
बावन मात्रुका । 


नृत्यभेद तानमान । 
विवंचना 


। तें जाणावें शुद्धसत्व । 


मूळमाया 


। मिळोन अष्टहि शरीरें । 


प्रकृतीचे वारें । निघोन जातें 


। तैसें 
। करून पाहावें 


परब्रह्म सघन । 


। पिंडब्रह्मांडसंव्हार । 


। विमळब्रह्म 


I780 Dasbodh (Marathi )_Section_I6_l_Front 


३ । 


९ । 


।१०। 


।११। 


।१२। 


।१३। 


। १४। 


४८२ * श्रीदासबोध » [समास ६ 
पदार्थ जड आत्मा चंचळ । विमळब्रह्म तें निश्चळ । 

विवरोन विरे तत्काळ । तद्रूप होये ।१५। 
पदार्थ मनें काया वाचा । मी हा अवघाचि देवाचा । 
जड । विचार ऐसा । १६। 


चंचळ कर्ता तो जगदीश । प्राणीमात्र त्याचा अंश । 
त्याचा तोचि आपणास । ठाव नाहीं 


। १७। 
चंचळ आत्मनिवेदन । याचें सांगितलें लक्षण । 
कर्ता देव तो आपण । कोठेंचि नाहीं ।१८। 
चंचळ चळे स्वप्नाकार । निश्चळ देव तो निराकार । 
आत्मनिवेदनाचा प्रकार । जाणिजे ऐसा ।१९। 
ठावचि नाहीं चंचळाचा । तेथें आधीं आपण कैंचा । 
निश्चळ आत्मनिवेदनाचा । विवेक ऐसा ।२०। 
तिहिं प्रकारें आपण । नाहीं नाहीं दुजेपण। 
आपण नस्तां मीपण । नाहींच कोठें ।२९। 
पाहातां पाहातां अनुमानलें । कळतां कळतां कळों आलें । 
पाहातां अवघेचि निवांत जालें । बोलणें आतां ।२२। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आत्मनिवेदननाम” 
समास पाचवा समाप्त. 
aa] 
दशक १२ : समास & 
॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । शाश्वत सार अमल विमळ । 
अवकाश घन पोकळ । गगनाएसें । १। 


7802850007 (Marathi)_Section_I6_]_Back 


शक्ल 


समास ६] * दशक १२+ ४८३ 
तयास करणें ना धरणें । तयास जन्म ना मरणें। 
तेथें जाणणें ना नेणणें । सुन्यातीत bl 
तें रचेना ना खचेना । तें होयेना ना जायेना। 
मायातीत निरंजना । पारचि नाहीं । ३। 
पुढें संकल्प उठिला । षडगुणेश्वर बोलिजे त्याला । 
अर्धनारीनटेश्वराला । बोलिजेतें । ४ । 
सर्वेश्वर सर्वज्ञ । साक्षी द्रष्टा ज्ञानघन । 
परेश परमात्मा जगजीवन । मूळपुरुष । ५ । 
ते मूळमाया बहुगुणी । अधोमुखें गुणक्षोभिणी । 
गुणत्रये तिजपासूनि । निर्माण जाले । ६। 
पुढें विष्णु जाला निर्माण । जाणतीकळा सत्त्वगुण । 
जो करिताहे पाळण । त्रैलोक्याचें । ७। 
पुढें जाणीवनेणीवमिश्रित । ब्रह्मा जाणावा नेमस्त । 
त्याच्या गुणें उत्पत्ति होत । भुवनत्रै । ८ । 
पुढें रुद्र तमोगुण । सकळ संव्हाराचें कारण । 
सकळ कांहीं कर्तेपण । तेथेंचि आलें । ९। 
तेथून पुढें पंचभूते । पावलीं पष्ट दशेतें। 
अष्टधा प्रकृतीचे स्वरूप तें । मुळींच आहे ।१०। 
निश्चळीं जालें चळण । तेंचि वायोचें लक्षण। 
पंचभूते आणि त्रिगुण । सूक्ष्म अष्टधा ।९९। 
आकाश म्हणिजे अंतरात्मा । प्रत्यये पाहावा महिमा । 
त्या आकाशापासून जन्मा । वायो आला ।१२। 
तया वायोच्या दोनी झुळुका । उष्ण सीतळ ऐका। 
सीतळापासून तारा मयंका । जन्म जाला ।१३। 


!780 Dasbodh (Marathi)_Section_l6_2_ Front. 


४८४ 


* श्रीदासबोध * [समास ६ 
उष्णापासून रवि वन्ही । विद्युल्यता आदिकरूनि । 
सीतळ उष्ण मिळोनि । तेज जाणावें । १४। 
तया तेजापासून जालें आप । आप आळोन पृथ्वीचें रूप । 
पुढे औषधी अमूप । निर्माण जाल्यां ।१५। 
औषधीपासून नाना रस । नाना बीज अन्नरस । 
चौन्यासि लक्ष योनीचा वास । भूमंडळीं ।१६। 
ऐसी जाली सृष्टिरचना । विचार आणिला पाहिजे मना । 
प्रत्ययेंविण अनुमाना । पात्र होइजे । ९७। 
ऐसा जाला आकार । येणेंचि न्यायें संव्हार । 
सारासारविचार । यास बोलिजे ।१८। 
जें जें जेथून निर्माण जाले । तें तें तेथेंचि निमालें। 
येणेंचि न्याये संव्हारलें । माहाप्रळई ।१९। 
आद्य मध्य अवसान । जे शाश्वत निरंजन। 
तेथें लावावें अनुसंधान । जाणते पुरुषीं ।२०। 
होत जाते नाना रचना । परी ते कांहींच तगेना। 
सारासार विचारणा । याकारणें ।२१। 
द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा । सर्वत्र बोलती महिमा । 
परी हे सर्वसाक्षिणी अवस्ता मां । प्रत्ययें पाहावी ।२२। 
मुळापासून सेवटवरी । अवघी मायेची भरोवरी । 

नाना विद्या कळाकुंसरी । तयेमधें । २३। 
जो उपाधीचा सेवट पावेल । त्यास भ्रम ऐसें वाटेल । 
जो उपाधीमध्यें आडकेल । त्यास काढिता कवण ।२४। 
विवेकप्रत्ययाची कामें । कैसी घडतील अनुमानभ्रमें । 
सारासारविचाराचेन संभ्रमे । पाविजे ब्रह्म ।२५। 


ति ck 
I780 Dasbodh (Marathi)_Section_l 6_2_Ba 


समास ७] * दशक १२% १४८५ 
ब्रह्वाडीचे माहाकारण । ते मूळमाया जाण। 
अपूर्णास म्हणती ब्रह्म पूर्ण । विवेकहीन ।२६। 
सृष्टीमधें बहुजन । येक भोगिती नृपासन । 
येक विष्ठा टाकिती जाण । प्रत्यक्ष आतां ।२७। 
ऐसे उदंड लोक असती । आपणास थोर म्हणती । 
परी ते विवेकी जाणती । सकळ कांहीं । २८। 
ऐसा आहे समाचार । कारण पाहिजे विचार । 
बहुतांच्या बोलें हा संसार । नासूं नये ।२९। 
पुस्तकज्ञानें निश्चये धरणें । तरी गुरु कासया करणें । 
याकारणें विवरणें । आपुल्या प्रत्ययें ।३०। 
जो बहुतांच्या बोलें लागला । तो नेमस्त जाणावा बुडाला । 
येक साहेब नस्तां कोणाला । मुश्यारा मागावा ।३९। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'ृष्टिक्रमनिरूपणनाम” 
समास सहावा समाप्त. 
पण 
दशक ९२: समास ७ 
विषयत्यागनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
न्यायें निष्ठुर बोलणें । बहुतांस वाटे कंटाळवाणं । 
मळमळ करितां जेवणें । विहित नव्हे । १ । 
बहुती विषय निंदिले । आणि तेचि सेवित गेले । 
विषयत्यागें देह चाले । हें तों घडेना । २ । 
बोलणें येक चालणें येक । त्याचें नांव हीन विवेक । 
येणें करितां सकळ लोक । हांसों लागती । ३ । 


४८६ 
ऐसें बोलणें ठाई ठाईं । 
प्रपंची खाती जेविती । 
उभयता सारिखे दिसती । 
देह चालतां विषय त्यागी । 
याचा निर्वाह मजलागीं । 
विषय अवधा त्यागावा । 
ऐसें पाहातां गोवा । 
ऐसा श्रोता अनुवादला । 
सावध होऊन मन घाला । 
वैराग्ये करावा त्याग । 
प्रपंचत्यागें सर्व सांग । 
मागें ज्ञानी होऊन गेले । 
तरी मग विख्यात जाले । 
येर मत्सर करितांच गेलीं । 
कित्येक भ्रष्टलीं । 

| 

। 


वैराग्य मुळींहून नाहीं 


सुचि आचार तोहि नाहीं 
ऐसे प्रकारीचे जन । 
पाहों जातां अनुमान । 


जयास नाहीं अनुताप । 
क्षणक्ष्णा विक्षेप । 
मज नाहीं तुज साजेना । 
खात्यास न खातें देखों सकेना । 


* श्रीदासबोध * 


[समास ७ 


परलोक तो प्राप्त नाहीं । 
बरें पाहा 


। ४। 
परमार्थी काये उपवास करिती । 
विषयाविषई । ५। 
ऐसा कोण आहे जगीं। 
देवें निरोपावा । ६ । 
तरीच परमार्थ करावा । 
दिसतो कि ।७। 
वक्ता उत्तर देता जाला। 
येतद्विषई । ८ । 
तरीच परमार्थयोग । 
परमार्थ घडे । ९। 
तेहि बहुत कष्ट केले । 
भूमंडळीं ।१०। 
अन्न अन्न म्हणतां मेलीं। 
पोटासाठीं ।११। 
ज्ञान प्रत्ययाचें नाही। 
भजन कैंचें ।९२। 
आपणास म्हणती सज्जन । 
अवघाच दिसे ।१३। 
हेचि येक पूर्वपाप। 
पराधीकपणें । १४। 
हें तों अवघें ठाउकें आहे जना । 

ऐसें आहे । १५। 


समास ७] * दशक १२% ४८७ 
sao ee SRS NLL WEE SM Se 


भ्राग्यपुरुष थोर थोर । त्यास निंदिती डीवाळखोर । 


सावास देखतां चोर । चर्फडी जैसा । १६। 
वैराग्यापरते नाहीं भाग्य । वैराग्य नाहीं तें अभाग्य । 
वैराग्य नस्तां योग्य । परमार्थ नव्हे । १७। 


प्रत्ययेज्ञानी वीतरागी । विवेकबळे सकळ त्यागी । 
ते जाणीजे माहांयोगी । इश्वरी पुरुष 


।१८। 
अष्टमासिद्धीची उपेक्षा । करून घेतली योगदीक्षा । 
घरोधरी मागे भिक्षा । माहादेव । १९। 
ईश्वराची बराबरी । कैसा करील वेषधारी । 
म्हणोनियां सगट सरी । होत नाहीं ।२०। 
उदास आणी विवेक । त्यास शोधिती सकळ लोक । 
जैसें लालची मूर्ख रंक । ते दैन्यवाणें । २१। 
जे विचारापासून चेवले । जे आचारापासून भ्रष्टले । 
विवेक करू विसरले । विषयलोभी ।२२। 
भजन तरी आवडेना । पुरश्चर्ण कदापि घडेना । 
भल्यांस त्यांस पडेना । येतन्निमित्य ।२३। 
वैराग्ये करून भ्रष्टेना । सान भजन सांडीना। 
वित्पन आणि वाद घेना । ऐसा थोडा । २४। 
कष्ट करितां सेत पिके । उंच वस्त तत्काळ विके । 
जाणत्या लोकांच्या कौतुकें । उड्या पडती ।२५। 
येर ते अवघेचि मंदले । दुराशेनें खोटे जाले । 
कानकोडें ज्ञान केले । भ्रष्टाकारें । २६। 
सबळ विषय त्यागणें । शुद्ध कार्याकारण घेणें। 
विषयत्यागाची लक्षणें । बोळखा ऐसी । २७। 


४८८ * श्रीदासबोध * [समास ८ 


सकळ कांहीं कर्ता देव । नाहीं प्रकृतीचा ठाव । 


विवेकाचा अभिप्राव । विवेकी जाणती । २८। 
शूरत्वविषई खडतर । त्यास मानिती लाहानथोर । 
कामगार आणि आंगचोर । येक कैसा । २९। 


त्यागात्याग तार्किक जाणे । बोलाऐसें चालों जाणे। 
पिंडब्रह्मांड सकळ जाणे । येथायोग्य 


॥३०। 
ऐसा जो सर्वजाणता । उत्तमलक्षणी पुरुता । 
तयाचेनि सार्थकता । सहजचि होये ।३१। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विषयत्यागनिरूपणनाम” 
समास सातवा समाप्त, 
aa) 
| _काळरूप | 
॥ श्रीराम ॥ 
मूळमाया जगदेश्वर । पुढें अष्टधेचा विस्तार । 
सृष्टिक्रमें आकार । आकारला । १। 
हें अवघेच नस्तां निर्मळ । जैसें गगन अंतराळ । 
निराकारीं काळवेळ । कांहींच नाहीं । २। 
उपाधीचा विस्तार जाला । तेथें काळ दिसोन आला । 
येरवी पाहातां काळाला । ठावचि नाहीं [ 


येक चंचळ येक निश्चळ । यावेगळा कोठें काळ । | 
चंचळ आहे तावत्काळ । काळ म्हणावें Ex 


समास ८] * दशक १२% ४८९ 
आकाश म्हणिजे अवकाश । अवकाश बोलिले विलंबास । 
त्या विलंबरूप काळास । जाणोनि घ्यावें । ५ । 
सूर्याकरितां विलंब कळे । गणना सकळांची आकळे । 
पळापासून निवळे । युगपरियंत । ६ । 
पळ घटिका प्रहर दिवस । अहोरात्र पक्ष मास । 
शड्मास वरि युगास । ठाव जाला । ७ । 
क्रेत त्रेत द्वापार कळी । संख्या चालिली भूमंडळीं । 
देवांची आयुष्ये आगळीं । शास्त्री निरोपिलीं । ८ । 
ते देवत्रयाची खटपट । सूक्ष्मरूपें विलगट । 
दंडक सांडितां चटपट । लोकांस होते । ९। 
मिश्रित त्रिगुण निवडेना । तेणें आद्यंत सृष्टिरचना । 
कोण थोर कोण साना । कैसा म्हणावा ।१०। 
असो हीं जाणत्याची कामें । नेणता उगाच गुंते भ्रमें। 
प्रत्यये जाणजाणों वर्मे । ठाई पाडावीं । ११। 
उत्पनकाळ सृष्टिकाळ । स्थितिकाळ संव्हारकाळ । 
आद्यंत अवघा काळ । विलंबरूपी ।९२। 
जें जें जये प्रसंगीं जालें । तेथें काळाचें नांव पडिले । 
बरें नसेल अनुमानलें । तरी पुढें ऐका ।९३। 
प्रजन्यकाळ शीतकाळ । उष्णकाळ संतोषकाळ । 
सुखदुःखआनंदकाळ । प्रत्यये येतो । १४। 
प्रातःकाळ माध्यानकाळ । सायंकाळ वसंतकाळ । 
पर्वकाळ कठिणकाळ । जाणिजे लोकीं ।१५। 
जन्मकाळ बाळत्वकाळ । तारुण्यकाळ वृधाप्यकाळ । 
अतकाळ विषमकाळ । वेळरूपें ।१६। 


४९७ [समास ८ 


» श्रीदासबोध » 
° श्रीदासबोध  [समास८ 
सुकाळ आणि दुष्काळ । प्रदोषकाळ पुण्यकाळ । 


सकळा वेळा मिळोन काळ । तयास म्हणावें । १७। 
असतें येक वाटतें येक । त्याचें नांव हीन विवेक । 
नाना प्रवृत्तीची लोक । प्रवृत्ति जाणती ।१८। 
प्रवृत्ति चाले अधोमुखें । निवृत्ति धावे ऊर्धमुखें । 
ऊर्धमुखें नाना सुखें । विवेकी जाणती ।१९। 
ब्रह्मांडचना जेथून जाली । तेथें विवेकी दृष्टि घाली । 
विवरतां विवरतां लाधली । पूर्वापार स्थिति ।२०। 
प्रपंची असोन परमार्थ पाहे । तोहि ये स्थितीतें लाहे । 
प्रारब्धयोगें करून राहे । लोकांमधे । २१। 
सककांचें येकचि मूळ । येक जाणते येक बाष्कळ । 
विवेकें करून तत्काळ । परलोक साधावा । २२। 
तरीच जन्माचें सार्थक । भले पाहाती उभये लोक । 
कारण मुळींचा विवेक । पाहिला पाहिजे ।२३। 
विवेकहीन जे जन । ते जाणावे पशुसमान। 
त्यांचें ऐकतां भाषण । परलोक कैंचा । २४। 
बरें आमचें काये गेलें । जें केले तें फळास आले । 
पेरिलें तें उगवले । भोगिती आतां ।२५। 
पुढेंहि करी तो पावे । भक्तियोगें भगवंत फावे । 
देव भक्त मिळतां दुणाबें । समाधान ।२६। 
कीर्ति करून नाहीं मेले । ते उगेच आले आणि गेले । 
शाहाणे होऊन भुलले । काये सांगावें । २७। 


येथील येथें अवधेंचि राहातें । ऐसें प्रत्ययास येतें। 
कोण काये घेऊन जातें । सांगाना कां । २८। 


समास ९] * दशक १२% ४९१ 


पदार्थ असावें उदास । विवेक पाहावा सावकास । 


येणेंकरितां जगदीश । अलभ्य लाभे ।२९। 
जगदीशापरता लाभ नाहीं । कार्याकारण सर्व कांहीं । 
संसार करित असतांहि । समाधान ।३०। 
मागां होते जनकादिक । राज्य करितांहि अनेक । 
तैसेचि आतां पुण्यश्लोक । कित्येक असती ।३१। 
राजा असतां मृत्य आला । लक्ष कोटी कबुल जाला । 
तरी सोडिना तयाला । मृत्य कांहीं ।३२। 
ऐसें हें पराधेन जिणें । यामधें दुखणें बाहाणें। 
नाना उद्वेग चिता करणें । किती म्हणोनि ।३३। 
हाट भरला संसाराचा । नफा पाहावा देवाचा। 
तरीच या कष्टाचा । परियाये होतो ।३४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'काळ्रूपनाम” 
समास आठवा समाप्तः 


Ju 
दशक १२: समास ९ 
॥ श्रीराम ॥ 
दुर्बल नाचारी वोडगस्त । आळसी खादाड रिणगस्त । 
मूर्खपणें अवघें वेस्त । कांहींच नाहीं । १। 
खाया नाहीं जेवाया नाहीं । लेया नाहीं नेसाया नाहीं । 
अंथराया नाहीं पांघराया नाहीं । कोंपट नाहीं अभागी । २। 


सोयेरे नाहीं धायेरे नाहीं । इष्ट नाहीं मित्र नाही । 
पाहातां कोठें वोळखी नाहीं । आश्रयेविण परदेसी । ३। 


४९२ * श्रीदासबोध * [समास ९ 
तेणें कैसें करावें । काये जीवेसीं धराबें । 
वाचावे किं मरावें । कोण्याप्रकारें । ४। 
ऐसें कोणीयेके पुसिलें । कोणीयेकें उत्तर दिधलें । 
श्रोतीं सावध ऐकिलें । पाहिजे आतां । ५। 
लाहानथोर काम कांहीं । केल्यावेगळे होत नाहीं । 
करंट्या सावध पाहीं । सदेव होसी । ६। 
अंतरीं नाहीं सावधानता । येत्न ठाकेना पुरता । 
सुखसंतोषाची वार्ता । तेथें कैंची । ७। 
म्हणोन आळस सोडावा । येत्न साक्षेपें जोडावा । 
दुश्चितपणाचा मोडावा । थारा बळें । ८ । 
प्रातःकाळी उठत जावें । प्रातःस्मरामि करावें। 
नित्य नेमें स्मरावें । पाठांतर । ९। 
मागील उजळणी पुढें पाठ । नेम धरावा निकट। 
बाष्कळपणाची वटवट । करूच नये ।१०। 
दिशेकडे दुरी जावें । सुचिस्मंत होऊन यावें। 
येतां कांहीं तरी आणावें । रितें खोटें । ११। 
धूतवस्त्रे घालावी पिळून । करावें चरणक्षाळण। 
देवदर्शन देवार्चन । येथासांग ।१२। 
कांही फळाहार घ्यावा । पुढें वेवसाये करावा । 
लोक आपला परावा । म्हणत जावा ।१३। 
सुंदर अक्षर ल्याहावें । पष्ट नेमस्त वाचावें। 
विवरविबरों जाणावें । अर्थांतर । १४। 
नेमस्त नेटकें पुसावें । विशद करून सांगावें । 
प्रत्ययेंविण बोलावें । तेंचि पाप । १५। 


समास ९] * दशक १२% ४९३ 
क क स क Ed 


सावधानता असावी । नीतिमर्यादा राखावी । 


जनास माने ऐसी करावी । क्रियासिद्धि । १६। 
आलियाचें समाधान । हरिकथा निरूपण । 
सर्वदा प्रसंग पाहोन । वर्तत जावें । १७। 
ताळ धाटी मुद्रा शुद्ध । अर्थ प्रमये अन्वये शुद्ध । 
गद्यपद्यें दृष्टांत शुद्ध । अन्वयाचे । १८। 
गाणें वाजविणें नाचणें । हस्तन्यास दाखवणे । 
सभारंजकें वचनें । आडकथा छंदबंद । १९। 
बहुतांचें समाधान राखावें । बहुतांस मानेल तें बोलावें । 
विलग पडों नेदाबें । कथेमधें ।२०। 
लोकांस उदंड वाजी आणूं नये । लोकांचें उकलावें हृदये । 

तरी मग स्वभावें होये । नामघोष । २१। 
भक्ति ज्ञान वैराग्य योग । नाना साधनाचे प्रयोग । 

जेणें तुटे भवरोग । मनममात्रें ।२२। 
जैसें बोलणें बोलावें । तैसेचि चालणें चालावे । 

मग महंतलीळा स्वभावें । आंगीं बाणे ।२३। 
युक्तिवीण साजिरा योग । तो दुराशेचा रोग। 
संगतीच्या लोकांचा भोग । उभा ठेला ।२४। 
ऐसें न करावें सर्वथा । जनास पावऊं नये वेथा। 

हृदई चिंतावें समर्था । रघुनाथजीसी ।२५। 
उदासवृत्तीस मानवे जन । विशेष कथानिरूपण । 
रामकथा ब्रह्मांड भेदून । पैलाड न्यावी ।२६। 


सांग महंती संगीत गाणें । तेथें वैभवास काय उणें। 
नभामाजी तारांगणें । तैसे लोक ।२७। 


४९४ ¬ 'श्रदासोोध* समास१० श्रीदासबोध * [समास १० 
~ "त्रौदासनोध [समास १० 
आकलबंद नाहीं जेथें । अवघेचि विश्कळित तेथें । 
येके आकलेबिण तें । काये आहे ।२८। 
घालून अकलेचा पवाड । व्हावें ब्रह्मांडाून जाड । 
तेथें कैचें आणिलें द्वाड । करंटपण ।२९। 
येथें आशंका फिटली । बुद्धि येली प्रवेशली । 
कांहीयेक आशा वाढली । अंत:कर्णी 


।३०। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे येलसिकवणनाम" 
समास नववा समाप्त 
ua 
दशक १२: समास ९० 
Er उत्तमपुरुषनिरूपण कं 
॥ श्रीराम ॥ 
आपण येथेष्ट जेवणें । उरलें तें अन्न बाटणें। 
परंतु वाया दवडणें । हा धर्म नव्हे । १। 
तैसें ज्ञानें तृप्त व्हावें । तेंचि ज्ञान जनास सांगावें । 
तरतेन बुडों नेदावें । बुडतयासी । २। 
उत्तम गुण स्वयें घ्यावे । ते बहुतांस सांगावे । 
वर्तल्याविण बोलावे । ते शब्द मिथ्या । ३। 


स्नान संध्या देवार्चन । येकाग्र करावें जपध्यान । 
हरिकथा निरूपण । केलें पाहिजे । ४ 
शरीर परोपकारी लावावें । बहुतांच्या कार्यास यावें । 
उणें पडों नेदाबें । कोणियेकाचें । ५ । 


समास १०] * दशक १२० ४९५ 
म आ 


आडलें जाकसलें जाणावें । यथानशक्ति कामास यावें । 
मृदवचनें बोलत जावें । कोणीयेकासी । ६ । 
दुसऱ्याच्या दुःखें दुःखवावें । परसंतोषें सुखी व्हावें। 
प्राणीमात्रास मेळऊन घ्यावें । बर्‍या शब्दें । ७ । 
बहुतांचे अन्याये क्ष्मावे । बहुतांचे कार्यभाग करावे । 
आपल्यापरीस व्हावे । पारखे जन । ८ । 
दुसऱ्यांचे अंतर जाणावें । तदनुसारचि वर्तावें । 
लोकांस परीक्षित जावें । नाना प्रकारें । ९। 
नेमकचि बोलावें । तत्काळचि प्रतिवचन द्यावें । 
कदापी रागास न यावें । क्ष्मारूपें ।१०। 
आलस्य अवघाच दवडावा । येत उदंडचि करावा । 
शब्दमत्सर न करावा । कोणीयेकाचा ।१९। 
उत्तम पदार्थ दुसऱ्यास द्यावा । शब्द निवडून बोलावा । 
सावधपणें करीत जावा । संसार आपला ।१२। 
मरणाचें स्मरण असावें । हरिभक्तीस सादर व्हावे । 
मरोन कीतींस उरवावें । येणें प्रकारें ।१३। 
नेमकेपणें वर्तो लागला । तो बहुतांस कळों आला । 
सर्व आर्जवी तयाला । काये उणें । १४। 
ऐसा उत्तम गुणी विशेष । तयास म्हणावें पुरुष । 
जयाच्या भजनें जगदीश । तृप्त होये ।१५। 
उदंड धिःकारून बोलती । तरी चळों नेदावी शांती । 
दुर्जास मिळोन जाती । धन्य ते साधु ।१६। 


४९६ 


* श्रीदासबोध * [समास १० 
उत्तम गुणी श्रृंघारला । ज्ञानवैराग्ये शोभला । 
तोचि येक जाणावा भला । भूमंडळीं ।१७। 


स्वयें आपण कष्टावें । बहुतांचे सोसित जावें। 
झिजोन कीतीस उरवावें । नाना प्रकारें 


। १८। 
कोर्ती पाहों जाता सुख नाहीं । सुख पाहातां कीर्ती नाहीं । 
विचारेविण कोठेचि नाहीं । समाधान ।१९। 
परांतरास न लावावा ढका । कदापि पडों नेदावा चुका । 
क्ष्मासीळ तयाच्या तुका । हानी नाहीं ।२०। 
आपलें अथवा परावे । कार्य अवधेंच करावें। 
प्रसंगीं कामास चुकवावें । हें विहित नव्हे । २१। 
बरें बोलतां सुख वाटतें । हें तों प्रत्यक्ष कळतें । 
आत्मवत परावें तें । मानीत जावें ।२२। 
कठिण शब्दें वाईट वाटतें । हें तों प्रत्ययास येतें। 
तरी मग वाईट बोलावें तें । काये निमित्य ।२३। 
आपणास चिमोटा घेतला । तेणें कासाविस जाला । 
आपणावरून दुसऱयाला । राखत जावें ।२४। 
जे दुसऱ्यास दुःख करी । ते अपवित्र वैखरी । 
आपणास घात करी । कोणियेके प्रसंगीं ।२५। 
पेरिलें ते उगवते । बोलण्यासारिंखें उत्तर येतें । 
तरी मग कर्कश बोलावें तें । काये निमित्य ।२६। 
आपल्या पुरुषार्थवैभवें । बहुतांस सुखी करावें । 
परंतु कष्टी करावें । हे राक्षेसी क्रिया ।२७। 


समास १०] * दशक १२% ४९७ 
दंभ दर्प अभिमान । क्रोध आणी कठिण वचन । 
हैं अज्ञानाचे लक्षण । भगवद्गीतेत बोलिलें ।२८। 
जो उत्तम गुणें शोभला । तोचि पुरुष माहांभला। 
कित्तेक लोक तयाला । शोधीत फिरती ।२९। 
क्रियेविण शब्दज्ञान । तेंचि स्वानाचे वमन। 
भले तेथें अवलोकन । कदापी न करिती ।३०। 
मनापासून भक्ति करणें । उत्तम गुण अगत्य धरणें । 
तया माहांपुरुषाकारणें । धुंडीत येती ।३९। 
ऐसा जो माहानुभाव । तेणें करावा समुदाव। 
भक्तियोगे देवाधिदेव । आपुला करावा ।३२। 
आपण आवचितें मरोन जावें । मग भजन कोणें करावें । 
याकारणें भजनास लावावे । बहुत लोक ।३३। 
आमची प्रतिज्ञा ऐसी । कांहीं न मागावे शिष्यासी । 
आपणामागें जगदीशासी । भजत जावें ।३४। 
याकारणें समुदाव । जाला पाहिजे मोहोछाव । 
हातोपातीं देवाधिदेव । वोळेसा करावा ।३५। 
आता समुदायाकारणें । पाहिजेती दोनी लक्षणें । 
रोती येथें सावधपणे । मन घालावें ।३६। 
जेणें बहुतांस घडे भक्ति । ते हे रोकडी प्रबोधशक्ति । 
बहुतांचे मनोगत हातीं । घेतलें पाहिजे ।३७। 
मागां बोलिले उत्तम गुण । तयास मानिती प्रमाण । 
प्रबोधशक्तीचें लक्षण । पुढे चाले ।३८। 


४९८ 


* श्रीदासबोध * [समास १० 
बोलण्यासारिखें चालणें । स्वयें करून बोलणें । 
तयाचीं वचनें प्रमाणें । मानिती जनीं ।३९। 
जें जें जनास मानेना । तें तें जनहि मानीना। 
आपण येकला जन नाना । सृष्टिमधें ।४०। 
म्हणोन सांगाती असावे । मानत मानत शिकवावे । 
हळुहळु सेवटा न्यावे । विवेकानें ।४९। 
परंतु हे विवेकाची कामें । विवेकी करील नेमें। 
इतर ते बापुडे भ्रमें । भांडोंच लागले ।४२। 
बहुतांसी भांडतां येकला । शैन्यावांचून पुरवला । 
याकारणें बहुतांला । राजी राखावे ।४३। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उत्तमपुरुषनिरूपणनाम” 
समास दहावा समाप्त; 
०० 


दशक बारावा समाप्त 
mi 


दशक तेरावा : नामरूप 


दशक ९३ : समास ९ 
आत्मानात्मविवेक 


॥ श्रीराम ॥ 

आत्मानात्मविवेक करावा । करून बरा विवरावा । 
विवरोन सदृढ धरावा । जीवामध्यें । १ 
आत्मा कोण अनात्मा कोण । त्याचें करावें विवरण । 
तेंचि आतां निरूपण । सावध ऐका । २ 
च्यारि खाणी च्यारि वाणी । चौर्‍यासि लक्ष जीवप्राणी । 
संख्या बोलिली पुराणीं । वर्तती आतां । ३ 
नाना प्रकारीची शरीरें । सृष्टीत दिसती अपारें। 
तयामधें निधरिं । आत्मा कवणु । ४ । 
दृष्टीमधें पाहातो । श्रवणामध्यें ऐकतो । 
रसनेमध्यें स्वाद घेतो । प्रत्यक्ष आतां । ५। 
घ्राणामधें वास घेतो । सर्वांगी तो स्पर्शतो। 
वाचेमधें बोलवितो । जाणोनि शब्द । ६। 
सावधान आणि चंचळ । चहूंकडे चळवळ । 
एकलाचि चालवी सकळ । इंद्रियेद्वारा । ७ । 
पाये चालवी हात हालवी । भृकटी पालवी डोळा घालवी । 
संकेतखुणा बोलवी । तोचि आत्मा । ८ । 
धिटाई लाजवी खाजवी । खोंकवी वोकवी थुंकवी । 

अन्न जेऊन उदक सेववी । तोचि आत्मा । ९ । 
मळमूत्रत्याग करी । शरीरमात्र सावरी । 


प्रवृत्ति निवृत्ति विवरी । तोचि आत्मा ।१०। 


hi + श्रीदासबोध * [समास १ 
° श्रीदासबोध [समासः 


ऐके देखे हुंगे चाखे । नाना प्रकारें वोळखे। 


संतोष पावे आणी धाके । तोचि आत्मा । ११। 
आनंद विनोद उदेग चिता । काया छ्याया माया ममता । 
जीवित्वें पावे नाना वेथा । तोचि आत्मा ।१२। 
पदार्थाची आस्था धरी । जनीं वाईट बरें करी। 
आपल्यां राखे पराव्यां मारी । तोचि आत्मा ।१३। 
युद्धे होतां दोहिंकडे । नाना शरीरीं वावडे । 
परस्परे पाडी पडे । तोचि आत्मा । १४। 
तो येतो जातो देहीं वर्ततो । हासतो रडतो प्रस्तावतो । 
समर्थ करंटा होतो । व्यापासारिखा ।१५। 
होतो लडी होतो बळकट । होतो विद्यावंत होतो धट । 
न्यायेबंत होतो उत्धट । तोचि आत्मा ।१६। 
धीर उदार आणि कृपण । वेडा आणि विचक्षण । 
उछक आणि सहिष्ण । तोचि आत्मा । ९७। 
विद्या कुविद्या दोहिंकडे । आनंदरूप वावडे । 
जेथें तेथें सर्वांकडे । तोचि आत्मा ।१८। 
निजे उठे बैसे चाले । धावे धावडी डोले तोले । 
सोइरे धायेरे केले । तोचि आत्मा ।१९। 
पोथी वाची अर्थ सांगे | ताळ धरी गाऊं लागे। 
वादविवाद वाउगे । तोचि आत्मा ।२०। 
आत्मा नस्तां देहांतरीं । मग तें प्रेत सचराचरी । 
देहसंगे आत्मा करी । सर्व कांहीं । २१। 


येकेविण येक काये । कामा नये वायां जाये । 
हाणोनि हा उपाये । देहयोगें । २२। 


५०१ 
१] * दशक १३+ 
पत्की 


देह अनित्य आत्मा नित्य । हाचि विवेक नित्यानित्य । 


अवघें सूक्ष्माचें कृत्य । जाणती ज्ञानी । २३। 
पिंडी देहधर्ता जीव । ब्रह्मांडी देहधर्ता शिव । 
ईश्वरतनुचतुष्टये सर्व । ईश्वर धर्ता । २४। 


त्रिगुणापर्ता जो ईश्वर । अर्धनारीनटेश्वर । 
सकळ सृष्टीचा विचार । तेथून जाला 


। २५। 
बरवें विचारून पाहीं । स्त्री पुरुष तेथें नाहीं। 
चंचळरूप येतें कांहीं । प्रत्ययासी ।२६। 
मुळीहून सेवटवरी । ब्रह्मादि पिप्लीका देहधारी । 
नित्यानित्यविवेक चतुरी । जाणिजे ऐसा ।२७। 
जड तितुकें अनित्य । आणि सूक्ष्म तितुकें नित्य । 
याहिमध्यें नित्यानित्य । पुढें निरोपिलें ।२८। 
स्थूळ सूक्ष्म वोलांडिलें । कारण माहाकारण सांडिले । 
विराट हिरण्यगर्भ खंडिलें । विवेकाने ।२९। 
अव्याकृत मूळप्रकृती । तेथें जाऊन बैसली वृत्ती । 
तें वृत्ति व्हावया निवृत्ति । निरूपण ऐका ।३०। 
आत्मानात्माविवेक बोलिला । चंचळात्मा प्रत्यया आला । 
पुढिले समासी निरोपिला । सारासार विचार । ३१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आत्मानात्मविवेकनाम 
समास पहिला समाप्त, 


mia 


दशक १२३ : समास २ 


सारासारनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


ऐका सारासार विचार 
त्यांत कोण सार कोण असार 
दिसेल तें नासेल 
जें असतचि असेल 
मागां आत्मनात्माविवेक बोलिला 
आत्मा जाणतां लागला 
मुळीं जे राहिली वृत्ति 
सारासार विचार श्रोतीं 
नित्यानित्य विवेक केला 


निवृत्तिरूपें हेत उरला 
हेत म्हणिजे तो चंचळ 
सारासारविचारे चंचळ 
चळे म्हणोनि ते चंचळ 
निश्चळीं उडे चंचळ 
ज्ञान आणि उपासना 
उपासनेकरितां जना 
द्रष्टा साक्षी जाणता 
ज्ञान देवचि तत्वतां 


त्या ज्ञानाचे विज्ञान होतें 
चंचळ अवघें 


नासतें । येणें 


उभारले जगडंबर । 
विवेकें बोळखा । 
आणि येईल तें जाईल । 
तेंचि सार । 
अनात्मा वोळखोन सांडिला । 
मुळींचा मूळतंतु 
जाली पाहिजे निवृत्ति। 
बरा पाहावा 


आत्मा नित्यसा निबडिला । 
निराकारीं । 


निर्गुण म्हणिजे निश्चळ । 
होऊन जातें । 


न चळे म्हणोनि निश्चळ । 
निश्चयेसी । 
दोनी येकचि पाहाना । 
जगोद्धार । 
ज्ञानघन चैतन्यसत्ता । 
बरें पाहा । 
शोधून पाहा बहुत मतें । 
प्रकारें 


१। 


क 


।१० | 


समास २] 


* दशक १३* 


नासिवंत नासेल किं नासेना । ऐसा अनुमानचि आहे मना । 


तरी तो पुरुष सहसा ज्ञाना । अधिकारी नव्हे 


नित्य निश्चये केला 
तरी तो जाणावा वाहावला 
क्षयेचि नाहीं जो अक्षई 
तेथें हेत संदेह नाहीं 
जें उदंड घनदाट 
अचळ अढळ अतुट 
पाहातां जैसें गगन 
जनचि नाहीं निरंजन 
चर्मचक्षु ज्ञानचक्षु 
निर्गुण ठाईचा अलक्षु 
संगत्यागेंविण कांहीं 
संगत्याग करून पाही 
निर्शतां अवधेंचि निर्शलें 
निश्चळ परब्रह्म उरलें 
आठवा देह मूळमाया 
साधु सांगती उपाया 
सोहं हंसा तत्वमसी 
विचार पाहातां स्थिति ऐसी 
साधक असोन ब्रह्म उरलें 
सारासार विचारिलें 
तें तापेना ना निवेना 
डहुळेना ना 


। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
। 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


निवळेना । परब्रह्म तें 


५०३ 
। ११। 
संदेह उरतचि गेला। 
माहा मृगजळीं ।१२। 
व्यापकपणें सर्वा ठाई। 
निर्विकारी ।१३। 
आद्य मध्य सेवट। 
जैसें तैसें । १४। 
गगनाहून तें सघन । 
सदोदित ।१५। 
हा तों अवघाच पूर्वपक्षु । 
लक्षवेना ।१६। 
परब्रह्म होणार नाहीं। 
मौन्यगर्भा ।१७। 
चंचळ तितुकें निघोन गेलें । 
तेंचि सार । १८। 
निर्शोन गेल्या अष्टकाया। 
कृपाळुपणें ।१९। 
तें ब्रह्म तूं आहेसी। 
सहजचि होते ।२०। 
तेथें वृत्तिसुन्य जाले । 
येणें प्रकारें ।२१। 


उजळेना ना काळवंडेना । 
।२२। 


५०४ » श्रीदासबोध * [समास ३ 
ME क त्रीदासनोष के 


दिसेना ना भासेना । उपजेना ना नासेना। 


तें येना ना जाईना । परब्रह्म तें । २३। 
तें भिजेना ना वाळेना । तें विझेना ना जळेना। 
जयास कोणीच नेईना । परब्रह्म तें । २४। 
जें सन्मुख चि चहुंकडे । जेथें दृश्य भास उडे। 
धन्य साधु तो पवाडे । निर्विकारी । २५। 
निर्विकल्पी कल्पनातीत । तोचि वोळखावा संत। 
येर अवघेचि असंत । भ्रमरूप ।२६। 
खोटें सांडून खरें घ्यावे । तरीच परीक्षवंत म्हणावें । 
असार सांडून सार घ्यावें । परब्रह्म तें । २७। 
जाणतां जाणतां जाणीव जाते । आपली वृत्ति तद्रूप होते । 
आत्मनिवेदन भक्ति ते । ऐसी आहे ।२८। 
वाच्यांशें भक्ति मुक्ति बोलावी । लक्ष्यांशें तद्रूपता विवरावी । 
विवरतां हेतु नुरावी । ते तद्रूपता ।२९। 
सद्रूप चिद्रूप आणि तद्रूप । सस्वरूप म्हणिजे आपलें रूप । 
आपलें रूप म्हणिजे अरूप । तत्वनिर्शनाउपरी ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सारासारनिरूपणनाम” 
समास दुसरा समाप्त. 


mia] 
दशक १३ : समास ३ 


उभारणीनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म घन आणि पोकळ । आकाशाहून विशाळ । 
निर्मळ आणी निश्चळ । निर्विकारी । १ । 


समास ३] * दशक १३% 


ऐसेचि असतां कित्येक काछ । तेथें आरंभला भूगोल । 


५०५ 


तया भूगोळाचें मूळ । सावध ऐका । २ । 
परब्रह्म असतां निश्चळ । तेथें संकल्प उठिला चंचळ । 
तयास बोलिजे केवळ । आदिनारायेण । ३ । 
मूळमाया जगदेश्वर । त्यासीच म्हणिजे शड्गुणैश्वर । 
अष्टधा प्रकृतीचा विचार । तेथें पाहा । ४ । 
ऐलिकडे गुणक्षोभिणी । तेथें जन्म घेतला त्रिगुणी । 
मूळ वोंकाराची मांडणी । तेथून जाणावी । ५ । 
अकार उकार मकार । तिनी मिळोन वोंकार। 
पुढें पंचभूतांचा विस्तार । विस्तारला । ६। 
आकाश म्हणिजेतें अंतरात््यासी । तयापासून जन्म वायोसी । 
वायोपासून तेजासी । जन्म जाला । ७ । 
वायोचा कातरा घसवटे । तेणें उष्णें वन्हि पेटे। 
सूर्यबिंब तें प्रगटे । तये ठाई । ८ । 
वारा वाजतो सीतळ । तेथें निर्माण जालें जळ । 
तें जळ आळोन भूगोळ । निर्माण जाला । ९। 
त्या भूगोळाचे पोटीं । अनंत बीजांचिया कोटी । 
पृथ्वी पाण्या होता भेटी । अंकुर निघती ।१०। 
पृथ्वी वल्ली नाना रंग । पत्रें पुष्पांचे तरंग। 
नाना स्वाद ते मग । फळे जालीं ।११। 
पत्रें पुष्पें फळें मुळें । नाना वर्ण नाना रसाळें। 
नाना धान्यें अन्नें केवळें । तेथून जालीं ।१२। 


अन्नापासून जाले रेत । रेतापासून प्राणी निपजत । 


ऐसी हे रोकडी प्रचित । उत्पत्तीची ।१३। 


५०६ + श्रीदासबोध + [समास ३ 
यावसा दानका 


अंडज जारज श्वेतज उद्दीज । पृथ्वी पाणी सकळांचे बीज । 
ऐसें हें नवल चोज । सृष्टिरचनेचें 


। १४। 
च्यारि चाणी च्यारि वाणी । चौर्‍यासि लक्ष जीवयोनी । 
निर्माण जाले लोक तिनी । पिंडब्रह्मांड ।१५। 
मुळीं अष्टधा प्रकृती । अवघे पाण्यापासून जन्मती । 
पाणी नसतां मरती । सकळ प्राणी । १६। 
नव्हे अनुमानाचें बोलणें । याचा बरा प्रत्यये घेणें। 
वेदशाख्तरें पुराणें । प्रत्ययें घ्यावीं । १७। 
जें आपल्या प्रत्यया येना । तें आनुमानिक घ्याबेना । 
प्रत्ययाविण सकळ जना । वेवसाये नाहीं । १८। 
वेवसाये प्रवृत्ती निवृत्ती । दोहिकडे पाहिजे प्रचिती । 
प्रचितीविण अनुमाने असती । ते विवेकहीन ।१९। 
ऐसा सृष्टिरचनेचा विचार । संकळित बोलिला प्रकार । 
आतां विस्ताराचा संव्हार । तोहि ऐका ।२०। 
मुळापासून सेवटवरी । अवघा आत्मारामचि करी । 
करी आणि विवरी। येथायोग्य ।२१। 
पुढे संव्हार निरोपिला । श्रोतीं पाहिजे ऐकिला । 
इतुक्याउपरी जाला । समास पूर्ण । २२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'उभारणीनिरूपणनास” 
समास तिसरा समाप्त. 


०० 


दशक ९३ : समास ४ 


पृथ्वीस होईल अंत 
ऐसा समाचार साध्यंत 
शत वरुषें अनावृष्टि 
पर्वत माती ऐसी पृष्ठी 
बारा कळी सूर्यमंडळा 
शत वरुषें भूगोळा 
सिंधूरवर्ण वसुंधरा 
तो आहाळोन सरारां 


त्या विषाच्या ज्वाळा निघती । तेणें पाताळें जळती । 


माहापावकें भस्म होती 


तेथें महाभूते खवळती 
प्रळयेपावक वाढती 


तेथें अक्रा रुद्र खवळले । बारा सूर्य कडकडिले । 


पावकमात्र येकवटले 
वायो विजांचे तडाखे 


कठिणत्व अवधेचि फांके । चहुंकडे 


तेथें मेरेची कोण गणना 
चेडू सूर्य॑ तारांगणा 
पृथ्वीने विरी सांडिली 
ब्रह्माडइभटी जळोन गेली 


प्रलय 
॥ श्रीराम ॥ 
। भूतांस मांडेल कल्पांत । 
। शास्त्रीं निरोपिला । १। 
। तेणें जळेल हे सृष्टि। 
। भूमीची तरके । २। 
। किर्णापासून निघती ज्वाळा । 
। दहन होये । ३ । 
। ज्वाळा लागती फणिवरा । 
। विष वमी । ४ । 
। पाताळ लोक । ५ । 
। प्रळयेवात सुटती । 
। चहुंकडे । ६। 
। प्रळयेकाळीं । ७ । 
। तेणें पृथ्वी अवघी तरखे । 
। ८ । 
। कोण सांभाळिल कोणा । 
। मूस जाली । ९ । 
। अवघी धगधगायेमान जाली । 
। येकसरां ।१०। 


५०८ 


जळोनि विरी सांडिली । 
तेणें पृथ्वी विराली । 
भाजला चुना जळीं विरे । 
विरी सांडूनिया त्वरे । 
शेष कूर्म वाऱ्हाव गेला । 
सत्त्व सांडून जळाला । 
तेथें प्रळयेमेध उचलले । 
अखंड विजा कडकडिले । 
पर्वतप्राये पडती गारा । 
निबिड तया अंधकारा । 
सिंधु नद्या एकवटल्या । 
संधिच नाहीं धारा मिळाल्या । 
तेथें मछ कूर्म सर्प पडती । 
गर्जना होतां मिसळती । 
सप्त सिंधु आवर्णी गेले । 
जळरूप जालियां खवळले । 
ब्रह्मांडं ऐसा तप्तलोहो । 
तैसें जळास जालें पाहो । 
तेणें आटोन गेलें पाणी । 
तया वन्हीस केली झडपणी । 


दीपास पालव घातला । 
पुढें वायो प्रबळला । 


उदंड पोकळी थोडा वारा । 
पचभूतांचा पसारा । 


[समास ४ 
००७० ~^ तीवासअवि `  [समासुई 


* श्रीदासबोध + 
विशेष माहावृष्टी जाली । 
जळामधें ।११। 
तैसा पृथ्वीस धीर न धरे । 
जळीं मिळाली । १२। 
पृथ्वीचा आधार तुटला । 
मिळोन गेली । १३। 
कठिण घोषे गर्जिनले । 
ध्वनि घोष । १ ४। 
पर्वत उडती ऐसा वारा । 
उपमाचि नाहीं ।१५। 
नेणो नभीहून रिचवल्या । 
अखंड पाणी ।१६। 
पर्वतासारिखे दिसती । 
जळात जळे । १७। 
आवर्णवेडे मोकळे जाले । 
प्रळयेपावक ।१८। 
शोषी जळाचा समूहो । 
अपूर्व मोठे ।९९। 
असंभाव्य माजला वन्ही । 
प्रळयवातें ।२०। 
तैसा प्रळयेपावक विझाला । 
असंभाव्य । २१। 
तेणें वितळोन गेला सारा । 
आटोपला ।२२। 


समास ५] * दशक १३+ ५०९ 


महद्भूत मूळमाया । विस्मरणें वितुळे काया । 
पदार्थमात्र राहावया । ठाव नाहीं ।२३। 
दृश्य हलकालोळें नेलें । जड चंचळ वितुळलें । 
याउपरी शाश्वत उरलें । परब्रह्म तें 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रलयनाम” 
समास चौथा समाप्त. 


mm mn] 
दशक १३ : समास ५ 
कहाणीनिरूपण 


।२४। 


॥ श्रीराम ॥ 
कोणी येक दोधे जण । पृथ्वी फिरती उदासीन । 
काळक्रमणें लागून । कथा आरंभिली 


। १ । 
श्रोता पुसे वक्तयासी । काहाणी सांगा जी बरवीसी । 
वक्ता म्हणे श्रोतयासी । सावध ऐकें 


। २। 
येकें ख्रीपुरुषें होतीं । उभयेतांमधे बहु प्रीति । 
येकरूपेंचि वर्तती । भिन्न नाहीं । ३। 
ऐसा कांही येक काळ लोटला । तयांस येक पुत्र जाला । 
कार्यकर्ता आणि भला । सर्वविषीं । ४ । 
पुढे त्यासहि जाला कुमर । तो पित्याहून आतुर । 

कांहीं तदर्ध चतुर । व्यापकपणें । ५ । 
तेणें व्याप उदंड केला । बहुत कन्यापुत्र व्याला । 
उदड लोक संचिला । नाना प्रकारें । ६। 
त्याचा पुत्र जेष्ठ । तो अज्ञान आणि रागिट। 
चुकतां नीट । संव्हार करी । ७। 


५१० * श्रीदासबोध * [समास ५ 
च स्य 4 6 eM 


पिता उगाच बैसला । लेकें बहुत व्याप केला । 
सर्वज्ञ जाणता भला । जेष्ठ पुत्र । ८ । 
नातु त्याचें अर्ध जाणे । पणतु तो कांहींच नेणे । 
चुकतां संव्हारणें । माहा क्रोधी । ९। 
लेक सकळांचें पाळण करी । नातु मेळवी वरिचावरी । 
पणतु चुकल्यां संव्हार करी । अकस्मात ।१०। 
नेमस्तपणें वंश वाढला । विस्तार उदंडचि जाला । 
ऐसा बहुत काळ गेला । आनंदरूप । ११। 
विस्तार वाढला गणवेना । वडिलांस कोणीच मानीना । 
परस्परे किंत मना । बहुत पडिला ।१२। 
उदंड घरकळहो लागला । तेणें कित्येक संव्हार जाला । 
विपट पडिले थोरथोरांला । बेबंद जालें ।१३। 
नेणपणें भरी भरले । मग ते अवधेच संव्हारले । 
जैसे यादव निमाले । उन्मत्तपणें । १४। 
बाप लेक नातु पणतु । सकळांचा जाला निपातु । 
कन्या पुत्र हेतु मातु । अणुमात्र नाहीं ।१५। 
ऐसी काहाणी जो विवरला । तो जन्मापासून सुटला । 
श्रोता वक्ता धन्य जाला प्रचितीनें 


। । १६। 
मरळ अपूर्व जे ते । उदंड वेळ होत जाते । 
इतुकें बोलोनी गोसावी ते । निवांत जाले । १७। 
आमची काहाणी सरो । तुमचे अंतरी भरो। 
ऐसें बोलणें विवरो । कोणीतरी । १८। 
चुकत वांकत आठवले । इतुकें संकळित बोलिलें । 

क्ष्मा केलें । पाहिजे श्रोतीं ।१९। 


ऐसी काहाणी निरंतर । विवेके ऐकती जे नर। 
bi जग्गोधार । तेचि करिती ला 


समास ६] + दशक १३+ ५११ 
प 0000 4400 सी. 


त्या जगोद्धाराचें लक्षण । केलें पाहिजे विवरण । 


सार निवडावें निरूपण । यास बोलिजे ।२१। 
निरूपणीं प्रत्यये विवरावें । नाना तत्वकोडें उकलावें । 
समजतां समजतां व्हावें । निःसंदेह ।२२। 


विवरोन पाहातां अष्ट देह । पुढें सहजचि निःसंदेह । 
अखंड निरूपणें राहे । समाधान ।२३। 
तत्वांचा गलबला जेथें । निवांत कैंचें असेल तेथें । 
याकारणें गुल्लिपरतें । कोणियेकें असावें । २४। 
ऐसा सूक्ष्म संवाद । केलाचि करावा विशद । 
पुढिले समासीं लघुबोध । सावध ऐका ।२५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'कहाणीनिरूपणनाम” 
समास पाचवा समाप्त. 


०० 

॥ श्रीराम ॥ 
जें बोलिजेती पंचतत्वें । त्यांची अभ्यासाया नांवें । 
तेदुपरी स्वानुभवें । रूपें जाणावीं । १। 
यामधे शाश्वत कोण । आणी अशाश्वत कोण । 
करावें विवरण । प्रत्ययाचें । २। 
"भूतांचा विचार । नांवरूप सारासार । 


तेचि बोलिला निर्धार । सावध ऐका । ३ । 


५१२ » श्रीदासबोध » [समास ६ 
पृथ्वी आप तेज वायो आकाश । नावें बोलिलीं सावकास । 


आतां रूपाचा विश्वास 
पृथ्वी म्हणिजे ते धरणी 
तेज म्हणिजे अग्नि तरणी 
वायो म्हणिजे तो वारा 
आतां शाश्वत तें विचारा 
येक शीत चांचपावें 
तैसें थोड्या अनुभवें 
पृथ्वी रचते आणि खचते 
नाना रचना होत जाते 


म्हणौन रचतें तें खतें 


तेजहि प्रगटोन विझतें 
अवकाश नाममात्र आहे 
एवं पंचभूतिक राहे 
ऐसा पांचा भूतांचा विस्तार 
शाश्वत आत्मा निराकार 
तो आत्मा कोणास कळेना 
म्हणोनिया संतजना 


। श्रवणें धरावा । ४ । 
। आप म्हणिजे तें पाणी । 

। सतेजादिक । ५। 
। आकाश म्हणिजे पैस सारा । 

। आपले मनीं । ६। 
। म्हणिजे वर्म पडे ठावें । 

। बहुत जाणावें । ७। 
। हें तों प्रत्ययास येतें। 

। सृष्टिमधें । ८ । 
। आप तेहि आटोन जाते । 

। वारेहि राहे । ९। 


। तेहि विचारितां न राहे । 

। हें तों घडेना । १०। 
। नासिवंत हा निर्धार। 

। सत्य जाणावा ।१९। 
। ज्ञानेंविण आकळेना । 

। विचारावे ।१२। 
। ते म्हणती कीं अविनासी । 

। बोलोंच नये । १३। 
। आणी आकारी भासे निराकार । 

। विवेकें वोळखावा । १४। 
। आकार जाणावा अन्त्य । 

। विचारणा ।१५। 


समास ६] 


* दशक १३० 


५१३ 


सारी भासे असार । 
सारासार विचार । 
पंचभूतिक तें माइक । 
आणि आत्मा येक । 
चहुं भूतांमधें गगन । 


नेहटून पाहातां अभिन्न । 
उपाधीयोगेचि आकाश । 
निराभास तें अविनाश । 
आतां असो हे विवंचना । 
तें गे तेंचि अनुमाना । 
परमात्मा तो निराकार । 
आणि आपण कोण विचार । 
देहस अंत येतां । 
हैं लटिकें म्हणाल तरी आतां । 
स्वास कोंडतां देह पडे 
मझ्यास कर्तृत्व न घडे । 
वायो न करी । 

विचार पाहातां कांहींच न करी । 
उगेच पाहातां मनुष्य दिसे । 
अभेदभक्तीचे लक्षण ऐसे । 
ऐसें म्हणावें । 

स न होतां मानावें । 
कर्ता नव्हे किं आपण । 
विचाराचे लक्षण । 


7४0 
Das 
bodh (Marathi)_Section 


आणि असारी भासे सार । 


शोधून पाहावा ।१६। 
परंतु भासे अनेक। 
व्यापून असे । १७। 
तैसें गगनीं असे सघन । 
गगन आणि वस्तु । १८। 
उपाधी नस्तां निराभास । 
तैसें गगन ।१९। 
परंतु जें पाहातां नासेना । 
विवेकें आणावे ।२०। 
जाणिजे हा विचार सार । 
पाहिला पाहिजे । २१। 
वायो जातो तत्वतां । 
स्वासोस्वास धरावा ।२२। 
देह पडतां म्हणतीं मडे । 
कदाकाळीं । २३। 
वायोवेगळा देह न करी । 
येकावेगळे येक । २४। 
विचार घेतां कांहींच नसे । 
वोळखावें । २५। 
तरी आपले इछेसारिखें व्हावे । 
अवघेंच वाव । २६। 
तेथें भोक्ता कैंचा कोण । 
अविचारें न घडे ।२७। 


_]7_l_Front 


५१४ * श्रीदासबोध * [समास ७ 
को... ली भो ति 


अविचार आणि विचार । जैसा प्रकाश अंधकार । 


विकार आणि निर्विकार । येक नव्हे कीं ।२८। 
जेथें नाहीं विवंचना । तेथें कांहींच चालेना । 
खरें तेचि अनुमाना । कदा न ये ।२९। 
प्रत्ययास बोलिजे न्याये । अप्रत्यये तो अन्याये। 
ज्यात्यांधास परीक्षा काये । नाना रत्नांची ।३०। 
म्हणोन ज्ञाता धन्य धन्य । जो निर्गुणेंसी अनन्य। 
आत्मनिवेदनें मान्य । परम पुरुष ।३१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'लषुबोधनाम” 
समास सहावा समाप्त. 


०0 
दशक १३: समास ७ 
॥ श्रीराम ॥ 
निर्मळ निश्चळ निराभास । तयास दृष्टांत आकाश । 
आकाश म्हणिजे अवकाश । पसरला पैस । १। 
आधीं पैस मग पदार्थ । प्रत्यये पाहतां यथार्थ । 
प्रत्ययेंविण पाहातां वेर्थ । सकळ कांहीं । २। 
ब्रह्म म्हणिजे तें निश्चळ । आत्मा म्हणिजे तो चंचळ । 
तयास दृष्टांत केवळ । वायो जाणावा । ह । 
घटाकाश दृष्टांत ब्रह्माचा । घटबिंब दृष्टांत आत्म्याचा । 
विवरतां अर्थ दोहींचा । भिन्न आहे [ie 
भूत म्हणिजे जितुकें जालें । जालें तितुकें निमालें। 
चंचळ आलें आणी गेलें । ऐसे जाणावें । ५! 
व__.884 


॥780 Dasbodh (थाना) _56९०ंणा..] का 


समास ७] 


* दशक १३% 


५१५ 


ना 


अविद्या जड आत्मा चंचळ 
दोनी जळोन तत्काळ 
ब्रह्म आकाश निश्चळ जाती 
परीक्षवंत परीक्षिती 
जड अनेक आत्मा येक 
जगा वर्तविता जगन्नायेक 
जड अनात्मा चेतवी आत्मा 
अवघा मिळोन चंचळात्मा 
निश्चळ तें परब्रह्म 
विमळ ब्रह्म तें निभ्रम 
आधीं आत्मानात्माविवेक थोर 
सारासारविचारे संव्हार 
विचारें प्रकृति संव्हारे 
अंतरात्मा निर्गुणी संचरे 
चढता अर्थ लागला 
उतरल्या अर्थे उतरला 
अर्थासारिखा आत्मा होतो 
अनुमानें संदेहीं पडतो 
निसंदेह अर्थ चालिला 
अनुमानअर्थे जाला 
नवरसिक अर्थ चाले 
चाटपणें होऊन गेले 


जैसा जैसा घडे संग 
याकारणें उत्तम मार्ग 


। जड कर्पूर आत्मा अनळ । 


। विझोन जाती । ६। 
। आत्मा वायो चंचळ जाती । 

। खरें कि खोटें । ७ । 
। ऐसा आत्मानात्माविवेक । 

। तयास म्हणावें क 
। सर्वी वर्ते सर्वात्मा। 

। निश्चळ नव्हे । ९। 
। जेथें नाहीं दृश्यभ्रम। 

। जैसे तैसें ।१०। 
। मग सारासारविचार । 

। प्रकृतीचा ।११। 
। दृश्य अस्तांच वोसरे। 

। अध्यात्मश्रवणें ।१२। 
। तरी अंतरात्मा चढतचि गेला । 

। भूमंडळीं ।१३। 
। जिकडे नेला तिकडे जातो । 

। कांहीयेक । १४। 
। तरी आत्मा निसंदेहचि जाला । 

। अनुमानरूपी ।१५। 
। श्रोते तद्रूपचि जाले । 

। चाटचि आवघे ।१६। 

। तैसे गुह्यराचे रंग। 

। पाहोन धरावा । १७। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_I7_2_Front 


+ श्रीदासबोध * [समास ७ 
pcs RSS किला 


५१६ 
अन्नें बोलत गेले । तरी मन अन्नाकारचि जाले । 
तीक | बर्णिलें । तरी मन तेथेंचि बैसै ।१८। 
अघवें । किती म्हणोन सांगावें । 
परंतु अंतरीं समजावें । होये किं नव्हे ।१९। 
जें जें देखिलें आणी ऐकिले । तें अंतरीं सदृढ बैसले । 
हित अन्हित परीक्षिलें । परीक्षवंतीं ।२०। 
याकारणें सर्व सांडावें । येक देवास धुंडावें। 
तरीच वर्म पडे ठावें । कांहीयेक ।२१। 
नाना सुखें देवें केलीं । लोकें तयास चुकली । 
ऐसीं चुकतांच गेलीं । जन्मवरी ।२२। 
सर्व सांडून शोधा मजला । ऐसें देवचि बोलिला । 
लोकी शब्द अमान्य केला । भगवंताचा ।२३। 
म्हणोन नाना दुः खें भोगिती । सर्वकाळ कष्टी होती । 
मनीं सुखाचे इछिती । परी तें कैंचें ।२४। 
उदंड सुख जया लागलें । वेडे तयास चुकलें। 
सुख सुख म्हणतांच मेलें । दुःख भोगितां ।२५। 
शाहाण्यानें ऐसें न करावें । सुख होये तेंचि करावें । 
देवासी धुंडित जावें । ब्रह्मांडापरतें ।२६। 
मुख्य देवचि ठाई पडिला । मग काये उणें तयाला । 
लोक वेडे विवेकाला । सांडून जाती । २७। 
विवेकाचें फळ तें सुख । अविवेकाचें फळ तें दुःख । 
यांत मानेल तें अवश्यक । केलें पाहिजे । २८। 
कर्तयासी वोळखावें । यास विवेक म्हणावें । 
विवेक सांडितां व्हावें । परम दुःखी ।२९। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_! 7_2_Bac के 


समास ८] 


आतां असो हें बोलणें । कर्त्यास 


आपलें हित विचक्षणें 


* दशक १३% 


वोळखणें । 
। चुकों नये 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रत्ययेविवरणनाम” 
समास सातवा समाप्त 


दशक १३ : समास ८ 


श्रोता म्हणे वक्तयासी 
सकळ सृष्टि ब्रह्मांडासी 
तव बोलिले सभानायेक 
या बोलण्याचे कौतुक 
येक म्हणती कर्ता देव 
आपुलाला अभिप्राव 
उत्तम मध्यम कनिष्ठ 
आपुलाली उपासना श्रेष्ठ 
कोणीयेक ऐसें म्हणती 
येक म्हणती सरस्वती 
येक म्हणती कर्ता भैरव 
येक म्हणती बीरेदेव 
येक म्हणती नरहरी 
येक म्हणती सर्व करी 
येक म्हणती श्रीराम कर्ता 

म्हणती भगवंत कर्ता 


mi 


॥ श्रीराम ॥ 


। कोण कर्ता निश्चयेंसीं । 
। कोणें केलें । 
। जे बोलिके येकाहून येक । 
। श्रोतीं सादर ऐकावें । 
। येक म्हणती कोण देव । 
। बोलते जाले । 
। भावार्थे बोलती पष्ट। 
। मानिती जनीं । 
। कर्ता देव मंगळमूर्ती । 
। सर्व करी । 
। येक म्हणती खंडेराव । 
। येक म्हणती भगवती । 
। येक म्हणती बनशंकरी । 
। नारायेणु । 
। येक म्हणती श्रीकृष्ण कर्ता । 
। केशवराज । 


।३०। 


५१८ » श्रीदासबोध * [समास ८ 
पिन न या स र य पक 


येक म्हणती पांडुरंग । येक म्हणती श्रीरंग । 


येक म्हणती झोटिंग । सर्व करी ।९। 
येक म्हणती मुंज्या कर्ता । येक म्हणती सूर्य कर्ता । 
येक म्हणती अग्न कर्ता । सकळ कांहीं ।१०। 
येक म्हणती लक्ष्मी करी । येक म्हणती मारुती करी । 
येक म्हणती धरत्री करी । सर्व कांहीं । ११। 
येक म्हणती तुकाई । येक म्हणती येमाई । 
येक म्हणती सटवाई । सर्व करी । १२। 
येक म्हणती भार्गव कर्ता । येक म्हणती वामन कर्ता । 

येक म्हणती परमात्मा कर्ता । येकचि आहे ।१३। 
येक म्हणती विरणा कर्ता । येक म्हणती बस्वंणा कर्ता । 

येक म्हणती रेवंणा कर्ता । सर्व कांहीं । १४। 
कोणी म्हणती रवळया कर्ता । येक म्हणती स्वामी कार्तिक कर्ता । 

येक म्हणती वेंकटेश कर्ता । सर्व कांहीं ।१५। 
येक म्हणती गुरु कर्ता । येक म्हणती दत्त कर्ता । 

येक म्हणती मुख्य कर्ता । वोढ्या जगन्नाथ ।१६। 
येक म्हणती ब्रह्मा कर्ता । येक म्हणती विष्णु कर्ता । 

येक म्हणती महेश कर्ता । निश्चयेंसीं ।१७। 
येक म्हणती प्रजन्य कर्ता । येक म्हणती वायो कर्ता। 

येक म्हणती करून अकर्ता । निर्गुण देव । १८। 
येक म्हणती माया करी । येक म्हणती जीव करी । 

येक म्हणती सर्व करी । प्रारब्धयोग १६. 


येक म्हणती प्रेल करी । येक म्हणती स्वभाव करी । 
येक म्हणती कोण करी । कोण जाणे ।२०। 


समास ८ * दशक १३* ५१९ 


ऐसा कर्त्याचा विचार । पुसतां भरला बाजार । 
आतां कोणाचें उत्तर । खरे मानावें । २१। 


जेहिं जो देव मानिला । कर्ता म्हणती तयाला । 
ऐसा लोकांचा गल्बला । वोसरेना 


।२२। 
आपुलाल्या साभिमानें । निश्चयेचि केला मनें। 
याचा विचार पाहाणें । घडेचिना ।२३। 
बहु लोकांचा बहु विचार । अवघा राहों द्या बाजार । 
परंतु याचा विचार । ऐसा आहे । २४। 
श्रोतीं व्हावें सावधान । निश्चयें तोडावा अनुमान । 
प्रत्यये मानावा प्रमाण । जाणते पुरुषीं ।२५। 
जें जें कर्तयाने केलें । तें तें त्याउपरी जालें। 
कर्त्यापूर्वी आडळलें । न पाहिजे कीं ।२६। 
केलें तें पंचभूतिक । आणि पंचभूतिक ब्रह्मादिक । 
तरी भूतांशें पंचभूतिक । केलें तें घडेना । २७। 
पंचभूतांस वेगळें करावें । मग कर्त्यास वोठखावें । 
पंचभूतिक तें स्वभावें । कर्त्यांत आलें ।२८। 
पंचभूतांवेगळें निर्गुण । तेथें नाहीं कर्तेपण । 
निर्विकारास विकार कोण । लाऊं शके ।२९। 


निर्गुणास कर्तव्य न घडे । सगुण जाल्यांत सांपडे । 
आतां कर्तव्यता कोणेकडे । बरें पाहा ।३०। 
लटिक्याचा कर्ता कोण । हें पुसणेंचि अप्रमाण । 
म्हणोन हेंचि प्रमाण । जें स्वभावेंचि जालें ।३१। 
येक सगुण येक निर्गुण । कोठें लाऊ कर्तेपण । 
या अर्थाचे विवरण । बरें पाहा ।३२। 


५२० + श्रीदासबोध * [समास ९ 
स 


सगुणें सगुण केलें । तरी तें पूर्वीच आहे जालें । 


निर्गुणास कर्तव्य लाविलें । न वचे कों कदा ।३३। 
येथें कर्ताचि दिसेना । प्रत्यये आणावा अनुमाना । 
दृश्य सत्यत्वे असेना । म्हणोनिया ।३४। 
केलें तें अवघेंच लटिकें । तरी कर्ता हें बोलणेचि फिकें । 
वक्ता म्हणे रे विवेकें । बरें पाहा । ३५। 
बरें पाहातां प्रत्यये आला । तरी कां करावा गल्बला । 
प्रचित आलियां आपणाला । अंतर्यामी ।३६। 
आतां असो हें बोलणें । विवेकी तोचि हें जाणें। 
पूर्वपक्ष लागे उडवणे । येरवीं अनुर्वाच । ३७। 
तंव श्रोता करी प्रस्न । देहीं सुखदुःखभोक्ता कोण । 
पुढे हेचि निरूपण । बोलिलें असे ।३८। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'कर्तानिरूपणनाम' 
समास आठवा समाप्तः 


॥ श्रीराम ॥ 
आत्मयास शरीरयोगें । उद्वेग चिंता करणें लागे । 
शरीरयोगें आत्मा जगे । हे तों प्रगटचि आहे । १ । 
देह अन्नच खायेना । तरी आत्मा कदापी जगेना । 


आत्म्याविण चेतना । देहास कैंची । २। 


हें येकावेगळे येक । करूं जातां निरार्थक । 
उभयेयोगें कोणीयेक । कार्य चाले । रै । 


mia 


समास ९] * दशक १३+ ५२१ 
देहाला नाहीं चेतना । आत्म्यास पदार्थ उचलेना । 
स्वप्नभोजनें भरेना । पोट कांहीं । ४ । 
आत्मा स्वप्नअवस्थेंत जातो । परन्तु देहामध्यें हि असतो । 
निदसुरेपणें खाजवितो । चमत्कार पाहा । ५ । 
अन्नरसें वाढे शरीर । शरीरप्रमाणें विचार। 
वृद्धपणीं तदनंतर । दोनी लाहानाळती । ६। 
उन्मत्त द्रव्य देह खातो । देहयोगें आत्मा भुलतो । 
विस्मरणें शुद्धि सांडितो । सकळ कांहीं । ७ । 
देहाने घेतलें वीष । आत्मा जाये सावकास । 
वाढणें मोडणें आत्मयास । नेमस्त आहे । ८ । 
बाढणें मोडणें जाणें येणें । सुख दुःख देहाचेनि गुणें । 
नाना प्रकारें भोगणें । आत्मयास घडे । ९। 
वारुळ म्हणिजे पोकळ । मुंग्यांचे मार्गचि सकळ । 
तैसेचि हें केवळ । शरीर जाणावें ।१०। 
शरीरीं नाडीचा खेटा । नाडीमध्यें पोकळ वाटा । 
लाहान थोर सगटा । दाटल्या नाडी ।११। 
प्राणी अन्नोदक घेतो । त्याचा अन्नरस होतो। 
त्यास वायो प्रवर्ततो । स्वासोस्वासें ।१२। 
नाडीद्वारां धांवे जीवन । जीवनामधें खेळे पवन । 
त्या पवनासरिसा जाण । आत्माहि विवरे ।१३। 
तृषेने शोकलें शरीर । आत्म्यास कळे हा विचार । 
मग उठवून शरीर । चालवी उदकाकडे । १४। 
उदक मागे शब्द बोलवी । मार्ग पाहोन शरीर चालवी । 
शरीर अवधेंच हालवी । प्रसंगानुसार ।१५। 


५रर 


क्षुधा लागते ऐसें जाणतो 


* श्रीदासबोध * 


[समास ९ 


। मग देहाला उठवितो । 


आच्यावाच्या बोलवितो । ज्यासी त्यासीं । १६। 
बायेकांत म्हणे जालें जालें । देह सोवळें करून आणिलें । 
पायांत भरून चालविलें । तांतडीं तांतडीं ।१७। 
त्यासी पात्रावरी बैसविलें । नेत्री भरोन पात्र पाहिलें । 
हाताकरवीं आरंभिले । आपोशन । १८। 
हाताकरवीं ग्रास उचलवी । मुखीं जाऊन मुख पसरवी । 
दातांकरवीं चाववी । नेटे नेटें ।१९। 
आपण जिव्हेमधें खेळे । पाहातो परिमळसोहळे । 
केंस काडी खडा कळे । तत्काळ थुंकी ।२०। 
आळणी कळतां मीठ मागे । बायलेसि म्हणे आगे कांगे । 
डोळे ताऊन पाहों लागे । रागें रागें । २१। 
गोडी लागतांच आनंदे । गोड नस्तां परम खेदे । 
वांकडी गोष्टी अंतरीं भेदे । आत्मयासी ।२२। 
नाना अन्नाची गोडी । नाना रसें स्वाद निवडी । 
तिखट लागतां मस्तक झाडी । आणी खोकी ।२३। 
मिरपुडी घातली फार। कायसे करिते खापर । 
जिव्हेकरवी कठिणोत्तर । बोलवी रागें । २४। 
आज्य उदंड जेविला । सवेंच तांब्या उचलिला । 
घळघळां घेऊं लागला । सावकाश ।२५। 
देहीं सुखदुःखभोक्ता । तो येक आत्माचि पाहातां । 
आत्याविण देह वृथा । मडे होये ।२६। 
मनाच्या अनंत वृत्ति । जाणणें तेचि आत्मस्थिती । 
वेक्ती । तदांतरीं आत्मा २9१ 


समास ९] * दशक १३५ ५२३ 
pales SR. 5M... 


जगामध्यें जगदात्मा । विश्वामधें विश्वात्मा । 


सर्व चालवी सर्वात्मा । नाना रूपें ।२८। 
हुंगे चाखे ऐके देखे मृद कठिण वोळखे। 
शीत उष्ण ठाउकें । तत्काळ होये ।२९। 
सावधपणे लाघवी । बहुत करी उठाठेवी । 

या धूर्ताच्या उगवी। धूर्तचि करी ।३०। 
वायोसरिसा परिमळ येतो । परि तो परिमळ वितळोन जातो । 
वायो धुळी घेऊनी येतो । परी तेहि जाये ।३१। 
शीत उष्ण वायोसरिसें । सुवासें अथवा कुवासें । 
असिजे परी सावकासें । तगणें न घडे ।३२। 
वायोसरिसे रोग येती । वायोसरिसी भूतें धांवती । 

धूर आणी धुकटें येती । वायोसवें ।३३। 
वायोसवें कांहींच जगेना । आत्म्यासवें वायो तगेना । 
आत्म्याची चपळता जाणा । अधिक आहे । ३४। 
वायो कठिणास आडतो । आत्मा कठिण भेदून जातो । 
कठिण पाहों तरी तो । छेदेहिना ।३५। 
वायो झडझडां वाजे । आत्मा कांहींच न वाजे । 
मोनेंचि अंतरीं समजे । विवरोन पाहातां ।३६। 
शरीरास बरे केलें । तें आत्मयास पावलें । 
शरीरयोगें जालें । समाधान ।३७। 
देहावेगळे उपाये नाना । करितां आत्मयास पावेना । 
समाधान पावे वासना । देहाचेनि ।३८। 
देहआत्मयाच्ें 


कौतुक । पाहों जातां हें अनेक । 
आडणुक । आत्मयास होये ।३९। 


५२४ 


» श्रीदासबोध » 


[समास १० 


SE 
येक असतां उदंड घडे । वेगळें पाहातां कांहींच न घडे । 


विवेकें त्रैलोकीं पाडे । देहात्मयोगें ।४०। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आत्मविवरणनाम” 
समास नववा समाप्त, 
aa] 
दशक १३: समास २० 
सिकवणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
पालेमाळा सुमनमाळा । फळमाळा बीजमाळा । 
पाषाणमाळा कवडेमाळा । सूत्रें चालती । ९। 
स्फटिकमाळा मोहरेमाळा । काष्ठमाळा गंधमाळा । 
धातुमाळा रत्नमाळा । जाळ्या बोलि चांदोवे । २। 
परी हें तंतूनें चालतें । तंतू नस्तां विष्कळित होतें । 
तैसें म्हणों आत्मयातें । तरी साहित्य न पडे । ३। 
तंतूस मणी वोविला । तंतूमध्येंचि राहिला । 
आत्मा सर्वांगी व्यापला । पाहाना कां । ४। 
आत्मा चपळ सहजगुणें । दोरी काये चळो जाणे । 
म्हणोन दृष्टांत देणें । साहित्य न घडे । ५। 
नाना वल्लीत जढांश । उसांमध्ये दाटला रस। 
परी तो रस आणी वाकस । येक नव्हे । ६ । 
देही आत्मा देह अनात्मा । त्याहून पर तो परमात्मा । 
निरंजनास उपमा । असेचिना । ७ । 
रायापासून रंकवरी । अवघ्या मनुष्यांचिया हारी । 
सगट समान सरी । कैसी करावी । ८ । 


समास १०] * दशक १३+ 


देव दानव मानव 
पापी सुकृति अभिप्राव 
येकांशें जग चाले 
येकासंगे मुक्त केलें 
साकर माती पृथ्वी होये 
गरळ आप नव्हे काये 
पुण्यात्मा आणी पापात्मा 
साधु भोंदु सीमा 
अंत येक तों खरें 
पंडित आणि चाटे पोरें 
मनुष्य आणि गधडे 
राजे आणि माकडें 
भागीरथीचें जळ आप 
कुश्चिक उदक अल्प 
याकारणें आचारशुद्ध 
बीतरागी आणि सुबुद्ध 
शूरांहून मानिलें लंडी 
श्रीमंत सांडून बराडीं 
येका उदकें सकळ जालें 
सगट अवघेच घेतलें 
जीवनाचेंच जालें अन्न 
परी वमनाचें भोजन 
तैसें निंद्य सोडून द्यावें 
सत्कीर्तनिं भरावें 


५२५ 


। नीच योनी हीन जीव। 
। उदंड आहे । ९। 
। परी सामर्थ्य वेगळाले । 
। येकासंगें रवरव ।१०। 


। परी ते माती खातां न ये। 
। परी तें खोटें ।१९। 
। दोहिंकडे अंतरात्मा । 
॥ सांडूंच नये । १२। 
। परी सांगातें घेऊ नये तीं माहारें । 
। येक कैसी ।१३। 
। राजहंस आणि कोंबडे । 
॥ येक कैसी । १४। 
। मोरी संवदणी तेहि आप । 
॥ सेववेना । १५। 
। त्याउपरी विचारशुद्ध । 
। ऐसा पाहिजे । १६। 
। तरी युद्धप्रसंगी नरकाडी । 
। सेवितां कैसें ।१७। 
। परी पाहोन पाहिजे सेविले । 
। तरी तें मूर्खपण । १८। 
। अन्नाचे जालें वमन। 
। करितांनये ।१९। 


। वंद्य तें हृदई धरावे । 
। भूमंडळ ।२०। 


५२६ + श्रीदासबोध * [समास १० 
उत्तमांसि उत्तम माने । कनिष्ठांस तें न माने। 
म्हणौन करंटे देवानें । करून ठेवले । २१। 
सांडा अवघें करंटपण । धरावें उत्तम लक्षण। 
हरिकथा पुराण श्रवण । नीति न्याये ।२२। 
वर्तायाचा विवेक । राजी राखणें सकळ लोक । 
हळुहळु पुण्यश्लोक । करीत जावे । २३। 
मुलाचे चालीनें चालावें । मुलाच्या मनोगतें बोलावें । 
तैसें जनास सिकवाबें । हळुहळु । २४। 
मुख्य मनोगत राखणें । हेंचि चातुर्याची लक्षणें । 
चतुर तो चतुरांग जाणे । इतर तीं वेडी ।२५। 
वेड्यास वेडें म्हणों नये । वर्म कदापि बोलों नये। 
तरीच घडे दिग्विजये । निस्पृहासी ।२६। 
उदंड स्थळीं उदंड प्रसंग । जाणोनि करणें येथासांग । 
प्राणिमात्रांचा अंतरंग । होऊन जावें ।२७। 
मनोगत राखोन जातां । परस्परे होये अवस्ता । 
मनोगत तोडितां वेवस्ता । बरी नाहीं ।२८। 


याकारणें 
मनोगत राखतां 


मनोगत । 
समस्त । 


राखेल तो मोठा महंत । 
वोढोन येती ।२९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सिकवणनिरूपणनाम” 
समास दहावा समाप्त, 


mi 


दशक तेरावा समाप्त 


ma] 


दशक चौदावा : अखंड ध्यान 
दशक ९४ : समास ९ 


ऐका निस्पृहाची सिकवण 
जेणें राहे समाधान 
सोपा मंत्र परी नेमस्त 
साधें बोलणें सप्रचीत 
तत्काळचि अवगुण जाती 
शब्दबोषध तीव्र श्रोती 
निस्पृहता धरू नये 
सोडिली तरी हिंडों नये 
कांता दृष्टी राखों नये 
धारिष्ट चळतां दाखऊं नये 
येके स्थळीं राहों नये 
द्रव्य दारा पाहों नये 
आचार भ्रष्ट होऊ नये 
उणा शब्द येऊं नये 
भिक्षेविषी लाजो नये 
पुसतांहि देऊं नये 
धड मळिण नेसों नये 
दुराग्रह करू नये 
भोगी मन असों नये 
पुढे आशा धरू नये 


॥ श्रीराम ॥ 


। युक्ति बुद्धि शहाणपण । 
। निरंतर । 


। साधें वोषध गुणवंत । 
। तैसें माझें । 
। उत्तम गुणाची होये प्राप्ती । 
। साक्षपें सेवावें । 
। धरिली तरी सोडूं नये। 
। वोळखीमधें । 


। मनास गोडी चाखऊं नये । 
। मुख आपुले । 
। कानकोंडे साहों नये। 
। आळकेपणें । 
। दिल्यां द्रव्य घेऊं नये । 
। आपणावरी । 
। बहुत भिक्षा घेऊ नये । 
। वोळखी आपली । 
। गोड अन्न खाऊं नये। 
। प्रसंगें वतिं । 
। देहदुःखें त्रासों नये। 
। जीवित्वाची 


९" 


।१०। 


2204 OL LT 0000 रह जन २८ 


विरक्ती गळो देऊं 
ज्ञान मळिण होऊं 
करुणाकीर्तन सोडूं 
प्रेमतंतु तोडू 
पोटी चिंता धरूं 
समई धीर सांडू 
अपमानितां सिणों 
धिःकारितां झुरों 
लोकलाज धरू 
खिजवितां खिजों 
शुद्ार्ग सोडूं 
समंध पडों देऊं 
तपीळपण धरूं 
उडवितां उडऊं 
हांसवितां हासो 
चालवितां चालों 
येक वेष धरूं 
येकदेसी होऊं 
सलगी पडों देऊं 
सभेमध्ये ब्लैसों 
नेम आंगीं लाऊ 
अंगीकार करू 
नित्यनेम सांडूं 


परतंत्र होऊं 


+ श्रीदासबोध * 

नये । धारिष्ट चर्को देऊ 
नये । मोडू 
नये । अंतर्ध्यान मोडूं 
नये । सगुणमूर्तीचा 

नये । कष्टे र मानूं 
नये । कांहीं केल्यां 

नये । निखंदितां कष्टों 
नये । कांहीं केल्या 

नये । लाजवितां लाजों 
नये । विरक्त पुरुषें 
नये । दुर्जनासी तंडों 
नये । चांडाळासी 
नये । भांडवितां भांडों 
नये । निजस्थिती आपुली 
नये । बोलवितां बोलों 
नये । क्षणक्ष्णा 
नये । येक साज करूं 
नये । भ्रमण करावें 
नये । प्रतिग्रह घेऊं 
नये । सर्वकाळ 


[समास १ 


नये । 

। ११। 
नये । 

। १२। 
नये । 

। १३। 
नये । 

। १४। 
नये । 

।१५। 
नये । 

।१६। 
नये । 

। १७। 
नये । 

।१८। 
नये । 

। १९। 
नये । 

। २०। 


नये । भरवसा कोणास देऊं नये । 


नये । नेमस्तपणाचा 


। २१। 


नये । अभ्यास बुडो देऊं नये । 


नये । कांहीं केल्या 


। २२। 


समास १] 


* दशक १४% ५२९ 
स्वतंत्रता मोडूं नये । निरापेक्षा तोडूं नये। 
परापेक्षा होऊ नये । क्षणक्ष्णा ।२३। 
वैभव दृष्टी पाहों नये । उपाधीसुखें राहों नये। 
येकांत मोडूं देऊं नये । स्वरूपस्थितीचा ।२४। 
अनर्गळता करूं नये । लोकलाज धरू नये। 
कोठेतरी होऊं नये । आसक्त कदा ।२५। 
परंपरा तोडूं नये । उपाधी मोडूं देऊ नये। 
ज्ञामार्ग सोडूं नये । कदाकाळीं ।२६। 
कर्ममार्ग सांडूं नये । वैराग्य मोडूं देऊ नये। 
साधन भजन खंडूं नये । कदाकाळीं । २७। 
अतिवाद करू नये । अनित्य पोटीं धरू नये। 
रागे भरी भरो नये । भलतीकडे । २८। 
न मनी त्यास सांगों नये । कंटाळवाणें बोलों नये। 
बहुसाल असों नये । येकेस्थळीं ।२९। 
कांहीं उपाधी करू नये । केली तरी धरूं नये। 
धरिली तरी सांपडों नये । उपाधीमधें ।३०। 
थोरपणें असों नये । महत्त्व धरून बैसों नये। 
कांहीं मान इछूं नये । कोठेंतरी ।३९। 
साधेपण सोडूं नये । सानेपण मोडूं नये। 
बळात्कारे जोडूं नये । अभिमान आंगीं ।३२। 
अधिकारेंवीण सांगों नये । दाटून उपदेश देऊं नये । 
कानकोंडा करूं नये । परमार्थ कदा ।३३। 
कठिण वैराग्य सोडूं नये । कठिण अभ्यास सांडूं नये । 

धरू नये । कोणेकेविशइं ।३४। 


५३० 


* श्रीदासबोध * [समास १ 


कठिण शब्द बोलों नये । कठिण आज्ञा करूं नये । 


कठिण धीरत्व सोडूं नये । कांहीं केल्या ।३५। 
आपण आसक्त होऊं नये । केल्यावीण सांगों नये। 
बहुसाल मागो नये । शिष्यवर्गांसी ।३६। 
उद्धट शब्द बोलों नये । इंद्रियें स्मरण करू नये। 
शाक्तमार्गे भरो नये । मुक्तपणें भरी । ३७। 
नीच कृती लाजों नये । वैभव होतां माजो नये। 
क्रोधे भरी भरो नये । जाणपणें ।३८। 
थोरपणें चुकों नये । न्याये नीति सांडूं नये। 
अप्रमाण वर्तो नये । कांही केल्या ।३९। 
कळल्यावीण बोलों नये । अनुमानें निश्चये करू नये । 
सांगतां दुःख धरू नये । मूर्खपणें i४०। 
सावधपण सोडूं नये । व्यापकपण सांडूं नये। 
कदा सुख मानूं नये । निसुगपणाचें ।४९। 
विकल्प पोटीं धरू नये । स्वार्थआज्ञा करू नये। 
केली तरी टाकूं नये । आपणास पुढे ।४२। 
प्रसंगेंबीण बोलों नये । अन्वयेंवीण गाऊं नये। 
विचारेंवीण जाऊ नये । अविचारपंथें ।४३। 
परोपकार सांडूं नये । परपीडा करूं नये। 
विकल्प पडों देऊं नये । कोणीयेकासी । ४४। 
नेणपण नये । महंतपण सांडूं नये। 
द्रव्यासाठी हिंडो नये । कीर्तन करीत ।४५। 
संशयात्मक बोलों नये । बहुत निश्चये करूं नये । 
निवहिवीण धरूं नये । ग्रंथ हातीं Br 


समास १] 


* दशक १४% ५३१ 
जाणपणें पुसों नये । अहंभाव दिसों नये। 
सांगेन ऐसें म्हणों नये । कोणीयेकासी ।४७। 
जञानगर्व धरू नये । सहसा छळणा करूं नये । 
कोठे वाद घालूं नये । कोणीयेकांसी ।४८। 
्वार्थबुद्धी जडों नये । कारबारीं पडों नये। 
कार्येकते होऊं नये । राजद्वारीं ।४९। 
कोणास भर्वसा देऊ नये । जड़ भिक्षा मागों नये। 
भिक्षेसाठी सांगों नये । परंपरा आपुली ।५०। 
सोईरिकीत पडों नये । मध्यावर्ति घडो नये । 
प्रपंचाची जडों नये । उपाधी आंगी ।५१। 
प्रपचप्रस्ती जाऊं नये । बाष्कळ अन्न खाऊं नये । 
पाहुण्यासरिसें घेऊं नये । आमंत्रणे कदां ।५२। 
श्राध पक्ष सटी सामासें । शांती फळशोबन बारसे । 
भोग राहाण बहुवसें । नवस व्रतें उद्यापनें ।५३। 
तेथें निस्पृहें जाऊं नये । त्याचें अन्न खाऊं नये । 

येिलवाणें करूं नये । आपणासी । ५४। 
लग्नमुहू्ती जाऊं नये । पोटासाठी गाऊं नये । 
मोले कीर्तन करूं नये । कोठेंतरी ।५५। 
आपली भिक्षा सोडूं नये । वारें अन्न खाऊं नये। 
निस्पृहासि घडो नये । मोलयात्रा ।५६। 
पोलें सुकृत करूं नये । मोलपुजारी होऊं नये। 
दिल्हा तरी घेऊं नये । इनाम निस्पृहें ।५७। 
कोठें मठ करूं नये । केला तरी तो धरू नये। 
मठपती होऊन बैसों नये । निस्पृह पुरुषें ।५८। 


५३२ 


* श्रीदासबोध * ० सेंड १ 
निस्पृहें अवधेंचि करावें । परी आपण तेथें न संपडावें । 
परस्परे उभारावें । भक्तिमार्गासी ।५९। 
प्रेलेबिण राहों नये । आळस दृष्टी आणूं नये । 
देह अस्तां पाहों नये । वियोग उपासनेचा ।६०। 
उपाधीमध्यें पडों नये । उपाधी आंगी जड़ों नये । 
भजनमार्ग मोडू नये । निसंगळपणें ।६१। 
बहुउपाधी करूं नये । उपाधीविण कामा नये। 
सगुणभक्ति सोडूं नये । विभक्ति खोटी ।६२। 
बहुसाल धांबो नये । बहुसाल राहों नये । 
बहुत कष्ट करू नये । असुदे खोटे ।६३। 
बहुसाल बोलों नये । अबोलणें कामा नये। 
बहुत अन्न खाऊं नये । उपवास खोटा । ६४। 
बहुसाल निजों नये । बहुत निद्रा मोडूं नये । 
बहुनेम धरू नये। बाश्कळ खोटें ।६५। 
बहु जनीं असों नये । बहु आरण्य सेङ नये। 
बहु देह पाळूं नये । आत्महत्या खोटी ।६६। 
बहु संग धरूं नये । संतसंग सांडूं नये। 

कामा नये । अनाचार खोटा ।६७। 
बहु लोकिक सांडूं नये । लोकांधेन होऊं नये। 
बहु प्रीती कामा नये । निष्ठ्रता खोटी कडा 
बहु संशये धरूं नये । मुक्तमार्ग कामा नये । 
बहु साधनों पडों नये । साधनेंबीण खोटे ।६९। 
बहु विषये भोगू करितां नये । 
ल डळ । विषयत्याग करि पा 


। बहु त्रास खोटा 


समास १) * दशक १४% ५३३ 
ब ाााानन 


वेगळा अनुभव घेऊं नये । अनुभवेंबीण कामा नये । 


आत्मस्थिती बोलों नये । स्तब्धता खोटी ।७१। 
मन उरों देऊं नये । मनेंवीण कामा नये। 
अलक्ष वस्तु लक्षा नये । लक्षेंवीण खोटें ।७२। 
मनबुद्धीअगोचर । बुद्धीवीण अंधकार । 
जाणीवेचा पडो विसर । नेणीव खोटी ।७३। 
ज्ञतोपण धरू नये । ज्ञानेंबीण कामा नये। 
अतर्क्य वस्तु तर्का नये । तर्केवीण खोटे ।७४। 


दृश्यस्मरण कामा नये । विस्मरण पडों नये। 
कांहीं चर्चा करू नये । केलीयावीण न चले ।७५। 


जगीं भेद कामा नये । वर्णसंकर करूं नये। 


आपला धर्म उडऊं नये । अभिमान खोटा ।७६। 
आशाबद्धत बोलों नये । विवेकेंबीण चालों नये। 
समाधान हालों नये । कांही केल्यां ।७७। 


अबद्ध पोथी लेहों नये । पोथीवीण कामा नये। 
अबद्ध वार्चू नये । वाचिल्यावीण खोटें ।७८। 
निस्पृहें वगत्रुत्व सांडूं नये । आशंका घेतां भांडों नये । 
श्रोतयांचा मानूं नये। वीट कदा ।७९। 
हे सिकवण धरितां चित्ती । सकळ सुखें वोळगती । 
आंगीं बाणे महंती । अकस्मात ।८०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'निस्पृहलक्षणनाम' 


समास पहिला समाप्त. 
०० 


भिक्षानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा । मागितली पाहिजे भिक्षा । 
वोंभवति या पक्षा । रक्षिले पाहिजे । 
भिक्षा मागोन जो जेविला । तो निराहारी बोलिला । 
प्रतिग्रहावेगळा जाला । भिक्षा मागतां । 
संतासंत जे जन । तेथें कोरान्न मागोन करी भोजन । 
तेणें केलें अमृतप्राशन । प्रतिदिनीं 
भिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नैव प्रतिग्रह: । 
असंतो वापि संतो वा सोमपानं दिने दिने ॥ 
ऐसा भिक्षेचा महिमा । भिक्षा माने सर्वोत्तमा । 
ईश्वराचा अगाध महिमा । तोहि भिक्षा मागे । 
दत्त गोरक्ष आदिकरुनी । सिद्ध भिक्षा मागती जनी । 
निस्पृहता भिक्षेपासुनी । प्रगट होये । 
वार लाऊन बैसला । तरी तो पराधेन जाला । 
तैसीच नित्यावळीला । स्वतंत्रता कैंची । 
आठां दिवसां धान्य मेळविले । तरी तें कंटाळवाणें जालें । 
प्राणी येकायेकीं चेवलें । नित्यनूतनतेपासुनी । 
नित्य नूतन हिंडावें । उदंड देशाटण करावें। 
तरीच भिक्षा मागतां बरवें । श्लाघ्यवाणें । 


अखंड भिक्षेचा अभ्यास । तयास वाटेना परदेश । 
जिकडे तिकडे स्वदेश । भुवनत्रे 


समास २] * दशक १४५ ५२५ 
से कयुशक हक | ५ 


भिक्षा मागतां किरको नये । भिक्षा मागतां लाजों नये । 
भिक्षा मागतां भागों नये । परिभ्रमण करावें ।१०। 
भिक्षा आणि चमत्कार । च्चाकाटती लहानथोर । 
कीर्ति वर्णी निरंतर । भगवंताची । ११। 
भिक्षा म्हणिजे कामधेनु । सदा फळ नव्हे सामान्यु । 
भिक्षेस करी जो अमान्यु । तो करंटा जोगी ।१२। 
भिक्षेनें वोळखी होती । भिक्षेने भरम चुकती । 
सामान्य भिक्षा मान्य करिती । सकळ प्राणी 


।१३। 
भिक्षा म्हणजे निर्भये स्थिती । भिक्षेने प्रगटे महंती । 
स्वतंत्रता ईश्वरप्राप्ती । भिक्षागुणें । १४। 
भिक्षेस नाहीं आडथाळा । भिक्षाहारी तो मोकळा । 
भिक्षेकरितां सार्थक वेळा । काळ जातो । १५। 
भिक्षा म्हणिजे अमरवल्ली । जिकडे तिकडे लगडली । 
अवकाळीं फलदायेनी जाली । निर्ल्लजासी ।१६। 
पृथ्वीमधें देश नाना । फिरतां उपवासी मरेना । 
कोणे येके ठाई जना। जड नव्हे । १७। 
गोरज्य वाणिज्य कृषी । त्याहून प्रतिष्ठा भिक्षेसी । 
विसंभों नये झोळीसी । कदाकाळीं ।१८। 
भिकषेऐसें नाहीं वैराग्य । वैराग्यापरतें नाहीं भाग्य । 
वैराग्य नस्तां अभाग्य । येकदेसी ।१९। 


काही भिक्षा आहे म्हणावें । अल्पसंतोषी असावें । 
हुत आणितां घ्यावें । मुष्टी येक ।२०। 
सुखरूप भिक्षा मागणें । ऐसी निस्मृहतेचीं लक्षणें । 

रद करणें । परम सौख्यकारी ।२१। 


५३६ * श्रीदासबोध * ७७०९ अमिषा [तश 
२६ श्रीदासबोध ७४०८, 


ऐसी भिक्षेची स्थिती । अल्प बोलिलें येथामती । 
भिक्षा वांचवी विपत्ती । होणार काळीं ।२२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'भिक्षानिरूपणनाम” 
समास दुसरा समाप्त. 


दशक १४: समास ३ 
कवित्वकळानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
कवित्व शब्दसुमनमाळा । अर्थ परिमळ आगळा । 
तेणें संतषट्पदकुळा । आनंद होये । 


ऐसी माळा अंतःकरणी । गुंफून पूजा रामचरणी । 
बोंकारतंत  अखंडपणीं । खंडूंच नये 


जि 


। २। 
परोपकाराकारणें । कवित्व अगत्य करणे । 
तया कवित्वाची लक्षणें । बोलिजेती । ३। 
जेणें घडे भगवभद्क्ती । जेणें घडे विरक्ती । 
ऐसिया कवित्वाची युक्ती । आधीं वाढवावी । ४। 
क्रियेवीण शब्दज्ञान । तया न मनिती सज्जन । 
म्हणौनी देव प्रसन्न । अनुतापें करावा । ५ । 
देवाचेन प्रसन्नपणें । जें जें घडे बोलणें। 
तें तें अत्यंत श्लाघ्यवाणें । या नांव प्रासादिक । ६। 
धीट 


पाठ प्रसादिक । ऐसें बोलती अनेक । 
तरी हा त्रिविध विवेक । बोलिजेल । ७। 


धीट म्हणिजे धीटपणें केले । जें जें आपुल्या मनास आलें । 
बळेच कवित्व रचिले । या नांव धीट बोलिजे । ८ ! 


समास ३] * दशक १४% ५३७ 
पाठ म्हणिजे पाठांतर । बहुत पाहिलें ग्रंथांतर । 
तयासारिखा उतार । आपणहि केला ।९। 
सीप्रचि कवित्व जोडिलें । दृष्टी पडिले तें चि वर्णिले । 
भक्तिवांचून जें केलें । त्या नाव धीटपाठ ।१०। 
कामिक रसिक शृंघारिक । वीर हास्य प्रस्ताविक । 
कौतुक विनोद अनेक । या नांव धीटपाठ ।११। 
मन जालें कामाकार । तैसेचि निघती उद्गार । 
धीटपाठे परपार । पाविजेत नाहीं ।१२। 
व्हावया उदरशांती । करणें लागे नरस्तुती। 
तेथें केली जे विपत्ती । त्या नांव धीटपाठ ।१३। 
कवित्व नसावें धीटपाठ । कवित्व नसावें खटपट । 
कवित्व नसावें उद्धट । पाषांडमत । १४। 
कवित्व नसावें वादांग । कवित्व नसावें रसभंग । 
कवित्व नसावें रंगभंग । दुष्टांतहीन ।१५। 
कवित्व नसावें पाल्हाळ । कवित्व नसावें बाष्कळ । 
कवित्व नसावें कुटीळ । लक्षुनियां ।१६। 
हीन कवित्व नसावें । बोलिलेंचि न बोलावें। 
छंदभंग न करावें । मुद्राहीन ।१७। 
वित्पत्तीहीन तर्कहीन । कळाहीन शब्दहीन । 
भक्तिज्ञानवैराग्यहीन । कवित्व नसावें ।१८। 
भक्तिहीन जें कवित्व । तेंचि जाणावें ठोंबें मत । 
आवडीहीन जें वगन्रुत्व । कंटाळवाणे ।१९। 
भक्तिविण जो अनुवाद । तोचि जाणावा विनोद । 
्रीतीविण संवाद । घडे केंवीं ।२०। 


५३८ 


* श्रीदासबोध * 


[समास ३ 


असो धीट पाठ ते ऐसे । नाथिलें अहंतेचें पिसें । 


आतां प्रसादिक ते कैसे । 
वैभव कांता कांचन । 
अंतरी लागलें ध्यान । 
जयास घडीने घडी । 
चढती वाढती गोडी । 


जो भगवद्भजनेंबीण । 
सर्वकाळ अंतःकरण । 
जया अंतरी भगवंत । 
तो स्वभावें जें बोलत। 
अंतरीं बैसला गोविंद । 
भक्तिविण अनुवाद । 


आवडी लागली अंतरीं । 
भावें करुणाकीर्तन करी । 


भगवंती लागले मन । 


शंका लज्या पळोन । 
तो प्रेमरंगें रंगला । 
तेणें अहंभाव घातला । 
गात नाचत निशंक । 
ृष्टीं त्रैलोक्यनायेक । 
ऐसा भगवंती रंगला । 


स्वइच्छा वर्णू लागला । 
नाना ध्यानें नाना मूर्ती 
तयापुढें नरस्तुती । 


सांगिजेल ।२९। 
जयास वाटे हें वमन। 
सर्वोत्तमाचें ।२२। 
लागे भगवंती आवडी । 
भगवद्भजनाची ।२३। 
जाऊं नेदी येक क्षण। 
भक्तिरंगें रंगले । २४। 
अचळ राहिला निवांत । 
तें ब्रह्मनिरूपण ।२५। 
तेणें लागला भक्तिछंद । 
आणीक नाहीं ।२६। 
तैसीच वदे वैखरी। 
प्रेमभरें नाचतु ।२७। 
तेणे नाठवे देहभान । 
दुरी ठेली ।२८। 
तो भक्तिमदे मातला । 
पायांतळीं ।२९। 
तयास कैंचे दिसती लोक । 
वसोन ठेला ।३०। 
आणीक कांहीं नलगे त्याला । 
ध्यान कीर्ती प्रताप ।३१। 
नाना प्रताप नाना कीर्ती । 
त्रुणतुल्य वाटे ।३२। 


समास ३] 


* दशक १४* ५३९ 
असो ऐसा भगवद्धक्त । जो ये संसारीं विरक्त । 
तयास मानिती मुक्त । साधुजन ।३३। 
त्याचे भक्तीचें कौतुक । तया नांव प्रसादिक । 
सहज बोलतां विवेक । प्रगट होय । ३४। 
ऐका कवित्वलक्षण । केलेच करूं निरूपण । 
जेणें निवे अंतःकर्ण । श्रोतयांचें ।३५। 
कवित्व असावें निर्मळ । कवित्व असावें सरळ । 
कवित्व असावें प्रांजळ । अन्वयाचें ।३६। 
कवित्व असावें भक्तिबळें । कवित्व असावें अर्थागळें । 
कवित्व असावें वेगळें । अहंतेसी ।३७। 
कवित्व असावें कीर्तिवाड । कवित्व असावें रम्य गोड । 
कवित्व असावें जाड । प्रतापविषीं ।३८। 
कवित्व असावें सोपें । कवित्व असावें अल्परूपें । 
कवित्व असावें सुल्लपें । चरणबंद ।३९। 
मृदु मंजुळ कोमळ । भव्य अद्भुत विशाळ । 
गौल्य माधुर्य रसाळ । भक्तिरसें ।४०। 
अक्षरबंद पदबंद । नाना चातुर्य प्रबंद । 
नाना कौशल्यता छंदबंद । धाटी मुद्रा अनेक ।४१। 
नाना युक्ती नाना बुद्धी । नाना कळा नाना सिद्धी । 
नाना अन्वये साधी । नाना कवित्व ।४२। 
नाना साहित्य दृष्टांत । नाना तर्क धात मात। 
नाना संमती सिद्धांत । पूर्वपक्षेंसीं ।४३। 
गाना गती नाना वित्पत्ती । नाना मती नाना स्फूर्ति । 

धारणा नाना धृती । या नांव कवित्व ।४४। 


५४० * श्रीदासबोध * [समास ३ 
ss अप स or... र क्ट Boo 


शंका आशंका प्रत्योत्तरे । नाना काव्यें शास्त्राधारें। 


तुटे संशये निधरि । निर्धारितां ।४५। 
नाना प्रसंग नाना विचार । नाना योग नाना विवर । 
नाना तत्त्वचर्चासार । या नांव कवित्व ।४६। 
नाना साधनें पुरश्चरणें । नाना तपें तीर्थटणें। 
नाना संदेह फेडणें । या नांव कवित्व ।४७। 
जेणें अनुताप उपजे । जेणें लोकिक लाजे। 
जेणें ज्ञान उमजे । या नांव कवित्व ।४८। 
जेणें ज्ञान हें प्रबळे । जेणें वृत्ती हे मावळे। 
जेणें भक्तिमार्ग कळे । या नांव कवित्व ।४९। 
जेणें देहबुद्धी तुटे । जेणें भवसिंधु आटे। 
जेणें भगवंत प्रगटे। या नांव कवित्व ।५०। 
जेणें सद्बुद्धि लागे । जेणें पाषांड भंगे। 
जेणें विवेक जागे । या नांव कवित्व ।५९। 
जेणें सद्दस्तु भासे । जेणे भास हा निरसे। 
जेणें भिन्नत्व नासे । या नांव कवित्व ।५२। 
जेणें होये समाधान । जेणें तुटे संसारबंधन। 
जया मानिती सज्जन । तया नांव कवित्व ।५३। 
ऐसें कवित्वलक्षण । सांगतां तें असाधारण । 
परंतु कांहीयेक निरूपण । बुझावया केलें (५४! 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'कवित्वकळानिरूपणनाम' 
समास तिसरा समाप्त, 
०9 


॥ श्रीराम ॥ 


कलयुगीं कीर्तन करावें । केवळ कोमळ कुशळ गावें । 
कठीण कर्कश कुर्टे सांडावें । येकीकडे 


। १ । 
खटखट खुंटून टाकावी । खळखळ खळांसीं न करावी । 
खरें खोटे खवळों नेदावी । वृत्ती आपुली । २। 
गर्वगाणें गाऊं नये । गातां गातां गळों नये । 
गौप्य गुज गर्जो नये । गुण गावे । ३। 
घष्टणी घिसणी घस्मरपणें । घसर घसरू घसा खाणें । 
घुमधुमों चि घुमणें । योग्य नव्हे । ४ । 
नाना नामें भगवंताची । नाना ध्यानें सगुणाची । 
नाना कीर्तने कीतीची । अद्भुत करावीं । ५। 
चकचक चुकावेना । चाट चावट चळावेना । 
चरचर चुरचुर लागेना । ऐसें करावें । ६। 
छळछळ छळणा करू नये । छळितां छळितां छळों नये । 
छळणें छळणा करूं नये । कोणीयेकांची । ७। 
जि जि जि जि म्हणावेना । जो जो जागे तो तो पावना । 
जपजपों ज़नीजनार्दना । संतुष्ट करावें । ८ । 
झिरपे झरे पाझरे जक । झळके दुरुनी झळाळ । 
झडझडाँ झळकती सकळ । प्राणी तेथें । ९। 


भया या या म्हणावें नलगे । या या या या उपाव नलगे । 
गया या या कांहींच नलगे । सुबुद्धासी । १०। 


५४२ 


टक टक टक करूं नये 
टम टम टम टम लाऊं नये 
ठस ठोंबस ठाकावेना 
ठाकें ठमकें ठसावेना 
डळमळ डळमळ डकों नये 
डंडळ डंडळ चुकों नये 
ढिसाळ ढाला ढळती कुचे 
ढळेचिना ढिगढिगांचे 
नाना नेटक नागर 
नाना नेमक मधुर 
ताळ तंबुरे तानमानें 
तूर्त तार्किक तने मनें 
थर्थरां थरकती रोमांच 
थिरथिर थिरावे नाच 
दक्ष दाक्षण्य दाटले 
दमदम दुमदुमों लागलें 
धूर्त तूर्त धावोन आला 
धाकें धाकें धोकला 
नाना नाटक नेटकें 
नाना नेमक अनेके 
पाप पळोन गेलें दुरी 
परतरतो परे अंतरीं 


फुकट फाकट फटवणे नाहीं 
फिकें फसकट फोल नाहीं 


+ श्रीदासबोध * (समास (र जाबो / [समास्‌ 


। टाळाटाळी टिको नये। 


। कंटाळवाणी । १ १। 
। ठक ठक ठक करावेना | 
। मूर्तिध्यान ।१३। 


। डगमग डगमग कामा नये | 
। हेंकाडपणें ।१३। 


। ढोबळा ढसकण डुले नाचे । 


। कंटाळवाणे । १४। 


। नाना नग्न गुणागर। 
। नेमस्त गाणें 


। १५। 
। ताळबद्ध ततगाणे । 
। तल्लीन होती ।१६। 
। थे थै थै स्वरें उंच। 
। प्रेमळ भक्तांचा ।१७। 
। बंदे प्रबंदे कोंदाटलें । 
। जगदांतर ।१८। 
। धिगबुद्धीनें धिग जाला। 
। रंग अवघा ।१९। 
। नाना मानें तुकें कौतुकें । 
। विद्यापात्रे ।२०। 


। पुण्य पुष्कळ प्रगटे वरी । 

। चटक लागे bi 
। फटकळ फुगडी पिंगा बाह २९ 
। भकाध्या निंदा 


समास ४] 


* दशक १४% 


५४३ 


क 


बरें बरे बरें म्हणती 


बाबा बाबा उदंड करिती । 


। 
बळें बढेचि बळाविती । कथेलागीं । २३। 
भला भला भला लोकीं । भक्तिभावें भव्य अनेकी । 
भूषण भाविक लोकीं । परोपकारें । २४। 
मानेल तरी मानावें मनें । मत्त न व्हावें ममतेनें। 
मीमी मी मी बहुत जनें । म्हणिजेत आहे ।२५। 
येके टोंकत येकांपासी । येऊ येऊं येती झडेसी । 
या या या या असें तयासी । म्हणावें नलगे ।२६। 
राग रंग रसाळ सुरंगें । अंतर संगित रागें। 
रलपरीक्षा रत्नामागें । धांवती लोक । २७। 
लवलवां लवती लोचन । लकलकां लकले मन। 
लपलपों लपती जन । आवडीनें । २८। 
वचनें वाउगी वदेना । वावरेविवरे वसेना । 
बगतरुत्वें निववी जना । विनित होउनी । २९। 
सारासार समस्तांला । सिकऊं सिकऊं जनाला । 
साहित संगित सज्जनाला । बरें बाटे ।३०। 
खरेखोटे खरें वाटलें । खर्खर खुर्खुर खुंटले । 
खोटें खोटेपणें गेलें । खोटे म्हणोनियां ।३९। 
शाहाणे शोधितां शोधेना । शास्त्रार्थ श्रुती बोधेना । 
शुक शारिका शमेना । शब्द तयाचा ।३२। 
हरुषें हरुषें हांसिला । हाहाहोहोनें भुलला । 
हित होईना तयाला । परत्रीचें ।३३। 
लक्षावें लक्षितां अलक्षीं । लक्षिलें लोचनातें लक्षी । 
लगले लयेतें अलक्षी । विहिंगममार्गे ।३४। 


he + श्रीदासबोध * [समास ५ 
ति. 0,040 ८ ति 


क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षोभतो । क्षमेनें क्षमून क्ष्मवितो । 
क्ष्मणें क्षोभणें क्षेत्रज्ञ तो । सर्वा ठाई ।३५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'कीर्तनलक्षणनाम' 


समास चौथा समाप्त. 
uu 
॥ श्रीराम ॥ 

मागां हरिकथेचें लक्षण । श्रोतीं केला होता प्रस्न । 
सावध होऊन विचक्षण । परिसोत आतां । १। 
हरिकथा कैसी करावी । रंगे कैसी भरावी। 
जेणें पाविजे पदवी । रघुनाथकृपेची । २। 
सोनें आणि परिमळे । युक्षदंडा लागती फळें। 
गौल्य माधुर्य रसाळें । तरी ते अपूर्वता । ३। 
तैसा हरिदास आणी विरक्त । ज्ञाता आणि प्रेमळ भक्त। 
वित्पन्न आणि वादरहित । तरी हेहि अपूर्वता [४] 
रागज्ञानी ताळज्ञानी । सकळकळा ब्रह्मज्ञानी । 
निराभिमानें वर्ते जनीं । तरी हेहि अपूर्वता । ५ । 
मछर नाहीं जयासी । जो अत्यंत प्रिये सज्जनासी । 
चतुरांग जाणे मानसी । अंतरनिष्ठ । ६। 
जयंत्यादिकें नाना पर्वे । तीर्थ क्षेत्रे जें अपूर्वे । 
जेथें वसिजे देवाधिदेवें । सामर्थ्यरूपें । ७ । 


तया तीथतिं जे न मानिती । शब्दज्ञाने मिथ्या म्हणती । 
तया पामरां श्रीपती । जोडेल कैंचा । ८ ! 


लाईन] * दशक १४% ५४५ 
स 
मस 


नेलें संदेहानें । सगुण नेले ब्रह्मज्ञाने । 


दोहिंकडे अभिमानें । वोस केलें । ९। 
पुढें असतां सगुणमूर्ती । निर्गुणकथा जे करिती। 
प्रतिपादून उछेदिती । तेचि पढतमूर्ख ।१०। 


ऐसी न कीजे हरिकथा । अंतर पडे उभये पंथा । 
परिस लक्षणें आतां । हरिकथेचीं । ११। 
सगुणमुर्तीपुढे भावें । करुणाकीर्तन करावें। 
नाना ध्याने वणवि । प्रतापकीर्ततिं ।१२। 
ऐसें गातां स्वभावें । रसाळ कथा बोढवे । 
सर्वातरी हेलावे । प्रेमसुख ।१३। 
कथा रचायाची खूण । सगुणी नाणावें निर्गुण । 
न बोलावे दोष गुण । पुढिलांचे कदा 


। १४। 

देवाचें वर्णावे वैभव । नाना प्रकारें महत्त्व । 
सगुणी ठेउनियां भाव । हरिकथा करावी ।१५। 

लाज सांडून जनाची । आस्था सांडून धनाची । 
नीच नवी कीर्तनाची । आवडी धरावी ।१६। 

तप्र होऊन राजांगणीं । निःशंक जावें लोटांगणी । 
नृत्य वाणी । नामघोषें गजविं । १७। 

कीर्ति येकांपुढें । वर्णतां साहित्य न पड़े । 
म्हणोनिया निवाडे । जेथील तेथें ।१८। 

नस्तां सगुण । श्रवणी बैसले साधुजन । 
अद्वैतनिरूपण । अवश्य करावें ।१९। 

मूर्ती नाहीं सज्जन । श्रवणीं बैसले भाविक जन । 
करावें कीर्तन । प्रस्ताविक वैराग्य ।२०। 


है] 9 
9006 (Marathi)_Section_ I8_I_ Front 


५४६ 


श्रुंघारिक नवरसिक । 
स्त्रियादिकांचें कौतुक । 
लावण्य स्त्रियांचे वर्णितां । 
धारिष्टापासून श्रोता । 
म्हणउन तें तजावें । 
घेतां अंतरी ठसावें । 


लावण्य स्त्रियांचे ध्यान । 
कैचे आठवेल ध्यान । 
ख्री वर्णिता सुखावला । 
तो स्वयें जाणावा चेबला । 
हरिकथेसी भावबळे । 
निमिष्य येक जरी आकळे । 
ध्यानी गुंतले मन । 
निशंक निर्लज कीर्तन । 
रागज्ञान ताळज्ञान । 
अर्थान्वयाचे . कीर्तन । 
छपन्न भाषा नाना कळा । 
परी तो भक्तिमार्ग वेगळा । 
भक्तांस देवाचें ध्यान । 
कळावंतांचे जें मन । 


श्रीहरिवीण जे कळा । 
देवास सांडून वेगळा । 
सर्पी वेढिलें चंदनासी । 
नाना कळा देवासी। 


]780 Dasbodh (Marathi)_Section} 


» श्रीदासबोध * 


[समास ५ 


यामधे सांडावे येक । 


वर्णू नये कों ।२९। 
विकार बाधिजे तत्त्वता । 
चळे तत्काळ ।२२। 
जें बाधक साधकां स्वभावे । 
ध्यान खियांचें ।२३। 
कामाकार जाले मन। 
ईश्वराचे । २४। 
लावण्याचे भरी भरला । 
ईश्वरापासुनी । २५। 
गेला रंग तो तुंबळे। 
ध्यानीं परमात्मा । २६। 
कैचें आठवेल जन। 
करितां रंग माजे ।२७। 
स्वरत्ञानेंसीं वित्पन्न । 
करू जाणे ।२८। 
कठमाधुर्य कोकिळा । 
भक्त जाणती ।२९। 
देवावांचून नेणे अन्न । 
तें कळाकार जालें ।३०। 
तेचि जाणावी अवकळा । 
प्रत्यक्ष पडिला ।३१। 
निधानाआड विवसी । 
आड तैस्या ।३२। 
8 _Back 


ग आल ५] * दशक १४% ५४७ 
सांडून देव सर्वज्ञ । नादामध्यें व्हावें मग्न । 
तै प्रत्यक्ष विघ्न । आडवें आलें ।३३। 
येक मन गुंतलें स्वरीं । कोणें चितावा श्रीहरी । 
बळेंचि धरूनियां चोरी । शिश्रूषा घेतली ।३४। 
करितां देवाचें दर्शन । आडवें आलें रागज्ञान। 
तेणें धरूनियां मन । स्वरामागें नेलें ।३५। 
भेटो जातां राजद्वारीं । बळेंचि धरिला बेगारी। 
कळावंतां तैसी परी । कळेनें केली ।३६। 
मन ठेऊन ईश्वरी । जो कोणी हरिकथा करी । 
तोचि ये संसारीं । धन्य जाणा ।३७। 
जयास हरिकथेची गोडी । उठे नीच नवी आवडी । 
तयास जोडली जोडी । सर्वोत्तमाची ।३८। 
हरिकथा मांडली जेथें । सर्व सांडून धांवे तेथें । 
आलस्य निद्रा दवडून स्वार्थे । हरिकथेसी सादर ।३९। 
हरिभक्तांचिये घरीं । नीच कृत्य अंगिकारी। 
साहेभूत सर्वापरी । साक्षपें होये ।४०। 


या नांव हरिदास 


। जयासि नामीं विश्वास । 


येथून हा समास । संपूर्ण जाला ।४१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'हरिकथालक्षणनाम' 
समास पाचवा समाप्त. 


ma 


PENN cider mls ede oe हो. पलक 


दशक ९४: समास ८ 


॥ श्रीराम ॥ 


रूप लावण्य अभ्यासितां न ये 
कांहीं तरी धरावी सोये 
काळे माणुस गोरें होयेना 
मुक्यास वाचा फुटेना 
आंधळें डोळस होयेना 
पांगुळ पाये घेइना 
कुरूपतेचीं लक्षणें 


रूप लावण्य याकारणें 
अवगुण सोडितां जाती 
कुविद्या सांडून सिकती 
मूर्खपण सांडितां जातें 
कारबार करितां उमजतें 
मान्यता आवडे जीवीं 
चातुर्येविण उंच पदवी 
ऐसी प्रचित येते मना 
सन्मार्गे चालतां जना 
देहे नेटकें श्रुंघारिलें 
गुणेंविण साजिरे केलें 
अंतर्कळा श्रुंघारावी 
संपदा मेळऊन भोगावी 


सहजगुणास न चले उपाये । 
अगांतुक गुणाची । 
बनाव्ठास येत्न चालेना। 
हा सहजगुण । 
बधिर तें ऐकेना। 
हा सहजगुण । 
किती म्हणोनि सांगणें । 
पालटेना । 
उत्तम गुण अभ्यासितां येती । 
शाहाणे विद्या । 
शाहाणपण सिकतां येतें । 
सकळ कांहीं । 
तरी कां उपेक्षा करावी । 
कदापी नाहीं । 
तरी कां स्वहित कराना । 
सज्जना माने । 
परी चातुर्येविण नासले । 
बाष्कठ जैसें । 
नानापरी उमजवावी । 
सावकास 


९ । 


।१०। 


त ck 
I780 Dasbodh (Marathi)_Section 8-2-2 


समास ६] * दशक ९४% ५४९ 
re जिवन निजि मनी 


प्रेल करीना सिकेना 
उत्तम गुण घेईना 
आपण दुसर्‍यास करावें 
जना कष्टवितां कष्टावें 
न्यायें वर्तेल तो शाहाणा 
नाना चातुर्याच्या खुणा 
जें बहुतांस मानलें 
येर तें वेर्थचि गेलें 
लोक आपणासि वोळावे 
आपणास समाधान फावे 
समाधाने समाधान वाढे 
मोडितां क्षणमात्रे मोडे 
अहो कांहो रे कांरे 
कळत असतांच कां रे 
चातुर्ये श््ुंघारे अंतर 
दोहिंमधें कोण थोर 
बाह्याकार श्रुंघारिलें 
चातुर्ये बहुतांसि रक्षिलें 
बरें खावें बरें जेवावें 
समस्तीं बरें म्हणावें 
तने मनें झिजावें 
उगेचि कल्पितां सिणावें 
लोकीं कार्यभाग आडे 
लोक सहजचि वोढे 


। शरीर तेंहि कष्टवीना । 
। सदाकोपी ।११। 
। तें उसिणें सवेंचि घ्यावें । 
। लागेल बहु ।१२। 
। अन्याइ तो दैन्यवाणा । 
। चतुर जाणे ।१३। 
। तें बहुतीं मान्य केले । 
। जगनिंद्य । १४। 
। किंवा आवधेच कोंसळावे । 
। ऐसें करावें ।१५। 
। मित्रिनें मित्र जोडे। 
। बरेपण ।१६। 
। जनीं एऐकिजेतें किं रे। 
। निकामीपण ।१७। 
। वस्त्रे श्रुंघारो शरीर। 
। बरें पाहा । १८। 
। तेणें लोकांच्या हातासि काये आलें । 
। नाना प्रकारें ।१९। 
। बरें ल्यावें बरें नेसावें। 
। ऐसी वासना ।२०। 
। तेणें भलें म्हणोन घ्यावें । 
। लागेल पुढें । २१। 


। तो कार्यभाग जेथें घडे । 
। कामासाठी । २२। 


५५० 


म्हणोन दुसऱ्यास सुखी करावें । 
दुसर्‍यास कष्टवितां कष्टावें । 
हें तों प्रगटचि आहे । 
समजणें हा उपाये । 
समजले आणी वर्तले । 
यावेगळे उरले । 
जितुका व्याप तितुकें वैभव । 
समजलें पाहिजे उपाव । 
आळसें कार्येभाग नासतो । 
दिसते गोष्टी कळेना तो । 
मित्रि करितां होतें कृत्य । 
बोलिलें हें सत्य किं असत्य । 
आपणास शाहाणे करू नेणे । 
जनीं मैत्रि राखो नेणे । 
ऐसे प्रकारीचे जन । 
तयापासीं समाधान । 
आपण येकायेकी येकला । 
बहुतांमध्यें येकल्याला । 
बहुतांचे मुखीं उरावें । 
उत्तम गुणी विवरावें । 
शाहाणे करावें जन । 
सृष्टिमधें भगवद्धजन । 


* श्रीदासबोध * 


[समास ६ 


तेणें आपण सुखी व्हावें । 


लागेल स्वयें । २३। 
पाहिल्याविण कामा नये । 
प्राणीमात्रांसी । २४। 
तेचि भाग्यपुरुष जाले । 

तें करंटे पुरुष ।२५। 
वैभवासारिखा हावभाव । 
प्रगटचि आहे ।२६। 
साक्षेप होत होत होतो। 
शाहाणा कैसा । २७। 
वैर करितां होतो मृत्य । 
वोळखावें ।२८। 
आपलें हित आपण नेणे । 

वैर करी ।२९। 
त्यास म्हणावें अज्ञान । 
कोण पावे ।३०। 
सृष्टीत भांडत चालिला । 

येश कैंचें ।३९। 
बहुतांचे अंतरीं भराबें। 
प्राणीमात्रांसी ।३२। 
पतित करावे पावन। 
वाढवावे ।३३। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चातुर्येलक्षणनाम' 
समास सहावा समाप्त. 


ml 


दशक १४: समास ७ 
युगधर्मनिरूपण 


नाना वेष नाना आश्रम 


॥ श्रीराम ॥ 


सर्वाचें मूळ गृहस्थाश्रम । 


जेथें पावती विश्राम । त्रैलोक्यवासी । 


देव ऋषी मुनी योगी 


पितृआदिकरून विभागी। 


गृहस्थाश्रमीं निर्माण जाले 
परंतु गृहस्थागृहीं हिंडों लागले 
याकारणें गृहस्थाश्रम 
परंतु पाहिजे स्वधर्म 
जेथें शडकर्मे चालती 
वाग्माधुर्ये बोलती 
सर्व प्रकारे नेमक 
त्याहिमध्यें अलोलिक 
पुरश्चरणी कायाक्लेसी 
जगदीशावेगळे जयासी 
काया वाचा जीवें प्राणें 
मनें घेतलें धरणें 
ऐसा भगवंताचा भक्त 
संसार सांडून जाला मुक्त 
अंतरापासून वैराग्य 
लोलंगतेयेवढें अभाग्य 


नाना तापसी वीतरागी । 
अतीत अभ्यागत । 
आपला आश्रम टाकून गेले । 
कौर्तिरूपें । 
सकळामधे उत्तमोत्तम । 
आणी भूतदया । 
विध्योक्त क्रिया आचरती । 
प्राणीमात्रांसी । 
शास्त्रोक्त करणें कांहीयेक । 
तो हा भक्तिमार्ग । 
दृढव्रती परम सायासी । 
थोर नाहीं । 
कष्टे भगवंताकारणें । 
भजनमार्गी । 
विशेष अंतरी विरक्त । 
देवाकारणें । 
तेंचि जाणावें महद्धाग्य । 
आणीक नाहीं 


९। 


। १०। 


५५२ + श्रीदासबोध * [समास ७ 
ii एल 


राजे राज्य सांडून गेले 
कीर्तिरूपें पावन जाले 
ऐसा जो कां योगेश्वर 
उकलूं जाणे अंतर 
ऐसी वृत्ती उदासीन 
दर्शनमात्रे समाधान 
बहुतांसी करी उपाये 
अखंड जयाचे हृदये 
जनास दिसे हा दुश्चित 
अखंड जयाचें चित्त 
उपासनामूर्तिध्यानीं 

नाहीं तरी श्रवणमननीं 
पूर्वजांच्या पुण्यकोटी 
तरीच ऐसीयाची भेटी 
प्रचीतिविण जें ज्ञान 
तेथें कैंचें परत्रसाधन 
याकारणें मुख्य प्रत्यये 
उपायासारिखा अपाये 
वेडें संसार सांडून गेलें 
दोहिंकडे अंतरलें 
रागें रागें निघोन गेला 
बहुत लोक कष्टी केला 


। भगवंताकारणें हिंडले । 
। भूमंडळीं । ११। 
। अंतरीं प्रत्ययाचा विचार । 
। प्राणीमात्रांचें ।१२। 
। त्याहिवरी विशेष आत्मज्ञान । 
। पावती लोक । १३। 
। तो जनाच्या वाट्या न ये। 
। भगवद्रूप । ९४। 
। परी तो आहे सावचित। 
। परमेश्वरीं ।१५। 
। अथवा आत्मानुसंधानी । 
। निरंतर ।१६। 
। संग्रह असिल्यां गांठीं। 
। होये जनासी । १७। 
। तो आवघाचि अनुमान । 
। प्राणीयांसी ।१८। 
। प्रचीतिविण कामा नये। 
। शाहाणे जाणती ।१९। 
। तरी तें कष्टकष्टोंचि मेले । 
। इहलोक परत्र ।२०। 
। तरी तो भांडभांडोंचि मेला । 
। आपणहि कष्टी । २१। 


की”??? रो 


निघोन गेला परी अज्ञान 
गुरु शिष्य दोघे समान 
आशाबद्धि अनाचारी 
तरी तो अनाचारचि करी 
गृहीं पोटेंविण कष्टती 
त्यास ठाई ठाई मारिती 
संसार मिथ्या ऐसा कळला 
तेणें जन पावन केला 
येके संगतीनें तरती 
याकारणें सत्संगती 
जेथें नाहीं विवेकपरीक्षा 
घरोघरीं मागतां भिक्षा 
जो दुसर्‍याचे अंतर जाणे 
तया पुरुषा काय उणें 
नीच प्राणी गुरुत्व पावला 
वेदशास््रब्राह्मणाला 

ब्रह्मज्ञानाचा विचारू 


वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः 


ब्राह्मण बुद्धीपासून चेवले 


गुरुत्व सांडून जाले 
कित्येक दावलमलकास जाती 
कित्येक तुरुक होती 


। त्याचे संगती लागले जन । 


। अज्ञानरूपें ।२२। 
। निघोन गेला देशांतरी । 

। जनामधें ।२३। 
। कष्टी होऊन निघोन जाती । 

। चोरी भरतां । २४। 
। ज्ञान समजोन निघोन गेला । 

। आपणाऐसा ।२५। 
। येके संगतीनें बुडती । 

। बरी पाहावी ।२६। 
। तेथें कैंची असेल दीक्षा । 

। कोठेंहि मिळेना । २७। 
। देश काळ प्रसंग जाणे । 

। भूमंडळीं । २८। 
। तेथें आचारचि बुडाला । 

। कोण पुसे । २९। 
। त्याचा ब्राह्माणासीच अधिकारू । 

। ऐसें वचन ।३०। 
। आचारापासून भ्रष्टले । 

। शिष्य शिष्यांचे । ३१। 


। कित्येक पीरास भजती । 
। आपले इच्छेनें ।३२। 


ऐसा कलयुगीचा आचार । कोठें राहिला विचार । 


पुढे पुढें वर्णसंकर । होणार आहे ।३३। 
गुरुत्व आलें नीचयाती । कांहीयेक वाढली महंती । 
शूद्र आचार बुडविती । ब्राह्मणाचा ।३४। 
हें ब्राह्मणास कळेना । त्याची वृत्तिच वळेना। 
मिथ्या अभिमान गळेना । मूर्खपणाचा ।३५। 
राज्य नेलें म्लेचि क्षेत्री । गुरुत्व नेलें कुपात्रीं। 
आपण अरत्रीं ना परत्रीं । कांहींच नाहीं ।३६। 
ब्राह्मणास ग्रामणीनें बुडविलें । विष्णूनें श्रीवत्स मिरविले । 
त्याच विष्णूने श्रापिलें । फरशरामें । ३७। 
आम्हीहि तेचि ब्राह्मण । दुःखें बोलिले हें वचन । 
वडिल गेले आमणी करून । आम्हां भोंवते ।३८। 
आतांचे ब्राह्मणीं काये केलें । अन्न मिळेना ऐसें जालें । 
तम्हा बहुतांचे प्रचितीस आलें । किंवा नाहीं ।३९। 


बरें वडिलांस काये म्हणावें । ब्राह्मणाचे अदृष्ट जाणावें । 
प्रसंगे बोलिलें स्वभावें । क्ष्मा केलें पाहिजे ।४०। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'युगधर्मनिरूपणनाम' 


समास सातवा समाप्त. 
"० 


दशक ९४: समास ८ 
अखंडध्याननिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
बरें ऐसा प्रसंग जाला । जाला तो होऊन गेला। 
आतां तरी ब्राह्मणीं आपणाला । शाहाणे करावें । 
देव पुजावा विमळहस्तीं । तेणें भाग्य पाविजे समस्ती । 
मूर्ख अभक्त वेस्ती । दरिद्र भोगिजे । 
आधीं देवास वोळखावें । मग अनन्यभावें भजावें । 
अखंड ध्यानचि धरावें । सर्वोत्तिमाचें । 
सर्वामधें जो उत्तम । तया नांव सर्वोत्तम । 
आत्मानात्मविवेकवर्म । ठाई पाडावें । 
जाणजाणों देह रक्षी । आत्म द्रष्टा अंतरसाक्षी । 
पदार्थमात्रास परीक्षी । जाणपणें । 
तो सकळ देहांमधें वर्ततो । इद्रियेंग्राम चेष्टवितो। 
प्रचितीने प्रत्यये येतो । प्राणीमात्रीं । 
प्राणीमात्रीं जगदांतरें । म्हणोनि राखावी अंतरे । 
दाता भोक्ता परस्परे । सकळ कांहीं । 
देव वर्ततो जगदांतरीं । तोचि आपुले अंतरी । 
त्रैलोकीचे प्राणीमात्री । बरें पाहा । 
मुळीं पाहाणार तो येकला । सकळां ठाई विभागला । 
देहप्रकृतीनें जाला । भिन्न भिन्न । 
भिन्न भासे देहाकारे । प्रस्तुत येकचि अंतरें। 


१ ॥ 


बोलणें चालणें निधरिं । त्यासीच घडे । १०। 


५५६ * श्रीदासबोध * [समास ८ 
=-= 


आपुले पारिखे सकळ लोक । पक्षी स्वापद पश्चादिक । 


किडा मुंगी देहधारक 
खेचर भूचर वनचर 
चत्वार खाणी विस्तार 
समस्त जाणीवेनें वर्तती 
त्याची आपुली संगती 
जगदांतरे वोळला धणी 
परी ते वोळायाची करणी 
हें आपणाकडेच येतें 
देहासि बरें करावें तें 
दुर्जन प्राणी त्यांतील देव 
रागास आला जरी राव 
प्रसंगी सांडीच करणें 
विवेक सज्जनचि होणें 


आत्मत्वी दिसतो भेद 
येका जीवनें नाना स्वाद 


। सकळ प्राणी ।१९। 


। नाना प्रकारे जळचर। 
। किती म्हणोन सांगावा ।९२। 


। रोकडी पाहावी प्रचिती । 


। अखंड आहे ।१३। 
। किती येकवटील प्राणी । 
। आपणापासीं ।१४। 
। राजी राखिजे समस्तें। 
। आत्मयास पावे ।१५। 


। त्याचा लाताड स्वभाव । 
। तरी तंडों नये कीं ।१६। 
। पुढें विवेके विवरणें। 
। सकळ लोकीं । १७। 
। हा अवघाचि देहसमंध। 
। औषधीभेदें ।१८। 


गरळ आणि अमृत जालें । परी आपपण नाहीं गेलें । 


साक्षत्वें आत्मयास पाहिलें 
अंतरनिष्ठ जो पुरुष 
जगामधें जो जगदीश 
नयनेंचि पाहावा नयेन 
तैसाच हा भगवान 


। पाहिजे तैसें ।१९। 
। तो अंतरनिष्ठेनें विशेष । 
। तो तयास वोळखे ।२०। 
। मनें शोधावे मन। 
। सकळां घटीं । २१। 


समास ८] * दशक १४% ५५७ 
टईशशशश0शॅशकशणिशणणणक्कण्सि्णिरशिशणाशिशशिशिशॉशिशिटॅटॅलशटतटणा 


तेणेंविण कार्यभाग आडे । सकळ कांही तेणेंचि घडे । 


प्राणी विवेकें पवाडे । तेणेंचि योगें । २२। 
जागृतीस व्यापार घडतो । समंध तयासीच पडतो । 
स्वप्नामधें घडे जो तो । येणेंचि न्यायें ।२३। 
अखंड ध्यानाचें लक्षण । अखंड देवाचें स्मरण । 
याचें कळतां विवरण । सहजचि घड़े ।२४। 
सहज सांडून सायास । हाचि कोणीयेक दोष। 
आत्मा सांडून अनात्म्यास । ध्यानीं धरिती ।२५। 
परी तें धरितांहि धरेना । ध्यानीं येती वेक्ति नाना । 
उगेचि कष्टती मना । कासाविस करूनी ।२६। 
पूर्तिध्यान करितां सायासें । तेथें येकाचें येकचि दिसे । 
भासों नये तेचि भासे । विलक्षण ।२७। 
ध्यान देवाचें करावें । किंवा देवाल्याचें करावें । 
हेंचि बरें विवरावें । आपले ठाई ।२८। 
देह देउळ आत्मा देव । कोठें धरूं पाहातां भाव । 
देव वोळखोन जीव । तेथेचि लावावा ।२९। 
अंतरनिष्ठा ध्यान ऐसें । दंडकध्यान अनारिसें। 
्रत्ययेविण सकळ पिसें । अनुमानध्यान ।३०। 
अनुमानें अनुमान वाढे । ध्यान धरितां सवेंचि मोडे । 
उगेचि कष्टती बापुडे । स्थूळध्यानें ।३९। 


देवास देहधारी कल्पिती । तेथें नाना विकल्प उठती । 
भोगणें त्यागणें विपत्ति । देहयोगें ।३२। 


५५८ 


ऐसें 
दिसो नये तें दिसतें । 
दिसतें तें सांगतां न ये । 
साधक कासाविस होये । 
सांगोपांग धडे ध्यान । 
मनामध्ये विकल्पदर्शन । 
फुटक मन येकवटिले । 
तेथें कोण सार्थक जालें । 
अखंड ध्यानें न घडे हित । 
हाचि अर्थ सावचित । 
ध्यान धरितें तें कोण । 
दोनीमधें अनन्य लक्षण । 
अनन्य सहजचि आहे । 
ज्ञानी तो विवरोन राहे । 
ऐसीं हे प्रत्ययाची कामें । 
लोकदंडकसंभ्रमें । 
दंडकध्यानाचे लक्षण । 
प्रमाण आणि अप्रमाण । 
मिथ्या समाचार उठविती । 
मनास आणितां अंतीं । 


कोणीयेक ध्यानस्त बैसला । 
मुकुट काढूनि माळ घाला । 


५ श्रीदासबोध * 


[समास ८ 


मनी आठवतें । विचारितां भलतेंचि होतें । 


नाना स्वप्नीं ।३३। 
बळें भावार्थ धरितां नये । 
अंतर्यामी ।३४। 
त्यास साक्ष आपुलें मन । 
होऊंच नये ।३५। 
तेणें तुटक ध्यान केलें । 
पाहाना कां ।३६। 
तरी तो जाणावा पतित। 

बरा पाहावा ।३७। 
ध्यानी आठवतें तें कोण । 
असिलें पाहिजे ।३८। 
साधक शोधून न पाहे। 
समाधानें ।३९। 
प्रत्ययेंविण बाधिजे भ्रमे । 
चालती प्राणी ।४०। 
धरून बैसलें अवलक्षण । 
बाजारी नेणती ।४१। 
वाउग्याच बोंबा घालिती । 
आवघेंचि मिथ्या ।४२। 
कोणीयेक सिकवी त्याला । 
म्हणिजे बरें ।४३। 


समास ९] + दशक १४+ ५५९ 
AN 


मनाचेथें काये दुष्काळ । जे आखुड कल्पिली माळ । 
सांगते ऐकते केवळ । मूर्ख जाणावे ।४४। 
प्रत्यक्ष कष्ट करावे न लगती । दोरे फुलें गुंफावी न लगती । 
कल्पनेची माळ थिटी करिती । काये निमित्य ।४५। 
बुधीविण प्राणी सकळ । ते ते अवघेचि बाष्कळ । 
तया मूर्खासी खळखळ । कोणें करावी ।४६। 
जेणें जैसा परमार्थ केला । तैसाच पृथ्वीवरी दंडक चालिला । 
साता पांचाचा बळावला । साभिमान ।४७। 
प्रत्ययेविण साभिमान । रोगी मारिले झांकून । 
तेथें अवघाचि अनुमान । ज्ञान कैंचें ।४८। 
सर्व साभिमान सांडावा । प्रत्यये विवेक मांडावा । 
माया पूर्वपक्ष खंडावा । विवेकबळें ।४९। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अखंडध्याननिरूपणनाम” 
समास आठवा समाप्त, 


ala 
॥ श्रीराम ॥ 

पिंडाचें पाहिलें कौतुक । शोधिला आत्मानात्माविवेक । 

पिंड अनात्मा आत्मा येक । सकळ कर्ता । १ । 

आत्म्यास अनन्यता बोलिली । ते विवेकें प्रत्यया आली । 

आतां पाहिजे समजली । ब्रह्मांडरचना । २। 


आत्मानात्माविवेक पिंडी । सारासारविचार ब्रह्मांडी । 
हे गोडी । घेतली पाहिजे [क] 


५० * श्रीदासबोध * [समास ९ 
NR... 


पिंड कार्य ब्रह्मांड कारण । याचें करावें विवरण। 


हेचि पुढे निरूपण 
असार म्हणिजे नासिवंत 
जयास होईल कल्पांत 
पृथ्वी जळापासून जाली 
जळाची उत्पत्ती वाढली 
तें जळ तेजें शोषिलें 
पुढें तेजचि उरलें 
तेज जालें वायोपासुनी 
तेज जाउनी दाटणी 
वायो गगनापासुनी जाला 
ऐसा हा कल्पांत बोलिला 
गुणमाया मूळमाया 
तें परब्रह्म विवराया 
सर्व उपाधींचा सेवट 
निर्गुण ब्रह्म घनदाट 
उदंड कल्पांत जाला 
मायात्यागें शाश्वताला 
देव अंतरात्मा सगुण 
निर्गुणज्ञानें विज्ञान 
कल्पनेतीत जें निर्मळ 
मिथ्यत्वें दृश्य सकळ 
जें होतें आणि सवेंचि जातें 


जेथें होणें जाणें नाहीं तें 


। बोलिलें असे । ४ । 
। सार म्हणिजे तें शाश्वत । 

। तें सार नव्हे ५] 
। पुढें ते जळीं मिळाली । 

। तेजापासुनी । ६। 
। महत्तेजें आटोन गेलें। 

। सावकाश । ७। 
। वायो झडपी तयालागुनी । 

। वायोचीच जाली । ८ । 
। मागुतां तेथेंचि विराला । 

। वेदांतशास्री । ९। 

। परब्रह्मी पावती लया। 

। विवेक पाहिजे ।१०। 

। तेथें नाहीं दृश्य खटपट । 

। सकळां ठाई । ११। 

। तरी नाश नाहीं तयाला । 

। वोळखावें ।१२। 

। सगुणें पाविजे निर्गुण । 

। होत असे ।१३। 

। तेथे नाहीं मायामळ। 

। होत जातें । १४। 

। तें तें प्रत्ययास येतें। 


। विवेकें वोळखावे ।१५। 


समास ९] 


* दशक १४५ 


येक ज्ञान येक अज्ञान । येक जाणावें विपरीत ज्ञान । 


हे त्रिपुटी होये क्षीण । तेचि विज्ञान 


बेदांत सिधांत धादांत 
निर्विकार सदोदित 
तें ज्ञानदृष्टीने पाहावें 
मुख्य आत्मनिवेदन जाणावें 
दृश्यास दिसतें दृश्य 
दृश्यभासातीत अविनाश 
पाहों जातां दुरीच्या दुरी 
अंतचि नाहीं अनंत सरी 


चंचळ तें स्थिरावेना 
आभाळ येतें जातें गगना 
जें विकारे वाढे मोडे 
कल्पांत होतांच विघडे 
जें अंतरींच भ्रमलें 
तयास हें कैसें उकले 
भिडेनें वेव्हार निवडेना 
भिडेनें देव आकळेना 
वैद्याची प्रचित येईना 


तरी मग रोगी वांचेना 
जेणें राजा वोळखिला 
जेणें देव वोळखिला 


जयास माईकाची भीड 
विचार पाहातां उघड 


५६१ 
।१६। 
याची पाहावी प्रचित । 
जेथें तेथें । १७। 
पाहोन अनन्य राहावें । 
याचें नांव ।१८। 
मनास भासतो भास। 
परब्रह्म तें । १९। 
परब्रह्म सबाहेअंतररी । 
कोणास द्यावी । २०। 
निश्चळ तें कदापी चळेना । 
चळण नाहीं ।२१। 
तेथें शाश्वतता कैंची घडे । 
सकळ कांहीं ।२२। 
मायासंभ्रमें संभ्रमले । 
आव्हाट चक्र ।२३। 
भिडेनें सिधांत कळेना । 
अंतर्यामी । २४। 
आणि भीडहि उलंघेना । 
ऐसें जाणावें । २५। 
तो राव म्हणेना भलत्याला । 
तो देवरूपी ।२६। 
तें काये बोलेल द्वाड । 
सकळ कांहीं । २७। 


५६२ * श्रीदासबोध * [समास १० 
भीड मायेऐलीकडे । परब्रह्म तें पैलीकडे । 
पैलीकडे ऐलीकडे । सदोदित । २८। 
लटिक्याची भीड धरणें । भ्रमें भलतेंचि करणें। 
ऐसीं नव्हती लक्षणें । विवेकाचीं ।२९। 
खोटे आवधेंचि सांडावें । खरें प्रत्यये वोळखावे । 
मायात्यागें समजावें । परब्रह्म ।३०। 
तें मायेचें जें लक्षण । तेचि पुढे निरूपण । 
सुचितपणें विवरण । केलें पाहिजे । ३१। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'शाश्चतनिरूपणनाम” 

समास नववा समाप्त. 
पण 
दशवल ९१४: समास १० 
॥ श्रीराम ॥ 

माया दिसे परी नासे । वस्तु न दिसे परी न नासे । 
माया सत्य वाटे परी मिथ्या असे । निरंतर । १ । 
करंटा पडोनी उताणा । करी नानापरी कल्पना । 
परी तें कांहींच घडेना । तैसी माया । २। 
द्रव्यदारेचें स्वप्नवैभव । नाना विळासे हावभाव । 
क्षणीक वाटे परी माव । तैसी माया । ३ । 
गगनीं गंधर्वनगरें । दिसताती नाना प्रकारें । 
नाना रूपें नाना विकारें । तैसी माया ढे 
लक्षुमी रायेविनोदाची । बोलतां वाटे साची । 
मिथ्या प्रचित तेथीची । तैसी माया ५१ 


समास १०] * दशक १४% ५६३ 
Re EE स 2202 


दसप्याचे सुवर्णाचे लाटे 
परी सर्वत्र रहाटे 
मेल्याचा मोहोछाव करणें 
मसणी जाउनी रुदन करणें 
राखेसी म्हणती लक्षुमी 
तिसरी नाममात्र लक्षुमी 
मुळीं बाळविधवा नारी 
कुबेर हिंडे घरोघरीं 
दशअवतारांतील कृष्णा 
नदी नामें पीयुष्णा 
बहुरूपांतील रामदेवराव 
कां माहांराज म्हणोनि लाघव 
देव्हारां असे अनपूर्णा 
नामें सरस्वती सिकेना 
सुण्यास व्याघ्र नाम ठेविलें 
कुरूप परी आळविलें 
मूर्ख नामें सकळकळा 
नातरी डोळसेचा डोळा 
मातांगीचें नाम तुळसी 
बोलती अतिशूद्रिणीसी 
साउली आणी अंधकार 
उगाचि दिसे भासमात्र 
श्रवण बोटें संधी करतळ 
रम्य आरक्तकल्होळ 


। लोक म्हणती परी ते कांटे । 
। तैसी माया । ६। 
। सतीचें वैभव वाढवणे । 
। तैसी माया । ७ । 
। दुसरी भारदोरी लक्षुमी । 
। तैसी माया । ८ । 
। तिचें नांव जन्मसावित्री । 
। तैसी माया । ९। 
। उपजे जीर्ण वस्रांची तृष्णा । 
। तैसी माया ।१०। 
। ग्रामस्तांपुढें दाखवी हावभाव। 
। तैसी माया ।११। 
। आणी गृहीं अन्नचि मिळेना । 
। शुभावळु ।१२। 
। पुत्रास इंद्रनामें पाचारिले । 
। सुंदरा ऐसें ।१३। 
। राशभी नामें कोकिळा । 
। फुटका जैसा । १४। 
। चर्मिकीचें नाम कासी। 
। भागीरथी ऐसें ।१५। 
। येक होतां तेथीचा विचार । 
। तैसी माया ।१६। 
। रविरश्में दिसती इंगळ । 
। तैसी माया । १७। 


» श्रीदासबोध * [समास १० 


पाका ककल 

भगवें वस्त्र देखतां मनाला । वाटे अग्नचि लागला । 
विवंचितां प्रत्ये आला । तैसी माया ।१८। 
जळीं चरणकरांगुळें । आखुड लांबे किरकोळे । 
विपरीत काणें दिसती जळें । तैसी माया ।१९। 
भोवंडीनें पृथ्वी कलथली । कामिणीनें पिवळी जाली । 
सन्यपातस्थां अनुभवली । तैसी माया ।२०। 
कोणीयेक पदार्थविकार । उगाचि दिसे भासमात्र । 
अनन्याचा अन्य प्रकार । तैसी माया ।२१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'मायानिरूपणनाम” 
समास दहावा समाप्त. 
० 
दशक चौदावा समाप्त 
uo 


दशक पंधरावा : आत्मदशक 


दशक १५ : समास ९ 
चातुर्यलक्षण 


अस्तिमांशांचीं शरीरें 
नाना विकारीं विकारें 
घनवट पोचट स्वभावें 
व्हावें न व्हावें आघवें 
येकी मागमागों घेणें 
प्रचीतीनें सुलक्षणें 
जीव जीवांत घालावा 
राहराहों शोध घ्यावा 
जानवें हेंवडकारे जालें 
नेमस्तपणें शोभलें 
तैसेचि हें मनास मन 
ढिलेपणें अनुमान 
अनुमानें अनुमान वाढतो 
याकारणें प्रत्यये तो 
दुसर्‍याचे जीवीचें कळेना 
वश्य होती लोक नाना 
आकल सांडून परती 
अपूर्णपणें हळु पडती 
जगदीश आहे जगदांतरीं 
जो कोणी विवेकें विवरी 


॥ श्रीराम ॥ 
। त्यांत राहिजे जीवेश्वरें । 
। प्रविण होईजे । १। 
। विवरोन जाणिजे जीवें। 
। जीव जाणे । २। 
। येकां न मागतांच देणें। 
। वोळखावीं । ३। 
। आत्मा आत्म्यांत मिसळावा । 
। परांतरांचा । ४ । 
। ढिलेपणें हेबड आले । 
। दृष्टीपुढे । ५। 
। विवेकें जावें मिळोन। 
। होत आहे । ६। 
। भिडेनें कार्यभाग नासतो । 
। आधीं पाहावा । ७ । 
। परांत तें जाणवेना। 
। कोण्या प्रकारें । ८। 
। लोक वश्यकर्ण करिती । 
। ठाई ठाईं । ९। 
। चेटकें करावीं कोणावरी । 


। तोचि श्रेष्ठ ।१०। 


५६६ 


# श्रीदासबोध * 


श्रेष्ठ कार्ये करी श्रेष्ठ । कृत्रिम करी तो कनिष्ठ । 


कर्मानुसार प्राणी नष्ट 
राजे जाती राजपंथें 
वेडे ठके अल्पस्वार्थे 


मूर्खास वाटे मी शाहाणा 
नाना चातुर्याच्या खुणा 


जो जगदांतरें मिळाला 


अरत्री परत्री तयाला 
बुत्थि देणें भगवंताचें 
राज्य सांडून फुकाचें 


जें जें जेथें निर्माण जाले 
अभिमान देऊन गोविलें 
अवघेच म्हणती आम्ही थोर 
अवघेचि म्हणती आम्ही चतुर 
ऐसा विचार आणितां मना 

जाणते आणिती अनुमाना 
आपुलाल्या साभिमानें 
परंतु हें विवेकाने 
लटिक्याचा साभिमान घेणें 

मूर्खपणाची लक्षणें 
सत्याचा जो साभिमान 
न्याये अन्याये समान 


न्याये हाणिजे तो शाश्वत 
बाष्कळ आणि 


नेमस्त । येक कैसा 


[समास १ 
अथवा भले । ११। 
चोर जाती चोरपंथें। 
मूर्खपणें ।१२। 
परी तो वेडा दैन्यवाणा । 
चतुर जाणे । १३। 
तो जगदांतरचि जाला । 
काये उणें । १४। 
बुद्धिवीण माणुस काचें। 
भीक मागे ।१५। 
तें तें तयास मानले । 
ठाई ठाई ।१६। 
अवधेचि म्हणती आम्ही सुंदर । 
भूमंडळीं ।१७। 
कोणीच लाहान म्हणवीना । 
सकठ कांहीं ।१८। 
लोक चालिले अनुमानें । 
पाहिलें पाहिजे ।१९। 
सत्य अवधेंच सोडणें । 
ते हे ऐसी ।२०। 
तो जाणावा निराभिमान । 
कदापि नव्हे ।२१। 
अन्याये ह्यणिजे तो अशाश्वत । 
।२२। 


समास १] * दशक १५% ५६७ 


येक उघड भाग्य भोगिती । येक तश्कर पळोन जाती । 
येकांची प्रगट महंती । येकांची कानकोंडी । २३। 


आचारविचारेविण । जें जें करणें तो तो सीण । 
धूर्त आणि विचक्षण । तेचि शोधावे । २४। 
उदंड बाजारी मिळाले । परी ते धूर्तेचि आळिले। 
धूर्तापासीं कांहीं न चले । बाजायांचें । २५। 
याकारणें मुख्य मुख्य । तयांसी करावें सख्य। 
येणेंकरितां असंख्य । बाजारी मिळती ।२६। 
धूर्तासि धूर्तचि आवडे । धूर्त धूर्तीच पवाडे । 
उगेचि हिंडती वेडे । कार्येविण ।२७। 
धूर्तासि धूर्तपण कळलें । तेणें मनास मन मिळालें । 
परी हें गुप्तरूपें केलें । पाहिजे सर्वे ।२८। 
समर्थाचे राखतां मन । तेथें येती उदंड जन। 
जन आणि सज्जन । आर्जव करिती ।२९। 
वोळखीनें वोळखी साधावी । बुद्धीनें बुद्धि बोधावी । 
नीतिन्यायें वाट रोधावी । पाषांडाची ।३०। 
वेष धरावा बावळा । अंतरी असाव्या नाना कळा । 
सगट लोकांचा जिव्हाळा । मोडूं नये ।३९। 
निस्पृह आणि नित्य नूतन । प्रत्ययाचें ब्रह्मज्ञान । 
प्रगट जाणता सज्जन । दुल्लभ जगीं ।३२। 
नाना जिनसपाठांतरे । निवती सकळांचीं अंतरें। 
घेचळपणें तदनंतरें । सकळां ठाई ।३३। 


येके ठाई बैसोन राहिला । तरी मग व्यापचि बुडाला । 
सावधपणे ज्याला त्याला । भेटि द्यावी ।३४। 


५६८ » श्रीदासबोध » [समास २ 


RR eR, 
भेटभेटों उरी राखणें । हें चातुर्याची लक्षणें । 
मनुष्यमात्र उत्तम गुणें । समाधान पावे 


। ३५। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चातुर्यलक्षणनाम” 
समास पहिला समाप्त. 
० 
दशक १५ : समास २ 
निःस्पृहव्यापलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 

पृथ्वीमधें मानवी शरीरें । उदंड दाटलीं लाहानथोरें । 
पालटती मनोविकारें । क्षणक्षणा । १। 
जितुक्या मूर्ती तितुक्या प्रकृती । सारिख्या नस्ती आदिअंतीं । 
नेमचि नाहीं पाहावें किती। काये म्हणोनी । २। 
कित्येक म्लेंच होऊन गेले । कित्येक फिरंगणांत आटले । 
देशभाषानें रुधिले । कितीयेक । ३। 
महाष्टदेश थोडा उरला । राजकारणें लोक रुधिला । 
अवकाश नाहीं जेवायाला । उदंड कामें । ४ । 
कित्येक युद्धप्रसंगी गुंतले । तेणें गुणें उन्मत्त जाले । 
रात्रंदिवस करूं लागले । युद्धचर्चा । ५ । 
उदिम्यास व्यासंग लागला । अवकाश नाहींसा जाला । 
अवघा पोटधंदाच लागला । निरंतर । ६। 
शडदर्शनें नाना मतें । पाषांडें वाढली बहुतें। 
पृथ्वीमधें जेथतेथें । उपदेसिती । ७ । 


स्मार्थी आणि वैष्णवीं । उरलीं सुरलीं नेलीं लाघवी । 
ऐसी पाहातां गथागोवी । उदंड जाली । ८ । 


समास २] * दशक १५* ५६९ 
कित्येक कामनेचे भक्त । ठाइं ठाइई जाले आसक्त । 
युक्त अथवा अयुक्त । पाहातो कोण । ९ । 
या गल्बल्यामध्यें गल्बला । कोणी कोणी वाढविला । 
त्यास देखों सकेनासा जाला । वैदिक लोक । १०। 
त्याहिमधें हरिकीर्तन । तेथें बोढले कित्येक जन । 
प्रत्ययाचें ब्रह्मज्ञान । कोण पाहे ।११। 
या कारणें ज्ञान दुल्लभ । पुण्यें घडे अलभ्य लाभ । 
विचारवंतां सुल्लभ । सकळ कांहीं ।१२। 
विचार कळला सांगतां नये । उदंड येती अंतराये। 
उपाये योजितां अपाये । आडवे येती । १३। 
त्याहिमधें जो तिक्षण । रिकामा जाऊं नेदी क्षण । 
धूर्त तार्किक विचक्षण । सकळां माने । १४। 
नाना जिनस उदंड पाठ । वदों लागला घडघडाट । 
अव्हाटचि केली वाट । सामर्थ्यबळें ।१५। 
प्रबोधशक्तीचीं अनंत द्वारें । जाणें सकळांची अंतरें। 
निरूपणे तदनंतरे । चटक लागे ।१६। 
मतें मतांतरे सगट । प्रत्यये बोलोन करी सपाट । 
दंडक सांडून नीट । वेधी जना । १७। 
नेमकें भेदकें वचनें । अखंड पाहे प्रसंगमानें । 
उदास वृत्तीच्या गुमानें । उठोन जातो । १८। 
प्रत्यये बोलोन उठोन गेला । चटक लागली लोकांला । 
नाना मार्ग सांडून त्याला । शरण येती ।१९। 
परी तो कोठे आडळेना । कोणे स्थळीं सांपडेना । 
वेष पाहातां हीनदीना । सारिखा दिसे ।२०। 


५७० 


उदंड करी गुप्तरूपें 
तेथें येशकोर्तिप्रतापें 
ठाई ठाई भजन लावी 
मछरमतांची गोबी 
खनाळामधें जाऊन राहे 
सर्वत्रांची चिता वाहे 
अवघड स्थळीं कठीण लोक 
सृष्टीमधें सकळ लोक 
तेथें कोणाचें चालेना 
कट्ट घालून राजकारणा 
लोकीं लोक वाढविले 
भूमंडळीं सत्ता चाले 
ठाई ठाई उदंड ताबे 
चहुंकडे उदंड लांबे 
उपासनेचा गजर 
प्रत्ययानें प्राणीमात्र 
ऐसे कैवाडे उदंड जाणे 
जेथें तेथें प्रत्यये बाणे 
ऐसी कीर्ति करून जावें 


दास म्हणे हें स्वभावें 


* श्रीदासबोध * [समास = = 
NR 


। भिकाऱयासारिखा स्वरूपे । 
। सीमा सांडिली । २१। 


। आपण तेथून चुकावी । 


। लागोंच नेदी ।२२। 
। तेथें कोणीच न पाहे। 

। सर्वकाळ ।२३। 
। तेथें राहाणें नेमक। 

। धुंडीत येती ।२४। 
। अनुमात्र अनुमानेना । 

। लोक लावी ।२५। 
। तेणें अमर्याद जाले । 

। गुप्तरूपें ।२६। 

। मनुष्यमात्र तितुकें झोंबे । 

। परमार्थबुद्धि ।२७। 

। स्थळोस्थळी थोर थोर। 

। सोडविले । २८। 

। तेणें लोक होती शहाणे । 

। प्राणिमात्रांसी ।२९। 

। तरीच संसारास यावें । 

। संकेते बोलिलें ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'निःस्पृहव्यापलक्षणनाम' 
समास दुसरा समाप्त. 


ma] 


दशक १५ : समास ३ 


श्रेष्ठ अंतरात्मानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 

सैरावैरा । अवघा पंचीकर्ण पसारा । 

त्यांत साक्षत्वाचा दोरा । तोहि तत्वरूप । 
दुरस्ता दाटल्या फौजा । उंच सिंहासनीं राजा । 
याचा विचार समजा । अंतर्यामी 
देहमात्र अस्तिमांशाचें । तैसेचि जाणावें नृपतीचें । 
मुळापासून सृष्टीचें । तत्वरूप 
रायाचे सत्तेने चालतें । परन्तु अवघी पंचभूते । 
मुळीं आधिक जाणिवेचें तें । अधिष्ठान आहे 
विवेकें बहुत पैसावले । म्हणौन अवतारी बोलिले । 
मनु चक्रवती जाले । येणेंचि न्यायें । 
जेथें उदंड जाणीव । तेचि तितुके सदेव। 
थोडे जाणीवेने नर्देव । होती लोक 
व्याप आटोप करिती । धके चपेटे सोसिती। 
तेणें प्राणी सदेव होती । देखतदेखतां । 
ऐसें हें आतां वर्ततें । मूर्ख लोकांस कळेना तें । 
विवेकी मनुष्य समजतें । सकळ कांहीं । 
थोर लाहान बुद्धीपासी । सगट कळेना लोकांसी । 
आधीं उपजलें तयासी । थोर म्हणती । 
वर्ये धाकुटा नृपती । वृद्ध तयास नमस्कार करिती । 


९ 


विचित्र विवेकाची गती । कळली पाहिजे । १०। 


५७ र 


सामान्य लोकांचें ज्ञान । 
दीक्षादंडकाचें लक्षण । 
नव्हे कोणास म्हणावें । 
कोणकोणास म्हणावें । 
धाकुटा भाग्यास चढला । 
याकारणें सलगीच्या लोकांला । 
नेमस्त कळेना वचन । 
उगेचि धरिती थोरपण । 
नेमस्त कांहींच कळेना । 
आधीं उपजले त्या थोरपणा । 
वडिलां वडिलपण नाहीं । 
ऐसें बोलती त्यांस नाहीं । 
गुणेविण वडिलपण । 
त्याची प्रचीत प्रमाण । 
तथापि वडिलांस मानावें । 
नेणतां पुढे कष्टावें । 
तस्मात वडिल अंतरात्मा । 
हें तों प्रगटचि आहे आम्हां । 
याकारणें कोणीयेकें । 
विवेक न सिकतां तुकें । 
तुक तुटले म्हणिजे गेलें । 
बळेचि सांदिस घातलें । 
सगट बायेका सिव्या देसी । 

। 


मूर्खपणाची प्राप्ती 


+ श्रीदासबोध + 


[ oe ५०७... .. ३ 
तो अवधाच अनुमान । 
येणेचि पाडें ।११। 
सामान्यास काये ठावें। 
किती म्हणोनी । १२। 
तरी तुच्छ करिती तयाला । 

दुरी धरावें ।१३। 
नेमस्त नये राजकारण । 
मूर्खपणें । १४। 
नेमस्त कोणीच मानीना । 
कोण पुसे ।१५। 
धाकुट्यां धाकुटपण नाहीं । 
शाहाणपण ।१६। 
हें तों आवधेंच अप्रमाण । 
थोरपणीं । १७। 
वेडिलें बडिलपण जाणावें । 
थोरपणीं ।१८। 
जेथें चेतला तेथें महिमा । 
शब्द नाहीं ।१९। 
शाहाणपण सिकावें विवेकें । 
तुटोन जाती ।२०। 
जन्मा येऊन काये केले । 
आपणासी । २१। 
सांदीस पडिला ऐसें म्हणती । 
ठाकून आली ।२२। 


समास ४] * दशक १५* ५७३ 
FSET ट्स 
ऐसें कोणीयेकें न करावें । सर्व सार्थकचि करावें। 

कळेना तरी विवरवें । ग्रंथांतरीं ।२३। 


शाहाण्यास कोणीतरी बाहाती । मूर्खास लोक दवडून देती । 
जीवास आवडे संपत्ति । तरी शाहाणे व्हावें ।२४। 
आहो या शाहाणपणाकारणें । बहुतांचे कष्ट करणें। 


परंतु शाहाणपण सिकणें । हें उत्तमोत्तम ।२५। 
जो बहुतांस मानला । तो जाणावा शाहाणा जाला । 
जनीं शाहाण्या मनुष्याला । काये उणें ।२६। 
आपलें हित न करी लोकिकीं । तो जाणावा आत्मघातकी। 
या मूखयेवढा पातकी । आणिक नाहीं ।२७। 


आपण संसारीं कष्टतो । लोकांकरवीं रागेजोन घेतो । 
जनामधें शाहाणा तो । ऐसें न करी ।२८। 


साधकां सिकविलें स्वभावें । मानेल तरी सुखें घ्यावें । 


मानेना तरी सांडावें । येकीकडे ।२९। 
तुम्ही श्रोते परम दक्ष । अलक्षास लावितां लक्ष । 
हें तों सामान्य प्रत्यक्ष । जाणतसा ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रेष्अंतरात्मानिरूपणनाम” 
समास तिसरा समाप्त. 


दशक १७: समास ड 
शाश्वतब्रह्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वीपासून जालीं झाडे । झाडापासून होती लांकडे । 
लाकडे भस्मोन पुढें । पृथ्वीच होये । १ । 


3 


५७४ * श्रीदासबोध * [समास ४ 
क. ह तदासबावन 0... 0. 


पृथ्वीपासून वेल होती । नाना जिनस फांपावती । 


वाळोन कुजोन मागुती । पृथ्वीच होये । २। 
नाना धान्यांची नाना अन्नें । मनुष्ये करिती भोजने । 
नाना विष्ठा नाना वमनें । पृथ्वीच होये । ३। 
नाना पक्षादिकी भक्षिलें । तरीं पुढें तैसेचि जाले । 
वाळोन भस्म होऊन गेलें । पुन्हां पृथ्वी । ४। 
मनुष्ये मरतांच ऐका । क्रिमि भस्म कां मृत्तिका । 
ऐशा काया पडती अनेका । पुढें पृथ्वी । ५। 
नाना तृण पदार्थ कुजती । पुढें त्याची होये माती । 
नाना किडे मरोन जाती । पुढें पृथ्वी । ६। 
पदार्थ दाटले अपार । किती सांगावा विस्तार । 
पृथ्वीवांचून थार । कोणास आहे । ७। 
झाडपाले आणि तृण । पशु भक्षिता होतें सेण । 
खात मूत भस्म मिळोन । पुन्हा पृथ्वी । ८ । 
उत्पत्तिस्थितिसंव्हारतें । तें तें पृथ्वीस मिळोन जातें । 
जितुके होतें आणि जातें । पुन्हा पृथ्वी । ९। 
नाना बीजांचिया रासी । विरढोन लागती गगनासी । 
पुढें सेवटीं पृथ्वीसी । मिळोन जाती ।१०। 
लोक नाना धातु पुरिती । बहुतां दिवसां होये माती । 
सुवर्णपाषाणाची गती । तैसीच आहे । ११। 
मातीचें होतें सुवर्ण । आणी मृत्तिकेचे होती पाषाण । 
माहा अग्निसंगें भस्मोन । पृथ्वीच होये । १२। 


सुवर्णाचे जर _ होतें । जर सेवटी कुजोन जातें। 
रस होऊन वितुळतें । पुन्हा पृथ्वी ।१३। 


समास ४] * दशक १५० ५७५ 


पृथ्वीपासून धातु निपजती । अग्निसंगें रस होती। 


तया रसाची होये जगती । कठीणरूपें । १४। 
थाना जळासी गंधी सुटे । तेथें पृथ्वीचें रूप प्रगटे । 
दिवसेंदिवस जळ आटे । पुढे पृथ्वी । १५। 
पत्रें पुष्पें फळें येती । नाना जीव खाऊन जाती । 
ते जीव मरतां जगती । नेमस्त होये ।१६। 
जितुका कांहीं जाला आकार । तितुक्यास पृथ्वीचा आधार । 
होती जाती प्राणीमात्र । सेवट पृथ्वी । १७। 
हें किती म्हणौन सांगावें । विवेकें अवधेंचि जाणावें । 
खांजणीभांजणीचें समजावें । मूळ तैसें । १८। 
आप आळोन पृथ्वी जाली । पुन्हां आपींच विराली । 
अग्नियोगें भस्म जाली । म्हणोनिया ।१९। 


आप जालें तेजापासुनी । पुढें तेजें घेतलें सोखुनी । 
तें तेज जालें वायोचेनी । पुढें वायो झडपी ।२०। 


वायो गगनीं निर्माण जाला । पुढें गगनींच विराला । 


ऐसें खांजणीभांजणीला । बरें पाहा ।२९। 
जें जें जेथें निर्माण होतें । तें तें तेथें लया जातें । 
येणें रिती पंचभूते । नाश पावती ।२२। 
भूत म्हणिजे निर्माण जालें । पुन्हां मागुते निमालें । 
शाश्वत उरलें । परब्रह्म तें ।२३। 
तें परब्रह्म जों कळेना । तों जन्ममृत्य चुकेना । 
चत्वार खाणी जीव नाना । होणें घडे ।२४। 
जडाचें 


मूळ तें चंचळ । चंचळाचें मूळ तें निश्चळ । 


निश्चासी नाही मूळ । बरें पाहा ।२५। 


he + श्रीदासबोध * [समास ५ 
RRR,» JRE 


पूर्वपक्ष म्हणिजे जालें । सिद्धांत म्हणिजे निमालें। 


पक्षातीत जें संचले 


हें प्रचितीनै जाणावें 


विचारेंविण सिणाबें 
ज्ञानी भिडेनें दडपला 
उगाच करितो गल्बला 
माया निशेष नासली 
विचक्षणें विवरिली 
निशेष मायेचे निर्शन 
वाच्यांश नाहीं विज्ञान 
लोकांचे बोलीं जो लागला 
याकारणें प्रत्ययाला 


। परब्रह्म तें ।२६। 
। विचारें खुणेसी बाणावें । 

। तेचि मूर्खपणें । २७। 
। निश्चळ परब्रह्म कैंचें त्याला । 

। मायेमधें ।२८। 
। पुढें स्थिति कैसी उरली । 

। पाहिजे स्वयें । २९। 
। होतां आत्मनिवेदन । 

। कैसें जाणावें ।३०। 

। तो अनुमानेंच बुडाला । 

। पाहिलेच पाहावें ।३९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'शाश्चतब्रह्मनिरूपणनाम" 
समास चौथा समाप्त. 


mia] 


दशक १५: समास ५ | 
चंचळ लक्षण निरूपण 


दोघां ऐसीं तीन चालती 
अधोर्ध सांडून वर्तती 


॥ श्रीराम ॥ 


। अगुणीं अष्टधा प्रकृती । 
। इंद्रफणी ऐसीं । ९। 


पणतोंडें भक्षितो पणजा । मूल बापास मारी वोजा । 
चुकाऱ्या गेला राजा । चौघां जणांचा । २। 


देव देवाळयामधें लपाला 
सृष्टिमधें ज्याला त्याला 


। देऊळ पूजितां पावे त्याला । 
। ऐसेंचि आहे ॥ ३ । 


मस ना पा” ५] 


ना वनिता । 


याचा बरा शोध घेतां । कांहींच नाहीं । 


* दशक १५+ 


५७७ 


दोनी नामें येकास पडिलीं । लोकीं नेमस्त कल्पिली । 
विवेकें प्रत्ययं पाहिलीं । तों येकचि नाम । 


लोकीं कल्पिले तत्त्वता । 


श्ली नदी पुरुष खळाळ । ऐसें बोलती सकळ । 


विचार पाहातां निवळ । देह नाहीं । 


आपण आपणास कठेना । 
काशास कांहींच मिळेना । 
येकलाचि उदंड जाला । 
आपणासी आपला । 
येक असोन फुटी पडिली । 
विचित्र कळा पैसावली । 
वल्लीमधें जळ संचरे । 
बोलेवांचून न शिरे । 
झाडांमधें केलीं आळीं । 
कित्येक झाडे अंतराळीं । 
भूमीपासून वेगळीं जालीं । 
निराळींच बळावली । 
देवाकरितां चालती झाडें । 
नीटचि आहे कुवाडें । 
झाडापासून झाडें होती । 
मुळानें भेदिली जगती । 
2७५३ झाडे खातपाणी । 
झाडे शब्दमथनीं । 
५५७५, तितुकें आधींच जालें । 
समजले । 


१] 
४0 (Marathi)_ 


Section_ 


पाहों जातां आकळेना । 
उदंडपणें । 
उदंडचि येकला पडिला । 
गल्बला सोसवेना । 
फुटी असोन स्थिति येकली । 
प्राणीमात्रीं । 
कोरडेपणें हें वावरे। 
कांहीं केल्यां । १०। 
झाडे धांवती निराळीं। 

उडोन जाती ।९९। 
परी तें नाहींत वाळली । 

जेथतेथें ।९२। 
देव नस्तां होती लांकडे । 

सर्वथा नव्हे । १३। 
तेहि अंतरीक्ष जाती । 

कदापि नाहीं । १४। 
घालून पाळिलीं प्रतिदिनी । 

विचार घेती । १५। 
मग कल्पकल्पून बोलिलें । 

सकळ कांहीं ।१६। 


I9_I_ Front 


५७८ + श्रीदासबोध * [समास ५ 
समजलें तरी उमजेना । उमजलें तरी सम॑जेना। 
प्रत्ययेविण अनुमानेना । सकळ कांहीं । १७। 
सर्वत्रांचा बडिल कोण । हेचि पाहावी वोळखण । 
भेटे आपणास आपण । जगदांतरें ।१८। 
अंतरनिष्ठांची उंच कोटी । बाहेरमुऱद्याची संगती खोटी । 
मूर्ख काये समजेल गोष्टी । शाहाणे जाणती ।१९। 
अंतरे राखतां राजी । भलत्यास भलताच नवाजी । 
अंतरे न राखतां भाजी । मिळणार नाहीं ।२०। 
ऐसें वर्तते प्रत्यक्ष । अलक्षी लावावें लक्ष। 
दक्षास भेटतां दक्ष । समाधान होतें । २१। 
मनास मिळतां मन । पाहोन येती निरंजन। 
चंचळचक्र उलंघून । पैलाड जाती ।२२। 
येकदा जाऊन पाहोन आले । मग तें सन्निध देखिले । 
चर्मचक्षीं लक्षिलें । न वचे कदा । २३। 
नाना शरीरी चंचळ । अखंड करी चळवळ । 
परब्रह्म तें निश्चळ । सर्वा ठाई ।२४। 
चंचळ धांवे येकीकडे । वोस पडे दुसरेकडे । 
चंचळ पुरे सर्वांकडे । हें तो घडेना ।२५। 
चंचळ च॑ंचळास पुरेना । आवधें चंचळ विवरेना । 
निश्चळ अपार अनुमाना । कैसें येतें ।२६। 
गगनीं चालिली हवावी । कैसी पावेल पार पदवी । 
जातां मधेचि विझावी । हा स्वभावचि तिचा । २७। 
मनोधर्म येकदेशी । कैसा आकळिल वस्तुसी । 
निर्गुण सांडून अपेसी । सर्व ब्रह्म म्हणे । २८। 
नाहीं सारासारविचार । तेथें अवघा अंधकार । 
खरे सांडून खोटे पोर । नेणतें घेतें ।२९। 
I780 Dasbodh (Marathi)_Section_I9- Lhe 


समास ६] * दशक १५* ५७९ 
७००५ BRB WE odes त वक. 24 


ब्रह्मांडाचे माहाकारण । तेथून हें पंचीकर्ण। 


माहावाक्याचें विवर्ण । वेगळें असे ।३०। 
महत्तत्त् महद्धूत । तोचि जाणावा भगवंत । 
उपासना हे समाप्त । येथून जाली ।३१। 
कर्म उपासना आणि ज्ञान । त्रिकांड वेद हें प्रमाण । 
ज्ञानाचे होतें विज्ञान । परब्रह्मी ।३२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चंचळ लक्षण निरूपणनास” 
समास पाचवा समाप्त, 


ala] 
दशक १५ : समास & 
चातुर्यीविवरण 
॥ श्रीराम ॥ 
पीतापासून कृष्ण जालें । भूमंडळीं विस्तारले । 
तेणेंविण उमजले । हें तों घडेना । १। 
आहे तरी स्वल्प लक्षण । सर्वत्रांची सांठवण । 
अद्धम आणी उत्तम गुण । तेथेंचि असती । २। 
महीसुत सरसाविला । सरसाऊन द्विधा केला । 
उभयेता मिळोन चालिला । कार्येभाग । ३। 
स्वेतास्वेतास गांठी पडतां । मधें कृष्ण मिश्रित होतां । 
इहलोकसार्थकता । होत आहे । ४ । 
विवरतां याचा विचार । मूर्ख तोचि होये चतुर । 
सद्यप्रचित साक्षात्कार । परलोकींचा । ५। 
सकळांस जें मान्य । तेचि होतसे सामान्य । 
सामान्यास अनन्य । होईजेत नाहीं । ६। 


!780 Dasbodh (Marathi)_Section_I9_2_Front 


उत्तम मध्यम कनिष्ठ रेखा । कान, गुप्त रेखा । 


चत्वार अनुभव सारिखा । होत नाही । ७ । 
चौदा पीड्यांचे पवाडे । सांगती ते शाहाणे की वेडे । 
ऐकत्यानें घडे किं न घडे । ऐसें पाहावें ।८। 
रेखा तितुकी पुसोन जाते । प्रत्यक्ष प्रत्यया येतें। 
डोळेझांकणी करावी ते । कायेनिमित्य । ९। 
बहुतांचे बोली लागलें । तें प्राणी अनुमानीं बुडाले । 
मुख्य निश्चये चुकले । प्रत्ययाचा ।१०। 
उदंडाचें उदंड ऐकावें । परी तें प्रत्ययें पाहावे । 
खरेंखोटे निवडावें । अंतर्यामी ।११। 
कोणासी नव्हे म्हणों नये । समजावे अपाये उपाये। 
प्रत्यये घ्यावा बहुत काये । बोलोनियां ।१२। 
माणुस हेंकाड आणी कच्चें । मान्य करावें तयाचें । 
येणें प्रकारें बहुतांचें । अंतर राखावें ।१३। 
अंतरीं पीळ पेच वळसा । तोचि वाढवी बहुवसा। 
तरी मग शाहाणा कैसा । निवऊ नेणे ।९४। 
वेडे करावें शाहाणें । तरीच जिणें श्लाघ्यवाणें । 
उगेंच वादांग वाढविणें । हें मूर्खपण ।१५। 
मिळोन जाऊन मेळवावें । पडी घेऊन उल्थावें । 
कांहींच कळों नेदावें । विवेकबळें । १६। 
दुसऱ्याचे चालणीं चालावें । दुसऱ्याचे बोलणीं बोलावें । 
दुसऱ्याचे मनोगतें जावें । मिळोनियां । १७। 
जो दुसऱ्याच्या हितावरी । तो विपट कहिंच न करी । 
मानत मानत विवरी । अंतर तयाचें ।१८। 
आधीं अंतर हातीं घ्यावें । मग हळुहळु उकलावें । 
नाना उपायें यावें । परलोकासी ।१९। 


पा ack 
I780 Dasbodh (Marathi)_Section-! 9_2-B 


समास ६] * दशक १५% ५८१ 
PE स्का स्का 


हेंकाडास हेंकाड मिळाला 
कळहो उठतां चातुर्याला 
उगीच करिती बडबड 
परस्थळ साधणें जड 
ध्रके चपेटे सोसावे 
प्रस्तावोन परावे 
प्रसंग जाणोनि बोलावें 
लीनता धरून जावें 
कुग्रामें अथवा नगरें 
भ्रिक्षामिसें लहानथोरें 
बहुतीं कांहीं तरी सांपडे 
उगेच बैसतां कांहींच न घडे 
सावधपणें सर्व जाणावें 
जाऊं ये तिकडे जावें 
नाना जिनसपाठांतरें 
लेहोन देतां परोपकारे 
जैसें जयास पाहिजे 
तरी मग श्रेष्ठचि होईजे 
भूमंडळीं सकळांस मान्य 
कित्येक लोक अनन्य 
ऐसीं चातुर्याची लक्षणें 
मग तयास काये उणें 


। तेथें गल्बलाचि जाला । 


। ठाव कैंचा ।२०। 
। परी करून दाखविणें हें अवघड । 
। कठिण आहे । २१। 
। नीच शब्द साहात जावे । 
। आपले होती ।२२। 
। जाणपण कांहींच न घ्यावें । 
। जेथतेथें ।२३। 
। पाहावी घरांची घरें। 
। परीक्षून सोडावी ।२४। 
। विचक्षण लोकी मित्री घडे । 
। फिरणे विवरणं ।२५। 
। वर्तमान आधींच घ्यावें । 
। विवेकेंसहित ।२६। 
। निवती सकळांची अंतरें । 
। सीमा सांडावी । २७। 
। तैसें तयास दीजे। 
। सकळां मान्ये ।२८। 
। तो म्हणों नये सामान्य । 
। तया पुरुषासी ।२९। 
। चातुर्ये दिग्विजये करणें । 
। जेथतेथें ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चातुर्यविवरणनाम' 
समास सहावा समाप्त. 


जज 


दशक १५: समास ७ 


अधोर्धनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
नाना विकाराचे मूळ । ते हे मूळमायाच केवळ । 
अचंचळीं जे चंचळ । सूक्ष्मरुपें । १। 
मूळमाया जाणीवेची । मुळीच्या मूळ संकल्पाची । 
वोळखी शड्गुणैश्वराची । येणोंचि न्यायें । २। 
प्रकृतिपुरुष शिवशक्ती । आर्धनारीनटेश्वर म्हणती । 
परी ते आवघी जगज्जोती । मूळ त्यासी । ३। 
संकल्पाचे जें चळण । तेचि वायोचें लक्षण। 
वायो आणी त्रिगुण । आणी पंचभूतें । ४। 
पाहातां कोणीयेक वेल । त्याच्या मुळ्या असती खोल । 
पत्रें पुष्पे फळें केवळ । मुळाचपासीं । ५। 
याहिवेगळे नाना रंग । आकार विकार तरंग। 
नाना स्वाद अंतरंग । मुळामध्यें । ६। 


तेंचि मूळ फोडून पाहातां । कांहींच नाहीं वाटे आतां । 


पुढें वाढतां वाढतां । दिसों लागे । ७ । 
कड्यावरी वेल निघाला । अधोमुखें बळे चालिला । 
फांपावोन पुढें आला । भूमंडळीं । ८ । 


। 
। 
। 
। 
तैसी मूळमाया जाण । पंचभूते आणी त्रिगुण । 
। 
। 
। 


मुळीं आहेत हें प्रमाण । प्रत्ययें जाणावें । ९ । 
अखंड वेल पुढें वाढला । नाना विकारीं शोभला। 
विकारांचा विकार जाला । असंभाव्य । १०। 


दशक 
स फहफ$5- ५४३ 


फडगरें फुटलीं 

मात अग्रे चालिलीं 
फळे तीं पडती 

ऐसी होती आणी जाती 
येके वेलचि वाळले 
ऐसे आले आणी गेले 
पाने झडती आणि फुटती 
मध्यें जीव हे जगती 
अवघा वेलचि कर्पतो 
ऐसा अवघा विचार जो तो 
मूढ खाणोन काढिले 
तरी मग वाढणेचि राहिलें 
मुळीं बीज सेवटी बीज 
ऐसा हा स्वभाव सहज 
मुढामधील ज्या गोष्टी 
जेथील अंश तेथें कष्टी 
जातो येतो पुन्हां जातो 
पतु आत्मज्ञानी जो तो 
१. ऐसें जरी म्हणावें 
चि परी ठावें 
तेणेंसींच कार्यभाग करिती 
ते काये करिती 
विषयभोग तेणेंचि घडे 
वु oS पवाडे 
अंतर 

दाचे विकार 


नाना कची जुंबाडे वाढली । 


। 
। सृष्टीमधें ।१९। 
। सवेंचि आणीक निघती । 

। सर्वकाळ ।१२। 

। पुन्हां तेथेचि फुटले । 

। कितीयेक ।१३। 

। पुष्पे फळे तेणेंचि रीति । 

। असंभाव्य । १४। 
। मूळापासून पुन्हां होतो । 

। प्रत्यक्ष जाणावा । १५। 
। प्रत्ययेज्ञानें निर्मूळ केले । 

। सकळ कांहीं ।१६। 
। मध्यें जळरूप बीज। 

। विस्तारला । १७। 
। सांगताहे बीजसृष्टी । 

। न होतां जातो । १८। 
। ऐसा प्रत्यावृत्ति करितो । 

। अन्यथा न घडे ।१९। 
। तरी कांहीतरी लागे जाणावें । 

। सकळांस कैंचें ।२०। 
। परंतु तयास नेणती। 

। बापुडे लोक । २१। 
। तेणेविण कांहींच न घडे । 

। ऐसा पाहिजे ।२१। 
। तद्रूपचि जगदांतर । 

। वेगळाले कक 


५८४ + श्रीदासबोध » [समास ७ 
छ वत न्य 4040 sv 
आंगोळीची आंगोळीस वेधना । येकीची येकीस कळेना । 


हात पाये अवेव नाना 
अवेवाचें अवेव नेणे 
परांतर याकारणें 


येकाचि उदकें सकळ वनस्पती । नाना अग्रे भेद दिसती । 


खुडिलीं तितुकींच सुकती 
येणेचि न्यायें भेद जाला 
जाणपणें आत्मयाला 
आत्मत्वी भेद दिसे 
तरी जाणतचि असे 
देखोन ऐकोन जाणती 
धूर्त ते अवधेंच समजती 


जो बहुतांचे पाळण करी । तो बहुतांचें अंतर विवरी । 


धूर्तपणें ठाऊकें करी 
आधीं मनोगत पाहाती 
प्राणीमात्र येणें रिती 
स्मरणामागें विस्मरण 
आपलें ठेवणें आपण 
आपलेच आपणा स्मरेना 
उठती अनंत कल्पना 
ऐसें हें चंचळ चक्र 
जाला रंक अथवा शक्र 
स्मरण म्हणिजे देव 
स्मरणविस्मरणें मानव 
म्हणोनि देवी आणि दानवी 
प्रचित मानसीं आणावी 


। येणेंचि न्याये । २४। 
। मा तो परांचें काये जाणे। 

। जाणवेना ।२५। 
। येर ते टवटवीत ।२६। 
। कळेना येकाचें येकाला । 

। भेद नाहीं । २७। 
। देहप्रकृतीकरितां भासे । 

। बहुतेक ।२८। 
। शाहाणे अंतर परीक्षिती । 

। गुप्तरूपें । २९। 
। सकळ कांहीं ।३०। 
। मग विश्वास धरिती। 

। वर्तताहे ।३९। 
। रोकडी प्रचित प्रमाण। 

। चुकताहे ।३२। 
। बोलिलें तें आठवेना। 

। ठाउक्या कैंच्या ।३३। 
। कांहीं नीट कांहीं वक्र । 

। तरी स्मरणास्मरणें । ३४। 
। विस्मरण म्हणिजे दानव । 

। वर्तती आतां ।३५। 


। संपत्ति द्विधा जाणावी । 
। विवेकेंसहित ।३६। 


समास ८] * दशक १५* ५८५ 


विवेकें विवेक जाणावा । आत्म्याने आत्मा वोळखावा । 


नेत्रै नेत्रचि पाहावा । दर्पणींचा ।३७। 
स्थूळे स्थूळ खाजवावें । सूक्ष्में सूक्ष्म समजावें । 
खुणेनें खुणेसी बाणावें । अतर्यामीं ।३८। 
विचारें जाणावा विचार । अंतरे जाणावें अंतर । 
अंतरे जाणावें परांतर । होउनियां ।३९। 
स्मरणामाजी विस्मरण । हेचि भेदाचे लक्षण। 
येकदेसी परिपूर्ण । होत नाहीं ।४०। 
पुढे सिके मागें विसरे । पुढें उजेडे मागें अंधारें । 
पुढें स्मरे मागें विस्मरे । सकळ कांहीं ।४१। 
तुर्या जाणावी स्मरण । सुषुप्ति जाणावी विस्मरण । 
उभयेता शरीरीं जाण । वर्तती आतां ।४२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अधोर्धनिरूपणनाम 
समास सातवा समाप्त. 


ala] 
दशक १५ : समास ८ 
सूक्ष्मजीवनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 

रेणूहून सूक्ष्म किडे । त्यांचें आयुष्य निपटचि थोडें । 
युक्ति बुद्धि तेणेचि पाडे । तयामध्यें । १। 
ऐसे नाना जीव असती । पाहों जातां न दिसती । 
अंतःकर्णपंचकाची स्थिती । तेथेहि आहे । २। 


त्यांपुरतें त्यांचें ज्ञान । विषये इंद्रियें समान। 
सूक्ष्म शरीरें विवरोन । पाहातो कोण । ३। 


५८६ * श्रीदासबोध * [समास ८ 


त्यास मुंगी माहाथोर । नेणों चालिला कुंजर। 
ऐसें 


मुंगीस मुताचा पूर । । ४ । 
तें मुंगीसमान शरीरें । उदंड असती लाहानथोरें। 
समस्तांमध्यें जीवेश्वरे । वस्ति कीजे । ५। 
ऐसिया किड्यांचा संभार । उदंड दाटला विस्तार । 
अत्यंत साक्षपी जो नर । तो विवरोन पाहे । ६। 
नाना नक्षत्री नाना किडे । त्यांस भासती पर्वतायेवढे । 
आयुष्यहि तेणेचि पाडे । उदंड वाटे । ७ । 
पक्षायेवढे लाहान नाहीं । पक्षायेवढे थोर नाहीं। 
सर्प आणि मछ पाहीं । येणेंचि पाडे । ८ । 
मुंगीपासून थोरथोरें । चढती वाढती शरीरें। 
त्यांची निर्धारितां अंतरें । कळों येती । ९ । 


नाना वर्ण नाना रंग । नाना जीवनाचे तरंग । 
येक सुरंग येक विरंग । किती म्हणौनि सांगावे । १०। 
येकें सकुमारें येके कठोरें । निर्माण केलीं जगदेश्वरे । 


सुवर्णासारिखीं शरीरें । दैदिप्यमानें ।११। 
शरीरभेदे आहारभेदें । वाचाभेदे गुणभेदे । 
अंतरी वसिजे अभेदें । येकरूपें ।१२। 
येक त्रासकें येक मारकें । पाहों जातां नाना कौतुकें । 
कितीयेक आमोलिकें । सृष्टीमध्यें ।१३। 
ऐसीं अवघी विवरोन पाहे । ऐसा प्राणी कोण आहे । 
आपल्यापुरते जाणोन राहे । किंचितमात्र । १४। 
नवखंड हे वसुंधरा । सप्तसागरांचा फेरा । 
ब्रह्मांडाबाहेरील नीरा । कोण पाहे । १५। 


त्या नीरामध्यै जीव असती । पाहों जातां असंख्याती । 
त्या विशाळ जीवांची स्थिती । कोण जाणे । १६। 


समास ८] 


जेथें जीवन तेथें जीव 
पाहातां याचा अभिप्राव 

पृथ्वीगर्भी नाना नीरें 
नाना जिनस लाहानथोरें 
येक प्राणी अंतरिक्ष असती 
वरीच्यावरी उडोन जाती 
नाना खेचरें आणि भूचरें 
चौय्यासि योनीप्रकारें 
उष्ण तेज वेगळे करूनी 
कल्पनेपासुनी होती प्राणी 
येक नाना सामर्थ्ये केले 
येक शब्दासरिसे पावले 
येक देह बाजीगरीचे 
येक देह देवतांचे 
येक क्रोधापासून जाले 
येक उश्रापें पावले 
ऐसें भगवंताचें करणें 
विचित्र मायेच्या गुणें 
नाना अवघड करणी केली 
विचित्र कळा समजली 
थोडे बहुत समजलें 
प्राणी उगेंच गर्वे गेलें 
ज्ञानी येक अंतरात्मा 
त्याचा कळावया महिमा 
सप्तकंचुक ब्रह्मांड 
त्या पिंडामधें उदंड 


* दशक १५* 


५८७ 


। हा उत्पत्तीचा स्वभाव । 


। उदंड असे । १७। 
। त्या नीरामध्यें शरीरें। 

। कोण जाणे ।१८। 
। तेंही नाहीं देखिली क्षिती । 

। पक्ष फुटल्यानंतरें ।१९। 
। नाना वनचरें आणि जळचरें । 

। कोण जाणे ।२०। 
। जेथें तेथें जीवयोनी । 

। कोण जाणे ।२१। 
। येक इच्छेपासून जाले । 

। आपदेह ।२२। 
। येक देह वोडंबरीचे । 

। नाना प्रकारें ।२३। 
। येक तपापासून जन्मले । 

। पूर्वदेह ।२४। 
। किती म्हणौन सांगणें । 

। होत जातें । २५। 
। कोणीं देखिली ना ऐकिली । 

। पाहिजे सर्वे ।२६। 
। पोटापुरती विद्या सिकलें। 

। मी ज्ञाता म्हणौनी ।२७। 
। सर्वांमधें सर्वात्मा । 

। बुद्धि कैंची ।२८। 
। त्यांत सप्तकंचुक पिंड । 

। प्राणी असती ।२९। 


५८८ * श्रीदासबोध * 


[समास ८ 
आपल्या देहांतील न कळे । मा तें अवघें कैंचें कळे । 
लोक होती उतावळे । अल्पज्ञानें । ३०। 
अनुरेणाएसे जिनस । त्यांचे आम्ही विराट पुरुष । 
आमचें उदंडचि आयुष्य । त्यांच्या हिसेबें ।३१। 
त्यांच्या रिती त्यांचे दंडक । वर्तायाचे असती अनेक । 
जाणे सर्वहि कौतुक । ऐसा कैंचा ।३२। 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
धन्य परमेश्वराची करणी । अनुमानेना अंतःकरणी । 
उगीच अहंता पापिणी । वेढा लावी 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


। ३३। 
अहंता सांडून विवरणें । कित्येक देवाचें करणें । 
पाहातां मनुष्याचे जिणें । थोडे आहे । ३४। 
थोडें जिणें अर्धपुडी काया । गर्व करिती रडाया। 
शरीर आवधें पडाया । वेळ नाहीं ।३५। 
कुश्चील ठाई जन्मले । आणि कुश्षीळ रसेचि वाढलें । 
यास म्हणती थोरले । कोण्या हिसेबें ।३६। 
कुश्चीळ आणि क्षणभंगुर । अखंड वेथा चिंतातुर । 
लोक उगेच म्हणती थोर । बेडपणें ।३७। 


काया माया दों दिसांची । आदिअंती अवघी ची ची । 
झांकातापा करून उगीचि । थोरीव दाविती ।३८। 


झांकिलें तरी उपंढर पडे । दुर्गधी सुटे जिकडे तिकडे । 
जो कोणी विवेकें पवाडे । तोचि धन्य ।३९। 


उगेच कायसा तंडावें । मोडा अहंतेचे पुंडावे । 
विवेकें देवास धुंडावें । हें उत्तमोत्तम ।४०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सूक्ष्मजीवनिरूपणनाम” 
समास आठवा समाप्त, 


mia 


दशक १५ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 
खाणीचे प्राणी असती । अवधे उदकेंचि वाढती । 
होती आणी जाती । असंख्यात । १ । 
तत्वांचे शरीर जालें । अंतरात्म्यासगट वळले । 
त्यांचे मूळ जों शोधिले । तों उदकरूप । २। 
शरीरें । पीळपीळों झिरपती नीरे । 
उप्रये रेते येकत्रें । मिसळती रक्तीं । ३। 
अन्नरस देहरस । रक्तरेतें बांधे मूस। 
सवये सावकास । वाढों लागे । ४ । 
वाढतां वाढतां वाढलें । कोमळाचें कठीण जालें । 
पुढें उदक पैसावलें । नाना अवेवीं । ५ । 
संपूर्ण होतां बाहेरी पडे । भूमीस पडतां मग तें रडे । 
अवध्याचें अवधेंच घडे । ऐसें आहे । ६। 
कुडी वाढे कुबुद्धि वाढे । मुळापासून अवधेंचि घडे । 
अवघेचि मोडे आणि वाढे । देखतदेखतां । ७ । 
पुढें अवधियांचें शरीर । दिवसेंदिवस जालें थोर । 
सुषषों लागला विचार । कांहीं कांहीं डे. 
फळामधें बीज आलें । तेणें न्यायें तेथें जाले । 
ऐकतां देखतां उमजलें । सकळ कांहीं । ९ । 


कु उदकें अंकुरती । उदक नस्तां उडोन जाती । 
ठाई उदक माती । होतां बरें ।१०। 


५९० * श्रीदासबोध * [समास ९ 
rT] 


दोहिंमधें असतां बीज । भिजोन अंकुर सहज। 


वाढतां वाढतां पुढें रीझ । उदंड आहे । ११। 
इकडे मुळ्या धावा घेती । तिकडे अग्रें हेलावती । 
मुळे अग्र द्विधा होती । बीजापासून ।१२। 
मुळ्या चालिल्या पाताळी । अग्रे धांवती अंतराळीं। 
नाना पत्री पुष्पी फळी । लगडली झाडें ।१३। 
फळांवडिल सुमनें । सुमनांवडिल पानें । 
पानांवडिल अनुसंधानें । काष्ठे आवघी । १४। 
काष्ठांवडिल मुळ्या बारिक । मुब्ठयांबडिल तें उदक । 
उदक आळोन कौतुक । भूमंडळाचें ।१५। 
याची ऐसी आहे प्रचिती । तेव्हां सकळांवडिल जगती । 
जगतीवडिल मूर्ती । आपोनारायेणाची ।१६। 
तयावडिल अग्निदेव । अग्नीवडिल वायेदेव । 
वायेदेवावडिल स्वभाव । अंतरात्म्याचा ।१७। 
सकळांबडिल अंतरात्मा । त्यासि नेणे तो दुरात्मा । 
दुरात्मा म्हणिजे दुरी आत्मा । अंतरला तया ।९८। 
जवळी असोन चुकले । प्रत्ययास नाहीं सोकले । 
उगेंचि आलें आणी गेलें । देवाचकरितां । १९। 
म्हणौन सकव्ठांवडिल देव । त्यासी होतां अनन्यभाव । 
मग हे प्रकृतीचा स्वभाव । पालटों लागे । २०। 
करी आपुला व्यासंग । कदापि नव्हे ध्यानभंग । 
बोलणें चालणें बेंग । पडोंच नेदी ।२१ । 
जें वडिली निर्माण केलें । ते पाहिजे पाहिलें। 
काये काये वडिली केलें । किती पाहावें । २२। 


तो वडिल जेथें चेतला । तोचि भाग्यपुरुष जाला । 
अल्प चेतनें तयाला । अल्पभाग्य ।२३। 


हेग. य बल... 


तया नारायेणाला मनीं । अखंड आठवावें ध्यानीं । 


मग ते लक्ष्मी तयापासुनी । जाईल कोठे ।२४। 
नारायेण असे विश्वी । त्याची पूजा करीत जावी । 
याकारणें तोषवावी । कोणीतरी काया ।२५। 
उपासना शोधून पाहिली । तों ते विश्वपाळिती जाली । 
न कळे लीळा परीक्षिली । न वचे कोणा । २६। 
देवाची लीळा देवेंबिण । आणीक दुसरा पाहे कोण । 
पाहाणें तितुकें आपण । देवचि असे ।२७। 
उपासना सकळां ठाई । आत्माराम कोठे नाहीं। 
याकारणें ठाई ठाई । रामे आटोपिलें । २८। 
ऐसी माझी उपासना । आणितां नये अनुमाना । 
नेऊन घाली निरंजना । पैलिकडे । २९। 
देवाकरितां कर्मे चालती । देवाकरितां उपासक होती । 
देवाकरितां ज्ञानी असती । कितियेक ।३०। 
नाना शास्त्रे नाना मतें । देवचि बोलिला समस्तें। 
नेमकांनेमक वेस्तावेस्तें । कर्मानुसार ।३९। 
देवास अवघें लागे करावें । त्यांत घेऊं ये तितुकें घ्यावें । 
अधिकारासारिखें चालावे । म्हणिजे बरें ।३२। 
आवाहन विसर्जन । ऐसेंचि बोलिलें विधान । 
पूर्वपक्ष जाला येथून । सिद्धांत पुढें ।३३। 
वेदांत सिद्धांत धादांत । प्रचित प्रमाण नेमस्त । 
पंचिकर्ण सांडून हित । वाक्यार्थ पाहावा ।३४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'पिंडोत्पत्तीनाम” 
समास नववा समाप्त. 
पण 


दशक ९५ : समास १० 
सिद्धान्तनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
गगनीं अवोचि होत जातें । गगनाऐसें तगेना तें। 
निश्चळीं चंचळ नाना तें । येणेंचि न्यायें । १। 
अंधार दाटला बढें । वाटे गगन जालें काळें । 
रविकिर्णे तें पिवळे । सवेंचि वाटे । २। 
उदंड हिंव जेव्हां पडिले । गमे गगन थंड जालें। 
उष्ण झळेनें वाळले । ऐसें वाटे । ३। 


ऐसें जें कांहीं वाटले । तें तें जाले आणि गेलें । 
आकाशासारिखें तगलें । हें तों घडेना 


। ४ । 
उत्तम जाणीवेचा जिनस । समजोन पाहे सावकास । 
निराभास तें आकाश । भास मिथ्या । ५। 
उदक पसरे वायो पसरे । आत्मा अत्यंतचि पसरे । 
तत्त्वे तत्व अवघेचि पसरे । अंतर्यामी । ६। 
चळतें आणि चळेना तें । अंतरी अवधेंच कब्ठतें। 
विवरणेंचि निवळतें । प्राणीमात्रासी । ७। 
विवरतां विवरतां शेवटीं । निवृत्तिपदीं अखंड भेटी । 
जालियानें तुटी । होणार नाहीं । ८ । 
जेथें ज्ञानाचें होतें विज्ञान । आणि मनाचें होतें उन्मन । 
तत्त्वनिर्शनीं अनन्य । विवेकें होतें । ९। 


बडिलांस शोधून पाहिलें । तों चंचळाचें निश्चळ जालें । 
देवभक्तपण गेलें । तये ठाईं ।१०। 


समास १० ] * दशक १५* ५९३ 


ठाव म्हणतां पदार्थ नाहीं । पदार्थमात्र मुळीं नाहीं । 


जैसें तैसें बोलों कांहीं 
अज्ञानशक्ति निरसली 


वृत्तिसुन्यें कैसी जाली 
मुख्य शक्तिपात तो ऐसा 
निबांतीं निवांत कैसा 
चंचळाचीं विकार बालटें 
चंचळ निश्चळ घनवटे 
माहावाक्याचा विचारु 
दैवीकृपेचा जो नरु 
संन्यासी म्हणिजे शडन्यासी 
आपली करणी आपणासी 
जगदीश वोळल्यावरी 
आतां असो हें विचारी 
जे जे विचारी समजले 
देहाभिमानी जे उरले 
लक्षी बैसले अलक्ष 
हेतुरूपें अंतरसाक्ष 
आकाश आणि पाताळ 
काढितां दृश्याचे चडळ 
तें तों अखंडचि आहे 
उपाधीनिरासें साहे 
शब्दपर कल्पनेपर 
विचारें पाहावा विचार 
पाहातां पाहातां कळों येतें 
अवघड कैसें बोलावें तें 


कळावया । ११। 
ज्ञानशक्ति मावळली । 
स्थिती पाहा ।१२। 
नाहीं चंचळाचा वळसा । 
निर्विकारी ।१३। 

। तें चंचळचि जेथें आटे । 
हें तों घडेना । ९ ४। 


तेथें संन्याशास अधिकारु । 
तोहि विवरोन पाहे ।१५। 


विचारवंत सर्व संन्यासी । 
निश्चयेंसीं ।९६। 


तेथें कोण अनुमान करी । 


। विचार जाणती । १७। 
ते ते निःसंग होऊन गेले । 
ते देहाभिमान रक्षी । १८। 
उडोन गेला पूर्वपक्ष । 
तोहि मावळला ।१९। 
दोनी नामें अंतराळ। 
अखंड जालें ।२०। 
मन उपाधी लक्षून पाहे । 
शब्द कैसा ।२१। 
मनबुद्धिअगोचर । 
अंतर्यामी ।२२। 


कळलें तितुकें वेर्थ जातें । 
कोण्या प्रकारें ।२३। 


५९४ 


वाक्यार्थवाच्यांश शोधिला 

समजोन बोला 
शाश्वतास शोधीत गेला 
विकार सांडून मिळाला 
दुःस्वप्न उदंड देखिले 
पुन्हां जरी तें आठविलें 
प्रारब्धयोगें देह असे 


विचार अंतरीं बैसे 
बीज अग्नीने भाजले 
ज्ञात्यास तैसें जालें 


विचारें निश्चळ जाली बुद्धि 
पाहातां वडिलांची बुद्धि 
निश्चळास ध्यातो तो निश्चळ 
भूतास ध्यातो तो केवळ 
जो पावला सेवटवरी 
अंतरनिष्ठां बाजीगरी 
मिथ्या ऐसें कळों आलें 
अवघें भयेंचि उडाले 


उपासनेचें उत्तीर्ण व्हावें 


अंतरीं विवेकें उमजावें 


श्रीदासबोध * 


[समास १० 


। अलक्षीं लक्ष्यांश बुडाला । 
। कोणीतरी । २४। 
। तेणें ज्ञानी साच जाला । 
॥ निर्विकारीं । २५। 
। जागें होतां लटिकें जाले । 


। तरी तें मिथ्या ।२६। 
। असे अथवा नासे। 
। चळेना ऐसा ।२७। 
। त्याचें वाढणें खुंटले । 
। वासनाबीज ।२८। 
। बुद्धिपासी कार्यसिद्धि । 
। निश्चळीं गेलीं । २९। 
। चंचळास ध्यातो तो चंचळ। 
। भूत होये ।३०। 
। तयास हें कांहींच न करी । 
। तैसी माया ।३१। 


। विचाराने सदृढ जालें । 
। अकस्मात ।३२। 
। भक्तजनें बाढवावें । 
। सकळ कांहीं ।३३। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सिद्धान्तनिरूपणनाम 
समास दहावा समाप्त. 


als) 


दशक पंधरावा समाप्त 


9० 


दशक सोळावा : सप्ततिन्वयाचा 
दशक १६ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 
धन्य धन्य तो वाल्मीक । ऋषीमाजी पुण्यश्लोक । 
जयाचेन हा त्रिलोक्य । पावन जाला । १ । 
भविष्य आणी शतकोटी । हें तों नाहीं देखिले दृष्टी । 
धांडोळितां सकळ सृष्टि । श्रुत नव्हे । २। 
भविष्याचे येक वचन । कदाचित जालें प्रमाण । 
तरी आश्चिर्य मानिती जन । भूमंडळीचे । ३ । 
नसतां रघुनाथ अवतार । नाहीं पाहिला शास्त्राधार । 
रामकथेचा विस्तार । विस्तारिला जेणें । ४। 
ऐसा जयाचा वाग्विळास । ऐकोनी संतोषला महेश । 
मग विभागिले त्रयलोक्यास । शतकोटी रामायेण ।५। 
ज्याचें कवित्व शंकरें पाहिलें। इतरां न वचे अनुमानलें। 
रामउपासकांसी जालें । परम समाधान । ६। 


ऋषी होते थोर थोर । बहुतीं केला कवित्वविचार । 
परी वाल्मीकासारिखा कवेश्वर । न भूतो न भविष्यति । ७। 
पूर्वी केलीं दुष्ट कर्मे । परी पावन जाला रामनामें । 
नाम जपतां दृढ नेमें । पुण्यें सीमा सांडिली । ८ । 
उफराटे नाम म्हणतां वाचें । पर्वत फुटले पापाचे। 
ध्वज उभारले पुण्याचे । ब्रह्मांडावरुते । ९। 
वाल्मीकें जेथें तप केलें । तें वन पुण्यपावन जालें । 
शुष्क काष्ठीं अंकुर फुटले । तपोबळें जयाच्या । १०। 


५९६ » श्रीदासबोध * [समास १ 
पूर्वी होता वाल्हाकोळी । जीवघातकी भूमंडळीं । 
तोचि वंदिजे सकळीं । विबुधीं आणि ऋषेश्वरीं ।११। 
उपरति आणि अनुताप । तेथें कैंचें उरेल पाप । 
देह्यांततपें पुण्यरूप । दुसरा जन्म जाला ।९२। 
अनुतापे आसन घातलें । देह्याचें वारुळ जालें। 
तेचि नाम पुढें पडिलें । वाल्मीक ऐसें ।१३। 
वारुळास वाल्मीक बोलिजे । म्हणोनि वाल्मीक नाम साजे । 
जयाच्या तीव्र तपें झिजे । हृदय तापसाचें । १४। 
जो तापसांमाजीं श्रेष्ठ । जो कवेश्वरांमधें वरिष्ठ । 
जयाचें बोलणें पष्ट । निश्चयाचें । १५। 
जो निष्ठावंतांचें मंडण । रघुनाथभक्तांचें भूषण । 
ज्याची धारणा असाधारण । साधकां सदृढ करी ।१६। 
धन्य वाल्मीक ऋषेश्वर । समर्थाचा कवेश्वर । 
तयासी माझा नमस्कार । साष्टांगभावें ।१७। 
वाल्मीक ऋषी बोलिला नसता । तरी आम्हांसी कैंची रामकथा । 
म्हणोनियां समर्था । काय म्हणोनी वणविं ।१८। 
रघुनाथकीर्ति प्रगट केली । तेणें तयाची महिमा वाढली । 
भक्तमंडळी सुखी जाली । श्रवणमत्रे ।१९। 
आपुला काळ सार्थक केला । रघुनाथकीर्तीमधें बुडाला । 
भूमंडळीं उधरिला । बहुत लोक ।२०। 
रघुनाथभक्त थोर थोर । महिमा जयांचा अपार । 
त्या समस्तांचा किंकर । रामदास म्हणे । २१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वाल्मीकिस्तवननाम" 
समास पहिला समाप्त, 


95 


दशक १६ : समास २ 
सूर्यस्तवन 


॥ श्रीराम ॥ 


धन्य धन्य हा सूर्यवौंश । सकळ वौंशामधें विशेष । 
मार्तडमंडळाचा प्रकाश । फांकला भूमंडळीं । १। 


सोमाआंगी आहे लांछन । पक्षा येका होय क्षीण । 


रविकिर्ण फांकतां आपण । कळाहीन होये । २। 
याकारणें सूर्यापुढे । दुसरी साम्यता न घडे। 
जयाच्या प्रकाशें उजेडे । प्राणीमात्रांसी । ३। 
नाना धर्म नाना कर्मे । उत्तमें मध्यमें अधमें। 
सुगमें दुर्गमें नित्य नेमें । सृष्टीमधें चालती । ४ । 
वेदशाख्रें आणी पुराणें । मंत्र यंत्र नाना साधनें । 
संध्या स्नान पूजाविधानें । सूर्येविण बापुडीं । ५ । 
नाना योग नाना मतें । पाहों जातां असंख्यातें। 
जाती आपुलाल्या पंथें । सूर्यउदय जालियां । ६। 
प्रपचिक अथवा परमार्थिक । कार्य करणें कोणीयेक । 
दिवसेंविण निरार्थक । सार्थक नव्हे । ७ । 
सूर्याचे अधिष्ठान डोळे । डोळे नसतां सर्व आंधळे । 
याकारणें कांहींच न चले । सूर्येविण । ८ । 


म्हणाल अंध कवित्वें करिती । तरी हेहि सूर्याचीच गती । 
थड जालियां आपुली मती । मग मतिप्रकाश कैंचा। ९ । 


उष्ण प्रकाश तो सूर्याचा । शीत प्रकाश तो चंद्राचा । 
उष्णत्व नस्तां देह्याचा । घात होये । १०। 
याकारणें सूर्येविण । सहसा न चले कारण । 
श्रोते तुम्ही विचक्षण । शोधून पाहा । ११। 


५९८ + श्रीदासबोध * [समास २ 
sR... 0 
हरिहरांच्या अवतारमूर्ती । शिवशक्तीच्या अनंत वेक्ती । 


यापूर्वी होता गभस्ती । आतांहि आहे ।९२। 
जितुके संसारासी आले । तितुके सूर्याखाले वर्तले । 
अंती देहे त्यागून गेले । प्रभाकरादेखतां ।१३। 
चंद्र ऐलीकडे जाला । क्षीरसागरीं मथून काढिला । 
चौदा रत्मांमधें आला । बंधु लक्षुमीचा । १४। 
विश्वचक्षु हा भास्कर । ऐसें जाणती लाहानथोर । 
याकारणें दिवाकर । श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ ।१५। 
अपार नभमार्ग क्रमणें । ऐसेंचि प्रत्यही येणें जाणें । 
या लोकोपकाराकारणें । आज्ञा समर्थाची ।१६। 


दिवस नस्तां अंधकार । सर्वांसी नकळे सारासार । 
दिवसेंविण तश्कर । कां दिवाभीत पक्षी । १७। 
सूर्यापुढे आणिक दुसरें । कोण आणावें सामोरें। 
तेजोरासी निधरिं । उपमेरहित ।१८। 
ऐसा हा सविता सकळांचा । पूर्वज होय रघुनाथाचा। 
अगाध महिमा मानवी वाचा । काये म्हणोनि वर्णावी ।१९। 
रघुनाथवौंश पूर्वापर । येकाहूनि येक थोर। 


मज मतिमंदास हा विचार । काये कळे ।२०। 
रघुनाथाचा समुदाव । तेथें गुंतला अंतर्भाव । 
म्हणौनि वर्णतां महत्त्व । वाग्दुर्बळ मी ।२९। 
सकळ दोषाचा परिहार । करितां सूर्यास नमस्कार । 
स्फूर्ति वाढे निरंतर । सूर्यदर्शन घेतां ।२२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'ूर्यस्तवननाम' 
समास दुसरा समाप्त. 
छाए 


दशक १६ : समास ३ 


धन्य धन्य हे वसुमती 
प्राणीमात्र तितुके राहाती 
अंतरीक्ष राहाती जीव 
देहे जड नस्ताँ जीव 
जाळिती पोळिती कुदळिती 
मळ मूत्र तिजवरी करिती 


॥ श्रीराम ॥ 


। इचा महिमा सांगों किती । 
। तिच्या आधारें । 


। तोहि पृथ्वीचा स्वभाव । 
। कैसे तगती । 


। नांगरिती उकरिती खाणती । 
। आणी वमन । 


नासकें कुजकें जर्जर । पृथ्वीविण कैची थार । 


देह्यांतकाळीं 
बरें वाईट सकळ कांहीं 
नाना धातु द्रव्य तेंही 
येकास येक संव्हारिती 
भूमी सांडून जाती 


शरीर । तिजवरी पडे । 


। पृथ्वीविण थार नाहीं । 
। भूमीचे पोटीं । 
। प्राणी भूमीवरी असती । 
। कोणीकडे । 


गड कोठ पुरें पट्टणें । नाना देश कळती अटणें । 
देव दानव मानव राहाणें । पृथ्वीवरी । 


नाना रत्नें हिरे परीस 
गुप्त प्रगट कराव्यास 
मेरुमांदार हिमाचळ 
नाना पक्षी मछ व्याळ 
नाना 
असंभाव्य तुटले कडे 


। नाना धातु द्रव्यांश। 
। पृथ्वीविण नाहीं । 


। नाना अष्टकुळाचळ । 
। भूमंडळीं । 


समुद्रापैलीकडे । भोंवतें आवर्णोदका कडे । 
।१०। 


। भूमंडळाचे 


९ ॥ 


मेरुभोवते कडे कापले 
निबिड लागले 


त्यासत्रिथ लोकालोक 
चंद्राद्रि द्रोणाद्रि मैनाक 
नाना देशीं पाषाणभेद 


तरु 


असंभाव्य कडोसें पडिले । 
नाना जिनसी । १७। 


जेथें सूयाचें फिरे चाक । 


६०० + श्रीदासबोध * [समास ३ 
त्यांमधें गुप्त विवरे । लाहानथोरें अपारे । 
तेथे निबिड अंधकारें । वस्ती कीजे ।१९। 
आवर्णोदक तें अपार । त्याचा कोण जाणे पार। 
उदंड दाटले जळचर । असंभाव्य मोठे ।९२। 
त्या जीवनास आधार पवन । निबिड दाट आणी घन। 
फुटों शकेना जीवन । कोणेकडे । १३। 
त्या प्रभंजनासी आधार । कठीणपणें अहंकार । 
ऐसा त्या भूगोळाचा पार । कोण जाणे । १४। 
नाना पदार्थांच्या खाणी । धातुरलांच्या दाटणी । 
कल्पतरु चिंतामणी । अमृतकुंडे ।१५। 
नाना दीपें नाना खंडे । वसती उद्दसें उदंडे । 
तेथें नाना जीवनाची बंडे । वेगळालीं ।१६। 

। 

। 

| 

। 

। 

। 


नाना विभूति छंद बंद 

बहुरत्त हे वसुंदरा । 
अफाट पडिले सैरावैरा । 
अवघी पृथ्वी फिरोन पाहे । 
दुजी तुळणा न साहे । 
नाना वल्ली नाना पिकें । 
पाहों जातां सारिख्यासारिखें । 


माहां गिरी ।१८। 
नाना जिनसी मृत्तिकाभेद । 
नाना खाणी ।१९। 
ऐसा पदार्थ कैंचा दुसरा । 
जिकडे तिकडे ।२०। 
ऐसा प्राणी कोण आहे। 
धरणीविषीं ।२१। 
देसोदेसी अनेकें 
येकहि नाहीं ।२२। 


समास ४] * दशक १६* ६०१ 


स्वर्ग मृत्य आणी पाताळें 
पाताळलोकीं माहां व्याळें 


नाना वल्ली बीजांची खाणी 


। अपूर्व रचिलीं तीन ताळे । 
। वस्ती कीजे ।२३। 


। ते हे विशाळ धरणी। 


अभिनव कर्त्याची करणी । होऊन गेली । २४। 
गड कोठ नाना नगरें । पुरें पडणें मनोहरें। 


सकळां ठाई जगदेश्वरें 
माहां बळी होऊन गेले 
सामर्थ्ये निराळे राहिले 
असंभाव्य हे जगती 
नाना अवतारपंगती 
सध्यां रोकडे प्रमाण 
नाना प्रकारीचें जीवन 
कित्तेक भूमी माझी म्हणती 
कित्तेक काळ होतां जगती 
ऐसा पृथ्वीचा महिमा 
ब्रह्मादिकांपासुनी आम्हां 


। वस्ती कीजे ।२५। 
। पृथ्वीवरी चौताळले । 
। हें तों घडेना ।२६। 
। जीव कितीयेक जाती। 
। भूमंडळावरी ।२७। 
। कांहीं करावा नलगे अनुमान । 
। पृथ्वीचेनि आधारें ।२८। 
। सेवटीं आपणचि मरोन जाती । 
। जैसी तैसी । २९। 


। दुसरी काये द्यावी उपमा । 
। आश्रयोचि आहे ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'प्रथ्वीस्तवननाम 
समास तिसरा समाप्त. 


mia 


दशक ९६ : समास ४ 


आपनिरूपण 


आतां सकळांचे जन्मस्थान 
जयास आपोनारायेण 


॥ श्रीराम ॥ 


। सकळ जीवांचे जीवन । 
। ऐसें बोलिजे । १। 


६०२ 


पृथ्वीस आधार आवर्णोदक 
नाना मेघीचें मेघोदक 
नाना नद्या नाना देसी 
लाहानथोर पुण्यरासी 
नद्या पर्वतीहून कोसळल्या 
धबाबां खळाळां चालिल्या 
कूप बावी सरोवरें 
निर्मळें उचंबळती नीरें 
गायेमुखें पाट जाती 
नाना झच्या झिरपती 
डुरे विहीरे पाझर 
ऐसे उदकाचे प्रकार 
जितुके गिरी तितुक्या धारा 
पाभळ वाहाळा अपारा 
भूमंडळीचें जळ आघवे 
नाना कारंजी आणावें 
डोहो डवंकें खबाडीं टांकीं 
नाना जळे नाना लोकीं 
तीर्थे येकाहून येक 
अगाध महिमा शास्त्रकारक 
नाना तीर्थांचीं पुण्योदकें 
तैसींच नाना उष्णोदकें 
नाना वल्लीमधें जीवन 
नाना कंदीं मुळीं जीवन 


* श्रीदासबोध + 


[समास i, 

। सप्तसिंधूचें सिंधोदक । 

। भूमंडळीं चालिलें । २। 

। वाहात मिळाल्या सागरासी । 

। अगाध महिमे । ३। 
नाना सांकडीमधें रिचवल्या । 
असंभाव्य । ४ । 
उदंड तळीं थोरथोरें। 
नाना देसी । ५। 
नाना कालवे वाहाती । 


। 
। 

। 

। 

। 

। झरती नीरें । ६। 
। पर्वत फुटोन वाहे नीर। 

। भूमंडळीं । ७ । 
। कोंसळती भयंकरा । 

। उकळ्या सांडिती । ८ । 
। किती म्हणोनी सांगावें । 

। बांधोनी पाणी । ९। 
। नाना गिरिकंदरीं अनेकी । 

। वेगळालीं ।१०। 
। माहांपवित्र पुण्यदायक । 

। बोलोनि गेले । ११। 
। नाना स्थळोस्थळीं सीतळोदकें । 

। ठाई ठाई । १२। 
। नाना फळीं फुलीं जीवन । 

। ।१३। 


गुणकारकें 


समास ४] * दशक १६* ६०३ 
सपत. >... 07] 


सिंधोदकें 
नाना स्थळांतरी उदकें 
नाना युक्षदंडाचे रस 
नाना प्रकारीचे गोरस 
नाना मुक्तफळांचें पाणी 
नाना शस्त्रामधें पाणी 


। विषोदकें पीयूषोदकें । 
। नाना गुणाचीं । १४। 
। नाना फळांचे नाना रस। 
। मद पारा गुळत्र ।१५। 
। नाना रत्नी तळपे पाणी । 
। नाना गुणाचे ।१६। 


शुक्लीत श्रोणीत लाळ मूत्र स्वेद । नाना उदकाचे नाना भेद । 


विवरोन पाहातां विशद 
उदकाचे देह केवळ 


चंद्रमंडळ सूर्यमंडळ 
क्षारसिंधु क्षीरसिंधु 
दधिसिंधु युक्षरससिंधु 
ऐसें उदक विस्तारले 


मधेहि ठाई ठाई उमटले 
जे जे बीजी मिश्रित जालें 
उसामधें गोडीस आलें 
उदकाचें बांधा हें शरीर 
उदकचि उत्पत्तिविस्तार 
उदक तारक उदक मारक 
पाहातां उदकाचा विवेक 
भूमंडळीं धांवे नीर 
धबाबां धबाबां थोर 
ठाई ठाई डोहो तुंबती 
चबाबिती थबाबिती 


। होत जातें । १७। 
। उदकाचेंचि भूमंडळ । 
। उदकाकरितां ।१८। 


। सुरासिंधु आज्यसिंधु । 
। शुद्ध सिंधु उदकाचा । १९। 
। मुळापासून सेवटा आले । 


। ठाई ठाई गुप्त ।२०। 
। तो तो स्वाद घेऊन उठिलें । 
। परम सुंदर । २१। 


। उदकचि पाहिजे तदनंतर । 
। किती म्हणोनि सांगावा ।२२। 


। उदक नाना सौख्यदायेक । 


। अलोलीक आहे ।२३। 
। नाना ध्वनी त्या सुंदर। 
। रिचवती धारा ।२४। ` 


। विशाळ तळीं डबाबिती । 
। कालवे पाट ।२५। 


६०४ + श्रीदासबोध * [समास ५ 
re त त त त त भि 


येकी पालथ्या गंगा वाहाती । उदकें सन्निधचि असती । 


खळाळां झरे वाहाती । भूमीचे पोटीं । २६। 
भूमीगर्भी डोहो भरले । कोण्ही देखिले ना ऐकिले । 
ठाई ठाई झोवीरे जाले । विदुल्यतांचे ।२७। 
पृथ्वीतळीं पाणी भरलें । पृथ्वीमधें पाणी खेळे । 
पृथ्वीबरी प्रगटलें । उदंड पाणी ।२८। 
स्वर्गमृत्यपाताळीं । येक नदी तीन ताळीं। 
मेघोदक अंतराळी । वृष्टी करी ।२९। 
पृथ्वीचे मूळ जीवन । जीवनाचे मूळ दहन। 
दहनाचें मूळ पवन । थोराहून थोर ।३०। 
त्याहून थोर परमेश्वर । महद्धूतांचा विचार । 
त्याहून थोर परात्पर । परब्रह्म जाणावें ।३९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आपनिरूपणनाम 
समास चोथा समाप्त, 


uo 
दशक १७ : समास ५ 
॥ श्रीराम ॥ 
धन्य धन्य हा वैश्वानरु । होये रघुनाथाचा श्वशुरु । 
विश्वव्यापक विश्वंभरु । पिता जानकीचा । १। 
ज्याच्या मुखें भगवंत भोक्ता । जो ऋषीचा फळदाता। 
तमहिमरोगहर्ता । भर्ता विश्वजनाचा । २। 


नाना वर्ण नाना भेद । जीवमात्रांस अभेद । 
अभेद आणी परम शुध । ब्रह्मादिकांसी [ह 


समास ५] 


की ME We Ws EEE FEN: री 
अग्नीकरितां सृष्टी चाले । 
अग्नीकरितां सकळ ज्याले । 
अग्नीने आळलें भूमंडळ 


दीप दीपिका नाना ज्वाळ 
पोटामधें जठराग्नी 
अग्नीकरितां भोजनीं 


। 
। 
। 
। 
अग्नी सर्वांगी व्यापक । 
उष्ण नस्तां सकळ लोक । 
आधीं अग्नी मंद होतो । 
ऐसा हा अनुभव येतो । 
असतां अग्नीचे बळ । 
अग्नी आहे तावत्काळ । 
नाना रस निर्माण जाले । 
माहांरोगी आरोग्य जाले । 
सूर्य सकळांहून विशेष । 
रात्रभागी लोक अग्नीस । 
अंत्यजगृहींचा अग्नी आणिला । 
सकळां गृहीं पवित्र जाला । 
अग्नीहोत्र नाना याग । 
अग्नी त्रुप्त होतां मग । 
देव दानव मानव । 
सकळ जनासी उपाव । 
लग्ने करिती थोर थोर । 
भूमंडळीं यात्रा थोर । 


* दशक १६५ 


६०५ 
अग्नीकरितां लोक धाले । 
लाहानथोर । ४। 
लोकांस राहाव्या जालें स्थळ । 
जेथें तेथें । ५ । 
तेणें क्षुधा लागे जनीं। 
रुची येते । ६। 
उष्णे राहे कोणी येक । 
मरोन जाती । ७ । 
पुढें प्राणी तो नासतो । 
प्राणिमात्रांसी । ८ । 
शत्रु जिके तात्काठ । 
जिणें आहे । ९ । 
अग्नीकरितां निपजले । 
निमिषमात्रें ।१०। 
सूर्याउपरी अग्नीप्रकाश । 
साहें करिती । ११। 
त्यास दोष नाहीं बोलिला । 
वैश्वानरू ।९२। 
अग्नीकरितां होती सांग । 
सुप्रसन्न होतो ।१३। 
अग्नीकरितां चाले सर्व । 
अग्नी आहे । १४। 
नाना दारूचा प्रकार। 
दारूने शोभती । १५। 


६०६ + श्रीदासबोध * [समास ५ 
rrr SSS क” भि 


नाना लोक रोगी होती 
तेणें लोक आरोग्य होती 
ब्राह्मणास तनुमनु 
येतद्विषई अनुमानु 
लोकामधें जठरानळु 
भूगोळाबाहेर आवर्णानळु 
कुपीपासून अग्नी होतो 
काष्ठमंथनी प्रगटतो 


। उष्ण औषधें सेविती। 
। वन्हीकरितां ।१६। 
। सूर्यदेव हुताशनु । 
। कांहींच नाहीं । १७। 


। सागरी आहे वडवानळु । 
। शिवनेत्रीं विदुल्यता ।१८। 
। उंचदर्पणीं अग्नी निघतो । 


अग्नी सकळां ठाई आहे । कठीण घिसणी प्रगट होये । 


आग्यासर्पे दग्ध होये 
अग्नीकरितां नाना उपाये 
विवेकेंविण सकळ होये 
भूमंडळीं लाहानथोर 
अग्नीमुखें परमेश्वर 
ऐसा अग्नीचा महिमा 
उत्तरोत्तर अगाध महिमा 
जीत असतां सुखी करी 
सर्वभक्षकु त्याची थोरी 
सकळ सृष्टीचा संव्हार 
वैश्वानरें पदार्थमात्र 
नाना होम उदंड करिती 
नाना क्षेत्री दीप जळती 


। चकमकेनें ।१९। 
। गिरीकंदरें ।२०। 
। अग्नीकरितां नाना अपाये । 
। निरार्थक । २१। 
। सकळांस वन्हीचा आधार । 
। संतुष्ट होये ।२२। 
। बोलिजे तितुकी उणी उपमा । 
। अग्नीपुरुषाचा । २३। 


। मेल्यां प्रेत भस्म करी। 
। काये म्हणोनी सांगावी । २४। 


। प्रळय करी वैश्वानर । 


। कांहींच उरेना । २५। 
। घरोघरीं वैशदेव चालती । 
। देवापासीं । २६। 


दीपाराधनें निलांजने । देवे बोबाळिजे जने । 


खरे खोटे निबडणें 


। दिव्य होतां । ३% 


समास ६] * दशक १६% ६०७ 


अष्टधा प्रकुर्ती लोक तिन्ही । सकळ व्यापून राहिला वन्ही । 
अगाध महिमा वदनी । किती म्हणोनी बोलावा ।२८। 


च्यारी शृंगे त्रिपदीं जात । दोनी शिरें सप्त हात । 


ऐसा बोलिला शास्त्रार्थ । प्रचितीविण । २९। 
ऐसा वन्ही उष्णमूर्ती । तो मी बोलिलों येथामती । 
्यून्यपूर्ण क्षमा श्रोतीं । केलें पाहिजे ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अग्निनिरूपणनाम” 
समास पाचवा समाप्त. 


पण 
दशक ९७ : समास € 
वायोस्तवननिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 

धन्य धन्य हा वायदेव । याचा विचित्र स्वभाव । 
वायोकरितां सकळ जीव । वर्तती जनीं । १ । 
वायोकरितां श्वासोश्वास । नाना विद्यांचा अभ्यास । 
वायोकरितां शरीरास । चळण घडे । २। 
चळण वळण प्रासारण । निरोधन आणी आकोचन । 
प्राण अपान व्यान उदान । समान वायु । ३। 
नाग कूर्म कर्कश वायो । देवदत्त धनंजयो । 

ऐसे हे वायोचे स्वभावो । उदंड असती । ४। 
वायो ब्रह्मांडी प्रगटला । ब्रह्मांडदेवतांस पुरवला । 
तेथुनी पिंडी प्रगटला । नाना गुणें । ५ । 


स्वर्गलोकी सकळ देव । तैसेचि पुरुषार्थी दानव । 
मृत्यलोकीचे मानव । विख्यात राजे । ६। 


* श्रीदासबोध * 
६०८ 


नल यने ऱ्य ६ 
नरदेही नाना भेदे । अनंत भेदाचीं श्रा 
बनचरें जळचरें आनंदे । क्रीडा करिती ti 
त्या समस्तामध्यें वायु खेळे । खेचरकुळ अवघे चळे 
उठती वन्हीचे उबाळे । वायोकरितां ।८। 
वायो मेधाचें भरण भरी । सवेंच पिटून परतें सारी । 
वायो ऐसा कारबारी । दुसरा नाहीं । ९। 
परी ते आत्मयाची सत्ता । वर्ते शरीरी तत्वता । 
परी व्यापकपणें या समर्था । तुळणा नाहीं 


। १०। 
गिरीहून दाट फौजा । मेघ उठिले लोककाजा | 
गर्जगर्जो तडक विजा । वायोबळें । ११। 
चंद्र सूर्य नक्षत्रमाळा । ग्रहमंडळें मेघमाळा । 
ये ब्रह्मांडी नाना कळा । वायोकरितां ।१२। 
येकवटलें तें निवडेना । कालवले तें वेगळें होयेना । 
तैसें हे बेंचाड नाना । केवी कळे ।१३। 
वायो सुटे सरारां । असंभाव्य पडती गारा। 
वैसे जीव हे नीरा- । सरिसे पड़ती ।१४। 
वायुरूपें कमळकळा । तोचि आधार जळा। 
पणा जळाच्या आधारें भूगोळा । शेषे धरिले FE 
ल पवनाचा आहार । आहारे फुगे शरीर। | 

माहिरा णग घेतला भार । भूमंडळाचा 00 
येवढे चि. शरीर भले । नेणों ब्रह्मांड पालथे घातलें । | 
वाराहें शरीर ववाह राहिलें । बायोचेनी | 


दतीं । पृथ्वी धरिली होती । | 
"ची येवढी शक्ती । वायुबळें i 


समास ६] * दशक १६% ६०९ 


ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 
वायोस्वरूप विचार 
तेतिस कोटी सुरवर 
सिध योगी भारेंभार 
नव कोटी कात्यायणी 
औट कोटी भूतखाणी 
भूते देवतें नाना शक्ती 
नाना जीव नेणों किती 
पिंडी ब्रह्मांडी पुरवला 
सकळां ठाई पुरवला 
ऐसा हा समर्थ पवन 
रघुनाथस्मरणी तनमन 
हनुमंत वायोचा प्रसीध 
म्हणोनी दोघेहि अभेद 
हनुमंतास बोलिजे प्राणनाथ 
प्राणेंविण सकळ वेर्थ 
मागें मृत्य आला हनुमंता 
सकळ देवांस आवस्ता 
देव सकळ मिळोन 
वायो प्रसन्न होऊन 
म्हणोनि प्रतापी थोर 
याचा पुरुषार्थ सुरवर 
देव कारागृहीं होते 
संव्हार करूनी लंकेभोंवतें 


। चौथा आपण जगदेश्वर । 
। विवेकी जाणती ।१९। 


। अठ्यासी सहस्र ऋषेश्रर । 


। वायोकरितां ।२०। 
। छेपन कोटी च्यामुंडिणी । 

। वायोरूपें ।२१। 
। वायोरूप त्यांच्या वेक्ती । 

। भूमंडळीं ।२२। 
। बाहेर कंचुकास गेला । 

। समर्थ वायु ।२३। 
। हनुमंत जयाचा नंदन । 

। हनुमंताचे ।२४। 
। पित्यापुत्रांस नाहीं भेद । 

। पुरुषार्थविषीं ।२५। 
। येणें गुणें हा समर्थ। 

। होत जातें ।२६। 
। तेव्हां वायो रोधला होता । 

। प्राणांत मांडलें ।२७। 
। केलें वायूचें स्तवन। 


। मोकळे केलें ।२८। 
। हनुमंत ईश्वरी अवतार । 
। पाहातचि राहिले ।२९। 
। हनुमंते देखिले अवचितें । 
। विटंबून पाडिलें ।३०। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_20_l_Front 


६१० * श्रीदासबोध * [समास ७ 
02 नाम त जाल NN कक उ त ORD 


उसिणें घेतलें देवांचें । मूळ शोधिलें राक्षसांचें । 


मोठे कौतुक पुछ्यकेताचें । आश्चीर्य वाटे ।३१। 
रावण होता सिंह्यासनावरी । तेथें जाऊन ठोंसरे मारी । 
लंकेमधें निरोध करी । उदक कैचे ।३२। 
देवास आधार वाटला । मोठा पुरुषार्थ देखिला । 
मनामधे रघुनाथाला । करुणा करिती ।३३। 
दैत्य आवघे संव्हारिले । देव तत्काळ सोडिले । 
प्राणीमात्र सुखी जाले । त्रयलोक्यवासी ।३४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'वायोस्तवननिरूपणनाम” 
समास सहावा समाप्त. 


an 
दशव १६ : समास ७ 
॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वीचे मूळ जीवन । जीवनाचें मूळ अग्न । 
अग्नीचे मूळ पवन । मागां निरोपिलें । १। 
आतां ऐका पवनाचें मूळ । तो हा अंतरात्माचि केवळ । 
अत्यंतचि चंचळ । सकळांमधें । २। 
तो येतो जातो दिसेना । स्थिर होऊन बैसेना । 
ज्याचें रूप अनुमानेना । वेदश्रुतींसी । ३ । 
मुळीं मुळींचे स्फूर्ण । तेंचि अंतरात्म्याचें लक्षण । 
जगदेश्वरापासून त्रिगुण । पुढें जाले । ४ । 
त्रिगुणापासून जालीं भूतें । पावली पष्ट दशेतें। 
त्या भूतांचें स्वरूप तें । विवेकें वोळखावे ॥५। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_20_l_Back 


समास ७] * दशक १६% ६११ 
त्यामधें मुख्य आकाश । चौ भूतामधे विशेष । 
याच्या प्रकाशें प्रकाश । सकळ काहीं । ६। 
येक विष्णु महद्धूत । ऐसा भूतांचा संकेत । 
परंतु याची प्रचीत । पाहिली पाहिजे । ७ । 
विस्तारै बोलिलीं भूतें । त्या भूतामधें व्यापक तें । 
विवरोन पाहातां येतें । प्रत्ययासी । ८ । 
आत्मयाच्या चपळपणापुढें । वायो तें किती बापुडे । 
आत्म्याचे चपळपण रोकडें । समजोन पाहावें । ९ । 
आत्म्यावेगळें काम चालेना । आत्मा दिसेना ना आडळेना । 
गुप्तरूपें विचार नाना । पाहोन सोडी ।१०। 
पिंड ब्रह्मांड व्यापून धरिलें । नाना शरीरीं विळासलें । 
विवेकी जनासी भासलें । जगदांतरीं ।११। 
आत्म्याविण देहे चालती । हें तों न घडे कल्पांती । 
अष्टधा प्रकुर्तीच्या वेक्ती । रूपासी आल्या ।१२। 
मुळापासून सेवटबरी । सकळ कांहीं आत्माच करी । 
आत्प्यापैलिकडे निर्विकारी । परब्रह्म तें ।१३। 
आत्मा शरीरीं वर्ततो । इंद्रियेंग्राम चेष्टवितो । 
नाना सुखदुःखें भोगितो । देह्यात्मयोगें । १४। 
सप्तकंचुक हें ब्रह्मांड । त्यामधें सप्तकंचुक पिंड । 
त्या पिंडामधें आत्मा जाड । विवेकें वोळखा । १५। 
शब्द ऐकोन समजतो । समजोन प्रत्योत्तर देतो । 
कठीण मृद सीतोष्ण जाणतो । त्वचेमथें ।१६। 
नेत्री भरोनी पदार्थ पाहाणें । नाना पदार्थ परीक्षणे । 
उंच नीच समजणें । मनामथें । १७। 


॥780 Dasbodh (Marathi)_Section_20_2_Front 


६१२ * श्रीदासबोध » [समास ७ 
क्र्रदृष्ट सौम्यदृष्टी । कपटदृष्टी कृपादृष्टी । 
नाना प्रकारीच्या दृष्टी । भेद जाणे ।१८। 
जिव्हेमधें नाना स्वाद्‌ । निवडूं जाणे भेदाभेद । 
जें जें जाणें तें तें विशद । करुनी बोले । १९। 
उत्तम अन्नाचे परिमळ । नाना सुगंध परिमळ । 
नाना फळांचे परिमळ । प्राणइंद्रियें जाणे । २०। 
जिब्हेने स्वाद घेणें बोलणें पाणीइंद्रिये घेणें देणे । 
पादइंद्रिये येणें जाणें । सर्वकाळ । २१। 
शिस्नइंद्रियें सुरतभोग गुदइंद्रियें मळोत्सर्ग । 
मनेंकरूनी सकळ सांग कल्पून पाहे ।२२। 
ऐसे व्यापार परोपरी त्रिभुवनी येकलाचि करी । 
त्याची वर्णावया थोरी दुसरा नाहीं ।२३। 
त्याविण दुसरा कैचा । जे महिमा सांगावा तयाचा । 


| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
व्याप आटोप आत्मयाचा । 
चौदा विद्या चौसष्टी कळा । 
वेद शास्त्र पुराण जिव्हाळा । 
येहलोकोचा आचार । 
उभय लोकीचा निर्धार । 
नाना मतें नाना भेद । 
नाना निश्चय भेदाभेद । 
मुख्य तत्व विस्तारले । 
येणेकरितां सार्थक जालें । 
लिहिणें वाचणें पाठांतर करणें । 
गाणें वाजवणे नाचणें । 


न भूतो न भविष्यति ।२४। 
धूर्तपणाच्या नाना कळा । 


तेणेंविण कैचा ।२५। 
परलोकी सारासारविचार । 
आत्माच करी ।२६। 
नाना संवाद वेवाद । 
आत्माच करी ।२७। 
तेणें तयास रूप आणिलें । 
सकळ कांहीं ।२८। 
पुसणें सांगणें अर्थ करणें । 
आत्म्याचकरितां । २९। 


I780 Dasbodh (Marathi) Section 20 2 Back 


समास ७] * दशक १६% ६१३ 


नाना सुखें आनंदतो 
देहे धरितो आणी सोडितो 


येकलाचि नाना देहे धरी । येकलाचि नटे परोपरी । 


बट नाट्यकळा कुसरी 
येकलाचि जाला बहुरूपी 


बहुरूपें बहुप्रतापी 
येकलाचि विस्तारला कैसा 
दंपत्येविण कैसा 


स्त्रियांस पाहिजे पुरुष 
ऐसा आवडीचा संतोष 
स्थूळाचें मूळ ते लिंग 
येणें प्रकारें जग 


पुरुषांचा जीव स्त्रियांची जीवी । ऐसी होती उठाठेवी। 


परी या सूक्ष्माची गोवी 
स्थूळाकरितां वाटे भेद 
ऐसें बोलणें निरुध 
बायकोने बायकोस भोगिलें 
बायेकोस अंतरी लागलें 


ख्रीसी पुरुष पुरुषास वधु 
याकारणें सूक्ष्म संवादु 


पुरुषइछेमधें प्रकृती 
प्रकृतीपुरुष बोलती 
पिडावरून ब्रह्मांड पाहावें 


उमजेना तरी उमजावें 


। नाना दुःखें कष्टी होतो । 
। नानाप्रकारे ।३०। 
। त्याविण नाहीं ।३१। 
। बहुरूपी बहुसाक्षपी । 
। आणी लडी ।३२। 
। पाहे बहुविध तमासा। 
। विस्तारला ।३३। 
। पुरुषासी पाहिजे स्रीवेष । 
। परस्परें । ३४। 
। लिंगामधें हे प्रसंग। 
। प्रत्यक्ष चाले ।३५। 
। समजली पाहिजे ।३६। 
। सूक्षमी आवधेचि अभेद । 
। प्रत्यया आलें ।३७। 
। ऐसें नाही कीं घडलें। 
। ध्यान पुरुषाचे ।३८। 
। ऐसा आहे हा समंधु। 
। सुक्ष्मी च आहे ।३९। 


। प्रकृतीमधें पुरुषवेक्ती । 
। येणें न्यायें ।४०। 
। प्रचीतीनें प्रचीतीस घ्यावें । 
। विवरविवरों ।४१। 


६१४ 


* श्रीदासबोध + 


[ sbi 3... ८ 
ee ०4,४०4 वन... 2. 


दैतइछा होते मुळीं 
भूमंडळी आणी मुळीं 
येथें मोठा जाला साक्षेप 
जे प्रकृतीपुरुषाचें रूप 


। तरी ते आली भूमंडळीं । 
।४२। 


। रुजु पाहावें 


। फिटला श्रोतयांचा आक्षेप । 
। निवडोन गेलें 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे महद्धूतनिरूपणनाम” 


समास सातवा समाप्त, 


Ju 
दशक १६ : समास ८ 


नमूं गणपती मंगळमूर्ती 
लोक भजती स्तवन करिती 
नमूं वैखरी वागेश्वरी 
नाना भरोवरी विवरी 
सकळ जनामथें नाम 
श्रम जाउनी विश्राम 
नामाचा महिमा थोर 
परात्पर परमेश्वर 
आत्माराम चहुंकडे 
देहे पडे मृत्य घडे 
जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा 
आत्मा अंतरात्मा सूक्ष्मात्मा 
सकळ मार्ग चालती बोलती 


॥ श्रीराम ॥ 


। जयाचेनि मतिस्फूर्ती । 
। आत्मयाचें । 


। अभ्यांतरी प्रकाश करी । 
। नाना विद्या । 


। रामनाम उत्तमोत्तम । 
। चंद्रमौळी पावला । 
। रूप कैसें उत्तरोत्तर । 
। त्रयलोक्यधर्ता । 
। लोक वावडे जिकडे तिकडे । 
। आत्मयाविण । 
। जगदात्मा विश्वात्मा गुप्तात्मा । 
। देवदानवमानवीं । 
। अवतारपंगतीची गती । 


। ब्रह्मादिक 


।४३। 


९। 


५ । 


६ । 


समास ८ ] * दशक १६* ६१५ 
नादरूप जोतीरूप । साक्षरूप सत्तारूप । 
चैतन्यरूप सस्वरूप । द्रष्टारूप जाणिजे । ८ । 
नरोत्तमु वीरोत्तमु । पुरुषोत्तमु रघोत्तमु । 
सर्वोत्तमु उत्तमोत्तमु । त्रयलोक्यवासी । ९ । 
नाना खटपट आणी चटपट । नाना लटपट आणि झटपट । 
आत्मा नस्तां सर्व सपाट । चहुंकडे ।१०। 
आत्म्याविण वेडे कुडे । आत्म्याविण मडे बापुडे । 
आत्म्याविण थडें रोकडें । शरीराचें ।१९। 
आत्मज्ञानी समजे मनीं । पाहें जनीं आत्मयालागुनी । 
भुवनी अथवा त्रिभुवनी । आत्म्याविणें वोस ।१२। 
परम सुंदर आणि चतुर । जाणे सकळ सारासार। 
आत्म्याविण अंधकार । उभय लोकीं । १३। 
सर्वांगी सिध सावध । नाना भेद नाना वेध। 
नाना खेद आणी आनंद । तेणेंचिकरितां । १४। 
रंक अथवा ब्रह्मादिक । येकचि चालवी अनेक । 
पाहावा नित्यानित्यविवेक । कोण्ही येकें ।१५। 
ज्याचे घरीं पदमिणी नारी । आत्मा तंवरी आवडी धरी । 
आत्मा गेलियां शरीरीं । तेज कैंचें ।१६। 
आत्मा दिसेना ना भासेना । बाहचात्कारें अनुमानेना । 
नाना मनाच्या कल्पना । आत्मयाचेनी । १७। 
आत्मा शरीरीं वास्तव्य करी । अवघें ब्रह्मांड विवरी भरी । 
वासना भावना परोपरी । किती म्हणोनी सांगाव्या । १८। 
मनाच्या अनंत वृत्ती । अनंत कल्पना धरिती । 
अनंत प्राणी सांगों किती । अंतर त्यांचें नवी । १९। 
अनंत राजकारणें धरणें । कुबुधी सुबुधी विवरणें । 


कळों नेदणें चुकावणें । 


। २०। 


६१६ * श्रीदासबोध » [समास रि == सासि 


येकास येक जपती टपती । येकास येक खपती लपती । 
शत्रुपणाची स्थिती गती । चहुंकडे 


। २१। 
पृथ्वीमधें परोपरी । येकास येक सिंतरी । 
कित्तेक भक्त परोपरी । परोपकार करिती ।२२। 
येक आत्मा अनंत भेद । देहेपरत्वें घेती स्वाद । 
आत्मा ठाईंचा अभेद । भेदहि धरी ।२३। 
पुरुषास स्त्री पाहिजे । स्त्रीस पुरुष पाहिजे । 
नवरीस नवरी पाहिजे । हें तों घडेना । २४। 
पुरुषाचा जीव स्त्रियांची जीवी । ऐसी नाहीं उठाठेवी । 
विषयसुखाची गोवी । तेथें भेद आहे ।२५। 
ज्या प्राण्यास जो आहार । तेथेचि होती तत्पर। 
पशूचे आहारी नर । अनादरे वर्तती ।२६। 
आहारभेद देहे भेद। गुप्त प्रगट उदंड भेद । 
तैसाचि जाणावा आनंद । वेगळाला ।२७। 
सिंधु भूगर्भीची नीरे । त्या नीरामधील शरीरें । 
आवर्णोदकाचीं जळचरें । अत्यंत मोठीं ।२८। 
सूक्ष्म दृष्टी आणितां मना । शरीराचा अंत लागेना । 
मा तो अंतरात्मा अनुमाना । कैसा येतो ।२९। 
देह्यात्मयोग शोधून पाहिला । तेणें कांहीं अनुमानला । 
स्थूळसूक्ष्षाचा गलबला । गथागोवी ।३०। 


गथागोवी उगवाव्याकारणें । केलीं नाना निरूपणों । 
अतरात्मा कृपाळुपणें । बहुतां मुखें बोलिला ।३१। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आत्मारामतिरूपणनाम” 
समास आठवा समाप्तः 
०a 


दशक १६ : समास ९ 
नाना उपासनानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वीमधें लोक नाना । त्यास नाना उपासना । 
भावार्थे प्रवर्तले भजना । ठाई ठाई । 


आपुल्या देवास भजती । नाना स्तुती स्तवनें करिती । 
जे ते निर्गुण म्हणिती । उपासनेसी । 


याचा कैसा आहे भाव । मज सांगिजे अभिप्राव । 
अरे हा स्तुतीचा स्वभाव । ऐसा आहे । 


निर्गुण म्हणिजे बहुगुण । बहुगुणी अंतरात्मा जाण । 
सकळ त्याचे अंश हें प्रमाण । प्रचित पाहा । 


सकळ जनासी मानावें तें । येका अंतरात्म्यास पावतें । 
अधिकारपरत्वें तें । मान्य कीजे । 


श्रोता म्हणे हा अनुमान । मुळीं घालावें जीवन। 
तें पावे पानोपान । हे सध्या प्रचिती । 


वक्ता म्हणे तुळसीवरी । उदक घालावें पात्रभरी । 
परी न थिरे निमिषभरी । भूमीस भेदे । 


थोरा वृक्षास कैसें करावें । सेंड्या पात्र कैसें न्यावें । 
याचा अभिप्राव देवें । मज निरोपावा 
'जन्याचें उदक पडतें । तें तों मुळाकडे येतें। 
हात चि पावेना तेथें । काये करिती 
सकळास मूळ सांपडे । ऐसें पुण्य कैंचें घडे। 
साधुजनाचे 


पवाडे । विवेकी मन ।१०। 


६१८ * श्रीदासबोध * [समास ९ 
Rr 


तथापी वृक्षांचेनि पडिपाडे । जीवन घालितां कोठें पडे । 
ये गोष्टीचें सांकडे । कांहींच नाहीं । ११। 
मागील आशंकेचें निर्शन । होतां जालें समाधान । 
आतां गुणास निर्गुण । कैसें म्हणती ।१२। 
चंचळपणें विकारलें । सगुण ऐसें बोलिलें । 
येर तें निर्गुण उरलें । गुणातीत । १३। 


वक्ता म्हणे हा विचार 


अंतरीं राहातां निर्धार । नांव नाहीं 


विवेकेंचि तो मुख्य राजा 
याचा विचार समजा 
कल्पांतप्रळई जें उरलें 
येर तें अवघेचि जालें 
सेना शाहार बाजार 
शब्द उठती अपार 
काळामधें  प्रज्यन्यकाळ 
नाना जीव बोलती सकळ 
नाना देश भाषा मतें 
बहु ऋषी बहु मतें 
वृष्टि होतां च अंकुर 
नाना तरु लहानथोर 
खेचरे भूचरें जळचरे 
नाना रंग चित्रविचित्र 
कैसें दृश्य आकारले 
द ` ०००७" 


। शोधून पाहावें सारासार । 


। १४। 
। आणि सेवकाचे नांव राजा । 
। वेवाद खोटा । १५। 
। तें निर्गुण ऐसें बोलिले । 
। मायेमधें ।१६। 
। नाना यात्रा लाहानथोर । 
। कैसे निवडावे । १७। 
। मध्यरात्री होतां निवळ । 
। कैसें निवडावें । १८। 
। भूमंडळीं असंख्यातें । 
। कैसी निवडावी ।९९। 
। सृष्टीवरी निघती अपार । 
। कैसे निवडावे [१9 
। नाना प्रकारीचीं शरीरें । 
। कैसी निवडावी ।२१। 


। नानापरी विकारलें । 


पैसावलें । कैसें निवडावे हरा 


समास १०] * दशक १६% ६१९ 
पोकळीमधें गंधर्वनगरें । नाना रंग लाहानथोरें । 
बहु वेक्ति बहु प्रकारें । कैसी निवडावीं ।२३। 
दिवसरजनीचे प्रकार । चांदिणें आणी अंधकार । 
विचार आणी अविचार । कैसा निवडावा । २४। 
विसर आणी आठवण । नेमस्त आणी बाष्कळपण । 
प्रचित आणी अनुमान । येणें रीतीं ।२५। 
न्याय आणी अन्याय । होय आणी न होये। 
विवेकेंविण काये । उमजों जाणे ।२६। 
कार्यकर्ता आणी निकामी । शूर आणी कुकर्मी। 
धर्मी आणी अधर्मी । कळला पाहिजे ।२७। 
धनाढ्य आणी दिवाळखोर । साव आणी तश्कर । 
खरें खोटे हा विचार । कळला पाहिजे ।२८। 
वरिष्ठ आणी कनिष्ठ । भ्रष्ट आणी अंतरनिष्ठ । 
सारासार विचार पष्ट । कळला पाहिजे ।२९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे नाना उपासनानिरूपणनाम' 
समास नववा समाप्त. 


00 
दशक २६ : समास १० 
गुणभूतनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 

पंचभूते चाले जग । पंचभूतांची लगबग। 
पंचभूते गेलियां मग । काये आहे । १। 
श्रोता वक्तयास बोले । भूतांचे महिमे वाढविले । 
आणि त्रिगुण कोठें गेले । सांगा स्वामी । २। 


६२ ठत ज श्रीदासबोध कह 


अंतरात्मा पांचवें भूत 
सावध करूनियां चित्त 


[समास १० 


। त्रिगुण त्याचें अंगभूत । 


। ३। 
भूत म्हणिजे जितुकें जालें । त्रिगुण ता दतत आले । 
इतुकेन मूळ खंडलें । आशं । ४ । 
भूतावेगळे कांहीं नाहीं हे सर्वहि। 
येकावेगळे येक कांहीं । ५। 
आत्प्याचेनी जाला पवन । पवनाचेन प्रगटे अग्न । 
अग्नीपासून जीवन । ऐसें बोलती । ६। 
जीवन आवधें डबाबिलें । तें रविमंडळें आळलें । 
वन्हीवायोचेन जालें । ७। 
वन्ही वायो रवी नस्तां । तरी होते उदंड सीतळता । 
ते सीतळतेमधें उष्णता । येणें न्यायें । ८ । 
आवें वर्मासी वर्म केलें । तरीच येवढे फांपावले । 
देहेमात्र तितुकें जालें । वर्माकरितां । ९। 
आवधें सीतळचि असतें । तरी प्राणीमात्र मरोनी जातें । 
आवध्या उष्णेचि करपतें । सकळ कांहीं ।१०। 
भूमंडळ आळोन गोठले । तें रविकिर्णे वाळोन गेलें । 
मग सहज चि देवें रचिलें । उपायासी ।१९। 
म्हणोनी केला प्रज्यन्यकाळ जालें भूमंडळ । 
पुढें उष्ण कांहीं सीतळ । सीतकाळ जाणावा ।१२। 

कष्टले लोक । कर्पोन गेलें वृक्षादिक । 
म्हणोन पुढे कौतुक । उष्णकाळाचें ४० । १३। 
भाळ आतःकाळ । माध्यानकाळ सायंकाळ । 


उष्णकाळ । निर्माण केले । १४। 


समास १०] 


क दशक १६* 


६२१ 


ऐसें येकामागें येक केलें । विलेनें नेमस्त लाविले । 


येणेंकरितां जगले 
नाना रसें रोग कठीण 
परंतु सृष्टीचे विवरण 
देहेमू रक्त रेत 
ऐसीच भूमंडळी प्रचित 
सकळांसी मूळ जीवन बांधा 
जीवनेंविण हरिगोविंदा 
जीवनाचें मुक्ताफळ 
हिरे माणिके इंद्रनीळ 
महिमा कोणाचा सांगावा 
वेगळवेगळु निवडावा 
परंतु बोलिले कांहींयेक 
जनामधें तार्किक लोक 
आवधें समजलें हें घडेना 
अनुमानें निश्चय होयेना 
अगाध गुण भगवंताचे 
वेदविधी तेहि काचे 
आत्माराम सकळां पाळी 
तया येकेंबिण धुळी 
जेथें आत्माराम नाहीं 
अयलोकीचे प्राणी सर्वही 


आत्मा नस्तां येती मरणें 
बरा विवेक समजणें 


प्राणीमात्र ।१५। 
म्हणोनी औषधी केल्या निर्माण । 
कळलें पाहिजे ।१६। 
त्या आपाचे होती दात। 
नाना रत्नांची ।१७। 
जीवनें चाले सकळ धंदा । 
प्राणी केचे । १८। 
शुक्रासारिखें सुढाळ । 
ते जळे जाले ।१९। 
जाला कर्दमुचि आघवा । 
कोण्या प्रकारें ।२०। 
मनास कळावया विवेक । 
समजती आघवें । २१। 
शास्त्रांशास्त्रांसी पडेना । 
कांहीयेक । २२। 
शेष वर्णू न शके वाचे । 
देवेंबिण । २३। 
आवधें त्रयलोक्य सांभाळी । 
होये सर्वत्रांची । २४। 
तेथें उरों न शके कांहीं। 
प्रेतरूपी । २५। 
आत्म्याविण कैंचे जिणें । 
अंतर्यामीं । २६। 


६२२ * श्रीदासबोध * [समास १० 
TO CNR i NE 


समजणे जें विवेकाचें । तेंहि आत्म्याविण कैंचें । 


कोणीयेकें जगदीशाचें । भजन करावें । २७। 
उपासना प्रगट जाली । तरी हे विचारणा कळली । 
याकारणें पाहिजे केली । विचारणा देवाची ।२८। 
उपासनेचा मोठा आश्रयो । उपासनेविण निराश्रयो । 
उदंड केलें तरी तो जयो । प्राप्त नाहीं ।२९। 
समर्थाची नाहीं पाठी । तयास भलताच कुटी । 
याकारणें उठाउठी । भजन करावें ।३०। 


भजन साधन अभ्यास । येणें पाविजे परलोकास । 
दास म्हणे हा विश्वास । धरिला पाहिजे ।३९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'गुणभूतनिरूपणनाम” 
समास दहावा समाप्तः 
0 


दशक सोढ्ठावा समाप्त 
mm] 


दशक सतरावा : प्रकृतिपुरुष 


दशक ९७ : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 
निश्चळ ब्रह्मी चंचळ आत्मा । सकळां पर जो परमात्मा । 
चैतन्य साक्षी ज्ञानात्मा । शड्गुणैश्वरु । १ । 
सकळ जगाचा इईश्वरु । म्हणौन नामें जगदेश्वरु । 
तयापासून विस्तारु । विस्तारला । २। 
शिवशक्ति जगदेश्वरी । प्रकृतिपुरुष परमेश्वरी । 
मूळमाया गुणेश्वरी । गुणक्षोभिणी । ३ । 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
क्षेत्रज्ञ द्रष्टा कूटस्त साक्षी । अंतरात्मा सर्वलक्षी । 
। 
। 
। 
॥ 
॥ 
। 


शुद्धसत्व महत्तत्त्व परीक्षी । जाणता साधु । ४। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । नाना पिंडीं जीवेश्वरु । 
त्यास भासती प्राणीमात्रु । लाहानथोर । ५ । 
देहदेउळामधें बैसला । न भजतां मारितो देहाला । 
म्हणौनि त्याच्या भेणें तयाला । भजती लोक । ६ । 
जे वेळेसी भजन चुकलें । तें तें तेव्हां पछ्याडिले । 
आवडीने भजों लागले । सकळ लोक । ७ । 


जें जें जेव्हां आक्षेपिलें । तें तें तत्काळचि दिधले । 
त्रैलोक्य भजों लागलें । येणें प्रकारें । ८ । 
पांचा विषयांचा नैव्यद्य । जेव्हां पाहिजे तेव्हां सिद्ध । 

ऐसें न करितां सद्य । रोग होती । ९ । 


६२४ क श्रीदासबोध + [समास १ 
सा का उडि 
FMT 


जेणें काळें नैव्यद्य पावेना । तेणें काळें देव राहेना। 


भाग्य वैभव पदार्थ नाना । सांडून जातो ।१०। 
जातो तो कळों देईना । कोणास ठाउकें होयेना । 
देवेंबिण अनुमानेना । कोणास देव । ११। 
देव पाहावयाकारणें । देउळें लागती पाहाणें। 
कोठेंतरी देउळाच्या गुणें । देव प्रगटे ।१२। 
देउळें म्हणिजे नाना शरीरे । तेथें राहिजे जीवेश्वरें । 
नाना शरीरें नाना प्रकारें । अनंत भेदें ।१३। 
चालती बोलती देउळें । त्यामधे राहिजे राठळे । 
जितुकी देउळें तितुकीं सकळे । कळली पाहिजे । १४। 
मछ कूर्म वाराह देउळें । भूगोळ धरिला सर्वकाळें । 
कराळे विक्राळें निर्मळें । कितियेक ।१५। 


कित्येक देउळी सौख्य पाहे । भरतां आवधें सिंध आहे । 
परी तें सर्वकाळ न राहे । अशाश्वत । १६। 


अशाश्वताचा मस्तकमणी । जयाची येवढी करणी । 


दिसेना तरी काये जालें धनी । तयासीच म्हणावें । १७। 
उद्धवोन्मुख होतां अभेद । विमुख होतां उदंड खेद । 
ऐसा संवाद । होत जातो । १८। 
सककांचें मूळ दिसेना । भव्य भारी आणी भासेना । 
निमिष्य येक वसेना । येके ठाईं ।१९। 
ऐसा अगाध परमात्मा । कोण जाणे त्याचा महिमा । 
तुझी लीळा सोत्तमा । तूंच जाणसी ।२०। 
ससारा आलियाच्चे थें 


समास १] * दशक १७% ६२५ 


मननसीळ लोकांपासीं । अखंड देव आहिर्निशीं। 


पाहातां त्यांच्या पूर्वसंचितासी । जोडा नाहीं ।२२। 
अखंड योग म्हणोनि योगी । योग नाहीं तो वियोगी । 
वियोगी तोहि योगी । योगबळें ।२३। 
भल्यांची महिमा ऐसी । जे सन्मार्ग लाबी लोकांसी । 
पोहणार असतां बुडतयासी । बुडो नेदावें । २४। 
स्थूळसूक्ष्मतत्वझाडा । पिंडब्रह्मांडाचा निवाडा । 
प्रचित पाहे ऐसा थोडा । भूमंडळीं ।२५। 
वेदांतींचें पंचिकर्ण । अखंड तयाचें विवर्ण । 
माहांवाक्यें अंतःकरण । रहस्य पाहे ।२६। 
ये पृथ्वीमधें विवेकी असती । धन्य तयांची संगती । 
श्रवणमात्रें पावती गती । प्राणीमात्र ।२७। 
सत्संग आणी सत्शास्र श्रवण । अखंड होतसे विवर्ण। 
नाना सत्संग आणी उत्तम गुण । परोपकाराचे ।२८। 
जे सद्कीतींचे पुरुष । ते परमेश्वराचे अंश। 
धर्मस्थापनेचा हव्यास । तेथेंचि वसे ।२९। 
विशेष सारासारविचार । तेणें होय जग्गोद्धार । 
संगत्यागें निरंतर । होऊन गेले ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'देवबव्छात्कारनाम' 
समास पहिला समाप्त. 
0 


दशक ९७ : समास २ 
शिवशक्तीनिरूपण 


॥ श्रीराम ।॥। 
ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । जैसें गगन अंतराळ । 
निराकार केवळ । निर्विकारी । 


अंतचि नाहीं तें अनंत । शाश्वत आणी सदोदित । 
असंत नव्हे तें संत । सर्वकाळ । 
परब्रह्म तें अविनाश । जैसें आकाश अवकाश । 
न तुटे न फुटे सावकास । जैसें तैसें । 
तेथें ज्ञान ना अज्ञान । तेथें स्मरण ना विस्मरण । 
तेथें अखंड निर्गुण । निरावलंबी । 
तेथें चंद्र सूर्य ना पावक । नव्हे काळोखें ना प्रकाशक । 
उपाधीवेगळें येक । निरोपाधी ब्रह्म । 
निश्चली स्मरण चेतलें । त्यास चैतन्य ऐसें कल्पिले । 
गुणसमानत्वें जालें । गुणसाम्य ऐसें । 
गगनीं आली अभ्रछ्याया । तैसी जाणिजे मूळमाया । 
उद्भव आणी विलया । वेळ नाहीं । 
निर्गुणी गुणविकारु । तोचि शड्गुणैश्वरू । 
अर्धनारीनटेश्वरु । तयास म्हणिजे । 
आदिशक्ति शिवशक्ति । मुळीं आहे सर्वशक्ति । 
तेथून पुढें नाना वेक्ती । निर्माण जाल्या । 
तेथून पुढें शुद्धसत्व । रजतमाचें गूढत्व । 


१। 


२। 


३ । 


४ 


९ । 


तयासि म्हणिजे महत्तत्त्व । गुणक्षोभिणी ।१०। 


समास २] * दशक १७% ६२७ 
000 क हटेन रो रको मलका जज र > कक नुकरकाककाका रु 


मुळीं असेचिना वेक्ती 
ऐसें म्हणाल तरी चित्तीं 
ब्रह्मांडावरून पिंड 
अधोर्ध पाहातां निवाड 
बीज फोडून आणिलें मना 
वाढत वाढत पुढे नाना 
फळ फोडितां बीज दिसे 
तैसा विचार असे 
नर नारी दोनी भेद 
मुळीं नस्तां विशद 
नाना बीजरूप कल्पना 
सूक्ष्म म्हणोनि भासेना 
स्थूळाचें मूळ ते वासना 
स्थूळावेगळे अनुमानेना 
कल्पनेची सृष्टी केली 
दिसेना म्हणोन मिथ्या केली 
पडदा येका येका जन्माचा 
परंतु गूढत्व हा नेमाचा 
नाना पुरुषांचे जीव 
येकचि परी देहस्वभाव 
नवरीस नवरी नलगे 
पिंडावरून उमगे 
नवरीचें मन नवप्यावरी 
ऐसी वासनेची परी 
वासना मुळींची अभेद 
तुटतां देहाचा समंध 


। तेथें कैंची शिवशक्ती । 

। सावधान असावें । ११। 
। अथवा पिंडावरून ब्रह्मांड । 

। कळों येतो ।९२। 
। तेथें फळ तों दिसेना। 

। फळें येती ।१३। 
। बीज फोडितां फळ नसे । 

। पिंडब्रह्मांडीं । ९४। 
। पिंडी दिसती प्रसिद्ध । 

। होतील कैसीं ।१५। 
। तींत काये येक असेना । 

। येकायेकी ।१६। 
। ते वासना आधीं दिसेना । 

। सकळ कांहीं । १७। 
। ऐसीं वेदशास्रें बोलिली । 

। न पाहिजेत कीं ।१८। 
। तेथें विचार कळे कैंचा । 

। ठाव आहे ।१९। 
। नाना स्त्रियांचे जीव। 

। वेगळाले ।२०। 
। ऐसा भेद दिसों लागे । 

॥ ब्रह्मांडबीज ।२१। 
। नवप्याचें मन नवरीवरी । 

। मुळींहून पाहावी ।२२। 


। देहसमंधें जाला भेद। 
। भेद गेला ।२३। 


६२८ * श्रीदासबोध » [समास २ 
नरनारीचे बीजकारण । शिवशक्तीमथें जाण | 
देह धरितां प्रमाण । कळों आलें ।२४। 
नाना प्रीतीच्या वासना । येकाचें येकास कळेना । 
तिक्षण दृष्टीनें अनुमाना । कांहीसें येतें ।२५। 
बाळकास वाढवी जननी । हें तों नव्हे पुरुषाचेनी। 
उपाधी वाढे जयेचेनी । ते हे वनिता ।२६। 
वीट नाही कंटाळा नाहीं । आलस्य नाहीं त्रास नाहीं । 
इतुकी माया कोठेंचि नाहीं । मातेवेगळी ।२७। 
नाना उपाधी वाढऊ जाणे । नाना मायेनें गोऊ जाणे। 
नाना प्रीति लाऊ जाणे । नाना प्रपंचाची । २८। 
पुरुषास स्त्रीचा विश्वास । स्त्रीस पुरुषाचा संतोष । 
परस्परें वासनेस । बांधोन टाकिले । २९। 
ईश्वरे मोठे सूत्र केलें । मनुष्यमात्र गुंतोन राहिलें। 
लोभार्चे गुंडाळे केले । उगवेना ऐसें ।३२०। 
ऐसी परस्परे आवडी । स्त्रीपुरुषांची माहां गोडी । 
हे मुळींहून चालिली रोकडी । विवेकें पाहावी ।३१। 
मुळीं सूक्ष्म निर्माण जालें । पुढे पष्ट दिसोन आले । 
उत्पतीचे कार्य चाले । उभयतांकरितां ।३२। 
मुळीं शिवशक्ती खरें । पुढें जालीं वधुवरे। 
चौर्‍यासि लक्ष विस्तारें । विस्तारली जे ।३३। 
येथें शिवशक्तीचें रूप केलें । श्रोतीं मनास पाहिजे आणिले । 
विवरलियांविण बोलिलें । ते वेर्थ जाणावें ।३४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'शिवशक्तीनिरूपणनामः 
समास दुसरा समाप्त. 


007 


दशक ९७ : समास ३ 
श्रवणनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
थांबा थांबा ऐका ऐका । आधींच ग्रंथ सोडूं नका । 
सांगितलें तें ऐका । सावधपणें । १ । 
श्रवणामध्ये सार श्रवण । तें हें अध्यात्मनिरूपण । 
सुचित करून अंतःकर्ण । ग्रन्थामधें विवरावें । २। 
श्रवणमननाचा विचार । निजध्यासें साक्षात्कार । 
रोकडा मोक्षाचा उधार । बोलोंचि नये । ३। 
नाना रत्ने परीक्षितां । अथवा वजनें करितां। 
उत्तम सोनें पुटीं घालितां । सावधान असावें । ४ । 
नाना नाणीं मोजून घेणें । नाना परीक्षा करणें । 
विवेकी मनुष्यासी बोलणें । सावधपणें । ५ । 


जैसें लाखोलीचें धान्य । निवडून वेंचितां होतें मान्य । 


सगट मानितां अमान्य । देव क्षोभे । ६ । 
येकांती नाजुक कारबार । तेथें असावें अति तत्पर । 
त्याच्या कोटिगुणे विचार । अध्यात्मग्रन्थीं । ७ । 
काहिण्या कथा गोष्टी पवाड । नाना अवतारचरित्रें वाड । 
त्या समस्तांमध्ये जाड । अध्यात्मविद्या । ८ । 
गत गोष्टीस ऐकिलें । तेणें काये हातास आलें । 
म्हणती पुण्य प्राप्त जालें । परी तें दिसेना कीं । ९ । 
तैसें नव्हे अध्यात्मसार । हा प्रचितीचा विचार । | 
।१० 


कळतां अनुमानाचा संव्हार । होत जातो 


६३० 


* श्रीदासबोध * 


[समास ३ 


लना टा वड. > आती च ह न 


मोठे मोठे येऊन गेले 
त्या आत्म्याचा महिमा बोले 
युगानयुगें येकटा येक 
त्या आत्म्याचा विवेक 


प्राणी आले येऊन गेले 
ते वर्तणुकेचें कथन केलें 


। आत्प्याकरितांच वर्तले । 
। ऐसा कवणु 


जेथें आत्मा नाहीं दाट। तेथें अवघें सरसपाट। 


आत्म्याविण बापुडे काष्ठ 
ऐसें वरिष्ठ आत्मज्ञान 
सृष्टीमधे विवेकी सज्जन 
पृथ्वी आणी आप तेज 
अंतरात्मा तत्त्वबीज 
वायोपासून पैलिकडे 
जवळीच आत्मा सांपडे 
वायो आकाश गुणमाया 
सूक्ष्मरूपे प्रचित येया 
मायादेवीच्या धांदली 
समजला त्याची तुटली 
मूळमाया चौथा देहे 
देहातीत होऊन राहे 
विचारें ऊर्ध चढती 
येरां सकळां अधोगती 
पदार्थ चांगले दिसती 
अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होती 


।१९। 
। चालवितो तिनी लोक। 
। पाहिलाच पाहावा ।१२। 
। ते जैसे जैसे वर्तले । 
। इछेसारिखें ।१३। 
। काये जाणे । १४। 
। दुसरे नाहीं यासमान। 
। तेचि हें जाणती ।१५। 
। याचा पृथ्वीमध्यें समज । 
। तें वेगळेंचि राहिले ।१६। 
। जो कोणी विवेकें पवाडे । 
। तया पुरुषासी । १७। 
। प्रकृतिपुरुष मूळमाया । 
। कठिण आहे । १८। 
। सूक्ष्मी कोण मन घाली । 
। संदेहवृत्ती ।१९। 
। जाला पाहिजे विदेहे । 
। धन्य तो साधु ।२०। 
। तयासी च ऊर्धगती। 
। पदार्थज्ञाने ।२१। 
। परी ते सवेंचि नासती । 
। लोक तेणें । २२। 


समास ४] + दशक १७+ ६३१ 


याकारणें पदार्थज्ञान । नाना जिनसीचा अनुमान । 


सर्व सांडून निरंजन । धुंडीत जावें ।२३। 
अष्टांग योग पिंडज्ञान । त्याहून थोर तत्वज्ञान । 
त्याहून थोर आत्मज्ञान । तें पाहिलें पाहिजे ।२४। 
मूळमायेचे सेवटीं । हरिसंकल्प मुळीं उठी। 


उपासनायोगें मिठी । तेथें घातली पाहिजे । २५। 


मग त्यापैलिकडे जाण । निखळ ब्रह्म निर्गुण । 
निर्मळ निश्चळ त्याची खूण । गगनासारिखी 


।२६। 
येथून तेथवरी दाटले । प्राणीमात्रांस भेटले । 
पदार्थमात्रीं लिंगटलें । व्यापून आहे । २७। 
त्याऐसें नाहीं थोर । सूक्ष्माहून सूक्ष्म विचार । 
पिंडब्रह्माडाचा संव्हार । होतां कळे ।२८। 
अथवा पिंड ब्रह्मांड असतां । विवेकप्रळये पाहों जातां । 
शाश्वत कोण हें तत्त्वता । उमजों लागे ।२९। 
करून अवघा तत्त्वझाडा । सारासाराचा निवाडा । 
सावधपणें ग्रन्थ सोडा । सुखिनावें ।३०। 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणनिरूपणनाम” 
समास तिसरा समाप्त. 
uu 


दशक १७ : समास ४ 


॥ श्रीराम ॥ 


बहुत क जनासी उपाये । वक्तयास पुसतां त्रासों नये । 
बोलतां अन्वयें । सांडूं नये । १। 


६३२ 


श्रोत्यानें आशंका घेतली । 
स्वगोष्टीनें स्वगोष्टी पेंचली । 
पुढें धरितां मागें पेंचला । 
ऐसा सांपडतचि गेला । 
पोहणारचि गुचक्या खातो । 
आशय लोकांचा राहातो । 
आपणचि बोलिला संव्हार । 
दुस्तर मायेचा पार। 
जें जें सूक्ष्म नाम घ्यावें । 
तरीच वक्ता म्हणवावें । 
ब्रह्म कसें मूळमाया कैसी । 
शड्गुणेश्वराची स्थिति कैसी । 
अर्धनारीनटेश्वर 
गुणक्षोभिणी तदनंतर । 
पूर्वपक्ष कोठून कोठवरी । 
सूक्ष्म नाना विचार करी । 
नाना पाल्हाळीं पडेना । 
मौन्यगर्भ अनुमाना । 
घडी येक विमळ ब्रह्म । 
द्रष्टा साक्षी सत्ता ब्रह्म । 
निश्चळ तेचि जालें चंचळ । 
नाना 


चळतें आणी निश्चळ । 
रूपें वेगळालीं प्रांजळ । 


* श्रीदासबोध * 


प्रसंगीं खळबळ । निवाडा नाहीं 


[समास ४ 
ते तत्काळ पाहिजे फेडिली। 
ऐसें न व्हावें । २। 
मागें धरितां पुढे उडाला । 


ठाई ठाई । ३। 
जनास कैसा काढूं पाहतो । 
ठाईं ठाइं । ४। 
आपणचि बोलिजे सर्वसार । 
टाकिला पाहिजे । ५। 
त्याचें रूप बिंबऊन द्यावें । 
विचारवंत । ६। 
अष्टधा प्रकृति शिवशक्ति कैसी । 
गुणसाम्याची । ७ । 
प्रकृतिपुरुषाचा विचार । 
त्रिगुण कैसे । ८ । 
वाच्यांश लक्ष्यांशाची परी । 
धन्य तो साधु । ९ । 
बोलिलेचि बोलावेना । 
आणून सोडी ।१०। 
घडी येक म्हणे सर्व ब्रह्म । 
क्षण येक । ११। 
चंचळ तेंचि ब्रह्म केवळ । 
।१२। 
अवघें चैतन्यचि केवळ । 
कदापी बोलवेना ।१३। 


समास ४] 


उगीच करी गथागोवी । 
नाना निश्चयें नानो गोवी । 
भ्रमास म्हणें परब्रह्म । 
ज्ञातेपणाचा संभ्रम । 
घाली शास्त्रांची दडपण । 
पुसों जातां उगाच सीण । 
ज्ञात्यास आणि पदार्थभिडा । 
सारासाराचा निवाडा । 
वैद्य मात्रेची स्तुती करी । 
प्रचितिविण तैसी परी । 
जेथें नाहीं सारासार । 
नाना परीक्षेचा विचार । 
पाप पुण्य स्वर्ग नर्क । 
सर्वब्रह्मी काये एक । 
पावन आणि तें पतन। 
निश्चये आणि अनुमान । 
ब्रहरूप जालें आघवे । 
आवघी साकरचि टाकावे । 
तैसें सार आणि असार । 
तेथें बळावला अविचार । 
वद्य निंद्य येक जालें । 
उन्मत्त द्रव्यें जें भुलले । 
तैसा अज्ञानभ्रमें भुलला । 
माहांपापी आणि भला । 


* दशक १७% 


६३३ 


तो लोकांस कैसें उगवी । 
पडत जाते । १४। 
परब्रह्मास म्हणे भ्रम। 
बोलोन दावी ।१५। 
प्रचितिविण निरूपण । 
अत्यंत मानी । १६। 
तो काय बोलेल बापुडा । 
जाला पाहिजे । १७। 
मात्रा गुण कांहींच न करी । 
ज्ञानाची जाली । १८। 
तेथें अवघा अंधकार । 
राहिला तेथें ।१९। 
विवेक आणि अविवेक । 
सांपडले नाहीं ।२०। 
दोनीं मानिलीं तत्समान । 
ब्रह्मरूप ।२१। 
तेथें काये निवडावें। 
काये कोठे ।२२। 
अवघा जाला येकंकार । 
विचार कैंचा ।२३। 
तेथें काये हाता आले । 
तें भलतेंच बोले । २४। 


सर्व ब्रह्म म्हणोन बैसला । 
येकचि मानी ।२५। 


६३४ * श्रीदासबोध * [समास ५ 
क क क र स्स्स सी 


सर्वसंगपरित्याग । अव्हासवा विषयेभोग। 
दोघे येकचि मानितां मग । काये उरलें ।२६। 
भेद ईश्वर करून गेला । त्याच्या बाचेन न वचे मोडिला । 
मुखामधें घांस घातला । तो अपानीं घालावा । २७। 
ज्या इंद्रियांस जो भोग । तो तो करी येथासांग। 
ईश्वराचे केलें जग । मोडितां उरेना । २८। 


अवघी भ्रांतीची भुटाटकी । प्रचितिविण गोष्टी लटकी । 
बेड लागले जे बटकी । ते भलतेंचि बोले । २९। 


प्रत्ययज्ञाता सावधान । त्याचें ऐकावें निरूपण । 


आत्मसाक्षात्काराची खूण । तत्काळ बाणे ।३०। 
वेडे वांकडें जाणावें । आंधळे पाउलीं वोळखावें । 
बाशकळ बोलणें सांडावें । वमक जैसें ।३९। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अनुमाननिर्शननाम! 
समास चौथा समाप्त. 


पण 
दशक २७: समास ५ 
॥ श्रीराम ॥ 
येकवीस सहस्त्र सासें जपा । नेमून गेली ते अजपा । 
विचार पाहातां सोपा । सकळ कांहीं । १। 
मुखीं नासिकी असिजे प्राणें । तयास अखंड येणें जाणें । 
याचा विचार पाहाणं । सूक्ष्मदृष्टी । २। 


मुळीं पाहातां येक स्वर । त्याचा तार मंद्र घोर । 
त्या घोराहून सूक्ष्म विचार । अजपाचा TE 


समास ५] 


* दशक १७५ 


Sain ES ५ 


। 
प्रथम स्वरें मात्रुकांस । 
परेवाचेहून अर्ते । 
स्वराचे जन्मस्थान ते । 
येकांती उगेंच बेैसावें । 
अखंड घ्यावें सांडावें । 
येकांती मौन्य धरून बैसे । 
सोहं सोहं ऐसे । 
उच्चारेविण जे शब्द । 
प्रयया येती परंतु नाद । 
ते शब्द सांडून बैसला । 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


योगाभ्यासाचा गल्बला 
येकांती मौन्य धरून बैसला 
सोहं ऐसा भासला 


धरितां सो सांडितां हं 
याचा विचार पाहातां बहु 
देहधारक तितुका प्राणी 
स्वासोस्वास नस्तां प्राणी 
ऐसी हे अजपा सकळांसी 
सहज सांडून सायासीं । 
सहज देव असतचि असे । 
नासिबंत देवास विश्वासे । 
जगदांतराचें दर्शन । 
आत्मइछेनें जन । 


सरिं मात्रुका सायास । 
म्हणोन पाहावें । 
आणि पश्यंतीखालतें । 
तेथून उठे । 
तेथें हें समजोन पाहावें । 
प्रभंजनासी । 
सावध पाहातां कैसें भासे । 
शब्द होती । 
ते जाणावे सहजशब्द । 
कांहींच नाहीं । 
तो मौनी म्हणावा भला । 
याकारणें । 
तेथें कोण शब्द जाला । 
अंतर्यामी ।१०। 
अखंड चाले सोहं सोहं । 

विस्तारला ।९९। 
श्रेतजउद्धिजादिक खाणी । 

कैसे जिती ।१२। 
परंतु कळे जाणत्यासी । 

पडोंच नये ।९३। 
सायासें देव फुटे नासे। 

ऐसा कवणु । ९ ४। 
सहज घडे अखंड ध्यान । 

सकळ वर्तती । १५। 


६३६ * श्रीदासबोध » [समास ५ 
आत्मयाचें समाधान । घडे तैसेचि आशन। 
सांडलें फिटले समर्पण । तयासीच होये ।१६। 
अग्नपुरुष पोटीं वसती । तयास अवदानें सकळ देती । 
लोक आज्ञेमधें असती । आत्मयाचे । १७। 
सहज देवजपध्यानें । सहज चालएणें स्तुति स्तवने । 
सहज घडे तें भगवान्नें । मान्य कीजे । १८। 
सहज समजायाकारणें । नाना हटयोग करणें। 
परंतु येकायेकी समजणें । घडत नाहीं ।१९। 
द्रव्य चुकते दरिद्र येतें । तळीं लक्ष्मी वरी वर्तते । 
प्राणी काये करील तें । ठाउकें नाहीं । २०। 
तळघरामधें उदंड द्रव्य । भिंतीमधे घातलें द्रव्य । 
स्तभी तुळवटीं द्रव्य । आपण मधें । २१। 
लक्ष्मीमध्ये करंटा नांदे । त्याचें दरिद्र आधीक सांदे । 
नवल केले परमानंदें । परमपुरुषें ।२२। 


येक पाहाती येक खाती । 
प्रवृत्ति अथवा 


अंतरीं वसतां नारायेणें । 


ज्याची लक्ष्मी तो आपणें । बळकट धरावा 


निवृत्ति । येणेंचि न्यायें 


ऐसी विवेकाची गती। 
।२३। 
लक्ष्मीस काये उणें। 
। २४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अजपातिरूपणनाम' 
समास पाचवा समाप्तः 


(०2 


दशक १७ : समास ८ 


॥ श्रीराम ॥ 

आत्मा देहामध्यें असतो । नाना सुखदुखें भोगितो । 
सेवर्टी शरीर सांडून जातो । येकायेकीं । १ । 
शरीरीं शक्ति तारुण्यपणीं । नाना सुखें भोगी प्राणी । 
अशक्त होतां वृद्धपणीं । दुःखें भोगी । २ । 
मरावेना ऐसी आवडी । हातपाये खोडून प्राण सोडी । 
नाना दुःखें अवघडी । वृद्धपणीं । ३ । 
देहआत्मयांची संगती । कांहींयेक सुख भोगिती । 
चर्फडचर्फडून जाती । देहांतकाळीं । ४ । 
ऐसा आत्मा दुःखदायेक । येकांचे प्राण घेती येक । 
आणी सेवटीं निरार्थक । कांहींच नाहीं । ५ । 
ऐसा दों दिसांचा भ्रम । त्यास म्हणती परब्रह्म । 
नाना दुःखाचा संभ्रम । मानून घेतला । ६। 
दुःखी होऊन चर्फडून गेले । तेथें कोण समाधान जालें । 
कांहीयेक सुख भोगिलें । तों सवेंचि दुःख । ७ । 
जन्मदारभ्य आठवावें । म्हणिजे अवघें पडेल ठावें । 
नाना दुःख मोजावें । काये म्हणोनी । ८ । 
ऐसी आत्मयाची संगती । नाना दुःखें प्राप्त होती । 

होऊन जाती । प्राणीमात्र । ९ । 


कांहीं आनंद कांहीं खेद । जन्मवरी पडिला समंध । 
नाना प्रकारी विरुद्ध । तडातोडी ।१०। 


६३८ * श्रीदासबोध * [समास ६ 
ASRS “. 


निद्राकाळीं ढेकुण पिसा । नाना प्रकारीं वळसा । 


नाना उपाये वळसा । त्यांस होये ।११। 
भोजनकाळीं माश्या येती । नाना पदार्थ उंदीर नेती । 
पुढें त्यांचीहि फजिती । मार्जरे करिती ।१२। 
वा चामवा गोचिड । गांधेलें कानटें उदंड । 
येकास येक चर्फड । दोहिंकडे ।१३। 
विचु सर्प वाग रिसें । सुसरी लांडिगे माणसास माणसें । 
परस्परे सुखसंतोषें । येकहि नाहीं । १४। 
चौऱ्यासी लक्ष उत्पत्ती । येकांस येक भक्षिती । 
नाना पीडा दुःखणी किती । म्हणौन सांगावें । १५। 
ऐसी अंतरात्म्याची करणी । नाना जीव दाटले धरणीं। 
परस्परें संव्हारणी । येकयेकांची ।१६। 
अखंड रडती चर्फडिती । विवळविवळों प्राण देती । 
मूर्ख प्राणी त्यास म्हणती । परब्रह्म । १७। 
परब्रह्म जाणार नाहीं । कोणास दुःख देणार नाहीं । 
स्तुति निंदा दोनी नाहीं । परब्रह्मी ।१८। 
उदंड सिव्या दिधल्या । तितुक्या अंतरात््यास लागल्या । 
विचार पाहातां प्रत्यया आल्या । येथातथ्य ।१९। 


धगडीचा बटकीचा लवंडीचा । गधडीचा कुतरीचा वोंगळीचा । 
ऐसा हिशेब सिव्यांचा । किती म्हणोनि सांगावा ।२०। 
इतुके परब्रह्मी लागेना । तेथें कल्पनाचि चालेना । 
तडातोडीचें ज्ञान मानेना । कोणीयेकासी । २१। 
सृष्टीमधें सकळ जीव । सकळांस कैंचें वैभव । 
याकारणें ठायाठाव । निर्मिला देवें । २२। 


समास ६] * दशक १७% ६३९ 
FT 


उदंड लोक बाजारीचे । जें जें आलें तें तें वेंचे । 


उत्तम तितुके भाग्याचे । लोक घेती ।२३। 
येणेंचि न्यायें अन्न वसन । येणेंचि न्यायें देवतार्चन । 
येणेचि न्यायें ब्रह्मज्ञान । प्राप्तव्यासारिखें ।२४। 
अवघेच लोक सुखी असती । संसार गोड करून नेती । 
माहाराजे वैभव भोगिती । तें करंट्यास कैंचें । २५। 


परंतु अंती नाना दुःखें । तेथें होतें सगट सारिखें । 
पूर्वी भोगिलीं नाना सुखें । अंतीं दुःख सोसवेना ।२६। 
कठिण दुःख सोसवेना । प्राण शरीर सोडिना । 


ृत्यदुःख सगट जना । कासाविस करी । २७। 
नाना अवेवहीन जालें । तैसेंचि पाहिजे वर्तलें। 
प्राणी अंतकाळीं गेलें । कासाविस होउनी ।२८। 
रूप लावण्य अवघें जातें । शरीरसामर्थ्य अवघें राहाते । 
कोणी नस्तां मरतें । आपद आपदों ।२९। 
अंतकाळ दैन्य दीन । सकळिकांस तत्समान । 
ऐसें चंचळ अवलक्षण । दुःखकारी ।३०। 
भोगून अभोक्ता म्हणती । हे तों अवघीच फजिती । 
लोक उगेच बोलती । पाहिल्याविण ।३१। 
अंतकाळ आहे कठिण । शेरीर सोडिना प्राण । 
बराड्यासारिखें लक्षण । अंतकाळी ।३२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहात्मनिरूपणनाम' 
समास सहावा समाप्त. 
०० 


दशक १७: समास ७७ 
जगज्जीवननिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


मुळीं उदक निवळ असतें । नाना वल्लीमधें जाते । 
संगदोषें तैसें होतें । आंब्ल तिक्षण कडवट । १ | 


आत्मा आत्मपणें असतो । देहसंगें विकारतो । 
साभिमाने भरीं भरतो । भलतिकडे । २। 
बरी संगती सांपडली । जैसी उंसास गोडी आली । 
विषवल्ली फांपावली । घातकी प्राणी । ३ । 
अठराभार वनस्पती । गुण सांगावे ते किती। 
नाना देहाचे संगती । आत्मयास होये । ४। 
त्यामधे कोणी भले । ते संतसंगे निघाले। 
देहाभिमान सांडून गेले । विवेकबळें । ५ । 
उदकाचा नाशचि होतो । आत्मा विवेकें निघतो । 
ऐसा आहे प्रत्यय तो । विवेकें पाहा । ६ । 
ज्यास स्वहितचि करणें । त्यास किती म्हणौन सांगणें । 
हें ज्याचें त्यानें समजणें । सकळ कांहीं । ७ । 
आपला आपण करी कुडावा । तो आपला मित्र जाणावा । 
आपला नाश करी तो समजावा । वैरी ऐसा । ८ । 
आपले आपण अन्हित करावें । त्यास आडवें कोणें निघावे । 
जाऊन जीवें । मारी आपणासी EE 
जो आपला आपण घातकी 


। तो आत्महत्यारा पातकी । 
याकारणें विवेकी । धन्य साधु [१५ । 


समास ७] * दशक १७% ६४१ 
सत्संगती । पापिष्टां असत्संगती । 
गति आणि अवगती । संगतीयोगें ।१९। 
उत्तम संगती धरावी । आपली आपण चिता करावी । 
अंतरीं बरी विवरावी । बुद्धि जाणत्याची ।१२। 
इहलोक आणि परलोक । जाणता तो सुखदायेक । 
नेणत्याकरितां अविवेक । प्राप्त होतो ।१३। 
जाणता देवाचा अंश । नेणता म्हणिजे तो राक्षस । 
यामधें जें विशेष । तें जाणोन घ्यावें । १४। 
जाणता तो सकळां मान्य । नेणता होतो अमान्य । 
जेणेंकरिता होईजे धन्य । तेंचि घ्यावें ।१५। 
साक्षपी शाहाण्याची संगती । तेणें साक्षपी शाहाणे होती । 
आळसी मूर्खाची संगती । आळसी मूर्ख । १६। 
उत्तम संगतीचें फळ सुख । अद्धम संगतीचें फळ दुःख । 
आनंद सांडुनिया शोक । कैसा घ्यावा ।१७। 
ऐसे हें प्रगट दिसे । जनामधें उदंड भासे। 
प्राणीमात्र वर्ततसे । उभयेयोगें ।१८। 
येका योगें सकळ योग । येका योगें सकळ वियोग । 
विवेकयोगें सकळ प्रयोग । करीत जावे ।१९। 
अवचितें सांकडींत पडिले । तरी तेथून पाहिजे निघाले । 
निघोन जातां जालें । परम समाधान ।२०। 
नाना दुर्जनांचा संग । क्षणक्षणा मनभंग । 
याकारणें कांहीं रंग । राखोन जावें ।२९। 
शाहाणा येल त्याच्या गुणें । पाहों जातां काये उणें । 
सुख संतोष भोगणें । नाना श्लाघ्यता ।२२। 


780 Dasbodh (Marathi)_Section_2l_]_Front 


६४२ * श्रीदासबोध + [समास ८ 
RR अआओआअओओ७?८७र?७७.र७र: पिन काक 


आतां लोकी ऐसें आहे । सृष्टीमधें वर्तताहे । 


जो कोणी समजोन पाहे । त्यास घडे ।२३। 
बहुरत्न वसुंधरा । जाणजाणों विचार करा । 
समजल्या प्रत्ययो अंतरा- । माजी येतो । २४। 
दुर्बळ आणि संपन्न । वेडे आणि वित्पन्न । 
हैं अखंड दंडायमान । असतचि असे ।२५। 
येक भाग्यपुरुष मोडती । येक नवे भाग्यवंत होती । 
तैसीच विद्या वित्पती । होत जाते ।२६। 
येक भरे येक रितें । रितें मागुते भरतें। 
भरतेहि रितें होतें । काळांतरीं ।२७। 
ऐसी हे सृष्टीची चाली । संपत्ति दुपारची साउली । 
बयेसा तरी निघोन गेली । हळुहळु ।२८। 


बाळ तारुण्य आपलें । वृधाप्य प्रचितीस आले । 
ऐसें जाणोन सार्थक केले । पाहिजे कोणियेकें ।२९। 


देह जैसें केलें तैसें होतें । येत्न केल्यां कायें साधतें । 
तरी मग कष्टावें तें । काये निमित्य ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'जगज्जीवननिरूपणनाम' 
समास सातवा समाप्त, 


ml) 
दशक ९७ : समास ८ 


॥ श्रीराम ॥ 
द उन्मेषवृत्ती । तेचि परा जाणिजे श्रोतीं । 
पश्यंती । हृदई बसे । १। 


I780 Dasbodh (Marathi) ९५५ 2] |Back 


समास ८] * दशक १७% ६४३ 


कंठापासून नाद जाला । मध्यमा वाचा बोलिजे त्याला । 


उच्चार होतां अक्षराला । वैखरी बोलिजे । २। 
नाभिस्थानी परा वाचा । तोचि ठाव अंतःकर्णाचा । 
अंतःकर्णपंचकाचा । निवाडा ऐसा । ३। 
निर्विकल्प जें स्फुरण । उगेंच असतां आठवण । 
तें जाणावें अंतःकर्ण । जाणतीकळा । ४ । 
अंतः कर्ण आठवले । पुढें होये नव्हेसें गमले । 
करूं न करू ऐसें वाटलें । तेचि मन । ५। 
संकल्प विकल्प तेचि मन । जेणेंकरितां अनुमान। 
पुढें निश्चयो तो जाण । रूप बुद्धीचें । ६। 
करीनचि अथवा न करी । ऐसा निश्चयोचि करी। 
तेचि बुद्धि हे अंतरीं । विवेकें जाणावी । ७ । 
जे वस्तुचा निश्चये केला । पुढें तेचि चिंतूं लागला । 
तें चित्त बोलिल्या बोला । येथार्थ मानावें । ८ । 
पुढें कार्याचा अभिमान धरणें । हें कार्ये तों अगत्य करणें । 
ऐस्या कार्यास प्रवर्तणें । तोचि अहंकारु । ९। 
ऐसें अंतःकर्णपंचक । पंच वृत्ती मिळोन येक । 
कार्येभागें प्रकारपंचक । वेगळाले ।१०। 
जैसे पांचहि प्राण । कार्येभागें वेगळाले जाण । 
नाहीं तरी वायोचें लक्षण । येकचि असे ।११। 
सर्वांगी व्यान नाभी समान । कंठीं उदान गुदीं अपान । 
मुखीं नासिकी प्राण । नेमस्त जाणावा ।१२। 
बोलिलें हें प्राणपंचक । आतां ज्ञानइंद्रियेंपंचक । 
श्रोत्र त्वचा चक्षु जिव्हा नासिक । ऐसी हे ज्ञानेंद्रियें ।१३। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_2I_2_Front 


६४४ * श्रीदासबोध * [समास ८ 


वाचा पाणी पाद शिस्न गुद 
शब्द स्पर्श रूप रस गंध 
अंतःकर्ण प्राणपंचक 
पांचवें विषयपंचक 
ऐसे हे पंचविस गुण 
याचा कर्दम बोलिला श्रवण 
अंतःकर्ण व्यान श्रवण वाचा 
पुढे विस्तार वायोचा 
मन समान त्वचा पाणी 
ऐसे हे अडाखे साधुनी 
बुद्धि उदान नयेन चरण 
संकेतें बोलिले मन 
चित्त अपान जिव्हा शिस्न 
पुढे ऐका सावधान 
अहंकार प्राण प्राण 
ऐसें केले निरूपण 
ऐसा हा सूक्ष्म देहे 
येथें मन घालून पाहे 
ऐसें सूक्ष्म देहे बोलिलें 

आकाश पंचगुणें वर्तलें 

काम क्रोध शोक मोहो भये 

पंचविध वायो 


चळण वळण प्रासारण 
पंचविध लक्षण 


। हे कर्मईंद्रियें प्रसिद्ध । 
। ऐसें हें विषयपंचक । १४। 
। ज्ञानेंद्रिये कर्मेद्रियें पंचक । 
। ऐसी हे पांच पंचकें ।१५। 
। मिळोन सूक्ष्म देह जाण । 


। केलें पाहिजे ।१६। 
। शब्दविषये आकाशाचा । 

। बोलिला असे ।१७। 
। स्पर्श रूप हा पवनीं। 

। कोठा करावा ।१८। 

। रूपविषयाचें दर्शन । 

। घालून पाहिजे । १९। 


। रसविषये आप जाण। 
। पृथ्वीचे रूप ।२०। 
। गुद गंधविषये जाण। 


। शास्त्रमतें ।२१। 
। पाहातां होईजे निसंदेहे । 

। त्यासीच हें उमजे ।२२। 
। पुढें स्थूळ निरोपिलें । 

। कैसें स्थुळीं । २३। 
। हा पंचविध आकाशाचा अन्वये । 

। निरोपिला । २४। 

। निरोध आणि अकोचन । 

। प्रभंजनाचें । २५। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_2l_2-Back 


समास ८ ] * दशक १७+* ६४५ 


क्षुधा रुघा आलस्य निद्रा मैथुन । हे तेजाचे पंचविध गुण। 


आतां पुढें आपलक्षण । निरोपिलें पाहिजे ।२६। 
शुक्लीत श्रोणीत लाळ मूत्र स्वेद । हा पंचविध आपाचा भेद । 
पुढें पृथ्वी विशद । केली पाहिजे ।२७। 
अस्ति मांष त्वचा नाडी रोम । हे पृथ्वीचे पंचविध धर्म । 
ऐसे स्थूळ देहाचें वर्म । बोलिलें असे ।२८। 
पृथ्वी आप तेज वायो आकाश । हे पांचाचे पंचविस । 
ऐसें मिळोन स्थूळ देहास । बोलिजेतें ।२९। 
तिसरा देह कारण अज्ञान । चौथा देह माहांकारण ज्ञान । 
हे च्यारी देह निर्शितां विज्ञान । परब्रह्म तें ।३०। 
विचारें चौदेहावेगळे केलें । मीपण तत्वांसरिसें गेले । 
अनन्य आत्मनिवेदन जालें । परब्रह्म ।३१। 
विवेकें चुकला जन्म मृत्य । नरदेहीं साधिलें महत्कृत्य । 
भक्तियोगे कृत्यकृत्य । सार्थक जालें ।३२। 
इति श्री पंचीकर्ण । केलेंचि करावें विवर्ण । 
लोहाचे जालें सुवर्ण । परिसाचेन योगें ।३३। 
हाहि दृष्टांत घडेना । परिसाचेन परीस करवेना । 
शरण जातां साधुजना । साधुच होइजे ।३४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'तत्वनिरूपणनाम" 
समास आठवा समाप्त. 
0 


दशक ९७ : समास ९ 
॥ श्रीराम ॥ 
स्थूळ सूक्ष्म कारण माहाकारण । ऐसे हे चत्वार देह जाण । 
जागृति स्वप्न सुषुप्ति पूर्ण । तुर्या जाणावी । १। 
विश्व तैजस प्राज्ञ । प्रत्यगात्मा हे अभिमान । 
नेत्रस्थान कंठस्थान हृदयस्थान । मूर्धनी ते । २। 


स्थूळभोग प्रविविक्तभोग । आनंदभोग आनंदावभासभोग । 
ऐसे हे चत्वार भोग । चौंदेहाचे । 


३ । 
अकार उकार मकार । अर्धमात्रा तो ईश्वर । 
ऐस्या मात्रा चत्वार । चौंदेहाच्या । ४ । 
तमोगुण रजोगुण । सत्वगुण शुद्धसत्वगुण । 
ऐसे हे चत्वार गुण । चौदेहाचे । ५। 
क्रियाशक्ति द्रव्याशक्ति । इछाशक्ति ज्ञानशक्ती । 
ऐशा चत्वार शक्ती । चौदेहाच्या । ६। 
ऐसीं न्या हे बत्तिस तत्त्वे । दोहींची पन्नास तत्त्वे । 
अवघीं मिळोन ब्यासि तत्त्वे । अज्ञान आणी ज्ञान । ७। 
ऐसीं हे तत्वें जाणावी । जाणोन माइक बोळखावी । 
आपण साक्षी निरसावी । येणें रिती । ८ । 
साक्षी म्हणिजे ज्ञान । ज्ञानें बोळखावें अज्ञान 
हमार ज्ञान । 
ज्ञानाज्ञानाचें निर्शन । देहासरिसें । ९। 


अह्यांडी देह कल्पिले । विराट हिरण्यगर्भ बोलिले 
ते हे विवेके निर्शले । आत्मज्ञानें र 


समास ९] * दशक १७% ६४७ 
आत्मानात्मविवेक करितां । सारासारविचार पाहातां । 
पंचभूतांची माइक वार्ता । प्रचित आली । ११। 
अस्ति मांष त्वचा नाडी रोम । हे पांचहि पृथ्वीचे गुणधर्म । 
प्रत्यक्ष शरीरी हें वर्म । शोधून पाहावें ।१२। 
शुक्लीत श्रोणीत लाळ मूत्र स्वेद । हे आपाचे पंचकभेद । 
तत्वें समजोन विशद । करून घ्यावीं ।१३। 
रुधा त्रुषा आलस्य निद्रा मैथुन । हे पांचहि तेजाचे गुण । 
या तत्त्वांचे निरूपण । केलेंचि करावें । १४। 
चळण वळण प्रासारण । निरोध आणि आकोचन। 
हे पांचहि वायोचे गुण । श्रोतीं जाणावे ।१५। 
काम क्रोध शोक मोहो भये । हा आकाशाचा परियाये । 
हें विवरल्याविण काये । समजों जाणे ।१६। 
असो ऐसें हें स्थूळ शरीर । पंचविस तत्वांचा विस्तार । 
आतां सूक्ष्मदेहाचा विचार । बोलिजेल । १७। 
अंतःकर्ण मन बुद्धि चित्त अहंकार । आकाशपंचकाचा विचार । 
पुढें वायो निरोत्तर । होऊन ऐका । १८। 
व्यान समान उदान । प्राण आणी अपान। 
ऐसे हे पांचहि गुण । वायोतत्त्वाचे ।१९। 
श्रोत्र त्वचा चक्षु जिव्हा घ्राण । पांचहि तेजाचे गुण। 
आतां आप सावधान । होऊन ऐका ।२०। 
वाचा पाणी पाद शिस्न गुद । हे आपाचे गुण प्रसिद्ध । 
आतां पृथ्वी विशद । निरोपिली ।२९। 
शब्द स्पर्श रूप रस गंध । हे पृथ्वीचे गुण विशद। 

हे पंचवीस तत्वभेद । सूक्ष्म देहाचे ।२२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'तनुचतुष्टयेनाम' समास नववा समाप्त: 


| 


दशक १७ : समास १० 
टोणपसिद्धलक्षण 


॥ श्रीराम ॥ 
आवर्णोदकी हटकेश्वर । त्यास घडे नमस्कार । 
महिमा अत्यंतचि थोर । तया पाताळलिंगाचा । १ । 
परंतु तेथें जाववेना । शरीरे दर्शन घडेना। 
विवेकें आणावें अनुमाना । तया ईश्वरासी । २। 
सातां समुद्राचे वेडे । उदंड भूमि पैलिकडे। 
सेवटीं तुटले कडे । भूमंडळाचे । ३। 
सात समुद्र वोलांडावे । तेथें जाणें कैसें फावे। 
म्हणोन विवेकी असावे । साधुजन । ४। 
जें आपणांस नव्हे ठावें । तें जाणतयास पुसावें। 
मनोवेगें तनें फिरावें । हें तो घडेना । ५। 
जे चर्मदृष्टीस नव्हे ठावें । तें ज्ञानदृष्टीनें पाहावें । 
ब्रह्मांड विवरोन राहावें । समाधानें । ६ । 
मध्यें आहे भूमीचें चडळ । म्हणौन आकाश आणी पाताळ । 
तें चडळ नस्तां अंतराळ । चहुंकडे । ७ । 
तयास परब्रह्म म्हणावें । जें उपाधीवेगळें स्वभावें । 
जेथें दृश्यमायेच्या नांवें । सुन्याकार । ८ । 
दृष्टीचे देखणें दृश्य । मनाचें देखणें भास । 
मनातीत निराभास । विवेकें जाणावें Re 


दृश्य भास अवघा विघडे । विवेक तेथें पवाडे । 
भूमंडळीं ज्ञाते थोडे । सूक्ष्मदृष्टीचे ११९ 


समास १० ] * दशक १७४५ ६४९ 


वाच्यांश वाचेनें बोलावा । न बोलतां लक्ष्यांश जाणावा । 


निर्गुण अनुभवास आणावा । गुणाचेन योगें । ११। 
नाना गुणास आहे नाश । निर्गुण तें अविनाश । 
ढोबळ्याहून विशेष । सूक्ष्म देखणें ।१२। 
जें दृष्टीस न पड़े ठावें । तै ऐकोन जाणावें। 
श्रवणमनने पडे ठावें । सकळ कांहीं ।१३। 
अष्टधेचे जिनस नाना । उदंड पाहातां कळेना । 
अवघें सगट पिटावेना । कोणीयेकें । १४। 
सगट सारिखी स्थिती जाली । तेथें परीक्षाच बुडाली । 
चविनटाने कालविलीं । नाना अन्ने ।१५। 
टोणपा नव्हे गुणग्राहिक । मूर्खास कळेना विवेक । 
विवेक आणी अविवेक । येकचि म्हणती । १६। 
उंच नीच कळेना ज्याला । तेथें अभ्यासचि बुडाला । 
नाना अभ्यासें प्राणीयाला । सुटिका कैंची ।१७। 
वेड लागोन जालें वोंगळ । त्यास सारिखेंच वाटे सकळ । 
तें जाणावें बाश्कछ । विवेकी नव्हेती ।१८। 
ज्यास अखंड होतो नाश । त्यासीच म्हणती अविनाश । 
बहुचकीच्या लोकांस । काये म्हणावें ।१९। 


ईश्वरे नाना भेद केले । भेदें सकळ सृष्टी चाले । 
आंधळे परीक्षवंत मिळाले । तेथें परीक्षा कैंची । २०। 
जेथें परीक्षेचा अभाव । तो टोणपा समुदाव। 
गुणचि नाहीं गौरव । येईल कैंचें । २१। 
खरें खोटें येकचि जालें । विवेकानें काये केलें। 
असार सांडून सार घेतलें । साधुजनीं ।२२। 


६५० * श्रीदासबोध * [समास १० 
तत ॅ0िशिशशिशिशिशशाशिशशि णणाणण 


उत्तम वस्तूची परीक्षा । कैसी घडे नतब्रक्षा । 


दीक्षाहीनापासी दीक्षा । येईल कैंची ।२३। 
आपलेन वोंगळपणें । दिशा करून शौच्य नेणे । 
वेद शास्त्रे पुराणें । त्यास काये करिती । २४। 
आधी राखावा आचार । मग पाहावा विचार। 
आचारविचारे पैलपार । पाविजेतो ।२५। 
जें नेमकास न कळे । तें बाष्कळास केवीं कळे । 
डोळस ठकती आंधळे । कोण्या कामाचे ।२६। 
पापपुण्य स्वर्गनर्क । अवघेंच मानिलें येक । 
विवेक आणी अविवेक । काये मानावे । २७। 


अमृत विष येक म्हणती । परी विष घेतां प्राण जाती । 
कुकर्मे होते फजिती । सत्कमें कीर्ति वाढे ।२८। 


इहलोक आणि परलोक । जेथें नाहीं साकल्य विवेक । 


तेथें अवधेंच निरार्थक । सकळ कांहीं ।२९। 
म्हणौन संतसंगेचि जावें । सत्शास्त्रचि श्रवण करावें । 
उत्तम गुणास अभ्यासावे । नाना प्रयेत्में ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'टोणपसिद्धलक्षणनाम' 
समास दहावा समाप्त 
0० 


दशक सतरावा समाप्त 


खा 


दशक अठरावा : बहुजिनसी 


दशक १८ : समास २ 


॥ श्रीराम ॥ 
तुज नमूं गजवदना । तुझा महिमा कळेना । 
विद्या बुद्धी देसी जना । लाहानथोरांसी । 
तुज नमूं सरस्वती । च्यारी वाचा तुझेन स्फूर्ती । 
तुझें निजरूप जाणती । ऐसे थोडे । 


धन्य धन्य चतुरानना । तां केली सृष्टिरचना । 
वेद शास्त्रे भेद नाना । प्रगट केले । 


धन्य विष्णु पाळण करिसी । येकांशें सकळ जीवांसी । 
वाढविसी वर्तविसी । जाणजाणों । 
धन्य धन्य भोळाशंकर । जयाच्या देण्यास नाहीं पार । 
रामनाम निरंतर । जपत आहे | 
धन्य धन्य इंद्रदेव । सकळ देवांचाहि देव। 
इद्रलोकींचें वैभव । काये म्हणौनि सांगावें । 
धन्य धन्य येमधर्म । सकळ जाणती धर्माधर्म । 
प्राणीमात्रांचे वर्म । ठाई पाडिती । 
वेंकटेसी महिमा किती । भले उभ्यां अन्न खाती । 
वडे धिरडी स्वाद घेती । आतळस आपालांचा । 


धन्य तूं वो बनशंकरी । उदंड शाखांचिया हारी । 
विवरविबरों भोजन करी । ऐसा कैंचा 


६५२ » श्रीदासबोध * [समास १ 
अक स्ट कस स क्स RSS, i, 


धन्य भीम गोलांगुळा । कोरवड्यांच्या उदंड माळा । 


दहि वडे खातां सकळां । समाधान होये ।१०। 
धन्य तूं गा खंडेराया । भंडारे होये पिंवळी काया । 
कांदेभरीत रोटगे खाया। सिद्ध होती । ११। 
धन्य तुळजाभोवानी । भक्तां प्रसन्न होते जनीं। 
गुणवैभवास गणी । ऐसा कैंचा ।१२। 
धन्य धन्य पांडुरंग । अखंड कथेचा होतो थिंग । 
तानमानें रागरंग । नाना प्रकारीं ।१३। 
धन्य तूं गा क्षत्रपाळा । उदंड जना लाविला चाळा । 
भावें भक्ति करितां फळा । वेळ नाहीं । १४। 
रामकृष्णादिक अवतार । त्यांचा महिमा अपार। 
उपासनेस बहुत नर । तत्पर जाले ।१५। 
सकळ देवांचे मूळ । तो हा अंतरात्माचि केवळ । 
भूमंडळीं भोग सकळ । त्यासीच घडे । १६। 
नाना देव होऊन बैसला । नाना शक्तिरूपें जाला । 
भोक्ता सकळ वैभवाला । तोचि येक । १७। 
याचा पाहावा विचार । उदंड लांबला जोजार । 
होती जाती देव नर । किती म्हणोनि । १८। 


कीर्ति आणि अपकीर्ति । उदंड निंदा उदंड स्तुती । 
सर्वत्रांची भोगप्राप्ती । अंतरात्म्यासीच घडे ।१९। 
कोण देहीं काये करितो । कोण देहीं काये भोगितो । 
भोगी त्यागी वीतरागी तो । येकचि आत्मा ।२०। 
प्राणी साभिमानें भुलले । देह्याकडे पाहात गेले । 
मुख्य अंतरात्म्यास चुकले । अंतरी असोनी । २१। 


समास २] * दशक १८५ ६५३ 
भिर हज: मजा रा साता 


आरे या आत्मयाची चळवळ पाहे । ऐसा भूमंडळीं कोण आहे । 
अगाध पुण्यें अनुसंधान राहे । कांहींयेक ।२२। 
त्या अनुसंधानासरिसें । जळोनी जाईजे किल्मिषें । 
अंतरनिष्ठ ज्ञानी ऐसे । विवरोन पाहाती ।२३। 
अंतरनिष्ठ तितुके तरले । अंतर'्रष्ट तितुके बुडाले । 
बाह्याकारें भरंगळले । लोकाचारें । २४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बहुदेवस्थानानिरूपणनाम” 
समास पहिला समाप्त. 


ळा 
दशक १८ : समास २ 
सर्वज्ञसंगनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
नेणपणें जालें तें जाले । जालें तें होऊन गेलें। 
जाणतेपणें वर्तलें । पाहिजे नेमस्त । १ ॥ 
जाणत्याची संगती धरावी । जाणत्याची सेवा करावी । 
जाणत्याची सदबुद्धि घ्यावी । हळुहळु । २। 
जाणत्यापासी लेहों सिकावें । जाणत्यापासी वाचूं सिकावें । 
जाणत्यापासीं पुसावें । सकळ कांहीं । ३। 
जाणत्यास करावा उपकार । जाणत्यास झिजवावें शरीर । 
जाणत्याचा पाहावा विचार । कैसा आहे । ४ । 
जाणत्याचे संगतीने भजावें । जाणत्याचे संगतीनें झिजावें । 
जाणत्याचे संगतीनें रिझावें । विवरविवरों । ५। 


जाणत्यापासी गावें गाणें । जाणत्यापासी वाजवणे । 
तनाः आळाप सिकणें । जाणत्यापासीं । ६। 


६५४ * श्रीदासबोध + [समास २ 
loca MR i.e Sr MME BS SE ०७१२. 


जाणत्याचे कासेसी लागावे । जाणत्याचें औषध घ्यावें । 


जाणता सांगेल तें कराबें। पथ्य आधीं । ७। 
जाणत्यापासीं परीक्षा सिकणें । जाणत्यापासीं तालिम करणें । 
जाणत्यापासीं पोहणें। अभ्यासावे । ८। 
जाणता बोलेल तैसें बोलावें । जाणता सांगेल तैसें चालावें । 
जाणत्याचे ध्यान घ्यावें । नाना प्रकारीं । ९। 
जाणत्याच्या कथा सिकाव्या । जाणत्याच्या युक्ति समजाव्या । 
जाणत्याच्या गोष्टी विवराव्या। सकळ काहीं ।१०। 
जाणत्याचे पेंच जाणावे । जाणत्याचे पीळ उकलावे । 
जाणता राखेल तैसे राखावे । लोक राजी । ११। 
जाणत्याचे जाणावे प्रसंग । जाणत्याचे घ्यावे रंग। 
जाणत्याचे स्फूर्तीचे तरंग । अभ्यासावे ।१२। 
जाणत्याचा साक्षेप घ्यावा । जाणत्याचा तर्क जाणावा । 
जाणत्याचा उल्लेख समजावा । न बोलतांचि ।१३। 
जाणत्याचें धूर्तपण । जाणत्याचें राजकारण । 
जाणत्याचें निरूपण । ऐकत जावें । १४। 
जाणत्याचीं कवित्वें सिकावी । गये पद्ये वोढखावी । 
माधुर्यवचने समजावी । अंतर्यामीं । १५। 
जाणत्याचे पाहावे प्रबंद । जाणत्याचे वचनभेद। 
जाणत्याचे नाना संवाद । बरे शोधावे । १६। 
जाणत्याची तीक्षणता । जाणत्याची सहिष्णता । 
जाणत्याची उदारता । समजोन घ्यावी [९७५ 
जाणत्याची नाना कल्पना । जाणत्याची दीर्घ सूचना । 
जाणत्याची विवंचना । समजोन घ्यावी । १८। 


जाणत्याचा काळ सार्थक । जाणत्याचा अध्यात्मविवेक । 
जाणत्याचे गुण अनेक । आव्घेच घ्यावे ।१९। 


समास २] 


* दशक १८% 


६५५ 


जाणत्याचा भक्तिमार्ग । 
जाणत्याचा अवघा प्रसंग । 
जाणत्याचें पाहावें ज्ञान । 
जाणत्याचें सूक्ष्म चिन्ह । 
जाणत्याचें अलिप्तपण । 
जाणत्याचें ब्रह्मविवरण । 
जाणता येक अंतरात्मा । 
विद्याकळागुणसीमा । 
परमेश्वराचे गुणानुवाद । 
तेणेंकरितां आनंद । 
परमेश्वरे निर्मिले तें। 
विवरविवरों समजावें तें । 
जितुकें कांहीं निर्माण जालें 
निर्माण वेगळें केलें । 
तो निर्माण करितो जना । 
विवेकबळें अनुमाना । 


त्याचे अखंड लागतां ध्यान । 


सर्वकाळ संभाषण । 
ध्यान धरीना तो अभक्त । 
ससारापासुनी मुक्त । 
उपासनेचे सेवटीं । 


अनुभवी जाणेल गोष्टी । 


जाणत्याचा वैराग्ययोग । 


समजोन घ्यावा ।२०। 
जाणत्याचें सिकावें ध्यान । 
समजोन घ्यावें ।२१। 
जाणत्याचें विदेहलक्षण । 
समजोन घ्यावें ।२२। 
त्याचा काये सांगावा महिमा । 
कोणें करावी ।२३। 
अखंड करावा संवाद । 
उदंड होतो । २४। 
अखंड दृष्टीस पडतें । 
विवेकी जनीं ।२५। 
तितुकें जगदेश्वरें निर्मिले । 
पाहिजे आधीं ।२६। 
परी पाहों जातां दिसेना । 
जाणीत जावा । २७। 
कृपाळुपणें देतो आशन । 
तदांशेंचि करावें ।२८। 
ध्यान धरील तो भक्त । 
भक्तांस करी ।२९। 
देवां भक्तां अखंड भेटी । 
प्रत्ययाची ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सर्व्ञसंगनिरूपणनाम” 
समास दुसरा समाप्त, 


JQ 


दशक १८ : समास ३ 
निःस्पृहसिकवणनिरूपण | 
॥ श्रीराम ॥ 
दुल्लभ शरीरीं दुल्लभ आयुष्य । याचा करूं नये नास | 


दास म्हणे सावकास । विवेक पाहावा । १। 


न पाहातां उत्तम विवेक । आवधा होतो अविवेक । 
अविवेकें प्राणी रंक । ऐसा दिसे । २। 


हे आपलें आपण केलें । आळसें उदास नागविलें। 


वाईट संगतीनें बुडविले । देखत देखतां । ३। 
मूर्खपणाचा अभ्यास जाला । बाष्कळपणें घातला घाला । 
काम चांडाळ उठिला । तरुणपणी । ४। 
मूर्ख आळसी आणी तरुणा । सर्वाविषी दैन्यवाणा । 
कांहीं मिळेना कोणा । काये म्हणावें । ५। 
जें जें पाहिजे तें तें नाहीं । अन्नवस्र तेंहि नाहीं। 
उत्तम गुण कांहींच नाहीं । अंतर्यामी । ६ । 
बोलतां येना बैसतां येना । प्रसंग कांहींच कळेना । 
शरीर मन हें वळेना । अभ्यासाकडे Fel 
लिहिणें नाहीं बाचणें नाहीं । पुसणें नाहीं सांगणें नाहीं । 
अभ्यास नाहीं । बाष्कळपणें (०८४) 
आपणास कांहींच येना । आणी सिकविलेंही मानेना । 
आपण वेडा आणी सज्जना । बोल ठेवी वन 


अंतरी येक बाहेर येक । ऐसा जयाचा विवेक । 
परलोकाचें सार्थक । कैसें घडे खिर 


समास ३] 


* दशक १८” 


क्र काना भला भरि 


आपला संसार नासला । 


तरी मग अभ्यास केला । पाहिजे विवेकाचा 


येकाग्र करूनियां मन । 
येलीं आळसाचें दर्शन । 
अवगुण अवधेचि सांडावे । 
प्रबंद पाठ करीत जावे । 
पदप्रबंद श्लोकप्रबंद । 
प्रसंगज्ञानेचि आनंद । 
कोणे प्रसंगी काये म्हणावें । 
उगेचि वाउगे सिणावें 
दुसऱ्याचे अंतर जाणावें 
जें आठवेल तें गावें 
ज्याची जैसी उपासना 
रागज्ञाना ताळज्ञाना 
साहित संगीत प्रसंग मानें 
अर्थांतर श्रवणमननें । 
पाठ उदंडचि असावें । 
सांगितले गोष्टींचे असावें । 
अखंड येकांत सेवावा । 
प्रचित येईल तो घ्यावा । 


६५७ 
मनामधें प्रस्तावला । 

। ११। 
बळेंचि धरावें साधन । 
होऊंच नये ।१२। 
उत्तम गुण अभ्यासावे । 
जाड अर्थ ।१३। 
नाना धाटी मुद्रा छंद। 
होत आहे । १४। 
ऐसें समजोन जाणावें। 
कासयासी । १५। 
आदर देखोन म्हणावें । 
हें मूर्खपण । १६। 
तेंचि गावें चुकावेना । 
अभ्यासावें । १७। 
करावीं कथेचीं घमशानें । 
काढीत जावें ।१८। 
सर्वकाळ उजळीत जावें । 
स्मरण अंतरीं ।१९। 
ग्रन्थमात्र धांडोळावा । 
अर्थ मनीं ।२०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'निःस्पृहसिकवण निरूपणनाम' 
समास तिसरा समाप्त. 


J) 


दशक १८ : समास ४ 
देहेदुल्लभनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


देह्याकरितां गणेशपूजन । देह्याकरितां शारदावंदन । 
देह्याकरितां गुरू सज्जन । संत श्रोते 


। ९। 
देह्याकरितां कवित्वें चालती । देह्याकरितां अधेनें करिती । 
देहयाकरितां अभ्यासिती । नाना विद्या । २। 
देह्याकरितां ग्रंथलेखन । नाना लिपीवोळखण । 
नाना पदार्थशोधन । देह्याकरितां । ३ । 
देह्याकरितां माहाज्ञानी । सिद्ध साधु ऋषी मुनी । 
देह्याकरितां तीर्थाटणीं । फिरती प्राणी । ४। 
देह्याकरितां श्रवण घडे । देह्याकरितां मननीं पवाडे । 
देह्याकरितां देहीं आतुडे । मुख्य परमात्मा । ५ । 
देह्याकरितां कर्ममार्ग । देह्याकरितां उपासनामार्ग । 
देह्याकरितां ज्ञानमार्ग । भूमंडळीं । ६ । 
योगी वीतरागी तापसी । देह्याकरितां नाना सायासी । 
देह्याकरितां आत्मयासी । प्रगटणें घडे । ७ । 
येहलोक आणी परलोक । देह्याकरितां सकळ सार्थक । 
देहेंविण निरार्थक । सकळ कांहीं । ८ । 

पुन्हश्चर्णे अनुष्ठानें । गोरांजनें धूम्रपानें । 
सीतोष्ण पंचाग्नी साधणें । देहयाकरितां ES 


देह्थाकरितां पुण्यसीळ । देह्याकरितां पापी केवळ । 
देह्याकरितां अनर्गळ । सुचिस्मंत ।१०। 


समास ४] * दशक १८% ६५९ 


अवतारी । देह्याकरितां वेषधारी । 


नाना बंडे पाषांडे करी । देह्याकरितां ।१९। 
देह्याकरितां विषयेभोग । देह्याकरितां सकळ त्याग । 
होती जाती नाना रोग । देहयाकरितां ।१२। 
देह्याकरितां नवविधा भक्ती । देह्याकरिता चतुर्विधा मुक्ती । 
देह्याकरितां नाना युक्ती । नाना मतें ।१३। 
देह्याकरितां दानधर्म । देह्याकरितां नाना वर्म । 
देह्याकरितां पूर्वकर्म । म्हणती जनीं । १४। 
देह्याकरितां नाना स्वार्थ । देह्याकरितां नाना अर्थ । 
देह्याकरितां होईजे वेर्थ । आणी धन्य ।१५। 
देह्याकरितां नाना कळा । देह्याकरितां उणा आगळा । 
देह्याकरितां जिव्हाळा । भक्तिमार्गाचा ।१६। 
नाना सन्मार्गसाधनें । देहयाकरितां तुटती बंधने । 
देह्याकरितां निवेदनें । मोक्ष लाभे ।१७। 
देह सकळामधें उत्तमु । देही राहिला आत्मारामु । 
सकळां घटीं पुरुषोत्तमु । विवेकी जाणती ।१८। 
देह्याकरितां नाना कीर्ती । अथवा नाना अपकीतीं । 
देह्याकरितां होती जाती । अवतारमाळिका ।९९। 
देह्याकरितां नाना भ्रम । देह्याकरितां नाना संभ्रम । 
देह्याचेन उत्तमोत्तम । भोगिती पदें ।२०। 
देह्याकरितां सकळ कांहीं । देह्याविण कांहीं नाहीं। 
आत्मा विरे ठाई ठाई । नव्हताच जैसा । २१। 


देहे परलोकीचें तारू । नाना गुणांचा गुणागरु । 
नाना रत्नांचा विचारु । देह्याचेनी ।२२। 


श पा ना * श्रीदासबोध * [समास ४ 
गायेनकळा । देह्याचेन संगीतकळा । 
देह्याचेन अंतर्कळा । ठाई पडे ।२३। 
देहे ब्रह्मांडाचे फळ । देहे दुल्लभचि केवळ। 
परी या देह्यास निवळ । उमजवावें । २४। 
देह्याकरितां लाहानथोर । करिती आपुलाले व्यापार । 
त्याहि मधें लाहानथोर । कितीयेक ।२५। 
जे जे देहे धरुनी आले । ते ते कांहीं करून गेले । 
हरिभजनें पावन जाले । कितीयेक ।२६। 
अष्टधा प्रकृतीचे मूळ । संकल्परूपचि केवळ । 
नाना संकल्पे देहेफळ । घेऊन आलें ।२७। 
हरिसंकल्प मुळीं होता । तोचि फळीं पाहावा आतां । 
नाना देह्यांतरी तत्वतां । शोधितां कळे । २८। 
वेलाचे मुळीं बीज । उदकरूप वेली समज । 
पुढें फळामध्ये बीज । मुळींच्या अंशें । २९। 
मुळाकरितां फळ येतें । फळाकरितां मूळ होतें । 
येणेंकरितां होत जातें । भूमंडळ ।३०। 
असो कांहीं येक करणें । कैसें घडे देह्याविणें । 
देहे सार्थकी लावणें । म्हणिजे बरें ।३९। 
आत्म्याकरितां देहे जाला । देह्याकरितां आत्मा तगला । 
उभययोगें उदंड चालिला । कार्यभाग ।३२। 
चोरून गुप्तरूपें करावें । तें आत्मयासी पडे ठावें । 
कर्तुत्व याचेन स्वभावें । सकळ कांहीं ।३३। 
देह्यामधें va असतो । देहे पूजितां आत्मा तोषतो । 
देहे पिडितां आत्मा क्षोभतो । प्रतक्ष आतां । ३४। 


समास ५) * दशक १८% ६६१ 
पूजा पावेना । देह्याविण पूजा फावेना । 
जनीं जनार्दन म्हणोनी जना । संतुष्ट करावें ।३५। 
उदंड प्रगटला विचार । धर्मस्थापना तदनंतर। 
तेथेंच पूजेस अधिकार । पुण्यशरीरीं ।३६। 
सगट भजन करूं येतें । तरी मूर्खपण आंगीं लागतें । 
गाढवासी पूजितां कळतें । काये त्याला ।३७। 
पूज्य पूजेसी अधिकार । उगेचि तोषवावे इतर । 
दुखऊं नये कोणाचें अंतर । म्हणिजे बरें ।३८। 
सकळ जगदांतरींचा देव । क्षोभतां राहाव्या कोठे ठाव । 
जनावेगळा जनास उपाव । आणीक नाहीं ।३९। 
परमेश्वराचे अनंत गुण । मनुष्यें काये सांगावी खूण । 
परंतु अध्यात्मग्रंथश्रवण । होतां उमजे ।४०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विहेदुल्लभनिरूपणनामः 


समास चौथा समाप्त, 


दशक १८: समास ५ 
करंटपरीक्षानिरूपण 


mia] 
॥ श्रीराम ॥ 
परी त्या मापें नाहीं भक्षिलें । 
। ९ । 


धान्य उदंड मोजले । 
विवरल्याविण तैसें जालें । 
पाठ म्हणतां आवरेना । 
अनुभव पाहातां अनुमाना । 
शब्दरलें परीक्षावीं । 
येर ते अवरघी सांडावीं । 


पुसतां कांहींच कळेना । 


मधें पडे । २। 
प्रत्ययाचीं पाहोन घ्यावी । 
येकीकडे । ३। 


* श्रीदासबोध * [समास ५ 
ss II 


दर 
नांवरूप आवें सांडावें । मग अनुभवास मांडावें । 
सार असार येकचि करावें । हें मूर्खपण । ४। 
लेखकें कुळ समजवावे । किंवा उगेंच वाचावें। 
येणें दु्टाते समजावें । कोणीतरी । ५। 
जेथें नाहीं समजावीस । तेथे आवघी कुसमुस। 
पुसों जातां वसवस । वक्ता करी । ६। 
नाना शब्द येकवटिले । प्रचीतीवीण उपाव केले । 
परी ते अवघेचि वेर्थ गेले । फडप्रसंगीं । ७ । 
पसेवरी वैरण घातलें । तांतडीनें जातें वोडिलें । 
तेणें पीठ बारीक आलें । हें तों घडेना । ८ । 
घांसामागें घांस घातला । आवकाश नाहीं चावायाला । 
अवघा बोकणा भरिला । पुढे कैसें ।९। 
ऐका फडनिसीचें लक्षण । विरंग जाऊं नेदी क्षण । 
समस्तांचें अंतःकर्ण । सांभाळीत जावें ।१०। 
सूक्ष्म नामें सुखें घ्यावीं । तितुकी रूपें बोळखावीं । 
वोळखोन समजवावीं । श्रोतयांसी ।११। 
समशा पुरतां सुखी होती । श्रोते अवघे आनंदती । 
अवघे क्षणक्षणा वंदिती । गोसावियांसी ।१२। 
समशा पुरतां वंदिती । समशा न पुरतां निंदिती । 
गोसांवी चिणचिण करिती । कोण्या हिशेबें ।१३। 


शुध सोनें पाहोन घ्यावें । कसी लाउनी तावावें। 
श्रवणमननें जाणावें । प्रत्ययासी [४१ 


समास ५] १ दशक १८५ ६६३ 
हि र रि र रि नन 


बैद्याची प्रचित येना । वेथा परती होयेना। 


आणी रागेजावें जना । कोण्या हिशेबें ।१५। 
खोटें कोठेचि चालेना । खोटे कोणास मानेना । 
याकारणें अनुमाना । खरें आणावे ।१६। 
लिहिणें न येतां व्यापार केला । कांहीं येक दिवस चालिला । 
पुसता सुरनीस भेटला । तेव्हां खोटें । १७। 
सर्व आवधें हिशेबी ठावें । प्रत्यय साक्षीने बोलावें । 
मग सुरनीसें काये करावें । सांगाना कां ।१८। 
स्वयें आपणचि गुंते । समजावीस कैसी होते। 
नेणतां कोणीयेक ते । आपदों लागती ।१९। 
बळेंविण युध्यास गेला । तो सर्वस्वे नागवला । 
शब्द ठेवावा कोणाला । कोण कैसा ।२०। 


जें प्रचीतीस आले खरें । तेंचि घ्यावें अत्यादरें। 
अनुभवेंविण जें उत्तरें । तें फलकटे जाणावी ।२१। 


सिकऊं जातां राग चढे । परंतु पुढे आदळ घडे। 


खोटा निश्चय तात्काळ उडे । लोकामधें ।२२। 
खरें सांडुनी खोटें घेणें । भकाधेस काये उणें। 
त्रिभुवनी नारायणें । न्याय केला । २३। 
तो न्याय सांडितां सेवटीं । अवघें जगचि लागे पाठीं । 
जनी भ्रांडभांडों हिंपुटी । किती व्हावें । २४। 


अन्याये बहुतांस पुरवलें । हें देखिलें ना ऐकिलें। 
उगेचि भरी भरलें । असत्याचे । २५। 


ee ++ 55 


असत्य म्हणिजे तेंचि पाप । 
दोहींमधें साक्षप । 
मायेमधें बोलणें चालणें साचें । 
याकारणें निशब्दाचें । 
वाच्यांश जाणोनी सांडावा । 
याकारणें निशब्द मुळाचा गोवा । 
अष्टधा प्रकृती पूर्वपक्ष । 
मननसीळ परम दक्ष । 
नाना भूस आणि कण । 
रसे चोवडिया कोण । 
पिंडी नित्यानित्यविवेक । 
सकळ शोधूनियां येक । 
मायेकरितां कोणीयेक । 
ते माया नस्तां विवेक । 
तत्वें तत्त्व सर्व शोधावे । 
आत्मनिवेदनें पावावे । 


कक श्रीदासबोध क 


[समास ५ 


सत्य जाणावें स्वरूप । 
कोणाचा करावा ।२६। 
माया नस्तां बोलणें कैंचें । 
मूळ शोधावें ।२७। 
लक्ष्यांश विवरोन घ्यावा । 
आडळेना ।२८। 
सांडून अलक्षीं लावावें लक्ष । 
तोचि जाणे ।२९। 
येकचि म्हणणें अप्रमाण । 
शाहाणा सेवी ।३०। 
ब्रह्मांडी सारासार अनेक । 
सार घ्यावें ।३१। 
अन्वय आणि वीतरेक । 
कैसा करावा ।३२। 
प्रवेशावें । 
।३३। 


माहांवाकीं 
समाधान 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'करंटपरीक्षानिरूपणनाम' 
समास पाचवा समाप्त. 


ma] 


दशक ९८ : समास ८ 


उत्तमपुरुषनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


नाना वस्त्रें नाना भूषणें। 
विवेकें विचारें राजकारणें । 
शरीर सुंदर सतेज । 
अंतरीं नस्तां च्यातुर्यबीज । 
तुंड हेंकाड कठोरवचनी । 
न्याय नीति अंतःकर्णी । 


तऱ्हे सीघ्रकोपी सदा । 
राजकारण संवादा । 
ऐसे लौंद बेइमानी । 


पापी अपस्मार जनी । 
समयासारिखा समयो येना । 
नेम धरितां राजकारणा । 
अति सर्वत्र वजविं। 
हटनिग्रहीं न पडावें । 
बहुतचि करितां हट । 
कोणीयेकाचा सेवट । 
बरें ईश्वर आहे साभिमानी । 
परंतु विचार पाहोनी । 
अखंडचि सावधाना । 
परतु कांहीं येक अनुमाना । 


येणें शरीर श्रृंघारणें। 
अंतर श्रृंघारिजे । 
वस्त्रें भूषणे केलें सज्ज । 
कदापी शोभानपवे । 
अखंड तोले साभिमानी । 
घेणार नाहीं । 
कदापि न धरी मर्यादा । 
मिळोंचि नेणे । 
कदापि सत्य नाहीं वचनीं । 
राक्षेस जाणावे । 
नेम सहसा चालेना। 
अंतर पडे । 
प्रसंग पाहोन चालावें । 
विवेकी पुरुषें । 
तेथें येऊन पडिले तट । 
जाला पाहिजे । 
विशेष तुळजाभोवानी । 
कार्ये करणें । 
बहुत काये करावी सूचना । 


आणिले पाहिजे ।१०। 


६६६ * श्रीदासबोध * . [समास ६ 
RR वेक 


समर्थापासी बहुत जन । राहिला पाहिजे साभिमान । 
निश्चळ करूनियां मन । लोक असती 


।११। 
म्लेच दुर्जन उदंड । बहुतां दिसाचें माजले बंड । 
याकारणें अखंड । सावधान असावें । १२। 
सकळकर्ता तो ईश्वरु । तेणें केला आंगिकारु । 
तया पुरुषाचा विचारु । विरुळा जाणे ।१३। 
न्याय नीति विवेक विचार । नाना प्रसंगप्रकार । 
परिक्षिणें परांतर । देणें ईश्वराचें । १४। 
माहायेत्न सावधपणे । समई धारिष्ट धरणें। 
अद्धुतचि कार्य करणें । देणें ईश्वराचे । १५। 
येश कीर्ती प्रताप महिमा । उत्तम गुणासी नाहीं सीमा । 
नाहीं दुसरी उपमा । देणें ईश्वराचें । १६। 
देव ब्राह्मण आचार विचार । कितेक जनासी आधार । 
सदा घडे परोपकार । देणें ईश्वराचें । १७। 
येहलोक परलोक पाहाणें । अखंड सावधपणें राहाणें । 
बहुत  जनाचें साहाणें । देणें ईश्वराचें ।१८। 
देवाचा कैपक्ष घेणें । ब्राह्मणाची चिंता वाहाणें। 
बहु जनासी पाळणें । देणें ईश्वराचें ।१९। 
धर्मस्थापनेचे नर। ते ईश्वराचे अवतार। 
जाले आहेत पुढें होणार । देणें ईश्वराचें । २०। 


उत्तम गुणाचा ग्राहिक । तर्क तीक्षण विवेक । 
धर्मवासना पुण्यश्लोक । देणें ईश्वराचें । २१। 


समास ७] * दशक १८% ६६७ 
पर्वा. >. स न स न 
सकळ गुणामधें सार । तजविजा विवेक विचार । 

जेणें पाविजे पैलपार । अरत्रपरत्रींचा ।२२। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'उत्तमपुरुषनिरूपणनाम” 
समास सहावा समाप्त. 


॥ श्रीराम ॥ 
जनाचा लालची स्वभाव । आरंभींच म्हणती देव। 
म्हणिजे मला कांहीं देव । ऐसी वासना । १। 


कांहींच भक्ती केली नस्तां । आणी इछिती प्रसन्नता । 
जैसें कांहींच सेवा न करितां । स्वामीस मागती 


mim] 


। २। 
कष्टेविण फळ नाहीं । कष्टेविण राज्य नाहीं। 
केल्याविण होत नाहीं । साध्य जनीं । ३। 
आळसे काम नासते । हें तों प्रत्ययास येतें। 
कष्टाकडे चुकावितें । हीन जन । ४ । 
आधीं कष्टाचे दुःख सोसिती । ते पुढें सुखाचे फळ भोगिती । 
आधीं आळसें सुखावती । त्यासीं पुढे दुःख । ५। 
येहलोक अथवा परलोक । दोहिंकडे सारिखाचि विवेक । 
र्ष सूचनेचें कौतुक । कळले पाहिजे । ६। 


पेळविती तितुकें भक्षिती । ते कठीण काळीं मरोन जाती । 


सूचनेने वर्तती । तेचि भले । ७। 


» श्रीदासबोध * [समास ७ 
TENT 


६६८ 
येहलोकींचा संचितार्थ । परलोकींचा परमार्थ । 
संचितेविण वेर्थ । जीत मेले पिट 
येकदां मेल्यानें सुटेना । पुन्हा जन्मोजन्मी यातना । 
आपणास मारी वांचविना । तो आत्महत्यारा २५ 
प्रतिजन्मीं आत्मघात । कोणें करावें गणीत । 
याकारणें जन्ममृत्य । केंवी चुके ।१०। 
देव सकळ कांहीं करितो । ऐसें प्राणिमात्र बोलतो । 
त्याचे भेटीचा लाभ तो । अकस्मात जाला ।११। 
विवेकाचा लाभ घडे । जेणें परमात्मा ठाई पड़े । 
विवेक पाहातां सांपडे । विवेकी जनीं ।१२। 
दैव पाहातां आहे येक । परंतु करितो अनेक । 
त्या अनेकास येक । म्हणों नये कीं ।१३। 
देवाचें कर्तुत्व आणि देव । कळला पाहिजे अभिप्राव । 
कळल्याविण कितेक जीव । उगेच बोलती । १४। 
उगेच बोलती मूर्खपणें । शाहाणपण वाढायाकारणें । 
्रुप्तिलागीं उपाव करणें । ऐसें जालें ।१५। 
जेही उदंड कष्ट केले । ते भाग्य भोगून ठेले। 
येर ते बोलतचि राहिले । करंटे जन ।१६। 
करंट्याचें करंट लक्षण । समजोन जाती विचक्षण । 
भरल्याचे उत्तम लक्षण । करंट्यास कळेना । १७। 
त्याची उ पैसावली कुबुद्धी । तेथें कैंची असेल शुद्धी । 
कुबुद्धी तेचि सुबुद्धी । ऐसी वाटे ।१८। 


मनुष्यशुद्धीस सांडावें । त्याचें काये खरें मानावें । 
जेथें विचाराच्या नांबें । सुन्याकार ।१९। 


समास ८] 


* दशक १८% 


scar EB si. 0 SIDS, 
विचारें येहलोक परलोक । विचारें होतसे सार्थक । 


६६९ 


विचारें नित्यानित्यविवेक । पाहिला पाहिजे ।२०। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे जनस्वभावतिरूपणनाम” 
समास सातवा समाप्त; 

aa) 
दशक १८ : समास ८ 
॥ श्रीराम ॥ 

ब्रह्म निराकार निश्चळ । आत्म्यास विकार चंचळ । 
तयास म्हणती सकळ । देव ऐसें । १ । 
देवाचा ठावचि लागेना । येक देव नेमस्त कळेना । 
बहुत देवीं अनुमानेना । येक देव । २। 
म्हणोनी विचार असावा । विचारे देव शोधावा। 
बहुत देवांचा गोवा । पडोंचि नये । ३। 
देव क्षत्री पाहिला । त्यासारिखा धातूचा केला । 
पृथ्वीमधें दंडक चालिला । येणें रीती । ४ । 
नाना प्रतिमादेवांचे मूळ । तो हा क्षत्रदेवचि केवळ । 
नाना क्षेत्रे भूमंडळ । शोधून पाहावें । ५। 
क्षत्रदेव पाषाणाचा । विचार पाहातां तयाचा । 
तत लागला मुळाचा । अवताराकडे । ६। 
अवतारी देव संपले । देहे धरुनी वर्तोन गेले । 
त्याहून थोर अनुमानले । ब्रह्मा विष्णु महेश । ७ । 
चथा तिही देवांस ज्याची सत्ता । तो अंतरात्माचि पाहातां । 

भोक्ता तत्वतां । प्रतक्ष आहे [% 


६७० * श्रीदासबोध * [समास ८ 
a 
युगानयुगें तिन्ही लोक । येकचि चालवी अनेक । 


हा निश्चयाचा विवेक । वेदशास्त्रीं पाहावा । ९। 
आत्मा वर्तवितो शरीर । तोचि देव उत्तरोत्तर। 
जाणीवरूपें कळिवर । विवेकें वर्तवी ।१०। 
तो अंतर्देव चुकती । धांवा घेऊन तीर्था जाती । 
प्राणी बापुडे कष्टती । देवास नेणतां ।१९। 
मग विचारिती अंतःकरणी । जेथें तेथें धोंडा पाणी। 
उगेचि वणवण हिंडोनि । काये होतें ।१२। 
ऐसा ज्यासी विचार कळला । तेणें सत्संग धरिला । 
सत्संगें देव सांपडला । बहुत जनांसी । १३। 
ऐसी हे विवेकाची कामे । विवेकी जाणतील नेमें। 
अविवेकी भुलले भ्रमें । त्यांस हें कळेना । १४। 
अंतरवेधी अंतर जाणे । बाहेरमुद्रा कांहींच नेणे । 
म्हणोन विवेकी शाहाणे । अंतर शोधिती । १५। 
विवेकेंविण जो भाव । तो भावचि अभाव। 
मूर्खस्य प्रतिमा देव । ऐसे वचन ।१६। 
पाहात समजत सेवटा गेला । तोचि विवेकी भला। 
तत्वें सांडुनी पावला । निरंजनीं । १७। 
आरे जें आकारासी येतें । तें अवधेंच नासो जाते । 
मग गल्बल्यावेगळे तें । परब्रह्म जाणावें । १८। 
चंचळ देव निश्चळ ब्रह्म । परब्रह्मी नाहीं भ्रम। 
प्रत्ययज्ञानें निभ्रम । होईजेतें ।१९। 


प्रचीतीविण जें केलें । तें तें अवघें वेर्थ गेलें। 
प्राणी कष्टकष्टोंचि मेले । कर्मकचाटें ।२०। 


समास ९] * दशक १८% ६७१ 
दि नाममा 


कमविगळें न व्हावें । तरी देवास कासया भजावें । 


विवेकी जाणती स्वभावें । मूर्ख नेणे । २१। 
कांही अनुमानलें विचारें । देव आहे जगदांतरें । 
सगुणाकरितां निधरिं । निर्गुण पाविजे ।२२। 
सगुण पाहातां मुळास गेला । सहजचि निर्गुण पावला । 
संगत्यागें मोकळा जाला । वस्तुरूप ।२३। 
परमेश्वरीं अनुसंधान । लावितां होईजे पावन । 
मुख्य ज्ञानेचि विज्ञान । पाविजेतें ।२४। 
ऐसीं हे विवेकाची विवर्णे । पाहावी सुचित अंतःकर्णे । 
नित्यानित्यविवेक श्रवणें । जगदोधार । २५। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'अंतदेवनिरूपणनाम' 
समास आठवा समाप्त. 


uu 
दशक १८ : समास ९ 
निद्रानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
वंदूनिया आदिपुरुष । बोलों निद्रेचा विळास। 
निद्रा आलियां सावकास । जाणार नाहीं । १। 
निद्रेनें व्यापिली काया । आळस आंग मोडे जांभया । 
तेणेंकरितां बैसावया । धीर नाहीं । २। 
कडकडां जांभया येती । चटचटां चटकया वाजती । 
डकडकां डुकल्या देती । सावकास । ३। 


येकाचे डोळे झांकती । येकाचे डोळे लागती। 
येक ते वचकोन पाहाती । चहुंकडे । ४ । 


* श्रीदासबोध * [समास ९ 


TT 
पडिले । तिहीं ब्रह्मविणे फोडिले । 
येक उलथोन जाले । सुधी नाही १ । 
येक टेंकोन बैसले । तेथेंचि घोरों लागले । 
येक उताणें पसरले । सावकास । ६। 
कोणी मुकुँडी घालिती । कोणी कानवडे निजती । 
कोणी चक्री फिरती । चहुंकडे । ७ । 
येक हात हालविती । येक पाये हालविती । 
येक दांत खाती । कर्करटें । ८। 
येकाची वस्त्रे निघोनि गेलीं । ते नागवींच लोळों लागलीं । 
येकाचीं मुंडासीं गडबडिलीं । चहुकडे । ९। 
येक निजेलीं अव्यावेस्तें । येक दिसती जैसीं प्रेतें। 
दांत पसरुनी जैसीं भूतें । वाईट दिसती ।९०। 
येक वोसणतचि उठिले । येक अंधारीं फिरों लागले । 
येक जाऊन निजेले । उकरड्यावरी । ११। 
येक मडकी उतरिती । येक भोई चांचपती। 
येक उठोन वाटा लागती । भलतीकडे ।१२। 
येक प्राणी वोसणाती । येक फुंदफुंदों रडती। 
येक खदखदां हांसती । सावकास ।१३। 
येक हाका मारूं लागले । येक बॉबलित उठिले । 
येक वचकोन राहिले । आपुले ठाई ।१४। 
येक क्षणक्षणा खुरडती । येक डोई खाजविती । 
कढों लागती । सावकास ।१५। 


येकाच्या लाका गळाल्या । येकाच्या पिका सांडल्या । 
लघुशंका केल्या । सावकास [RR 


समस ९]  एदरक१८, चुक 


येक राउत सोडिती । येक कर्पट ढेकर देती । 


येक खांकरुनी थुंकिती । भलतीकडे । १७। 
येक हागती येक वोकिती । येक खोकिती येक सिंकिती । 
येक ते पाणी मागती । निदसुय्या स्वरें ।१८। 
येक दुस्वप्नें निर्बुजले । येक सुस्वप्नें संतोषले । 
येक ते गाढमुढीं पडिले । सुषुप्तिमध्यें । १९। 
इकडे उजेडाया जालें । कोण्हीं पढणें आरंभिलें। 
कोणीं प्रातस्मरामि मांडिले । हरिकीर्तन ।२०। 
कोणी आठविल्या ध्यानमूर्ति । कोणी येकांतीं जप करिती । 
कोणी पाठांतर उजळिती । नाना प्रकारें । २१। 
नाना विद्या नाना कळा । आपलाल्या सिकती सकळा । 
तानमानें गायेनकळा । येक गाती ।२२। 
मागें निद्रा संपली । पुढे जागृति प्राप्त जाली । 
वेबसाई बुद्धी आपुली । प्रेरिते जाले । २३। 
ज्ञाता तत्वे सांडून पळाला । तुर्येपेलिकडे गेला । 
आत्मनिवेदनें जाला । ब्रह्मरूप । २४। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'निद्रानिरूपणनाम” 
समास नववा समाप्त. 


Ju 
दशक १८ : समास १० 
श्रोताअवलक्षणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 

कोणीयेका कार्याचा साक्षप । कांहीं तऱही घडे विक्षेप । 
काळ साहें तें आपेंआप । होत जातें । १। 


!780 Dasbodh (Marathi)_Section_22_]_Front 


६७४ * श्रीदासबोध + [समास १० 
कलमी ी ह बाड 


कार्यभाग होत चालिला । तेणें प्राणी शोक जाला । 


विचारहि सुचों लागला । दिवसेंदिवस । २। 
कोणीयेक प्राणी जन्मासी येतो । कांहीं तऱही काळ साहें होतो । 
दुःखाउपरी सुख देतो । देव कृपाळुपणें । ३। 
अवघाचि काळ जरी सजे । तरी अवघेचि होती राजे । 
कांहीं सजे कांहीं न सजे । ऐसें आहे । ४। 
येहलोक अथवा परलोक । साधतां कोणीयेक विवेक । 
अद्धुत होये स्वाभाविक । देणें ईश्वराचें । ५। 
ऐकल्याविण कळलें । सिकविल्याविण शहाणपण आलें । 
देखिले ना ऐकिले । भूमंडळीं । ६। 
सकळ कांहीं ऐकतां कळे । कळतां कळतां वृत्ति निवळे । 
नेमस्त मनामधें आकळे । सारासार । ७। 
श्रवण म्हणिजे ऐकावें । मनन म्हणिजे मनीं धरावें । 
येणें उपाये स्वभावें । त्रयलोक्य चाले । ८ । 
श्रवणाआड विक्षेप येती । नाना जिनस सांगों किती । 
सावध असतां प्रत्यय येती । सकळ कांहीं । ९ । 


श्रवणी लोक बैसले । बोलतां बोलतां येकाग्र जाले । 
त्याउपरी जे नूतन आले । ते येकाग्र नव्हेती ।१०। 


मनुष्य बाहेर हिंडोनी आलें । नाना प्रकारीचें ऐकिले । 


उदंड गलबलूं लागलें । उगें असेना ।११। 
प्रसंग पाहोन चालती । ऐसे लोक थोडे असती । 
श्रवणी नाना विक्षेप होती । ते हे ऐका ।१२। 


780 Dasbodh (Marathi)_Section_22_]_Back 


समास १०] * दशक १८% ६७५ 


श्रवणी बैसले ऐकाया । अडों लागलीसे काया । 
येती कडकडां जांभया । निद्राभरें ।१३। 
बैसले सुचित करूनि मना । परी तें मनचि ऐकेना । 
मागें होतें ऐकिले नाना। तेंचि धरुनी बैसलें । १४। 
तत्पर केलें शरीर । परी मनामधें आणीक विचार । 
कल्पना कल्पी तो विस्तार । किती म्हणोनी सांगावा ।१५। 
जें जें कांहीं श्रवणी पडिलें । तितुकें समजोन विवरलें । 


तरीच कांहीं सार्थक जालें । निरूपणीं ।१६। 
मन दिसतें मां धरावें । ज्याचें त्यानें आवरावें । 
आवरून विवेकें धरावें । अर्थातरीं । १७। 
निरूपणीं येऊन बैसला । परी तो उदंड जेऊन आला । 
बैसतांच कासाविस जाला । त्रुषाक्रांत । १८। 
आधीं उदक आणविलें । घळघळां उदंड घेतले । 
तेणें मळमळूं लागलें । उठोनी गेला ।१९। 
कर्पट ढेंकर उचक्या देती । वारा सरतां मोठी फजिती । 
क्षणाक्षणा उठोनी जाती । लघुशंकेसी ।२०। 
दिशेनें कासावीस केला । आवधेंचि सांडून धांविला । 
निरूपणप्रसंगी निघोनी गेला । अखंड ऐसा ।२९। 
दष्टांतीं कांहीं अपूर्व आलें । अंतःकर्ण तेथेंचि राहिलें । 
कोठवरी काये वाचिलें । कांहीं कळेना ।२२। 
निरूपणीं येऊन बैसला । तो विंचुवें फणकाविला । 
कैंचें निरूपण जाला । कासावीस । २३। 


॥780 Dasbodh (Marathi)_Section_22_2_Front 


६७६ * श्रीदासबोध * [समास १० 
१200227... > स्त 5h 


पोटामधें तिडिक उठिली । पाठीमधें करक भरली । 


चालक चिखल्या पुळी जाली । बैसवेना ।२४। 
पिसोळा चाऊन पळाला । तेणें प्राणी दुश्चीत जाला । 
कोणें नेटें गलबला केला । तेथेंचि धांवें ।२५। 
विषई लोक श्रवणी येती । ते बायेकांकडेच पाहाती । 
चोरटे लोक चोरून जाती । पादरक्षा ।२६। 
होये नव्हे वादवेवाद । तेणें उदंड जाला खेद। 
सिव्या गाळी अप्रमाद । होतां चुकला ।२७। 
कोणी निरूपणीं बैसती । सावकास गोष्टी लाविती । 
हरिदास ते रें रें करिती । पोटासाठी ।२८। 
बहुत जाणते मिळाले । येकापुढें येक बोले । 
लोकांचे आशवे राहिले । कोण जाणे ।२९। 
माझें होये तुझें नव्हे । ऐसी अखंड जयास सवे । 
न्याये नीति सांडून धांवे । अन्यायाकडे ।३०। 
आपल्या थोरपणासाठीं । अच्यावाच्या तोंड पिटी । 
न्याये नाहीं ते सेवटी । परम अन्याई ।३१। 
येकेकडे अभिमान उठे । दुसरेकडे उदंड पेटे। 
ऐसे श्रोते खरे खोटे । कोण जाणे ।३२। 
म्हणोन जाणते विचक्षण । ते आधीच धरिती नेणपण । 
मूर्ख टोणपा आपण । कांहींच नाहीं ।३३। 
आपणाहून देव थोर । ऐसा जयास कळला विचार । 
सकळ कांहीं जगदांतर । तेहिं राखावें ।३४। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_22_2_B ack 


समास १०] 


' सभेमधें कळहो जाला । 
अंतरें राखों नाहीं सिकला । 
वैर करितां वैरचि वाढे । 
म्हणोनि शाहाण्याचे कुकडे । 
अखंड आपणा सांभाळिती । 
थोर लोकांस क्ष्मा शांति । 
अवगुणापासी बैसला गुणी । 
विवेकी पुरुषाची करणी । 
उपाये परियाये दीर्घ प्रेल । 
करील तयाचें महिमान । 
दुर्जी वेवदरून घेतला । 
विवेकापासून चेवला । 
न्याये परियाये उपाये । 
मूर्खाकरितां चिवडा होये । 
मग ते शाहाणे नीट करिती । 
स्वयें करून करविती । 
पृथ्वीमधें उदंड जन । 
जयांकरितां समाधान । 
तो मनोगतांची आंगें जाणे । 
संतप्तालागी निवऊं जाणे । 
ऐसा तो जाणता लोक । 
त्याचें करणें कांहीं येक । 


* दशक १८५ 


६७७ 


शब्द येतो जाणत्याला । 
कैसा योगी ।३५। 
आपणास दुःख भोगणें घडे । 
कळों आलें ।३६। 
क्षुल्लकपण येऊ नेदिती । 
अगत्य करणें ।३७। 
आवगुण कळतो ततक्षणीं । 
विवेकें होते ।३८। 
विवेकबळें नाना येत्न। 
तोचि जाणे ।३९। 
बाश्कळ लोकीं घसरिला । 
विवेकी कैसा ।४०। 
मूर्खास हें कळे काये। 
मज्यालसीचा ।४१। 
स्वयें साहोन साहविती । 
लोकांकरवीं ।४२। 
जनामधें असती सज्जन । 
प्राणीमात्रांसी ।४३। 
मान प्रसंग समये जाणे । 
नाना प्रकारें ।४४। 
समर्थ तयाचा विवेक । 
जनास कळेना ।४५। 


» श्रीदासबोध * 


eA [समास १० 
© 

बहुत जनास चालवी । नाना मंडळे हालवी। 
ऐसी हे समर्थपदवी । विवेकें होते ।४६। 
विवेक एकांती करावा । जगदीश धारणेनें धरावा । 
लोक आपला आणी परावा । म्हणोंचि नये ।४७। 


येकांतीं विवेक ठाई पडे । येकांती येत्न सांपडे । 
येकांती तर्क वावडे । ब्रह्मांडगोळीं 


।४८। 
येकांतीं स्मरण करावें । चुकले निधान पडे ठावें । 
अंतरात्म्यासरिसें फिरावें । कांहीं तरी ।४९। 
जयास येकांत मानला । अवध्या आधीं कळे त्याला । 
त्यावेगळें वडिलपणाला । ठावचि नाहीं ।५०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रोताअवलक्षणनिरूपणनाम' 
समास दहावा समाप्त. 
०0 
दशक अठरावा समाप्त 


ma) 


दशक एकोणिसावा : सिकवणनाम 


दशक ९९ : समास ९ 
लेखनक्रियानिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


ब्राह्मणें बाळबोध अक्षर । 
चतुर । 


जें देखतांचि 


वाटोळे सरळे मोकळे 


कुळकुळीत वळी चालिल्या ढाळें 
अक्षरमात्र तितुकें नीट 
आडव्या मात्रा त्याहि नीट 
पहिलें अक्षर जें काढिले 
येका टांकेंचि लिहिलें 
अक्षराचें काठेपण 
तैसेचि वळण वांकाण 
वोळीस वोळी लागेना 
खालीले वोळीस स्पर्शेना 
पान शिषानें रेखाटावें 
दुरी जवळी न व्हावें 
कोठे शोधासी आडेना 
गरज केली हें घडेना 
ज्याचें वय आहे नूतन 
जनासी पडे मोहन 


घडसुनी करावें सुंदर । 


समाधान पावती । 
। बोतलें मसीचें काळे । 
। मुक्तमाव्ठा जैशा । 
। नेमस्त पैस काने नीट । 
। आर्कुलीं वेलांड्या । 
। ग्रंथ संपेतो पाहात गेले । 
। ऐसें वाटे । 
। टांकांचें ठोसरपण । 
। सारिखेचि । 
। आर्कुली मात्रा भेदीना । 
। अथवा लबाक्षर । 
। त्यावरी नेमकचि ल्याहावें । 
। अंतर वोळीचें । 
। चुकी पाहातां सांपडेना । 
। लेखकापासुनी । 


। त्याने ल्याहावे जपोन। 
। ऐसें करावें । 


१। 


२ । 


Sl 


६८० 


बहु बारिक तरुणपणी । 
मध्यस्त लिहिण्याची करणी । 
भोंवतें स्थळ सोडून द्यावें । 
कागद झडतांहि झडावें । 
ऐसा ग्रंथ जपोनि ल्याहावा । 
ऐसा पुरुष तो पाहावा । 
काया बहुत कष्टवावी । 
चटक लाउनी सोडावी । 
घटस्य कागद आणावे । 
लिहिण्याचे सामे असावे । 
सुऱ्या कातऱ्या जागाईत । 
नाना सुरंग मिश्रित । 
नाना देसीचे बरू आणावे । 
नाना रंगाचे आणावे । 
नाना जिनसी टांकतोडणी । 
चित्रविचित्र करणी । 
हिंगुळ संग्रही असावे । 
सोपें भिजउनी वाळवावे । 
तगटी इतिश्रया कराव्या । 
नाना चित्री चिताराव्या । 
नाना गोप नाना बासनें । 
पेट्या कुल्पें जपणें । 


» श्रीदासबोध + 


[समास १ 


कामा नये म्हातारपणी । 
केली पाहिजे ।१०। 
मधेचि चमचमित ल्याहावें । 
नलगेचि अक्षर ।११। 
प्राणीमात्रांस उपजे हेवा । 
म्हणती लोक ।१२। 
उत्कट कीर्ति उरवावी। 
कांहीं येक ।१३। 
जपोन नेमस्त खळावे । 
नानापरी । १४। 
खळी घोंटाळें तागाईत । 
जाणोनि घ्यावें ।१५। 
घटी बारिक सरले घ्यावे । 
नाना जिनसी ।१६। 
नाना प्रकारे रेखाटणी । 
सिसेंलोळ्या । ९७। 
वाळले आळिते पाहोन घ्यावे । 
संग्रह मसीचे । १८। 
बंदरी फळ्या घोटाव्या । 
उंच चित्रे । १९। 
मेणकापडे सिंदुरवर्णे । 
पुस्तकाकारणें ।२०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'लेखनक्रियानिरूपणनाम” 
समास पहिला समाप्त, 


JQ 


दशक ९९ : समास २ 
विवरणनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां बोलिले लेखनभेद । आतां ऐका अर्थभेद । 
नाना प्रकारीचे संवाद । समजोन घ्यावे । १ । 
शब्दभेद अर्थभेद । मुद्राभेद प्रबंधभेद । 
नाना शब्दाचे शब्दभेद । जाणोनी पाहावे । २। 
नाना आशंका प्रत्योत्तरे । नाना प्रचित साक्षात्कारे । 
जेणेंकरितां जगदांतरें । चमत्कारती । ३ । 
नाना पूर्वपक्ष सिद्धांत । प्रत्ययो पाहावा नेमस्त । 
अनुमानाचें खस्तवेस्त । बोलोंचि नये । ४ । 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
प्रवृत्ति अथवा निवृत्ती । प्रचितीविण अवघी भ्रांती । 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


गळंग्यांमधील जगज्जोति । चेतेल कोठे । ५। 
हेत समजोन उत्तर देणें । दुसऱ्याचे जीवीचें समजणें । 
मुख्य चातुर्याची लक्षणें । तें हें ऐसीं । ६। 
चातुर्येविण खटपट । ते विद्याच फलकट। 
सभेमधें आटघाट । समाधान कैंचें । ७ । 
बहुत बोलणें ऐकावें । तेथें मोन्यचि धरावें । 
अल्पचिन्हें समजावें । जगदांतर । ८ । 
बाष्कळांमधें बैसों नये । उद्धरासी तंडों नये। 
आपणाकरितां खंडों नये । समाधान जनाचे । ९ । 


नेणतपण सोडूं नये । जाणपणें फुगों नये। 
नाना जनांचें हृदये । मृद शब्दे उकलावें ।१०। 


# श्रीदासबोध * [समास २ 
ER निति रात रारा 


६८२ 
प्रसंग जाणावा नेटका । बहुतांसी जाझु घेऊं नका । 
खरे असतांचि नासका । फड होतो ।११। 
शोध घेतां आळसों नये । भ्रष्ट लोकीं बैसों नये। 
बैसले तरी टाकूं नये । मिथ्या दोष ।१२। 
अंतर आताचे शोधावें । प्रसंगीं थोडेंचि वाचावें । 
चटक छाउनी सोडावें । भल्या मनुष्यासी ।१३। 
मज्यालसींत बैसों नये । समाराधनेसी जाऊ नये । 
जातां येळीलवाणें होये । जिणें आपुलें । १४। 
उत्तम गुण प्रगटवावे । मग भलत्यासी बोलतां फावे । 
भले पाहोन करावे । शोधून मित्र ।९५। 
उपासनेसारिखें बोलावें । सर्व जनासी तोषवावें । 
सगट बरेंपण राखावे । कोण्हीयेकासी ।१६। 
ठाई ठाई शोध घ्यावा । मग ग्रामी प्रवेश करावा । 
प्राणीमात्र बोलवावा । आप्तपणें । १७। 
उंच नीच म्हणों नये । सकळांचें निववावें हृदये । 
अस्तमानी जाऊ नये । कोठे तहीं ।१८। 
जगामधे जगमित्र । जिव्हेपासी आहे सूत्र। 
कोठें तऱही सत्पात्र । शोधून काढावें ।९९। 
कथा होती तेथें जावें । दुरी दीनासारिखें बैसावें । 
तेथील सकळ हरद्र घ्यावें । अंतर्यामी ।२०। 
तेथें भलें आडळती । व्यापक तेहि कळों येती । 
हळुहळु मंदगती । रीग करावा । २१। 


सकळामधें विशेष श्रवण । श्रवणाहुनी थोर मनन । 
मननें होये समाधान । बहुत जनाचें ।२२। 


समास ३] * दशक १९+ ६८३ 
०२१२१२... 
धूर्तपणें सकळ जाणावें । अंतरीं अंतर बाणावें । 

समजल्याविण सिणावें । कासयासी ।२३। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विवरणनिरूपणनाम” 
समास दुसरा समाप्त 


पण 
दशक १९: समास ३ 
करंटलक्षणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
सुचित करुनी अंतःकर्ण । ऐका करंटलक्षण । 
हें त्यागितां सदेवलक्षण । आंगीं बाणे । १ । 
पापाकरितां दरिद्र प्राप्त । दरिद्रें होये पापसंचित । 
ऐसेचि होत जात । क्षणक्षणां । २ । 
याकारणें करंटलक्षणें । ऐकोनी त्यागचि करणें। 
म्हणिजे कांहीं येक बाणे । सदेवलक्षण । ३ । 
करंट्यास आळस आवडे । यन कदापी नावडे । 
त्याची वासना वावडे । अधर्मी सदा । ४ । 
सदा भ्रमिष्ट निदसुरा । उगेचि बोले सैरावैरा । 
कोणीयेकाच्या अंतरा । मानेचिना । ५ । 
लेहों नेणे वाचू नेणे । सवदासुत घेऊं नेणे। 
हिशेब कितेब राखों नेणे । धारणा नाहीं । ६। 
हारवी सांडी पाडी फोडी । विसरे चुके नाना खोडी । 
भल्याचे संगतीची आवडी । कदापी नाहीं । ७ । 


चाट गडी मेळविले । कुकर्मी मित्र केले। 
खट नट येकवटिले । चोरटे पापी । ८ । 


६८४ 


ज्यासी त्यासी कळकटा । 


परघातकी धाटामोटा । 
दीर्घ सूचना सुचेचिना । 
परअभिळासीं बासना 
आळसें शरीर पाळिले 
सुडके मिळेनासे जालें 
आळसें शरीर पाळी 
निद्रेचे पाडी सुकाळीं 


। 
। 
। 
। 
। 
जनासीं मीत्री करीना । 
मूर्खपणें आवरेना । 
पवित्र लोकांमधें भिडावे । 
सदा मनापासून भावे । 
तेथे कैंचा परोपकार । 
पापी अनर्थी अपस्मार । 
शब्द सांभाळून बोलेना । 
कोणीयेकासी मानेना । 
कोणीयेकास विश्वास नाहीं । 
विद्या वैभव कांहींच नाहीं । 
राखावी बहुतांची अंतरें । 
ऐसीं हे विवेकाची उत्तरें । 
स्वयें आपणास कळेना । 
तयासी उपाय नाना । 
कल्पना करी उदंड कांहीं । 
अखंड पडिला संदेहीं । 


* श्रीदासबोध + 
BRS TR S| 


[समास ३ 
स्वयें सदाचा चोरटा | 
बाटा पाडी । 


न्याय नीति हे रुचेना। 
निरंतर 


।१०। 
परंतु पोटेंविण गेलें। 
पांघराया ।११। 
अखंड कुंसी कांडोळी। 
आपणासी ।१२। 
कठीण शब्द बोले नाना । 
कोणीयेकासी । १३। 
वोंगळामधें निशंक धांवे । 
जननिंद्य क्रिया । १४। 
केला बहुतांचा संव्हार । 
सर्व अबद्धी ।१५। 
आवरितां आवरेना । 
बोलणें त्याचें ।१६। 
कोणीयेकासीं सख्य नाहीं । 
उगाचि ताठा । १७। 
भाग्य येतें तदनंतरें। 
ऐकणार नाहीं ।१८। 
सिकविलें तें ऐकेना । 
काये करिती । १९। 
प्राप्तव्य तों कांहींच नाहीं । 
अनुमानाचे । २०। 


समास ३] * दशक १९% ६८५ 
पुण्यमार्ग सांडिला मनें । पाप झडावें काशानें। 
निश्चय नाहीं अनुमानें । नास केला । २१। 
कांहीयेक पुर्ते कळेना । सभेमधें बोलों राहेना । 
बाष्कळ लाबाड ऐसें जना । कळों आलें ।२२। 
कांहीं नेमकपण आपुलें । बहुत जनासी कळों आलें । 
तेंचि मनुष्य मान्य जालें । भूमंडळीं ।२३। 
झिजल्यावांचुनी कीर्ति कैंची । मान्यता नव्हे कीं फुकाची । 
जिकडे तिकडे होते ची ची । अवलक्षणें ।२४। 
भल्याची संगती धरीना । आपणासी शाहाणे करीना । 
तो आपला आपण वैरी जाणा । स्वहित नेणे ।२५। 
लोकांसी बरें करावें । तें उसिणें सवेंचि घ्यावें । 
ऐसें जयाच्या जीवें । जाणिजेना ।२६। 
जेथें नाहीं उत्तम गुण । तें करंटपणाचें लक्षण । 
बहुतांसी न मने तें अवलक्षण । सहजचि जालें । २७। 
कार्याकारण सकळ कांहीं । कार्येविण तों कांहींच नाहीं । 
निकामी तो दुःखप्रवाहीं । वाहातचि गेला । २८। 
बहुतांसी मान्य थोडा । त्याच्या पापासी नाहीं जोडा । 
निराश्रई पडे उघडा । जेथे तेथें ।२९। 
याकारणें अवगुण त्यागावे । उत्तम गुण समजोन घ्यावे । 
तेणें मनासारिखें फावे । सकळ कांहीं ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'करंटलक्षणनिरूपणनाम” 
समास तिसरा समाप्त, 


JQ 


दशक १९ : समास ४ 


सदेवलक्षणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
मागां बोलिलें करंटलक्षण । तें विवेकें सांडावें संपूर्ण । 
आतां ऐका सदेव लक्षण । परम सौख्यादायेक । १। 
उपजतगुण शरीरीं । परोपकारी नानापरी । 
आवडे सर्वांचे अंतरीं । सर्वकाळ । २। 
सुंदर अक्षर लेहों जाणे । चपळ शुद्ध वाचूं जाणे । 
अर्थात सांगों जाणे । सकळ कांहीं । ३। 
कोणाचें मनोगत तोडीना । भल्यांची संगती सोडीना । 
सदेवलक्षण अनुमाना । आणून ठेवी । ४ । 
तो सकळ जनासी व्हावा । जेथें तेथें नित्य नवा। 
मूर्खपणें अनुमानगोवा । कांहींच नाहीं । ५। 
नाना उत्तम गुण सत्पात्र । तेचि मनुष्य जगमित्र । 
प्रगट कीर्ती स्वतंत्र । पराधेन नाहीं । ६। 
राखे सकळांचे अंतर । उदंड करी पाठांतर। 
नेमस्तपणाचा विसर । पडणार नाहीं । ७ । 
नम्रपणे पुसों जाणे । नेमस्त अर्थ सांगों जाणे । 
बोलाऐसें वर्ते जाणे । उत्तम क्रिया । ८ । 
जो मानला बहुतांसी । कोणी बोलों न शके त्यासी । 
धगधगीत पुण्यरासी । माहांपुरुष । ९ । 


तो परोपकार करितांचि गेला । पाहिजे तो ज्याला त्याला । 
मग काये उणें तयाला । भूमंडळीं ।१०। 


समास ४] 


बहुत जन वास पाहे । 
उणें कोणाचें न साहे । 
चौदा विद्या चौसष्टी कळा । 
आत्मविद्येचा जिव्हाळा । 
सकळांसी नग्न बोलणें । 
अखंड कोणीयेकाचें उणें । 
न्याय नीति भजन मर्यादा । 
दरिद्रपणाची आपदा । 
उत्तमगुणें थृंघारला । 
प्रगट प्रतापे उगवला । 
जाणता पुरुष असेल जेथें । 
उत्तम गुणाविषीं रितें । 
प्रपंची जाणे राजकारण । 
सर्वांमधें उत्तम गुण । 
मागें येक पुढे येक । 
सर्वत्रांसीं अलोलिक । 
अंतरासी लागेल ढका । 
जेथें विवेका । 
कर्मविधी उपासनाविधी । 
विशाळ ज्ञात्रुत्वाची बुद्धी । 
पाहातां अवघे उत्तम गुण । 
जैसा . आत्मा संपूर्ण । 
आपल्या कार्यास तत्पर । 
तैसाचि करी परोपकार । 


तेथें 


* दशक १९% 


६८७ 


वेळेसी तत्काळ उभा राहे । 
तया पुरुषासी । ११। 
जाणे संगीत गायेनकळा । 
उदंड तेथें ।१२। 
मनोगत राखोन चालणें । 
पडोंचि नेदी ।१३। 
काळ सार्थक करी सदा । 
तेथें कैंची । १४। 
तो बहुतांमधें शोभला । 
मार्तड जैसा ।१५। 
कळहो कैंचा उठेल तेथें। 
तें प्राणी करंटे । १६। 
परमार्थी साकल्य विवरण । 
त्याचा भोक्ता । १७। 
ऐसा कदापी नाहीं दंडक । 
तया पुरुषाची ।१८। 
ऐसी वर्तणूक करू नका । 
प्रकट करी ।१९। 
ज्ञानविधी वैराग्यविधी । 
चळेल कैसी ।२०। 
तयास वाईट म्हणेल कोण । 
सर्वा घटीं । २१। 
लोक असती लाहानथोर । 
मनापासुनी । २२। 


६८८ 


* श्रीदासबोध + 


[समास ४ 


दुसऱ्याच्या दुःखें दुखवे । 
आवघेचि सुखी असावे । 
उदंड मुलें नानापरी । 
तैसी अवध्यांची चिता करी । 


जयास कोणाचें सोसेना । 
धीकारिल्यां धीकारेना । 
मिथ्या शरीर निंदलें । 


ज्ञात्यासी आणि जिंतिलें । 
हें अवघें अवलक्षण । 
कांहीं तऱही उत्तम गुण । 
उत्तम गुणास मनुष्य वेधे । 
तीक्षण बुद्धि लोक साधे । 
लोकीं अत्यंत क्षमा करिती । 
मग ते लोक पाठी राखती । 
बहुतांसी वाटे मी थोर । 
धीर उदार गंभीर । 
जितुके कांहीं उत्तम गुण । 
अवगुण तें करंटलक्षण । 


दुसऱ्याच्या सुखें सुखावे । 
ऐसी वासना 


।२३। 
वडिलांचे मन अवध्यांवरी । 
माहांपुरुष । २४। 
तयाची निःकांचन वासना । 
तोचि माहांपुरुष ।२५। 
तरी याचें काये गेले । 
देहेबुद्धीनें ।२६। 
ज्ञाता देहीं विलक्षण । 
जनीं दाखवावे । २७। 
वाईट गुणासी प्राणी खेदे । 
काये जाणती ।२८। 
आलियां लोकांचे प्रचिती । 
नाना प्रकारीं ।२९। 
सर्वमान्य पाहिजे विचार । 
माहांपुरुष ।३०। 
तें समर्थाचे लक्षण । 
सहजचि जालें । ३१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सदेवलक्षणानिरूपणनाय” 
समास चौथा समाप्त, 


(न 


दशक १९ : समास ५ 
देहेमान्यनिरूपण 


मातीचे देव धोंड्याचे देव 
काशाचे देव पितळेचे देव 
रुविच्या लांकडाचे देव पोंवळ्यांचे देव 
शालिग्राम काश्मिरी देव 


तांब्रनाणीं हेमनाणीं 
चक्रांगीत चक्रतीर्थाहुनी 


उदंड उपासनेचे भेद 


॥ श्रीराम ॥ 


। सोन्याचे देव रुप्याचे देव । 
। तांब्याचे देव चित्रलेपें । 
। बाण तांदळे नर्मदे देव। 
। सूर्यकांत सोमकांत । 
। कोणी पूजिती देवार्चनी । 


आपलाले आवडीचा वेध । लागला जनीं । 


परी त्या सकळांचेहि कारण 
तया स्मरणाचे अंश जाण 
मुळीं द्रष्टा देव तो येक 
समजोन पाहातां विवेक 
देह्यावेगळी भक्ति फावेना 
याकारणें मूळ भजना 


देहे मुळींच केला वाव । तरी भजनासी कैंचा ठाव । 


म्हणोनी भजनाचा उपाव 
देहेंविण देव कैसा भजावा 
देह्याविण मोहछाव कैसा करावा 
अत्र गंध पत्र पुष्प 
नाना भजनाचा साक्षेप 


। घेऊन येती । 
। किती करावे विशद। 
। मुळीं पाहावें स्मरण । 
। नाना देवतें । 
। त्याचे जाहाले अनेक । 
। उमजो लागे । 
। देह्यावेगळा देव पावेना । 
। देहेचि आहे । 
। देह्यात्मयोगें | 
। देहेंविण देव कैसा पुजावा । 
। कोण्या प्रकारें । 
। फल तांबोल धूप दीप। 
। कोठे करावा 


~© 


९ । 


।१०। 


र * श्रीदासबोध * [समास 5 वक शिवत 


देवाचें तीर्थ कैसें घ्यावें । देवासी गंध कोठे लावावें । 
मंत्रपुष्प तरी बाबें । कोणे ठाई 


। ११। 
म्हणोनी देह्याविण आडतें । अवघें सांकडेंचि पडतें । 
देह्याकरितां घडतें । भजन कांहीं ।१२। 
देव देवता भूतें देवते । मुळीचें सामर्थ्य आहे तेथें । 
अधिकारे नाना. देवतें । भजत जावां ।१३। 
नाना देवीं भजन केलें । तें मूळ पुरुषासी पावलें । 
याकारणें सन्मानिलें । पाहिजे सकळ कांहीं ।९४। 
मायावल्ली फांपावली । नाना देहेफळीं लगडली । 
मुळींची जाणीव कळों आली । फळामधें । १५। 
म्हणोनी येळील न करावें । पाहाणें तें येथेंचि पाहावें । 
ताळा पडतां राहावें । समाधानें ।१६। 
प्राणी संसार टाकिती । देवास धुंडीत फिरती । 
नाना अनुमानीं पडती । जेथ तेथें ।१७। 
लोकांची पाहातां रीती । लोक देवार्चने करिती । 
अथवा क्षत्रदेव पाहाती । ठाई ठाई ।१८। 
अथवा नाना अवतार । ऐकोनी धरिती निर्धार । 
परी तें अवघें सविस्तर । होऊन गेलें ।९९। 


येक ब्रह्मविष्णुमहेश । ऐकोन म्हणती हें विशेष । 
गुणातीत जो जगदीश । तो पाहिला पाहिजे ।२०। 
देवासी नाहीं थानमान । कोठे करावें भजन। 
हा विचार पाहातां अनुमान । होत जातो [Ee 
नसतां देवाचें दर्शन । कैसेन होईजे पावन । 
धन्य धन्य ते साधुजन । सकळ जाणती ।२२। 


समास ६] * दशक १९५ 


आ 55८ बह 
भूमंडळीं देव नाना । त्यांची भीड उलंघेना । 
मुख्य देव तो कलेना । कांही केल्यां ।२३। 
कर्तुत्व वेगळें करावें । मग त्या देवासी पाहावें । 
तरीच कांहीयेक पडे ठावें । गोप्यगुह्य । २४। 
तें दिसेना ना भासेना । कल्पांतीहि नासेना । 
सुकृतावेगळें विश्वासेना । तेथें मन । २५। 
उदंड कल्पिते कल्पना । उदंड इछिते वासना। 
अभ्यांतरी तरंग नाना । उदयातें पावती । २६। 


म्हणोनी कल्पनारहित । तेचि वस्तु शाश्वत । 


अंत नाहीं म्हणोनी अनंत । बोलिजे तया । २७। 
हें ज्ञानदृष्टीनें पाहावें । पाहोनी तेथेचि राहावें । 
निजध्यासें तद्रूप व्हावें । संगत्यागें ।२८। 
नाना लीळा नाना लाघवे । तें काये जाणिजे बापुड्या जीवें । 
संतसंगें स्वानुभवें । स्थिति बाणे ।२९। 
ऐसी सूक्ष्म स्थिती गती । कळतां चुके अधोगती । 
सदगुरुचेनि सद्गती । तत्काळ होते ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'देहेमान्यनिरूपणनाम” 
समास पाचवा समाप्त. 


दशक १९: समास ६ 
बुद्धिवादनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


पमार्थी आणि विवेकी । त्याचें करणें माने लोकीं । 


` जे विवरविवरों चुकी । पडोचि नेदी । १ । 


J 


६९२ 


* श्रीदासबोध + 


जो जो संदेह वाटे जना । तो तो कदापी करीना। 


आदिअंत अनुमाना 
स्वतां निस्पृह असेना 
कठीण आहे जनार्दना 


कोणी दाटून उपदेश देती 


ते सहजचि हळु पडती । 


जयास सांगावा विवेक 
पुढें पुढें नासक 
भावास भाऊ उपदेश देती 


बोळखीच्या लोकांत महंती । 


पहिलें दिसे परी नासे 
अविवेकी ते जैसे तैसे 
भ्रतार शिष्य स्त्री गुरु 
नाना भ्रष्टाकारी प्रकार 
प्रगट विवेक बोलेना 
मुख्य निश्चय अनुमाना 


हुकीसरिसा भरी भरे 
दुरीदृष्टीचे पुरे 
कोण्हास कांहींच न मागावें 


विवेकबळे जन लावावे 


परांतर रक्षायाची कामें 
स्वइछेनें 


स्वधर्मे । लोकराहाटी 


आणून सोडी । 
त्याचें बोलणेंचि मानेना । 
राजी राखणें । 
कोणी मध्यावर्ती घालिती । 
लालचीनें । 
तोचि जाणावा प्रतिकुंचक । 
कारबार होतो । 
पुढें पुढे होते फजीती । 
मांडूंचि नये । 
विवेकी मान्य करिती कैसे । 
मिळती तेथें । 
हाहि फटकाळ विचारु । 
तैसाचि आहे । 
झांकातापा करी जनां। 
आणूंच नेदी । 
विवेक सांगतां न धरे । 
साधु नव्हेती 
भगवद्धजन वाढवावे । 
भजनाकडे 
बहुत कठिण विवेकवर्मे । 


[समास ६ 


२। 


३ । 


४ । 


५ । 


।१०। 


।११। 


।१२। 


समास ६] * दशक १९% ६९३ 
आपण तुरुक गुरु केला । शिष्य चांभार मेळविला । 

नीच यातीनें नासला । समुदाव । १३। 
ब्राह्मणमंडळ्या मेळवाव्या । भक्तमंडळ्या मानाव्या । 
संतमंडळ्या शोधाव्या । भूमंडळीं । १४। 
उत्कट भव्य तेचि घ्यावें । मळमळीत अवघेचि टाकावें । 
निस्पृहपणें विख्यात व्हावें । भूमंडळीं ।१५। 
अक्षर बरें वाचणें बरें । अर्थांतर सांगणें बरें। 
गाणें नाचणें अवधेंचि बरें । पाठांतर ।१६। 
दीक्षा बरी मीत्री बरी । तीक्ष्ण बुधी राजकारणी बरी । 
आपणास राखे नानापरी । अलिप्तपणे । १७। 
अखंड हरिकथेचा छंदु । सकळांस लागे नामवेदु । 
प्रगट जयाचा प्रबोधु । सूर्य जैसा ।१८। 
ुर्जनासी राखों जाणे । सज्जनासी निवऊं जाणे । 
सकळांचे मनीचें जाणे । ज्याचें त्यापरी । १९। 
संगतीचें मनुष्य पालटे । उत्तम गुण तत्काछ उठे। 
अखंड अभ्यासीं लगटे । समुदाव ।२०। 
जेथें तेथें नित्य नवा । जनासी वाटे हा असावा । 

परतु लालचीचा गोवा । पडोंचि नेदी । २१। 
उत्कट भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट चातुर्य उत्कट भजन । 
उत्कट योग अनुष्ठान । ठाई ठाई ।२२। 
उत्कट निस्पृहता धरिली । त्याची कीर्ति दिगांतीं फांकली । 
उत्कट भक्तीनें निवाली । जनमंडळी । २३। 


६९४ 


कांहीं येक उत्कटेविण 
उगेंच वणवण हिंडोन 
नाहीं देह्याचा भरंवसा 
प्रसंग पडेल कैसा 
याकारणें सावधान असावें 
भगवत्कीतीनें भरावें 
आपणास जें जें अनकूळ 
होईना त्यास निवळ 
विवेकामधें सांपडेना 
येकांती विवेक अनुमाना 
अखंड तजवीजा चाळणा जेथें 
येकांतेविण प्राणीयांतें 
येकांती विवेक करावा 
येथून तेथवरी गोवा 


* श्रीदासबोध * 


[समास ७ 
। कौर्ति कदापि नव्हे जाण । 
। काये होतें ।२४। 
। केव्हां सरेल वयसा। 
। कोण जाणे । २५। 
। जितुकें होईल तितुकें करावें । 
। भूमंडळ ।२६। 
। तें तें करावें तात्काळ । 
। विवेक उमजावा । २७। 
। ऐसें तो कांहींच असेना । 
। आणून सोडी । २८। 
। पाहातां काय उणें तेथें। 
। बुद्धि कैसी । २९। 
। आत्माराम वोठखावा। 
। कांहींच नाहीं ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बुद्धिवादनिरूपणनाम” 
समास सहावा समाप्त. 


mia] 


दशक १९ : समास ७ 


॥ श्रीराम ॥ 


कथेचें घमंड भरून द्यावें । आणी निरूपणीं विवरावें । 


उणें पडोंचि नेदावें 


। कोणीयेकविषीं । ९। 


७ 
समास ७] * दशक १९५ ६९५ 


भेजणार खाले पडिला । तो भेजणारीं जाणितला । 


नेणता लोक उगाच राहिला । टकमकां पाहात । २। 
उत्तर विलंबी पडिले । श्रोतयांस कळों आलें। 
म्हणिजे महत्व उडाले । वक्तयाचें । ३। 
थोडे बोलोनी समाधान करणें। रागेजोन तरी मन धरणें । 
मनुष्य वेधींच लावणें । कोणी येक । ४ । 
सोसवेना चिणचिण केली । तेथें तामसवृत्ती दिसोन आली । 
आवघी आवडी उडाली । श्रोतयाची । ५ । 
कोण कोण राजी राखले । कोण कोण मनीं भंगिले । 
क्षणक्षणां परीक्षिले । पाहिजे लोक । ६। 
शिष्य विकल्पें रान घेतो । गुरु मागें मागें धांवतो । 
विचार पाहों जातां तो । विकल्पचि अवघा । ७। 
आशाबद्धि क्रियाहीन । नाहीं च्यातुर्याचें लक्षण । 
ते महंतीची भणभण । बंद नाहीं । ८ । 
ऐसे गोसावी हळु पडती । ठाई ठाई कष्टी होती । 
तेथें संगतीचे लोक पावती । सुख कैंचें क 


जिकडे तिकडे कीर्ति माजे । सगट लोकांस हव्यास उपजे । 
लोक राजी राखोन कीजे । सकळ कांहीं ।१०। 
परलोकी वास करावा । समुदाव उगाच पाहावा। 
मागण्याचा तगादा न लवावा । कांहीं येक । ११। 
जिकडे जग तिकडे जगन्नायेक । कळला पाहिजे विवेक । 
रात्रीदिवस विवेकी लोक । सांभाळीत जाती ।१२। 


६९६ 
जो जो लोक दृष्टीस पडिला 
अवधेच नष्ट येकला भला 


बोस मुलकी काये पाहावें 
तऱ्हे खोटी सांडतें घ्यावें 


तस्मात लोकिकी वर्ततां नये 
परत्र साधनाचा उपाये 


आपणासी बरें पोहतां न ये 


गोडी आवडी वायां जाये 
अभ्यासे प्रगट व्हावें 
प्रगट होऊन नासावें 


मंद हळु हळु चालतो 
अरबी फिरवणार तो 
हे धकाधकीचीं कामें 
भोळ्या भावार्थे संभ्रमे 
सेत केलें परी बाहेना 
जन मेळविलें परी धरेना 
जरी चढती वाढती आवडी उठे 
घसघस करितां विटे 
आपलें लोकांस मानेना 
अवघा विकल्पची मना 
नासक दीक्षा सिंतरु लोक 
जेथें बळावला अविवेक 


* श्रीदासबोध * 


[समास ७ 


। तो तो नष्ट ऐसा कळला । 


। काशावरूनी ।१३। 
। लोकांवेगळें कोठे राहावें । 
। कांहीं येक । १४। 
। त्यास महंती कामा नये। 
। श्रवण करून असावें ।१५। 
। लोक बुडवावयाचें कोण कार्ये । 
। विकल्पचि अवघा ।१६। 
। नाहीं तरी झांकोन असावें । 
। हें बरें नव्हे ।१७। 
। चपळ कैसा अटोपतो। 
। कैसा असावा ।१८। 
। तिक्षण बुद्धीची वर्मे । 
। कैसें घडे ।१९। 
। जवार केलें परी फिरेना । 
। अंतर्यामी ।२०। 
। तरी परमार्थ प्रगटे । 
। सगट लोकु । २१। 
। लोकांचें आपणांस मानेना । 
। समाधान कैंचें ।२२। 
। तेथें कैंचा असेल विवेक । 
। तेथें राहणें खोटें ।२३। 


समास ८] * दशक १९% ६९७ 
® 


बहुत दिवस श्रम केला । सेवटीं अवघाचि वेर्थ गेला । 


आपणास ठाकेना गल्बला । कोणें करावा ।२४। 
संगीत चालिला तरी तो व्याप । नाहीं तरी अवघाचि संताप । 
क्षणक्षणा विक्षेप । .किती म्हणौनि सांगावा ।२५। 
मूर्ख मूर्खपणें भरंगळती । ज्ञाते ज्ञातेपणें कळ्हो करिती । 
होते दोहींकडे फजीती । लोकांमधें ।२६। 
कारबार आटोपेना करवेना । आणि उगेंहि राहेना। 
याकारणें सकळ जना । काये म्हणावें ।२७। 
नासक उपाधीस सोडावें । वय सार्थकी घालावें । 
परि भ्रमणे कंठावें । कोठे तरी ।२८। 
परिभ्रमण करीना । दुसऱयाचें कांहींच सोसीना । 
तरी मग उदंड यातना । विकल्पाची ।२९। 


आतां हें आपणाचिपासीं । बरें विचारावे आपणासी । 
अनकूळ पडेल तैसी । वर्तणूक करावी ।३०। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'येत्ननिरूपणनाम” 
समास सातवा समाप्त. 
0 


दशक २१९ : समास ८ 
उपाधीलक्षणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


सृष्टिमधें बहु लोक । परिभ्रमणें कळे कौतुक । 
नाना प्रकारीचे विवेक । आडळों लागती । १ । 


६९८ * श्रीदासबोध * [समास ८ 


किती प्रपंची जन । अखंड वृत्ति उदासीन । 


सुखदुः खें समाधान । दंडळेना । २। 
स्वभावेचि नेमक बोलती । सहजचि नेमक चालती । 
अपूर्व बोलण्याची स्थिती । सकळांसि माने । ३। 
सहजचि ताळज्ञान येतें । स्वभावेंचि रागज्ञान उमटतें । 
सहजचि कळत जातें । न्यायेनीतिलक्षण । ४। 
येखादा आडळे गाजी । सकळ लोक अखंड राजी । 
सदा सर्वदा आवडी ताजी । प्राणीमात्रांची । ५ । 
चुकोन उदंड आडळतें । भारी मनुष्य दृष्टीसी पडतें । 
महंताचें लक्षणसें वाटतें । अकस्मात । ६ । 
ऐसा आडळतां लोक । चमत्कारे गुणग्राहिक । 
क्रिया बोलणें नेमक । प्रत्ययाचे । ७ । 
सकळ अवगुणामधें अवगुण । आपले अवगुण वाटती गुण । 
मोठें पाप करंटपण । चुकेना कीं । ८ । 
ढाळेंचि काम होतें सदा । जें जपल्याने नव्हे सर्वदा । 
तेथें पीळपेंचाची आपदा । आडळेचिना । ९। 
येकासी अभ्यासितां न ये । येकासी स्वभावेचि ये । 
ऐसा भगवंताचा महिमा काये । कैसा कब्ठेना ।१०। 
मोठीं राजकारणें चुकती । राजकारणी वेढां लागती । 
नाना चुकीची फजीती । चहुकडे ।११। 


याकारणें चुकों नये । म्हणिजे उदंड उपाये। 
उपायाचा अपाये । चुकतां होये ।१२। 


समास ८] * दशक १९% ६९९ 
समात न मी क य ते 


काये चुकले तें कळेना । मनुष्याचें मनचि वळेना । 


खवळला अभिमान गळेना । दोहिंकडे ।१३। 
आवघे फडचि नासती । लोकांचीं मनें भंगती । 
कोठे चुकते युक्ती । कांहीं कळेना । १४। 
व्यापेंविण आटोप केला । तो अवघा घसरतचि गेला । 
अकलेचा बंद नाहीं घातला । दुरीदृष्टीनें ।१५। 
येखादें मनुष्य तें सिळें । त्याचें करणेचि बावळे । 
नाना विकल्पाचें जाळे । करून टाकी ।१६। 
तें आपणासी उकलेना । दुसऱ्यास कांहींच कळेना । 
नाचे विकल्पे कल्पना । ठाई ठाई । १७। 
त्या गुप्त कल्पना कोणास कळाव्या । कोणें येऊन अटोपाव्या । 
ज्याच्या त्यानें कराव्या । बळकट बुद्धि ।१८। 
ज्यासी उपाधी आवरेना । तेणें उपाधी वाढवावीना । 
सावचित करूनियां मना । समाधाने असावें ।१९। 
धांवधावों उपाधी वेष्टी । आपण कष्टी लोकहि कष्टी । 
हे कामा नये गोष्टी । कुसमुसेची ।२०। 
लोक बहुत कष्टी जाला । आपणहि अत्यंत त्रासला । 
वेर्घचि केला गल्बला । कासयासी । २१। 
असो उपाधीचे काम ऐसें । कांही बरें कांहीं काणोंसें । 
सकळ समजोन ऐसें । वर्ततां बरें ।२२। 


लोकांपासीं भावार्थ कैंचा । आपण जगवावा तयांचा । 
सेवर उपंढर कोणाचा । पडोचि नये ।२३। 


RRS. i [समास ९ 
अंतरात्याकडे सकळ लागे । निर्गुणी हें कांहींच न लगे । 
नाना प्रकारीचे दगे । चंचळामधें ।२४। 
शुद्ध विश्रांतीचे स्थळ । तें येक निर्भेळ निश्चळ । 
तेथें विकारचि सकळ । निर्विकार होती । २५। 
उद्वेग अवघे तुटोनि जाती । मनासी वाटे विश्रांती । 
ऐसी दुल्लभ परब्रह्मस्थिती । विवेकें सांभाळावी ।२६। 
आपणास उपाधी मुळींच नाहीं । रुणानबंधें मिळाले सर्वहि । 
आल्यागेल्याची क्षिती नाहीं । ऐसें जाले पाहिजे ।२७। 


जो उपाधीस कंटाळला 
आटोपेना तो गल्बला 
कांहीं गलबला कांहीं निवळ 
जेणेंकरितां विश्रांती वेळ 
उपाधी कांहीं राहात नाहीं 
नरदेहे प्राप्त होत नाहीं 


। तो निवांत होऊन बैसला । 
। कासयासी ।२८। 
। ऐसा कंठीत जावा काळ । 
। आपणासी फावे । २९। 
। समाधानायेवढे थोर नाहीं । 
। क्षणक्षणां ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'उपाधीलक्षणनिरूपणनाम' 
समास आठवा समाप्त: 


mia] 


दशक १९: समास ९ 
राजकारणनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


ज्ञानी आणी 


के | उदास । समुदायाचा 
तेणें अखंड सावकाश । येकांत सेवावा 


हव्यास । 
। १ । 


समास ९] 


* दशक १९५ 


जेथें तजवीजा कळती । 
प्राणीमात्रांची स्थिती गती । 
जरी हा चाळणाचि करीना । 
हिसेबझाडाचि पाहीना । 
येक मिरासी साधिती । 
व्यापफपणाची स्थिती । 
जेणें जें जें मनीं धरिले । 
कृत्रिम अवधेचि खुंटले । 
अखंड राहातां सलगी होते । 
याकारणें विश्रांती ते । 
आळसे आळस केला । 
अंतरहेत चुकत गेला । 
उदंड उपासनेची कामें । 
अवकाश कैंचा कृत्रिमें । 
चोर भांडारी करावा । 
गोवा मूर्खपणाचा काढावा । 
या अवध्या पहिल्याच गोष्टी । 
राजकारणें मंडळ वेष्टी । 
नष्टासी नष्ट योजावे । 
आपणावरी विकल्याचे गोवे । 


कांटीने कांटी झाडावी । 
कळकटेपणाची पदवी । 


७०१ 
अखंड चाळणा निघती । 
कळों येते । २। 
तरी कांहींच उमजेना । 
दिवाळखोर । ३ । 
येक सीध्या गवाविती । 
ऐसी आहे । ४। 
तें तें आधींच समजले । 
सहजचि येणें । ५ । 
अतिपरिचयें अवज्ञा घडते । 
घेतां नये । ६ । 
तरी मग कारबारचि बुडाला । 
समुदायाचा । ७ । 
लावीत जावीं नित्यनेमें । 
करावयासी । ८ । 
घसरतांच सांभाळावा । 
हळु हळु । ९ । 
प्राणी कोणी नव्हता कष्टी । 
चहुंकडे ।१०। 
वाचाळासी वाचाळ आणावे । 
पडोंच नेदी । ११। 
झाडावी परी ते कळों नेदावी । 
असो द्यावी ।१२। 


७०२ * श्रीदासबोध + [समास ९ 


न कळतां करी कार्य जें तें । तें काम तत्काळचि होते । 


गचगचेंत पडतां तें । चमत्कारे नव्हे ।१३। 
ऐकोनी आवडी लागावी । देखोनी बळकटचि व्हावी । 
सलगीनें आपली पदवी । सेवकामधें । १४। 
कोणीयेक काम करितां होतें। न करितां तें मागें पडतें । 
याकारणें ढिलेपण तें । असोंचि नये ।१५। 
जो दुसऱयावरी विश्वासला । त्याचा कार्यभाग बुडाला । 
जो आपणचि कष्टत गेला । तोचि भला ।१६। 
अवध्यास अवघें कळलें । तेव्हां तें रिते पडिले । 
याकारणें ऐसें घडलें । न पाहिजे कीं ।१७। 
मुख्य सूत्र हातीं घ्यावें । करणें तें लोकांकरवीं करवावें । 
कित्तेक खलक उगवावें । राजकारणामधें ।१८। 
बोलके पहिलवान कळकटे । तयासीच घ्यावे झटे। 
दुर्जनें राजकारण दाटे । ऐसें न करावें ।१९। 
ग्रामण्य वर्मी सांपडावें । रगडून पीठचि करावें । 
करूनि मागुती सांवरावें । बुडऊ नये ।२०। 
खळदुर्जनासी भ्याले । राजकारण नाहीं राखिले । 
तेणें अवघें प्रगट जालें । बरें वाईट ।२९। 
समुदाव पाहिजे मोठा । तरी तनावा असाव्या बळकटा । 
मठ करुनी ताठा । धरू नये -।२२। 


दुर्ज प्राणी समजावे । परी ते प्रगट न करावे । 
सज्जनापरीस आळवावे । महत्त्व देउनी ।२३। 


समास ९] * दशक १९% ७०३ 


जनामधें दुर्जन प्रगट । तरी मग अखंड खटखट । 


याकारणें ते वाट । बुझून टाकावी ।२४। 
गनीमाच्या देखतां फौजा । रणशूरांच्या फुर्फुरिती भुजा । 
ऐसा पाहिजे कीं राजा । कैपक्षी परमार्थी ।२५। 
तयास देखतां दुर्जन धाके । बैसवी प्रचीतीचे तडाखे । 
बंड पाषांडाचे वाखे । सहजचि होती ।२६। 
हे धूर्तपणाचीं कामें । राजकारण करावें नेमें । 
ढिलेपणाच्या संभ्रमें । जाऊं नये ।२७। 
कोठेंच पडेना दृष्टी । ठाई ठाई त्याच्या गोष्टी । 
वाग्विळासें सकळ सृष्टी । वेधिली तेणें ।२८। 
हुंब्यासी हुंबा लाऊन द्यावा । टोणप्यास टोणपा आणावा । 
लौंदास पुढे उभा करावा । दुसरा लौंद ।२९। 
धटासी आणावा धट । उत्धटासी पाहिजे उत्धट । 
खटनटासी खटनट । अगत्य करी ।३०। 
जैशास तैसा जेव्हां भेटे । तेव्हां मज्यालसी थाटे । 
इतुकें होतें परी धनी कोठें । दृष्टीस न पडे ।३१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे राजकारणनिरूपणनाम 
समास नववा समाप्त. 
ou 


दशक १९ : समास १० 
विवेकलक्षणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
जेथें अखंड नाना चाळणा । जेथें अखंड नाना धारणा । 
जेथें अखंड राजकारणा । मनासी आणिती । 
सृष्टीमधें उत्तम गुण । तितुकें चाले निरूपण । 
निरूपणाविण क्षण । रिकामा नाहीं । 
चर्चा आशंका प्रत्योत्तें । कोण खोटें कोण खरें। 
नाना वग्त्रुत्वे शास्त्राधारें । नाना चर्चा । 
भक्तिमार्ग विशद कळे । उपासनामार्ग आकळे । 
ज्ञानविचार निवळे । अंतर्यामी । 
वैराग्याची बहु आवडी । उदास वृत्तीची गोडी । 
उदंड उपाधी तरी सोडी । लागोंच नेदी । 
प्रबंदाची पाठांतरे । उत्तरासी संगीत उत्तरें । 
नेमक बोलतां अंतरें । निववी सकळांचीं । 
आवडी लागली बहु जना । तेथें कोणाचें कांही चालेना । 
दळवट पडिला अनुमाना । येईल कैसा 
उपासना करूनियां पुढें । पुरवले पाहिजे चहुंकडे । 
भूमंडळीं जिकडे तिकडे । जाणती तया 
जाणती परी आडळेना । काये करितो तें कळेना । 
नाना देसीचे लोक नाना । येऊन जाती । 
तितुक्यांची अंतरें धरावीं । विवेकें विचारें भरावी । 


९ 


कडोविकडीचीं विवरावीं । अंतःकर्णे ।१०। 


समास १०] * दशक १९% ७०५ 
किती लोक तें कळेना । किती समुदाव आकळेना । 
सकळ लोक श्रवणमनना । मध्यें घाली ।११। 
फड समजाविसी करणें । गद्यपद्य सांगणें । 
परांतरासी राखणें । सर्वकाळ ।१२। 
ऐसा ज्याचा दंडक । अखंड पाहाणें विवेक । 
सावधापुढें अविवेक । येईल कैंचा ।१३। 
जितुकें कांहीं आपणासी ठावें । तितुकें हळुहळु सिकवावें । 
शाहाणे करूनि सोडावे । बहुत जन । १४। 
परोपरी सिकवणें । आडणुका सांगत जाणें। _ 
निवळ करुनी सोडणें । निस्पृहासी ।१५। 
होईल तें आपण करावें । न होतां जनाकरवीं करवावे । 
भगवद्धजन राहावें । हा धर्म नव्हे । १६। 
आपण करावें करवावें । आपण विवरावें विवरवावें । 
आपण धरावें धरवावें । भजनमार्गासी । १७। 
जुन्या लोकांचा कंटाळा आला । तरी नूतन प्रांत पाहिजे धरिला । 
जितुकें होईल तितुक्याला । आळस करूं नये । १८। 
देह्याचा अभ्यास बुडाला । म्हणिजे महंत बुडाला । 
लागवेगें नूतन लोकांला । शाहाणें करावें ।१९। 
उपाधींत सांपडों नये । उपाधीस कंटाळों नये। 
निसुगपण कामा नये । कोणीयेकविषीं ।२०। 
काम नासणार नासतें । आपण बेडे उगेच पाहातें । 
आळसी हृदयसुन्य तें । काये करूं जाणे । २१। 
धकाधकीचा मामला । कैसा घडे अशक्ताला । 

नाना बुद्धि शक्ताला । म्हणोनी सिकवाव्या ।२२। 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_23_I_Front 


७०६ * श्रीदासबोध * [समास १० 


व्याप होईल तो राहावें । व्याप राहातां उठोन जावें । 


आनंदरूप फिराबें । कोठे तहीं । २३। 
उपाधीपासुनी सुटला । तो निस्पृहपणें बळावला । 
जिकडे अनकूळ तिकडे चालिला । सावकास । २४। 
कीर्ति पाहातां सुख नाहीं । सुख पाहातां कीर्ति नाहीं । 
केल्याविण कांहींच नाहीं । कोठे तऱही । २५। 
येरवी काय राहातें । होणार तितुकें होऊन जातें । 
प्राणी मात्र अशक्त तें । पुढें आहे । २६। 
आधींच तकवा सोडिला । मधेंचि धीवसा सांडिला । 
तरी संसार हा सेवटाला । कैसा पावे । २७। 
संसार मुळींच नासका । विवेकें करावा नेटका। 
नेटका करितां फिका । होत जातो । २८। 
ऐसा याचा जिनसाना । पाहातां कळों येतें मना । 
परंतु धीर सांडावाना । कोणी येकें । २९। 
धीर सांडितां काये होतें । अवघें सोसाबें लागतें । 
नाना बुद्धि नाना मतें । शाहाणा जाणे ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विवेकलक्षणनिरूपणनाम” 
दहावा समास समाप्तः 
ale] 


दशक एकोणिसावा समाप्त 


mia 


780 Dasbodh (Marathi)_Section_23_l_Back 


दशक विसावा : पूर्ण 


पूर्णापूर्णनिरूपण 


| दशक २० : समास ९ | 


॥ श्रीराम ॥ 


प्राणी व्यापक मन व्यापक । पृथ्वी आप तेज व्यापक । 


वायो आकाश त्रिगुण व्यापक । अंतरात्मा मूळमाया 


निर्गुण ब्रह्म तें व्यापक । ऐसें अवधेंच व्यापक । 


तरी हें सगट किं काये येक । भेद आहे 


आत्मा आणि निरंजन । येणेंहि वाटतो अनुमान । 
आत्मा सगुण किं निर्गुण । आणि निरंजन 

श्रोता संदेहीं पडिला । तेणें संदेह वाढला। 
अनुमान धरून बैसला । कोण तो कैसा 

ऐका पहिली आशंका । अवघा गल्बला करू नका । 
प्रगट करून विवेका । प्रत्यये पाहावा 

शरीरपाडे सामर्थ्यपाडे । प्राणी व्याप करी निवाडे । 
परी पाहातां मनायेवढें । चपळ नाहीं 

चपळपण येकदेसी । पूर्ण व्यापकता नव्हे त्यासी । 
पाहातां पृथ्वीच्या व्यापासी । सीमा आहे 


तैसेचि आप आणि तेज 


वायो चपळ 
गगन आणि निरंजन 
कोणीयेक 


समज । येकदेसी 


अनुमान । तेथें असेचिना 


। अपूर्ण दिसती सहज । 


। तें पूर्ण व्यापक सधन । 


I780 Dasbodh (Marathi)_Section_23_2_Front 


। १। 


। २। 


॥ ३। 


॥ ४ । 


। ५ । 


। ६। 


। ७ । 


। ८ । 


॥ ९। 


७०८ 


* श्रीदासबोध + 


[समास १ 


त्रिगुण गुणक्षोभिणी माया 


अपूर्ण येकदेसी तया 
आत्मा आणि निरंजन 
अर्थान्वये समजोन 


आत्मा मन अत्यंत चपळ 
सुचित अंतःकर्ण निवळ 
अंतराळी पाहातां पाताळीं नाहीं 
पूर्णपणें वसत नाहीं 
पुढे पाहातां मागें नाहीं 
वाम सव्य व्याप नाहीं 
चहुंकडे निशाणे मांडावी 
याकारणें समजोन उगवी 
सूर्य आला प्रतिबिंबला 


वस्तुरूप निर्गुणाला 
घटाकाश मठाकाश 
तुळूं जातां निर्गुणा 
ब्रह्मींचा अंश आकाश 


दोहींचा अनुभव प्रत्ययास 
गगन आणी हें मन 


मननसीळ महाजन 
मन हें पुढें वावडे 
पूर्ण गगनास साम्यता घडे 
परब्रह्महि अचळ 
दोनीही येक केवळ 
ज्ञान अज्ञान विपरीतज्ञान 
याचा प्रत्ययो मनन 


। माईक जाईल विल्या । 

। पूर्ण व्यापकता न घडे ।१०। 
। हें दोहिंकडे नामाभिधान । 

। बोलणें करावें । ११। 
। तरी हें व्यापक नव्हेचि केवळ । 

। करून पाहावें ।१२। 
। पाताळी पाहातां अंतराळी नाहीं । 

। चहूंकडे ।१३। 
। मागें पाहातां पुढें नाहीं । 

। दशदिशा । १४। 
। येकसरीं कैसी सिवावीं। 

। प्रत्यये आपणासी । १५। 
। हाहि दृष्टांत न घडे वस्तुला । 

। म्हणिजेत आहे ।१६। 

। हाहि दृष्टांत विशेष। 

। साम्यता येते ।९७। 

। आणी आत्म्याचा अंश मानस । 

। येथें घ्यावा ।९८। 

। कैसें होती समान। 

। सकळहि जाणती ।१९। 

। मागें आवधेंचि रितें पडे । 

। कोण्या प्रकारें ।२०। 

। आणि पर्वतासहि म्हणती अचळ । 

। हें कैसें म्हणावें ।२९। 

। तिनी कैसी होतीं समान । 

। करून पाहावा ।२२। 


780 Dasbodh (Marathi)_Section_23_2_ Back 


समास २] * दशक २०% 0 


ज्ञान म्हणिजे जाणणें । अज्ञान म्हणिजे नेणणें। 


विपरीत ज्ञान म्हणिजे देखणें। येकाचें येक ।२३। 
जाणणें नेणणें वेगळें केलें । ढोबळे पंचभूतिक उरलें । 
विपरीत ज्ञान समजले । पाहिजे जीवीं । २४। 
द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा । जीवात्माचि होये शिवात्मा । 
पुढें शिवात्मा तोचि जीवात्मा । जन्म घेतो । २५। 
आत्मत्वी जन्ममरण लागे । आत्मत्वीं जन्ममरण न भंगे । 
संभवामि युगे युगे । ऐसें हें वचन । २६। 
जीव येकदेसी नर । विचारें जाला विश्वंभर । 
विश्वंभरास संसार । चुकेना कीं । २७। 
ज्ञान आणि अज्ञान । वृत्तिरपे हें समान। 
निवृत्तिरूपें विज्ञान । जालें पाहिजे ।२८। 
ज्ञाने येवढें ब्रह्मांड केलें । ज्ञानें येवढें वाढविलें । 
नाना विकाराचें वळलें । ते हें ज्ञान । २९। 
आठवें देह ब्रह्मांडीचें । तें हें ज्ञान साचें । 
विज्ञानरूप विदेहाचें । पद पाविजे ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पूर्णपूर्णनिरूपणनाम 


समास पहिला समाप्त. 
ma] 


दशक २०: समास २ 


॥ श्रीराम ॥ 


मूळमाया नस्तां चंचळ । निर्गुण ब्रह्म तें निश्चळ । त 
जैसे गगन अंतराळ । चहुंकडे 


७०७ ७ ० 


* श्रीदासबोध + 


[समास २ 


७१० 
दृश्य आलें आणि गेलें । परी तें ब्रह्म संचलें। 
जैसें गगन कोंदाटलें । चहुंकडे । २। 
जिकडे पाहावें तिकडे अपार । कोणेकडे नाहीं पार । 
येकजिनसी स्वतंत्र । दुसरें नाहीं । ३ । 
ब्रह्मांडावरतें बैसावे । अवकाश भकास अवलोकावें । 
तेथें चंचळ व्यापकाच्या नांवें । सुन्याकार । ४ । 
दृश्य विवेकें काढिले । मग परब्रह्म कोंदाटले । 
कोणासीच अनुमानलें । नाहीं कदा । ५। 
अधोर्ध पाहातां चहुंकडे । निर्गुण ब्रह्म जिकडे तिकडे । 
मन धांबेल कोणेकडे । अंत पाहावया । ६। 
दृश्य चळे ब्रह्म चळेना । दृश्य कळे ब्रह्म कळेना । 
दृश्य आकळे ब्रह्म आकळेना । कल्पनेसी । ७ । 
कल्पना म्हणिजे कांहींच नाहीं। ब्रह्म दाटलें ठाईचा ठाई । 
वाक्यार्थ विवरत जाइ । म्हणिजे बरें । ८ । 
परब्रह्मायेवढे थोर नाहीं । श्रवणापरतें साधन नाहीं । 
ककल्याविण कांहींच नाहीं । समाधान । ९। 
पिप्लीकामार्गे हळु हळु घडे । विहंगमें फळासी गांठी पडे । 
साधक मननीं पवाडे । म्हणिजे बरें ।१०। 
परब्रह्मासारिखें दुसरें । कांहींच नाहीं खरें। 
निंदा आणी स्तुतिउत्तरें। परब्रह्मीं नाहीं ।१९। 
ऐसें परब्रह्म येकजिनसी । कांहींच तुळेना तयासी । 
मानुभव पुण्यरासी । तेथें पवाडती ।९२। 
चंचळें होते दुःखप्राप्ती । निश्चळाएवडी नाहीं विश्रांती । 
निश्चळ प्रत्यये पाहाती । माहानुभाव ।१३। 
मुळापासून सेवटवरी । विचारणा केलीच करी । 
प्रत्ययाचा निश्चयो अंतरीं । तयासीच फावे ।१४। 


समास २] 


* दशक २०० ७११ 
कल्पनेची सृष्टी जाली । त्रिविध प्रकारें भासली । 
तिक्षण बुद्धीने आणिली । पाहिजे मना ।१५। 

त्रिगुण । अवघें येकदेसी लक्षण । 
पांचा भूतांचा ढोबळा गुण । दिसत आहे ।१६। 
च्यारी खाणी । चत्वार वेगळाली करणी । 
सकळ सृष्टीची चाली येथुनी । पुढें नाहीं ।१७। 
सृष्टीचे त्रिविध लक्षण । विशद करूं निरूपण। 
श्रोतीं सुचित अंतःकर्ण । केलें पाहिजे ।१८। 
मूळमाया जाणीवेची । मुळीं सूक्ष्म कल्पनेची । 
जैसी स्थिती परे वाचेची । तद्रूपची ते ।१९। 
अष्टधा प्रकृतीचे मूळ । ते हे मूळमायाच केवळ । 
सूक्ष्कप बीज सकळ । मुळींच आहे ।२०। 
जड पदार्थ चेतवितें तें । म्हणौन चैतन्य बोलिजेतें । 
सूक्ष्मरूपें संकेते । समजोन घ्यावीं ।२९। 
प्रकृतिपुरुषाचा विचार । अर्धनारीनटेश्वर । 
अष्टधा प्रकृतीचा विचार । सकळ कांहीं ।२२। 
गुप्त त्रिगुणाचें गूढत्व । म्हणौन संकेत महत्तत्त्व । 
गुप्तरूपें शुद्धसत्व । तेथेंचि वसे ।२३। 
जेथून गुण प्रगटती । तीस गुणक्षोभिणी म्हणती । 
त्रिगुणाची रूपें समजती । धन्य ते साधु । २४। 
गुप्तरूपें गुणसौम्य । म्हणौनि बोलिजे गुणसाम्य । 
सूक्ष संकेत अगम्य । बहुतांस कैंचा ।२५। 
मूळमायेपासून त्रिगुण । चंचळ येकदेसी लक्षण । 
त्यये पाहातां खूण । अंतरी येते ।२६। 
पंचभूतांची बंडें । वाढलीं विशाळें उदंडे । 
नवखंडें । वसुंधरा हे । २७। 


७१२ * श्रीदासबोध * [समास ३ 


त्रिगुणापासून पृथ्वीवरी । दुसऱया जिनसान्याची परी । 
दोनी जिनस याउपरी । तिसरा ऐका ।२८। 
पृथ्वी नाना जिनसाचें बीज । अंडज जारज श्वेतज उद्विज । 
च्यारी खाणी च्यारी वाणी सहज । निर्माण जाल्या । २९। 
खाणी वाणी होती जाती । परन्तु तैसीच आहे जगती । 
ऐसे होती आणी जाती । उदंड प्राणी ।३०। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'ष्टित्रिविधलक्षणनिरूपणनाम' 
समास दुसरा समाप्त. 


ala 
| दशक २० : समास ३ 
सूक्ष्ममामाभिधान 
॥ श्रीराम ॥ 

मुळींहून सेवटवरी । विस्तार बोलिला नानापरी । 
पुन्हा विवरत विरत माघारी । वृत्ति न्यावी । १ । 
च्यारी वाणी च्यारी खाणी । चौय्यासि लक्ष जीवयोनी । 
नाना प्रकारीचे प्राणी । जन्मास येती । २। 
अवघे होती पृथ्वीपासुनी । पृथ्वीमधें जाती नासोनी । 
अनेक येती जाती परी अवनी । तैसीच आहे । ३। 
ऐसें हें सेंड्याकडील खांड । दुसरें भूतांचे बंड। 
तिसरें नामाभिधानें उदंड । सूक्ष्मरूपें । ४ । 
स्थूळ अवघें सांडून द्यावें । सूक्ष्मरूपे वोळखावे । 
गुणापासून पाहिलेच पाहावें । सूक्ष्मदृष्टी । ५। 


गुणाची रूपें जाणीव नेणीव । पाहिलाच पाहावा अभिप्राव । 
सूक्ष्मदृष्टीचें लाघव । येथून पुढे । ६। 


समास ३ ] * दशक २०५ 
न न न तल न गलत पे. ७१३ 


शुद्ध नेणीव तमोगुण । शुद्ध जाणीव सत्वगुण 
जाणीवनेणीव रजोगुण । मिश्रित चालिला | ७। 
त्रिगुणाची रूपें ऐसी । कळों लागलीं अपैसी । 
गुणापुढील कर्दमासी । गुणक्षोभिणी बोलिजे । ८ । 
रज तम आणि सत्व । तिहींचें जेथें गूढत्व । 


तें जाणिजे महत्तत्त्व । कर्दमरूप । ९। 
प्रकृति पुरुष शिवशक्ति । अर्धनारीनटेश्वर म्हणती । 
परी याची स्वरूपस्थिती । कर्दमरूप ।९०। 
सूकष्मरूपें गुणसौम्य । त्यास बोलिजे गुणसाम्य । 
तैसेचि चैतन्य अगम्य । सूक्ष्मरूपी ।१९। 
बहुजिनसी मूळमाया । माहांकारण ब्रह्मांडीची काया । 
ऐसिया सूक्ष्म अन्वया । पाहिलेचि पाहावें ।१२। 
च्यारी खाणी पांच भूतें । चौदा सूक्ष्म संकेतें। 
काये पाहाणें तें येथें । शोधून पाहावें । १३। 
आहाच पाहातां कळेना । गरज केल्यां समजेना । 
नाना प्रकारीं जनाच्या मना । संदेह पडती । १४। 


चौदा पांच येकोणीस । येकोणीस च्यारी तेविस । 


यांमधें मूळ चतुर्दश । पाहिलेचि पाहावें ।१५। 
जो विवरोन समजला । तेथें संदेह नाहीं उरला । 
समजल्याविण जो गल्बला । तो निरार्थक ।१६। 
सकळ सूष्टीचें बीज । मूळमायेंत असे सहज । 
अवघें समजतां सज्ज । परमार्थ होतो ।१७। 
समजलें माणुस चावळेना । निश्च अनुमान धरीना । 
सावळगोंदा करीना । परमार्थ कदा । १८। 


शब्दातीत बोलतां आले । त्यास वाच्यांश बोलिलें । 
शुद्ध लक्ष्यांश लक्षिलें । पाहिजे विवेकें ।१९। 


७१४ * श्रीदासबोध * [समास ३ 


पूर्वपक्ष म्हणिजे माया । सिद्धांते जाये विलया । 


माया नस्तां मग तया । काये म्हणावें ।२०। 
अन्वये आणी वीतरेक । हा पूर्वपक्षाचा विवेक । 
सिद्धांत म्हणिजे शुद्ध येक । दुसरें नाहीं । २१। 
अधोमुखें भेद वाढतो । ऊर्धमुखें भेद तुटतो । 
निःसंगपणें निर्गुणी तो । महांयोगी । २२। 
माया मिथ्या ऐसी कळली । तरी मग भीड कां लागली । 
मायेचे भिडेनें घसरली । स्वरूपस्थिती ।२३। 
लटके मायेने दपटावें । सत्य परब्रह्म सांडावे । 
मुख्य निश्चये हिंडावे । कासयासी । २४। 
पृथ्वीमधें बहुत जन । त्यामधे असती सज्जन । 


परी साधूस वोळखतो कोण । साधुवेगळा ।२५। 
म्हणौन संसार सांडावा । मग साधूचा शोध घ्यावा । 


उदंड हुडकावे संत । सांपडे प्रचितीचा महंत । 
प्रचितिविण स्वहित । होणार नाहीं । २७। 
प्रपंच अथवा परमार्थ । प्रचितीविण अवघें वेर्थ । 
प्रत्ययेज्ञानी तो समर्थ । सकळांमध्यें ।२८। 
रात्रंदिवस पाहावा अर्थ । अर्थ पाहेल तो समर्थ । 
परलोकींचा निजस्वार्थ । तेथेंचि घडे ।२९। 
म्हणौन पाहिलेंचि पाहावें । आणि शोधिलेंचि शोधावे । 
अवघें कळतां स्वभावें । संदेह तुटती ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मनामाभिधाननाम" 
समास तिसरा समाप्त. 


। 
। 
। 

फिरफिरों ठाइं पाडावा । साधुजन ।२६। 
। 
। 


mia 


दशक २० : समास ४ 
आत्मानिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 
सकळ जनास प्रार्थना । उगेंच उदास करावेंना । 
निरूपण आणावें मना । प्रत्ययाचें ।१। 
प्रत्यये राहिला येकेकडे । आपण धांवतो भलतेकडे । 
तरी सारासाराचे निवाडे । कैसे होती । २ । 
उगिच पाहातां सृष्टी । गल्बला दिसतो दृष्टीं। 
परी ते राजसत्तेची गोष्टी । वेगळीच । ३। 
पृथ्वीमधें जितुकी शरीरें । तितुकी भगवंताची घरें । 
नाना सुखें येणें द्वारें । प्राप्त होती । ४ । 
त्याचा महिमा कळेल कोणाला । माता वांटून कृपाळु जाला । 
प्रत्यक्ष जगदीश जगाला । रक्षितसे । ५। 
सत्ता पृथ्वीमध्यें वांटली । जेथें तेथें विभागली । 
कळेनें सृष्टि चालिली । भगवंताचे । ६। 
मूळ जाणत्या पुरुषाची सत्ता । शरीरीं विभागली तत्वतां । 
सकळ कळा चातुर्यता । तेथें वसे । ७ । 
सकळ पुराचा ईश । जगामधें तो जगदीश । 
नाना शरीरीं सावकास । करूं लागे । ८ । 
पाहातां सृष्टीची रचना । ते येकाचेन चालेना । 
येकची चालवी नाना । देह धरूनी । ९ । 


नाही उंच नीच विचारिलें । नाहीं बरें वाईट पाहिलें । 
कार्ये चालों ऐसें जालें । भगवंतासी ।१०। 


* श्रीदासबोध * 


[समास ४ 


किंवा नेणणें आडवें केलें । किंवा अभ्यासी घातले । 


७१६ 
हें कैसें कैसें केलें 
जगदांतरीं अनुसंधान 


ध्यान आणी ते ज्ञान 
प्राणी संसारास आला 
मग तो विवरों लागला 
प्रगट रामाचे निशाण 
विश्वंभर विद्यमान 
उपासना धुंडून वासना धरिली 
महिमा न कळे बोलिली 


त्याचा तोचि जाणे । ११। 
बरें पाहाणें हेचि ध्यान । 


येकरूप ।१२। 
कांहीं येक शाहाणा जाला । 
भूमंडळीं । १३। 
आत्माराम ज्ञानघन । 
भाग्यें कळे । १४। 


तरी ते लांबतचि गेली । 
येथार्थ आहे ।१५। 


। 

। 

। 

। 

। 

। 

। 
द्रष्टा म्हणिजे पाहाता । साक्षी म्हणिजे जाणता । 
अनंतरूपी अनंता । वोळखावें ।१६। 
संगती असावी भल्यांची । धाटी कथा निरूपणाची । 
कांहीं येक मनाची । विश्रांती आहे । १७। 
त्याहिमधें प्रत्ययेज्ञान । जाळून टाकिला अनुमान । 
प्रचितिविण समाधान । पाविजेल कैंचें ।१८। 
मूळ संकल्प तो हरिसंकल्प । मूळमायेमधील साक्षेप । 
जगदांतरीं तेंचि रूप । देखिजेतें ।१९। 
उपासना ज्ञानस्वरूप । ज्ञानी चौथा देह आरोप । 
याकारणें सर्व संकल्प । सोडून द्यावा ।२०। 
पुढें परब्रह्म विशाळ । गगनासारिखें पोकळ । 
घन पातळ कोमळ । काये म्हणावें ।२१। 
उपासना म्हणिजे ज्ञान । ज्ञानें पाविजे निरंजन । 
योगियांचें समाधान । येणें रितीं ।२२। 
विचार नेहटूनसा पाहे । तरी उपासना आपणचि आहे । 
येक जाये एक राहे । देह धरूनी ।२३। 


समास ५] + दशक २०५ ७१७ 
इ क न ननम की 


अखंड ऐसी घालमेली । पूर्वापार होत गेली। 


आतांहि तैसीच चालिली । उत्पत्तिस्थिती । २४। 
बनावरी बनचरांची सत्ता । जळावरी जळचरांची सत्ता । 
भूमंडळीं भूपाळां समस्तां । येणेंचि न्यायें ।२५। 
सामर्थ्य आहे चळवळेचें । जो जो करील तयाचें। 
परंतु येथें भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ।२६। 
कर्ता जगदीश हें तों खरें । परी विभाग आला पृथकाकारे । 
तेथें अहंतेचें काविरें । बाधिजेना । २७। 
हरिर्दाता हरि भोक्ता । ऐसें चालतें तत्वतां । 
ये गोष्टीचा आतां । विचार पाहावा ।२८। 
सकळ कर्ता परमेश्वरु । आपला माइक विचारु । 
जैसें कळेल तैसें करू । जगदांतरें ।२९। 
देवायेवढे चपळ नाहीं । ब्रह्मायेवढे निश्चळ नाहीं। 
पाइरीनें पाइरी चढोन पाहीं । मूळपरियंत ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आत्मानिरूपणनाम” 
समास चौथा समाप्त. 


au 
दशक २० : समास ९२ 
॥ श्रीराम ॥ 
येथून पाहातां तेथवरी । चत्वार जीनस अवधारी । 
येक चौदा पांच च्यारी । ऐसें आहे । १ । 


परब्रह्म सकळांहून वेगळें । परब्रह्म सकळांहून आगळें । 
नाना कल्पनेनिराळे । परब्रह्म तें । २। 


» श्रीदासबोध » [समास ५ 
RT बचाए 


७१८ 


विचार । नाना कल्पनेहून पर । 


निर्मळ निश्चळ निर्विकार । अखंड आहे । ३। 
परब्रह्मास कांहींच तुळेना । हा येक मुख्य जिनसाना । 
दुसरा जिनस नाना कल्पना । मूळमाया । ४ । 
नाना सूक्ष्मरूप । सूक्ष्म आणी कर्दमरूप । 
मुळींच्या संकल्पाचा आरोप । मूळमाया । ५। 
हरिसंकल्प मुळींचा । आत्माराम सकळांचा । 
संकेत नामाभिधानाचा । येणें प्रकारें । ६। 
निश्चळीं चंचळ चेतले । म्हणौनि चैतन्य बोलिले । 
गुणसमानत्वें जालें । गुणसाम्य ऐसें । ७। 
अर्धनारीनटेश्वर । तोचि शड्गुणैश्वर । 
प्रकृतिपुरुषाचा विचार । शिवशक्ती Fai 
शुद्धसत्वगुणाची मांडणी । अर्थमात्रा गुणक्षोभिणी । 
पुढें तिही गुणांची करणी । प्रगट जाली । ९। 
मन माया अंतरात्मा । चौदा जिनसांची सीमा । 
फा ज्ञानात्मा । इतुके ठाईं ।१०। 
, दुसरा जिनस। अभिधानें चतुर्दश । 
आतां तिसरा जिनस । पंचमाहाभूते कः । ११। 
५५३२० जाणीव क्य । आदिअंत हे रोकडी । 
निरोपिल्या तांतडी । तो चौथा जिनस । १२। 
च्यारी 
च्यारी क प्राणी । जाणीवेची जाली दाटणी । 
बीज थोडे येथुनी । संपूर्ण जाले ।१३। 
तैसें जालें पेरिजेतें । पुढें त्याचें उदंड होतें । 
ऐसी सत्ता आत्मयांतें । खाणी वाणी प्रगटता । १४! 


मनुष्यवेषे मबळली । थोडे सत्तेची उदंड जाली । 
ष्ण भोगिली । नाना प्रकारें क्ष ।१५। 


समास ५] 


प्राणी मारून स्वापद पळे । 
नाना भोग तो निवळे । 
नाना शब्द नाना स्पर्श । 
नाना गंध ते विशेष । 
अमोल्य रत्ने नाना दस्त्रे । 
नाना विद्या कळा शास्त्रे । 
पृथ्वी सत्तेने व्यापिली । 
नाना विद्या कळा केली । 
दृश्य अवघेंचि पाहावें । 
सारासार विचाराबें । 
येहलोक आणी परलोक । 
विवेक आणी अविवेक । 
नाना पिंडी ब्रह्मांडऱचना । 
नाना प्रकारी धारणा । 
अष्टभोग नवरस । 
वाच्यांश लक्ष्यांश सारांश । 
मनुष्ये सकळांस आळिलें । 

हें अवघें कळले । 
नरदेह परम हुल्लभ । 
दुल्लभ तें सुल्लभ । 
वरकड देहे हें काबाड । 
परतु पाहिजे जाड 
येथें जेणें आळस केला । 

नाहीं वोळखिला 


नर तोचि नारायेण । 
मननशीळ अंतःकर्ण । 


* दशक २०+ 


क बिहि 
वरकड त्यास काये कळे । 
मनुष्यदेहीं । १६। 
नाना रूप नाना रस। 
नरदेह जाणे । १७। 
नाना यानें नाना शस्त्रें । 
नरदेह जाणे ।१८। 
स्थळोस्थळीं अटोपिली । 
नाना धारणा ।१९। 
स्थानमान सांभाळावे । 
नरदेहे जालिया ।२०। 

नाना प्रकारींचा विवेक । 
मनुष्य जाणे ।२९। 
नाना मुळींची कल्पना । 
मनुष्य जाणे । २२। 
नाना प्रकारीचा विळास । 
मनुष्य जाणे ।२३। 
त्या मनुष्यास देवें पाळिलें । 
नरदेहयोगें । २४। 
येणें घडे अलभ्य लाभ । 
होत आहे ।२५। 
नरदेह मोठे घबाड । 

। विवेकरचना ।२६। 
तो सर्वस्वे बुडाला । 

। विवेकबळें ।२७। 


जरी प्रत्यये करी श्रवण । 
सर्वकाळ ।२८। 


७२० * श्रीदासबोध + [समास ६ 
SMS n..s, oR BENE i. 


जेणें स्वयेचि पोहावें । त्यास कासेस नलगे लागावें । 
स्वतत्रपणें शोधावें । सकळ कांहीं ।२९। 
सकळ शोधून राहिला । संदेह कैचा तयाला । 
पुढें विचार कैसा जाला । त्याचा तोचि जाणे । ३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चत्वारजिनसनाम” 
समास पाचवा समाप्त. 


uu 
दशक २० : समास & 
॥ श्रीराम ॥ 

पाहों जातां भूमंडळ । ठाई ठाई आहे जळ। 
कित्तेक ते निर्मळ माळ । जढळेंविण पृथ्वी । १। 
तैसें दृश्य विस्तारले । कांहीयेक जाणीवेनें शोभले । 
जाणीवरहित उरलें । कितीयेक दृश्य । २। 
च्यारी खाणी च्यारी वाणी । चौऱयासी लक्ष जीवयोनी । 
शास्त्री अवघें नेमुनी । बोलिलें असे । ३। 


जलजा नवलक्षाश्च दशलक्षाश्च॒ पक्षिणः । 
कृमयो रुद्रलक्षाश्च विंशल्लक्षा गवादयः ॥ 
स्थावरास्त्रिशल्लक्षाश्च॒चतुर्लक्षाश्च मानवाः । 
पापपुण्यं समं कृत्वा नरयोनिषु जायते ॥ 
मनुष्ये च्यारी लक्ष । पशु वीस लक्ष। 
क्रिमि आक्रा लक्ष । बोलिलें शास्त्री । ४ । 


समास ६] * दशक २०+ ७२१ 
दहा लक्ष ते खेचर । नव लक्ष जळचर। 
तीस लक्ष स्थावर । बोलिलें शास्त्री । ५ । 
ऐसी चौर्‍यासी लक्ष योनी । जितुका तितुका जाणता प्राणी । 
अनंत देह्याची मांडणी । मर्यादा कैंची । ६। 
अनंत प्राणी होत जाती । त्यांचें अधिष्ठान जगती । 
जगतीवेगळी स्थिती । त्यास कैंची । ७ । 
पुढें पाहातां पंचभूतें । पावलीं पष्टदशेतें । 
कोणी विद्यमान कोणी तें । उगीच असती । ८ । 
अंतरात्याची वोळखण । तेचि जेथें चपळपण। 
जाणीवेचें अधिष्ठान । सावध ऐका । ९ । 
सुखदुख जाणता जीव । तैसाचि जाणावा सदाशिव । 
अंतःकर्णपंचक अपूर्व । अंश आत्मयाचा ।१०। 
स्थुळी आकाशाचे गुण । अंश आत्मयाचे जाण। 
सत्त्र रज तमोगुण । गुण आत्मयाचे । ११। 
नाना चाळणा नाना धृती । नवविधा भक्ति चतुर्विधा मुक्ती । 
अलिप्तपण सहजस्थिती । गुण आत्मयाचे ।१२। 
द्रष्टा साक्षी ज्ञानघन । सत्ता चैतन्य पुरातन। 
श्रवण मनन विवरण । गुण आत्मयाचे ।१३। 
दृश्य द्रष्टा दर्शन । ध्येय ध्याता ध्यान। 
ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान । गुण आत्मयाचे । १४। 
वेदशास्त्रपुराणअर्थ । गुप्त चालिला परमार्थ । 
सर्वज्ञपणें समर्थ । गुण आत्मयाचे । १५। 
बद्ध मुमुक्ष साधक सिद्ध । विचार पाहाणें शुद्ध । 
आणी प्रबोध । गुण आत्मयाचे ।१६। 


७२२ 


* श्रीदासबोध + 


[समास ६ 


जागृति स्वप्न सुषुप्ति तुर्या । प्रकृतिपुरुष 


पिंड ब्रह्मांड अष्टकाया 
परमात्मा आणि परमेश्वरी 
महेश आणी माहेश्वरी 
सूक्ष्म जितुकें नामरूप 
संकेत नामाभिधानें अमूप 
आदिशक्ती शिवशक्ती 
नाना जीनस उत्पती स्थिती 
पूर्वपक्ष आणी सिद्धांत 
नाना विद्या अद्भुत 
ज्ञान अज्ञान विपरीतज्ञान 
जञेप्तिमात्र अलिप्तपण 
पिंड ब्रह्मांड तत्वझाडा 
विचार पाहाणें उघडा 
नाना ध्यानें अनुसंधानें 
अनन्य आत्मनिवेदनें 
तेतिस कोटी सुरवर 
भूत खेचर अपार 
भूतावळी औट कोटी 
कात्यायेणी नव कोटी 
चंद्र सूर्य तारामंडळें 
शेष कूर्म मेघमंडळें 
देव , दानव मानव 
पाहातां सकळ भावाभाव 


आत्मयाचे नाना गुण 
जाणणें येकदेसी पूर्ण 


मूळमाया । 
गुण आत्मयाचे ।१७। 
जगदात्मा आणी जगदेश्वरी । 
गुण आत्मयाचे ।१८। 
तितुकें आत्मयाचें स्वरूप । 
सीमा नाहीं ।१९। 
मुख्य मूळमाया सर्वशक्ती । 
तितुके गुण आत्मयाचे ।२०। 
गाणें वाजवणें संगीत । 


गुण आत्मयाचे । २१। 
असद्वृत्ति सद्वृत्ति जाण । 
गुण आत्मयाचे ।२२। 
नाना तत्वांचा निवाडा । 
गुण आत्मयाचे । २३। 
नाना स्थिति नाना ज्ञानें । 
गुण आत्मयाचे । २४। 
आठ्यासी सहस्त्र ऋषेश्वर । 
गुण आत्मयाचे । २५। 
च्यामुंडा छपन्न कोटी। 
गुण आत्मयाचे । २६। 
नाना नक्षत्रे ग्रहमंडळें । 
गुण आत्मयाचे । २७। 
नाना प्रकारीचे जीव । 
गुण आत्मयाचे । २८। 
ब्रह्म निर्विकार निर्गुण । 
गुण आत्मयाचे । २९। 


समास ७] * दशक २०% ७२३ 


आत्मारामउपासना । तेणें पावले निरंजना । 
निसंदेहे अनुमाना । ठावचि नाहीं ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आत्मागुणनिरूपणनाम” 
समास सहावा समाप्त. 


| दशक २० : समास ७ | 


॥ श्रीराम ॥ 


अनुर्वाच्य समाधान जालें । तें पाहिजे बोलिले । 
बोलिल्यासाठीं समाधान गेलें । हें तों घडेना । १। 


कांहीं सांडावें लागत नाहीं । कांहीं मांडावें लागत नाहीं । 


ma] 


येक विचार शोधून पाहीं । म्हणिजे कळे । २। 
मुख्य कासीविश्वेश्वर । श्वेतबंद रामेश्वर । 
मलकार्जुन भीमाशंकर । गुण आत्मयाचे । ३। 
जैसी मुख्य बारा लिंगें । यावेगळीं अनंत लिंगें। 
प्रचित जाणिजेत जगें । गुण आत्मयाचे । ४ । 
भूमंडळीं अनंत शक्ति । नाना साक्षात्कार चमत्कार होती । 
नाना देवांच्या सामर्थ्यमूती । गुण आत्मयाचे । ५ । 
नाना सिद्धांचीं सामर्थ्ये । नाना मंत्रांची सामर्थ्ये । 
नाना मोहरेवल्लींत सामर्थ्ये । गुण आत्मयाचे । ६। 
नाना तीर्थांचीं सामर्थ्ये । नाना क्षत्रांची सामर्थ्ये। 
नाना भूमंडळीं सामर्थ्ये । गुण आत्मयाचे । ७ । 


कांहीं उत्तम गुण । तितुकें आत्मयाचें लक्षण । 
वाईट तितुकें जाण । आत्म्याचकरितां । ८ । 


७२४ 


* श्रीदासबोध + 


[समास ७ 


शुद्ध आत्मा उत्तमगुणी । 
बरी वाईट आवघी करणी । 
नाना साभिमान धरणें । 
नाना आपउश्रापलक्षणें । 
पिंडाचा बरा शोध घ्यावा । 
तत्वें शोधिता पिंड आघवा । 
जड देह भूतांचा । 
निश्चळ ब्रह्वावेगला ठाव कैंचा । 
निश्चळ चंचळ आणी जड । 
प्रत्ययावेगळें जाड । 
पिंडामधून आत्मा जातो । 
देहे जड हा पडतो । 
जड तितुकें पडिलें । 
जडचंचळाचें रूप आलें । 
निश्चळ आहे सकळां ठाई । 
गुणविकार तेथें नाहीं । 
जैसें पिंड तैसें ब्रह्मांड । 
जड चंचळ जातां जाड । 
माहांभूतांचा खंबीर केला । 
चालिला सृष्टीचा गल्बला । 
आत्मा माया विकार करी । 
प्रत्यये सकळ कांहीं बिबरी । 
ब्रह्म व्यापक अखंड । 
शोधून पाहातां जड । 


सबळ आत्मा अवलक्षणी । 


आत्मयाची ES. 
नाना प्रतिसृष्टि करणें । 
आत्मयाचेनी ।१०। 
तत्वांचा पिंड शोधावा । 
कळों येतो । ११। 
चंचळ गुण आत्मयाचा । 
जेथे तेथें । १२। 
पिंडी करावा निवाड । 
बोलणें नाहीं ।१३। 
तेव्हां निवाडा कळों येतो । 
देखतदेखतां । १४। 
चंचळ तितुकें निघोन गेलें । 
प्रत्ययासी । १५। 
हें तो पाहाणें नलगे कांहीं । 
निश्चळासी ।१६। 
विचार दिसतो उघड । 
परब्रह्मचि आहे य 
आत्मा घाळून पुतळा जाला । 
येणें रिती । १८। 
आळ घालिती ब्रह्मावरी । 
तोचि भला ।१९। 
वरकड व्यापकता खंड । 
कांहींच नाहीं LP 


समास ७] * दशक २०* ७२५ 
गगनासी खंडता नये । गगनाचें नासेल काये । 
जरी जाला माहांप्रळये । सृष्टीसंव्हार ।२१। 
जें संव्हारामध्यें सांपडले । तें सहजचि नासिवंत जालें । 
जाणते लोकीं उगविले । पाहिजे कोडें ।२२। 
न कळतां वाटे कोडे । कळतां आवघें दिसे उघडे । 
म्हणोनी येकांतीं निवाडे । विचार पाहावा । २३। 
मिळतां प्रत्ययाचे संत । येकांतापरीस येकांत । 
केली पाहिजे सावचीत । नाना चर्चा । २४। 
पाहिल्यावेगळे कळत नाहीं । कळतां कळतां संदेह नाही । 
विवेक पाहातां कोठेचि नाहीं । मायाजाळ ।२५। 
गगनीं अभाळ आले । मागुती सवेंचि उडालें। 
आत्म्याकरितां दृश्य जालें । उडेल तैसें ।२६। 
मुळापासून सेवटवरी । विवेकी विवेकें विवरी । 
तोचि निश्चय थावरी । चळेना ऐसा । २७। 
वरकड निश्चय अनुमानाचें । अनुमानें बोलतां काये वेचे । 
जाणते पुरुष प्रचितीचे । ते तों मानीतना ।२८। 
उगेंच बोलणें अनुमानाचें । अनुमानाचें कोण्या कामाचें । 
येथें सगट विचाराचें । काम नाहीं ।२९। 
सगट विचार तो अविचार । कित्येक म्हणती येकंकार । 
येकंकार भ्रष्टाकार । करूं नये ।३०। 
कृत्रिम अवघें सांडावें । कांहीं येक शुद्ध घ्यावें । 
जाणजाणों निवडावें । सारासार ।३१। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आत्मनिरूपणनाम" 
समास सातवा समाप्त. 


दशक २० : समास ८ 


॥ श्रीराम ॥ 
विधीप्रपंचतरु वाढला । वाढतां वाढतां विस्तीर्ण जाला । 
फळें येतां विश्रांती पावला । बहुत प्राणी । १। 
नाना फळें रसाळें लागलीं । नाना जिनसी गोडीस आलीं । 
गोडी पाहावया निर्माण केलीं। नाना शरीरें । २। 
निर्माण जाले उत्तम विषये । शरीरेंविण भोगितां नये । 
म्हणोनि निर्मिला उपाये । नाना शरीरें । ३। 
ज्ञानइंद्रियें निर्माण केलीं । भिन भिन्न गुणाची निर्मिली । 
येका शरीरासी लागलीं । परी वेगळालीं । ४ । 
शओरत्रइंद्रिई शब्द पडिला । त्याचा भेद पाहिजे कळला । 
ऐसा उपाये निर्माण केला । इंद्रियांमधें । ५ । 
त्वचेइद्रियें सीतोष्ण भासे । चक्षुइंद्रियें सकळ दिसे । 
इंद्रियांमधें गुण ऐसे । वेगळाले । ६। 
जिव्हेमधे रस चाखणें । घ्राणामधें परिमळ घेणें । 
इंद्रियांमधें वेगळाल्या गुणें । भेद केले ।७। 
वायोपंचकीं अंतः कर्णपंचक । मिसळोनि फिरे निशंक । 
ज्ञानइंद्रियें कर्मइंद्रियें सकळिक । सावकास पाहे । ८ । 
कर्मईंद्रियें लागवेगीं । जीव भोगी विषयांलागीं । 
ऐसा हा उपाये जगीं । ईश्वरें केला Ed 


विषय निर्माण जाले बरवे । शरीरेविण कैसें भोगावे । 
नाना शरीराचे गोवे । याकारणें ।१०। 


समास ८] * दशक २०% ७२७ 
अस्तीमांशाचे शरीर । त्यामधें गुणप्रकार । 
शरीरासारिखें यंत्र । आणीक नाहीं । ११। 
ऐसीं शरीरें निर्माण केलीं । विषयभोगें वाढविली । 
लाहानथोर निर्माण जालीं । येणें प्रकारें ।१२। 


अस्तिमांशाचीं शरीरें 
विवेकें गुणविचारें 
अस्तिमौंशाचा पुतळा 
शरीरभेद वेगळा 


तो भेद कार्याकारण 
सकळ तीक्षण बुद्धीविण 
सकळ करणें ईश्वराला 
ऊर्धमुख. होतां भेदाला 
सृष्टिकर्णी आगत्य भेद 
भेद अभेद हा 
मायेमधें अंतरात्मा 
जाला चतुर्मुख ब्रह्मा 
पीळ पेंच कडोविकडीं 
मनासी होये तांतडी 
आत्मत्वे लागतें सकळ कांहीं 


येकांतकाळीं समजोन पाहीं । म्हणिजे 


देहेसामर्थ्यानुसार 


थोर सामर्थ्ये अवतार 


संवाद । 


। निर्माण केलीं जगदेश्वरे । 
। करूनियां ।१३। 
। जेणें ज्ञानें सकळ कळा । 
। ठाई ठाई । १४। 
। त्याचा उदंड आहे गुण । 
। काये कळे ।१५। 
। म्हणोनी भेद निर्माण केला । 
। ठाव कैंचा ।१६। 
। संव्हारे सहजची अभेद । 
मायागुणें । १७। 
। नकळे तयाचा महिमा । 
। तोहि संदेहीं पडे । १८। 
। तर्क तीक्षण घडीनें घडी । 
। विवरण करितां ।१९। 
। निरंजनीं हे कांहींच नाहीं । 
बरें ।२०। 
। सकळ करी जगदेश्वर। 
। बोलिजेती । २१। 


७२८ * श्रीदासबोध * [समास ८ 


शेष कूर्म वहाव जाले 
तेणेंकरितां रचना चाले 
ईश्वरे केवढे सूत्र केलें 
धुकटाकरवी धरविलें 
पर्वताऐसे ढग उचलती 
तेथें सवेंचि वायोची गती 
झिडकझिडकुं धांवे वारा 
ढग मारुनी दिनकरा 
बैसती विजांचे तडाखे 
गगन कडकडून तडके 
येहलोकांसी येक वर्म केलें 
सकळां समभागें चालिले 
ऐसे अनंत भेद आत्मयाचे 
विवरतां विवरतां मनाचे 
ऐसी माझी उपासना 
अगाध महिमा चतुरानना 


अवाहन विसर्जन 
सकळ जाणती सज्जन 


। येवढे देहे विशाळ धरिले । 
। सकळ सृष्टीची ।२२। 
। सूर्यबिंब धांवाया लाविलें । 
। अगाध पाणी ।२३। 
। सूर्यबिंबासी अछ्यादिती । 
। प्रगट होये ।२४। 
। जैसा काळाचा म्हणियारा । 
। मोकळे करी । २५। 
। प्राणीमात्र अवचिता धाके । 
। स्थळांवरी । २६। 
। महद्धूतें महद्धूत आळिले । 
। सृष्टिरचनेसी । २७। 
। सकळ जाणती ऐसे कैंचें । 
। फडके होती ।२८। 
। उपासकीं आणावी मना । 
। काये कळे ।२९। 
। हेचि भजनाचे लक्षण। 
।मी काये सांगों ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'दिहक्षेत्रनिरूपणनाम' 
समास आठवा समाप्त. 


mlm 


दशक २० : समास ९ 


॥ श्रीराम ॥ 

मृतिकापूजन करावें । आणी सवेंचि विसर्जावें। 

हें मानेना स्वभावें । अंत: कर्णासी । १। 
देव पूजावा आणी टाकावा । हें प्रशस्त न वटे जीवा । 
याचा विचार पाहावा । अंतर्यामी । २। 
देव करिजे ऐसा नाहीं । देव टाकिजे ऐसा नाहीं । 
म्हणोनि याचा कांहीं । विचार पाहावा । ३ 
देव नाना शरीरें धरितो । धरुनी मागुती सोडितो। 
तरी तो देव कैसा आहे तो । विवेकें वोळखावा । ४ 
नाना साधनें निरूपणें । देव शोधायाकारणें । 
सकळ आपुले अंतःकरणे । समजलें पाहिजे । ५ 
ब्रह्मज्ञानाचा उपाये । समजल्याविण देतां नये। 
पदार्थ आहे मा घे जाये । ऐसें म्हणावें । ६ 
सगट लोकांचे अंतरीचा भाव । मज प्रतक्ष भेटवावा देव । 
परंतु विवेकाचा उपाव । वेगळाचि आहे । ७ 
विचार पाहातां तगेना । त्यास देव ऐसें म्हणावेना । 
परंतु जन राहेना । काये करावें । ८ 


थोर लोक मरोनि जाती । त्यांच्या सुरता करुनी पाहाती । 
तैसीच आहे हेहि गती । उपासनेची । ९ 


७३० 


थोर व्यापार ठाकेना जनी । 
राजसंपदा तयाचेनी । 
म्हणोनि जितुका भोळाभाव । 
अज्ञानें तरी देवाधिदेव । 
आज्ञानासी ज्ञान न माने । 
म्हणोनि सिद्धांचीये खुणें । 
माया सांडून मुळास जावें । 
ऐसें न होतां भरंगळावें । 
माया  उलंघायाकारणें । 
अध्यात्मश्रवणपंथेचि जाणें । 
ऐसें न करितां लोकिकीं । 
स्थिती खरी आणि लटकी । 
खोट्याचे वाटे जाऊं नये । 
खोटें संग्रही करू नये । 
खोटें तें खोटेचि खोटे । 
मन अधोमुख उफराटे । 
अध्यात्मश्रवण करीत जावें । 
नाना प्रकारीचे गोवे । 
सूत गुंतले तें उकलावें । 
मानत मानत घालावें । 
सकळ कांहीं कालवले । 
शरीरीं विभागले । 


* श्रीदासबोध + 


[समास ९ 


म्हणोनि केली रखतवानी । 
प्राप्त कैची ।१०। 
तितुका अज्ञानाचा स्वभाव । 
पाविजेल कैचा ।११। 
ज्ञात्यास अनुमान न माने । 
पावलें पाहिजे ।१२। 
तरीच समाधान पावावें। 
भलतीकडे ।१३। 
देवासी नाना उपाय करणें । 
प्रत्ययानें । १४। 
अवघीच होते चुकामुकी । 

ऐसी वोळखावी ।१५। 
खोट्याची संगती धरूं नये । 
कांहीयेक ।१६। 
खर्‍्यासीं तगेनात बालटे । 
केलें पाहिजे ।१७। 
म्हणिजे सकळ कांहीं फावे । 
तुटोनी जाती ।१८। 
तैसें मन 
मुळाकडे 
त्या सकळाचें सकळ जालें । 
सकळ कांहीं ।२०। 


उगवावें । 
।१९। 


समास ९] * दशक २०५ ल 
स 


पा ७२१ 
काये तें येथेचि पाहावें । कैसें तें येथेचि शोधावे । 

सूक्ष्माची चौदा नांवें । येथेचि समजावी । २१। 
निर्गुण निर्विकारी येक । तें सर्वा ठाई व्यापक । 


देहयामथें तें निष्कळंक । आहे की नाहीं ।२२। 
मूळमाया संकल्परूप । तें अंतःकणाचिं स्वरूप । 


जड चेतवी चैतन्यरूप । तें हि शरीरीं आहे ।२३। 
समानगुण गुणसाम्य । सूक्ष्म विचार तो अगम्य । 
सूक्ष्म साधु जाणते प्रणम्य । तया समस्तांसी ।२४। 
द्विथा भासतें शरीर । वामांग दक्षणांग विचार । 
तोचि अर्धनारीनटेश्वर । पिंडी वोळखावा ।२५। 
तोचि प्रकृतिपुरुष जाणिजे । शिवशक्ती वोळखिजे । 
शड्गुणईश्वर बोलिजे । तया कर्दमासी ।२६। 
तयासीच म्हणिजे महत्तत्त्व । जेथें त्रिगुणाचें गूढत्व । 
अर्धमात्रा शुद्धसत्व । गुणक्षोभिणी ।२७। 
त्रिगुणे चालतें शरीर । प्रतक्ष दिसतो विचार । 
मुळांच्या कर्दमाचें शरीर । ऐसें जाणावें 


।२८। 
मन माया आणि जीव । हाहि दिसतो स्वभाव। 
चौदा नामाचा अभिप्राव । पिंडी पाहावा ।२९। 
पिंड पडतां अवधेंचि जातें । परंतु परब्रह्म राहाते । 
शाश्वत समजोन मग तें । दृढ धरावें ।३०। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सूक्ष्मनिरूपणनाम” 
समास नववा समाप्त. 


mi 


दशक २० : समास ९० 


विमलब्रह्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
धरू जातां धरितां न ये । टाकूं जातां टाकितां न ये । 
जेथें तेथें आहेच आहे । परब्रह्म तें । १ । 
जिकडे तिकडे जेथें तेथें । विन्मुख होतां सन्मुख होतें । 
सन्मुखपण चुकेना तें । कांहीं केल्यां । २। 
बैसलें माणुस उठोन गेलें । तेथें आकाशचि राहिले । 
आकाश चहुंकडे पाहिले । तरी सन्मुखचि आहे । ३ । 
जिकडे जिकडे प्राणी पळोन जातें । तिकडे आकाशचि भोंवतें । 


बळें आकाशाबाहेर तें । कैसे जावें । ४ । 
जिकडे जिकडे प्राणी पाहे । तिकडे तें सन्मुखचि आहे । 
समस्तांचे मस्तकीं राहे । माध्यानी मार्तड जैसा । ५ । 
परी तो आहे येकदेसी । दृष्टांत न घडे वस्तुसी। 
कांही येक चमत्कारासी । देउनी पाहिलें । ६। 
नाना तीर्थे नाना देसी । कष्टत जावें पाहाव्यासी । 

तैसें न लगे परब्रह्मासी । बैसले ठाई । ७ । 
प्राणी बैसोनीच राहातां । अथवा बहुत पळोन जातां । 
परब्रह्म तें तत्वतां । समागमे । ८ । 
पक्षी अंतराळी गेला । भोंवतें आकाशचि तयाला । 

तैसें ब्रह्म प्राणीयांला । व्यापून आहे । ९ । 


परब्रह्म पोकळ घनदाट । ब्रह्म सेवटाचा सेवट । 
ज्यासी त्यासी ब्रह्म नीट । सर्वकाळ । १०। 


समास १०] * दशक २०% ७३३ 


दृश्या सबाहे अंतरीं । ब्रह्म दाटलें ब्रह्मांडोदरी । 


आरे त्या विमळाची सरी । कोणास द्यावी ।९९। 
बैकुंठकैळासस्वर्गलोकी । इंद्रलोकीं चौदा लोकी । 
पन्नगादिकपाताळलोकी । तेथेंहि आहे ।१२। 
कासीपासून रामेश्वर । आवघें दाटलें अपार । 
परता परता पारावार । त्यास नाहीं ।१३। 
परब्रह्म ते येकलें । येकदांचि सकळांसी व्यापिले । 
सकळांस स्पर्शोन राहिलें । सकळां ठाई । १४। 
परब्रह्म पाउसें भिजेना । अथवा चिखलाने भरेना । 
पुरामधें परी वाहेना । पुरासमागमें ।१५। 
येकसरें सन्मुख विमुख । वाम सव्य दोहिंकडे येक । 
आर्धऊर्ध प्राणी सकळीक । व्यापून आहे ।१६। 
आकाशाचा डोहो भरला । कदापी नाहीं उचंबळला । 
असंभाव्य पसरला । जिकडे तिकडे । १७। 
येकजिनसी गगन उदास । जेथें नाहीं दृश्यभास । 
भासेंविण निराभास । परब्रह्म जाणावें । १८। 
संतसाधुमाहानुभावां । देवदानवमानवां । 
ब्रह्म सकळांसी विसांवा । विश्रांतिठाव ।१९। 


कोणेकडे सेवटा जावें । कोणेकडे काये पाहावें । 
असंभाव्य ते नेमावें । काये म्हणोनी ।२०। 
स्थूळ नव्हे सूक्ष्म नव्हे । कांहीं येकासारिखें नव्हे । 
ज्ञानदृष्टीविण नव्हे । समाधान । २१। 


७३४ * श्रीदासबोध * [समास १० 
FS साशा 


निजि 


पिंडब्रह्मांडनिरास । मग तें ब्रह्म निराभास । 
येथून तेथवरी अवकास । भकासरूप ।२२। 
ब्रह्म व्यापक हें तों खरें। दृश्य आहे तो हें उत्तरें । 
व्यापेविण कोण्या प्रकारें । व्यापक म्हणावें । २३। 
ब्रह्मासी शब्दचि लागेना । कल्पना कल्पूँ शकेना । 
कल्पनेतीत निरंजना । विवेकें बोळखावें ।२४। 
शुद्ध सार श्रवण । शुद्ध प्रत्ययाचें मनन। 
विज्ञानी पावतां उन्मन । सहजचि होतें ।२५। 
जालें साधनाचें फळ । संसार जाला सफळ। 
निर्गुणब्रह्म तें निश्चळ । अंतरी बिंबलें ।२६। 
हिसेब जाला मायेचा । जाला निवाडा तत्वांचा । 
साध्य होतां साधनाचा । ठाव नाहीं । २७। 
स्वप्नी जें जें देखिले । तें तें जागृतीस उडालें। 
सहजचि उअनुर्वाच्य जालें । बोलतां न ये । २८। 
ऐसें हें विवेकें जाणावें । प्रत्ययें खुणेसी बाणावें । 
जन्ममृत्याच्या नांवें । सुन्याकार ।२९। 


भक्तांचेनि साभिमानें । कृपा केली दाशरथीनें। 
समर्थकृपेचीं वचनें । तो हा दासबोध ।३०। 
वीस दशक दासबोध । श्रवणद्वारे घेतां शोध । 
मननकर्त्यास विशद । परमार्थ होतो ।३१। 


बीस दशक दोनीसें समास । साधकें पाहावें सावकास । 
विवरतां विशेषाविशेष । कळों लागे ।३२। 


* दशक २० * 


पगरी ~ १०) ७३५ 


ग्रंथाचे करावें स्तवन । स्तवनाचें काये प्रयोजन । 
येथें प्रत्ययास कारण । प्रत्ययो पाहावा ।३३। 
देहे तंब पांचा भूतांचा । कर्ता आत्मा तेथीचा । 
आणी कवित्वप्रकार मनुशाचा । काशावरुनी ।३४। 
सकळ करणें जगदीशाचें । आणी कवित्वचि काय मानुशाचें । 
ऐशा अप्रमाण बोलण्याचे । काये घ्यावें ।३५। 
सकळ देह्याचा झाडा केला । तत्त्वसमुदाव उडाला । 
तेथें कोणत्या पदार्थाला । आपुलें म्हणावें ।३६। 
ऐसीं हें विचाराची कामें । उगेंच भ्रमो नये भ्रमें। 
जगदेश्वरे ` अनुक्रमें । सकळ केलें ।३७। 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विमलब्रह्मनिरूपणनाम ' 
समास दहावा समाप्त. 
aa] 
दशक विसावा समाप्त 


श्रीमत्‌ दासबोध ग्रंथ समाप्त 
mia) 


आरती मनोबोधाची' 


वेदांचें जें गुहा शास्त्रांचे जें सार। 
प्राकृत शब्दांमाजी केला विस्तार। 
कर्म उपासना ज्ञान गंभीर। 
ज्याच्या मननमात्रें आत्मा गोचर ॥ ९॥ 
जयदेव जयदेव जय मनोबोधा। 
पंचप्राणें आरती तुज स्वात्मशुद्धा॥ धृ॥ 
दोन शतें पांच शलोक हें जाण। 
श्रवणें अर्थं साधक पावति हे खूण। 
परमार्थासी सुलभ मार्ग हा पूर्ण। 
यशवंत सदगुरू दासाचा प्राण॥२॥ 


आरती दासबोधाची 


वेदांतसंमतीचा काव्यसिंधु भरला। 
श्रुति शास्त्रग्रन्थ गीता साक्ष संगम केला। 
महानुभाव संतजनीं अनुभव चारख्रीला। 
अज्ञान जड जीवा मार्ग सुगम जाला॥ १॥ 
जय जया दासबोधा ग्रन्थराज प्रसिद्धा। 
आरति वोवाळीन विमळज्ञान बाळबोध॥ धृ॥ 
नवविधा भक्तिपंथें रामरूप अनुभवी। 
चातुर्यनिधी मोठा मायाचक्र उगवी। 
हरिहरहृदयींचें गुह्य प्रगट दावी। 
बब्द्धचि सिद्ध जाले असंख्यात मानवी॥ २॥ 
बीसहि दशकींचा अनुभव जो पाहे। 
नित्यनेम विवरितां स्वयें ब्रह्मचि होये। 
अपार पुण्य गांठी तरी श्रवण लाहे। 
'कल्याणलेर्रकाचें भावगर्भ हृदई॥ ३ ॥ 
०0 


गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 
फोन : ( ०५५१ ) २३३४७२१, २३३१२५०; फैक्स : २३३६९९७ 


